वैद्य दुप्तरांतन निवडलेले कागद. 
(ऐतिहासिक महत्त्वाची पत्रे) 


भारत-इतिहास-संशोधन मंडळ पुणें, पुरस्कृत ग्रंथमाला क्र. ५२ 
स्ह ५ 
च च | 
१७५० त १७५५ अखर 


संपादक- 
शंकर लक्ष्मण वैद्य 
३७६, बुधवार पेठ, राममंदीर पुणे. 


शके १८७३ 
2 $ 


किंमत १० रुपये 


हु TDD RD 27559 SRF RSS RSS 


अपण पात्रका 


वैद्य छावगन तालुका व जिल्हा रत्नागिरी या गांवच्या, ` 
वाई येथें शाहू महाराजांच्या कारकीदीत आलेल्या, वैद्य 
कुलांतील ज्या ज्या व्यक्तींनी आपके आयुप्य, शिवाजी 
महाराजांचे स्वराज्य स्थापनेचें ध्येय पार पाडण्यांत, 
तत्कालीन राज्यकत्यीस ब पराक्रमी पुरुषांस संपत्तीचा व 
योग्य सहामसलतीचा सुमारे १५० वर्षे पुरवठा केला, 
त्यांतील भास्करभट, बाळंभट, विश्वनाथमट, बाबूराव, ` 
कृप्णराव तात्या, रघुनाथराव व नारायणराव यांस 
हें पुस्तक सादर अर्पण करीत आहे. 


००७, eee, ~=, ००९ ऋडे2:3.०००९ ०, ७००७, ७००७७ 
न ere १७०००, न RSS Ceo ००२ हः ®, 


माघ वद्य ९ शके १८७३ —ग्रंथकर्ता 


२२०६ 
Neer" 


| 


अनुक्रमणिका 


हट ताक 


विषयाचे नांब 


अर्पण पत्रिका 

अनुक्रमणिका 

पुरस्कार 

लाबगन गांवचा नकाशा 

दिवाकर पुरुषोत्तम चोरघडे मृत्यूतिथी 

मॉडन रिव्हयूच्या जुळे १९५१ च्या अकांतील 

‘ A Noble Historic family ' या छेखाचा 


प्रस्तावना 


८ ऐतिहासिक पत्रे शक १६७१ ते १६७७ 


सूची 
(अ) व्यक्तिसूची 
(ब ) स्थळसूची. 


पुरस्कार 


ती 


झोन वर्षांपूर्वी वैद्य दप्तराचा ४था खंड प्रसिद्ध झाला त्यावेळीं जी 
परिस्थिति होती तीच या खंडाच्या वेळोहि आहे खंडाचे संपादक-संशोधक धो 
शंकरराव वैद्य हे रुग्णशय्येवरच असून .त्या स्थानावरूनच हें . अत्यंत. किचकट 
संपादकीय कामे उरकत आहेत. आपल्या घराण्याचें सवं दप्तर आपल्या हृयातींत 
व आपल्या हातूनच प्रसिद्ध व्हावें ही सद्वासना तर त्यांचें आयुष्य वाढवीत नसेलना? 
असें त्यांच्याकडे पाहणारांना साहजिक वाटतें. एक डोळा पैलतीराकडे तर दुसरा 
कागदांवर खिळलेला; देहाचा बिलकूल भरवंसा , वाटत नसतांहि एखाद्या चिरं- 
जीवाप्रमाणें अविचल व शांत मनःस्थितींत दादा वंद्य औषधें आणि पथ्ये यांच्या 
परिवारांत आंथरुणावर बसून लिहितातं व वाचतात ! सद्यःफलदायी व अर्थोत्पादक 

सणान्या व उलट यातना देणार्‍या कामाचा हां उरक व त्याबाबत नितांत निष्ठा ही 
त्यांच्या पिढींतच सापडणार ! श्री, वेद्य यांनीं आपल्या आयृष्यांतील ' घडामोडींची 
जीं टांचणें करून ठेवलीं आहेत तीं एका अनुकरणीय आत्मचरित्राचा विषयच असून 
त्यावरून त्यांच्या पितृभक्त चिरंजीवांनीं चरित्र ग्रंथ काढल्यास तो कुटुंब चाल- 
बिणार्‍या तरुणांना उद्बोधक होईल यांत शंका नाहीं 


मागच्या खंडातल्या प्रमाणेच श्री. वंद्यांनीं ज्या : प्रस्तावनेत आपल्या सूचना 
ब शंका मांडल्या आहेत त्यावरून त्यांच्या अभ्यासाची चिकाटी दिसून येतेच; 
पण त्यांकडे इतर संशोधक दुर्लक्ष करतात. हा दोषहि उघड होतो. सरकार किवा 
इतर प्रकाशन संस्था यांचें साहाय्य खटपट करूनहि मिळत नाहीं. तथापि शंकर= 
रावांचे ज्येष्ठ चिरंजीव श्री. बाबूराव यांनीं मागच्या खंडापासून वडिलांच्या 
हयातींत, त्यांनीं निवड़न-नकलून तयार ठेवलेले कागद, लवकर प्रसिद्ध करण्याची 
-कसोशी केली यांत शंका नाहीं, पितृणाबरोबरच ते समाजऋणहि फेडीत आहेत, 
हें त्यांस भूषणावह आहे. 


प्रस्तुत खंडात शक १६७१ दे शक १६७७ (इ. १७४९-५० ते १७५५-५६) 
या सात वर्षातील निवडक कागद क्रमवार दिले आहेत. सनदा-आज्ञापत्रे-रोखे- 
करार इ; हिभेब-याद्या; लढाया; व राजकीय, खाजगी व महत्त्वाची, अधि= 
कारपरत्वें, पत्रें अशा तऱ्हेने वर्गीकरण करून त्या त्या शकांतील पत्रे छापलीं 
आहेत. प्रत्येक पत्राखालीं इंग्रजी सारांश दिल्या कारणानें थोडक्यांत पत्रांचा मुद्दा 
संमजूने घेऊं इच्छिणारास ब मराठी येत नसणारास चांगली सोय झालौ आहे 
शिवाय, आरंभीं प्रस्तावनेत प्रत्येक शकांत आलेल्या वत्रांबद्दल माहिती व सविस्तर 


बक. 


क्रमवार मराठी सारांश दिला आहे, तो नुसता वाचला तरी प्रस्तुत खंडांतल्या 
विषयांची व महत्त्वाच्या गोष्टींची चांगली कल्पना येईल 


वैद्य घराणें हें जुनें प्रतिष्ठित सावकारी घराणें असल्यानें त्यांच्या सावकारी 
व्यवहाराचे असंख्य कागद या दप्तरांत सांपडणें स्वाभाविक आहे. त्यांतून काहीं 
महत्त्वाचे जे निवडून या खंडांत दिले आहेत त्यावरूनहि अक्षरशः हजारों लहान 
थोर व्यक्तींशी या घराण्याचा कसा संबंध आला हें दिसून येणार आहे. व्यक्तिसूची 
ब स्थलसूची विस्तारपूवंक तयार केली असून ती चांगली उपयुक्त ठरेल. ओरिसाचे 
सुभेदार झिवभट साठे यांच्या विषयीं जास्त माहिती मिळवून यांत दिली आहे. एका 
टोपेंत ओरिसा प्रांताचे त्या काळाचे सुभेदार व शिवभट साठे यांचा सविस्तर इतिहास 
दिला आहे (शक १६७७- पृ. ३३-३६). सुभेदार शिवभट साठे यांचें €फूतिदायक 
चरित्र आपल्याकडील विद्यार्थ्यांस अद्यापि परिचित करून दिलेलें नाहीं, शालेय इति- 
हास लिहिणारांनीं या पराक्रमी महाराष्ट्रीय मुत्सद्ाची ओळ ख. करून घेऊन ती पुढे 
पोचतो करणें त्यांचें कर्तव्य आहे. सचिवांकडून पेशव्यांनीं सिहगड धेणे, . तुळाजी- 
आंगरे याच्याशी लढाई देणें, कोंकणांतील किल्ले हस्तगत करणें, सदाशिवराव भाऊ 
कोल्हापुर सरकारचा कारभारी. होणे, निजाम आणि. ताराबाई यांचें पेशव्यांशी 
अंतस्थ वेर असणें यांसारख्या,राजकोय महत्वाच्या गोष्टींवर प्रस्तुत खंडांतील पत्रांनी 
जास्त प्रकाश पाडलेला दिसेल. देवास कौल मागणें, मोठ्या रकमा ठिकठिकाणीं घरांत 
पुरून ठेवणें, बंगालचें रेशमी कापड आणविणें, प्रवासांत देव बरोवर घें, श्राद्धपक्ष 
करणें, वगरे कित्येक सामाजिक व धामिक व्यवहार पाळणे, तसेंच हुंड्या देण्या घेण्याचे 
विविध प्रकार आणि व्याजाचे दर यांचो विवेचक माहिती यांत. मिळते. घर, देऊळ 
वगरेच्या स्थापत्यक!मो आपणाला नवे नवे शब्द भेटतात. कोकणांतोल रीळ यथील 
देवळाच्या जोर्णोद्धाराविषयीं ज़ें पत्र आहे (पत्रांक ३० शक १६७७) त्यांत “'मुखसाळ 
जुनी नाहीं ” असें म्हटले आहे. मखशाळा म्हणजे स्वयंपाक घर, -य]चा उल्लेख 
* आडिवऱ्याचो महाकाळी ': बणंनांत.. येतो. कुडाळ बश्रांतांत देवळांत स्त्रियांना 
'बसण्यासाठीं जी विशिष्ट जागा असते तिला मृखशाळा म्हणतात, ;“जीवरखी ' 
शब्द वरील पत्रांत येतो. त्याचा अर्थ नक्षीचा देव्हारा असा आहे. जुनी स्थापत्य> 
विद्या इंजिनियर पंडळींनीं अवश्य अभ्यासिलो पाहिजे. असो 


> tS pe RE 
` श्री, शंकरराव वंद्य यांनी प्रस्तावनेचा समारोप करतांना, “ माझं आयुष्य 
ब हातीं घेतलेछें. आमच्या घरच्या, दप्तरांतील ऐतिहासिक कागदांच्या छपाईचे 
काम माझ्या ,मतें आतां माझेकडून झेवटचें, असें म्हणण्यास हरकत नाहीं," असें 
जे उद्गार काढलेले आहेत ते खोटे पडावेत अशीच आमच्या प्रमाणें सर्व इतिहास 
व्यासंपी मंडळींची इच्छा असणार... आपखी- पुढील शंभ्रर वर्षांतील निवडक कागद 


-३- 


प्रसिद्ध झाल्यानंतरच्या अवभूत स्तानापर्यंत श्री. शंकररावदादांची आयुमर्यादा 
वाढावी व हे त्यांनीं संपादून ठेवलेले कागद प्रसिद्ध करण्याची संपन्नता त्यांच्या 
चिरंजिवास लामावी असें परमेश्‍वराजवळ मागणें आहे. 


मंडळांत जसें कार्य चालतें तसेंच बाहेरहि मंडळाचे संशोधक सभासद करीत 
असतात. याचें नवें प्रत्यंतर म्हगजे बैद्य दप्तराचे हे खंड होत... मंडळाला त्याच्या 
अल्प सामर्थ्यामुळे अशा 'संभासदाना कांहीं अर्थसाहाय्य देती आले नाहीं, तरी भंडळ 
इतर रीतीनें शक्‍य तितका पाठिंबा देत असतें. मंडळाची पुरस्कृत ग्रंथमाला वाढती 
आहे हें त्याला भूषणास्पद वाटतें. तेव्हां प्रस्तुत खंडाच्या प्रकाशनानें मंडळाला 
मोठा आनंद वाटत आहे यांत शंकाच नाहीं. असें अधिकाधिक पुरस्कार लिहिण्याचे 
सुयोग यावेत असें मनापांसून चितून लेखणी खालीं ठेवतों 


ता. क.--मुंबई सरकारनें ३७५ २, ची पुस्तकें घेतल्याचें कळतें. स्तुत्य आहे. 


माघ कृष्ण १ शके १८७३ चिंतामण गणेश कर्वे 
| चिटणीस, भा. इ. सं. मंडळ, पुणे. 


मोजे वैद्य लावगनचा नकाशा 


दिवाकर पुरुषोत्तम चोरघोडे यांची मृत्युतिथी 
| ज 
न भारत इ. सं. मंडळाचे २६ वे संमेलनात वाचलेला निबंध शके १८ ६१ ) 


या पुरूषाच्या मृत्युतिथोसंइंधो माहिती सांगण्यापूर्वी या पुरूषाची 
थोडी हकोगत सांगणें जरूर आहे. दिवाकरपंत उफ देवाजी यांचें नांव 
“ सख्या-देवा विठुला ' या शब्दसमूहांत आहे. पेशवाइंत सखाराम बापू बोकील, 
दिवाकरपंत ,चोरघोडे व विठ्ठल सुंदर परशरामी हे प्रसिद्ध तीन शहाणे होते. 
विठ्ठल सुंदर (निजामाचे कारभारी) राक्षसभुवनच्या लढाईत सन १७७३ सालीं 
बारले.. दुसरे दोघे सव १७८१ मध्यें वारले, नाना फडणोस हे अर्धे शहाणे 
समजले जात. राज्यकारभारांत नानासाहेब फडणिसास या दोघा शहाण्यांचा 
इंग्रजाविरुद्ध सल्लामसलत करण्याच्या कामीं उपयोग झाला, पण सखाराम 
बापूस त्याच्या उलाढाली वृत्तीमुळें २७-२-७९ रोजीं कैद करावे लागले आणि 
दिवाकरपंताइ भोसल्याकडून इंग्रजाविरूद्ध. मदत घेण्याच्या बुद्धीने चुचकारून 
वागवावे लागले. | इ 

दिवाकरपंत हा ऋग्वेदी देशस्थ ब्राम्हण नागपूर प्रांतांत नरखेड येथील 
राहणारा होता. त्रिबकजी राजे ( बावीवर भोसले ) यांचेजवळ बाबूराव 
कोन्हेरराम उमरेडकर म्हणून कारकुन होता, त्यांचा देवाजीपंत शागीद होता, 
बखरींत अशी हकीगत दिली आहे कीं, पहिल रघूजी वारल्यानंतर जानोजी 
भोसल्यास , हेनासाहेबसुभ्याचीं वस्त्रे आणण्यासाठी त्रिबकजी राजे व बाबूराव वैद्य 
पुण्यास गेले होते त्यांचेबरोबर दिवाकरपंत ही गेला होता, नानासाहेब पेशवे 
यांजपाशीं नजराणा ठरविण्यासंबंघीं बोलणें झालें तें देवाजोपंताने ऐकले होरे. 
त्रिबकजी राजे व बाबुराव उठून गेल्यावर देदाजीपंत हा पेशव्याच्या वाडयांतच 
राहिला, त्यानें नानासाहेबांची गाठ घेऊन १॥ लाख रुपायाएवजीं २॥ लाख 
भोसल्वाकडून देववितो असें सांगितले व तेथून नागपुरास आल्यावर जानोजीकड्न 
'त्रिबकजी राजे ७ लाख सांगत होते त्याऐवजी २॥ लाखावर मी नजराण्याची 
रक्कम ठरवितो असे देवाजींनों जानोजीस सांगितलें. त्याप्रमाणें त्यानें पुण्यास 
जाऊन तितकी रक्कम पेशव्यास देण्याचें ठरविलें. यांत पेराव्याचा व जानोजीचा 
फायदा झाल्यामुळें दोघेहो देवाजीपंतावर खुष झाले, ही आख्यायिका आहे 
म्हणतात हो गोष्ट सन १७५५ चे सुमारास घडली. i 
 _ जानोजी व मुघोजी यांचे वाकडे होते. त्यांचा सलोखा सन १७६० मध्यें 
झाल्यावर दिवाकरपंतास भोसले बंघ कंद करणार होते; पण पेशव्यास ही 
बातमो कळल्यानंतर त्यांनीं भोसले बंघूस तसें न करण्याबद्दल लिहिले, यामुळें 
त्याचो कंद टळली. देवाडीपंत हा जानोजीचा थमत: सल्ळागार होता. माधवराव 
पेशवे यांचे ब जानोजीचे बाकडे आले असतांना देवाजीपंतानें राघोबामाफत 
पेशव्याशीं १७६६ साली सलोख्याचा तह केला. 


(२) 


धाधवराव व राघोबा यांचा तंटा होऊं लागला, तेव्हां जी मंडळी राघोबाचे 
बाजूस होती त्यांपैको जानोजी भोसले एक होते. माघ वराव।नें राघोबास ' १७६९ 
सालीं कंद केल्यावर त्याचे साथीदारांचा समाचार घेण्यास त्यांनीं सुरुवात केली. 
जानोजीच्या कुचराई स्वभावाची माघवरावास पूर्ण जाणीव होती -व त्यास 
देवजीपंत सल्लागार आहे असें समजल्यामुळें त्यास पुण्यास बोलावून आणून कँद 
केले. आपले बरोबर लष्करांत त्यास ठेविले. पण देवाजीपंत कंदेतून ही जानोजीस 
त्याच्या हिताच्या गोष्टी कळवीत असे. चंद्रपूरचा पेशव्यांचा वेढा उठविण्यासाठी 
देवाजोपंताच्या सांगण्यावरूनच त्यास महिपतरावाकडून “भोसले पुणे शहर लुटणार 
असें पत्र पेशव्यांच्या लष्करांत पाठविले हें कळतांच पेशवे. वेढा उडवून पुण्याकडे 
जाण्यास निघाले. पुढें जानोजीच्या मागे पेशवे लागल्यामुळे १६६९ च्या माचे 
महिन्यांत वाशीम येथें देवाजीपंतानें दोघांचा तह घडवून आणला व भोसल्यास 
पेशव्याकडूंन मोहिमेचा खर्चही देवविला. पुढें दिवाकरपंताचे व जानोजीचे 
बिनसले, ते इतके कीं शेवटीं त्यास - त्यानें कंद केलें, त्याचें घर लुटले देवाजीची 
किमत त्यानें ओळखली नाहीं जानोजी मेल्यावर १७७३ मध्यें रघूजीस सेनासा हेत्र 
सुभ्याचीं वस्त्रे मिळालीं नंतर मुधोजीनें देवाजीपंतास कंदेतून काढून आपला दिवाण 
केले, हाच पुढे मरेपर्यंत रघुजी व मूघोजी यांचा सल्लागार होता 
इंग्रजाशीं भोसल्यांचा पत्रव्यवहार दिवाकरपंताच्या सल्ल्याशिवाय कघीच 
झाला नाहीं, नानासाहेब फडणीस यांना भोसल्याच्या स्वभावाबद्दल पूर्ण जाणीव 
होती. तथापि दिवाकरपंताच्या दहाणपणाबद्दल त्यास आदर होता. जर कांहीं 
भोसल्याकडून घडवून आणावयाचें तर दिवाकरपंतच ते घडवून आणील असें 
त्यास वाटत होतें. इंग्रजा विरुद्ध चौकडीची जूट घडून अ।णण्यासाठीं नानानी 
आटोकाट प्रयत्न केले. बाबूराव वैद्य यांस मुद्दाम भोसल्याकड पाठवून ' इंग्रज 
परको आपल्या राज्यांत घसं देतां हा मर्खपणा आहे, हें दिवाकरपंताच्या नजरेस 
आणलें, याकामांत वाबरावांची व दिवाकरपंतांची बोलाचालो होऊन वाकडं आले 
व बाबुराव, रागावून लागलीच पुण्यास आले. नाना फडणीस रागावले आहेत, कांहीं 
शकटभद चाल आहे हें समजताच दिवाकरपंतांनीं १७७९ चे सप्टंबरांत पुण्यास 
येऊन पेशव्याशीं तह केला, तेव्हां त्यांनीं बंगाल्यांत सन्य. पाठवून इग्रजावर हल्ला 
रण्याचे कबल केले, पण बाबूराव वकील नकोत दुसरे नेमा अशी . विनंती केली 
त्यावरून सदाशिवराव गणे यांस १७७९ चे अखेरीस वकील नेमण्यांत आले 
दिवाकरपंत पुण्याहून . नागपुरास आल्यावर. ठरल्याप्रमाणे , ; सेनाबहादुर 
खंडोजी उर्फ चिमणाबापू भोसले याचे बरोबर भवानी काळू बक्षी यास देऊन 
बंगाल्यांत सैन्य रवाना झाले, पण चिमणावापूस मुघोजीनें अगोदरच सांगून ठेवले 
होते कीं इंग्र जांशीं लढण्याचा प्रसंग आणू नये. यामुळें. १७८० च्या आआरंभींच 


बंगाल्यांत सैन्य पोचावयाचे ते मे महिन्यांत कटक येथेंच गले ब पावसाळधामुळे 
तेयेंच मुक्काम केला. बहार प्रांतातून सैन्य जवळच्या मार्गानें न्यावयाचे ते मुद्दाम 
ओरिसांतून नेले 


(२) 


हेस्टिगनें कटक प्रांताचा. सुभदार राजाराम मुकुंद याचे मार्फत: भोसल्यास 
२५ लाख रु. लाच देऊन परत घालविण्याचे कारस्थान चालविले त्यास यश 
येऊन चिमणाबापु जापले सैन्य घेऊन नागपुरास जुळे २८ सन १७८१ , रोजीं 
पोचला. संन्य परत फिरल्याच्या बातम्या नागपुरास आल्या होत्या त्या दिवाकर 
पंतास कळल्या होत्या पण लाच किती व कां घेतली व काय अटीवर घेतली 
हे त्यास कळलें नव्हते. चिमणाबापू परत आल्यावर सविस्तर हक्रोगत कळली. 
तोपयंत सैन्य परत फिरले हो बातमी पेशव्यास कळल्यावर ते आपल्यावर 
नाखुश होतील या काळजीत दिवाकरपंत होते. या वेळीं दिवाकरपंत. आजारी 
होते. ते सारखे म्हणत कीं, झालो हो गोष्ट फार वाईट झाली मला थोडे बरें 
वाटतांच पुण्यास नानांचेकडे जाऊन त्याची समजत धालोनं, पण बाजार विकोपास 
गल्यामुळे दिवाकरपंत वारले व रुवं तसेच राहून गले. मधोजोस झाल्या. गोष्टी 
बद्दल कितपत वाईट वाटले असेल याचो शकाच आहे 

दिवाकरपंतावर इंग्रजांचाहो फार विश्वास होता, कारण त्यांनीं सन १६८० 
पासूनच यांचे मार्फत पेशव्यांशीं कोणत्या घरतोवर तह करावा, याचा मसुदा 
भोसल्याकडे पाठविला होता. त्याचें उत्तर भोसल्यांनी लवकर दिलें नाहीं. तथापि 
चिमणाबापूस लाच देऊन परत पाठविल्यावर महादजी शिदे यांजपाशीं तहाबद्दल 
बोलणें करण्याकरितां हेस्टिगनें दिवाकरपंतास बनारस येथे जुले ( १७८१ ) 
महिन्यांत, बोलावले , होते व तोही. . बनारस. येथें , जाऊन बसला होता 
दिवाकरपंतानें त्यास स्पष्ट लिहलें होतें को, पेशव्यांची पुण्यास गाठ घेऊन आल्या- 
शिवाय मला बनारस येथें तुमचेकड़े तहासाठीं येतां याव्रयाचे नाहीं... दिवाकरपंत 
आजारी आहेत हें कळतांच हेस्टिगनें लखनौहुन औषध देण्यासाठी: एक वैद्य 
मुद्दाम नागपुरास पाठविला होता 

दिवाकरपंत कोणत्या तिथीस वारला हें काळे यांच्या नागपुरच्या : इतिहासांत 
किवा रा. ब. सरदेसाई यांच्या रिथासतींत दिलेलें नाहीं, मोघम आगष्ट १७८१ 
मध्य वारला असावा असें दिलें आहे... पेशव्यांचा , वकील सदाशिवराव. गणे हा 
यावेळीं नागपुराहून नानास!हेबास सदिस्तर बातमीपत्रे लिहित असे. या वकिलाची 
सुमारे २०० पत्रें सातारच्या पारसनीस संग्रहालयांत मळा वाचण्यास मिळाली 
त्यापकी ज्या पत्रांत दिवाकरपंताच्या मस्यूचो बातमो लिहिली आहे, त्याचा. मी 
तजुमाकरून आणला आहे, तो मो वाचून दाखवितो. दिवाकरपंत आषाढ व. ९ 
शके १७०३ ( १५।७।१७८१ ) रोजीं वारले. असें त्यावरून निघते 

दिवाकरपंताचें अक्षर फार ,वाईट होते. त्याचा एक. नमुना म्हणन हें पत्र | 
आणलें आहे. हें पत्र भा. इ. सं. मंडळ त्रैमासिक वर्ष २० अंक १ धध्यें पान १४३ वर 
छापले आहे. अक्षराबरून मनुष्याच्या बुद्धिची कल्पना होत नसते. रा. ब. ग. व्यं 
जोशी व रा. ब. माघवरावजो रानडे यांची अक्षरे मागें एकदा दाखविली होतीं. 


A Noble-Historic Family 


Our readers know that no other province is so rich 
in historical materials as Maharashtra and nowhere else 
have Government and people done so well in publishing 
them. The Bombay Government has completed printing 
all the historical papers of the Peshwas in the Marathi 
language (in 45 volumes) and the despatches of the 
British Residents at the Maratha Courts in English 
(15 volumes), besides the selections from the records 
in Bombay edited by professor Forrest. But the Maratha 
nation has been earlier and even more active in this 
field, as the readers of the articles on Rajwade and . 
Parasnis in our Review in 1926-27 know. Every old 
historic fauly— and the land of Shivaji and 3911 Rao 
had countless such sons - makes it a point of honour to 
print the records of its ancestors. 


The latest series of family records to reach us is the 
papers selected from the Vaidya family archives, in 
four volumes: and a Supplement, ranging from 1641 to 
1749, These Brahmans were not medicinemen (vaidyas) 
but bankers and advisers to Chhatrapati Sahu, the 
Pesbwas, the Rajahs of Nagpur, 300, Aundh, Miraj, 
‘etc. and Nana Fadnis.. Hence they not only give precise 
information on the old indigenous banking of South 
India, but also throw unexpected light of a purely poli- 
tical character. For example, Chanda Sabib's captive 
life and.end was described solely from these Vaidya 
papers in our December 1943 number, correcting the 
prevalent errors. Some other papers throw new light 
on the Maratha raids in Bengal starting from Nagpur. 
In the latest volume, Bengal is specially interested in 
tbe reportof a Vaidya-agent who visited Murshidabad 
and Siraj-ud-daula's court two months before the battle 
. of Plassey. . ; 


‘We congratulate Sri. Shankar Lakshmian Vaidya, 

.the aged head of this noble family on his having lived, 
to complete a duty to his ancestors which will also earn 

for bim the thanks of our history research students. Nor ' 
have these Vaidys failed to assist in making modern 

Maratha history, their heir sbared in Yerawada Jail the 

political imprisonment of Sri. B. G. Kber, the present 

Chief Minister of Bombay. | 


—MODREN REVIEW. 
July 1951, 


प्रस्तावना 
खंड ५ 

खंड ४ च्या प्रस्तावनेत पुस्तकांत दिलेल्या कागदांचा खुलासा मुख्यत्वे करून मी 
देत असतो व तो देण्यात सुरुवात करण्यापूर्वी माझ्या निरसन झालेल्या व न झालेल्या शंकांचे 
श्रोटक निवेदन करतो असें दिले आहे. त्याप्रमाणेंच या प्रस्तावनेत ती माहिती प्रथमतः 
देण्याचें योजिळे आदे. प्रकृति उत्तरोत्तर खालावत . चालल्यामुळे हूँ प्रस्तावना. लिहिण्याचे 
काम माझ्या हातून होतं किंवा नाहीं ही शंकाच होती. तथापि “ प्राख्धपुत्तमजना न 
परित्यजन्ति ' ह्या न्यायाने ती लिहिण्यास सुरुवात केली. मीं दसरांतीळ कागद कसे निवडले. 
ई वेळोवेळी सांगितळे आहे. व कागद छापतांना संशोधकांत सहज त्यांचा उपयोग 
` करतां यावा याबद्दल कांदीं सूचनाही केल्या व त्या अमलांतही आणल्या. त्या . सूचना 
सला मात्र अशक्ततेमुळे तंतोतंत अमलांत. आणतां आल्या नाहींत याबद्दल वाईट वाटतें 


२. खंड४ मध्ये इमरी सन १७४२ते १७५० पर्यतर्ची पत्रे सनवार छापण्यांत आलीं ; 
पण आतां लोकतत्ताक राज्य सुरू झाल्यामुळं शकवार शुक्रुसंवत्तारापासून युवा संवत्सर- 
अखेर मितिवार ७ वर्षांचे कागद छापले आहेत. ही वाचकांची थोडी गैरसोय प्रथमत, 
होणार आहे, हें मी जाणून आहे. एका इतवी सनांत दोन शकांचे कागद ध्यावे लागतात, 
आतां एका संवत्सरात २ इसवी सनांचे कागद येतील. संवय मोडणे कठिण असते, 
या खंडांत पहिले संवत्तर शुक्र असून त्यांत फक्त ६ पर्त्रे आहेत. कारण खंड ४ मध्ये, १, 
ह्या अपूर्ण संवत्तरांचे पोषयुद्ध १,२९ डिसेंबर १७४९ पर्यंतचे कागद छापले गेल्यानें, यांत 
फक्त रे महिन्यांचे कागद फाल्णुन अखेर छापावे लागत आहेत. पुढील वाक्या ६ पूर्ण 
संवत्सरांचे कागद ' युवा ? भखेर-छापले भाहेत, प्रत्येक संवत्ताराच्या कागदांच्या पानांचे 
क्रमांक निरनिराळे देण्यांत आले आहेत; पण प्रथमपासून क्रमानें पानांचे आंकडे शेवट- 
पर्यंत दिले असते, तर सोईचे झाळं असते. तें'न केल्यानें छपाईत गोणत्व राहिलं आहे 


३. कागदांची निवड करून ते छापण्याचा प्रसंग कां आला इं खंड ४ च्या 
प्रस्तावनेत दिल आहे. छपाईच्या वाढत्या खर्चामुळे व चि. बाजुरावांकडे आतां डेकन पेपर 
निल न राहिल्यामुळे, झालेली आर्थिक ओढ ही कागद वगळण्याचा मुख्य कारणें आहेत. 
के. दत्तोपंत आपडे यांच्या आरंमींच्या सूचनेप्रमाणे ज्या कागदांत तारीख देतां आली व 
ब्या कागदांतीळ लेउ व लेखक समजले व तसेच रा. ब. सरदेसाई यांनीं इ. स, 
१७४३ सालीं महत्त्वाचे कागद निवडून काढले अते सर्व निवडलेले कागद सालवार 
क्रमाने लावून प्रथमतः त्यांचे गडे बांतून ठोविळे होते. पण निवडीचा प्रश्न उपाध्यित 
झाल्यामुळे रा. यदाबंतयाद फफे यांनी निवर्डाचे काम केल्यामुळे छापण्यात एवढेच 


(२) 


महत्त्वाचे कागद काढले आहेत. वगळलेल्या कागदांत देखील महत्त्वाचे कागद नाहीत 
अते म्हणतां येत नाहीं. त्यांचाही उपयोग होणार आहे. 


४, चि. बाबुराव यांचा इतिहास हवा विषय अरी परीक्षेत ऐच्छिक नव्ह्ता तरी 
कुलाभिमान ब देशामिमान यांचे बारें अंगांत खेळत असल्यामुळें ब माझे या कामांत होत 
असलेले श्रम पाहत अततां त्यांनीं प्रतिकूछ परिल्यितींतद्दी दे इतिद्दासात उपयुक्त असणारे 
कागद छापण्यात सुरुवात केली, छापलान्याचा घंदा बरेच वर्षे करीत असल्यामुळे त्यांनीं 
खंड़ ४ लवकर छापून निघावा म्हणून निरनिराळ्या छापणान्यांची योजना केली होती. 
पण ती मनाजोगी यशस्ती न झाल्यामुळे आतां दा खंड एका राजशुद छापएान्यांतच 
छापून घेतला आहे. कामद्दी सुबक होऊन लवकर झाले, असें मला म्हणावें लागत आहे. 
आमच्या दफतरांतीछ निवडून व नकळून तयार केलेले कागद माझ्या ददयातींत लवकर 
छापले जावे म्हणून सरकाराचें किंवा संस्थांचे सद्दाव्य व्हावे म्हणून चिरंजिवांनी 
पुष्कळ खटपट केली व करीत आहेत; पण त्यांत अजून यश आले असे म्हणतां 


येत नाइ, ' 


५, वैद्यांच्या पूर्वजांनी देवघेवींव जरी पुष्कळ संपत्ति मिळविली होती, तरी 
ती राष्ट्रकायीकडे खचून शिवाय धार्मिक कृयाकडे ब ग्रहप्रपंचाकडेद्दी लाविली होती. 
कोंकणांत व देशावर त्यांनीं देवाळये बांधिली व तीं निरंतर चालावी अशी योज- 
नांदी करून ठेविली आहे. ह्या संबंधाचे कागद व जमाखर्च छापण्यास अडचण पडूं नये 
म्हणून ते निराळे काढून तारीखवार लावून ठेविले आहेत. प्रापंचिक हिशोबाचेद्दी कागद 
निराळे काढले आदेत. यापुळे या खंडांत त्यांची संड्या फार थोडी आढळून येईल, 


६० खंड ४ मथ्यं माझ्या कांदी यंकादी दिल्या आहेत; पण त्यांचे निर्न कोणीं 
अजूत समाघानपूर्वक केलेडे नाइ, त्याबदूल मला मिळालेली माहिती विचारणीय 
वाटते म्हणून देत आहे. 


(१) बावूराव भोसले यांनी ढेख्याप्त ' दंडवत ' शब्दाने बहुमान दिला नसून 
“नमस्कार? शब्द वापरला आहे म्हणून दे भोसले ब्राह्मगच असले पाहिजेत. ' घायशुडे ' 
हे ब्राझण आहेत व मराठेही आहेत. पूर्वी जे मराठे सरदार होते त्यांचे कांही 
कारमारी ब्राह्मण होते, त्या सरदारांची कांही मिळकत दे,कारमारी मालक म्हणून वापरू 
लागले. ते ब्राह्मण अपल्यानें पत्रांत बहुमानाथी शब्द, नमस्कार ? म्हणून वाप लागले, 


कारकून मराठे यजमानांची मिळकत आपली म्हणून वापरू लागळे, तेव्हां त्यांनीं ब्राह्मण 
जात सोडली नाही, अर्शी उदाहरणें आहेत. 

(२) ' वाकडे! या आइनाँचराएवजी * कानडे ? शब्द चुकीने लिहिला गेला 
आहे. पण “बाकडे ? व काणे यांचे नाते २०० वर्षायूर्ती कसै होऊं शकले दें कळत 
नाई. तो सानाजिक सुधारणेचा त्या वेळचा प्रकार म्हणणें बरोचर होणार नादी, 


(३) 


(३) श्रीमत लोक परस्परांशी पत्रव्यवद्वार करतांना लेख्यावें नांव पत्रारंमी 
लिहून लेएयाचें नांव पुनः लिहिण्यापू्वी एक लपेटीदार “छ! अक्षर लिहितात. 
कै, वि. का. राजवाडे यांनीं लपेटीदार अक्षर ` छ? सारखें दिसळे तरी त्यास “द्‌ 
च म्हटलें आहे. या “द्‌? अक्षराचा अर्थ धार्मेक बुद्धीने करून एका रनेह्यांनी मला 
सुचविला आहे. बृहदारण्यकोपनिषदांत अध्याय ५ शोक १।२।३ दिले आहेत. 
त्यांचा मथितार्थ असा आहे की, ' प्रजापतीचे तीन पुत्र देव, मानव व असुर, 
ते वाडेलांकडे जाऊन उपदेश मागत. दर वेळीं पित्याने ' दु असा शब्द उच्चारावयाचा+ 
त्याचा अर्थ अता कीं, मोगप्रधान देवांनी इंद्रियांचे दमन करावें म्हणून त्यांना ' द? दिला. 
संग्रामप्रधान मानवांनी मोगतामुप्री दान कराते म्हणून त्यांनाही “द्‌ 'च दिला, क्रोध 
आणि इिंसाप्रवान दानवांनीं म्हणजेच अखुरांनीं सर्व प्राण्यांवर दया करावी म्हणून 
त्यांनाही “दच दिला, अता “द्‌? या अक्षराचा अनुक्रमें दमन, दान व दया यांपैकी 
एक अर्थ संदर्भ पाहून करावयाचा अततो, या लपेटीदार ' द? अक्षरांचा उपयोग 
कोणत्या दजीचा लेख्य व लेखक कोणात व केव्हां पत्रांत करतो याबद्दल मला निरनिराळीं 
पत्रे पाहून कांही नियम ठरविण्याइतर्के मानसिक व शारीरक सामर्थ्य राहिले नाहीं. पले 
पाहून इं ठरवितां येईलते वासते. ' द्‌ ? दें अक्षर निरानिराळ्या लेखकांर्नी निरनिराळ्या 
वळणांनीं काढलें आददे; पण त्याबद्दलही मीं विचार केलेला नाही. हा उद्योग संशोधकांनी . 
केला पाहिजे. मराठ्यांच्या राज्यव्यवस्थेचा खरा पाया शहाजीराजे भोसले यांनी. 
मुसलमानी, अमदानींत कर्नाटकांत घालण्यास सुरुवात केली, त्याचें खरें स्त्रूप 
समजण्यास तेथील दफतर व राजकीय लेखनपद्धति है उत्कृष्ट पाधन आहे. म्हणून दा ई 
अक्षर लिहिण्याचे विविध प्रकार कोणते व छेइप आणि लेखक यांच्या नांवांपूर्वी व मागून 
योजावयाचे शब्द कोणते, उदाहरणार्थ, पोष्य, सेवक, स्नेद्दांकित, स्नेह्मिलाषी; अपत्ये, 
अपत्यानुरूप, भीमंत, अखेडितलदमीअलंक्कत, राजश्री, विद्यार्थी इ. हैं ठरविण्याचा अभ्यास 
संशोधकांनी करण्यातारवा आहे. तसेच नांवाच्यापूर्वी योजिलेले शब्द तीर्थरूप, 
तीथस्वरूप, स्वामी, गोतावी ४., तसेच पत्राच्या शेवटची व बहुमानार्थी वाक्ये, 
यांचा संशोधकांनी अभ्यास करणे जरूर आहे. इंग्रजींत your most obedient 
५९1४३7 दे शब्द सद्दी करण्यापूवी योजण्यांत जितका साधा अथे आहे तितकाच 
लेख्य व लेखक यांच्यापूर्वी . “सेवक? व “पोष्य? इ. लिहिणे या शब्दांत आहे. 
पण नानासो पेदाव्यांनी व सचिवांनी विश्वनाथभडाँत पत्र लिहितांना 
स्तःस “पोष्य म्हणणे चमत्कारिक दिसते. विश्वनाथभटांचे नोकर पुष्कळ 
होते. ते स्वतःस “सेवक? म्हणत हूँ गेर नाहीं. पण विश्वनाथमडाँनीं त्यांना पत्र 
लिहितांना स्वतःस * सेवक ? म्हणणें गैर वाटते. जानोजी भोसले, ' सेनाधुरंधर ', 
यांनी सेनात्तोसुमा झाल्यावर विश्वनाथभटाँत पत्र लिहितांना स्वतःस * पोष्य? म्इणर्णे 
युक्त दिसत नाई, अपत्ये किवा अपत्यानुरूप या विशेषणारने नातें दिसून येते, लेखक 
लेण्यात दंडवत किंवा रामराम म्हणत असेल तर तो मराठा समजावा, लेखकाचं 


(४) 


आइनांघ भोगले, यादव असेल व तो लेख्यास नमस्कार लिहीत असेल तर तो 
ब्राह्मण असला पाहिजे. लेए्य विद्वान्‌ व वेदशात्रसपन असला तर लेखक कितीही 
श्रीमंत असला तरी स्वतःस विद्यार्थी म्हणतो, लेख्यास आशीर्वाद किंवा नमस्कार 
लिहीत असेल तर त्यांपैकी. वर्डल कोण याचाही बोध होऊं शकतो. सिवभट 
साढे, ओरिसाचा गव्हनर असून विश्वनाथभटात लिहिलेल्या पत्रांत स्वतःस 
सेवक? म्हणतो. ब्राह्मण अधिकाऱ्याने मराठे किल्लेदार व कारून यांत लेख्य 
म्हणून पत्र लिहिलें तर किलेदारांस आशीर्वाद लिहिण्यांत येतो व कारुनात 
नमस्कार लिद्दितात. कारकून बहुधा ्राझणच असतात. हाच लेण्यांचा क्रम उलट 
म्हणजे अगोदर कारकून व मागून किल्लेदार अत्तला तर अगोदर नमस्कार व मागाहून 
आशीर्वाद लिददिण्यांत येतो. | 
९, हिशोबांत एकच रक्कम असेल व त्याचे खालीं चेरजेसाठी दुसरी रक्कम 
मुळींच नसेल तर * लग? शब्द लिहून त्याच्या खालीं रेघ, ओढतात व बेरीज शून्य 
हीच रक्कम लिहितात, लग याचा अर्थ शून्य असा आहे. 


._ १०, दिक्के व सोत॑ब +- या संबंधानें धुळ्याचे रा. भास्कर वामन भट यांनीं 
४ महाराष्ट्रांतील ऐतिहासिक पुरुषांच्या मुद्राचे प्रदशन” असा लेख “इतिहास व 
ऐतिहासिक? मासिकांत ने. २८ ते ३१ च्या जोडअंकांत लिहिला आहे. त्यांत 
बरीच उपयुक्त माहिती दिली आहेः त्यांतील शिक्क्यांपेक्षां जास्त शिक्के माह्या कागदांत 
मिळाले ते साकार जरी दिले नाहीत, तरी त्यांतील मजकूर जेवढा समजला 
तेवढा ओळीबर्हुकूम दिला आहे. त्यासंबंधी पूण माहिती संशोधन केल्याशिवाय 
होणार नाही 


११, घराण्याचे कुलवृत्तांत बरेच तयार झाले व नवीन होत आहेत. माझे 
दफतरांत इतर कुळांचे कागद पाहण्यास कोणी आले'तर ते नेहमीप्रमाणे मी त्यांत 
आनंदानें दाखवीत असते व त्यांचा उपयोग करून त्याचा उल्लेख ते आपल्या 
कुलवृत्तांतांत करितात. 


_ १२. विद्यापीठाकडे ऐतिहासिक निबंध लिहून पदवी अगर बक्षीस मिळ- 
विण्याचा विद्यार्थी प्रयत्न करितात. त्यांसही मीं आपले कागद गेल्या सालीं दाखविले 
होते. तसेंच यंदांदी कांही विद्यार्थी ते पाहून गेले, 

१३. जमाखचाँचे व हिशोबांचे कागद वगळण्याचा जरी प्रयत्न केला आहे तरी 
काहीं प्रासिद्ध मददत्त्वाच्या ब्यक्ती संबंधाच्या कागदांचा समावेश केला भाइ, उदाहरणाथ, 
पंतप्रधान; शादूमहाराज, शिवबभट साढे, . नागपूरचे सनासाहेबसुम, 
सेनाधुरंधर, मोसल्यांचे सलागार, सरदार व दिम्मत, काढी कपड्यांच्या व 


(५) 


दागिन्यांच्या याद्याद्दी दिल्या आहेत. अशा कागदांची मिति अगर तारीख हे कागद 
पुरे झाले तेव्हांचीच देण्याचा क्रम ठेविला. आहे. 


१४. या खंडांत विश्वनाथभटांच्या काशीयात्रेचे कागद देतां आले नाहात. 
ते निवइन निराळे काढून बऱ्याच कागदांच्या नकला करून ठेविल्या आहेत. 
जनादेनपंत पेशव्यांची बायको सगुणाबाई यात्रेस गेली होती त्याच सालीं म्हणजे 

७५६।५७ सालीं ते बाईकडील बरीच मंडळी घेऊन गेले होते. याबद्दल पदावदफत- 
रांतील रा. देवराव मेघःश्याम छपाड यांच्या पत्रांत उल्लेख केलेला आहे> आमच्या 
यात्रेच्या कागदांवरून रा. यदावं तराव फफे उर्फ, मनोहर यांनी विश्वनाथभटांच्या . 
` मुक्कामांची यादी तयार केली आहे ती यात्रेच्या इकीगतीबरोबर देण्यांत येईल. 

१५. काशीकडील व महाराष्ट्रांतील संवत्सरांत फरक असतो. सध्यांच्या 
सरकारनें इंग्रजी माषेबरोबर इसवी सनासं मार्गे टाकलें पाहिजे. हिंदुस्थानच्या 
शकमितीच्या काल्गणनेस तूर्त प्राधान्य धावे, असं झाल्यास अलीकडील विद्यार्थ्यात 
पंचागाची माहिती करून घेणे जरूर पडेल, पंचांगाच्या ' मुखपठ्ठाच्या डावे बाजूस 
शालिवाहन शकाचा आंकडा देऊन त्याचे खालीं त्या संवत्सराचे नांव दिलेळे असते, 
उजवे बाजूस संवताचा आंकडा देऊन त्याचेच खाला त्याचे संवत्सर दिलेले असते. 
शकाचे संवत्सर त्र शुद्ध १ पासून व संव ताचे संवत्सर कार्तिक शुद्ध १ पासून सुरू 
होते. संवत्सरांचीं नांवें ६० आहेत. शालिवाहन शक व विक्रमसंवत्‌ यांचे संवत्सर, 
महिने व तिथी एकच असतात. पण एकाच कालीं त्यांचे संवत्सर, महिना व तिथीही 
भिन्न असतात. नमेदेच्या दक्षिणभागी अमावास्येपासून महिना सुरू' होऊंन तो 
भमावास्येस संपतो. म्हणून त्यास आमान्तमास म्हणतात. नमंदेच्या उत्तरमार्गी 
पुर्णमेस मास संपतो म्हणून त्यास पूर्णिमान्तमास म्हणतात. के. शंकर बाळकृष्ण 
दीक्षित यांच्या ' ज्योर्तिविलास अथवा रात्रीची दोन घटेका मोज? या पुस्तकांत 
प्रकरण ९ वें पंचांग असून त्यासंबंधाने सोप्या भाषेत चांगली माहिती दिली आहे. 
त्यांचे चिरंजिवांनीं आतां त्याची नवी आवृत्ति नुकतीच काढली आहे.त्यात अंतरिक्षाचे 
नकाशे हा मजकूर :जास्त घातला आहे. ३० तिथीत २ पंधरवडे होतात. त्यांत पक्ष 
म्हणतात. य्या पक्षांत आवशीस काटोख' असतो त्यास वद्य - किंवा कृष्ण म्हणजे 
काळोखाचा पक्ष म्हणतात आणि ज्यांत आवर्शास्त चांदणे असतें तो शुक्ल पक्ष, नमेदेच्या 
उत्तरमार्गी पूर्णिमान्त व दक्षिणभागी आमान्त मान चालते. त्यासंबंधी कोणाची अशी 
समजूत असते कीं, महाराष्ट्रांतील शक्न पक्ष तो कादीकडील कृष्णपक्ष; पण ही चूक आहे. 
हीं नांवें अन्वर्थक आहेत, द न समजल्यामुळे समजुतीत चूक होते. दोन्ही ठिकाणच्या 
पक्षांची ब्यवस्था लक्षांत यावी म्हणून ती खाली दिल्ली आहे, असे म्हणणें माग आहे. 


(६) 


महाराष्ट्रांतील आमान्त मास काशीकडील पौर्गिमान्त मात 
फाल्गुन वद्य पक्ष चेत्र वद्य पक्ष ( पहिला पंघरवडा ) 
चैत्र | शुक्ल पक्ष पहिला पंधरवडा --- चैत्र शुक्क पक्ष ( दुसरा पंधरवडा ) 
५ कृष्ण पक्ष दुसरा पंधरवडा वेशाख कृष्ण पक्ष ( पहिला पंघरवडा ) 
बाल | शुक्ल पक्ष ( पदिला पंधरवडा ) ? वेशाख शुक्ल पक्ष ( दुसरा पंघरवडा ) 


कृष्ण पक्ष ( दुसरा पंधरवडा ) | ज्ये कृष्ण पक्ष ( पहिला.पंघखडा ) 
ज्ये गुक्क पक्ष ( पाहिला पंधखडा ) १ ज्येष्ठ शुद्ध पक्ष ( दुसरा पंधखडा) 


यांत दोन्ही भागांत शुकुपक्ष एकाच वेळीं आला आहे. महिने मात्र भिन्न आहेत, 
` असें दिसून येईल. 


१६. आतां कागदावद्दल माहिती देण्यास सुरुवात करण्यापूर्वी छापलेल्या ४ थ्या 
खंडाच्या प्रस्तावनेची आठवण करून देणे जरूर दिसतें. प्रत्येक खंडाच्या प्रस्तावनेत 
सुरुवात करतांना पूर्वीच्या खंडांपेक्षां ह्या खंडात जास्त काय सुधारणा केली आहे है 
देण्यांत आलं आहे. खंड ४ च्या प्रस्तावनेत पुढें छापल्या जाणाऱ्या ५ व्या खंडांत 
संवत्सराप्रमाणे कागद कां दिले आहेत व त्यांत शकमितात प्राधान्य दिळे आहे 
व त्याचें कारण काय व त्यामुळें वाचकांस वाचतांना काय अडचण येईल याचा 
खुलासादि केला आहे, ही अडचण इंग्रजांनी इतवीतनी काल-गणनेची जी पकड 
आपणांवर बसविली आहे तिचा परिणाम आहे. 

१७. कागदांचे स्पष्टीकरण थोडक्यांत करण्याचे योजिलें आहे. वर्गीकरणाचा क्रम 


XN तीक 


साधारण खालीलप्रमार्णे ठेवलेछा बरा अत्तें वाटते :-- | 


(१) सनदा, इनाम, आज्ञापत्रे, कजेरोखे, पावत्या, करार, हुकूम, ( २ ) हिशोब, 
याद्या, ( दागिने, कपडे, कजेदार ). (३) लढाया, (४) खाजगी घरगुती परे, (५) 
देवालये, (६ ) वैद्यांनी लिहिलेली पत्रे, (७ ) महत्त्वाच्या पुरूषांची पत्रे. ( अ ) छत्रपति 
( आ ) अष्टप्रधान :-पंतप्रधान-पेशवे, अमात्य-मुजुमदार, सचीव-पुरनीत, प्रतिनिधि, 
मंत्री +-पंडितराव, न्यायाधीश, वाकनीस, पारसनीस, सेनापाते, सुमंत, पेतराजाज्ञा, 
(इ) सरदार :-( अ ) अमे-सरलेल व वजारतमाव, (आ) भोसळे, ( इ ) गायकवाड, 
( ई) दाभाडे, (उ) मुताळीक- (८ ) सावकार, ( ९ ) गोसावी, ( १० ) दिवाण-दिम्मत 
(११) सुभेदार. ( १२ ) कारकून ३० | 


(७) 
शुक्ल संवत्सर १६७१ 


सन १७४९1५० 


इ. स. १७४९ मधील या शकाचे कागद खंड ४ मध्यें डितेबरनंतरचे ध्यावयाचे 
नव्हते, ते शके १६७१ च्या भार्गशीषेअखेस्च घेतले आहेत, पुढील ३ महिन्यांचे 
म्हणजे पोष, माघ, फाल्गुन यांचे कागद १७५० मधील छत्रपति शाहूचे मृत्यूनंतरचे 
या संवत्सरांील थोडे असल्यामुळे केवळ ६ च छापावे लागले, या ३ महिन्यांतील 
राजकीय भानगडी रामराजांच्याच मुख्य आहेत. तसे कागद दफ्तरांत मिळाले 
नाहींत, तरी इतर महत्त्वाचे कागद सांपडले, तेवढ्याबद्दळचाच उलेख यांत 
केला आहे. 


प्रत्येक पत्राचा सारांश पत्राच्या शेवटी इंग्रजींत दिलेला आहे. हवा सारांश देण्याचें 

कारण पूर्वी दिलेले आहे. तथापि इतिह्दासविषयाच्या आवडीमुळे हल्लीं जे कोणी त्याचा 

अभ्यात्त करतात त्यांत हा इंग्रजी सारांश सोप्या भाषेंत असल्यामुळे सहज कळणारा 

आहे. कांही न कळलें किंवा शंका आली तर ते मूळ पत्र वाचू शकतील, म्हणून 

प्रस्तावना लिहितांना उगाच लांबलचक न होतां कागदाचा खुलासा यांत थोडक्यांत 

34 न काळजी घेतली आहे. वर्गीकरणानुसार प्रस्तावनेत कागदांचा खुलासा 
1 आहे. 


१, इनाम, सनदा, आज्ञापत्रे, कर्जरोखे, पावत्या, करार: -शके १६७१ मध्यें 
दुष्काळ होता. यामुळें मोहरी गांवचा वसूल मोकदमांना होणे कठीण होतं. लोक 
यांव सोइन गेले होते. म्हणून त्यांनी 'इनामदार यांजकडे जाऊन पूट मागून घेतली व 
पुढ़ीळ सालची कबुलायत ( कोळ) लिहून दिली, पूर्वी कबुळायत कशी देत, याचा 
नमुना हा कागद असून त्यावर इनामदार विश्वनाथ भट वैद्य यांचा शिक्का आहे. 
त्यांच्या बहुतेक पत्रांवर प्रारंमी ्ीकाराच्यापुढे त्यांनीं स्वतः * इकर ? ह्वा शाब्द काढला 
आहे. (प. नं. ६). 


२. सरदार व सरंजामदार :-( १ ) चिमणाजी नारायण पंतसचीव :- 
(अ ) भोर संस्थानांतील नेरे गावांतून वेद्य यांत सचिवांनी स्वतःच्या गल्यापैकी 
चौतेरी मापी ७ खंडी, यादींत दिलेले धान्याची नेमणूक करून दिली होती. खंडीच्या 
आंकड्यापुढे मण किंवा पायल्या नसल्यामुळे तुटकें आळे पाहिजे होते, पण तसा टाइप 
नसल्यामुळें तें चिन्द छापले गेळें नाही. (प. नं, ३) (आ) सचिवांचा 
किला सिंहगड पेशवे मागत होते व त्याबद्दल त्यांनी सचिवांत लावलेला 
तगादा चाळू राइतो व पंतसाहेब जरी लढण्याची तयारी करीत भादेत तरी 


(८) 


तडजोड होण्याचा संभव आहे. ही गोट राजंगडचे अमलदार कृष्णाजी यंबक 
लोहोकरे विश्ववाथभटांत कळवितात, पंतांनी कर्ज ज्याकइन काढले त्यांत 
असेतुष्ट ठेवूं नये, असें लोहोकरे यांचे म्हणणे होतं. रास्ते दे त्यांत कर्ज देणारेच होते. 
(इ) मानाजी पवारातें वेद्यांचे पैसे देण होत तेही लोहोकरे यास मिळाले नाहींत. 
देवासच्या काळोजीबोवाचे दे पवार विरंजीत अपून पाथरेकर शाखेचे इप्रतदार 
सरदार होते. (प. नं. १) (२) रघूजी भोसले :-महाराजांच्या राण्यांच्या 
खजिन्याचा खजिनदार खंडोजी गोगावले ( हवालदार मद्दाल भांडारणह ) यांजकडे 
ज्या छोकांकइन, पैसे जमा झाले त्यांची यादीही असून त्यांत नानाजी नाईक जोशी, 
वैद्य, उमदी, थत्ते व पोतदार यांच्यातारखी सावकारमंडळी आहेत. गोगावले हा 
श्रीकारापुढें * रामो जयति ' लिहितो. (प. ने, ५) 

३. पत्रे (भ) नारो शिवदेव विश्ववाथमटांत कळावितात कीं, कोल्हा- 
पूरचे रंभाजी मोहिते यांनीं खतः व ध्रीशंकराचार्य यांत वाईट रीतीनें चागविले, 
(प. ने. २) (आ) अनतमट द्रविड यास वेद्यांनी नोकर ठेविला, त्यासाठीं 
सदाशिव ना. लिमये यांचे मुखत्यार श्रीनिवास व्यंकाजी द्रविड दे जामीन 
राहिले, जामीनकी कशी लिहितात याची हा नमुनाच आहे. (प. नं. ४) 


प्रमोद संवत्सर शके १६७२ 
सन १७५०।५१ 


१. सनदा,-इनामे, मोकासे, नेमणुका, आज्ञापत्रे, देणग्या, हुकूम, 
करार पावत्याः--(अ) कारदाटी परगणे सुपे, खोडद, पा करदाड, भातगांव, 
पा काकण हीं गांव इनाम म्हणून वेयबंबूंस चालविण्याचद्दल सनदा दिल्याचे अमल- 
दारास हुकूम दिले आहेत, ततैच बाई येथ १ चाहूर व बावधन येथे ३० बिघे इनाम 
जनिनी चालविण्याबदल सनदा दिल्याचे सांगोळे येर्थे ठरलेल्या करारांत लिहिलं आहे. 
सांगोल्याच्या करारांत आणखी अद्यी नोंद आहे कीं, बाकी, चोपडज देखील 
भटगन्दण व मावडी या तीन गांवचा वैद्य बंयूंगा पालखीच्या सरंजामासाठी मोकासा 
दिला आहे. पीकपाणी झालें तर फक्त ७०० रु. नक्त मिळावयाचे, शाहु- 

महाराज वारल्यानंतर, पूर्वी या दोघांना इ, ७००० सरंजाम म्हणून मिळत, ते २.३००० 
करण्यांत आले, मुकासगांव व इनामगांव यांत फरक अता दिततो काँ, मुकास 


(५) 


गांवाचा नक्त वसूल अप्ततो व इनाम गांवांत नक्त जमीनमहसूल मिळून त्या गांवच्या 
जमिनीची वहिवाट व कबजा इनामदाराकडे असतो. म्हणजे त्यांतील नदीनाले, झाड- 
झाडोरा, जंगल, गायरान व गांवठाण यांची वहिवाटही तेच करू शकतात. मोकासबाब 
ही वसुळाच्या शेकडा ७९ व ऐन मोकासवाब रें. ६६ असते. (प. २५, २६ व ४२) 
इनाम गावांपैकी खोडद्गांब, भातगांव व मोकासगांव सध्यां बैद्यांकडे चालत 
नाहीत. खोडद्गांव है वेद्यांनी बाळंभट वारल्यानंतर त्यांची मुलगी सो. अनूबाई, 
इच लस भिकाजी ना रास्ते यांचा मुलगा गंगाधर यांच्याशी केले व त्यास हें इनाम 
गांव बक्षीस देऊन टाकलें. सध्यां मोकासगांव हैं सरंजामी गांव म्हणून वेयांकडे 
चाळत नाही व नक्त . नेमणूक म्हणून त्याचे पेसेही मिळत नाहींत.. खोडदगांवचें 
आज्ञापत्र जगजीवन उर्फ दादोबा पंतप्रातिनि घानी काढले असून त्यावर श्रीनिवास . 
गंगाधर, भवानरावाचा शिक्का व मोतेब आहे. सांगोल्याच्या यादीत काऱ्होडीगांव 
दरोबस्त इनाम असून त्यांत इनामदारास असलेली फौजदारी, बाबती, सरदेशमुखी, 
व मुकांसा हे हक्क नमूद केले आहेत. (ब ) नारो अनंत गद्रे या इमानी कारकुनासं 
वर्षांची नेमणूक वऱ्हाडांतील भुगांव इनाम गांवची वहिवाट करण्यास, दरमहा रु. ५० 
मिळत. त्याच्या तपशिलांत भोजनख्च फक्त रु. ८ आहे. हें वाचल्यावर आश्चर्य वाटेल 
नोकरांचे पगारही फार कमी आहेत. (प. नं. १७)(क ) वैद्य दे सन १७५० पूर्वी वाईस 
राहत असत असं जमाखचोवरून कळतें. पण त्यांत घरें बांधण्यात दिलेल्या जागेची 
सनद श्रीमंत मातुश्री ताराबाईमद्दाराजांनीं, सत्यनाथपुरीतील शकरबिवी ही 
जर्मान धारादत्त ( उदक' सोइन दिलेलें दान) केलासवासी चि. छाहूमद्दाराजांती 
दिलेली आहे असे वेद्यबंधूंस लेखी कळविळें आहे, अशाच तऱ्हेचे हुकूम गांवकामगार, 
महाजन, ढंगे पाटील, देशमुख, देशपांडे व मोकदम यांत दिलेले आहेत. हे हुकूम 

छापले नाहींत. (प. नं, २० ) या वेळीं रामराजांचें बरेंच काम महाराज ताराबाई- 
साहेब निकालांत काढीत अप्तत, असें दिसून येते. | 

२. छत्रपतिः रामराजे व मा. ताराबाई :--(अ) लावगतकर वेद्यांपैकी 
एक शाखा सातारा जिल्ह्यांतील तांदुळवाडीस आहे; त्यांचे पूर्वज हे राजवेद्य होते. . 
त्यापकी बापूभटास, शाहूमहाराजांनंतर, ताराबाईसाहेब व रामराजे जेव्हां 
सातारा सोइन जात, तेव्हां राजदेद्य म्हणून त्यांच्याबरोबर जावें लागे. हे विश्वनाथ- 
भटांपेक्षां वडील होते. त्यांचा एकमेकांचों पत्रव्यवह्ार नेहमीं होत असे. १७५० 
मध्य रामराजांत छत्रपातिपद मिळाल्यावर रामराजे व ताराबाईसाहेब यांच्या 
दाळचालांच्या बातम्या बापूभटांकडूनच विश्वनाथभटांत कळत असत. राजमंडळांत 
काम करणारी माणते सांगोल्यात जमून छत्रपतींनी करावयाच्या 'कामाचा निकाल 
लावून घेत होतीं. तेव्हांच्या या दोघां व्यक्तींच्या हालचाली बापूमटांनीं विश्वनाथ- 


भटात कळविल्या आहेत, सवे मंडळी पुण्यास जमून पुढे सांगोल्यात गेली 
प्र२] 


(१०) 


वैद्यांच्या एका मुलीचे लग्मात हजर राहून ताराबाई पुण्यास गेल्या असाव्या, प्रस्थान 
ठेवून निघण्याची त्या काळीं चाल असे. (प. नं. ८) (ब) विश्वनाथभटाँस नाना- 
साहेबांनी रामराजे पुण्यास आल्यावर योलावळे होतें. मा. ताराबाईही तेथे 
होत्या. रघूजी भोसळेही तेयं आले. कसब्यांतील' रामचंद्रबाबांचे वाड्यांत 
राहाण्याची तजवीज केली होती, महाराज १४।८।१७५० रोजीं पुण्यास येऊन 
सांगोळ्यास तारीख २२ रोजीं गेले. रघूजीबाबास ८।९।१७५० रोजीं बल्ने देऊन 
नागपुराकडे पाठविलें, ह्या बातम्या पुण्याहून विश्वनाथमटांनी बाळंभटात 
लिहिल्या. ( प. नं. २१,२६ )( क ) रामराजांत गादी दिल्यावर रामराजे कुटुंबांतील 
मंडळींबरोबर व मा. तारावाइसाहेबांबरोबर अप्रयोजकपर्ण, योग्यतेस न शोभणारे 
वर्तन करीत, ही माहिती महादजीराम दामले हे लक्ष्मण बल्लाळ जोशी यांत 
वाईस लिद्दीत अतत, (प. नं. ३६ ) रामराजांय्या वतेनाबद्दळ पे. द. ६ व्या 
भागांत बरींच पत्रे छापण्यांत आलीं आहेत. (प, नं. ३६) (ड) पतसचिवानीं 
वैद्यांकरतां कांहीं मजूर व जिनसा पाठविल्याचा उल्लेख या पत्रांत करण्यांत त्यांचे वैद्या- 
बदल किती अगत्य होतं तें दिसून येते, मा. ताराबाईसो पुण्याहून साताऱ्यास 
कघीं जाणार व त्यांच्याबरोबर कोणकोण आहेत ही बातमी रामचंद्रपंत करकरे 
यांस शिवाजीपंतानं कळविल्याचे दिसून येते, (प. नं. ४५ ) 


३, सरदार सरंजामदार: 


(अ) पेशवे :-- पंतप्रधान (बाळाजी बाजीराव ) नानातो, भोसले 
यांचा संबंध पंतसचीव, खंडोजी जाधवराव, सनदा, याद्या, छूत्रपति, जोशी 
यांच्या कागदांत ज्याबदछ आला आहे, त्याचा उल्लेख त्या कागदांची माहिती 
देतांना केला आहे. (प. नं. १२, १५, २३, २५, २६, २८, ३६, ३७, ४८, 
५३). शाहूमहाराज निवर्तल्यावर वैद्यांकइन पेशवे व्याजीं पैसे घेत असत. 
भाद्रपद वथ ३, वद्य ३०।१६७१ प्रमोद संवत्सर यांत एकंदर रु. ५३७५० घेतल्याची 
यादी वैद्य-दफतरांत आहे, व्याजाचा दर दरमहा द. शे. आठ आणे आहे. या 
व्यवहरावरून पेशव्यांचा देद्यांबदळ आदर कमी होता असें म्हणतां येणार नाही. 
(प. नं. २८) (आ) केसो कृष्ण शेबेकर दे एक मोठे सावकार वैद्यांशीं मोठ- : 
मोठे देवघेवीचे व्यवहार करीत, यामुळे त्यांचा परस्परांशी. मोठा पत्रव्यवहार होत होता. 
त्यांत ते राजकीय बातम्याही वैद्यांना कळवीत. निजाम व भोसले यांचे पण्य 
झाल ही केदारजी मोहित्याने शिवाजी मोहित्यास लिहिलेटी बातमी व 
भोसल्यांनी निजामास २० ल्क्ष झा देण्याचें कबूल केले होत, तरी तो ३० लक्ष 
मागत होता ही अकोल्याहून जोगांती लिहिलेली बातमी ह्या सर्व शेयेकरानी 
वेद्यबंधूंस कळविल्या. त्यांत पेशवे, भोसले व महाराज यांची मेट होणार होती हेंही 
त्यांनीं लिहिलें होते. या मेटीत रघूजीचा मुलगा मुधोजी भोसले यात महाराजांना 


(११) 


भेटविणेचा विचार होता. तो दत्तकाबद्दलचा असावा (प. नं. २८ व ५०), 
(आ) भोसले !-- वैद्यांचा रामटेकचा विश्वातूक वन्हाडांतील कारून राघो 
बल्लाळ भोगले तिकडील राजकीय व खाजगी देवघेवीची इकीगत त्यांस कळवीत 
असे. बाळंभटास टोक्याइन बिश्वनाथभटाकडून आलेल्या पत्रावरून रघूजी 
भोसल्यांचा पिंपर्रीचा मुक्काम त्यानें कळविला ( प. नं. २). रघूजीनें वैद्यांकइन 
शकडो रुपयांपर्यंत उसनवार नेलेली रक्कम बरचेवर फेडली जात असे, ही रक्कम या 
सालीं त्याचेकडे कोणाकडून व कशी जमा झाली त्याची यादी आहे. त्यावरून 
राणी सकवारबाई, कृष्णाजी वामन खरे, रतनपूरधम्रदेची रसद देणारे रामचंद्र 
शिवदेव, (शिवाजी नारायण भाव्यांचे कारभारी ) वैद्य ( कजेरोखा लिहून 
देऊन घेतळेळे ३. २५००० ) यांनीं पैसे दिले ते रघूजीस या कामीं उपयोगी पडले 
आहेत. (प. नं. १६ ) सेखजी (वैद्यांचा नोकर) नागपुरास गेल्यावर संताजी 
भोसले व रघूजी यांचे वाद मिटून सख्य झाल्याचें व रामाजी गिरधर व सदाशिव. 
हरी खाडिलकर आफळे पैसे देण्यास तयार असल्याचे वेद्याख लिहितो. ( प. नं, २३) 
मुधोजी भोसले यांनीं विश्वनाथभटाकडे श्रीमंत रघूजी व इतर लोकांत 
देण्याकरितां हलवा पाठविला. 

(१) पंतसचीव चिमणाजी नारायण :--(१) या सालांत. पेशवे 
पंताकडील सिंहगड किल्ला आपल्यास मिळावा म्हणून प्रयत्न करीत होते. 
व पंतसचीव विश्वानाथभटाकइन तो आपल्याकडे राहावा म्हणून खटपट 
करीत होते. यासंबंधानें मा. ताराबाईसो पंतांची गांड घेऊन त्यांनी . त्यांचे- 
कन मदतीचे आश्वासन घेतलं होतें. त्यांची त्री सो. सवानीबाई वैद्यबंधूंस 
पुण्याहून कळविते की, साताऱ्याहून २०० माणूस पुण्यास येऊन कोणाकडे गेले 
कळत नाहीं. तिला तें सिंहगडाकरितां गेलें की काय असा संशय आलेला दिसतो, 
तिनें विचिब्रगडास येऊन पुनः वैद्यांत पेशव्यांचा सिंहगडचा वेढा उठवण्यासाठी 
साताऱ्यास महाराजांकडे धोरण बांघा म्हणून लिहिलें. ' | 

(२) कृष्णाजी ञ्यंबक लोहोकरे, राजगडचे किल्लेदार, यांनी वेद्यांना 
२ पत्रे लिहिलीं होती. त्यांत पैशाचा पुरवठा ठरल्याप्रमाणे करण्याबद्दल विनंति केली 
होती. ते रुपये मा. तारावाईस व सदाशिव रघुनाथ यांस द्यावयाचे होते. 
(प. ने, ३० ) गडांची दोन दोन नांवें आहेत तीं अशी :-- _ 


सुधागड ऊर्फ भोरद वितंडगड ऊर्फ तिकोना 
प्रचंडगड ,, तोरणा __ व्याप्रगड ,, वासोटा 
सिंदृगड ,, कोंडाणा राजगडमाची ,, संजीवनी माची 
कठिणगड ,, तुंग सुवेकमाची ,, पद्मावती 


(३ ) दुसरें पत्र मोठें असून त्यांत वेद्यांत पंतांनी सांगोल्यास ठरल्याप्रमाणे 
पंतसचिदांत धावयाच्या रकमेचा उलगडा वेळेवर केला नाहीं याचा उलेख केला 


(१२) 


आहे. या रकमेबद्दळ निशाही करून दिली होती. वैद्याकडून दरमाहा येणारा ऐवजही 
मिळाला नव्हता. याबद्दल कृष्णाजीपंतांची तक्रार होती. बेद्यांचें म्हणणे १० इजार 
रकमेबद्दल योग्य खतपत्र लिहून देत नाहींत. किल्ल्याच्या बेगमींची तजवीज न झाल्यामुळे 
लोकांचे गवगवे फार झाले होते. पेसे न मिळाल्यामुळे कजे काढावें लागलें. त्याच्या फेडीबद्दल 
वराता वैद्य देतात. गडकरी बिथरूं देणे चांगलं नव्हे. (४ ) बाळंभटाची मुलगी कुमारी 
अनूबाई इचे लग़ाचें साहित्य करण्यासाठी वेठबिगारीची तजवीज छष्णाजीपंतांनीं 
फाल्गुनांत करण्याचे कबूल केले होतें. ( ५ ) कृष्णाजी पं तांत पंताबरोबर नानासाहेया- 
कडे गंगातीरीं जावयाचे होतें. (प. ने, ४८) 


४. कांहीं महत्त्वाचे पुरुष:-- 


१. भवानी शंकर मोरेश्वर राजाक्षा --हे महाराजांचे खाजगी कारभारी 
पंतास विश्वनाथभटांना चैत्र मास वेतनांपेकी र. ४१६॥ द्यावे असे लिहितात. 
(प, नं. २८) 


२. नारायणजी कोकाटे हवालदार मनमोहनगड उर्फ केळंजा 
सं. भोर: दमाजी गायकवाडाच्या बंडखोरीमुळे उडालेल्या अस्वस्थतेस राळण्या- 
साठी बद्यबंधू वाई, सातारा सोइन गडाजवळीळ माची पायरवाडीस राहण्यास 
जाणार असल्यास त्यांची बरोबर सोय होऊं शकेल, असे बेद्यांस त्यांनी कळविलें, 
_ पंतांनी इवालदारास बेंद्यांचे पत्र पाठवून त्यांची योग्य सरबराई करण्यास अगोदरच 

कळविले द्वोतें. (प. नं. ३९) 


३. वेद्य मोजे कोरले येथे रहावयास गेळे होते त्यांस एक घर रिकामे करून 
द्यावे व गडकरी लागतील ते तेनातीस द्यावे म्हणून पंतांनी मनमोहनगडचा 
किलेदार सेख नसरूला व कारकून यांत हुकूम पाठविला होता. (प. नं, ५१) 


४. खंडोजी जाधवराव: हा सिंदखेडच्या सरदार जाधव घराण्यांतील 
बहादुरजीचा नातू असून वैद्यांचा कर्जदार होता. त्यानें कजोपैकी रु. २५०० पाठविले. 
(प. नं. २२) ˆ 


५. मानसिंग :--हा बहाइुरजीचा मुलगा, राजाराम छत्रपतीची कन्या 
अंबिकाबाई इजपासून हा झालेला होता. मानसिंगाचा सख्या भाऊ राघोजी 
किंवा रायाजी असावा, त्याचा मुलगा खंडोजी होता असें पत्रावरील शिक्कयावरून 
म्हणतां येईल, पण दुसऱ्या एका वंशावळीत लक्ष्मण हूँ नांव दिलें आहे. यामुळें निश्चित 
वंशावळ ठरविणे भाग आहे. खंडोजीत गांडापुराइन पंतप्रधानांनी निज्ञामावरील 
स्वारासाठीं बोलावुन घेतलें होतें यामुळे त्यास बाळंभट वेद्याकडे जातां आलें नाहीं. 


भालचंद्रपंत व जिवाजी नरहर हे खंडोजीचे कारकून असावे. ( प. नं. २३ ), 


(१३) 


६ कृष्णाजी ना जोशी :- हे बाबूजी ना जोशी बारामतीकर यांचे 
चुलते होत. यांच्या संबंधाचो पत्रे नं. २७, ५२ तै ५५ मला मिळाली, मिळालेल्या 
माद्वितीवरून एक टीप युवासंवत्सर शके १६७७च्या शेवटी छापली आदे. ती वाचली असतां 
या पत्रांबद्दल खुलासा होईल. ने, ३७ चे पत्र कृष्णाजी नाइकानीच २७ ११॥१७५० 
रोजी लिहिळे आहे, यावरून ते तोंपर्यंत जिवंत होते, असे म्हणण्यात हरकत नाई, 
वैद्यांनी जाद्याचें कंदी हजार र, देणे होतें. त्यांपैकी र. २००० दीक्षितात 
द्यावयाचे होते. पेशब्यांचे दिमत द्षाकराजी ना पोतदार यास देण्याबद्दल त्यांनी. 
वैद्यांना ई पत्र पाठविलें होतें, राज्याची पोतदारी जर जोशात दिली होती तर 
शंकराजी ना हे पोतदार कसे होतील? जोशांचें काम करून पेशव्यांचे पोतदार 
निराळें कां असावेत! तका & 

७. गोसावी बन्सीपुरी $-हा मोठा संपत्तिवान्‌ गोतावी होता. या 
सालांतील पत्रांत ३ वेळां यांचा उल्लेख आला आहे. याचा मठ साताऱ्यास आहे. 
याचे पुष्कळ शिष्य होते. त्यांपैकीच प्रख्यात उदेपुरी म्हणून होता. याच्याजवळ पुष्कळ 
द्रव्य असल्यामुळें यांनी भोसले, सचिव वगेरेसारख्या संस्थानिकांत कज दिलें होतें. ' 

बन्सी पुरीचे पैसे परत करण्यासाठी रघूजी मोसल्याने बैद्यांकहून कजे रुपये ५०००० 
घेतले होते. त्यांतून गोसाव्यास ४७५०० देवविले आहेत. बन्सीकइन घेतलेली रकम 
कोणाकोणास देविली त्याची यादी छापिली आहे. बन्सीपुरीस जे पेसे द्यावयाचे ते 
वैद्यानी आपल्या कोणत्या शिलकी ठेवींतून दिळे याचीही यादी छापिली आहे. (प. नं. 
१,४,६ ) गोसावी दुसऱ्यास पत्र लिहितांना ' आशीवोद? न लिद्दितां “आशीवेचन ? 
असे लिहितात. 

८. कृष्णाजी गोविंद गोरेः- (अ) हा महाराष्ट्रीतून रघूजीने नेलेल्या हुशार 
माणसांपैकी होता, भास्कररामाचा अलीवदीनें १७४४ मध्यें खून केल्यावर रधूर्जीनें 
भार्कररामाची खरी ताईबाई इजला वऱ्हाड प्रांताच्या सुभ्याचा कारभार देऊन तिचा 
कारभारी छृष्ण!जी गोविद यास नेमिले, पुढे ताईबाईचे व रधूजीचै न जमल्यामुळे 
तिचा सुभ्याचा अविकार कादून रुष्णाजी गोविद यासच १७११ मध्यें रघूजीने त्यांत 
वच्हाडचा सुभेदार केळे, दी बातमी नारो अनंत गद्रे यास ऐकून आश्रय वारले, 
म्हणून त्यानें ही बातमी पुण्याहून बगाजीपंत्‌ काण्यास विचारून खरी करून घेतली 
व दिश्ववाथभटास कळविली, हीच बातमी गोपाळ अनंत गद्रे यांनीं विश्वनाथ- 
भटात कळविली, ( प, नं. २७,१४) ( ब) कृष्णाजी गोरदिद्‌ दे वाईचे राहणारे 
असावे, त्यांनी विश्वनाथभदास तेयें एक घर बांघण्याताठी ३ वर्षापूर्वी पैसे दिले 
होते, त्यांतील कांही रक्कम येणं होती ती विश्वनाथभर्डानीं त्यात मागितली. (प. नं 
३५) (क) या वर्षांचे अखेरीस कृष्णाजीपेतांनी विश्वनाथमटात महत्त्वाच्या 
बातम्या कळविल्या त्या अशा: ( १) रघूर्जीचें निजामाशी सख्य झालें. (२) रायाजी 


(१४) 


(रघूजीचा चुलत भाऊ, कान्द्दोजीचा मुलगा) व राणोजी ( ऊ-सवाई संताजी) रघजीचा 
चुलता, या दोघांचाही वाकूडपणा मिटून सख्य झाले, (प. नं. ४३ ) शेवटच्या दोन्ही 
पत्रांच्या शेवटीं कृष्णाजीचें स्वतःचं अक्षर आहे 


९, झुलाजी जगन्नाथ :- द्याला बेद्यांनी कसबे भुगांबचा पाटील नेमून 
त्याजकडे वसुलाची कामगिरी दिली. या गांवचा वसूल २।३ वर्षे वैद्यांनी स्वतःच्या 
कारकुनाकइन करविला ; पण त्यांत तोटा झै, २०० र. दरसाल होई म्हणून ही व्यवस्था 
केली, नारो अनतांनीं आपल्या पत्रांत त्यांचा पाटीलकीचा कोल मागितला होता. 
(प. नं. ३१) यानें वेद्यवंधूंना पत्र लिहून बर्‍हाडांतील कारकून नारोपंत गद्रे, 
केसो हरी सावरकर, गोपाळपंत गद्रे यांनीं केलेल्या वसुलाची हकीगत कळविली, 
शिवभट साढे यांजकडे टेकाडी गेल्याएळे त्याचा वसूल मिळत नाहीं; विसापूर 
प्रांत चांदे येये गडबड झाल्यामुळे तेथील काम होत नाहीं म्हणून झुलाजी रघूजीत 
चांद्यास भेटावयास गेला होता. नाराजी नेगीकडील पेसे तूते येत नाहीत, केसो 
हरी आजारी असल्यामुळें त्यास देशावर जातां येत नाही हे त्याने वैद्यांना कळविलें. 
(१ ने. ३२) 


१०, या पत्रांतील माणसें सावकार, सरदार, व योद्धे अशी महत्त्वाची आहेत. 
पण विश्वनाथभटांना काय प्रसंगाने ई लिहिलें आहे व पत्राचा काळ कोणता तें 
कळत नाहीं. बाबूजी नाईक बारामतीकर दे मोठे सावकार जेजुरीत आले असतां 
इं लिहिलेले दिसते. दाभाडे ( तळेगांवचे ) हे सेनापतीचे काम करणारे होते. या वेळीं 
व्यंबकरावाचा भाऊ यशवंतराव सेनापति होता. हा १८।५।१७५४ मध्यें वारला. 
उदाजी पवार हा मलठण शार्खेतील धारच्या संभाजीचा मुलगा. शाहूच्या 
मजीतला सरदार होता. यानेच मराठ्यांचा जम माळवा व गुजराथ येथें बसवून 
दिला. हा करारी स्वभावाचा होता. त्यानें वैद्यांचे कज काढळें होते तें देण्याबद्दल 
शाहूमदाराजांनी व पेशब्यांनींही त्यास तगादा केल्याची पत्र आहेत, मल्हार कृष्ण 
कोण कळत नाहीं, ( प. नं. ४०) 


११. रुष्णाजी वामन खरे- हा एक मोठा सावकार होता. याजकडून 
रघूजी भोसले यांनी चांदे उटनूरच्या स्सर्दाचे पेसे विश्बनाथभटांस यांज- 
कडून देवविले होते. (प. नं, १६ ) कृष्णाजी हा विश्वनाथभटाचा विशेष परि” 
चयाचा व लोमांतला दिसतो. हा 'पालीकडे असतांना त्यानें त्यास धान्याचे 
भाव कळविले त्यांत महागाईच्या तांदुळाचा माव रुपयास १० पायली दिला आहे ! 
( प. नं. ४४). 


१२. रामाजी गिरधर :-यानें वैद्यांकडून काढलेल्या कजीच्या फेडीची काय 

[a ~ A कि ॥ १ ह द्यांचे ~ चिटणीस; कल 
तजवीज केली आहे याची हकीगत वैद्यांचे कारकून नारो हरी चिटणीस, गोपाळ 
अनंत गद्रे, सेखजी वगैरे लोकांनीं त्यांस पाठविलेल्या पत्रांत लिहिली आहे. हा एक 


(१५) 
रघूजीचा सरदार होता, यास इलिचपूरच्या वसुलांतून हे पेसे फेई असे वाटत 
होते; पण हा वसूल रघूजीने रघूजी करांड्यासही दिला होता. यामुळे हे पसे 
मिळणें कठीण झाले. नारो हरी मी तुमचा मुतालिक आहें अस वेद्यांस लिहितो. ( प. नं 
१८, ३३, ३४) रामाजीने स्वतःच्या पत्रांँतै कजफेडीताठी मुदत सागून घेतली 
होती व रघूजीनें वच्हाड ची मामठत काशी भास्कराकडून काढली, ती त्यास परत 
मिळेळ अशी खटपट करण्याबद्दल विनेति यानें विश्वनाथभटांस केली, (प. नं, १९) 
वाच्या भक्षराचें वळण फार चमत्कारिक आहे. . , 


१३. सदाशिव रघुनाथ :--हा ग्रहस्थ घाणेकर असावा अले सकृदरीनी 
वाटतें, पण तो अपत्ये या नात्याने पत्र वेयबंधूना लिहितो व त्यांना * तीर्थेस्वरूप ? ही 
संबोधितो. तो राजवाडे असावा. त्याचें नातें निश्चित कळत नाही, बाळंभटाचा पुलगा 
मिकंभट याची सासुरवाडी राजवाड्याकडे होती. त्यांपकीं हा कोणी असावा. 
याच्याकडे कांद्दी वसुलारचे काम दिले होतं. त्याची हकीकत देतांना सदाशिव 
रघुनाथ घाणेकर असे नांव आहे. वेद्याबरोबर संस्थानिकांना कजे देण्यांत त्याची - 
भागीदारी होती. पत्रलेवकास पुढील लोकांकडे पेद्यांचा तगादा करावयाचा होता. 
मल्हार आनंद्राव, गंगाधर ना वानवळे येसाजी डोबर व. प्रतापराव 
सिलिमकर इ. दें वसुलीचे काम करण्यास विठ्ठळ जिवाजी थोरात यांची" मदत 
सदाशिवरवास होत असे 


_ ४ -(अ) नारो अनंत दद सोंडे लावगन येर्थाल राहणारा 
बेद्यांचा विश्वासूक कारकून होता, याचा बाप अंताजी नारायण हाही कोंकणांतील 
बेद्याची जमीन महसूल व कारखाने यांचीं कामे पद्दात असे. नारोपंताचें अक्षर फार 
चांगलं असून त्याची वर्‍्हाडांतील कामगिरी नांवाजण्यासारखी होती. तिकडील राजकीय 
बातम्या व वसुलाची हालहवाल वेद्यांना हा इंयंभूत कळवीत असे. यानें बगाजी 
काणे यांत ते पुण्यास असतांना वऱ्हाडातील बातम्या कळविल्या व पुण्याऊडील त्यास 
विचारल्या आहेत. त्याने काशी-भारुकरची सुभेदारी जाऊन कृष्णाजी गोविंद गोरे 
यास मिळाली है कळविलें व त्यांचीं मुलेबाळे कोठें आहेत ही मुख्य बातमी विचारली. ` 
( प. नं. २७) रघूजीच्या हालचाली व वसुलाची इकीकत दुसऱ्या पत्रांत दिली आहे व 
त्यांतच टेकाडी हा गांव आपल्याकंडे असून तो काटून रघूजीनें शिवभटास दिल्याचा 
मजकूर याच्या पत्रांत आहे. (प. नं. ३१) (ब) गोपाळ अनंत गद्रे हाही वैद्यांचा 
वऱ्हाडातील कारुनी करीत असे.त्यानेंही आपल्या पत्रांत वेद्यबंधूंना नारोपताप्रमाणें 
वऱ्हाडांतील राजकीय व वसुळाची इकीगत कळवीत असे. (प. नं. ३४) गोपाळ- 
पंताचें अक्षर वाचण्यास फार कठीण आहे, चाहरम हा एक इक आहे. 


१५. यावुराव मोरेश्वर - हा वैद्यांचा कजंदार होता. कर्ज ३. ७५० वेकाजी 
शामजी उमदी व महादेवभड पटवर्धन यांजवर वरात देऊन वैद्यांना रुपये 


(१६) 


पाठविले त्याची पावती मागत आहे, उमदी व पटवधेन हीं नवीं माणसे वैद्यांबरोबर 
ब्यवहार करणारी आहेत, ( प. नं. ४६ ) 


` हिशेब, यादी वगेरे 


१६. फगरे व देशपायन यांच्या वैद्यांकडील खाते-उताऱ्यांच्या यादी यांत 
आहेत. फगरे उर्फे खंडकर यांचे कागद खंड १ मध्ये छापले आहेत. निळो रघुनाथ 
वेशंपायन याने त्रिचनापली घेऊन चंदासादेबास (खंड-३ पत्र नं. १२, २९,८०) 
रघूजीनें पकडून नागपुराकडे नेला याची इकीगंत दिली आहे. पूर्वी दोन्ही घराण्यांचा 
वेद्यांशीं फार दिवसांपासून देवधेवीचा व्यव द्वार होता. इं दावविण्यासाठींच हे हिशोब दिले 
आहेत. यांनी हिशोब लिहिण्याची पूर्वाची पद्धत ही विचारणीय आहि. (प. नं. ३, ११) 


१७. मुकाम -- रामराजे यांची कारकीद सुरू झाल्यावर सवे कतेबगार सरदार 

व सरंजामदार सांगोल्यास जमून छत्रपतिमहाराजाँकइन कांहीं गोष्टी त्यांनी कायम 

करून घेतल्या. त्यासाठीं विश्वनाथमटात साताऱ्याहून पुणे व सांगोल्याकडे जावें 

लागले. त्या प्रवासाचे मुक्कामाची दोनं टिपणें छापिलीं आहेत. त्यावरून पूर्वीचा प्रवास 

कोणत्या मार्गाने होई हें कळून येतं. (प. नं, २४, २९) निरनिराळ्या जिन्नसांच्या 
: किंमती काय होत्या याचें टिपण दिशोबांत आदे पण ते छापले नाहींत. 


१८. माहिती :-- (अ) बाळंभटांची छी सो. गंगुबाई ऊर्फ सरस्व ती बाई व 
विश्वनायभटांची त्री उमाबाई यांनीं त्यांचे बाईचे दिवाणजी रामचंद्रपंत करकरे 
यांजकडून घरांतील दागिने मागविले ते कोठें ठेविले होते तें दाखविणारें हैं पत्र आहे. पूर्वी 
सध्यांप्रमाणे. दागदागिने, पैसा-अडका किंवा महत्त्वाचे कागद सुरक्षित ठेवण्यास तिजोऱ्या 
नव्हत्या; तेव्हां जिन्नस पुरून ठेवीत. या स्रियांनी ते कोठें ठेविले होते त्या जागेचें वर्णन _ 
यांत खुलासेवार दिलें आहे. या वेळीं या खिया वाईत नसाव्या, हे दोघे बंधु विभक्त नव्हते. 
ह्यांस साताऱ्यास महाराजाज वळ राहावे दाव लागे किंवा ते सांगतील तेथे राजकीय किंवा 
खाजगी कामासाठी जावें लागे, वाईस त्यांचा या वेळीं एकत्र राइण्याजोगा गणपति 
आळींत वाडा आहे. ( पः नं. ५ ) (आ) दुसऱ्याकडून आलेली किंवा स्वतःची शिलकी ठव 
कोठें पुरून ठेविली होती याचे सविस्तर वर्णन दुसऱ्या पत्रांत आहे. ही ठेवीच्या झडतीची 
यादी आहे. जिनसा पुरून ठेवण्याच्या जागा पुर्दे दिल्याप्रमाणे आहेत :-- विश्वनाथ- 
भट वापरीत त्या खोल्या, त्या खोलींत मोरीनजीक जागा, माजघर, देवघरांतील पेरे 
ठेवण्याच्या घागरी, खयेपाकधरांतील हंडा, या.ठेवीपेकी किती रकम कोणाकरितां 
काढून दिली याचंही वर्णन यांत आहे. ठेवींची मोजदाद केल्यावर कोणया ठेवीत 
किती चूक आली याचाही तपशील यांत दिला आहे. पुरलेल्या ठेवीखिरीज रक्कम वर होती, 
ती परळी, महाबलेश्वर व सदाशिवपंत लिमये यांजकडून आलेली होती. यावरून 
वैद्यबंधूंचा देवधेवीचा किती ब्यापक व्यवहार असे, याची कल्पना होईल. ( प. नं. ६) 
(इ) मछे व लघाडे दे नवीन कऱ्हाडे गदस्थ वेद्यांशी देवघेव करणारे होते. कऱ्ह 


(१७) 


आइनांवच्यां टिळक पंचांगांतील यादीवरून त्यांत “मळे? नांव नसून “ मत्से ? असें 
आहे व त्यांचे गोत्र जामदसि आहे. छघाडे यांचं गोत्र | कुत्स? आदे. (प. १०) 
(ई) नारो अनंत गद्रे यांनीं वैद्यबंधूंस कळाविळे की, ताईबाई कोल्हटकर यांनी 
मागितल्यावलून काशीनाथरावांचें (त्यांच्या पुलावें ) नांवनक्षत्र पाठविले आहे. 
विश्वनाथभटांच्या मुलीचे लग्न व्हावयाचे होतें त्यासाठी दा मजकूर होता. पे. द. ६ 
लेख ६ मध्ये या लमाचा मजकूर व्यंकटराव मोरेश्वर यांनी सदारीवरावभाऊस 
कळविला आहे, यावरून द्दा कोढहटकर देद्यांचा नात्याचा संबंध जुळून आला असावा, 
म्हणूनच कोल्हटकर यांनीं कांहीं पत्रांत बंधूंना वैद्यभामा असें लिहिलेलें आढळून येते. 
(प. १५) (उ) वैद्यबंधूंचा कोकणांत फार व्यवहार असे. विठ्ठल जिवाजी थोरात 
हे तिकडील कारमार पाहणारे होते. या वेळां वाईस वेद्यांच्या घरी कांडी कार्य होतें, त्यासाठीं 
नारळ, विठ्याचीं पार्ने, वासे, कारवीचे भारे व मेढी हें सामान त्यांनीं पाठविले होते. 

«अनूबाईचे लस व बावुरावांची मुंज हीं कारये या वेळीं होती. या कायांचे कामासाठीच 
त्यांत जयगड, गोपाळगड ( अंजनवेल ) व विजयदुर्ग येथे जाऊन परत वाईस 
जाणें माग होतें. (प. ४४) (ऊ) या जम्राखर्चाचे खर्ड्यांवरून त्या वेळीं इकडे 
द्राक्षाची लागवड होई व माघ वद्य १२ ते ३० पर्यंत फक्त 4१४३ त्यासाठी खचे झाले, . 
यावरून ती स्वस्त होती अर्शी अनुमाने काढण्यास हरकत नादं. ( प. ४९) 


. प्रजापति संवत्सर १६७३ 
इ. स, १७५१।५२ 


१. सनदा, इनामपत्रे, हुकूम, आशापत्रें, कर्जरोखे: वाई ताउक्यांतील 
धावडी गांवांतील जंगलांत काठ्या तोडून नेण्यास बिश्वना थभटाँची माणसे येतील, 
त्यांत अडथळा करूं नये असा महाराजांचे खाजगी कारभारी हेबतराव भवानीशांकर 
क क नी मोकदमास हुकूम दिला आदे. यावर राजाज्ञांचा मोर्तब व गिक्का 
आहे. (प. ५) ` | FE” 


२ छत्रपादेः-- रामराजे, मातोश्री ताराबाई, शाहमहाराज :-- (अ) 
रघूजी भोसले यांनी राणोजी भोसळे (सवाई संताजी ) व लिदोजी गुजर 
ह रामराजे यांचेजवळ असतांना त्यांत स्वामींची परवानगी घेऊन पाठवून 

प्र. ३ ह 


(१८) 


देण्याबद्दल वेद्यबंधूस लिहिले आहे. सिदोजीर्ने मुधोजीची मुलगी ढकूबाई इजल 
नवलोजीस केला होती व रघूजीनें आपली मुलगी बनूब्राई इजला लिदोजीचा 
मुलगा व्यंकटराव यास दिली होती, असा या तिघांचा नात्याचा संबंध होता. 
सिदोजीत साथाजीनें पांचगांवच्या लढाईच्या वेळीं मध्यस्ती करावायास पाठविला 
होता. (प. ११) व. (नागपूर प्रांताचा इतिहास पान २०६) रघूजीने 
साताऱ्यात सप्टेबरांत बल्ने घेऊन परत जातांना नासिरजंगास भेटून याच्याशी 
सख्य केळे होते. ( आ) रामराजे गादीवर आल्यावर मा. ताराबाईही कांहीं हुकूम 
काढीत अते, असें दिसतं. त्यांपैकीच बावधनचे मोकदमास हुकूम आहे. बाळंभट 
वेद्यात ३० बिघे जमीन पूर्वीपासून चालत आहे; तशी चालवावी. (प. १८) 


३. पेशवे नानासो (बाळाजी बाजीराव): (अ) यांनी 
विश्वनाथभट वैद्याऊइन नारायण व्यंकटेश जोशी इचलकरंजीकर यास 
इ. ५००० देवविले. बाजी मल्हार हा नारायणरावाचा कारकून होता. (प. नं. १) 
(आ) माधवराव शिवदेव विश्वनायमटात लिहितात की, पेशव्यांचे समाधान 
करणे कठिण आहे, त्यांना निजामाचा त्रास फार आहे; ते भोरास गेले आहेत. 

(इ) रामचंद्रपंत करकरे व आनंदराव चिटणीस (जनानखान्याकडील कारकून) 
भेटले नाहींत, परांडे सरकारची मामलत कोणास द्यावयाची याचा अजून निकाल नाहीं, 
ती मिळाल्या्त पैशाची मदत मागावी लागेल हेही त्यांनीं सुचवून ठेविले आदे. 
(इ) बावधनचे हेबतराव पिसाळदेदामुख, हे बावधनचे मराठे वतनदार देशमुख 
वैद्यांच्या शेरी जमिनी करणारे होते व अजूनही त्या त्यांच्या वश्याकडे आहेत. त्यांनी 

दयबंधूंस कळविले की, पेशवे.व दमाजी गायकवाड यांच्या फोजेची लढाई झाली तेव्हां 
गावाची फार नासधूस झाला, तथार गावाकडून जामनाचा लागण करून पशाबददल 
कबुळायत घेतली आहे. (प. १७) (उ) वेद्यांकडे हा गांव ठेविण्यास पशब्यानी 
व मा. तारावाईनी मोकदमास कळवून दोन सालचा गला त्यांत द्यावा म्हणून 
कळविठे होतें. (प. १८) (ऊ) विनायक दीक्षित पटवर्धन विश्वनायभटात 
ढिद्दितात कीं, पेशव्यांनी त्यांत हुंडी करून पेसे पाठविले. पण रकमेच्या फेडीसार्टी 
दिलेल्या मामलतीचा वसूल होणे कठिण आहे. (प. २१) 


४. भोसले ः- (अ) राणोजी ( रघूजीचा चुलता) यास रघू जीने २०००० 
र. कादीमास्कर कोलटकराऋइन देवविले. ते पावल्याची ही पावती कोलटकरात 
दिली आदे. दे रुपये रघूजी देऊरात असतांना काशीभास्करांनी विश्ववाथभट 
वैद्य व रत्नाकर विठ्ठल यांजकडून देवाविले होते. हे दोघे रधूजीचे सावकार होते. 
यावर राणाजीचा दिका व मुद्रा आहे. (प. २) 


५, कृष्णाजी च्यंबक लोइकरे-- हा राजगड सं. भोरच्या किल्ल्यावरील 
अमलदार वैद्यबंथूंत लिदितो की, महुरीत धर बाधावयाचें तर १५००० खर्चे येईल, 


(१९) 


तुमचा जो कोणी मनुष्य त्या कामावर पाठवाल त्यास वेठे व इतर साहित्य देऊं. श्रीमंत 
पंतस यांत १०००० ३. दिले व त्यांचे खत देण्याबद्दल त्यांस त्यानें लिहिलें. कृष्णाजी 
पंत पुण्याहून रामचंद्रपंत करकरे यांजकडून पेसे आणण्यात तयार नाहींत 
राजगड किलयासंबंधाने समजावीत भोरकरांशीं चाळू असून त्याचा निकाल लवकर 
तो कळविणार द्दोता. पैसे पाठविणे ते शाम चंद्रपंताकडे प्रमाण हुंडीनें पाठवावे. 
(प.. १६). प्रमाण हुंडीचा अर्थ को शांत नाही, ज्या हुंडोनें नक्त रोख रुपये 
मिळतात ती प्रमाण हुंडी अत्तावी. 


NN 


६. महादाजी नारायण पांक्षे;--हा बेद्याचे कारकुनीचेंद्दी काम दक्षिणंतील' 
इनामगांवचें करीत असे. पुढें तो बऱ्हाडांतही जाऊन मामलती मिळवू लागला. यानें व - 
आणखी दोघांनीं बाळापूर, अको ले, दहियाडे, अलजपूर व पेठनांद्गांव येथील 
मामळत मिळविली होती. यांत मध्यस्य, रशूजी करांडे ( भोसल्यांचा सरदार ) होता. 
याचे रसदीचे पेसे २ लक्ष रुपये इप्त्यांनीं द्यावयाचे होते. ही रकम बन्सीपुरी 
गोसाव्यांकडे रधूजीने क्ेफेडीसाठीं भरावयाची होती, असें वाटतें. मक्त्याने 


मामलत देण्याची पद्धत कधीं सुरू झाली, हें निश्चित सांगतां येत नाहीं. तथापि छत्रपाति 
शाहूमद्वाराजांचे कारकीर्दीत ती सुरू होतीच 


७. गोसावी: ( अ) बन्सीपुरी यांत रसदेचे पेसे महादाजी नारायण 
पाक्षे यांनी मामलती घेतल्यामुळे द्यावयाचे होते. (प. ६) (आ). वभूतगीर 
गोसावी विश्वनाथभटास लिदितो कीं, खंडोजी जाधवात रुपये .२०० द्यावे 
(प. १९) (इ) सबाजी कदम यास बन्सीपुरी यांच्या सांगण्यावरून वैद्यबंधूं- 
कडून ६, १००० मिळाल्याबद्दल हा पावती त्यानें दिली आहे. या रुपयांत स्‌, १० बट्टा 
पडला होता. (प. नं. २२) 


८, केसो भैरव वेद्य :-- द्दा वैद्यबंधूंचा चुलत भाऊ वयानें वडील होता, म्हणून 
तो त्यांस चिरंजीव अत लिहितो व तो त्यास देण्याघेण्यासंबंधाने सल्लाद्दी देतो 
(१) तांदुळवाडीकर दिइंभट वेथांचा नातू बापूमट (राजवेद्य ) यांस र, २००० 

यानं दिले, घाँडो पत जोगळेकर यांनीं रु. १००० त्यांत द्यावयाचे, पण ते लष्करांत 
, गेल्यामुळें त्यांचेबद्दल ते ₹. केसो भेरवांनींच दिले. एकूण त्यांनीं बाळंभट वेद्यां- 
साठीं ३००० रु. : बेद्यांचे देणें होते त्यापकी दिले, दवे र. जमा करून आतां 
किती रु. देणे दिशोबांत निघतात तें त्यानें विचारलें आहे. (प. ९)(२) 
रामाजी मल्हार बे यांच्या बाळाजीपंत बापट कारकुनाकइन कळलें कीं, बर्वे यांनी 
वांचे देणे होतें ते बिनव्याजी परत घेत असाल तर ते देत आहेत व व्याज घेणें 
असेल तर अप्पाजी चब्हाणाकइन त्यांची येणे रक्कम येईल तेव्हां रक्कम मिळेल व पैसे 
घेण तर त्यांच खत पाठवून द्यावे, तसंच घोंडोपंत जोगळकरही आपले पेते परत 
करण्यास तयार आहेत असें केसोपंतानीं वेद्यबंवूंस कळविले. (प. १०) (३) केसो- 


(२०) 


पैतांनी वैद्यबंधूंस विनंती केली कीं, केसो महादेव कानडे यात एखादी क्माविशी 
मिळवून द्यावी. त्यासाठीं लागणारी रसदही देण्यास ते तयार आहेत. या पत्रांवरून : 
केसोपंत बैद्यर्वधूंस योग्य सल्ला देत असे व दुसऱ्यावर उपकार करण्यासही सुचवीत 
अते. (प. १३) यांची पुष्कळ पत्रे आहेत व त्यांपैकी ही ३ च घेतली आहेत 


९, केसो कृष्ण शांबेकरः_ गोपालपंत लघादे व हरवाजो ना जोशी 
यांस यांनीं लिहिलें की, विश्वनाथभड वेद्यांस रु. ५००० द्यावे. हे रु. विहुळराव 
शिवदेव यांचा मुखत्यार अप्पाजी रघनाथ यांत आमच्या येण्यापैकी द्यावे 
पेशव्यांनीं लघाटे यास चांभारगांदे तर्फपेकी लोणी हा गांव इनाम गेल्या चैत्रांत 
दिला होता. (प. १४) 


-१०, अंताजी कष्ण जोग :--हा बंगालमधील बरद्वान प्रांतांतील चंद्रकोना 
येथून विश्वनाथभटास साताऱ्यात पत्र पाठवितो कीं, स्वार्मात रु. ५००० देणं आहेत 
त्यापाठीं कृष्णंभटजी रायेरकर यांची काशीहून तुमचे नांवची जोगची हुंडी घेऊन 
पाठविली .आइे. ती विसाजो बल्लाछ जोगच्या रुजुवातीनें घेऊन मिळाल्याचं उत्तर 
पाठवावे. * धनीजोग ' हा एक हुंडीचा प्रकार आहे. तुमच्या जोगची म्हणजे तुमच्या 
नांवाची इतरांना न मिळणारी, अंताजी दा भोसब्याकडील विसाजी कृष्णाचा 
जवळचा नातलग असावा. (प. हे ) 


११. गद्रेः~(अ) गोपाळ अनंत गद्रेः_ हा वैद्यांचा वऱ्हाडातील 
कारकून नारो अनंताप्रमाणेंच होता. त्यानें कृष्णाजी गोविंद गोरे, कृष्णाजी 
मारश्वर, तुळजोपंत व रामाजी गिरधर यांजकइन वसूल होणाऱ्या पैशांबद्दल 
व रहाटगांव व म्हसांग येथील जमीनमदसुलाच्या वसुलीबद्दल काय तजवीज केळी ' 
ही हकीगत देद्यबंधूंना कळविली. (आ ) नारो अनंत गद्रे :_ पातुराहून वेद्यबंधूंस 
लिहितात कीं, कर्यात भुगाँव हे त्यांच्याकडून काढून रघूजीनें आपल्याकडे ठेविळं 
व पूर्वी वसूल केलेला पेसाददी परत मागितला आहे. हा हुकूम अमलांत आला आहे 
की काय, हे पाहण्यास ते भुगांवास जाणार होते, (प. २०) ९ 


१२. राघो बल्लाळ भोगले :- बैद्यांचा रामटेकचा हा कारकून त्यात कळावितो 
कीं, फडनिशी व कारकुनीसुद्धां माझे वेतन रु. ५०० ठरलें होते, २ वर्षांचे कागदपत्र व 
हिशोब देऊन मी तिकडे येणार आहें. रघजीने बोलावले असतां विश्वनाथभट गेले 
नाहीत, त्यात याबद्दल आश्रय वाटलें. (प. १५) 


१३. बापूभट दोक्षितः--हा महाबलेश्वरचा रहिवासी मिक्षुक होता. तो 
कर्जबाजारी झाला होता. त्यानेही वेद्यबंधूंस विनाते केली कीं, सला ऋणमुक्त करून 
मोकळे केले तर मी तुमचे द्विताचितन कल्न या क्षेत्री सुखरूप राहूं शकेन, बे्यानीं अशा 
परोपकाराच्या गोष्टी केल्याची पुष्कळ पत्रे आहेत. (प. १२) 


भज 


(२१) 


१४, कृष्णंभट काळे:--हा नांदिबड्याचा राहणारा भिक्षुक होता, यास 
वैद्यांनी श्री कऱ्हादेश्वरावर कांही अनुछान करण्याबद्दल लिहिले होते. रामचंद्रपंत 
करकरे हा मा. सखुबाई ( भास्करभटाची स्त्री) इजला घेऊन नांदिवड्यात 
पाँचाविण्यास गेला होता. त्याचेबरोबर हूँ अनुड़ान बाळंभट दातार यास घेऊन पुरें 
करावें असें कळविलें होतें. त्याचे उत्तर म्हणून काळे लिहितो कीं, पत्राप्रमाणें करीत 
असतो. सखुबाईचं माहेर नांदिवड्यास असावें. (प. ४) 


अंगिरा संवत्सर शके १६७४ 
सन १७५२।५३ 


१. इनाम व सरंजाम यांच्या सनदा, आज्ञापन्ने, हुकूम, कजरोखे, 
पावत्या व करार;--(अ) जगज्जीवन परशुराम ऊ. दादोबा प्रातिनिधि यांनी 
डेत्रज तफीतील चोरे गांवचे मोकदमास हुकूम काढला काँ, तुम्ही बाळंभट वैद्य 
यांत कजे सव्याज लवकर देऊन टाकावे. ही तक्रार हुजूर ( छत्रपतीं ) चे कानांवर 
गेली आहे. या आज्ञापत्रकावर प्रतिनिधींचा शिक्का व मोतेब आहे. श्रीनिवास ऊर्फ 
श्रीपतराव परशुराम यास १३।८।४६ ला मृत्यु आल्यावर दादोबात प्रतिनिधिपद 
१६।१२।४६ रोजी मिळालें, त्यात १७५० पर्यंत ठेवून घेऊन पुढे भवानराव ऊर्फ 
श्रीनिवास गंगाधर यांत तें दिछे. पुढें त्यास १७५२ मध्ये कमी करून पुनः दादोबास . 
छत्रपर्तीनी प्रतिनिधि केलें, ते २०।८।५४ रोजीं वारले, * निदेश समक्ष ? हे पत्राच्या शेवटचे 
शब्द प्रतिनिधीचे स्वतःच्या हातचे होते. (प. ६) (आ) दा महादाजी ना 
निंबाळकर यांनीं वेद्यबंधूकडून काढलेल्या इ, ४००० चा कर्जरोखा आहे. मुदत ६ 
महिने व ब्याज द. म. द. शें, रु. २ होतें, यावर दिनकर महादेव, (मा. ताराबाईचा 
कारभारी) यांची जामिनकी असून कर्ज २० वपौनंतर फेडले आहे. (प. ४३ ) 


२, छत्रपतिः रामराजे व मा. ताराबाई: (अ) रघूजी बाबा 
भोसले म्हणतात कॉ, छत्रपति रामराजे व नानासाहेब यांचे सख्य झालें म्हणजे पैसे 
देऊं, असे विश्वनाथमट बाळंभटास लिहितात. त्यास एका मामलतीची रसद 
भरावयाची आहे म्हणून त्यांनीं बाळंभटास कजदारांकइन पैसे वसूल करण्यास लिहिलं 
होते. बऱ्हाडांत वसुली करण्याकरितां त्यांना नारो अनंत, सदू मान्या व जखापा 
काडा यांची जरूरी होती. (प, ३), (आ) मा. ताराबाईनी विश्वनाथभटास 


(२२) 


रघूजीकडील कर्जे.वसूळ करण्यास मुद्दाम बच्हाडांत पाठविलें होतें. ( प. ११) (इ) 
केसो कृष्ण शंबेकर पुण्याहून विश्वनाथभदात बऱ्हाडांत पत्र पाठवितात कीं, 
रघूजीकडून येणारे पसे वसूल करण्यासाठी त्यांचे सछागार, रघूजी करांडे, जिंचकजी 
राज वाबीकर भोसले यांत वेळ पडल्यात लांच देऊन वळवावे व पा पणज व महा- 
गांव येथील वसूल करांडे यांजकडे जातो तो बंद करवावा. याबद्दल मा. ताराबाईत व 
नानासाहेब यांत व रघूजीत पत्र देण्यास केसो कृष्णाने तयारी केली होती. त्याचे 
३२००० रु. यावयाचे होते (प. १२,.१३, १४) (ई ) मा. आइसाहेव यांनां 
दिश्वनाथभट वर्‍्हाडांतून वाईस आले असतां त्यांस ताबडतोब मेटावें असें 
पत्र पाठविलें, (प. ३० ) 


३. पेदावेः-बाळाजी बाजीराव ऊर्फ नानासो, पंतप्रधान, सदाशिवराव- 
भाऊः- या सालांत पेशव्यांनीं स्वतः लिहिलेळं पत्र नाही. (अ ) सदादिवराव- 
भाऊसो हे कोदहापुरास कारमारी होण्याची वार्ता आहे, हें गणेश कृष्णा दामले 
यांनीं वेद्या लिहिलेल्या पत्रांत आहे. निजाम व पेशवे यांचें सख्य झाल्याचें यांच्या 
पत्रावरून कळलें. ( प, ३९ ) (आ) नानासो थेऊरास जाऊन माळव्यात जाणार व 
तो ताब्यांत घेण्यासाठी मल्हारजी होळकर व गारदीखान तिकडे अगोदरच पोचळे 
होते हें विश्वनाथभटानें बाळंभटात कळविलें. (प, ९) (इ) महादाजी 
नारायण पांक्षे यांनीं ३७ गांवची मामत रु. २५ हजार शिवाय दरबार खच कधूल 
करून पेदाव्यांच्यामार्फत मिळविली, त्याच्या सनदा व नरवेळची सनद घेऊन 
पाठवावी म्हणून: त्यानें दिश्वनाथभटात लिहिलें. (ई) रंगो महादेवाने पंतप्रधान 
व निजाम यांच्या २० लाखाला झालेल्या तहाची बातमी विश्वनाथभटास 
लिहिली, (3) विनाजी केशव दामले यांनीं हीच बातमी त्यांत लिहिली. (प. ३३ ) 
(ऊ) माहदाजीराम दामले दे वेद्यबंधूंस कळवितात कीं, कड़ेगांव येये 
राजकारणी मंडळी जमून नानासो व मा. तारावाई यांचें सख्य घडवून आण- 
णार आहेत, सख्य करण्यासाठीं दिनकर महादेव, सदाशिव रघुनाथ घाणेकर 
व महादाजो ना निंबाळकर यांनीं खटपट केली होती. (प. ४४, ४५ ) * 

४. भोसले साबाजी रघूजी, जानोजी, मुधोजी, अजबसिंग व व्यंबकजों 
राजे वावीकरः- ( १ ) सावाजी-यास रघूजीनें कळविले कीं, विश्वनायमटाचा 
दिमत नारायणमट गाडगीळ दे जर देवगडातील इमरीचिखळ्या गांवचा वसूल 
वगेरे इक्कांचा उपभोग घेतील तर त्यांस अडथळा करू. नये (प. १) सदाशिरभट 
चिपळूणकर व परशुरामभट भामे हें वेद्यांचे मुखत्यार १७४९ मध्ये होते. ( वै. द. 
खंड ४ पत्र ४०). (२) रघूजी यानें हरी रघुनाथ जोगास ळिदिले काँ, 
विश्वना यमभटा कजफेडीसाठी पा अष्टी, विरूर, अरवी या गांवच्या सरदेशमुखी 
व बायती या बाबी तुम्हांकडे येतील त्या द्याव्या. (प. २०) (३) जानोजी -- 


(२३) 


चितो विठ्ठळ फडके यानें जानोजी व तुळजोराम यांस भेटून चंद्रपूरचा 
दफतरदारी मागितली; पण ती मिळेना, विसाजी गोविंदाचा सध्यां राज्यकारमारांत 
हात नव्हता असे घेद्यबंधूंस त्यानें कळविलें, (प. १५) (४) मुधोजी: 
केसो कृष्ण दोबकर याने विश्वनाथमटात अकोटची मामलत मिळण्यासाठी 
काय केले तें कळविले. त्यांत मुधोजीत र. १००० दिल्याचं लिहिले होतें. मुधोजी 
हे उमरावतीहून मुछतापीकडे जाणार म्हणूनही त्यानें लिहिले आहे. (प. २६, ३१) 
(५) अजबसिग -- भिकाजी बलाळवेद्य यांत पांडवगडा स आपल्या हाताखाली 
काम करण्यास नेमिले आहेत, अपें मा. आइसो यांनीं यास कळविलें. (प. ४१) (६ ) 
ञ्य॑ंबकजीराजे वावीकरः-- यांनीं आपला मुलगा रामराजे यांस दत्तक दिला. 
तोच दुसरा शाहू. धयंबकजी दा रघ्रूजीचा सलागार होता 


५ पंतसचीव चिमणाजी नारायण :--(अ) पंतांनी मावळ प्रांताचा सुमे 
दार गोविंद सामराज वडगांबकर यास लिहिले को, रा. वेयबंचु हे घोमास राह- 
प्यास गेले आहेत. ते १।२ गडकरी कामास मागतील व कांहीं कामकाज सांगतील तें 
बिनबोभाट करावे. (प. १९) ( आ) पंतांना देववधूंकइन रु. ४५,७४४ पाहिजे होते, 
म्हणून त्यांनी त्यांना वीडआंबडव व जाळनापूर या गांवचा वसूल त्यास लावून दिला 
व आणखी नवीन करार केला की, नेइमींच्या खर्चासाठी वैद्यांनी हातावर रु. ५० हजार 
द्यावे, हा करार वाडीनजीक विचित्रगडास केला. ( प. ३७ ) 


६. पंतप्रतिनिधि :--(अ ) जगञ्जीबनराव प्रतिनिधि यांनीं मौजे चोरे 
गांवच्या मोकादमात वैद्यांचे कर्ज लवकर फेडण्याबद्दल ही ताकीद दिली आहे. (प. ने. ६) 
(आ) बाळंभट वैद्य यांनी रघूजी भोसल्यास सातारच्या व इतर राजकारणाच्या 
बातम्या कळविल्या, त्यांत प्रतिनिधि व बाबूजी ना बारामतीकर. यांचेमध्यें 
- तांदुळवाडीजवळील चिचनेर येथे झालेल्या झटापटीची हकीगत वैद्यबंवूंस कळविली 
आहे. (प. ४२,४४) (इ) महादाजी राम दामले व केसो कष्ण शंबेकर 
यांच्या पत्रांत ही बातमी दिली आहे. (प. २५) 


७, विश्वनायभट वेद्य यांनी लिहिलेली पत्रें :--( १) यांनीं बाळ॑भटासत कजे- 
दारांकडून पैसे वसूल करून बरीच रक्कम मागितली होती. त्यास रसद देऊन मामलत. 
मिळवावयाची होती, त्यांचे पेसे रघूजीकडून याव याचे. होते. पण तो म्हणूं लागला की, मा. 
तारावाइच व पंतप्रधानांचे स्य झाल्याशिवाय तजवीज द्दोणार नाई. ( २ ) बऱ्हाडां- 
तून ते श्रावणांत इकडे येणार होते. तिकडून येतांना ते नेहमीं कांही जिन्नस घेऊन येत. ' 
त्यांचे खरेदीसाठी नोकर सदू मान्या व जखाप्पा कोबडा यास व नारोपंत गद्रे 
कोकणातून आळे असल्यास त्यांत बोलावलं होतें. (प. नं, ३) (२) दुसरें पत्र बाळं- 
भटांतच होतें. त्यांत या नोकरमंडळीदिवाय गोविद्शोट बायको यात बोलावलं 
होतें व हत्तीत पाठवावे म्हणून लिहिलें होतें. (प. ५.) (४) कृष्णाजी गोविद गोरे, 


(२४) 


सुभेदार प्रांत बच्हाड, यात लिहिलं कीं, आमच्या रुपयांपैकी ३.६३०० निळी रघुनाथ 
वैशपायन यांस द्यावे. ( प. नं. ३६) (५) नारो अनंत गद्रे यांस उंदेरीहून लिदिलँ 
की, तिकडील भुगांव, टेकाडी, मवाड व विसापूर या गांवचा जमीनमइसूल व प्रांत 
देवगडामधील पोतदारी अमल यांच्या वसुळासाठी ताकिदीचा उपयोग करून पैसे वसूल 
करावे, या कामी शंकराजी कान्होचा उपयोग करावा असंही लिहिलं होते. (६) 
त्यांनी त्यास बंगाळचें रेशमी कापड विकत घेण्यास लिहिलें होतें. महाराष्ट्रीय लोकांत 
बेगाल्यापर्गत जाण्याचा प्रसंग आल्यामुळें तिकडील जिनसाही घेण्याची इच्छा होऊं 
लागली व त्यामुळें दूरच्या प्रांतांशी त्यांचा व्यापार वाढला. (प. ३४) 

८. रामभट व बावुराव वैद्य :-विश्वनाथभटांनी मिकंभट, रामभर, 
बावुराव व कृष्णराव या आपल्या मुलांत जी पत्रे बाई सोडल्यावर लिहिली, त्यांत त्यांनीं 
त्यांस संसाराची व राजकीय कामाची कशी माहिती करून दिली आहे, हें कळण्या- 
साठी युवा संवत्सर शके १६७७ मधील पत्रांक १४ खाली एक टीप दिली आहे; ती मुद्दाम 
वाचावी, अशी विनंति आहे. या दोघांनी, विश्वनाथभटांनीं लिहिलेल्या कामाबद्दल 
काय केले त्याचं उत्तर या पत्रांत आहे. दें पत्र ग्रेगोरियन शकाचा पार्लमेटचे मंजुरीने 
अमल झाल्यावर इंग्रजी तारीख ३ सर्प्टेंबरव्याऐवजीं १४ सप्टेंबर इंग्लिश लोक लिंहूँ 
लागले. हैं पत्र ग्रेगोरियन पद्धतीने दिलेल्या तारखेचे एक उदाहरण आहे. पूर्वीच्या 
शकास जूलियन म्हणतात. (प. १६) 

९, खाजगी-घरगुती :--(अ) कांही छावगनकर वैद्यांनी नरवण 
येथे जाऊन तेथेच बत्ती केली. त्यांजकडे लावगनचे रहिवासी भषधपाण्या- 
साठी जात, तेथील नारायणभट हे वैद्यकींत निष्णात होते. ते बाळंभ डापिक्षां- 
ही वडील होते. वाळंभटाँचा मुलगा रामभट हा आजारी झाला असतांना त्यांत 
कोकणांत पाठविलें होते. त्यांस नारायणभटांचे ओपध चाड केळे होते. त्या संबंधाची 
हीं २ पत्रे दिलीं आहेत. ओपघाचे पैसे देण्याचीही बाळंम डनी तजवीज केली होती. 

(प. २३, २४) (आ) केसो भैरव बैद्य यांनी रामभटांच्या लग्नाताठीं 
भास्कर दरी पटवर्धन यांची मुळगी ७ वर्षाची पाहिली द्दोती. त्यासाठी त्यांनी 
बेद्यांकडे मुलीचे पत्रिकेचे टिपण व उंची पाठविल्याचा मजकूर या पत्रांत आहे. पुढे 
रामभटांचें लग्न पाडळीचे आउवळ्यांच्या मुलीबरोबर झाले, (इ) धाडू दामले 
यानें सखूदाई ( मास्करमटाची बायको) इजछा आझ्ीर्वाद लिहिला आहे. हे दामले 
नांदिवड्याचे असून धाडू दा सखूवाईचा धाकटा माऊ असावा. (प. नं» ४०) 
(ई) महादाजी नारायण पांचे यांच्या मुलीचे ल्म जागांच्या मुलाशी ठरलें. दे 
पोंक्षे माखजनजवळील आमव्याचे राहणारे होते. 

१०. दिशोब यादी +--(१) नारोपंत जोगांत रुपये दिले ते कोण 
कोणांकडून देवविले त्याची ही यादी आहे. यांतील माणते प्रसिद्ध असून घनसंपन्न 
आहेत. ( प. ७ ) 


(२५) 


(२) कोकणातील रत्नागिरी ताङक्याँतील तर्फ सेतवड्यांमधील कोळिसरे 
गांवचे गोविंद बलाळ व नारो अनंत तेरेदेसाई यांच्या वेद्य- : 
दफतरांतील पैश्याचा हिशोब हा आहे. दे देवरुखे ब्राह्मण असून या वेळीं 
श्रीमंत होते. यांची वैद्यांशी पैशाची देवघेव होती. यांना वैद्यांनी आपला 
पुतण्या बापूमट यांजकडून रु, ४० देवविळे, पत्रावरील तारीख 
प्रेगेरियन आहे. (प. १७) 

(३) विश्वनाथभट वच्हाडांत असतांना बाईकडे मुलांना पत्रें पाठवीत, 
त्याचीं उत्तरें जात, त्यांची ही संक्षिप्त यादी मिकंभट किंवा बावुराव 
यांनी केलेली आहे. त्यांतील विषय पूर्वीच्या पत्रांतून येऊन गेले आहेत 
बै ते महत्त्वाचे आहेत. (प. २१) 

(४) निवक बाबाजी ना नातू यांचे बेद्य-दफतरांतील हिशोब देण्याचं 
कारण इतकेंच कीं, त्यांचे वेद्यांशी फार जुने देवघेवीचे व्यवहार होते 
व नातू-घराणे प्रसिद्ध आहे. त्यांच्यासंबंधी कुलवृत्तांत लिहितांना 
इतका जुता पुरुष देतां येईल. मोठ्या रकमा त्यांत दिल्याने छावगन- 
जवळील गांवचे लोकांशीं व वेद्य-घराण्याशी यांचा फार परिचय असला 
पाहिजे, (प, २२) 


११. साढ;-- 
(१) शिवभट-- दे ओरिसा प्रांताचे सुभेदार ( गन्दनर ) होते. त्यांच्यासँ बंधान 


एक टीप शके १६७७ युवा संवत्तरच्या कागदांत पत्रांक ३१ खाली दिली आहे. ती 
मुद्दाम वाचावी अशी विनंति आहे. त्यांचा संबंध ज्या पत्रांत या सालांत आला आहे 
तेवढ्यांचाच खुलाता देत आइ, (अ) त्यांनी तुळाजींना भोई भाकरे यास कजरोखा 
लिहून घेऊन ५० ३. १५ दिवसांच्या मुदतीने शेकडा ४ र. व्याजाने दिले हते. त्याच्या- 
पाठीं एका भोयासच जामीन घेतला होता. बंगालची चोथाई १२ लक्ष घेणाऱ्या कर्तृत्व- 
वान्‌ पुर्पाचा हा व्यवहार किरकोळ रकमेचा आहे हें लक्षांत यावे, म्हणून कर्जरोखा 
छापला आहे. (ब) वाइ्या रास्त्यांनी शिवभटात पेसे उसने दिले होते, ते 
, हवकर परत आले नाहींत म्हणून काशिराव रास्ते यांजकडून त्यांत तगादा केला. 
धोडवा व विठोबा हे हरबा रास्त्याचे मुलगे व काशिराव हा भिकाजी ना रास्ते 
यांचे चुलत भावाचा नातू. हे तीन रास्ते ५ व्या पिढीतील होते. बाईस बाईतील काशी 
विश्वेश्वराचे देऊळ हे कारिरावाच्या नांवानेंच आहे- हें पत्र विश्वनाथभटात आदे 
(१.८) (क) हें पत्र रास्त्यांनीं खुद शिवभटातच पेद्याताठीं लिहिले आहे 
(प. १०) (ड) रंगो महादेव यानें शिवभदात बंगाल्याहून आणलेल्या पैश्यांपैकी 
बेद्यांत देण्याबद्दल ह तगाद्याचे पत्र लिहिलें होतें, (प. ३५ ) 
प्र. ४ 


(२६) 
(२) महादाजी जिवाजी साढे-- यांना साचेवांच्या अंबवड्याच्या नागोबाच्या 
देवालयाच्या बांधकामासाठी यावयाचे पैशांपैकीं रु. ५३० पोंचल्याची ही पावती वैद्यांना 
_ दिली आहे. (३८) महादाजीपंत साठे यांच्याशी बेद्यांचा फार चांगला परिचय 
होता. घोमच्या कृष्णेच्या वरच्या घाटाच्या पायऱ्या बांधण्याचे काम पाण्याचा 
व्यत्यय लक्षांत घेऊन करावें म्हणून त्यास बोलावून आणलें होते.त्या पत्राचें उत्तर 
साढे यांनी अगत्याने पाठविठे होतं त्यावरून परस्पर लोम दिसून येतो. (प. ३८) 


. १२. रघूजी करांडे :--हा रघूजीचा सरदार असून त्यात राज्यकारमारांत मदत 
करणाऱ्या मंडळीपैकीं होता. याची देवघेव मोठी होती. (अ) त्याच्याकडे केसो कृष्ण 
शेंबेकर यांची रु. ३२००० रकम येणें होती ती वसूल कशी करतां येईल याचा मागे 
शेबेकरानें विश्वनाथभटांत व रघूजीत लिहिला होता. (प. १३, १४) (आ) 
कृष्णाजी गोविद व रघूजी करांडे आकोटा" घासदाणा मिळेल म्हणून 
गेले होते. तेये गेल्याचे केसो कृष्णाने विश्वनाथभटांत कळाविलें होते. (प.. २६ ) 
करांडे प्रथमतः जानोजीच्या बाजूस होता. पुढें तो मुधोजीत सामील झाला. तो व . 
मुधोजी व्याहाडास रुसून गेछे होते. त्यांची समजूत रघूजी व जानोजी घालीत 
होते, देंही केसोपंताच्या पत्रांत होतं ( प. २७) करांडे यानें र. २५००० वेद्यां- 
कडून कजे काढलें होतें. त्याचा रोखा लिहून दिला होता. त्यावर त्याचा शिक्का व 
मोतेब आहे. ( प. २८). 


शेबेकराकडे अकोट परगणा जर ठेवला असता तर त्या खर्चेवेंच वजा 
जातां त्यास र. २५००० मिळाले असते. त्या रकमेतून बिश्वनाथमटास कांही 
रकम मिळणार होती; पण अकोट परगणा देवढीकडे देण्यांत आला होता. दा 
परगणा असा वादांत पडल्यामुळें तिकडील जर्मानदारांकडून कांहीं वसूल केसोपंतात 
मिळण्याची आशा नव्हती. पुढें दा परगणा करांडे यानें आपल्या नांवान करून 
घतला, 


१३ केसो कृष्ण शेबकर :--द्दा मोठा सावकार रघ्जीच्या राज्यांत 
देवधेवीचा ब्यवहार करीत असे. (१) रघूजी करांडे यात र. २५००० दिले 
होते. ई वर दिलेंच आहे. पैसे मिळाले नाहीत, ते रघूजी व करांडे यांजकडे 
आपलें वजन खर्च करून मला मिळवून द्यावे, असं तो विश्वनाथभटात 
म्हृणत होता; इतकेंच नव्हे तर त्यास लांच देण्यासद्दी तो तयार झाला होता. याबद्दल 
त्याने विश्वनायभट व रघूजी यांना पत्रे निरनिराळी लिहिलेली आहेत. पणज 
व महागांवची मामलत या पैशासाठी देतो असें रघूजीने पुण्याहून नागपुरास 
जातांना केसोपंताशी ठरावैलें होते; पण नागपुरास गेल्यावर त्या मामल्ती रघू जीने 
करांडे यांजला दिल्या. या पैशाच्या वसुटीताठी कसो कृष्णाने आपला माऊ टक्ष्मण 
यास नागपुरास पाठविले होते. ( प. १३, १४) अकोट परगण्याची मामलत 


(२७) 


केसो कृष्णास विश्वनाथभर्टानीं मिळवून दिली होती. ते पुण्यात गेल्यावर ती माम” 
लत रघूजीने देंबेकराकडे ठेविडी नाहीं. मामलतीची रतद शोंबेकरांने २० हजार 
रुपये देऊन रघूजीस दिली होती व मुधोजीत १ इजार दिले होते. हे रुपये कजे 
काढून दिले होते. अशा संकटांतून मळा सोडवा असें तो विश्वनाथभदात्त लिइीत 


होता, (प. २६): 


१४. कृष्णाजी ञ्यंबक लोहाकरे:--दा राजगड सं. भोर येयील किलया- 
वरील अमलदार होता. याने किल्ल्यावरील हवालदार सिदोजी इंगळे व कारकून 
यांस लिहिले कीं, वैद्यांचा दिवाण रामचंद्रपंत करकरे आला आहे. याचे दजु- 
वातीनें वैद्यांचे इनाम गांव जांभळी व मोहरी येथील पाटील व शेतकरी परागंदा 
झाले आहेत त्यांत आणून गांवचे हिशोब पुरे करावे व गांवच्या पुढील लावणीचा 
कौल गांवकऱ्यांकइन घेऊन लावर्णीस सुरुवात करवावी. या पत्रांत लोहोकरे ( ब्राह्मण ) 
यांनीं इंगळे (मराठे ) यांस आशीर्वाद व कारकून (ब्राह्मण ) यांस नमस्कार लिहिला 
आहे. ( प. २) | | 

_ १५, माहादाजी नारायण पोले $- यानें २७ गांवची एक मामलत 
चेद्यांमाफेत पंतप्रधानाकइन मिळविली. त्याची रसद रु. २५०००. दरसाल 
द्यावयाची होती. त्याच्या सनदा आपला मुल्गा मोरोपंत व कृष्णाजी गोविंद गोरे 
याचा मुलगा या दोघांच्या नांवाने किंवा आपल्या एकट्या मुलाच्या नांवानें. घ्याव्या 
असे त्याचे वैद्यांना म्हणणें होते. (प. १२). याच्या मुलीचे लस ठरल्याची बातमी 
शेबेकर व दामले यांनीं वैद्यांत कळविली. (प. ४२, ४४). _ 


१६. चितो विठ्ठळ फडकेः--वैद्य हे मराव्यांतर्फे भोसले दरबारी पहिले, 
बाजीरावापासून वकील होते. त्यांनी भोसल्यांचीं पुष्कळ राजकीय कार्म करून 
दिलीं होती. त्यास लाखौं रुपये कजे लागलें तेव्हां त्यांनीच दिलें. त्याचा मोबदला 
म्हणून त्यास भोसल्यांनी वऱ्हाड प्रांतांतील गांवच्या वसुलावर निरनिराळे इक्क दिले. 
ते वसूल करण्यासाठीं त्यास महाराष्ट्रांतील हुषार माणसे नेऊन त्यांजकडून तीं कामे 
करून ध्यावी लागलीं, या माणसांपैकाच चितो बिठ्ठळ हुषार कारून होता. तो त्यास 
तिकडील राजकीय उलाढालीच्या बातम्याही पुरवीत असे, तो चांदा प्रांतांतील 
चंद्रपूर येथे जाऊन जानोजी भोसले व तुळजोपंत यांस भेटला. त्यांजपार्शी 
चंद्रपूरची दफतरदारी मागितली ती त्यांनी नाकारली, वैद्यांनी त्यांजकडे पाठ- 
विलेल्या ताकिदीस ते जुमानीनात, वैद्यांनी विसाजी गोविंदाँत त्याला मदत करण्यास 
पत्र लिहिलं होतें. पण त्याचे दरबारांत वजन नव्हते. भोसले, तुळजोपंत व 
द्वाकरपंत यांच्या सलयार्ने राज्यकारमार चालत अते. (प, १५) चिंचवडच्या 
देवांच्या दपरांतील इं पत्र छापले आहे. त्यांत या चंद्रपूरच्या माझळतीचा उल्लेख आहे 


(प. ३८). 


(२८) 


१७. (१) शंकराजी कान्होः-हा वऱ्हाडातील वैद्यांचा कारकून, 

कयीत सुगांब येथें काम करात असे. रघूजीने वैद्यांचे इनाम.गांव, सरंजाम व 

पोतदारी इक्क जप्त करून टाकले हें यानें विश्वनाथभटास कळविलें, वैद्यांशी भोसले 

इतके वांकडे कसे झाले याबद्दल सर्वांत वाईट व आश्चये वाटलें, या भोसल्यांच्या 

कृत्याने कान्होची चाकरी बंद होऊन मिकळत गेली. अश्या त्थितींतही तो उंदेरीस 

तुळजोरामास वैद्यांचे पैसे मागण्यास गेला होता, पण कांही मिळालें नाही. (प.२५) 

(२) विश्वनाथभर्डानी नारो अनंतास पत्र लिहिलें की, वऱ्हाडातील 

इनामे, सरंजाम वगेरे जप्त केल्याची बातमी कितपत खरी ते कळवावे. 

तिकडील वसुद्रासंबंधी पाठावळेले हुकूम बजावून वसुळाचें काम करून 

पहावें, या कामी शकराजी कान्होची मदत ध्यावी. हूँ पत्र डंदेरीहून 

लिहळं आहे. ही उंदेरी हेद्राबादेकडील असावी. (प. ३४) 

(३) इतक्या लांबवर जाऊन महाराष्ट्रीयांना आपल्या वागणुकीचा 

त्या देशांतील लोकांवर व्यापार व चालीरीति यांवर कसा पारणाम 

घडवून आणला है पहाण्याजोगे आहे. विश्वनाथमटांनीं कान्होस आपलं 

काम सोपवून बाईकडे यावं असे नारोपंतात लिहिळे होते. (प. १४) 

१८. शिवराम तुकदेव करमरकर: हा वैद्यांचाच कारकूंन-कान्हादी 

बारामतीकर्डाल वसुलाचीं कामें कराते असे. याच्या बरोबरीला धोडो अनंत जोगही 

काम करी, विश्वनाथभटांनी वच्हाडांवूत परत आल्यावर नरोजी जाचक 

(रघूजीवा सरदार व सल्लागार ) यास कजे देण्याचे कबूल केल्याचे व याबद्दलचा कजेरोख़ा 

लिहून घेतल्याचं यांत कळविलें होतें. त्यावर बाजी विठ्ठल फडके यांची साक्ष होती. . 

वैद्यांना त्या कागदामुळें नारोजीत र. २००० धावयाचे होते. जाचकाचें व रघू- 

जीव वांकडे आलें होते, तं वेद्यांनींच सरळ करून दिलें, जाचक लोक ओरिसांत 

वारामाटीच्या किल्यावर किलेदार होते. शिवभटास १७५६ मध्यें ओरिसाचा 

सुभेदार केले, तेव्हां त्याच्या बरोबर जाचकात भोसल्यांनी दिलले होतें. (प. २२) 

१९, रंगो महादेव :--याचें आडनांव समजलें नाहीं. हा वैद्यांचा वन्द्ाडांतीछ 

` ब॒सुली करणारा कारून व बातमीदार होता. त्यानें यजमानांनी सांगितलेल्या कामाची काय 

तजवीज केली इं सविस्तर देऊन तिकडील महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या हालचालीदी या पत्रांत 

कळविल्या आहेत. निजामाशी ठरलेल्या तहाबद्दलही त्यार्ने लिहिळे आहे. रघूजीनें 

नजरपट्टी, नोकरपट्टो व खचेपट्टी लोकावर बसविली इं कोणास आवडले नादीं. 

(प. २९) दुसरे पत्र यानें नागपुराहुन लिहिलें. त्यांत कार्म कर्शी विल्हेस लाविली याची 

सविस्तर इकीगत दिली आहे. शामजी फुलाजीकडून त्यास कळळें कीं, मोगळांशी 

अजून तडजोड झाली नाहीं. त्यानें पत्रांत त्या वेळच्या भन्यवस्थित भोसल्याच्या 

कारमारात नांवे ठेविळी आहेत. त्यार्ने शिवभटास बंगाल्याहून आणलेल्या पैशांपेकी 
विश्वनाथमटांच्या पैशाबद्दल पत्र पाठविले होते. ( प. ३५ ) 


(२९) 


२०. पिराजी बावरः--हा एक वेद्यांचा विश्वासूक़ नोकर धोंडोपंत 
जोग व शिवराम तुकदेव करमरकर या कारकुनांबरोबर वसुलाचें व इतर खाजगी 
कामे सुप, काऱ्हाटी, बारामती वगेरे ठिकाणची करीत असे. हाच बारगांव मालोचेचा 
पाटील बोतरे यांचे इजिरीताठी जामीन राहिला होता. (प. १८ ) (आ ) पत्रांतील वायदे 
रोष्यांत दिलेला सन, सुरू सन हजार ११६२ असा दिला आहे; पण हा सुरू (सुहूर) 
सन धरला तर या सनावरून इसवी सन काढण्यास मृगापूर्वी ६०० व नंतर ५९९ 
मिळवावे लागतात, तसें केलें तर इ. सन १७६२ येत नाहीं म्हणून हा फपसलीच 
घरला पाहिजे. तसा अंत्रीवरून निघतो, शहाजहान बाददादाचे कारकीर्दीपासून 
मुसलमानांचा फसली सन राहिला व इतर शक बंद झाले, 


२१ दामले :-या दामल्यांचा उलेख पुष्कळ ठिकाणी आला आहे. त्यांची 
वंशावळ मिळणे जहर आहे. ( १ ) घाँट्ट दामले: याचा उल्लेख प. २४ मध्य झालेला 
आढे. (२) महादेव ना दामले :-हे वर्‍हाडांत गेले होते व नानाजी कृष्ण जोशी 
व गणेशपंत दामले दे पुण्याहून पंतप्रधानांच्या हुकुमावरून तिकडे गेले होते, ते 
परत आले, त्यांच्याबरोबर महादेव ना देशास गेले, याशिवाय याच वेळीं गणोबा ना 
कोलटकर व आणखी कांही मंडळीही गेली. महादेव ना व सदाशिव ना 
सहस्रवुद् व विसोबा ना सहसरवुद्धे यांन सर्वानी मिळून ८००० रु. मिकंभराँच्या 
हुंड्या आल्यावरून दिले. बाईच पत्र आल्यावरून येथील बाकी मोडतोड करून वसूल 
केली. यजमान आम्हांस वरचेवर पैसे मागतात, ऐवज होता तो श्रीच्या हुंडीवचीबद्दळ 
जमा केला अते हा म्हणतो. (प. २९) (३) विनाजी केशव दामलेः-- यांनीं 
भाडळीहून लिहिलेल्या पत्रांत महत्त्वाची बातमी म्हणजे निजाम व पेरावे यांचें ऐक्य 
झाले. (प. ३३) (४ ) गणेश कृष्ण दामले हे वेद्यवंधूंत कळवितात कीं, बाळाजी 
थोरात यांजकडून तुमचे झा ४०० येणें ते आमचेकडे आले. जमा केले आहेत. दुसरी 
बातमी अशी ,लिदितात कीं, पेशवे सदाशिवरावभाऊ. कोल्हापूरचे दिवाण 
होण्याचा संभव आहे. 


५ २२. मनाजी टेमेकार यांजकडे नागपूरपेउरची वेद्यांची कामं अतत. - 
दसऱ्यास रघूजी जानोजी व मुधोजी यांच्या भेटी झाल्या; पण त्यांचे रहस्य दिधून भाले 
नाहीं असें दद वैद्यांत लिहितो. मुधोजीबादा व रघोजी करांडे हे रुसून ब्याहाळास 
गेले. त्यांची समजूत रघूजीबाबा घालीत होते, तीन ब्राह्मणांना राज्यकारमारांतून 
काढण्याचा बेत चालला होता. ही बातमी दिश्वनाथभडात याने कळविली, कृष्णाजी 
गोविंद सुभेदार व वुऱ्दाणदाराजे यांचेकडील पैसा वसूल होण्यात रघूजीबावास 
लिहिल्याखरोज वसूल होणें नाही, असे हा म्हणतो, (प, २७) 


श्रीमुख संवत्सर १६७५ 


इ, स, १७५३।५४ 


१. पंतप्रधान, बाळाजी बाजीराव उर्फ नानासाहेब पेशवे :-( अ) 
वेद्यांश्इन काढलेल्या पैशांचा हा व्याजासह हिशोव आहे. असें दिसते कीं, वेद्याती 
दरसाल पेशव्यांना ५० हजार रु. द्यावयाचे होते. या देण्याशां बावुराब हारि दीक्षित 
व मा. ताराबाईचा कारभारी दिनकर महादेव यांचा संबंध यांत आलेला आदे" 
(प, ८).( आ) याच रकमेचा हिशोब माचे २३, १७५४ पर्यंत केला असून त्यांत अधिक 
महिनाही घरला आहे. विनायक दीक्षित दे बात्रूराव हरीचे नातलग अत्तावेत, 
त्यांतच पेसे आणण्यास पाठविलें होतें. या व्यवहारावरून पेशवे यांचे वेद्यांत वगळून कांहीं 
चालत नव्हतें. या पै्ांचदळ वैद्यांत पेइाब्यांनीं रोखा लिहून दिला होता. ( प. ४० ). 
(इ) दें पत्र चिंचवडचे देवांचे दसर पाहतांना रा. कृष्णाजीपंत पुरंदरे 
यांत मिळाले, त्यांनी याचा संबंध वर्‍्हाडच्या चंद्रपूर परगण्याच्या सामलतीच्या 
रसदीशी असल्यामुळे छापण्यास दिलें होतें. या परगण्यावसुर्लाशी वैद्यांचा संबंध होता. 
वसुर्लावा आंकडा १ लब रुपयांचा होता. या पत्रांत नाना साहिब पेशवे, मुधोजीचा 
दिवाण, (सदाशिव हरी), केशवभट कव,,निबकरावमामा यांसारख्या लोकांचा 
उलेख आहे. राघो बाजी हा देवाचा कारकून असावा. त्याने हें पत्र नानासाहेब पेशवे 

` यांस लिहिलेले आहे असे वाटतें, ( प. ३८ ) 


२. पंतसचीव चिमणाजी नारायण +-( १:) पंत सचिवांत वैद्यबंधू 
पैद्चाच्या कामीं व राजकीय सलागार म्हणून पुष्कळ उपयोगी पडत, ही जार्णाव पूर्ण- 
पणे त्यांत असल्यामुळे ते कोणतेंढी. वैद्यांचे काम आपुलकीने व काळजीने करीत, या 
सबंघार्ची पत्रे मधून मधून देण्यांत आली आहेत. वेद्यांना लागणारे वाते, गवत, पानांचे 
मारे व चूडवेडे इनामगांवांतून आणण्यास अडथळा होऊं नवे म्हणून राजगडकरी यात 
जांभळीच्या पटडाबरोबर ताकिदीचें पत्र लिदित्यार्चे बाळंभटांत त्यांनी कळविले, 
(प- १) (२) विश्वनायभट भोरात गेले असतां, त्यांचेजवळ पंतांनी ऐवज 
मागितडा तो त्यांत घरचे राममटांर्व लग्न उरकल्यावर देईन म्हणून त्यांनीं कतूछ केले 
होतें. पण वेळेवर सोय करतां येईना म्हणून पेत अडचणींत असल्यामुळें पुनः चेद्यांत 
लिंहिलें की, पेते दुततऱ्याकडून देववा व गरज मागवा, मी खुरपे परगण्यांतीछ कोथुळे 
किंवा कर्डकडेवळित परगण्यापैकी एखादे गांव यांचा वतूळ लावून देतो. रास्त्यांच्या- 

कडे ते गेले होते. पण पतांत त्यांनीं पेते दिले नाईत. (प, ६), ( ३) बाळंभट 


(३१) 


शिरवळ येथ राद्दावयास गेले असतां त्यांत रोज लागणारे जिन्नस गवत, लाँकूडफार्टी 
व इतर जिन्नत देण्याबद्दल शिरवळच्या होनाजीरामात पंतांनी पत्र पाठविलें 
होते. (प. ९). (४) १० खंडी तांदूळ विश्वदाथभटांनी वाईस नेण्याबद्दळ 
पंतांनी हें दस्तक ( परवाना ) दिला आहे. पत्रावर शिक्का शंकराजी नारायणाचा 
आहे. ( प. २७) 


३. भोसलेः-(१) रघूजी भोसले ( अ) गणेश मुकुंद यानें दंडवत 
असें . नमस्काराऐवजी लिद्दिलें आहे म्हणून त्यास मराठा म्हणावें लागतें. राजाराम 
सुकुदाचा दा भाऊ होता कीं काय, कळत नाहीं, यानें भोसल्यांसंबंघीं कांही बातम्या 
बेद्यांना लिहिल्या आहेत :--(४ ) रघूजीचे ३ दिवसांचे मुकाम दिखे आहेत. (1) रघू- 
जीवें लम देवजी शिर्के याच्या मुलीशी होणार होते, ते पुढें ढकलले, (11) रघूजी व 
निजाम यांची लढाई चाळू असल्याची बातमी अगदी खोटी आहे, पत्रांत लेखकाने. 
वर्‍हाडांत वेद्य केव्हां येणार हें विचारले आहे. ( प. १४). (ब) नारो अनंतानें . 
बेद्यांत कळविलें को, कृष्णाजी मोरेश्वर यानें शिक्रेनबिसीचे व वकिलातीवे जे पैसे 
जमा केळे, त्यांपैकी ४००० सिकेनविसीचे रघूजीत देऊन बाकीचे वाकिलातीचे र. 
२००० विश्वनाथभदांताठीं त्यांनी ठेविळे आहेत. (प. ३), (क) रघूजीला हंसपुरी 
गोसावी यांचे कर्ज देणे होतें. त्याचे फेडीसाठीं र, ६०००० त्यांत द्यावे म्हणून 
विश्ववाथभटाप त्याने कळविलें. दी रक्त बिश्वनाथभटाँना शिवभट साढे यांज- 
कडून नुकतीच मिळाली होती. (प. २६ ). ( ड ) रघूजी हे प्रकृतीस बरें वाटत नसल्या- 
मुळें माहुरास सैन्य पाठवून आपण नागपुरातच राहणार आहेत, असें आपल्या मुळांना 
लिहिलेल्या पत्रांत बिश्वनाथमट कळवितात. (प. ३३) (२) अजबर्सिंग 
भोसले: हा इवालदार पांडवगडचा होता. पत्रावरील शिक्का लेखक अजबार्सिग 
यांचाच असावा. त्यांत माधोजी शंकर असें नांव आहे, तें अजबसिगाचे 
असावें. लेखकाने लेख्यास राजश्री काका वडील असें लिहिलें आहे. लेखक व लेख्य 
यांचे नातें कां असल्यास ठरविणे जरूर आहे. यांत बिश्वनाथभटाँना किलयावर 
काय काय तजविजी पाहिजेत त्याची मादिती दिल्याचे अजबर्सिगाने कळविले 
आहे. (प. २१) , | 


४. हेबतराव भवानो शंकर पंत राजाजञा ३--दे वाई परगण्याचे घुमेदार 
होते. ह्यांना (पंत देशपांडेही ' म्हणत. त्यांचे वंशज अजून वाईस आहेत. बाई ताल- 
क्यातील कुसगांवच्या जंगलांतील गवत नेहमी घाँडोबा ना रास्ते नेतात. त्यांची 
मनुष्ये ते नेण्यास आलीं तर त्यांत अडथळा करूं नये, पूर्वापार त्यांचा तो इक आहे, असतें 
जिवाजी कुरणे यात हेबतरावांनी सांगून ठेविळे होते. पत्राचे शेवटीं “मोब खुद? 
ही अक्षरे लेखकाची खतःची आहेत. शेवटी मोर्तब आहे. (प. २३) दे छत्रपतीचे 
खाजगी कारभारी असून त्यांत महाराजांची खाजगी मिळकत संमाळावयाची असते. 


(३२) 


(प.२२). ' राजाज्ञा’ है पद थोरठे संभाजीमहाराज यांच्या कारकीर्दीत निर्माण झाले 
राजा संभाजीचा वध ११-३-१६८९ रोजीं झाल्यावर अवरंगजेबात त्याच्या व 
राजारामाच्या कुटुंबियांची व्यवस्था करावी लागली. राणी येसूबाई व शाहूमहाराज 
यांत रायगड काबीज करून आपल्या छावर्णात आणून केदेंत ठेविलें. त्यांचा मोठा परिवार 
द्वोता- त्यांच्या व्यवस्थेचे काम अवरंगजे बाची मुलगी पातशहाबेगम इजकडे दिलें होतं 
त्यांची व संभाजीच्या नाटकशाळा व दासीपुत्र यांची निगा तिनें यथायोग्य ठेविली 
होती. जोत्याजी केसरकर, उद्धव योगदेव असे कित्येक नोकर राणी येसूबाई- 
( संभाजीची खरी) बरोबर होते. उद्धव योगदेब हा या वेळेपासून राजाज्ञा होता. 
राजारामाची बायको मा. ताराबाई इचा खाजगी कारभारी म्हणजेच राजाज्ञा पंताजी 
शिवदेव सोमण होता. शाइम हाराज गादीवर बसल्यावर रंगराव उद्धव १७०८-९ 
मध्ये राजाज्ञा झाला. पुढे १७१२-१३ मध्ये हें पद नारो राम मंत्री यांस देण्यांत 
आलें. सन १७१६-१७ मध्ये चिमणाजी दामोदर यास राजाज्ञा करण्यांत आलें. 
- १७२७-२८ पर्यंतच्या कागदांवर पंताजी शिवदेव व चिमणाजी दामोदर यांच्या 
सह्या सांपडतात. उदाजी चव्हाणाची बंडखोरी मोरो जिवाजी देशपांडे यांनी 
मोडली म्हणून त्याला राजाज्ञापद मिळालें व तें या घराण्याकडे चाललें. 


५. विश्वनाथमट वेद्यः—हे वाई-सातारा सोइन राजकीय किंवा खाजगी 
कामासाठी बाहेर गेले असतां ते आपल्या मुलांत पत्रें लिहीत. त्यांचा सारांश म्हणून 
त्यावर एक टीप युवा संवत्सरांतील पत्रांक १४ खालीं दिली आहे. त्यावरून त्यास 
त्या काळीं हे श्रीमंत लोक मुलांना कसँ राजकीय व ग्रहशिक्षण देत ई कळून येईल, 
श्रीमुख १६७५ मध्यें १०।१२ पत्रे तशा .प्रकारचीं आहेत. ( अ) हें पत्र दोघां बंधूंनी 
पुण्याहून लिदिलं आहे. यांत आपल्या घरी कोणते गडी व विश्वासूक नोकर होते ते 
सांगून वाड्याची सुरक्षितता राखण्यासाठी मागील व पुढील दारी कोठें पहारेकरी म्हणून 
ठेवावे इं लिहिळे आहे. (प. ११) (ब) हें पत्र कान्हाटी इनाम गांवाहून लिहिलं असून 
कोऊणांतील बरबडे येथील देवळाचे कामास लागणारे खर्चाची रकम राघोषा ना 
पटवर्धनांर्इन रु. ५०० व स्वतः रु. ७५ घेऊन कारागीर जानगवडा यांस द्यावे, 
असें त्यांत लिहिले आहे. नोकरमाणतें काम करणारी ठेवावी व वाड्यांत सुरक्षिततेन कसै 
राहावे हें पत्रांतून दिलें आदे. (प. १६ ) (क ) विश्वनायभट वर्‍हाडांत कारंजात 
असतांना त्यांनीं हसपुरी गोसावी यांत र. २५००० कसे धावे हें मुलांना कळविलें 
आदे. द्वे रु. हुँडीनें व चिड्यांनीं जमा व्हावयाचे होते. हे इ. जमा करून हँसपुरीत 
` दिल्यावर त्याची पावती ईं पत्र हा नमुना आहे. यांत दिलेल्या हुंड्या ' लहदणे ? या प्रकारच्या 
होत्या. आणखी ४ पत्रे कारंजाइनच लिहिलेली असून त्यांत मुलांनी वसुली कशी 
करावी, हिशोब कसे धावे यांबद्दळ सूचना दिलेल्या आहेत. (प. २९, ३१, ३२, रेरे, 
३४ ) दंसपुरीत जास्त पैसे लागल्यास १५ इजारांपर्यंत देण्यात इरकत नाहीं असे 
मुलांना लिहिलं आहे 


(३३) 

६. खाजगी घरगुती: (अ) माधवराव पेशवे यांचे ल्प अप्पाजी 
नरहर जोशी यांचे मुलीबरोबर ठरले होते. त्याबद्दलची कुंकुमपत्रिका नानासाहेब 
यांनीं विश्वनाथभडाँना लिहिली असून शेवटची ओळ “बहुत काये लिदिणें द्दे विनंति ? 
त्यांनी स्वतः लिहिलेली आहे. पण त्या मुलीचे पत्रिकेंत मूळ नक्षत्र असल्यामुळे लग्न मार्गशीपे 
शुद्ध १० स न होतां, शुद्ध १४ स डिसेबर ९, १७५३ राजी झालें, रमाबाईचं माहेर 
शिवाजी बलाळ जोशी राहणार गराडे ता. पुरंदर यांजकडे होतं. हिचे बंधु 
रामचंद्र यांचा वंश बढवाई ते. इंदूर येथें प्रस्तुत आहे. ही माहिती भालचंद्र 
विनायक देव रा. थेऊर यांजकडून मिळाली. (प. २५) ( ब) मिकंभट 
लक्ष्मण बल्लाळ यांत विश्वनाथभटांनी कळविलें कीं, मी पुण्याहून वाघोलीस 
जात आहे, देवी कुणबीण पोरांसुद्वां अमिद्दोत्रि गोविद्भट दात्ये यांत दिली 
आहवे, ती यात धावी, (प. २२) । 


७. साढे;-(१) शिवभट-(अ) हे बंगालयी चोथाई घेऊन नागपुरात 
६ लाखांच्या हुंड्या घेऊन आठे, हें नारो अनंतांनी पातुराहून वैद्यांना पत्राने कळविलं 
(प. २) ( ब) वेद्यांच्या हिशोबाच्या यादीत शिवभटांकडहून येणें रकमेपेकी रु 
६०००० त्यानें चोर्घांकडून पोंचविल्याचा उल्लेख आहे. (प. २८) ( क ) चिंतामण . 
केशव यांचे आडनांव कळलें नाहीं. यास शिवभडानें पैसे दिले होते, त्यांपैकी रु 
३८८५ एक महिन्याने परत करावे अशी अट घातली होती, चिंतामण केशवाच नांव 
दिवभटाच्या दिशोबांत लिहिलेल्या पत्रांत आलें आहे, पण आडनांव नाहीं. (प, ३६ ) 
(२) महादाजी जिवाजी साडे:--(अ) बाळंभट वारले त्याबद्दल दुखवव्याचें याचें 
पत्र विश्वनाथम टात आहे..( ब ) दोघे बंडु पुण्यात असतांना वाईस जाण्यापूर्वी 
त्यांनी महादाजीपंत यास ९. २०० पाठविण्याचे कबूल केले होतें, त्याबद्दल त्यास त्यांनीं 
आठवण दिली आहे. (प. १५ ).इं कतें दिलें याचा तपशील या पत्रांत आहे. हे पेसे 
अंबवड्याचें नागोबाचें देऊळ बांधण्याचे खचोबद्दल होते. असे आढळून येतं की, 
सावकाराकडून श्रीमंत लोक जेव्हां मोठी रक्कम काढीते, तेव्हां ती एकदम न घेतां लागेल. 


“>_ ९४ “५ 


तशी घेत.असतत, सर्व रक्कम एकाच वेळी घेत नसत 

८, हिशेष;--१ यादी-(अ) बाळंभड यांच्या क्रियेत झालेल्या खर्चाची- 
ही आहे, व त्यावर दिवस दिल्या कारणाने त्यांची मृत्युतिथि बरोबर रविवार श्रावण 
शु. १४११६७५ ठरते. (प. १२), (ना) नरोजी जाचक+--६ रघोजी व 
जानोजी भोसले यांचा सरदार व पुत्तद्दी होता. हा बाराभाटी किल्याचा पहिला 
सुभेदार होता, याला वैद्यांनी ३. २००० करमरकर व जोग यांजकडून देव बिले होते. 
त्यांचा सव्याज हिशोब यांत आहे. (प. २४). (इ) शिवभट साढेः--यांजला 


वेद्यांनी ६०००० रुपये दिले होते. ते महादोवा ना दामले ५००० व चुऱ्हाणद्याराजे 
प्र ५] 


(३४) 


५००० यांचेमार्फत परत आले, बाकी झा ३३०० त्यांजकडे येणें शिलक राहिले 
(प.२८).(ई) हैसपुरी गोसावी :- यांनी रघूजी भोसले यांनीं हवाला दित्या- 
वरून ज्या लोकांकडून वैद्यांत पैसे देवविले त्या रु. ६०००० चा यांत तपशील दिला 
आहे. यांत बाईचे पैशांतून २५००० देविले होते. ( प, २६ ), हे पेसे हवाले, हुंड्या, 
. चिठ्ठया देऊन पुरे केले होते. व हे मुलांत विश्वनाथभटांनीं लिहिलेल्या पत्रावरून 
कळतें. (उ ) पंतप्रधान नानासाहेब यांनीं वैद्यांकडून एकोत्रा व्याजाने ५० हजार 
रू. द्रसाल ध्यावयाचा करार केला होता. त्या रकमेच्या व्याजाच्या हिशोबाची ही यादी 
आहे. हे पैसे शके १६७४ अंगिरासंवत्सरांत काढळे होते. हिशोबांत बारोत्रा वजा 
केला आहे. ऐवजाचे खत नानासाहेब यांनी मागाहून लिहून दिले होतें, बाबुराव हरी 
दीक्षित यांनीं न दिलेले पैसे वसूल करून घ्यावयाचे होते. ( प. ८) वेद्य-दफतरांतील 
दिशोबाशी या रकमांचा मेळ आहे. या व्यवहारांत केसो बहिरव बैद्य यांचा संबंध : 
आलेला आहे. (प. ४० ). भी 


९, गोसावी हंसपुरी (महंत );-(भ) ह पत्र भपुरे आहे; विश्वनाथ- 
भट्टात लिहिले असावे. कोणीं लिहिल दें कळत नाहीं, पण हंसपुरीजवळून रघूजी, 
विश्वनाथभट, सदाशिव व रघुनाथ घाणेकर वगेरे लोकांनीं इतकी रकम त्यांज- 
कडून मागण्याचा संभव आहे, व तो इतकी रक्कम देण्याच्या लायखींचा होता म्हणून 
त्यांचे नांवावर हैं पत्र घातलें आहे. पत्राचा विशेष असा आदे की, रा २५ हजार 
लेख्यानें कबूल केले ते दिले तर खर्चास ५०० रु. हंसपुरी देणार, दी अडवणूक का 
सवलत १ २५००० इजारांत र. ५०० कमी करून घेतले म्हणजे लेखकाचा काय तोटा 
द्वोणार १ ( प. २० ). (ब ) विश्वना थभर्टा नीं हेसपुरीत कर्जफेडीताटी शा ६०००० 
द्यावे असे रघूजीने यास लिहिले होतें, ( प. २६ ) या वेळीं विश्वनाथभट वच्हा- 
डात कारंजास होते. तेथून त्यांनीं आपल्या मुलांना वाईस पत्रे घालून ६० हजारांपैकी 
त्यांनी पाठविलेली हुंडी मोडून रु. कसे द्यावेत हें लिदिळें आहे. हंसपुरी गोसावी, 
वैद्य व रधजीबावा यांच्या देरघेवी झाल्याची पत्रें छापली आहेत. त्या देवघेवी कशा 
रीतीनें झाल्या हं कळण्यासाठी पत्रांतील आंकडे एकमेकांस ताइन त्या पाहून समजून 
घेतल्या पाहिजेत. इंसपुरी, बन्सीपुरी, व उदेपुरी महंत दशनामी असून, 
सातारच्या मठाचे वंशज होत. नागपूरचे हंसपुरी महंत पदमपुरीमढाचे वंशज होत. 


१०. कृष्णाजी ऽयंबक लोहोकरे ;-- हे राजगडचे किल्यावरील अंमलदार 
होते. यांनीं दें पत्र किल्ल्याचा हवालदार सिदोजी इंगळे (मराठा) व कारफून 
(ब्राह्मण ) यांत लिहिळे आहे. गाडेपट्टी व खचेपट्टी ह्या जांभळी व माहुरी 
बेद्यांच्या इनाम गांवांवर बसवून घेऊं नये. ह्या घेणें अन्याय आदे, घेतल्या असल्यास परत 
कराव्या. या पत्रांतील लेखनपद्धति विचारणीय आहे. लोहोकरे (ब्राह्मण ) हे मराठे 
` लेउयास आझीवीद लिहितात व कारकून, (त्या वेळीं बहुतकरून ब्राह्मण ) असल्यामुळे 


(३५) 


त्यांस नमस्कार लिहीत आहेत. अशाच तऱ्हेची आणखी पत्रे लोहोकऱ्यांचीं हवालदार 
व कारकून यांस आहेत. (प, १०) 


११, राघो बलाळ भोगले :- हा वैद्यांचा वच्हाडांतील कारकून वसुलीचे काम « 
करीत असे, आडनांवावरून तो ब्राह्मण नसावा असें वाटते; पण तों कोकणस्थ ब्राह्मण 
होता. त्याजकडे वैद्यांनी रामटेकच्या देशापांडेपणाचें व फडानिसीचे काम दिलं 
होते. आरोली, तुमान, डेकाडी व गोडेगोडी या गांवांचा वसूल कसा केला हें 
त्याने वैद्यांना यांत लिहिले होते. आरोळी, तुमान व इमरीचिखली यांची लावणी- 
संचणी त्यानेच करविली, वैद्यांना पोतदारी मिळेनासी झाली, विश्बनाथभटांनीं 
त्यात रामटेकास वाडा बांधावयास सांगितले होतें. तो या वषी भोगले यांनीं पुरा 
केला, (प. ५ ) | 


१२. नारो अनंत ग्दे!-7 हा वैद्यांचा बन्हाडांतील वसुली कारकून, 
त्यांना तेथील कंजेवाम वगेरे कामाची कशी कशी तजवीज केली व नागपूरच्या 
राजकीय बातम्या काय आहेत दें लातुराहून लिहितो ।-- त्यांतील मुख्य गोष्टी अशा 
(१) हंसपुरी गोसावी यांनीं शिवाजी दादाजीजवळ २५ हजार ७, दिले. (२) 
बाजी विद्वल फडके यांनीं १०) हजार र. विसाजी अनंत जोगामार्फत वसूल केले. 
(३) नांदगांव काजीकइन १ हजार इ. मिळाले, ( ४) कृष्णाजी गोविंद गोरे यांनीं 
३. ३३६० दिले ते कृष्णाजी मोरेश्वर यांस दिले, (५ ) रामाजी गिरधर याचें कर्ज 
वसूल होणे कठिण आहे. (६) कृष्णाजी गोविंद गोरे हा इलिचपूर सुम्यांतून पैसे वसूल 
करीन म्हणाला म्हणून मी त्याचेबरोबर जाणार. (७) सिकेनिविसी व वाकिलीवे पेसे 
कृष्णाजी मोरेश्वर याने वसूल केले ते सर्व सेना सा० रघूजीजवळ दिले. त्यांपैकीं 
त्यांनी र, ४००० कृष्णाजी मोरेश्वरात दिले व २००० तुमच्याकरतां ठेविले, 
(८) रहाटगांवचे पसे जखात्यानं वसूल केल्यावर मिळतील. (९) शिवभट साठे 
बंगाल्याहून ६ लक्षांच्या हुंड्या घेऊन नागपुरात आले. (१०) श्री० रघूजी 
नागपुरातच आद्देत. ( ११) श्री, रघूर्जीनी काटकसरीसाठीं फक्त २००० इजार स्वार 
ठेवून बाकीची फौज कमी केळी 


१३. बाचुराव दत्तो महाशब्देः-हे सचिवांचे नातलग होते. सं. भोर- 
मधील नागोजी ना जेधे देशमुख यांनीं वैद्यांकइन कर्ज काढले होतें. तें हिशोब 
करून फेडून टाकावे म्हणून ३ माणसे वैद्यांकडे पाठविली होतीं. त्यांचेबरोबर हिशोब 
करून व कांहीं सूट घाडून त्यास कर्जमुक्त करावे अशी वैद्यांना महादाब्दे यांनी 
विनंति केली होती. जेधे हें भोर संस्थानांतील वतनदार सन्माननीय घराणें होते. 
पंतांनींदी यांजला कर्जफेडीचा तगादा करूं नये अशी वैद्यांना पत्रे लिहिलीं होती. 
सन १७५६ मध्यें गोपाळजी व नारो दत्तो यांनीं याबद्दल पत्रै वैद्यांत लिहिलेली 
आदत. ( प. ७ ) 


(३६) 


१४. शंकराजी कानो!--हा भुगांब येयील वैद्यांचा कारकून वेद्यबंधूंस 
कळवितो कीं, राहाटगांवचा वसूल वाता सिरगिरे याने जबरदस्तीने बंद पाडला 
आहे. त्या गांवचा वसूल मला होणे कठीण आहे. त्याची सर्व जिनगी तेथेच आहे. 

"याचे ह्या गांवावर मोठें वजन आहे. तो सांगेल त्याप्रों लोक वागतात. सनदांचा 
कांडी उपयोग नाही. जयरामभटानं निर्मलेहून र. ३०००० च्या हुंड्या पाठविल्या 
त्यांपैकी आपणांस ५००० मिळाले. मुधोजी (आपा) भोसले याबरोबर भटजी 
बंगाल्यात गेले. काणेबंतूंनी कानोत फार त्रास दिला. उमरखेडपैकी त्यांनी २ 
इजारांची निशा करून दिली, वखुमत गांवापैकी ३ हजारांची निशा करून घेतल्यास 
ते मिळतील व ५ हजारांची हुंडीही मिळेल, पत्र अपुरे आदे. (प. २) 


१५, कृष्णंभट काढेः- दा नांदिवडं येथील परिचित मटजी, यात बाळंभट 
वारल्याचे, त्याचा मुलगा बाईहून आल्यावर कळलें, म्हणून त्यानें हें दुखवव्याचे पत्र 
विश्वनाथभदाप्त लिहिलें. बाळंभट वारल्यावर ज्यांनी दुखवट्याचीं पत्रें लिहिली 
ती मुद्दाम दिलीं आहेत. (१.१८) आवाजी सुंदर हा मराठा असून त्याला 
बाळंभटाचे फार अगत्य वाटत असे. म्हणून त्यांच्याबद्दल यानेंही विश्वनाथभडास 
दुखवट्याचं पत्र लिद्विलें. (५, १३ ) ` 

१६. धोडभट वेद्यः-हा लावगनकर वेय विश्वनाथभटांचा नायानें 
पुतण्या लागतो. त्याला महादशेट रडिजकडन देवविलेले र. १५० पावले. त्याची 
विश्वनायभदांना त्यानं ही पावती दिली आहे. हा विश्वनाथभटांचा सावकारी 
करणारा नवीन परिचयाचा कोकर्णांतील मनुष्य आहे. (प. १९) यानें बाळंभट व 
विश्वनाथभट यांच्या बायकांना, भिकूनें पेडणाहून लिहिलेल्या पत्रांत नमस्कार 
लिहिला आहे. तो. अनूदाई रास्ते इजला आशीर्वाद लिहिला आहे. शेवटच्या 
भोळीची भाषा सांकेतिक दिसते. ती नीट लावण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. (प. १७) 

१७. गणेश कृष्ण दामलेः--हा विश्वनायभटास कळवितो कीं, नारो 
अनंत गोखले यास तुमची गांठ घेणेची इच्छा नाही. विश्वनाथमट यास तपकीर 
वगेरे जिन्नस पाहिजे होते, ते दामले यांनीं पाठविले. (प. २७) 

१८. बाळाजी गणेशः- हा वैद्यबंधूंना पुण्याइून त्यांनी पाठविलेल्या 
पत्रांची काय तजवीज केली इं हरिपंत करंदीऋराबरोचर पत्र देऊन कळावितो. 
बघी कुणबिणीत बिबकरावमामाङइन आणून वेद्यबंधूंकडे रामजी चब्हा- 
णानें पोचबिली, या वेळीं बाळंभट इयात होते. (प. ३९ ) 


भावनाम संवत्सर शके १६७६ , 
सन १७५४॥५५ 


१. इनाम, आज्ञापत्र, कर्जरोखे, करार, हुकूम, (१) विश्वनाथभटांनी _ 
वरहाडांतील कुऱहे प्रांतांतील. कोरछे गांवच्या मोकदमांस असा हूकूम दिला काँ, 
तुम्हांकडे आमचा जो ऐवज येणे आहे तो महादाजी नारायण पोंक्षे यांस धावा. 
कुसाजी येवले यास या कामासाठी ठेविला आहे. त्यास रुः १५ द्यावे: (प. ४) 
(२) गुणाजी शिरके यास रु. १०० दिल्याबद्दल हा कर्जरोखा आहे. (प. ४८) 
(३) नानासाहेब पेशवे यांचे सुपे प्रांतांतील चोपडज, मावडी व वाकी या 
गांवच्या मोकदमास आज्ञापत्र कीं, मानसिंग कडूकडून रुस्तुमराव समशेरबहादर 
यांजकडे पूवीपासून या गांवचा मोकासा मिळत असतो तो त्यास बिनतक्रार देत जाणे, 
(प.५७) कडु यांत मावळांतीळ देशमुखी होती. रुस्तुमराव या घराण्यास ही पदवी 
आहे. ( शिवदिखिजय, पा. ४३२) (४) कानोजी शिरके यांस रु. १०० दिल्या- ` 
बद्दल कर्जरोखा हा आहे. (प. ५८ ) 


२. लढाई :-- बावुराव नारायण गद्रे हे आपला पुतण्या, कृष्णाजीचा मुलगा 
गणेशपंत यास कळवितात कीं, कोंकणांत फौजा जाऊन लटाळूट करीत आहेत, 
सदाशिवभट दात्ये यांस रत्नागिरीची सुभेदारी देऊन तिकडे पेशब्याँनी पाठविलें _ 
आहे. त्यांनीं खुवर्णडुर्ग व तळेघोसाळे हे किले घेतले, बाबुराव आस्तिक असून 
देवपूजा करीत, त्यांनीं प्रवासांत देव नेण्यासाठी पुतण्याकइन वेताच्या संभळया मागि- 
तल्या होत्या, (प. १७) | 


३. हिशोबयादी :--( १) विश्वनाथभटांनी श्रीमुखनाम ( १६७५ ) व मावनाम 
(१६७६) मध्ये दिलेल्या कर्जाच्या खतांचा पारीशीष्टांत जीं नांवे आहेत तीं योद्दे, सावकार 
व सरदार यांचीं आहेत. यांचा तपशील वाचण्यातारवा आहे. (प. २) (२ ) बायकांच्या 
मोत्यांचे व रुप्यांचे दागिन्यांच्या या याद्या आहेत, त्या “खाजगी व घरगुती? या 
सद्रांदाठी दिल्या आहेत. ( प. ७ ) ३ ) भासल्यांनी वकिलीचा मुशाहिरा वैद्यांना 
मिळावा म्हणून ज्या गांवच्या लोकांना हुकूम दिले त्यांची ही यादी आहे. यांतील गांवांचीं 
नांवें अपरिचित आहेत. ताकिदी व सनदा हे शब्द हुकूम या अथीं योजीत असत. ( प. २८) 
(४) वकिलीचे पेसे विश्वनायभटास देण्याबद्दळ भोसल्यांनी ज्यांना हुकूम दिले त्यांची 
ही दुसरी यादी आहे. यांत माणसे व त्यांचें गांव यांची नांवें आहेतः (प. २७) (५ ) 
बावृरादार्ने विश्वनाथभटात पाठविलेल्या पत्रांच्या सारांशाची ही यादी 'बावुराव? 
या सदराखाली आहे. ( प. ६१) (६) शिवाजी टाळकुटे यांजकडे आलेल्या 


(३८) 


पैशांची ही यादी आहे. (प.६६) (७) शिवभटाकइन आलेल्या बंगालच्या 
रु. ७५००० च्या वराती व हुंड्या यांचा हिशोब यांत आहे, ( प. ४५ ) 


४. विश्वनाथभट वेद्य (१) नागोजीराव पाटणकर यांत कजोच्या पैशाबददल 
तगादा केला. त्यांचें पत्र पंतप्रधानांच्या खाराबरोबर यांनीं पाठावैलें; यावरून 
पेशव्यांची पैतेवसुढीस वैद्यांना मदत असे. अर्शी आणखीही पत्रे आहेत. (प. १४) 
(२) वासुदेव दीक्षित पाटणकर यांनीं बंगालचे शिवभट साढे यांनी आणलेले पेसे 
देणेत इंडीन यांना पाठविले, “जोग? प्रकारची हुंडी कशी लिहितात तें यांत कळण्याजोगे 
आहे. ( प. १८ ) ( ३ ) गॉदरोड होनराव यांत कृष्णाजीपत गोरे यांचा मुखत्यार 
बाळाजीपंत याजकइन यांनीं रु. १७०० देवविले. (प. ४०) (४) त्यांनीं स्वतः पाठ- 
विलेल्या पत्रांत बाकीची पत्रे मुलांना लिहिडीं आहेत. (प. ४४, ५३, ५६, ६० ) 
गोदशेट बायकोल यांस ५०० रु. देण्याबद्दल त्यांचें शामजी फुलाजी यास पत्र 
आइ. (प. ५९) (५) खोडद गांवचे पाटलाकइन: लावणीचा करारनामा 
घेण्याबद्दद बाळंभटास यांचें पत्र आठे, (प. २५ ) 


५. दावुराव विश्वनाथ वैद्य :—विश्वनाथभटांनीं आपल्या जाणत्या सर्व 
मुलांस मिळून जीं पत्रे लिहिलीं आइेत त्यांत सर्वांचा समावेश झालेला आहे. एक 
यादी पत्रांची म्हणून दिलेली आदे; पण पत्रें कोणांत व कोणी लिहिलीं त्यांचीं 
त्यांत नांवे नाईीत- तीर्थरूप या झान्दयोजनेररून ती बात्ुरावाँनीं लिहिली असे म्हणावें 
लागतें, त्यांतील मजङुरावरून तीं विश्वनाथभटांतच आहेत, पत्रे अस्सल नसून 
त्यांचा सारांश यांत आहे. यांतील कांदी नांवांचा व मजकुराचा खुलासा करणें जरूर 
वाटतें. (प. ६१). ( १) विश्वनाथभट बऱ्हाडांतून तूप व कापड घरखर्चासाठी 
व दुकानांतील विक्रीताठी पाठवीत. (२) गणेश संभाजी याचें आडनांव खांडेकर 
भाहे. (३ ) यशवंतराव' हा कोनेरराम कोलटकराचा मुलगा अतावा. (४) 
सदाशिव रघुनाय हा घाणेकर वेद्यांचा सावकारी व्यवहारांत सहभागी असे 
(५) सदाशिवपंत व आनेद्राव हे चिमणाजी नारायण सचिवांचे चिरंजीव 
होत. (६ ) सदाशिवपंत दे सचिवांचे गादीवर बसले होते. त्यास चिकटोपतही नांव 
होते. आनंदराव त्यांचेपेक्षां वडील असून गादीवर आले नाहींत, (७) कोंकणांत 
सिद्दीची गडबड होती. व विवलकर दे त्यांचे विरुद्ध लढत होते 


६. बाळऱृष्ण व वासुदेव दीक्षित पाटणकर (१) विश्वनायभटांनी 

दोघां पाटणकरबंयूंत लिहिलेल्या पत्रांत जोग हुंडी पाठविली होती. त्यांतील रु. १० 
हजार शिवभट खरे यांत द्यावयाचे होते. हा बंगाल्यांतून शिवमट साठ्यांनी 
आणलेल्या पेशांचा ब्यवहार आहे. (प. १८ व २६). (२) रघोजी भासले यांनीं 
बाव्दकष्णबावास लिहिलेलें ई पत्र आहे. यांत विश्वनाथभटात रदकर्जी ८७१६० 
रुपये बंगाळच्या वसुलीपैर्की देण्याबददळ मजकूर आहे. (३) बाळळृष्णबावांती 


१ 


(३९) 


विभ्वनाथभटांस लिहिलेलें पत्र रघूजीनी लिहिलेल्या पेशांबद्दळ आहे. (प. २३) 
हीं सर्व पत्रे शिवभटांनी बंगाल्यांतून वसूछ केलेल्या चोथाईच्या रकमेच्या विल्हेवारी- 
बद्दल आहेत. , PT 

७, खाजगी, घरगुती: (१) विश्वनायभटांची छी तो. उमावाईच्या 
मोत्यांच्या व सोन्याच्या दागिन्यांची ही यादी आहे. यांत कांहीं अपरिचित नांवांचे दागिने 
आहेत. लक्ष्मण बल्लाळ जोशी यांची आई ही वैद्यांची बद्दीण असावी, हिचे नांव 
भिऊबाई व बाळेभटांची पत्नी सरस्वतीबाई ऊर्फ गंगाबाई या दोघींच्या 
दागिन्यांच्या याद्या या कागदांत आहेत. शेवटी विल जिवाजी थोराताचे वेद्या- 
जवळ असलेले जिनतांची यादी आहे. (प. १) (२) ज्यांच्यासाठी रपे खरेदी करून 
जिन्नस केले त्यांची यादीही आदे. त्यांत बायकांची व मुलांची नांवे असून कुणबिणीद्दी 
आहेत. (१.७) कनाटकातील बिद्नूर हें धमंसंत्थान श्रीरंगपट्टणप्रमाणे महत्त्वाचे 
आहे. त्याचं रक्षण छत्रपतींनी किंवा पेशव्यांनीं करावें अशाबद्दल केलेल्या प्रयत्नांची 
माहिती यांत आहे. ( प, ३५ ) (३ ) वाबुरावांनी विश्वनाथभट यांत लिहिलेल्या 
पत्रांची यादी यांत आहे. (प. ६१) ' | 

८. रघूजी भोसले :- (१ ) हें विश्वनाथमडाच्या खतांचे श्रीपुल संवत्सरां- 
तीळ फेरिस्त छापिळें आहे. त्यांत रघूजीनें ३. ६०००० वैद्यांकइन घेतले त्याचे खताचा 
उल्लेख आहे. (प. २) (२) बिश्वदाथमट वच्हाडांतून देशात येत होते, त्यात 
पेढणापर्यंत सुखरूप स्वार व माणसे देऊन पोंचवार्वे म्हणून मोजे उंद्री पा माहूरच्या 
कमाविस्तदारास लिहिलं होते. दा गांव दीपचंद आदले याचा होता. (३) रघुनाथ 
मानकर यानें नारोजीकडील पैसे वसूल करण्यात मदत मिळण्यासाठी रघूजाचे 
पत्र मिळवावे म्हणून विश्वनाथभटास पत्र लिहिलं होतं. (प. ५) (४) रघूजीचा नातलग 
गुणाजी शिरके हा. स्वतः आजारी असल्यामुळे पत्राने त्याचा समाचार विचारतो व 
त्यांत चांगले तांदूळ व कोंबड्या रघूजी आजारी म्हणून पाठवितो. (प. २४) (५) 
रघूजी वैद्यांच्या वकिलातीचे पैसे चंद्रपूर संस्थानचा सुभेदार कृष्णाजी नारायण 
यांनीं व आणखी कांहीं अमळदारांनीं दिले नाहींत. म्हणून ते देखत हुकूम देण्याबद्दल 
रघूजी त्यांस लिहितो. (प. २९ ) (६ शइदी जमान विश्वनायभटात लिहितो 
कीं, रघूजीकइन शेख हुसन यास नोकरी देववावी याबद्दल त्यानें ९. ७५ देण्याचं 
कबूल केले, हा लाच की काय? (प. ३० ) ( ७) बाळकृष्ण दीक्षित काशीहून 
विश्वनाथमटास आणलेले पैसे कोणास कसे द्यावयाचे आहेत हें कळवितो, 
तसंच काशीकडे बड्डा शेकडा ५४२ घेणत आला आहे हें लिहितो. (८) 
उष्ण हवेमुळे व नबाबाच्या त्रासामुळे सावकारी कठिण जाते हंद्दी त्यानें छि दिले 
माहे. (९) आनंदराव वाघ यानें रधूजीच्या वतीने जञामगडच्या कमा- 
विसदारास वेद्यांची वकिली ताबडतोब देण्याबद्दल लिहिलें आहे. तिकडे सांबगी 
नांवाची गांवें दोन आहेत, त्यांचाही यांमर्षे समावेश केला आहे. (प. ३४) 


(४०) 


(१०) रधूजीचे सेन्यभरतीवरीळ अमल्दार अंताजी विष्णु यांस इ. ४५००० _ 
देण्याबद्दल विश्वनाथभटांनीं करकरे यांस लिहिले आहे. (४२)( ११ ) विश्वनाथ- 
भटांनी वाईत मुलांना रघूजीबांवांच्या नादुरुस्त प्रकृत्तीबदल पत्रे पाठविली आहेत. 


(१. ५६, ६०) 


९, जानोजी भोसळे :- हा विश्वनाथभटास लिहितो कीं; रघूजीबावांनी 
कबूल केल्याप्रमाणे राणोजी (आजोबा ) बावात खर्चास द्यावे. रघूजी वारल्यानंतर 
दवा गार्दावर बसला तरी रघ्रजीचाच शिक्का वापर्रात असे. ( प. २) 

“१०, मुधोजी भोसळे +-- (१) विश्वनाथभटांच्या खतांच्या फेरिस्तांत यांचा 
दिमत ऊ. मुखत्यार बाळाजी चिमणाजी याच्या नांवावर रु, १०० घेतले आहेत. 
(प. २) (२) मुधोजी यांस पैशाची फार नड होती म्हणून त्यांनीं विश्वनाथभटा- 
कडे येसंभट जोशी यांत पाठविलें होतं; पण पेसे मिळाले नाहींत म्हणून पुनः त्याने 
गोवेंदजी भोसले यास पत्र पाठवून करही करून पैसे द्या असें त्यांस विनविलें, या 
पत्रावर मुधोजीची मुद्रा असपष्ट आहे. शेवटचे अक्षर स्वतःचें आहे. श्रीकारापुढें “शंकर 
आहे. (१:४१ ) पैसे मिळाले नाहींत म्हणून पुनः १ महिन्याने विश्वनांथभटाकडे मनुष्य 
पाठविला. त्यांनी मद्दादाजी केशव खरे यांजकडे र. १५० देण्याबद्दल चिट्टी दिली 
होती; पण ते मेटळे नाहींत. वडील ( रघूजी ) यांच्या प्रकृतीची चोकशी पत्रांत केली आहे. 
(प. ४३) श्रीकारापुर्ढे * रघुवीर प्रसन्न? आहे. (प. ४३) विश्वनाथभट हे 


~ ~ 


गाविळगडाहून घुधोजीस नागपुरात आणण्यासाठी गेले होते. ( प. ५३ ) 

११. साबाजी भोसले:-यानें गणेश दत्ताजी, कमाविसदार, परगणे 
नंदरधन: याप्त लिहिलें की, र॒यतेच्या वसुलावर शेकडा रु, १ वसूल करून विश्वनाथ- 
भर वेद्य यात जात असतो तो बिनहरकत देत जावा. हा अमल पोतदारी, वकिली 
किंवा सिकेनविसीचा असावा. या पत्रावर साबाजीचा शिक्का व मोतेब आहे. अशीच पत्र 
त्यानें नारो रघुनाथ, सटवाजी भोसले, दत्ताजी दिदे, फत्तेखान व अंताजी 
नारायण यांत पाठविली होती. (प. ३१ ) 

१२, नागोजीराव पाटणकर ३-६ सातारा जिल्ह्यांतील पाटणचे सरदार 
अपून त्यांनीं वैद्यांकडून के काढलं होते. तें लवकर मिळालें नाहीं, म्हणून विश्व- 
नाथभाँनौं त्यांत तगादा म्हणून.एक पत्र लिहून पंतप्रधान नानासाहेब यांच्या 
स्वाराबरोबर पाठविलें. त्याचें उत्तर पाटणकर यांनीं पाठविले कॉ, दुसऱ्या साव” 
काराकडून रक्कम मिळविण्याचा प्रयत्न केला, पण ती मिळत नाहीं, म्हणून १ महिन्याची 
मुदत धावी. (प. १४, १५) अश्याच प्रकारचीं पत्र विश्वनाथभडाँनीं तीन कर्जदारांना 
याच वेळीं पाठविली. जरी पंतप्रधानांनी त्यांना स्वतंत्र पत्रे लिहिली नाईत 
तरी आपलें अप्रयक्ष पाठबळ दिश्वनायमटात स्वार दण्यांत दिळ होते, 
हूँ लक्षांत ठेवण्याजोगे आहे. पंतप्रथानांनादी वेद्यांचे कर्ज फेडावयाचे होतें. 


(४१) 


फेडीसाटी पंतप्रधानाना तगादा कोण करणार! वैद्यांच्या कर्जाची फेड लवकर . 
करावी म्हणून त्यांच्या कजेदारांत त्यांनी खतंत्र पत्रेही [लिहिलेलीं आहेत, 

१३. आनंदराव वाघ :--( १ ) हा रघूजीचा सरदार असून दिमतदी होता. 
वेद्यांनी ज्यात कर्जा पेते दिले होते, त्यांच्या खतांचे एक फेरित आहे. त्यांत यात 
र. १०५०० दिल्याची नोंद आहे. व्याजाचा दर २ होता. (प. २) (२) वैद्यांना 
वकिलीच्या कामाबद्दल भोसले पैसे देत अतत ते निरनिराळ्या गांवांवर वसूल करावे 
लागत. त्याबद्दलच्या ताकिदीच्या यादींत बा्घींचे नांव असून * दिमत पागा ? असे 
त्यांच्यापुढे लिहिळे आहे. वाघांच्या ताब्यांत एक पागा दिलेली असली पाहिजे, 
(प. २८) (३) पा. जामगडचे कमावितदार चिबक कृष्ण व नरसो गणेश 
याँजला पत्र लिहून बिश्वबनाथभडाकडे वकिलीचा मुशाहिरां धावा असें त्यांनीं 
कळविले दोते. (प. ३४ ) 

१४. नारो बलाळ जोग: हा रघूजीचा महत्त्वाचा अमलदार होता. 
मूळचा नांदिवड्याचा राहणारा असून यार्ची पुष्कळ पत्रे आहेत. कांही विशेष 
उद्देशानें थोडी निवडली आहेत. याने भिकंभट व बाबुराव वैद्य यांजकडे 
रु. २० हजार ' लहणे ? हुंडीनें पाठविले, यांत गोविंद अनंत. गोखले यांजकडे 
चिट्टीनें 5. ५००० पाठविल्याचा उलेख आहे. हा ' लहणे ' हुंडीचा प्रकार समजून 
घेण्याजोगा आहे. (प. ६३) 

१५, आपाजी राम गाडगीळः-हा वाईच्या मंडईजवळच्या गाड- 
गिळांचा पूर्वज असून अक्कलकोशचा दिवाण होता. भिकाजी ना रास्ते यांची 
कन्या सगुणाबाई ही यास दिली होती. इचीच बहीण गोपिकाबाई ही नानासाहेब 
पेशवे यास छत्रपतींच्या आग्रहावरून केली होती. (१)' सदाशिव रघुनाथ 
घाणेकर व वैद्य यांनी पतसचीज यांत ६० हजार रुपये भार्गादारीनें देण्याचे पत- 
करले होतें. ही भागीदारी घाणेकर यांनीं रामचंद्रपंत करकरे यांत पत्राने कळ- 
विली, त्यांत आपाजी राम गाडगीळ यांत घाणेकर यांनीं १ हजार रु. देणें होते 
ते त्यांनी विश्वनाथभटाजवछ दिल्याचा उल्लेख आला आहे. (प.९) (२) 
गाडगीळ हे राजकीय बाबीपामून आहित होते असें नाहीं. त्यांनीं या वेळी विश्वना थ- 
भटांत लिहिलेल्या पत्रांत लिहिलें आहे की, श्रीमंत सदाशिराबभाऊ नाइीक 
भिबकाकडे गेले असून राघोबादादांनीं जाटापातूत ३० छाख़ रु. घेतले व दिल्लीत 
जाऊन अहमदशहा बादरहात पदच्युत करून त्याचे तक्त फोडलें ब अलमगीर ऊर्फ 
अझीजडद्दोन यात यादीवर बतविळें. हें तसंच रास्ते हे आपले घरामोंवताळची 
जागा नांगरून बाग करीत आहेत ह्याबद्दल त्यात पत्र लिहावे म्हणून त्यांत विनती 
केली, ( प. २१ ) गाडगीळ यांनी पैतसचीवांत १ इजार र. पांचस्याची पावती 
धावी, म्हणून बिश्वनाथभटांत लि ढिले. (प. १२) 

प्र६) 


(४२) 


१६. भिकाजी विठ्ठल मुतेः--हा रामटेकचा रहिवासी. विश्वनाथभटानीं 
मोइनसिंगाचे ताठुक्‍यावू मुजुमदार म्हणून नेमला होता. त्यास र. २००० वेतन 
ठरविले होतें. त्यांपेकी १ हजार बेद्यास मिळावयाचे होते. मुजुमदारीशिवाय 
केलेल्या कामाबद्दल काही किफायत झाल्यास त्याचा हे हिस्सा वेद्यास द्यावयाचा 
होता. राघो बलाळ भोगले हाही रामटेक परगण्यांतील वेद्यांच्या कामावर कारकून 
होता. (प. २३:) 


१७. भिकाजी बगदेब महिनमाल :--बिश्वनाथभटानी चिमणासाव 
वगैरे गांवची वकिछी वसूल करण्यासाठी यादो महादेव यास नेमळें होतें. त्यास 
भिकाजी बगदेव हा जामीन राहिला होता. (प. १६ ) 


१८. दिवभट साढे +-- १) दा ओरिसाचा सुभेदार ( गव्दनेर ) बंगाल्या- 
तून अळीवदींखानाकइन रु. ७५००० चौथाईपैकौं घेऊन नागपुरात आला. ते पैसे 
कोणा कोणास दिले त्याचा हिशोब दिला आहे. त्यांत गेदाधरभट कुसरे, दिवभट 
खरे, रामाजी बा काळे, या मुए्य व्यक्तींकडे हे रु. रोख व हुंड्या करून देण्यांत भाले, 
(प. ४६) (२) शिवभटांनीं विश्वनाथभटांना गोंद्दोट होनराव यांस २० 
इजार रु. द्यावे असें लिहिले, (प, ४६ ) रघूजी भोसले यांनी दिवभट साढे यांत 
बंगाढयांतून आणलेल्या ऐेवजापैकीं १३०८३० कोणाकोणास किती धावयाचेःहै कळ- 
-विलें. (प. ३९) (३) शिवभट यांनीं बंगाल्यांतून आणलेल्या ऐवजापेकीं 
८. ८७१६० दे बाळकृष्ण दीक्षित पाटणकर यांजपाशों दिले होते, ते त्यांनीं 
विसाजी रघुनाथ वैद्य यांजपार्शी क्जफेडीसाठी द्यावे असें रघूजीनें त्यांत कळ- 
विले, पत्राचे शेवटचे आकड्यांचा अर्थ लावावयास पाहिजे ती सांकेतिक माषा असण्यांचा 
संमव आहे. (प. २२) ( ४) मागील रघूजीच्या पत्राप्रमाणें पाटणकर यांनीं 
काशीहून वैद्यास रुपये कसे कसे वांटावयाचे तें कळविलें, यांत विश्वनाथभ टात 


पोंचणारे पेसे रोख नसून निरनिराळ्या व्यक्तींकडून हुँडीनें किंवा चिडीनें मिळाले आहेत. 
(प. ३३) या दोन पत्रांचा तपशील पाडणकरांच्या पत्रांच्या सदरांत दिला आहे. 


१९. कृष्णाजी नारायण पोक्षे$--हा वर्‍हाडांत चंद्रपूर संस्थानचा सुभेदार 
होता. मंत र्जी भोसले यास, वैद्यांची वकिलीची या संस्थानची बाकी 
राहिली आहे, हें कळतांच त्यांनीं ती ताबडतोब देण्याबद्दल पाक्षे यांत लिहिलं. अशीच 
बाकी पा वणीपूर चिमणासाव, मानसिंग बंजाळ, मोकदम इसापूर व 
शामराव फुलाजी, भोवरगडचे सुभेदार यांजकडे होती, त्यांत रघ्रजीनें अशीच 
पत्रे विश्वनाथभटांची वकिली देण्याबद्दल पाठविली होती, (प, २९ ) अशी बाकी 
प्रां जादेची पांक्षे याने वसूल करावयाची होती व त्याबद्दलची ताकीद पत्रांक ५९ 
च्या यादींत आहे, शिवाजी केशव ढाळकुटे यांच्या जमे यादींत यांजकडून 
१,१३००० यावयाचे, त्यांपैकीं बाकी येणें १३००० दाखविली आहे. (प. ६५ ) 


(४३) 


छृष्णाजीचाच भाऊ महादाजी नारायण होता, यास आमचा येणें ऐवज द्यावा, 
असें पत्र मौजे कोरल्याच्या मोकदमास विश्वनाथभटानी लिहिले आहे. (प. ४ ) 


२०, बाहेरजी गायकवाड देशमुख !--हा तर्फ बिरवाडीचा वतनदार 
असून त्यानें वैद्यांकइन कर्ज घेतलें होतें. त्याबद्दल त्यांचा तगादा आला असता 
त्यानें रुपये देण्यासाठी वेद्याशीं मोठ्या अदबीची भाषा वापरून मुदत मागून घेतली 
वतनदारीचा यांना अभिमान होता. आपले जीवमान चालविणे वेद्यांचे हातांत आहे . 
असे या पत्रांत लिहिलें आहे. (प. ६४ ) 


, २१. नरहर बलाळ रिसबूड +-- हा विट्टल बलाळ परांजपे सुभेदार 
याचा मामा होता. वैद्य व रिसबूड यांनीं सरकतीने र, २२९६१ कर्ज वडनेरेबिबी 
या प्रांताच्या बसुलावर देण्याचें ठरविले होतें, निम्मा हिस्सा प्रत्येकाने द्यावा असा ठराव 
झालेला होता. रिसबूड हा नागपूरचा सुभेदार होता. हा जळगांब जामोद येथें 
पेशब्यांबिरुद्ध खंडणी घेऊन पंच गब्हाणात बापू करांडे यासह होता. तेथे आनंद 
गोपाळ व बाळाजी केशव सप्रे यांनीं पेशाव्यांतर्फ त्यावर छापा घातला. त्या 
लढाईत नरहरपंत मारला गेला. (प. ५५ ) 


२२. शामजी फुलाजी !-- हा विश्वनाथभटास रंगो महादेव व रिंपी 
यांजकडून जे पेसे आले त्यांचा व सागरच्या रसदेचा हिशोब लिहितो. त्यांत त्यानें ६ 
गांवची सामलत मिळविण्यास याच रकमेपैकी रसद दिली, विश्वनाथभटाची उसन- 
वार रक्कम १०१५ दिवसांत मरण्याचे त्यानें कबूल केलें. गणोजीपंताची याजवर कृपा 
होती असें दिसते. याचं भोसल्याच्या दरबारी मोठे वजन होतं. (प. १३) रघूजीने 
कृष्णाजी नारायण पोक्षे याच्या पत्रांत वकिलीची व सिकेनविसरीची बाकी 
वेद्यांस ताबडतोब द्यावी म्हणून लिहिलं होतें. (प. २९ ) विश्बनाथभटांनींही या 
पेद्यांबद्दल शामजीस लिहिले होते. (प. ५९) शिवाजी केशव टाळकुटे यांस 
द्यावयाचे १ लक्ष रुपये याने दिले नाहींत. (प. ६५ ) 


२३, बालाजी व कृष्णाजी ना भाव्ये: - विश्वनाथटांनीं यांजकडून 
भिकाजी नारायण भाव्ये यांस र. ५०० इष्णाजी ना रास्ते यांचेमार्फत देवविले 
(प. १९) या बंधूंनी विश्वनाथभटांच्या सांगण्यावरून रु. ४००० शिवभर खरे 
यांत द्यावयाचे, ते हुंडी बटवण्यास अडचण असल्यामुळें कशी तजवीज केली हें त्यास 
कळविले आहे (प: ९१) (३) शिवभट खरे यांस देण्यासाठीं पाठविलेली हुंडी 
गहाळ झाली म्हणून भाव्यांनी पेढ हुंडी मागितली. तिचा तपशील यांत .आहे. 
(१. ५० ) पेटहुंडीचा अर्थ पत्रालाडीं टिपेंत दिला आहे 

२४. रामचंद्र गोपाळ करकरे :-हा वेद्यांचा प्रामाणिक जुनापुराणा 
दिवाण होता. ( १) सचिवांस बैद्य व घाणेकर यांनी ६० हजार रु. कज दिले 


(४४) 


त्या व्यवहारांत यांचे नांव येऊन गेलें आहे. (प. ९-१० ) (२) विश्वनाथभट 
बऱ्हाडांत असतांना त्यांनी घरच्या व्यवस्थेसंबंधी व राजकीय बातम्यांसंबंधी यास 
पत्रे पाठविली होतीं. (प. २८) ( ३ ) तसेच श्री. रघूजी भोसले यांनीं यांस मावळे 
लोकांस देण्यासाठी द. २५००० बिश्वनाथभटांच्या सांगण्यावरून मागितले, (प. ४२) 
(४) विश्वनाथमटांनौं वऱ्हाडांतून मुलांना जीं पत्रे लिहिली त्यांत करकरे यांतदी 
लिहिलेली कामें मुल [कहन करून घेण्याबद्दल सूचना भाहे, 


२५. रघुनाथ मानकर!-ऱ्यानें विश्वनाथभटात व विश्वनाथभटाने 
जानीभाईत पत्रं पाठविली. दोघेही रामटेक येथीळ राहणारे होते. विश्वनाथभट 
कोंढाळीहून पुढे जाऊं लागले. तेव्हां आपछें काम राघोबलाळ भोगले याचे संम- 
तीने करावें असे सांगून गेले. श्री, रघूजी साताऱ्यात भेटले असतांना विश्वनाथ- 
भटांनी नारोजी नेगीऊडील पेसे कूल करण्यास मानकर यास मदत करा असे 
सांगितले द्वोतें, ई साल नापिकार्चे असल्यामुळे रयत लोक जेरीस आले होते. जानी- 
भाईनीं रयत लोकांस रु. २०००'जमाबंदीत कमी करून दिली. ही रयतेस मदतच 
होती. विश्वनायभरांनी भासलेबंधूंची व रामराजाधी मानकर यास भेट करून 
दिली, याबद्दल त्यात समाधान वाटलें. (प. ५ ) 


. २६. जानीभाई ( बावा ) ही व्यक्ति महत्त्वाची व माणुसकी. संभाळून 
वागणारी दिसते, रामटेकचा रघुनाथ मानकर हा विश्वनाथभटास लिहतो कीं, 
रामटेकास दुष्काळ असल्यामुळे गेल्या सालचे जमाबंदीचे २ हजार रुपये यानें शेतक- 
प्यास सूट दिली आहे. ( प.५ ) दिश्वनाथभटाचा याचा विशेष परिचय दिसतो, 
वेद्यांकडे भोसल्यांनी पोतदारी व लझ्पट्टी यांच्या सनदा दिल्या, त्याच्या वसु- 
लीचें काम जानीभाईस त्यांनीं दिलें. त्याच्या मदतीस श्रीमंतांनीं कांहीं माणसेही दिली 
होती. त्यांचेकडून जानीभाईनीं काम करावयाचे. असें त्यास वैद्यांनी लिहिलें. 
(प. ६) सिकेनिबसी व बकिली वसूल करण्यास वैद्यांनी घ्या १० 
जणांस नेमिले त्यांत जानीभाई एक आहे. दे इक्र दर शेकडा १ झुपयाप्रमाणें 
मिळाव याचें ठरल होतं. विश्वनाग्रभटांती शामजी फुलाजीस लिहिलेल्या पत्रांत 
त्यांत ही हकीगत आहे. विइवनाथभटांनां तुपाच्या जोड्या बाईकडे पाठविणे त्या 
गोर्विद्शेट बायकोबरोबर पाठवाव्या, असें शामजीसच लिहिले होतें. (१.५९ ) 


२७, गोविंदशेट होनराव :--याचे दिवभटापारख्या पेसे कऱ्यापाशी 
पैशाचे व्यवहार झाले आहेत, याच्या चिठ्या त्यानें स्वीकारावयाच्या व त्याच्या यानें 
स्वीकारवयाच्या असे जमाखर्च भाहेत. वैद्यांशींही तसाच संबंध होता; हा जातीचा मराठा 
आहे. याचेकडून विश्वनाथभटांना पेसे पाहिजे होते, पण ते नेण्यास ते स्वतः आले ब्वादीत 
याबद्दल त्याला राग आला. (प. ४७) त्याला कृष्णाजी गोविंद गोरे सुमेदारा- 
कहून व दिवभटाकइनदी पेसे मिळाले आहेत. शिवभदानें २० हजार रुपये 


(४५) 


विश्वनाथभटाकइन यात देवविले. (प. ४६) बाजी मालसी ताबरे, संभाजी 
तावरे व ब्रम्हजी सरवडे यांचे खय्ले आपसांत समजूत करून विश्वनायभटानां 
इ, ८००० स मिटविले. नारोजी नेघीकडून त्यास रुपये देवविले. त्यानें गोबिंद्शेट 
होनराव यांचे देखत त्यांत ते दिले, याबद्दल त्यांची ही पावती आहे. तीवरील सन 
सुहूर नसून फसलीच आहे. पावती देणारांची नांवे बरोबर वाचतां आलां नाहीत, 


२८. शिवभट खरे :-- विश्वनाथभट वैद्यांनी यांकडून वासुदेव दिए 
पाटणकर यांत पेते पाठवितांना धनीजोग या हुंडीचा उपयोग केलेला आहे 
(प. १८, २६ ) या प्रकाराची हुंडी कशी लिइतात हें या पत्रांत आहे. हाच इलींचा 
( Bearer Cheque ) दोय. भाव्यबंधूंनी हावभूट खर यांत रु. १०००० 
बेद्यांनी पाठविलेल्या हुंडीचे घेऊन यात्रयाचे होते. (प- २७) शिवभद खरे 
यांत विश्वनाथभर्टाकडून र. २००००. मिळावयाचे होते ते त्यांनीं हुंडीन 
पाठविले, पण ती हरवल्यामुळें पेडहुंडी पाठवावी लागली, अस्सल हुंडी इरवल्यामुळ 
हुंडीची नक्कल देतात, त्यास पेढहुंडी म्हणतात. (प. ५० ) दोन्ही हंड्यांचा काय 
[टाळा झाला इ यांत खरे यांनी लिहिले आहे. 


२९. सदाशिव रघुनाथ घाणेकर :- बेद्यांनी पंतसाचिवांत ६० इजार 
रुपये कर्ज देण्याचें ठरविले त्यांत यांनीं आपली भागीदारी ठेविली होती. त्यांनीं ३ रकम 
द्यावयाची व विशबनाथभटांनीं ड द्यावयाची. व्याज येईल तें रकमेच्या प्रमाणांतच - 
घ्यावयाचे असा करार होता. या कामी सदाशिव रघुनाथ व विश्वनाथभट वेद्यांचा 
दिवाण रामचंद्रपंत करकरे यांजमध्यै लेखी पत्रव्यवहार झालेला छापला आहे. २० 
हजार रकमेसाठी पंतसचिवांकडून विश्वनाथभरांनी जालनापूर व बीडआंबड 
येथील वसूल व साद्वोत्रा तारण लावून घेतला होता. (प. ८,९ ) हे पेते पंतास कसे दिले 
गेले इं घाणेकरांनीं विश्वनायभटांत लिहिलें आहे. हे पेसे रोख चिठ्ठीने व दृवाले घेऊन 
पदले गेले आहेत. या पत्रांत पेशवे भाऊसाहेब व रघना थराव दादा यांचे हालचालीची 
माहिती दिली आहे. (प. १०, ११) 


३०. गोसावी दंसपुरी :-- (१) फेरिस्त खतांच्या यादींत यांचं खत 
रु. ४००० चे आहे. हीं खतें विश्वनाथभटॉनी घेतलेली आहेत, (प, २) (२) 
रघू जीनी ज्यांना वकिलीचे पेसे देण्याबद्दल ताकिदी दिल्या त्यांच्या यादींत या 
गोसाब्याकडेः परगणे भुगांब होता असें आहे. (प. २८) (३) हंसपुरीनीं गोविद 
निम्रदेव यात पाइती दिली आहे की, जिदराव मोहित्यांची मोकदमपट्टी रु. ४०० 
आम्हां दिली ती भरून पाबळा, यावर “सही? द्वा शब्द गोताव्याच्या हातचा आदे. 
(प. ३६) 

(३१) राधो महादेव पशथ्वर्धेन +-- दे माखजनचे असून विश्वनाथ- 
भटांच्या बायकोचे माहेरचे नातेवाईक आहेत. कोकणच्या मिळकतीच्या व्यवस्थे- 


(४६) 


बद्दल यांना विश्वनाथभट कामें सांगत व दे घाईसही जात. या पत्रांत विश्वनाथ- 
भटांनी चिहीनें कृष्णाजीर्पत गोरे यांस रु. ४७५ देवविले, ते कोणाकोणाकडून 
किती घेऊन दिले त्याचा तपशील यांत दिला आहे. ब्यांनीं पैसे दिले त्यांत कृष्णाजी 
गोविंद गोरे इंदलकर, बाळाजीपंत गोरे इंदलकर ही नांवे आहेत. यावरून 
हे गोरे इंदळचे राहणारे असावेत. (प. २०) 


३२ वासुदेव मोरेश्वर $-- हे कोण हे समजलें नाही, पण दे वैद्यांशी देव- 
घेवीचा व्यवहार करणारे असले पाहिजेत. त्यांना वैद्यांनी चिटकोपंताँत रा. १२१२॥ 
देण्याबद्दल चिट्ठी दिली होती. त्यांच्याजवळ रु. ५०० कमी होते. बाकीचे स. ५०० 
आपण देऊन चिटकोपंताची गरज भागवा व मी दिलेले जमा करा असे लिहिलें, यांत 
वासुदेव मोरश्वराचा मोठेपणा दिसतो व वेद्यापाशी असलेला निकट संबंधही 
दिसून येतो. चिटकोपंत हं सदाशिव चिमणाजी सचिवांचे नांव आहे. त्यांनीं 
चिमणाजी जिवंत असतांनाही पैसे मागितल्याचीं पत्रें आहेत, (प. ४९) 


३३ माणको सखदेव :-- यानें विश्वनाथभटांत नामदार खान पन्ही 
यांचा दिमत ( मुखत्यार) मुकुदपंत यांत रा. २६० पेठचलनी द्यावे असें लिहिले, 
सखदेव हा जर नागपूरचा असेल तर जो सखदेव ओरिसाचा गञ्दर्नर झाला 
होता, त्याचा संबंधी असावा, पेठचलनी म्हणजे बाजारांत चालणारे नाणें असावें 
मुकुंदपंत यांचा नामदार खान पन्ही इालिचपूरचा नबाब यांसारख्या श्रीमंतांशाँ 
संबंध होता. 


युवानाम संवत्सर १६७७ 
१७५५-५६ 


१. इनाम, करार, सनदा, कर्जरोखे, आज्ञापत्रे, हुकूम, पावत्या !-- 
बिश्वनाथभटांना कारहाटीचे मोकदमांनीं कळविलें कीं, जरी या सालचा वसुलाचा 
कोल इ. ५०० गांवाकडून वसूल करण्याचे ठरळें आहे, तरी सरलस्कर यंदांचा गांवचा 
वसूल मानाजी चव्हाणाकडून करवीत आहेत. छत्रपाति स्वामींनीं त्यांत कळविले 
आहे की, तुम्ही यंदां वसूल करून घेऊं नये. पैसे घेतले असल्यास वैद्यांना परत द्यावे 
तो वसूल वेद्यांनाच पोंचावयाचा आहे. शिवाय दोन मालक पैसे वसूल करूं लागले 


(४७) 


तर गांवकऱ्यांवर विनाकारण जुझूम होतो. वैद्यांचा कारून शिवराम तुकदेव हा 
या तंव्यामुळें वसूल करण्याचे थोपवून बसला आहे. तरी योग्य हुकूम पाठविण्याची 
तजवीज करावी. (प. ४७) सरलस्कर यांचे या इनाम गांवावर काय हक्क 
आहेत हें कळावयास पाहिजे म्हणजे तंटा, होणार नाही अस मोकदमाचें म्हणणे 
आहे. या पत्राचा काळ देतांना सन सुहर ११६५ अशी भाषा वापरली आहे 
यावरून हा सुहर म्हणजे आरबी सन असें वाटण्याचा संभव आहे; पण हा 
फसली सन आहे. या वेळीं दादिणेंत सुहर म्हणजे आरबी किंवा हिजरी सन प्रचारांत 
नव्हताच. ( प. ४१) आरबी सनावरून फसली सन कसा काढावयाचा हैं शकावली 
वरून नवादीक्यांनीं करून पाहणे हे एक शिक्षणच आहे. सदाशिव हरी खाडिलकरात 
विश्वनाथभडानें श्री, जानोजीच्या सांगण्यावरून ₹. २०००० दिले, त्याच्या 
पावतीवर केसरो कृष्णा शेंबेकराची साक्ष आहे. (प. २०) वैद्यांच्या खतावर्णीत 
शिवभदांचा ज्या लोकांशीं संबंध आला, त्यांचीही यादी आहे. त्यांत केसो हरीचं 
८. २०००० चै खत आहे. (प. २१) हा ओरैसाचा सुमेदार झालेला होता. 


२. छत्रपाते :-रामराजे, मा. ताराबाई सदाशिव दीक्षित उकार 
यांनी विश्वनाथमट वेद्य यांत लिहिलेल्या पत्रांत मा. ताराबाई श्री. रघूजीत 
आजारी असतांना सुखातमाधानाची पत्रे पाठवीत असे व ते वारल्यावरही आप्पाजी 
भिवराव याजबरोबर दुःखवट्याची वन्ने पाठविलेली आहेत. यावरून श्री, रघूजीबदल 
मातुश्रीचें मन कते होतें है कडून येतें. (प. ९) पत्रांतून मातुश्रीला आऊसरो, 
किंवा बाईस असेंही उलेखिठे आहे. 


३. पंतप्रधान :- पेशवे बाळाजी बाजीराव उर्फ नानासाहेब (१) वैद्यां- 
कटन घेतलेल्या कर्जाचा तपशील या पत्रांत आहे. (प. २, ५, ३४) (२) वेद्यांची 
चोरी भातोडीत झाली त्याचे तपासाबद्दल है पत्र आढे. (प. ३२) (३) वेद्यांचं 
कर्ज परत करण्यास कांही लोकांनी टाळाटाळ केली. तें परत करण्याबद्दल मानाजी 
पबार वगेरेस ताकीद पत्रें पेशव्याऊइून गेळीं, (प. ४३ ) ' आज्ञाप्रमाण? हे शब्द 
पत्राच्या शेवटीं असले तर यजमानाची सही नसते, सवे पत्र कास्कुनाच्या द्वातर्चच 
असतें. वेद्यांनी शाहूमहाराजातही कजे दिले होते. म्हणून पेशळ्याप्रमाणे स्वतः 
कर्जदार 'शाहूमहाराज यांनी दही ताकीदपत्रै पाठविली होतीं, 


४, पंतसचीव चिमणाजी नारायणः (अ) पंतांना विश्वनाथ- 
भटांनी ५० हजार रुपये द्यावयाचे ठरले होतें, या रकमेला निशा नव्हती. त्यांनीं 
बाकीच्या कजीस बीड आंबड गांवच्या वसुलाची निशा दिली होती. याची यादी आहे. 
(प.६) (ब) भिकंभट वेद्यात पंतांनी खतःच्या मातुश्रींना दरमद्दा खचात रु. ९०० 
देण्याबद्दल लिहिलें होतें. (प. १० ) (क) संस्थानांतील सरदार नागोजीराव जेधे 
देशमुख यांचेकडून कर्ज यावयाचे. त्याचा तगादा तूते करूं नये, त्यांचे घरीं लग्न आहे, 


(४८) 


१५ दिवसांची पुदत द्यावी, असें पंतांनी बिश्वनाथभटांत लिहिलें. (प. ५२) 
(ड) पंतांनी शके १६७७ च्या रामनवमीच्या उत्सवास येण्याताठी विश्वनाथभर्टांना 
पत्र लिहिलें होतें. त्यांत मुद्दाम भिकभट व बाबुराव यांत घेऊन यावें भते लिहिलं 
होतें. यावरून बेद्यघरांण्याबद्दल त्यांना आपुलकी किती होती हें स्पष्ट होते. (प. ६१) 


५, रघोजी भोसले -- दे सेनासाहेबसुभा १४।२।१७५५ रोजीं वारल्यानंतर 
त्यांची खतः लिहिलेली पत्रे नसावयाचीँच, इतर लोकांची जीं प्रे विश्वनाथभटाँना 
गेलीं त्यांत त्यांच्या मृत्यूचा उल्लेख आहे. रखमाजी जाचक, सदाशिव उकार, 
रामचंद्र कोनेर, विश्वनाथभट व शिवमट साडे हीं सर्व मोठीं माणते आहेत. 


Ne 


यांचीं दुःखवव्याचीं ब देवधेवीचीं पत्रे त्यांत गेलेलीं आहेत 


६ जानोजी भोसले: ( १) पंतप्रधान यांनां कर्जफेडीबद्दल विश्वनाथ- 
भात पत्र पाठविले त्यांत आपले साइेब्याणव हजार र. शिवाजी मिकाजीकइन येणे 
आहेत ते जानोजीजवळ दुमचा गुमास्ता आहे त्यास वसूल करण्यास सांगावे. (प, ५) 
(२) सदाशिव हरी खाडिलकरात विश्वनायभरांनी र. २० हजार जानो जीच्या 
सांगण्यावरून दिले, त्याची पावती या पत्रांत आहे. (प. २०) (३) विश्वनाय- 
भटांनी जानोजीस पत्र लिहिले की, घाँडजी खेडकर यानें एक कुणबीण आणली 
त्याबद्दल या पत्रांत इकीगत आहे. सरकारचे जासुदास तिला जानोजीकडे नेण्यास 
सांगितले व ते काय ठरवितील त्याप्रां करण्याचे ठराविळे, (प. २२) (४) कज 

` फेडीसाठी अकोट व सुरंजीवा वसूल विश्वनायभटात दिला होता. करांडे यांनी 
अकोटचा काढून घेतला. आतां सुरंजी मात्र आहे. अकोटच्या पैशासाठी केसो 
कृष्ण शबेकर यांनीं १५ हजार घेण्याचें ठरविले. पण करांड्याकइन १० हजारच 
मिळाले. बाकीचे ५ इजार जानोजीत तो देणार होता. (प. २७) (५) जानोजी 
भोसल्यात आणणेकरितां विश्वनाथमट पेढणात गेले होते. (प. २५) 


- ७. लढाई: महादाजी गोपाळ पटवधन (माखजन) दे लक्ष्मण 
- बाळात कळवितात कीं, मानाजी आंग्रे, इंग्रज व पेशवे एकत्र होऊन तुळोजी. 
बरोबर लढत आहेत. त्यांच्यातर्फ रामाजी महादेव बिवलकर यांनीं लढून रत्ना- 
गिरीचा किला घेतला. (५. १३) रामाजी महादेवाने रत्नागिरीशिवाय तुळो 
जीच्या ताब्यांतील सुवणंदुर्ग, कनकदुर्ग, फत्ते दुर्ग व गोवा हे किले हस्तगत केले. 
त्यानंतर २।३ दिवसांनी बाणकोट, मंडणगड, पारगड, रसाळगड व 
अंजनदेल हेही घेतले, दिनकरपंत व समरोरवदहादूर यांनी मलकापूर घेतलं 
खारेपाटण गढी खंडोजी माणकर व सावंत कुडाळकर यांनीं घेतली, इतके 
झाले तरी तुळोजी जेरीस आडा नाहीं व तहाचीही भाषा बोदर लागला नाहीं. 
( प. १९) रामभटात केसो भेरवांनी पत्र पाठविठें होतें त्यांतदी दे किले घेत 
च्याची इकीगत पुण्याहून लिदिली भाइ, (प. १२) 


(४९) 


८, हिशोब यादी $ शिवभटांचें खातें वैद्यांच्या जमाखर्चात आहे. त्यांत 
त्यांनी लिहून दिलेल्या कागदांची यादी आहे ओरंगाबादेहून रु; २५००० हुंडी आला, 
त्याबद्दल त्यांनी एक कर्जरोखा लिहून दिला व बंगाल्याहून रु. १,३०,८३० रो 
त्यांनी आणले होते. त्यांपैकी रु. २५,००० त्यांनीं आपल्याजवळ ठेवले. त्याची पावती 
दिली आहे. (प. १) श्री. नानासाहेब यांनीं वेद्यांकडून कर्ज घेतलें. त्याच्याचद्दळ 
वैद्यांना दोन पत्रे आलेलीं आहेत. ( प. ५, २१ ) वैद्यांच्या खतावणीचे एका पानांत 
शिवभटांच्या ओळखीच्या माणसांची यादी दिली आहे. (प. २१) वेद्यांच्या जमा- 
खर्चातील पेशव्यांचा हिशोब यांत दिला आहे. (प. ३४) सचिवाँस निशा घेऊन 
दिलेल्या कर्जांच्या कराराची यादी यांत दिली आहे. (प. ६) 


९. घरगुती, खाजगी ;-(१) विश्ववाथभटांनीं चि. बादुराव यांचें 
पाहिले लग्म कृष्णाजी हरी साठे यांचे मुलीर्शी ३।३।१७५६ रोजीं केले, त्यांचे निमंत्रण 
केसो गणेश जोग यांस आले होतें. हें छम ठरण्यापूर्वी दिनकरपंत जोशी यांची 
मुलगी त्यांनीं पसंत केली होती. पण कांही गैरसोइच्या निमित्ताने तँ मोडले. याबद्दल 
विश्वनाथभटाँस दोष देणाऱ्यांम््ये केसो गणेशही होते. असेंच सवाई माधवराव 
पेशव्यांची ल्ग्मपत्रिका मुलीच्या पत्रिकेशी जमत नाही हें आयत्या वेळीं समजल्यावर श्री. 
नानासाहेब फडणितांनीं तें स्थळ नाकारून थत्ते यांची मुलगी ठरवून लम करून घेतलें. 
(प.५२) (२) मोर जोशी :--यांची मुलगी बावुराबांच्या लम्नाताठी बापूर्ने पाहिली | 
होती. है पत्र वाईहन मोर जोशींना कोठें पाठविलें कळत नाहीं. बापू हा त्यांचा 
नातलग आहे हें उघड आहे. या मुलीसाठी विश्वनाथभट बापूकडे गेले होते. लम 
कोठें करावयाचें, खर्च काय येईल, ही वाटाघाट यांत आहे. हजार-पांचशेंपर्यत हें 
स्थळ पडल असें जोशांना लिहून उत्तर मागविले होते. यांत आक्काबाईचा उलेख आहे. 
ती मोरभटाची बायको असावी, मोरभटाचा मुलगा बाळ या - नांवाचा होता. 
(१.५६ ) (३) सखूबाई भ्र. भास्करभट वैद्य :- ही द्वारकेच्या यात्रेस निघाली 

` असतां विश्वनाथभट तिला म्हणाले कीं, बावुरावाचे लग्न येत्या माघांत करणार 
आहोत, तुम्ही जाऊं नये. इली इक्राचा अस्त आहे व राधाबाई गाडगीळ यांच्या- 
बरोबर जाणार असाल, पण त्यांनीं आपला बेत रहित केला आहे. यात्रेप्त जाण्याची तयारी 
लग़ानंतर विश्वनाथभटांनी करण्याचे आश्वासन दिलें, भास्करभट वारून १२ वर्ष 
होऊन गेली होतीं तरी दिश्वनाथ्भटांनीं त्यांच्या बायकोबद्दल यत्किंचितही प्रेम व 
आदर कमी केला नाहीं. (प. ४२) 


१०, विश्वनाथभट देद्य :-- आमच्या दफतरांत यांनीं लिहिंटेली पत्रै फार थोडीच 
असावयाची. तीं दुसऱ्या लोकांकडेच जावयाची, अशी पत्रे कोणास लिहिली हूँ कळलें 
तर त्यांचेबरोबर देवधेदीचा व सल्लामसलतीचा धंदा कोण करीत असत हें कळेल, म्हणन 


प्र.७] 


(५०) 


तेवढ्या पत्रांबद्दलचाच खुलासा केला आहे. व सू्चीत यांच्यापुढे फक्त ह्याच पत्रांचे आंकडे 
घातले आहेत. यांना आलेल्या पत्रांचे आंकडे घातले नाहीत. ते फारच होतील, 
असेंच बाळंभटाच्या पत्रांच्या सूचीसंबंधी केले आहे. अशा पत्रांच्या खुलाशांत 
` विश्वनाथभटांनी व बाळंभटांनीं काय केले हें दिले आहे. ज्या लोकांचीं प्रे आलीं आहेत 
तीं पुष्कळ आहेत्‌ त्यांच्या खुलाशांत वैद्यांचा संबंध कसा आला तें दिलें आहे 
(१) आनंदराव वाघ -यांस दा ५००० देऊत कर्जत करून घेतलें आहे. 
(प. ४) (२) रायाजो यादव शिरवळचे फोजदार :--यांजकडून येणे रकमेपैकी 
रा ३००० पाँचल्याची हो पावती आहे. (प. १६) (३) सदाशिव रघुनाथ 
घाणेकर :- यांनीं व वैद्यांनी पंतसचिवांना रा ३६००० देण्याचें कबूल केले 
होतें. ते दोघांनीं कसे द्यावयाचे याचा खुलासा यांत आहे. ( प. १६, १८, ३६, ५१) 
(४) श्री, जानोजी भोसले १--यांस यांनी कळाविळं आहे कीं, घाँडजी खेडकर 
यानें एक बटीक आंणली होती, त्यासंबेधाने काय निकाल देणं तो आपण 
द्यावा. (१०२२) (५) रामचंद्रपंत करकरे यांजकडून वाईहून कांही लोकांचे 
हिशोब व खतें मागविली होती. बर्‍्हाडांत गेल्यावर सुभेदार लोकांस मेटून हिशोब 
करावयाचे होते. (प. ३६) (६ ) नारोपंत गद्रे यांस जेज्जुरीहून जानोजीची 
व त्यांची गांठ कर्धी पडली हें लिहिले आहे. (प, ३७) (७) लक्ष्मण 
बाळ जोशी यांस हाच मजकूर लिहून त्यांनी रामचंद्रपतांत घेऊन 
संव दविशोष लिहून काढावे असें सुचविले होतें. मुलांना खर्चवेंच सावधपणे 
करावा असें त्यांच्या पत्रांत लिहितात, तीच सूचना यांत भाहे. (प. ४०) 
(८) मातुश्री सखूबाईस विनंति केली आढे की, द्वारकेस जाण्याचा बेत रहित 
करावा. चि. बावुरावाचें लग्न झाल्यावर तुमची तयारी करून देऊं. (प. ४२) 
(९) शिवभ साडे यांनीं बंगालमधून जे चोथाईचे पैसे आणले ते त्यांनीं 
बाळकृष्ण दीक्षित पाटणकर यांचिपाी ठेवले होते, ते पेसे रघूजीला कोणास 
कज परत करावयाचें होतें त्यांचीं नांवे पाटणकर यांस कळविली आहेत. ( प. ४४ ) 


११. रामभट वेद्यः- वाचे चुलत आजोबा केसो भैरव पुण्याहून यमाजी 
शिवदेव यांजकडून पेले कसे वसूल करावे, हें तयात यांत लिहितात, व लुळोजी 
आंग्रे यांचे सुजर्णदुर्ग वगेरे किले पेशवे, इंग्रज व मानाजी यांनीं घेतल्याची 
इकोगतदी त्यात कळादितात. (प. १२) रामभट व बावु राव यांनी विश्वनाथ- 
भटांच्या पत्रांत उत्तरें देतांना त्यांत घरगुती कामातंबंधी कांहीं न लिहितां आप- 
णांत बालदशेंत व विद्यार्थीदशेत लागणारे सामान मागितर्ले आहे. उदाहरणाथ, 
कागद, तिरकामटे, बसण्यासाठी लहान तडे (शिंगरे). (प. १४) कोकणांतून 
जनाइँनभटांनी कोंकणांतील देवींना कोल लावून व अंगास आणवून त्यांच्या 
कुटुंबास आयुरारोग्य होण्यास काव केले पाहिजे याबद्दल देवानी सांगितलेली हकीगत 
पत्र पाठवून कळविली. तुमच्या पूर्वजांनी देवालये बांवण्याचे कत्रूल केळे होतं, त्याः 


(५१) 


प्रमाणे तीं बांधला नाहीत, ते बांधण्यास सुरूवांत करा म्हणजे दुखणीं-बाणीं नाहीशी 
होतील, असे देवांनी सांगितले. ( प.३८ ) 


१२, रामचंद्र ऊ. बाबुराव कोन्हेर कोल्हटकर: हा साताऱ्याहून 
विश्वनाथभटांना नागपुरात पत्र लिहतो की, माझे वडील व तुम्ही श्री, रघूजीत 
भेटला तेव्हां काय हकीगत झाली ती कळवा. शिर्के यांनीं कबूल केल्याप्रमाणे तुमचे 
पैसे परत केले नाहीत, मा. ताराबाई यांत विनंति केळी कीं, माझे वडिलांनी विंश्वनाथ- 
भड तेथून निघेपर्यंत इकडे येऊं नये. त्यास भोसल्याकइन आपली रक्कम वसूल 
करण्याबद्दल लिहिलें होतें, रामचंद्रपंत कोनेर यांत त्यांच्या वडिलांची पत्रे सांखर- 
खेडल्याहून आली हाती. (प.२९) 


१३. व्यंकटराव गंगाधर हणमंतेः-- ह्या. हणमंते कुटुंबाबद्दल माहिती खंड 

च्या पुरवणीमध्ये दिली आहे. व्यंकटरावाने वेद्यांकइन पुष्कळ कजे काढलें होतें. ह्या 

पत्रांत त्याचा हिशोब आहे. तो हिशोबाच्या सदरांत. छापला आहे. .याच्या रकमेवर 
व्याज मुद्दलापेक्षांदी जास्त झाले आहे. (प. ४५) 


१४. सदाश्वि हरी खाडिलकर!-- हा ओरिसाचा सुभेदार (गव्हनर ) 
झाला होता, यास जानोजी भोसंल्याच्या पत्रावरूत रु, २०००० विश्वनांथभटांनी 
दिले, त्याची ही पावती त्याने दिली आहे, हा प्रथमतः मुधोजीचा दिवाण होता. 
पुढें तो जानोजीस मिळाला, (प. २०) शिवभटांचा संबंध ज्या लोकांशीं आला 
होता त्या लोकांची यादी वैद्यांच्या खतावणींतून घेतलेली आहे. त्यांत यांचें नांव 
आहे. त्यांचे नांवावर र. २०००० आहेत. ( प, २१) 


... १५. बन्हाणजी मोंहिते!-- विश्वनाभट वाईस चि. बावुरावाच्या 
लमासाढीं आले असतांना बऱ्हदाणजीबावबा. त्यांस लिहितात की, श्री. जानोजी- 
बावाना वनता केल्याप्रमाणे दरबारच्या .कामात तुम्हा आम्हास पूण मदत करावा 
असेच याच वेळी वे. मू सदाशिव दीक्षित उक़ारांचं याच 'मजकुराचें पत्र आलेले 
आदे. (प. ५४) सदाशिव बिन बावदेव ठकार हे वाजपेयी होते. यांस २ मुलगे 
नारायण व यशेश्वर, यांचे वंशज साताऱ्यात आहेत. यांचे घर सोमवारांत पंचपाळ्या 
होदाजवळ आहे. त्यांचा द्दोदाजवळील घराचा कांही माग चि. बाबुराव वैद्यांनी 
अलीकडे खरेदी करून त्यांत आनंद छापखांना चालविला आहे 


१६. रखमाजी जाचक: यांचे दें पत्र कटकहून विश्वनाथभटात 
आलेहे आहे. हा श्री. रघूजीचा सरदार होता. शिवभट साढे ओरिसाचे सुभेदार 
नेमल्याबद्दळ उललेख यांत आहे. दा बाराभाटी किल्थावर किलेदार होता. रघूजी 
वारल्याचे कळल्यावर किल्लयावरील लोक पगाराची बाकी राहिल्यामुळे बिथरले 
हंसपुरीचे मुखत्यार दिनानाथजी हे देशावर गेले आहेत. ते ईकडील हालहवाल 


(५२) 


सांगतील, अते त्यांत आहे. शिजभटाचरोचर ओरिसांत भोसडयांनों जाचकाबरोबर 
मुकुद्‌ पंडित हाही पाठविला होता. (प. ३) शिवभदाच्या विश्वनायभटास 
लिहिलेल्या पत्रांत रिवभड सुभेदार झाल्याचा उल्लेख आहे. (प. ५७) 


१७. आनंद्राव वाघः--हा श्री. रघूजीचा सरदार होता, याचा एक मुलगा 
रामचंद्र ऊर्फ बापू नांवाचा होता. श्री. जानोजी गादीवर आल्यावर त्याचे बहुतेक 
सरदार श्री. रधू जीच्या वेळचेच होते व राज्यविस्तारास ज्यांनीं मदत केली त्यांपैकीच द्दा 
बाघ होता. वैद्यांकइन यात कर्ज मिळत अते,३.५००० घेतल्याचा एक कजरोखा इनाम 
सदरांत छापला आहे. हा रोखा नारो कृष्ण, त्याचा दिमत, यानें लिहिला आहे. ह्याचें 
आडनांव काळे असावें. हा पेशव्याचा वकील होता. याचें नांव पहिल्या मराउा-ईग्रज 
युद्धांत आलेलें आहे. (प. ४) ज्यांचा -शितभटांशीं देवघेवीचा संबंध आला होता 
त्यांच्या यादींत या वाघाचे नांवावर र. ३०० आहेत. (प. २१) नारो अनंत गद्रे 
यांनीं नागपुराहून विश्वनायभडांत पत्र पाठकिछ त्यांत वैद्यांच्या कजेदारांत बाघाचें 
नांव असून त्याचेकडे र. ५००० येणं दाखविलें आहे. (प. ६०) 


१८, शिवभट साडे: बंगाल्यांतून नागपुरास आल्यावर यानें विश्वनाथ- 
भांत पत्रे लिदिलीं त्यांपेक्रींच दे पत्र आढे. सठुदीखान, बंगालच्या नबाबाचा सरदार 
होता. याच्या हाळचाळी त्यांनीं बिश्ववाथभटांत कळविल्या. मिरजासाले याचेपाशी 
मेत्री करून मुर्शिदाबादेत जाण्याचे ठरविलें, व श्री. जानोजीशी विश्वनाथभडानें 
कसे वागावें हें या पत्रांत लिदिले आहे. या पत्राच्या दिपेंतील मजङुरांत ओरिसाची 
माहिती दिली आहे. ओरिसाचे आजपर्यंतचे सुभेदार दिले आहेत व शिवभरां च्या ८ 
वर्षाच्या कारकीर्दीचिं सिंहावलोकन केलें आहे. दें सवे पत्र शिवभडांनी स्वतः लिहिल 
आहे. (१८३१) त्यांनीं स्वतः लिहिलेलें एक पत्र विश्वना यभटाँत आहे. नागपुरास 
आल्यावर आपल्या कामाची माहिती त्यांनीं त्यांना दिली आहे . इतर पत्रांतून यांचा 
उल्लेख आला आहे तो त्या त्या सदरांत दिला आहे. ( प. ४८-५७) यांच्या बापाचे 
नाँच पत्रव्यवहारांत कोठेंद्दी मिळत नाही. इंग्लिशांनी लिहिलेल्या रोतिडेन्ती 
दफ्तरांतद्दी बापाचे नांव नतारें हें आश्चर्य आहे. 


१९, केसो ऊष्ण शेंबेकर $ यांच्या कमीडी पाठी मोतल्यांनी अकोट व 
सरजी अंजनगाँब यांचा वसूल लावून दिला होता. पण र वू जी करांडे यानें याचे- 
कडील अकोट काढून आपल्याकडे घेतलें; पण विश्वनायभडांत १५ हजार यात्रयाचे 
होते. दोबेकरास सुरजी अंजनगांवचे १० हजारच आले ते दिले, आतां श्री. जानोजी 
देशीं येतील तेव्हां त्यांजकडहून ५ हजार वसूल करून ध्यावे, असे शेग्रकरांनीं 
विश्वनाथभदांत लिहिले होतं. (प. २७) 


AN 


२०. गंगाधरभट चिपळुणकर--हा सावकार असून दरबारीदी होता, 
हा विश्वनायभटांत लिद्वितो की, श्री. पेशवे अजून बच्हाडांत आले नाहींत. 


(५३) 


याच वैद्यांशी इतके सख्य होते कीं, तो त्यांत लिहितो कीं, तुमचें कोणतेही काम 
करण्यास मी तयार आइ, (प. २५) 

२१. सदाशिव रघुनाथ घाणेकरः--( १ ) दवा वेद्यांग्याबरोबर सावः 
कारीचे मोठमोठे व्यवहार करीत असे, त्यानें वेद्यांबरोबर सकत ठेवून पंतसचिवास 
रु. ४६००० कर्जे दिलें होते. याबद्दलची माहिती विश्वनाथभडांच्या सदरांत दिली 
आहे. (पः १६, १८, ३६, ५१ ) नारो बाळ जोग यांचे पत्रांतही त्याचा उल्लेख 
आदे. (प. ११) घाणेकरांनीं खतःसाठी वेद्यांकइन २० हजार रा घेतले. 
(प. २६ ) त्यांत बाबुरावाच्या ढमाताठी दिनकरपंताच्या मुलीची शिफारस केली 
होती. (प. ५१), 

२२. हंसपुरी गोसावी: हंसपुरीचे मुखत्यार शंकराजी बासुदेव व 
दिनाजी जगन्नाथ असतांना त्यांस पत्र पाठविलें व कळविलें कीं, महंत हंसपुरी 
बावा सेनासो सुभा भी. जानोजी याबरोबर जावें लागले, तिकडील बातमी 
समजली नाहीं. आम्ही शिवभटाजवळ सुखरूप आहोत असे लिहिलं. (प. ४६) 

२३. मोरो रामचंद्र करकरे :-- हा रामचंद्र'गोपाळ ( वैद्यांचा दिवाण ) 
यांचा मुलगा, हा पुण्याहून वडिलांना लिहितो कीं, पंतप्रधान नानासाहेब यांनीं 
विश्वनाथमड मेटीस आले असतां त्यांचा बहुत सन्मान केला व श्री. जञानोजीच्या 
कारमारातँबंची विचारूत केली. विश्वनाथभद श्री, जानोजीस पुण्यास 

1णण्याताठी पेडणास त्याच्या मुक्कामी गेले होते. ( प, २५ 


२४. नारो बलाळ जोग :- दे भिर्कभट व बावुराव वेद्य यांत कळावि- 
तात की, सदाशिव रघुनाथ सबै रक्कम देतील; पण त्यांनीं फक्त रु. २६००० दिले 
व ते अर्कटी दिले. त्यास बट्टा पडतो, सदाशिव रघुनाथ दे पंतसचिवांचे दिमत 
होते व त्यांचे दिमत बापूजी दादाजी फाटक होते. रुपये पुरे घाणेकरांचे मुखत्यार 
यांणी शंकराजी ना भिडे यांजकडून ३ महिने मुदतीनें येऊन २६००० दिळे. हेही 
अर्कटी म्हणून बट्टा कबूल केला. (प. ५१). भिकंभट व बावुराव यांजकडे 
जोगाऊइन ज्या ३ हजारांच्या हुंड्या आल्या त्या लहण्या जातीच्या होत्या म्हणून परत 
केल्या. तेव्हां त्यांनीं ४ इजारांच्या चिव्या पाठविल्या. त्याही खीकारल्या गेल्या नाहींत 
दुतऱ्या सावकारामार्फत केलेल्या इुंडीस छहणी हुंडी म्हणतात, (प. २४) 


२५, केसूजी हुद्दार :-- याने बगूजी यादव यांस प्रां कळंबेश्वर येथील 
पोउदारोचा वसूल करून विश्वनाथभड यांत द्यावा असें सांगितलें, पत्राची भाषा पूण 
वऱ्हाडी आदे, ह्याच्याकडे पारसनिशीचै काम होते. पेशवे राघोवादादांनी दिल्लीस 
जाऊन तळ फोडळे होतें, त्यांनीं गाझीउद्दीनला काढून अझीजउद्दीनला गादीवर 
बसविले, ही बातमी त्यांनीं पेशवे नानासादेव यांस कळविल्यावर बक्षिस वांटलीं- 
(पे. द. २१, ६५) (प. १७) 


(५४) 


२६. रघुनाथ टेभेकारः-- हा वेद्यांचाच वर्द्वाडांतील कारकूंन होता. यासं 
नागपूरपेडेचा वसूल विश्वनाथभटांनीं वसूल करण्यास सांगितलें होतें. याचीं पत्रे 
फार थोडी आहेत. अक्षर व भाषा नागपुरी आहे. हा जातीचा ब्राह्मण होता. रंगों 
महादेवाजवळ याने वसूल द्यावयाचा होता. (प. ५८) 


२७. नरहर बलाळ रिसबूड :-- दे विठठल बल्लाळ परांजपे यांचे भाचे 
होत. दोघे सुभेदार बच्हाडांत होते. (१ ) शिवभटांचां संबंध ज्या लोकांशी आला, 
त्याचा नाव वैद्यांच्या खतावणात आहेत, त्याताल एका पानाचा उतारा दला आहे. 
त्यांत त्यांच्या विद्यमाने विश्वनाथभटांचा प्रांत देवगड वगेरेकडील वकिलातीचे र 
३००० यांत आहेत, यावरून वैद्यांगी त्या प्रांताचा संबेब येत असला पाहिजे 
बालापूरच्या लढाईनंतर याचा मुकाम पंचगव्हाण येथे द्दोता. यांचेबरोबर रघूजी 
करांड्याचा मुलगा बाबूही होता, पेशव्याकडील आनंद्राव गोपाळ व बाळाजी 
केशव सप्रे यांनीं त्याजवर छापा घातला, त्यांची लढाई होऊन तींत रिसबूड मारला 
गेला. दा नागपूरचा सुभेदार होता. श्री. जानोजीनें यास गाविळगडात आपलीं 
माणसे संभाळण्यास ठेविलें होतं. (प. २१) (२) याने विश्बनाथभटांत कळविले काँ. 
बिंबाजी आबा, रघूजीचा मुलगा, निजाम व रायाजी ( रघूजीचा चुलता ) यांनी 
बऱ्हाडांत चालविलेली धामधूम बंद पाडण्यांत आली असून आतां शांतता झाली आहे, 
आतां घरगुती भांडण आहे. त्यानें वेद्यांची वकिली व कर्जाची वसुली हें काम 
बिनबोभाट चालविले होतं. ( प, १७, ५९ ) 


२८. सदाशिव दीक्षित ठकार $- हे. पत्र विश्वनाथभंटांना लिहून 
त्यांत श्री. रघुजी १४।२।५५ रोजीं वारल्याबद्दळ दुःख प्रदर्शित केळ.आहे. मा. तारा- 
दोईनींदी त्याबद्दल पत्र लिहून आदर व्यक्त केला आहे, ढकार घराण्यास थ्री. रघूजींनीं 
इनाम सरंजाम करून दिला होता, तो श्री. जानोजीऊडून वंशपरंपरा चाळू ठेववावा अशीं 
त्याने विश्वनाथभटांस विनंति केली आहे. मांबळे लोक रोजमुरा वेळेवर मिळत 
नसे, म्हणून त्यांत ठकार व अंताजी विष्णु यांनीं पेसे देऊन गप्प बसाविळे होतें. 
यां कामां दोघांनीं पदरचे ५ इजार रुपये खर्च केले, (प. ९) 


२९. नारो अनंत गद्रे £--हे लाखणवाड्याहून विश्वनाथभटांस आपल्या 
वसुलांच्या कामागराचा इकीगत कळवात, त्याचा ज्या कजंदाराशा सबब आला, 
त्यांची नांवे या पत्रांत आहेत. रांमांजी परशुराम घारे व सदाशिव विश्वनाथ 
सहस्रबुद्धे यांनीं त्यांत दिलेल्या पैशाची पावती विश्वनाथमटाँकडे पाठविली. 
विश्वनाथमडांत शिवभटानेंही नागपुरात आल्यानंतरची इकीगत कळविली, 
(प. ३३) विश्वनाथभटांच्या व विद्ठळ हरी फडणीस यांच्या पत्रांतून 
गद्रे यांजचद्दल उलेख आहे, तो त्यांच्या नांवाच्या सदरांतूंन पत्रावरून कळेल 
(प. ३७, २९) 


(५५) 


३०. विठ्ठल हरी फडणीस:-- हे विश्वनायभटांना कळवितात कीं, प्रांत 
घारीची फडनिशी तुम्हीं मला मिळवून दिली. त्याबद्दल वार्षिक वेतन रु. १५० मिळा- 
बुयाचें. तै काम करण्यासाठीं यानें आपला धाकटा भाऊ शिवाजी यास पाठवून त्याचे 
हाताखाली एक कारकूनही ठेविला होता. हें वेतन कमी आहे व तुम्ही इकडे आलां ' 
म्हणजे वाढवून द्याल अशी आशा त्यानें पत्रांत व्यक्त केली आहे. आतां वैद्यांचे कार- 
कून नारोपंत गद्रे व केसो हरी सावरकर हें'काम मजकडून काढून आपण करूं 
म्हणत आहेत. हें विश्वनाथभद काम देतांना जें बोलले त्याचे विरुद्ध आहे. बोरीची 
सनद रत्ना महाडिकाचे नांवें पाठवावी असे त्याचे म्हणणें होते. ( प ३९ ) 


३१. रंगो महादेवः (१) दे वैद्यांचे कारून नाग पुराहून विश्वनाथभटांत 
कळवितात कीं, शिवभट साढे बंगाल्यांतून आठे असून, काळे यांचे बंगल्यांत राहिले 
आहेत. ते म्हणतात कीं, सटुद्दीखानाची व श्री. जानोजीबावांची मेट झाल्यावर 
तुमचे पैसे देण्यांत येतील व तेच सर्व सावकारांचे वांटतील, विश्वनाथभटांनीं 
पेशब्यावरोबर असावें अस रिवभरटांचे म्हणणें होते, शामजी फुलाजी, जगोजी 
फुलाजी, व कृष्णाजी गोविद गोरे यांजकडील कर्जाची वसुली, व वकिलीची 
उगवणी यांबद्दल रंगो महादेव यांनीं हकीगत वेद्यांत लिहिली आहे. (प, ४९) 
(२) हें पत्र जरी लांबलचक आहे तरी यांत विश्वनाथभडांच्या वर्‍हाडांतीळ. 
देवघेवीचा व तिकडील अधिकाराचा पुष्कळ खुलासा आहे. यांत राजकीय व 
ऐतिहासिक माहिती जरी फारशी नाहीं तरी बिश्वनाथभटांचा कोणत्या माणसांशी 
सेबंध आला हँ यांत वाचावयास सांपडेल, (प. ६० ) 


समारोप 


माझे आयुष्य ब हातीं घेतलेले आमच्या घरच्या दफतरांतील ऐदिहातिक 
कागदांच्या छपाईचे काम माइया मतें आतां माझेकइन शेवटचे, असें म्हणण्यात 
हरकत नाहीं, मी मुंबई विश्वविद्यालयांतील शेतकी या विषयाचा पदवीधर आहे. 
इतिहास हा माझा ऐच्छिक विषय नसून मी कुलवृत्तांत छापण्याचे काम न 
करतां ऐतिहासिक कागद छापण्याचे काम कां हातीं घेतळें हूं मीं खंडांच्या प्रस्तावनेत 
दिळे आहे. हें काम खर्चाचे व पैते घालविण्याचे असल्यामुळे सरकारकडून त्याची 
प्रतिद्धी ब्हाइयातत पाहिजे; पण खटपट करूनद्वी यश येत नाहीं. खरा इतिहास बाहेर 
आणण्यात" मदत करणारी ही बाब नादी अतें कोण म्हणेल ! मीं काय खटपट केली व 


NEON 


करीत आइ याची वेळोवेळी प्रस्तार्नेत माहिती दिली आहे. 


(५६) 


ब्यांनी हें काम करण्यास मला तिष्कामवुद्धीने मदत केली त्यांचा मीं प्रत्येक 
खेडाच्या प्रस्तावनेत उलेख केला आहे. रा.. रा. यशवंतराव फफ ऊफ मनोहर 
यांचे नांवाचा या वेळीं उलेख टाळणें हा दोषच होईल. हें काम करतांना प्रस्तावनेत 
कागदांत आलेल्या विषयांचा व व्यक्तींचा उलेख करतांना संशोधकास कांही नवीन माहिती 
व्हावी अशी दृष्टि ठेविडी होती. हा उद्देश कितपत साधला आहे हे वाचकच ठरवितील, 
माझ्या -कागदांचे ऐतिहातिक दृष्टया काय महत्त्व आहे हें रा. ब. सरदेसाई- 
सारख्यांच्या मतांचा केलेला उलेख वाचून वाचकांत कळणार आहे. मॉडन रिव्ह्यूच्या 
जुळे १९५१ च्या अंकांत & 7001० Historic family या मथळ्याखाली सर 
यदुनाथ सरकार यांनीं आपला अभिप्राय दिला आहे तो वाचकांनी अवश्य वाचावा. 


> छापण्यासाठी कागद कसे तयार करावे लागतात, छपाईचे काम सोपं व कमी 
श्रमाचे व्हावे याबद्दल कंपॉसियरांस काय सूचना द्याव्या, इंग्रजी विशेष नामांचे अपम्र्ट 
मराठी शब्द कोणते, प्रस्तावना व सूची तयार करण्यास कोणती तयारी करावी, 
प्रस्तावनेत ऐतिहासिक कागदांचे वर्गीकरण करण्यात कोणतीं व कशीं सदरे पाडावी, 
स्थल व विषय सूची कशी करावी, जमाखर्चीतील पूवीचे हुंड्यांचे प्रकार कोणते होते! 
कर्तबगार, राजकीय बाबतींत तरबेज मंडळी कोणती होती ! यांची टिपणे मीं वेळोवेळी 
करून ठेवलेली आहेत. तीं माझे चिरंजीव पुढील कागद छापतांना उपयोगांत 
आणतील. लोकराज्य झाल्याकारणाने हिंदुस्थानांतील प्रांतांचींही नांवे बदलण्यांत 
आलीं आहेत, ती ऐतिद्वातिक विषयांचा विचार करतांना आतां अभ्यासावी 
लागतील, मी आज १९।२० वर्षे माझे दप्तरांतीठ कागद पाहत आहें. त्यांतील कांदी 
त्त्वाच्या व्यक्ति व विषय यांबद्दळ निबंध लिहून मा. इ. सं. मंडळांत वाचले आहेत. 
माइया प्रत्येक खेडांत यांपैकी मीं एक निबंध छापला आहे. मंडळाचे त्रेमातिकात माझे 
फारच थोडे निबंध छापले गेळे आहेत. न छापलेल्या निबंधांचा माझे चिरंजीव योग्य 
तो उपयोग करतील 


` माझे स्नेही रा. रा. कृष्णाजीपंत पंडसे यांचीं मला पूची करण्यांत फार मदत 
झाली आहे. त्यांचा मी आभारी आइ. मीं ई काम करण्याचे कामीं जीं नियमवजा 
टिपणे केली आहेत त्याप्रमाणें मीं हं काम समाधानकारकपर्णे केळे आहे भर्त वाटत 

. याचीं कारणें माझे प्रकृतीची दुर्बलता व योग्य मदतीचा अमाव हीं होत. याबद्दल 
वाचक क्षमा करतील. वैद्य दफ्तरांतील ऐतिहासिक कागद निवडून प्रसिद्ध केल्यानें 
आपल्या देशाचा खरा इतिहाल तयार करण्यास मदत झाली तरच माझ्या श्रमांचे चीज 
झालें असें म्हणतां येईल. क्लेशः फलेन दि पुनर्नवतां विधत्ते। ? इत्यलम्‌ - 


~ ~ प 

सोमवार, नातं पाप वच्च ११ दा RN 

> . छ. वद्य 
शके १८७२ क्ष 


शुक्क संवत्सर शके १६७१ 


इ, सन १७४९।५० 


पत्रांक १] | श्री, मार्गशीष वा १३११६७१ 
डिसेंबर २६, १७४९ 


राजश्रिया विराजित राजमान्य राजश्री बाळंभट व ता विश्वनाथभट स्वामी 
गोसावी यासि-- | 


पो कृष्णाजी ऽ्यंबक कृतानेक नमस्कार विनंति उपरी, येथील कुशल ता 
मागेशीर्षे वध त्रयोदसी मा किले राजगड जाणून स्वकीय. लेखन काजे विशेष, 
आपण पत्रे पाठविली होतीं तीं पुणियासि खाना करून रा केसोपंताचा जाब 
आणून पाठविला आहे, त्या पत्राचा अर्थ विदित होईल, रा मानाजी पवार यास 
पत्र दिल्हे होतें. त्यास प्रविष्ट करून उत्तर दिल्हे व हुंडीपत्र माघारें आणळें आहे, तें पाठ- | 
विळे असे. तूते कोणापासून खा हातास यावासा दिसत नाहीं, महिन्या दो मद्विनिया 
स्वस्तिक्षेम असलिया यैवज येईल, .तूते येत नाहीं, छस्करांत .मनुशें रवाना 
करतों. उत्तर तेंही कोण्ही' मनुषाबा लोकर देईना. मनुश हैरान होऊन येतें. 
आमर्चे कार्ये कांही येशा वरातांनीं होत नाहीं. गडकरी यांचा वसुलाचा गवगवा 
पडला. उपाये तो नाहींच. तुम्हां मात्र वारंवार लिहितो. इकडील 
फोजा जमा जाल्या आहेत. त्यांचे वर्तमान तहकीक तो नाहीं. परंतु वार्ता येती 
कीं, समजावीस होत आहे, पुढें होईल तें पहावें, वरकड आपले दरबारचा मजकूर तरी 
कारभाराचा अर्थ. तुम्ही आम्हांस निरोप इकडे यावयासि दिल्हात. मागे रा मोरो पंता- 
कडील निरोचा बखेडा आरंभीं करावयाची निशा करावी म्हणतां, नाहीं तो उद्योग 
योजून कर्जदार च्यार दिवस समजवावे, तें आधीं पुढें लाऊन त्यांची तगादे निमोण 
करतां, खावंद गिरीचे सदुपाये नाही, आम्ही काय वावगें करतों म्हणोन इटा खाळे गोष्टी 
मात्र घालितां. उत्तम गोष्ट आणखी कोणास ल्याहावें १ जैसे पुढें होणार तदनुरूप ईश्वर 
अनुकूल करितो, तुमची निशा रा मोरोपंतांची नेमली आहे, ते करून देतील, तुम्ही 
घेगें, रास्ते यांची दहा हजारांची मात्र चिटी कराराप्रां ध्यावी. वरकड रास्ते 
यांची समजावीस करणें तेसी करून देतां येईल, उगाच बखेडा सर्वथा होऊं न दीजे, 
वरकड वर्तमान सविस्तर श्रीमंतांचे पत्री लि आहे, त्यावरून कळेल, बहुत काये 
लिहिणे, लोभ असो दीजे दवे विनंति. 


Krishnajl Tryambak Lohokare, Sachva’'s officer at 
Rajagad fort, writes to Vaidya brothers what mistakes they 


(२) 


were committing with regard to the submissioh of Sinhagad 
to the Peshwa, Though the army was being kept ready to 
oppose, there was a chance of compromise, Manaji Pawar 
was indifferent in arranging to pay the debt. The date of 
this letter will determine the approximate dates of letter 
nos, 1 and 2 of 1749. 


पत्रांक २*] शके १६७१ 
सन १७५० ? 


सेवेसी नारो सिवदव कृतानेक नमस्कार विनंती उपरी, येथील कुशल जाणोन 
आपले निरंतर स्वकुराल लेखन करीत गेलें पाहिजे, यानंतर आपण पत्र पाठाबिळें ते 
पावलें. येथे करवीरकर स्वामी यांजकडील अथे सविस्तरें लिहिला तो कळला. येसी- 
यासि राजश्री रंभाजी मोहिते येथे आले होते. त्यांनी करार-मदार करून गेले, 
त्यांतील कांहीएक प्रकार दृष्टोत्पत्तीस येत नाहीं. तस्मात्‌ थोर आहेत, त्यास काय 
म्हणावें ! आम्ही त्यास तर कैलासवासी शाह महाराज यांचे स्थानीं धरितो, येसे 
असोन ते दूर घरितील तर ते थोर आहेत, यां काय म्हणावें ! याजकडून दुसरा 
विचार दिसोन आल्यास आम्हांसहि इतर स्थळ पाहावें लागेल, मग म्हणतील कीं, 
पदरचे बहुधा दिवसाचे आसोन यांगीं इतर दरबारीं आर्जव करून उदरपूर्तीचा बिचार 
अपुरे पत्र 
यादी कागद येणेप्रमाणे पा, 
२ पेशावे यांची पत्रे कीं, १ यशाबंतराव गुलाब यांची 
सदासिव रघुनाथ यांचे शो वरात रा १४००, 
तुम्ही देणें म्हणून ना 
मोते बनसी १ 
२ 


१ बापूजी दादाजी यांचे जानोजी जालके व 


नांवचें कबज आहे. चाळीत राधाजी जालके पोटभरे 
हजार . आणखी वर यांची 
आहेत ते. १ खत शो ४०० त्याची 
—. नक्कल 
३ : १ सते देखील मार, 
येकूण च्यार कागद पाठवावे. “ण 


१ 


(३) 


Naro Shivdeobelonging to Raja Bahadur Vinchur- 
kar’s family writes this letter after the death of Shabu 
Chhatrapati. He complains of the undesirable attitude 
of Rambhaji Mohite towards the Shankaracharya of Kolhapur 
and also, himself. 

The list of the papers, issued as orders, given at the 
end does not throw any light on the matter mentioned in this 
fetter, However the orders refer to the payment of money 
by Vaidyas to Sadashiv Ragunath Ghanekar. Bapuji Dadaj?'s 
sirname was Phatak & was Ghanekar’s mukhtyar, The date 
is doubtful 


पत्राक २] श्री ` शके १६७१ 
सन १७५० 


यादी नेमणूक गला दास्तान नेरेपेकां राजश्री विश्वनाथभट बैद्य यांस देविला, 
सुमा इदिदे खमसेन, चोसेरी'-मापें गला खंडी 


२४२ बाजरी 
२ नागली 
ने? गहूं 
३ जोरी 
न] मीठ 


२ तांदूळ मोठे 


७ एकूण सात खंडी रो अन्ताजी हरी यांणी धावे, 


१ चारदेरी माप. 


Pant Sachiv of Bhor had given a yearly allowance of 
corn to Vishwanathbhat Vaidya to the extent of 7 Khandis 
from the village Nere of his state, After 7 there isa sign 
showing that there is no more corn, 


(४) 


पत्रांक ४ ] | श्री २५ सफर 
पौष वद्य ११।६७१ 
जानेवारी २३, १७५० 
श्रीमंत राजश्री बाळंभट व विश्वनाथभट वैद्य स्वार्माचे शेवेशी, 


विनंती सेवक श्रीनिवास व्यंकाजी द्रावीड दि। राजश्री सदाशीव नाईक 
लिमये, नमस्कार, विनंती येसीजे, तुम्ही आनंत भड द्रावीड चाकर ठेविला, त्यात 
जमान मागितले, त्या आपण जमान असो, नायकले तरी हजर करून, इजीर करूं न 
सके, तरी त्याचे निसबतीचा जाब करून देऊं, सुमा खमसेन मया. आलफ छ, २५ 
सफर सही (तेलगू), - | 

Shriniwas Vyankaji Dravid, the agent of Sadashiv Naik 
Limaye, gives guarantee to Vaidyas for presenting Anantbhat 
Dravid to serve them as settled with him, The signature 
at the end in Telagu should be got read by one knowing the 
language. | 


पत्रांक ५ ] श्रीरामो जयति छ १९ राविल 
माघ व, ६।१६७१ 

फेब्रुवारी १६, १७५० 

वर्क* जमा माहाल भांडारणइ अवज ता घंडोजी गोगवले हवालदार महाल 
मजकूर, सा खमसेन मया अलफ, बा जमाई यैवज राजश्री रघूजी बाबा भोसले 
बा खाजगी वगेरेपेकी मा राजश्री बाळंभट व विश्वनाथभट वेद्य रुपये २००००, 
वीस इजार *वजापाडा *बहुडा ०, बाकी जमा भाहाल मजकूर वास्ति हजार रुपये, 


ता २००००, 
गुजारत नानाजी नाईक जोशी रुपये हवाले सावकार छ, रबिछावल 
९७०० छ, १५ माहे राबेलावल १२०० वेकाजी शामजी उमदी 
३०० छ, १७ रचिलावल ८०० रंगाणा मासाल 
पक ती ३००० महादोबा नाईक थये 
१०००० वि 
गुजारत राजश्री बालंभद वैद्य ९००० 


२००० छ, १७ रबिलावल 


(५) 


२५०० छ, १८ रबिलावल गुजारत वकाजी नाईक पोतदार 
५०० छ, १९ रबिलावल ३९९० छ, १७ राबिलावल 
न्न १०१० छ. १८ राबेलावल 
५००० क 
५००० 


तेरीख १९ माहे राबिलाबल बार 


१ वारख, अधी बंद, देशी कागदाचा 2 माग, २ वजावाट ३ खोटे 


This letter is written by Chhatrapatis private treasury 
officer Khandoji Gogawale to Raghuji Bhosle, acknowledging 
the receipt of Rs, 20,000. 1६15 important for the technical 
words ‘and also the mention of some well-known persons 
such as Nanaji Naik Joshi, Venkaji Shamji Umadi, Rangana 
Masal, Mahadoba Naik Thathe and Venkaji Naik Potadar, 


पत्रांक ६ ] श्री फाल्गुन शुध ६।१६७१ 
| माचे २, १७५० 


शिक्का व मो श्री सिवचर (वि 2 
रेका व मोतेय गौ तत्पर रघुनाथ विश्वनाथभट वेद्यांच्या 


तिह 5 ७ गे हदै ~ शक्रया +n कूर 
तिहेरी लंबगोल सुत वीखनाथ झिक्रयांतील मजकूर ) 


नीरंतर 


कोलनामा आज स्वारी राजश्री बाळंभट व विस्वनाथभट बैद्य ता 
मोकदमानी मोजे मोहरी बु ता गुंजण मावळ सुमा खमसेन मया आलफ, तुम्ही 
सातारीयाचे मुकामीं येऊन विनेती केली कीं, येंदा नापीक जाहाले, त्यास जीवन 
माफिक,' सोड देऊन वसाहात कारावी; त्यास तुम्हांवर नजर देऊन, साळु हुजुरची 
खंडणी रुपये परमारें खेरीज करून, खंडणी खा करार केले असत. तरी येवज हुजूर 


(६) 


पावऊन सुखरूप राहाणे, पेस्तर सालची लावणी करून आयादानी करणें, धर्राबंध कोल 
आसे. जाणीजे छ ४ माहे रबिलाखर, 


शसू. 11 


This is a model of contract made by Vaidya brothers 
with the Mokadam of Mohari Budruk village, for the cultiva- 
tion of the lands by the villagers after the famine year. On 
the paper the stamp and Mortab of Vaidyas, are used, 


प्रमोद संवत्सर शके १६७२ 
इ, सन १७५०।५१ 


पत्रांक १ ] श्री ` २१९ जावल 
चेत्र व, ६।१६७२ 

एप्रिल १६,१७५० 

राजश्री विसाजी रघुनाथ वकील गोसावि यासि. Ea 


श्रो रघोजी भोसले सेनासाहेब सुभा दंडवत सुभा खमसेन मया आलफ. 
तुम्हाकडे सरकारचा येवज पनास हजार येणें, त्यापैकीं तपोनिधि राजश्री महंत बनसी- 
पुरीबावा गोसावी यांसी रुपये ४७५०० सतेचालीस हजार पाचसे रुपये रदकजे 
दोविले असेत. देगें. छ, १९ जमादिलोवल 1 बहुत काये लिहिणे, 


1 पुढील अक्षर लेखकाचे स्वतःचे 


Raghuji Bhosle writes, to Vishwanathbhat that he 


should pay Rs, 47,500 to Bansipuri Gosavi out of.Rs, 50,000 
to be received from him, to pay his debt. 


पत्रांक २] श्री वशाख शु. १०।१६७२ 
मे ४,१७५० 

पो छ, २८ माहे रजब ऊर्फ जेष्ट वा ३०, 

श्रीमंत राजश्री बाळंभट बावा वेद्य स्वामीचे सेवेसी. 

विनंती सेवक राघो बलाळ भोगले मुकाम रामटेक कृतानेक सा नमस्कार 
विनंती, येथील क्षेम ता वैशाख सुद्ध दसमी पावेतो स्वामीच्या आसीर्वादें करून 
सुखरूप असे. विशेष श्रीमंत राजश्री विश्वनाथबावांहीं पत्र डोक्याच्या मुकामी- 
होन लिहिले, त्याजवरून संतोष जाला, छ, ६ जमाखराँ पिंपरी यांसी उभयता 
श्रीमंत दाखल जाले, आपण दर्शनास जाणार, आम्हांकडील वतमान रा सदाशिव- 
पंत मुखवचनें सांगता निवेदन होईल. आपणा कडील संतोष लिहावयासि आज्ञा 
केली पाहिजे, बहुत काय लिंहिणें, कृपालोम असो दीजे हे विनंती, 


(२) 


रांजश्री रामचंद्रपंत स्वामीस सा नमस्कार, लोम. करीत असले पाहिजे, बहुत 
काय लिहिणे द्दे विनंति, 
_ सोमाग्यादिसपन वजचुडेमंडित मातुश्री सरस्वतीबाई व मातोश्री उमाबाई 
यासि सा नमस्कार, श्रीमंत रा सदाशिवपंत दादा स्वार्मास सा नमस्कार व 
रा रामाजोपंत दादास सा नमस्कार हे विनंती. 


Ragho Ballal Bhogale writes this letter to Balambhat 
from Ramatek, informing that Raghuji arrived at Pimpari 
and he expected him to go to see him. Sadoshiwapant 
Limaye had gone ro Satara and was able to give the news of 


Nagpur, 


पत्रांक ३] श्री ` सु खमसेन 
वैशाख शु १४।१६७२ 
| मे ९,१७५० 
हिशेब राजश्री राघोपत फर्गरे सुरू खमसेन मटा आलफ ता वेशाख 
शा १४ 
६०० प्रमव भाद्रपद सुध चतुर्दशी 
१७६ व्याज रुपये १ प्रा मा आहे 
३२ रुपये १९२ वजा 
बारोत्रा रुपये १६, बाकी, 


७७६ 


This is an account of Raghopant Phagare also called 
Khandakar, The letters of this family are published in 
volume ], The family had money dealing with Vaidyas for 
many years, 


(३) 


> 


पत्रांक ४] . श्री वैशाख वद्य ११६७२ ` 
| मे ११,१७५० 
रघूजी भोसले यांनीं बन्सी पुरी गोसावी यांजकडून ज्यांस रकमा देवविल्या 
त्यांची यादी, । 
४००० अंबाजी महाडिक बा लग्नाबद्दल 
२००० कृष्णाराम मोधी _ 
५०० लाडाई तांबोळीण गा महिपतराव 
छ, २ जाकर 
२०० लाडाई तांबोठीण 
३० बाबाजी बागवान ५० पेकी 
१७० ता कृष्णाजी तानदेव 
२० बागवान ५० पैका 
१०० लोणारी 
५० बुरूड बाकी 


१७० 


४०० 
१०० लोणारी ता कृष्णाजी तानदेव 


५०० . 
१५० छ, ६ जाखर महादू तेली 
८००० छ, जाखर विसाज्ञीपंत खासनीस परवानगी 


१४७५० 
२०० लग्नाचे समई गा विश्वनाथभट रोख व 
मोहरा सुमार १० पैकी 
१४९५० 
५५ बाकी देगें 


१ प्‌ 0००७० 
५००० रकमेचा तपशील 
४८०० बटा रुपये २०० वजा र. ५००० त 
जातां बाकी दिले, त्याबा चिटया रुपये 


१५०० हेबतराव पांढरे 


(४) 


२७०० मानाजी बोरकरं 
eS 
४२०० 


२०००० 


This is a list of persons to whom money was paid by 
Raghuji Bhosle through Bansipuri Gosavi, Receipts were 
taken by Vaidyas, as they paid the sums according to Gosavi’s 
Chits or Hundis, 


पत्रांक ५] . : | श्री ज्येछु १६७२ 


चिरंजीव राजश्री रामचंद्रपंत यास प्रती सौ, गंगाबाई व सो, उमाबाई 
आसीवांद, उपरी माझगराचे खोलीमधे मेडीजवछ वितीच्या अतरानें पुतळ्या पाचसे 
व कडी तीन, मोहरा सात व बिंदल्याचा जोड येक, वेणीचे नग येसे आहेत, ते तज 
विजीनें काढून पाठवून देणें, हा आशीवाद. 

Wives of Balambhat and Vishwanathbhat ask Rama- 
chandrapant Karakare to send the oraments, stated in the 
letter. It isto be marked that their place underground in 
the-Wai house (joint) is definitely given, Date js uncertain, 


पत्रांक ६ ] श्र ज्येष्ठ शा ११६७२ 
ई मे २५,१७५० 
यादी झाडा ठेवा द 
जमा अअ ४ सा 
१४५०० खोली विश्वनाथभट '२२५०० खोली विश्वनाथभर 
रुपये २५५०० पेकीं, ` अलीकडील 

- शण | . ६९९७ खोली विश्वनाथभद 

१४५०० ` अलीकडील नि मोरी 
बाकी : ३३५०० खोली विश्वनाथमट 


५७४२७ पलीकडील इली माजघर 


(५) 


१७००० १४५०० १९००७ 
९००० देवघर घागरी २ 
७४४९७ ५००० ००० 


९००० देवघरपैकी देणें रघूजी 
भो देगें, बन्सीपुरी 
आदा,महादेव नातांबवे 


७१९९७ 


१७००० सेपाकघर हांडा १ 


| कर वद्य १२ 
८००० खोली विश्वनाथभट ८८९९७ 
२२५०० पैकीं खेरीज 
७७०५ यैन जमा १०००० परळी 
२९५ चूक ६००० मामळेस्वर 
— ७०० सदासिवपंत 
८००७ ब 
२५ खोली विश्वनाथभर 


१६७०० ` 
५००० पै. चुका. 
बाकी सन इहिदे खमसन 
ज्येष्ठ १ 
६९९७ खोली विश्वनाथभट 
. पैकी हांडा १ 
३३५०० माजघर हांडे २ 
१४५०० 
१७००० सेपाकधर 


१९००० 


५७४९७ 
सदरहू बा जमाखचे जाहला आसे बाकी ० 


This list of the various 05 of money isa document 
showing how the money was kept safe by Vaidyas in the 
secret parts of the Wai house in metal pots such 45 हंडे, घागरी 
and 3150 4727४ ( मोरी) 24 10०8 देवघर where the family deities 
were worshipped every day. This was the practice in 1750 
when the whole family was not divided and was living -at 
Watin the house which was first built.in the Ganapati-ali 


कया 


(६) 


पत्रांक. ७ ] श्री ३ रजच 
जेष्ठ शु. ४१६७२ 
१८,१७९० 
तर्थिस्वरूप राजश्री बालंभटबावा व राजश्री विश्वनाथबावाभट वडिलांचे 
शेवेसी. | 
अपत्येसमान सदाशीव रघुनाथ कृतानेक साष्टांग नमस्कार विज्ञापना, 
छ ३ माहे साबान पावेतो येथील वतमान यथास्थित असे. विशेष राजश्री विडल 
जिवाजी, आपण रा मल्हार आनंदराव याजकडोन रुपये वसूल करावयास पाट- 
बिलं होते. त्यास या दिवसामध्यं पैका मिळतो नाहीं, हें स्वामीस विदितच आहे. 
त्यास आम्ही सांगितल्याप्रमाणें श्रम करून रुपये वसूल केला व श्रीमंतांनी सातान्या- 
हूनं येते वेळेस रुपये साडेचार हजारांचं खत लिहोन दिल्हे, त्यापैकीं साडेतीन हजार 
रा राजेश्री नारोपंत नाना यांचे गुजारतीनें तुम्हांकडील पावले, गंगाधर नाईक 
बानवळे यांस हजार शा देविले द्वोते, ते तुम्ही न दिले तें उत्तम केलें, साडेतीन 
हजार रा तुमचे श्रीमंतांनी साडेचार हजारांचे खताबाबत देणें. त्यास तूर्त येथे 
येवज नव्हता. साल्मजकुरी मुलकास सोड बहुत पडली, परंतु स्वामीजवळ वचन 
श्रीमंतांनी जें केले तें खरें जाहलें पाहिजे, यास्तव रा मल्हार आनंदराव यांचें खत 
रुपये २४०० चोवीशेचे रुपये विट्टल जिवाजी याजजवढ दिल्हे आहे व रो 
बापूभट वैद्य यांजकडून आम्ही देविले रुपये ८०० आठशे हे घेऊन रो खंडो 
मल्हार यांचे नांवे कबज द्यावें जे, श्रीमंतांनीं तुम्हांकइन शो ८०० आउर देविले ते 
मारफत सदाशीव रघुनाथ घाणेकर बापूभट वेद्याऊइन लेहून पावलों असें 
कबज लिहोन, रो बालाजीपंत मामा यांजवळ जे बाकी साडेतीन हजारांपैकी 
राहिले रुपये ४०० हे पोष मासचे दिडोत्र्याप्रमा्गे व्याज कापून घ्याल तर आम्ही 
हवाली देऊं, याचें उत्तर पाठवणें म्हणजे पोष मासचें मुदतीचें ब्याज कापून रुपये 
चारशें पाठवून देऊं, याप्रमाणे श्रीमंताकडून तुम्हांस साडेतीन हजार रुपये पावले व 
रा मल्हार आनंदराब यांनीं दोन हजार रुपयांच्या हुंड्या दोन रो विठ्ठल 
जिवाजी यांजजवळ दिल्या आहेत, रुपये पावल्याचा जाब रा मल्हार आनंदराव 
यांचे नांवें पाठविनें, स्वामी. सेवा विठ्ठळ जिवाजी यांनीं बहुत केली आहे, याचे 
जाण होणारे आपण समर्थ आहेत. येविशी आपणास बहुत लिहिणे नलगे, सेवक 
पदरचे, यांचें आपण चालवितील, आम्ही सांगितल्याप्रमाणें उपवासही केले, खटपटही 
सांगितल्याप्रमाें करून पैका स्वामीचा उगविला, आपणांस विदीत व्हावें म्हणून 
लिहीले, लोम असो दीजे हे विज्ञापना, 
येसाजी डोबरे व प्रतापराव सिलीमकर यांचे वर्तमान, तूर्त पैका येत 
नाहीं. आम्ही अलियावर दोवेसी विदीत करूं व हलां विट्टळपंतद्दी सांगतील, 
तजविजेनें कार्य केळे तर शेपन्नास रुपये येतील है विनंती, 


(७) 


This letter is written by Sadashiv Raghunath in the capa 
city of a younger relative of Vaidya brothers, It is not known 
what family relation he bears, The remaining contents refer 
to the recovery of money from Malhar Anandrao and Pant 
Sachiv, Yesaji Dobar and Prataprao Silimkar did not pay 

any money. 


=> 


जेष्ट शु. ४।१६७२ 
मे २८,१७५० 


सहस्तायु चिरंजीव विजये भव राजेश्री विश्वनाथभट वैद्य यांति प्रति बापू- 
भट वैद्य कृतानेक असिर्वाद, उपरी येथील कुशल ता जेष्ठ. सुध चतुर्थी जाणून 
स्वकीये लिहित जागें, विशेष आपण पत्र पाठाविळे तें पावलें, भेटीस येणें म्हणून लिहिलें, 
त्यात श्रीमंत महाराज मातुश्री आईसाहेब पुण्यग्रामास जावयासि आजि 
त्रितीये प्रहरीं निघणार, प्रस्थान प्रातःकाली डेऱ्यात गेले, समागमे आम्हांसही 
जावें लागतें, ती बाहीर निघून खेडावर गेली म्हणजे आम्ही तुमचे भेटीस 
येऊं, वरकड वर्तमान मेटीअंतीं कळेल, बहुत काये लिहिणे. लोभ असो दीजे हे 
1 आसीखादे, 


पत्रांक ८ ] श्र 


सो. येसूबाई सातारेस येणार आहे. त्यांस तुमचे घरची माणसें आगर कोणी : 
दुसरे उत्तम सोबत सोईला येईलं त्याबरोबर पाठवून देणें, 


† पुढील अक्षर लेखकाचे स्वतःचे आहे. 


Bapubhat Vaidya, Chhatrapati's medical adviser, writes 
to Vishwanathbhat from Sarara, the news about the move- 
ment of queen Tarabai to Poona. He was to accompany 
her and meant to see him before she proceeds from 
Khed, 


(८) 
पत्रांक ९] 1 भ्रीरामो जयाति ज्ये शा ९१६७२ 
जून २, १७५० 
श्रीमत्‌ राजश्री रघूजी बावा 
| भोसले गोसावी यासि, 
श्रा खंडोजी गोगवळे हवालदार महाल भांडारगह. रामराम विनंति उपरी, 
बा येवज हवाला सा सन इदिदे दीड लक्ष पैकी देणें, राजश्री जिवराव सिदे रुपये 


२५०० अडीच हजार देऊन पावलियाचें कबज घेतलें पाहिजे, तेणें प्रों 'मजरा असे 
छ ८ माहे रजब सुरू इहिदे मसेन मया अलफ हे विनंति, 


८ सुद 


१ वजा, 


This is a letter by Kbandoji Gogawale to Raghuji Bhosle 
to pay Rs, 2500 to Jivarao Shinde out of Rs. one and ‘half 
lac to be paid to Chhatrapati. 


बाचा 


प्रांक १०]  . श्री जेष्ठ शुद्य १०।१६७२ 
जून ३,१७५० 


रा विश्वनाथभर वेद्य स्वामी गोप्तावी याति. 
सेवक अंताजीराम मछे नमस्कार विनंति उपरी. आमचे येवजी रा गोविद" 


भट लघोट यासी था १९७॥ येकेस पावणे आइयाणव देगें, मिति शके १६७२ जेष्ट 
झुघ १० हे विनेति, 

Antajiram Matse (मत्ते) requests Vishwanathbhat to pay 
Rs, 197-12 to Govindbhat Laghate, Both persons are 


Karhade Brahmins. 


(५) 


पत्रांक ११ ] श्री । | 
प्रमोद ज्येष्ट शा १५॥१६७२ 
1 जून ८,१७५० ते 
प्रजापति अश्वीन वा ५।१६७३ सप्टेंबर २८,१७५१ 
हिशेब राजश्री निलो रधुनाथ व दामोदर रघुनाथ वेशांपायन सुमा इसने 
खमसेन मथा आलफ प्रजापति सवछंरे 


2--ऑ्निश्श्श्ऐन | व्याज दर ११ 


प्रमोद नाम सवछरे जेष्ट छा १५ १०० १६५ 
ता प्रजापति सवछरे आश्विन वद्य ५ | | 
तो झा माहे १२ रोज ४५ 


प्रमोद नाम सवछंरे आश्विन 2 १५० १८ 
शा १४ ता प्रजापती सवछरे आश्विन नागा" ना 
वद्य ५ मु माहे १२८७ २५० ३४॥- 

~ -तेरीज रुपये 
मुद्दल - व्याज 

२५० ३४॥- 

>“ हा 
२८४॥- 


This is an account of Nilo and Damodar Raghunath 
Vaishampayan of money dealings with Vaidyas. Nilo Raghu- 
nath appears to be the same person who’ wrote the account 
of the capture of Chanda Khan of Trichanapalli, ( Vide his 
letter of 26-4-1741, ) 


पत्रांक १२] श्रीरामचद्र ` जे, व, १।१६७२ 

जून ९,१७५० 

राजश्रिया विराजित राजमान्य राजश्री बाळंभट व वेश्वनाथ वेद्य स्वामी 
गोसावी यांसी, | 

पोष्य चिमणाजी नारायण सचीव कृतानेक नमस्कार विनंति, येथील 

वर्तमान ता ज्येष्ठ वध प्रतिपदा मा पुर्ण येथास्थित असे विशेष, येथील वर्तैमान 


(२०) 


पेशवे यांणी बहुत निकड जागयाकरितां केली आहे. मातुश्री आईसाहेब 
थांगीही बहुत अभिमान धारेला आहे की, तुम्हांसी बोली आहे, ती प्रमाणें आहे. 
आपण तुमचें कार्य करून देऊन, आम्हांस दोही कोठें ठिकाण नाहीं, येसें जाळे तरी 
याचा सर्व अर्थ ध्यानांत आणून उत्तर लेहून पाठवणे, राजश्री स्वामीकडील 
सविस्तर वर्तमान लेहून पाठवणें, येथील सविस्तर वर्षमान भिकाजी जगदळा 
सांगेल, त्यावरून कळों येईल, तुम्ही तेथील सवे वतमान भिकाजी मार याजपासीं 
लेहून पाठवणे, ल्याहावयाचे वर्तमान नसिलें तरी मुखजबानी सांगणें, लोकर यास 
पाठवणे, बहुत काय लिहिणं, लोम असो दीजे, हे विनंति, तुम्हास मब्हारजी जाधव 
याजबरोबर पत्र लिहिले आहे, त्याप्रमाणें यंबक मोरेश्वर यांजकडे कार्य करून दिल्हे 


NON 


पाहिजे, अनमान येकंदर न करणें. बहुत काय लिहिणे, लोभ असो दीजे हे विनंति. 


` सरवे पश्र सचिवांच्या हातचे दिसते. 


The whole letter appears to be in the hand of Chimnaji 
Narayan Sachiv and written to Vaidya brothers in connection 
with the attitude of Peshwa for securing the fort of Sinha- 
gad. The queen Tarabai seems to take the side of Pant 
Sachiv. 


पत्रांक १३] | श्री १६ रजब 
२2 जे व. २1१६७२ 
जून १०,१७५० 


राजश्रिया विराजित राज्यमान्य राजश्री बाळंभट व राजश्री विश्वनाथभट 
बैद्य स्वामी गोसावी यासि. 


प्रति सी भवानीबाई क्षेम विनंती उपरी, येथील वतमान त॥ छ, १६ रजब 
जाणोन स्वकीये लेखन करणें, विशेष सातारी याहून भूयुवारी दोनसें माणूस निघान 
मंदवारी या मार्गानें आले, कोणीकडे गेले हें वर्तमान कळत नाही, तरी सविस्तर लेहून 
पाठवणे. पेस्तजी तुम्हांस दोन तीन पत्रें पाठविली कीं, दरबारचें वर्तमान क्षणक्षगाचे 
लेहून पाठविणे, त्यास वर्तमान लोक आल्याचें लेहून पाठविलें नाही, तरी सविस्तर 
वृत्त लेहून पाठवर्णे, श्रीमताकडील वर्तमान तरी पुणीयाहून पत्र लि आहे त्या- 
वरून कळेल. दरवारचें वर्तमान क्षणक्षणार्चे वृत्त टेहून पाठवर्ण, बहुत काय लिहिण, 
कृपा असो देणे हे विनंति. 


(११) 

5, Bhawanibai, wife af Chimnaji Narayan Saahiv, writes 
from poona to Vaidya brothers some definite news about the 
movement of 200 persons, coming to poona and going to 
unknown place, She informed them the doings of her 


husband and desired to know the political news of Satara 
Darbar, The date of the letter is doubtful, 


पत्रांक १४ ] श्री २७ रजब 
जेष्ट वा १४।१६७२ 
जून २१,१७५० 
राजश्रिया विराजित राजमान्य राजश्री बाळंभट व राजश्री विश्वनाथ मट 
- वेद्य स्वामी गोसावी यासि 

प्रती सा. भवानीबाई नमस्कार विनंती उपरी येथील वर्तमान तरी ता छ 
२७ रजब पावेतों मुकाम किले बिचित्रगड सुखरूप असो विशेष, दुम्हांकइन पत्र 
येऊन वर्तेमान कळत नाहीं, तरी सविस्तर लेहून पाठवणे, इकडील वर्तमान तरी 
श्रीमंत अद्यापि पुणियांतच आहेत. सिंहगडास तो वेढा बसला आहे. तो पूर्वी 
तुम्हांस लेहून पाठविले त्याप्रमाणेंच आहे. दिवसेदिवस आधिकच भरती येती, परंतु 
नून्य होत नाहीं, राजश्री स्वामी कडन मदत येऊन वेढा उठावा, ते गोष्टी कांहीं 
होऊन येत नाहीं, तुम्ही येविषई राजश्री स्वामी स विनती करितां किवा नाहीं द्द 
कळत नाहीं तरी राजश्री स्वामीस विनती करून सिंहीगडचा वेढा उठे ते गोष्टी केली. 
पाहिजे. रोहिड खोरियांत व सिरवल देशांत राऊत येऊन बसले आहेत, येसा 
चौहकइन दंगा झाला आहे आणि तुम्ही निःकाळजी. बसला आहा, हे गोष्टी अपूर्व 
आहे, राजश्री स्वामींनीं तो अधोवटकी घातले. कांद्दीस खर्चात व थोडकीसी मदत 
पाठविली, तेणेंकरून पेशाब्ये अधिकच हाटास पेटले, तरी राजश्री स्वामीस विनंती 
करून पुर्तो अभिमान धरित आणि किलाचा वेढा उठे ते गोष्टी केली पाहिजे, श्री मंता- 
कडून सेख हु सेन तुम्हांस व राजश्री स पत्रें घेऊन आला होता, त्याचें उत्तर काय 
पाठविलें पाहिजे? तुम्ही रुपये येकसे पाठविले, त्याचें खत पाठवणें म्हणून लिहिलें, 

त्यावरून खत पाठविलें आहे. घेणे, बहुत काय लिहिणे लोम असो दीजे हे विनती. 
This letter is written by S. Bhawanibai, the wife of Chi- 
mnaji Narayan Sachiv, from Vichitragad (रोहिडा) to Vaidya 
brothers, requesting that they should advise the Chhatrapati to 
order Peshwa.to raise the siege of Sinhagad, At this time the 


Sachiv was at poona, Vichitragad is also called Rohida and 
Sinhagad is also called Kondhana. 


३ हु हंसी 


(१२) 


पाक १५] जेष्ठ वद्य २०१६७२ 
जून २२, १७५० 
 श्रीमंत्‌ राजश्री बाळंमड व विस्वनाथभट वैद्य खामौचे सेवेसी, 
सेवक नारो अनंत गद्रे कृतानेक साष्टांग नमस्कार विनंति येर्थाल क्षेम 
ता जेष्ट वद्य अमावाशा. मा दयाडे जाऊन स्वकीये लेखन करावयासि आज्ञा केली 
॥हिजे, विषश, बहुता दिवसी गोपाळ महादेव याजबा पत्र 


>< 

वरून कळों येईल. श्रीमंत राजश्री पेत प्रधान यांची भेटी जाइल्यावरी या 
प्रांतांस आलें पाहिजे. आम्हांकडील वतमान पेसजी लिहिलं आहे, त्या प्राच आहे व 
हालीद्ठी जबानी गोपाळा सांगेल. त्यावरून कलों येईल, वरकड वर्तमान येथास्थित असे, 
रा कासिराव भास्कर यांचें नांवनक्षत्र लिहोन पाठवणे म्हणून लिहिले त्यास 
ताईनीं पत्र पाठविलें आहे त्यावरून कलो येईल, बहुत काये लिहिणे, लोम असो 
दीजे, आपला मार्ग लक्षित आहे हे.विनंति. 
| वडिलाचे सेवेसी. महादाजी राघचंद्र केळकर सा नमस्कार, लिगा परिसिजे, 

हे विनांति. 

This letter is written by Naro Anant Gadre to Vaidya 
bothers, ‘The intervening page is missing, however it makes 
a reference of the horoscope of Kashi Bhaskar Kolatkar who 
was to be married, Taibai, Bhaskarrao’s wife, supplied the 
proper information of Kashirao’s horoscope to them. 1८15 not 
possible that Kasirao was married at 6 years old, if his birth- 
date is taken after 1744. 


पत्रांक १६ ] श्री छ, २० साचान इदिदे खमसेन 
आपाढ वद्य ७१६७२ 
जुले १४,१७५० 
राजश्री विसाजी रघुनाथ बैद्य गोसावी यांति, 
श्रो रघोजी भोसले सेनासहिबसुभा दंडवत. सा इदिदे समसेन 
मया आळफ. तुम्हांकडे सन खमस आर्बेन या सालीं भरणा बीतपसील रुपये, 
| ५०००० देवढी थारलो कज घेतलें, 
४९००० मा कृष्णाजी वामन रसद चांद उटनूर 
रुपये ५०००० पैर्की मारनिलेकडे राहिले 
सा. १००० बाकी. 


(१३) 


२०००० रसद रतनपूर धमदे मा रामचंद्र सिव- 
देव दि शिवाजी नारायेण शो २५००० 
पेकी, भ्गेरादा छा ५००० याकी, 

२५००० कर्जे तुम्हांकडील रुपये 

*०/.---::.३>..>>>>>> 


१४४०००५ 


येकून एक लक्ष चवेचालिस इजार रुपये तुम्हांकडे जमा केले होते. त्याजवर 
लोकांची रवासुदगी करून देविला. त्यास सालमजकुरी सदरहू रुपयांच्या हिसेबाची 
पुरसीस केली, त्यास गैरादा रुपये व बटा बी. 
५०००. गेरादा रुपये 
१००० महंत गुलाबगीर पैकीं 
२००० रामाजी दामोदर 
सुलतानजी कोकरे व येसवंतराव 
वाबळे 
५००० 
१९६०॥ तुम्ही आपले नांवें लिहिले त्यांपैकीं 
४८१४ बटा तुम्ही जमा करून दिल्हा 
येकंदर सदरहू रुपयेपैकीं 


- ११७७४ 
येकून आकरा हजार सातसे साडे चवच्या हातर रुपये सरकारांत जमा केले 


ON 


असेत, जाणीजे, छ २० माहे सावान 1 बहुत काये लिहिणं हे विनती. 


मू, 
हे \ 


सुद / 
TS 


१ इतर वरकड लोक, + पुढील मजकूर रघूजी भो यांच्या हातचा, 


This isa detailed account of the money paid to Vishwa- 
nathbhat by Raghuji Bhosle for different purposes, for 
paying off his debt. 


(१४) 


पत्रांक १७]: श्री छ ३५ साचान 
नकल आघधाढ़ वद्य १२) १६७२ 
जुळे १९,१७५० 
नेमणूक नि राजश्री नारो अनंत मो भुगाव सा इहिदे खमसेन मया 
आलफ, दरमद्दा रुपये, 
| २५ नारो अनंत 
९ प्यादे ३ दरमाहा ३ प्रा 
२ खिजमतगार 
१॥ दिवट्या 
८ भोजनखर्चे 
_४॥ जासूद श्रावण सा १ पासून 
५० 


येकून दरमहा पनास, पैवस्ती मुदत *माफीक देणें छ २५ झाबान, 
१ बेताची, मध्यम, 


This paper gives the: monthly remuneration given to the 
clerk, Naro Anant Gadre by Vaidyas, when he was _ employed 
to work in Bhugaon, the Inam Village in Berar, together with 
expenditure incurred for the menials and his dinner, 


पत्रांक १८ ] श्री आपाढ शक १६७२ 
जुळे सन १७५० 


राजाश्रेया विराजित राजमान्य राजश्री विश्वनाथबावा वेद्य स्वामीचे सेवेसी. 


सेवक नारो हरी चिटानिबीस साष्टांग नमस्कार, विनति उपरी, येथील 
कुशल जाणून स्वकीये कुशल लेखन करीत आसिलें पाहिजे. विशेष, आपले जासूद 
जोडी, सरकारचे राजश्री रामाजी गिरधर यांजकडे सा इजारा रुपयाकरितां पाठविले, 
त्यासी ऐवजाविसी गोपाठपंतास राहाटगांवाहून बोलाऊन मारनिलेसी तगादा 
केला. त्यामध्ये जोडी हे आली. करार केला कॉ, जोडी नागपुराहून आढळियावरी 
येज देतो. त्यासी नागपुराइन जोडी आलियावरी रा रघोजी करांडे यांजकडे 
अलजपूर हवेली जाली म्हणोन हें श्रुत झालियावरी चितांत अनमान केला, मग 
आम्ही सांगितर्ले कीं, त्यांचे ऐवजास तुम्ही खहेछ करावासा नाहीं. त्यावरी म्हणो 


(१५) 


लागला कीं, वैद्यबावासी बहुत कामें मजला घ्यावी लागतात. त्यांचे एवजास खलेल 
करतों येसें नाहीं. प्रस्तुत *सजावल सरकारचे २ ताहुदाचे रुपये करितां बसले आहेत, 
यांसी वाटेस लाऊन सवेंची मागाहून रा सदाशिवपेत वकील रवाना करून. त्या- 
बरोबरी साइजारा रुपयाची हुंडी करून पाठवितो, यैसा करारमदार केला असे. पहिले 
तवजीचे ऐवजांत पाठवीन, म्हणोन पत्री स्वामीचे लिहिलें; परंतु आम्ही बहुता प्रकारें 
सांगितले तेव्हां कबूल केळे की, वकील श्रीमंतांकडेस पाठवितो त्याबरोबरीं हुंडी 
करून यैवज पाठवितो यैसा निश्चय केला असे, आम्ही आपले तरफेनें मुतालिक असो. 
आम्हांस सर्वे प्रकारे भरवसा तुमचा आहे. सूज्ञाप्रती विशेष काय लिहिणे, लोभ करीत 
जाणें, † हे विनंति. 


——— 


१ तगादा करणारा, ढालाईत, २ ठराव, करार, हता. 1 पुढील अक्षर लेखकाचे 
स्वतःचें, | त 
Naro Hari Chitaniwis writes to Vishwanathbhat how he 
has settled with Ramaji Girdhar, a Sardar of Bhosle, to 
recover from him Rs, 6000. Gopal Anant Gadre was sent to 
him from Rahatgaon for the early recovery, Ramaji intended 
to pay the money from Illichpur, But the place was given 
into the hands of Raghuji Karande by Bhosle, 


अणण पाटन 


पत्रांक १९.] श्री आधाढ १६७२ 

जुले १७५० . 

श्रिया विराजित *रमासानकुल सदाराजमान्य राजश्री विश्वनाथबावा 
स्वामीजीचे 


सेवेसी रामाजी गिरधर कृतानेक सा नमस्कार विनंति उपरी, येर्थाल क्षेम 
जानऊन स्वकीये आनंद लिहिती(ल), लेखकास आज्ञा केली पाहिजे, विदापु, रा 
गोपालपंतावरोबरी पत्र पाठविल, उत्तम समई पाऊन अभिप्राये अवगत जाहाला. 
साइजार रुपयांचा तगाजा लिहिला व पइलेही दोन पत्र आलीं होती. परंतु येथील 
कुल वतेमान रा पेत मजकुरास सांगितले, आनि वाकीफही केल, हे बयाजवार सेवेसी 
विनंति करतील, रुपये बहुत दिवस राहील, म्हनऊन विशाद.न मानावा, आपनांस 
वोढा बहुत, आणि गुंतावा बहुताजागी, अटकाव जाला, यास्तव विलंब लागला, 
आतां विजया दशमी अगर दिपवाळी पावेतों सरंब्याम करून पाठवितों, तों पावेतो 
२तुसारचा येवजद्दी शुरू होतो. पैकाही जागाचगाचा येईल, हा वायेदा टळूं देनार नाहीं, 


(१६) 


दसारियाचे व दिपवालीचे मधे भागीच रुपये पावतील, समाधान असूं देन, श्रीमंत 
बाया साहेबांकडे आमचे रुपये बहुत गुंतले, त्याचा येवज हवेली अळजपूरचे 
च्याहरमचे* येवजी सन अङरासे साठीचे नेमनुक करून दिधली होती, हाली रा 
कासिरायेपंत भास्कर याकडे इवेलीच काम दिधल तरी आपनांस सर्व प्रकार 
भरंवसा तुमचा व मुरबी जानते येस असतां हैं काम आनखीकडे जावे ! अजब गोष्ट 
आहे. आतां कृपाकरून श्रीमंत साहेबांत विनेति करून सन ११६० ची च्याहरम, 
हवेली अलजपूरची सनद, बोध उपबोध करून साहित्य पुरऊन पावविली पाहिजे. 
श्रीमंताकडे येवज आहे तो तुमचे रुपयांसमवेत आहे. त्याचा कारभार तो इकडे 
येवज देवितात आगि तोच दुसरियास देवितात, हरप्रकार त्याह्ापासून आमचे रुपये 
विले लाऊन घेतले पाहिजेत, त्यांत तुमचे रुपये वसूल येतील, आपन पहिलहि जें काम 
केळं तें तुमचे भरवतियावर केल, आणि पुढहि जें कने तें तुमचे विचारें करून, 
परंतु श्रीमंताकडील रुपये विरे लाऊन घेतले पाहिजेत, बहुत काये लिहिन. कृपा 
निरंतर असूं देन, हे विनंति, 


१ लक्ष्मीअळंकृत, २ जागोजागचा, ३ भात, बाजरी, वरी, वगेरे तृणधान्ये, 
४ एक वसुलावरील हक, 


Ramaji Girdhar writes to Vishwanathbhat that he will 
have to wait till Dasara, when he would collect money and pay 
his debt of 6 thousand rupees. He was to receive his own dues 
from Raghuji Bhosle, who had assigned the payment of 
the Chaharam (right ) on Elichpur. But Raghuji gave this 
right to Kashirao Bhaskar. The writer therefore requests the 
adressee to make Raghuji this payment to him, 


| असल बा नक्कल, 
पत्र २०] श्री छ १६ रमजान इहिंदे खमसेन 
श्रावण वद्य २१६७२ 

आगस्ट ८, १७५० 


श्रीमन्त महाराज मातोश्री आईसाहेब यांनीं राजश्री बाळंभट 
ब्य व राजश्री विश्वनायभट बैद्य यांसी आज्ञा केळी ऐसीजे, तुम्ही विनंति 
केली कीं, श्रीकृष्णातीरीं घर बांधावयास जागा द्यावी म्हणोन अज केला, 
त्याजवरोन साहेब कृपाळु होऊन कसमे वाई येर्थे सत्यनाथपुरीं सेरी बावद 


(१७) 


शकंरबिबी ही जमीन ब्राझगांस घरें बांधावयास *धारादत्त केलासवासी चिरंजीव 
महाराज शाहूराजे यांनीं दिछी आहेत. तेथे तुम्हास घर बांधावयास जमीन हात पूर्वे- 
पश्चम २०० दोनशें हात व उत्तर दक्षण १०० शंभर हात येणे प्रों दिल्हे असे, तरी 
घर बांधून स्वामीच्या राज्यास कल्याण चिन्तून वंशपरंपरेने सुखरूप राहाणें, जाणिजे 
छ १६ रमजान सु रहिदे खमसेन मयाअलफ बहुत काय लिहिगें, 

सीका. बार, 


१ उदक सोडून दिलेलें दान, ' 

It appears from the wording of other papers of this order 
that Shahu Maharaja had granted land to build a house at 
Waito Vaidyas before 1739, when Bhaskarbhat was alive, 
Out of the 3 orders issued by the queen Tarabai for the gift 
of the land to Vaidya brothers in the town of Wai to build 
a house to stay, in Satyanath Pari, (a lane) of Shakkarbibi 
Sheri lands, This order is- meant for Vaidya brothers only 
and the other two to Shete Mahajan and Dhage patil and the 
Deshmukh and Deshpande and Mokadam {of Wai to execute 
the Sanad. The other two orders meant for village officers, 
are not printed, 


६ ६ 
पत्रांक २१ ] श्रीशंकर श्रा, व, १२११६७२ 
ऑगस्ट १७, १७५० 
तीर्थस्वरूप राजश्री बाळंभटदादा वडिलांचे सेवेसि, 
आपत्येसमान विश्वनाथभट वेद्य कृतानेक नमस्कार विनोति उपरी, येथील 

शळ ता श्रावण वदय द्वादसीपर्यंत मा पुण सुखरूप असो विशेष, महाराज राजश्री 
स्वामी येथें आले आहेत, तमांम सरकारकुनाच्या भेटी जाल्या, येका दो दिवसी 

जाऊं येस म्हणतात, कोणे गोष्टीचा निकाल पडत नाहीं, राजेश्री रघोजी बावा येथे 
आहेत. जो मजकूर होईल तो मागाहून लिहून पाठऊ, तुम्ही घरी बहुत खबरदारीनें 


राहणे, आपणही आठा चोरोजी येतां. कळलें पाहिजे, येथें कोणे गोष्रीचा ताल आहे 


ऐसे नाहीं, बहुत काये लिहिणे. लोकांकडेत पैका येणें तो वसूल करणें, हे विनंति, 
चिरंजीव मुलांस आसीर्वाद. 


ha हि 


सेवेति ङुष्णाजीपंताचे साष्टांग नमस्कार, लिगा परिसिजे हे विनंति, 
+ पुढील अक्षर विश्वनायभरांचें 


(१८) 


The letter is written by Vishwanathbhat from Poona to 
his elder brother Balambhat, ‘At this time Ramraje was at 
Poona and was visited by all head clerks of offices, He was to 
go back to Satara in a day or two and did not give any deci- 
sions on matters placed before him, for consideration. The 
writer intended to go back ina week and was not sure to 
' say any thing definitely. | 


ae Sy 


पत्रांक २२ ] | “श्री । श्रावण १६७२ 
जुले १७५० 
शिक्का व मोर्तब 
दुहेरी अष्टकोनी 

राजश्री बाळंभट वैद्य गोसावी याति. 

छ अखंडित लक्षुमी आलंकृत राजमान्य स्नो, खंडोजी जाधवराऊ दंडवत 
विनंती उपरी, येथील कुशल जाणून स्वकीये लेखन करीत आसिळें पाहिजे. विशेष 
बहुत दिवस जाले, तुम्हांकडील वर्तमान कळत नाही, तरी यैसँ न करणें. सदैव पत्र 
पाठवणे, परामृघ करीत जाणें, यानंतर राजश्री भाळचंद्रपंत आपणांकडे आले, त्यांनीं 
कितेक वर्तमान सांगितलें. मागें खचेवेच चालविला, बहुत उत्तम गोष्ट केली, आम्ही 
आपले पदरचेच आहां, सर्वेप्रकारे भरवसा तुमचा आहे, तूते आपणांस रा २५०० 
भाडीच हजार पाठविले आहेत. घेणें. मागाहून आणखी येवज पाठवितों. बहुत काय 
लिहिणे. लोम असो दीजे हे विनंती, 


श्री राजा शाहू £ 

RS कर “चरणीं दृढ भाव रा be 

शिक्द जानु, [a eA छ टु 
(विक्क्पातील मजकूर) याजि सुत खंडोजी । क 


जाधवराव 


: Khandoji Jadhavrao writes to Balambhat that Bhalchan- 
drapant who returned from you gave the details of your inter 
view. He sent Rs, 2500 to Balambahat outof jthe debt due from 
him. He is the grandson of Bahadurji of Sindakhed family and a 
cousin of Manasing whose mother is Ambikabai, the daughter 
of Rajaram Chhatrapati. From the stamp, he appears to be 
the son of Rayaji. 


(१५९) 


पत्राक २३ ] श्री माद्रपद झुघ २११६७२ 
ओगस्ट २२,१७५० 
9 श्री 
शिक्का व मोते श्री राजा शाहु 
अएकोनी दुहेरी सिका चरणीं दृढमाव रा 
घोजि सुत खंडोजी 
जाधवराव 


राजश्री बाळभट वैद्य गोसावी यासि. 


दा आखंडित लक्ष्मी आलंकृत राजमान्ये स्ना खंडोजी जाधवराऊ दंडवते 
विनंति उपरी. येथील कुशल ता भाद्रपद झुघ २ जाणऊन गोसावी यांनीं आपुले 
निजानंदलेखन केळे पाहिजे, विशेष श्रीमत्‌ राजश्री पेतप्रधान यांचें पत्र आलें कीं, 
आगसे भेटीस येणें, त्यास आम्हाला गोंडापुरीहून देशास येणे, याजकरितां पुणियास 
आलों, यांची भेट घेतली. देशास जावयास आज्ञा मागितली. ते न देत. यांचा 
आग्रह दिसोन आला कीं, समागमेंच चालावे. आतीशये देखोन समागमे जावें येस 
जालें, त्यास आमचा हेत होता कीं, आपली भेट व्हावी. कितेक आपणासी बोलणें ते 
रामश्री भाळचंद्रपंत बोलिलें आहेत, आणि आपणहि समक्ष तेणेंप्रमाणेंच बोलावे, 
त्यास त्यांच्या अत्याग्रद्दामुळें इकडे जावें येसे जालें. याजनिमित्ये राजश्री जिवाजी 
नरहर सेवेसी पाठविले आहेत. हे कितेक आपणांसी बोलतील, तर हे आमचे ठाई 
जाणून ध्यानास आणून कार्येभाग केला पाहिजे, हे सरदारी आपले घरची. आम्ही 
आपले पदरचे. बोलल्या बोलास आंतर होणार नाहीं, यैसे ध्यानांत आणून आगत्ये- 
रुप कार्येमाग केला पाहिजे, साकल्ये वर्तमान रा भालचंद्र॒पंती आपणाकडील 
आम्हांस सांगितले, तर ते बोलिल्यास तिलतुल्ये आंतर होणार नाहीं, सर्वेप्रकारें 
मरवसा आपला जाणून रा जिवाजीपंत पाठविले असेत. कार्यभाग करून यांची 
रवाणगी सत्वर द्दोये तें केळं पाहिजे, विदित होये. विशेष काय लिहिणे. लोम असो 
दीजे हे विनंति, 


(न सुद 


This letter isalso written by_Khandoji Jadhavrao of Sinda- 
khed family to Balambhat Vaidya, He was called by Nana- 
saheb Peshwa to Poona in order that he should accompany 


him to invade Nizam in 1751. He had sent his clerks 
४] 


(२०) 


Bhalchandrapant and Jiwaji Narahar to express,his obligations 
for the interest he was taking to protect his Sardari, 
His relation with the Chhatrapati is given in letter of 
July 1750, The stamps on these letters do not give a clear 
idea of his father’s name. He seems to be a grandson of 
Bahadurji, whose son was Raghoji, 


पत्रांक २४ ] | श्री छ, २ रमजान ते रमजानभखेर 
इहिदे खेमसेन 
श्रावण शुद्ध ३।१६७२ ते 
भाद्रपद्‌ शुद्ध २।१६७२ 
जुले २५,१७५० ते ऑगस्ट २२,१७५० 
सवारी राजेश्री विश्वनाथभट बैद्य सूहूरसन इहिदे खमसेन मया आलफ यु 
रामजी चव्हाण, यांच्या खर्चाच्या टिपणावरून निघणारे मुक्काम खाली दिले आहेत. 
बार शकमिती फसली सन वतेरीख. इंग्रजी तारीख मुकाम 
बुधवार श्रावण शुध ३।१६७२.छ. २ रमजान ११६०, जुळे २५,१७५० माहुली 
गुरुवार » सु, ४ ;) छ, ३ 5, 99 9 २६ » द्ह्र्‌ 
शुक्रवार » शु.५ ५, छ,४ 9 9 99 २७ » पिपरे 
शनिवार 9 गु. ६ 9 छ, » 97 9 रेट 9, जजरा 
रविवार „ शु. ७ छ,६ » 9» ०२९० णी 
सोमवार ,, गु. ८ ,, छ.७ ,, :; ११ २० » < 
ते . ते नते ते पुण 
बुधवार माद्र, हु. २ , छ.३०, „ आग्रष्ट२२ + 
These were the halts of Vishwanathbhat while going 
from Satara to Poona, 


छ, ७ सवाल इहिदे खमसैन 
पत्रांक २५ ] श्री 
माद्रपद शद्ध ८१६७२ 
ऑगस्ट २९, १७५० 

अखेडित लक्ष्मी आलंकृत राजमान्य राजश्री बाजी दामोदर कादार दि 
मोकाशी पा सुपे गो यासि. 


(२१) 


सेवक बाळाजी बाजीराव प्रधान नमस्कार, सा इहिंदे खमसेन मया व 
~ ७ डू ~ 
अलफ, राजश्री बाळभट व विश्वनाथभट वेद्य यांजकडे हुजुरून गाव पा मार 
Neen 
पेकी बगा, 


मुकासे गांव मोजे कानहाटी इनामयांव 
१ मोजे वाकी | १ 
१ चापडज देखील भटगव्हण 

१ मावडी 

३ 


यां च्यार गावपैकी तीन गाव मुकासे व येक गांव इनाम येणेंप्रों पेशजी 
पासून आहेत, त्याप्रा सदरहू गांव यांचे, यांजसीं रुजू होऊन वसूल सालाबाद प्रां 
देत तें गोष्ट करणें, मोजे मावडी मार येथील वसूल पेशजीचे राजपत्राप्रों मारनिले 
घेतील, तुम्ही ही ताकीद करून वसूल सुरलीत देणें. जाणीजे छ, ७ सवाल, 


This is an order by Nanasaheb Peshwa to Baji Damodar 
Subhedar of Supa Paragana, to allow the Vaidyas to,receive 
and enjoy the revenue of the 4 villages— 3 Mokasas and one 
Inam, according to the Sanad. Mokasa is 75 p.[c, of the 
revenue and Ain-Mokasa is 66 p. ८. 


पत्रांक २६ ] श्री भाद्र, १६७२ 
ऑगस्ट १७५० 

यादी करार मा सांगोले श्रीमंत राजश्री भाऊसाहेबी करार केळे, 
पेशजी उभयतांस रुपये ७००० त्याज पाळीच्या सरंजामास गाव, बाकी व 
पो करार केले रा ३००० निवळ. चोपडज व मावड़ी तीन गाव राजपत्र 


(२२) 


इनाम जमीनी, इनाम. मोकासबाबेचा 'येवज रा ७०० 
क्र ~ [oN LN 

१ वाइ चाह्रर . . सातसे, प्रज्यन पडला, पीकपाणी उत्तम 

° बावधन जाहाले तर आठसे. राजश्री स्वामी कै लास- 


ल्य 


वेक चालत्ये बावधन, पौ बिघे तीस. वासी जाहालियावर सा वर्ष चालले, त्याजवर 
` पाच वर्ष चालत नाहीं येक, 
इनाम गाव तीन 
१ काराढी पा सुपे. 
१ खोडद ता तारगाव पा कराड. 
१ भातगाव ता वेलंब पा कोकण. 


क” 


३ 
याजपैकी कराटी दरोबस्त चालत्ये, 
फौजदारी, बाबती, सरदेशमुखी, मुकासा 
दरोबस्त आहे. त्यास तीन वरषें दरमान्ये 
उपद्रव करितात, बाजी हरी वगेरे, 
This gift to Vaidya brothers was settled at Sangola 
& was communicated to officers concerned, by Sadashivrao 
( Bhausaheb) afterwords, 


[oY 


पत्रांक २७ ] | भ्री भाद्रपद वा १॥ १६७२ 
सपटंबर ६,१७५ ० 

श्रियासह चिरंजीव विजईमव राजश्री बगाजीपंत काणे, याप्रती नारो अनंत 

गदे आसिवाद, उपरी येथील क्षेम ता भाद्रपद वद्य प्रतिपदा जाणून स्वकीये लेखन 
करीत जाणें, विशेष बहुत दिवस तुम्हांकडील कागदपत्र येत नव्हते. त्यास पुणेयाचे 
मुकामर्चे पत्र पाठविलें तें पावोन संतोष जाहाला, पत्री लिहीले जे, श्रीमंत राजश्री 
काशीराव भास्कर याजबा आलो आहों, म्हणून लिहीळेत. त्यास उत्तम आहे, 
रावजींची व श्रीमंतांची मेट कोगाचे विद्यमाने जाइली ! कासीरावजी पुणेयाति 
आले, श्रीमंतांची भेट जाइली, पुढें काय आज्ञा जाहाली, हैं सविस्तर ल्याहावें. 
यानंतर चिरंजीव गोपाळ व रामचंद्र यांचा प्रकार काय आहे ! पेशजी लिद्दीछात तो 
कळला. त्यांस अलीकडे काय करतात! कडेगांवचा यैवज कांहीं उगवला की नाहीं, 
हेंही मनास आणून लिहोन पाठवणें, श्रीमंत राजश्री कृष्णाजी गोविंद सुभेदार व 
त्यांचे पुत्र कोठें आहेत, धंदावदा कांहीं आहे किंवा नाहीं, हैं ल्याहार्वे, येर्थे आम्हीं 
भेकीलें जे, बराइचा सुभा कृष्णाजी पंतास जाहाला, म्हणून येकतों, त्यास हे काय़ 


(२३) 


वर्तमान आहे हैं ल्याहावें, वरकड आपणाकडील वरचेवरी वतमान लिहत जाण. 
पुणेयासी आला अहा, त्यास बहुत सावधपणे वर्तेगूक करीत जाणें, बहुत काये 
लिहीगें कृपा लोभ असो दीजे हे आसिरवाद 


ह्यो विनायेक अनंत गद्रे याचे आसिरवाद, उपरी येथील जाणून स्वकीये 
कुशल लेखन करीत असले पाहिजे, यानंतर आम्हांकडील वर्तमान तरी ताथस्वरूप 
राजश्री नानांनीं लिहीले आहे, त्यावरून कलो येइल, आपणाकडीळ सविस्तर 
वतैमान लि पाठवीत असिलें पाहिजे, बहुत काये लिहीगें, कृपा लोम असो दिला 
पाहिजे, बहुत काये लिहीणं, हे आसिरवाद, 


अपे बापूने चरणावर मस्तक ठेवून सिरसा नमस्कार, विनंति ल्या परिसान 
बालकावरी लोम असो दीजे, कांहीं अधिकोतर ल्याहावें असे नाही, बहुत काये लिहिगें 
कृपा लोम असो दीजे, हे विज्ञापना, 


Naro Anant Gadre Writes ro Bagajipant Kane and wants 
to know the following:—( 1 ) Whether Kashi Bhaskar saw 
Raghuji Bhosle and what was the result, (5) How Krish- 
naji Govind Gore got the Subhedari of Berar and how his 
sons were engaged, It is doubtful whether Kashirao Bhaskar 
Kolatkar was born in 1744 or 1745 i. ९. after Bhaskarrao’s 
death, He was not so old as to have an interview with Raghuji 
in 1750, if his birth was taken to be in 1745. 


पत्रांक २८ ] श्री भाद्रपद वद्य ३।१६७१ 
सपटंचर २,१७४९ 


~ 


ते 
प्रमोद माद्रपद वद्य ३०।१६७२ 
सपटंबर १९,६७५० . 
यादी हिसेच राजश्री पंतप्रधान रुपये. 


२६५०० भाद्रपद ३ शके १६७१ ता भाद्रपद वद्य ३ प्रमोधनाम सव- 
त्सरे शके १६७२, मु माहे १२०११ 


r 


(२४) 


२५००० मुदल रा 
१५०० व्याज दरसदे ।॥॥॥॥ बिन सूट, 


२६५०० 
२७२५० भाद्रपद वद्य ३० शके १६७१ ता शके १६७२ प्रमोध- 
नाम सवत्सरे भाद्रपद वद्य ३० मा १२ 
२५००० मुदल 
२२५० व्याज दरमाहे दरसेद रा ॥-॥- 
बिनसूट 


ना २७२५० 
५३७५० | 

This is an account of money lent to Pant Pradhan 
Nanasaheb by the Vaidya brothers since 2-9-1749, 


पत्रांक २९ ] श्री प्रमोद 
५ जिल्काद 

अश्वीन शुध ७१६७२ 

सपटबर २६,१७५० 


२३ जिलकाद 
आश्वीन वद्य १।१६७२ 
आकटो, १४,१७५० 


रा, विश्वनाभट वैद्य राके १६७२ मध्यें साताऱ्याहून सांगोल्यास गेठे 
असतां त्यास झालेल्या खचाच्या हिशोबाच्या यादींत त्यांचे मुक्काम दिले आहेत, 
त्यावरून ते खालीं दिले आहेत. शिवराम गदाधर व शिवराम तुकदेव या वेळी 
यांच्याबरोबर होते. 


वार मुक्राम 
५ जिल्काद बुधवार साताऱ्याहून निघाले, 
६ ५ गुरुवार जययामस्वामीच वडगाव 
७ » शुक्रवार झरी 
८ » शनिवार अदपाटी 


(२५) 


९ जिल्काद रविवार सांगोळे | 
१६ » रविवारपर्यंत 9६ 

१७ » सोमवार पंढरपूर | 
१९ ,, बुधवारपर्यत ११ 
२० +» गुरुवार सांगोले | 
२३ ,, रविवारपयत हे! 


The halts of Vishwanathbhat during his journey from 
Satara to Sangola up to October 14,1750. 


पत्रांक ३० ] श्री : २० जिल्काद (पैवस्ती ) 

अश्विन वद्य ५ शके १६७२ 
आक्टो, ८,१७५० 
सेवेसी कृष्णाजी 5यंबक सा नमस्कार, विज्ञापना विशेष येथील वतमान 
ता अश्विन वद्य ५ परियेत यथास्थित असे, यानंतर सातारीयाहून श्रीमंत माहाराज 
आऊ साहिबांकडून दरमाहा करितां हुजरे बसले आहेत, त्याचा मजकूर स्वामीनी 
लिहिला व रा माहादाजी जिवाजी यांणी सांगितले, त्या प्रमान तुमचा दरमाहाचा 
हित्तेब स्वामीक्डे पाठविला आहे तो पाहावा, म्हणजे वर्तमान कळेळ; परंतु त्यास कांहीं 
यैवज पाठवावा म्हणोन स्वार्मीनीं सांगोन पाठविले, तं प्रमागच आहे. याजकरितां 
राजश्री विश्वनाथभट देद्य यांस पत्र पाठऊन दरमाहास रुपये ३५०० साडेतीन 
हजार आणवावे. त्यां पैकी मातुश्री बयाबाई यास रुपये ५०० पावसे पाठवावे. बाकी 
तीन इजार रुपये सातारा पाठवावे. राजश्री सदासिव रघुनाथ यांजकडे पाठवावे, 
ते तेथील खासगदेतून सदरहू रुपये देतील, साल गुग वैद्यांची निशा केली, त्याप्रमाणे 
निशा लागू जाहाली, त्यांत कांही तफावत नाहीं, येवज त्यांचा त्यांस पावेल, त्यांणीं 
दरमाहास जिल्हेकडील खचास पन्नास हजार रुपये द्यावे. त्यांत दरमाहाचे रुपये 
२५००० पंचवीस हजार येणें, त्यापैकी कांहीं येवज दिल्हा नाहीं, त्याचा यैवज त्यांस 
पावला, हाली प्रमाणें दरमाद्दाचा येवज त्यांणी द्यावा. त्या येवजी साडेतीन हजार रुपये 
आणून ते सदहू लिहिल्याप्रमाणे पावयाची आज्ञा केली पाहिजे, रा गोपाळ शंकर 
यांजकडे त्याचा येवज येणें, त्या पैकी आम्हांकडे रुपये १००० पावले, ते आम्ही 
स्वामीकडे राजश्री गोविद सामराज सुभेदार याचे विद्यमाने पेसजी पाठविले 
आहेत. ऐकूण साडेच्यार हजार रुपये वेद्यांकडील नर्वे कजे जमा जालें, येगेंप्रो त्यांस 
सांगून साडे तीन इजार रुपये त्याकडून घ्यावे आगि सतारीयास खाना करावे, 
सेवेसी श्रुत होये हे विज्ञापना, 


(२६) 


Krishnaji Tryambak writes to Pant Sachiv how he should 
arrange to pay the settled monthly instalment of Rs, 4500 
to be paid to Rani Tarabai. Pant Sachiy was to receive Rs. 
3500 every month from Vaidyas. Out of this sum he was to 
pay Rs. 500 to Bayabai of late Janardanpant, The remaining 
sum of 3 thousands was to be sent to Sadashiv Raghunath by 
Vaidyas, The sum of Rs, 1000 received from Ramachandra 
Samraj makes up the whole amount of Rs, 4500. Pant Sachiv 
will newly borrow a debt of 4500 from Vishwanathbhat, 


पत्राक ३१ ] श्री कार्तिक शुध १।१६७२ 
आक्टोबर २०,१७५० 


श्रीमंत राजश्री बाळंभट व विश्वनाथभड वैद्य स्वामीचे सेवेसी. 


सेवक नारों अनंत गद्रे मुकाम भुगाव कर्यात कृतानेक साष्टांग नमस्कार, 
विनंती येथील क्षेम ता कार्तिक शुध प्रतिपदा जाणून स्वकीये लेखन करावयासी 
आहा केली पाहिजे. विपेश स्वामीकडून बहुत दिवस कागदपत्र येऊन सांभाळ होत 
नाहीं, याजकरितां चित उदास आहे. तरी येस न करितां आलिया माणसाबा 
पत्री संतोपवीत असावें. बिग, या प्रांताचे वर्तमान तर श्रीमंत राजश्री रघोजीबावा 
उमरावतीवर आहेत. तेथून श्रीमंत चांदेयास जाणार आहेत. प्रस्तुत नागपुरास 
येत नाही, म्हणून वर्तमान आहे, चांदेयाची फौज चांदेयास आदे. राजश्री 
कासीराव भास्कर यांजकर्डाल वर्तमान तो स्वामीस कळलेच असेल, त्यांजकडील 
येवज येणे त्याचा करार आम्हांसी केला होता. त्याचा मजकूर कोठपर्यंत ल्याइावा ! 
परंतु आतां प्रस्तुत खा उगवतौ दिसत नाहीं. हालीं त्यांचा करार होता, त्याकरितां 
गोपाळ त्यांजकडे पाठविला होता. तो आपणाकडे आला आहे. हा पहिलें व 
हलीचें वर्तमान सांगेल, त्याजवरून विदित होईल. वराड प्रांतांचे गांव व कर्यात 
भुगांव देखीलही कांढीँ राहतील, येता भरवसा दिसत नाही. टेकाडी तो भटजीस 
दिल्ही. हें वर्तमान सेवेसी पूर्वीच दोन तीन पत्री लिहीले होते, त्याजवरून कळलेच 
असेल, टेकाडीच्या सनदा जखापा कोबडा याजबा पाठविल्यात, त्या पावल्या, 
परन्तु त्या सनदांवरी भटजोच्या च्यार ताकिदा आल्या. आतां तो भटजी च 
श्रीमंताजवळ आले आहेत. आपण या ग्रांतास आळे तर उत्तम आहे. आपण आल्याने 


(२७) 


गांवखेडी आहेत ते राइतील, नाहीं तर राइातां दिसत नाहौँ, नारोजी नेगी 
याजकडे दोनंच्यार येरझारा केल्या. परेतु खा देत नाहीं; . आगि देत नाहीं यैसे 
म्हणत नाही, तर येक पत्र नेगांस व येक पत्र राजश्रा वुराणशहाराज यात. 
पाठविलें पाहिजे. कर्यात सुगाव येथील येवज बाकी साल्णापेकी व सालमजकूरू 
पैकीं व रामडेकपेकीं येवज जमा जाहला होता, तो गोपाळा बा हुंडी करून 
पाठविला आहे त्याचा हिसेब आलादिदा पाठविला आहे. त्यावरून कळेल. कसबा 
भुगांव दोनतीन वर्षे सरकारांत पाटीलकी. होती, त्यांस हिशेब पाहातां साल- 
दरसाल सेदोनसे शा तोटा आहे, याजकरितां सालमजकुरीं झुळाजी जगन्नाथ यास 
पाटीलकी दिल्ही आहे. त्यास कसबे याचे पाटीलकीचा कोल कसबे याचा झुलाजाचे 
नांवें पाठविला पाहिजे, सरकारांत यांव ठेविल्यानें सरकारचा तोटा आहे. याजकारता 
सेवेसी लिहीळें आहे. बहुत काये लिहीणे लोम असो दीजे, हे विनंति. न 
Naro Anant Gadre writes from Bhugao to Vaidya 
brothers the following information about the Court news 
and the recovery of money from debtors:— (1) Raghujibawa 
Bhosle 15१9: Amaraoti and means to go to Chanda without 
going to Nagpur. (2) Kese Bhaskar intended to pay money 
from the revenue to be recovered from Alajapur (11112701५1) 
Gopal Anant Gadre will give the detailed account of ir, (3) 
The Sanads of Tekadi were received, but the village was given 
to Shiwabhat Sathe by Raghuji. (4) He requests Vishwanath- 
bhat to write to Naroji Negi and Burhanshaha Raje to pay 
the money. (5) Zulaji Jagannath’s order of appointment, as 
Patil of Karyat Bhugao, should be sent. He will recover the 
revenue of.the villages, 


पत्रांक २२] श्री कार्तिक शुध २|१६७२ 

आक्टोबर २१,१७५० 

श्रीमंत राजश्रिया विराजित राजमान्य राजेश्री बाळंभटबावा तथा राजेश्री 
विस्वेनाथमटबावा वेचे स्वामीचे सोसी. 


सेवक झुलाजी देसमुख कर्यात भुगांब ङतानेक साष्टांग नमस्कार, विनंती 
विनवावया कारने येप्ताजे, येथील क्षेम कुशल स्वामीचे कृर्पेफऋन कारतिक सुध 


५ ] 


(२८) 


द्वितीयापावेतों आसे. स्वामीने आपे सकल सामराजियाचे वैभव लेखकास आज्ञा 
करीत आसले पाहिजे, विशष स्वामीने रा नारोपंत नाना याहास इकडील काम- 
काजाबदल कागदपत्र सनदा देऊन बिदा केलें. ते छ ५ सुध भाद्रपद मासी येऊन 
कर्यात मजकुरास पोहोचलेत, यानंतर कर्यात भजकूरची वगेरे बाकी व हाळी तवजी 
ठाकून पैका वसूल केला, त्याचा हिसोषू हुंडी आलाधि याद पाठविली आहे, आणि 
इकडील वर्तमान ल्याहावें लागत होतें, म्हनऊन खाली मनुशे स्वामीकडे, केसे करावें 
याकरितां केसोपंताकडील येवज व हाली नारोपंताकडील येवज थोडकासा 
हुंडी करून गोपाळाबरोबर पाठविला आहे, तो सेवेसी पोहोचळ आनि मोजे टेकाडी 
मामले रामटेक हे भटजीच्या सनदा वरच्यावर येतात, यामुळे सालमजकूरचा पेका 
वसूल भटजीकडे टेकडीचा होत आहे. याची कांही बावाकइन बंधान होऊन 
डेकाडीच्या सनदा बंदोबस्त करून आपल्या आल्या पाहिजेत, आनि सेवकास बला- 
वल्याबदळ दोनचार पत्र आलीं, याजवर स्वार होऊन येन, येसा विचार धरला, तों 
रा केसोपंत आजारी आस्याड' मासी पडले, यामुळें येन . सेवकाचें न जालें, याजवरी 
स्वामीनें रा नारोपंतनानाबरोबर पत्र सेवकांत पाठविलें जें, स्वार होऊन न येन, 
रा नारोपंत व सेवक येक विचारचा करीत जानें, तरी आपन आज्ञांकित असूं. दुसरे, 
विसापूर प्रांत चांदे येथील मजकूर तरी चेत्रमासापासून धामधूम जाली आहे. तेथील 
कामकाज अवघें बंद जाळें आहे. पुढें चांदे प्रांतास रा श्रीमंतबाबा येतील त्या 
प्रसंगीं बावापासीं आम्ही जाऊन अजै विनंति केली जाईल; आनि जें वर्तमान वल 
आनि होईल, ते सेवेसी लिहिलं जाईल, दुसरे, ठाकरीणचे कनकर वय, येथ सेवकान 
बंद केले आहे. परंतु रा भिकपाडील व ठाकरीण एक विचारें म्हनतात जें, कर्जो- 
मधे ऐवज देला असे, यामुळें आपनास भिकपाटील भये दाखवीत असे. आनि 
कर्जवाम काये केळे, तें कांही आपला त्यान्है रोजगार भिकपाटलाने केला असल, 
आनि ढाकरीणचे कनकर वय तिन्ह दिलें, तें घेऊन जाऊन, येसें म्हनत आहेत, या 
विसई स्वामीचे चित जेसें पडळ तेसं १बंधोनपूर्वक पत्र सेवका आलें पाहिजे, दुसरे, 
रा. नारोजो नेग्याकडील अवेज बाकीयाविसई आपन, रा नारोपंत नाना, यैसे 
तगादा दहापाच वेला केला, परंतु अवेज देऊंदिलाऊं करीत आहेत, आनि नेग्याचा 
कारघार कांही राजयाकडे चालता दिसत नाही, आनि सेमरा रुपयाची हुंडी 
पेशजी ब्रम्हचारी वकलांपेकी करून नेग्याने पाठविली, ते स्वामीकडेस पेसजी 
पेहिचल असल, आनि कसबे मजकूर पाटिलकी रा नारोपंतनानानें आज्ञापत्र घेऊन 
आलें. यास सेवका हट 
पुरवना बंद २ 

कडे लाऊन टका पैसा वसूल करून घेत आहेत. याकरितां कसबे भुगांवचा कोलपत्र 
स्वाभीनें सेवकांस लिहून पाठविलें पाहिजे, इस्तमालत छावनी संचनी उत्तम प्रकार केली 


१ सत्तापूर्वक, 


(२९) 


आहे. सेवेस कळावे म्हनऊन लिहिलें आहे. था प्रांतास स्वामीचे येन होये तरी बहुत 
उत्तमच आहे. १ केसोरीच्या सनदा पाठविल्या, त्याप्रमाणें रा संकराजीपंत कान्हो 
याहाचे स्वाधीन केसोरी (नं) केली असे, आनि + दाहा रुपये सेकडा पटी सालमजकुरी 
व साल मजकूरची पेसकसी येसी गा नरहरपंत यानें लाविलें आहे. परंतु पहावें जे 
होईल तेसं सेवेस लिहून पाठऊन, स्वामीनें रा नरहरपंतास सेवकाविसई व या 
नारोपंत नानाचेविसई पटी पेसकसीयाविसई नरहरपंतास पत्र लिहून पाठविलें 
पाहिजे, जेन्हेंकरून उपद्रो न होये यैसँ जाले पाहिजे, बहुत काये लिहिनें, आपन 
आज्ञाअंकित सेवक असूं, हे विनंति ता छ २ सुध कारतिक, 


+ पुढील मजकूर झलाजीच्या हातचा असे. 

१ केसो हरी. | 

Zullaji Jagannath Deshmukh of Karyat Bhugav gives 
in this long letter the following account of the recovery 
of revenue and debtors, to Vaidya brothers, .( 1) Naro- 
pant Gadre after his return recovered the balance of 
revenue of Karyat Bhugav. (2) The money collected by 
Keso Hari Sawarkar and Naropant Gadre was sent with Gopal- 
pant Gadre by hundi, (३ ) The revenue of Tekadi. of Ramtek 
district was recovered by Shiwabhat Sathe for this year. 
(4) The write was unable to leave, as Keso Hari was ill, 
(5) There was a disturbance at Visapur, (6) He was going to 
see Raghuji at Chande for it, (7) The oppositions of Thakarin 
and Bhika Patil cannot be stopped unless Vishwanathbhat 
writes his final decision, (8 ) Naroji Negi is postponing 
the payment for one reason or other, He does not seem 
to be in the good graces of Raghuji, 


पत्रांक ३३ ] श्री कार्तिक शुद्ध ४। १६७२ 

| आक्टोबर २३, १७५० 

श्रीमत राजश्री बालंभटबावा व तथा राजश्री विश्वनाथभटजीबावा वैद्य 
साहेबांचे सेवेसी. | 

विनंति सेवक सेखजी कृतानेक रामराम, विनंति उपरी येथील क्षेम ता 

कार्तिक सुध चतुर्थापर्यंत साहेबांचे कृपेकरून यथास्थित असे विशेष, रोज मजकुरी 


(२०) 


आपण नागपुरास पावलो, उद्ईक सुगावास रा नारोपंती पत्रे दिलीं होतीं, तीं व 

` साहेबी ज्यांस खतें दिलीं होती, तीं ज्यांची त्यास पोहोचविली, श्रीमंतांची पत्रे पोहो-- 

चाविलीं, रामाजी गिरधर यांहीं करार केला आहे कीं, लस्करांतून अलजपुरास 

` आलियावर कांहीं ऐवजाची सरबराइ करून देऊन, [ऐसा करार केला आहे. व 
सदाशिव हरीने ही करार केला आहे. महिन्या पंधरा दिवसी कांहीं तजवीज करून, 
थोडा बहुत ऐवज देऊन, श्रीमंतांचा व रा संताजी भोसले यांची समजूत जाहालि- 

“यावर कांही तजवीज करून देऊन, व ताईबाईचे कागद त्यांस दिले, यांहीं करार 
केला आहे. दोन हजार जखापास वगेरे देऊन बाकीचा ही निकाल धीरे धीरे होऊन 
येईल, 'खिजमत तर आमची रतालबिताल जाहली आहे. येविसी आम्हीं पत्र लिहिले 
आहे. यैसा जाबसाल त्यांहीं केला आहे. सेवेसी विदित होय. बहुत काय लिहिणे, 
नोकरावर कृपा असो दिली पाहिजे, हे विज्ञापना, 


१ सेवा, चाकरी, २. अनियमित, 

Sekhaji, the trusted servant of Vaidyas writes what he 
did after reaching Nagpur, He informs'them what was settled 
about the recovery of money from Ramaji Girdhar and 
Taibai Kolhatkar, Bhaskarrama’s wife, Ramaji Girdhar ex- 
pected to pay some amount after the friendly relations of 
Raghuji and Santaji Bhosle are established, 


पत्रांक २४] श्री कार्तिक शुध १० शके १६७२ सोमवार 
ऑक्टोबर २९,१७५० 


श्रीमंत राजश्री बाळंभट दादा ता राजश्री विस्वनाथभट दादा स्वामी 
वडिलांचे सेवेसी. 

पो सेवक गोपाळ अनंत दोनी कर जोडून सिरतां नमस्कार, विनंति उपरी 
येथील कुशल ता कार्तिक सुध १० सोमवार जाणऊन स्वकीये लेखन केलें पाहिजे, 
विशेष स्वामीकडील वर्तमान कलो येत नव्हते. त्यास सेखजीबरोचरीं पत्रे पाठविली 
तें पावली. ज्येच त्यांस दिलीं, सकल वर्तमान जाखापा व सिवापा तुमचे कडेस 
गेले आहेत, सकळ वर्तमान सांगतील. आम्हाकडील वर्तमान रा नारोपंतदाजी 
तुम्हांकइन आले, त्या बरोबरी जें पत्र स्वामीने पाठावेलें, त्या पत्रावरूनी पूर्वी रो 
रामाजी गिरिधर याङडेस तगादा करीत होतो, त्यास त्यांणीं करार केला होता की त्याचें 
कर्जे सरकारांत गुंतर्ले आहे, ते उगवले म्हणजे तुमचे खो देऊं, त्यास श्रीमंत बाबा साहेब 


- (३१) 


या प्रांतांत आले. त्यांचे भेटीही जाहाल्या. याउपरी अलजपुरीचे सुभा, आस्टी 
- आमनर पा मजकुराकडेस जाणार आहेत. .त्यांचे लस्करांत रा रामाजी गिरिधर 
आहेत, त्या कडेस येक वेल जातों. काये जापतताळ करतील तो पाहतो. रा दिले तरी 
हुंडी करुनी घेऊन येतो. रो सदासिव हरी यांतही तगादा केला होता. - त्यास 
' त्यांगी मान्य केळे होते की, रो संताजी बावा व श्रीमंत बावासाहेब यांचे 
ठीक जाइल तरी रो उगावा करुनी देऊं. त्यास मामला ठीक जाहाला नाहीं. 
त्याकडील झो प्रस्तुत उगवत नाही. तेही मोगलांचे लस्करांत आहेत. रो 
ताईबाईकडील वर्तमान तरो त्याकडील मामलत बशाड प्रांतीचे काडिली, 
त्यामुळें ताईबाईचा श्रमक्राल जाहाला. त्यामुळे रो प्रस्तुत उगवत नाहीं. 
ताइबाई निघोन रा श्रीमंत बावासाहेबाकडेस लस्करांत चांदे प्रांतास गेली, 
दरम्याने रो रघुनाथभटजी पडिले आहेत, ते घेऊन गेले, तमाम ताईबाईकडील 
गाव मोकासा होते. ते दूर केले आणि सरकारांत ठेविले, तुम्हांस वर्तमान कलावें 
याकरितां लिहिलें आहे. तुम्हांकडीळ गांव मोजे लाखणवाडा दूर केला. म्हसांग 
दूर केले, रो महादाजी नारायण व रा शिवाजी दादाजी यांणी बालापूर व 
-आकोलळें साल मजकुरी पा कमाविसी केली आहे. त्यांचे भरणीयास दिले. बाकी 
गाव वराड प्रांतीचे मोजे राहाटगाव कर्यात मवाड तुम्हांकडेस करार करूनी 
सनदा गुदस्ताप्रमाणें करूनी घेतल्या, त्यास नांदगाव पेठ गा कृष्णाजी गोविंद 
यांचे स्वाधीन, तमाम वराड प्रांत केला. नाँद्गाव पेड येथील कमाविसी रो 
कृष्णाजापंताकडेस जाहाली. त्यांचे तरफेनें कमाविसदार रो मोरोपंत पाठविले 
आहेत, त्यांचे खटखट रहाटगावविसीं करितों, म्हणतात की, नदरघासद्राणा व 
च्याहरम तुम्ही घ्या, बाकी जो ऐवज होइल तो आ (प) ण घेऊं, ऐसी खटखट 
आहे. तुम्ही पत्र लिहाल तरी रां कृष्णाजी गोविद यास लिहिणे. मवाडीचें वर्तमान 
तरी गुदस्ताचे बाकी राहिली आहे, त्यास साल मजकूर दरोबस्त सनद करून घेतिली 
आहे. रो नारोपंताकडेत पाठऊन देतों. तुम्ही लिहिलें ,कौं, उठोन येगे, त्यास 
वाटखर्चीस जागा नाही, म्हणऊन राहिलो. त्यास स्वाम न आरळे. आनां आपण अरजे 
कोणापारसी करावा, कृपा करूनी सांभाळ कराल, तरी बहुत उत्तम आहे. रा केसोपंत 
येणार आहेत या बराबरी आपणही येतों, सकल वर्तमान गोपाळजी सांगतां कला 
येईल, पत्नी बिस्तार कोठवरी लिहावा ! भेटी होईल तो सुदीन जाणावा, बहुत काये 
लिहिणे, कृपा लोम असो देगें हे विनंति. 
रो रामचंद्रपंत दादास सां नमस्कार, लिखितार्थ परिसोन लिहोन पाठवणे, 
हे विनंति, ` 

Gopal Anant Gadre writes to Vaidya brothers the follow- 
ing information :— 


(३२) 


(1) Taibai Kolatkar lost her Mamlat of Berar and 
Krishnaji Govind was made the Mamlatdar of the same, 
(2) Taibai saw Raghuji at Chande to get this injustice set 
right. (3) Mahadaji Narayan Ponkse and Shiwaji Dadaji 
got the Kamavisi of Balapur and Akola, (5) Ramaji Girdhar 
agreesto pay the money when Raghuji and Santaji have settled 
their dispute, (5) Lakhanwada and Mhasang were lost to 
them, ( Vide P. D. 20, Pp. 1918 and 1937). 


पत्रांक ३५ ] . श्री शकर छ १६ जिल्हेज . 
कार्तिक वद्य २।१६७२ 
नवंबर ५,१७५० 


राजश्रिया विराजित राजमान्ये राजश्री विश्वनाथभटजी स्वामीचे सेवेसी. 


सेवक कृष्णाजी गोविंद कृतानेक सा नमस्कार, विनंति उपर येथील कुशल 
ता छ, १६ माहे जिल्हेज मु ठाणे पातुर जाणोन स्वकुशललेखन करीत आसिलें 
पाहिजे, विशेष बहुता दिवसी स्मरणत्वें पत्र पाठविले तें पावोन बहुत संतोशावाति 
जाहली. येसेंच निरंतर पत्रीं संतोशवीत आतावें. यानंतर पत्री कितेक घरकृत्य व राज- 
कृत्य लेखन केलें तं सविस्तर कळों आलं. येच रीती दिनचयंचें वृत साद्यंत लिहीत जावें, 
वरकडघरा चा रुपयाचा मजकूर लिहिला, त्यास पूर्वी स्वामीस घर बांधावयासी सांगितलें 
होतें, त्यास तीन सवत्सर जाद्दाले, आतां बतीससे रुपयाविसी लिहितां हें आपूर्व, कललें 
पाहिजे. +बरे भेटीनंतर कलो येईल बहुत काये लिहिणें हे विनंति, 


+ पुढील मजकूर लेखकाच्या हातचा. 

Krishnaji Govind Gore had to pay Rs. 3200 for the cost 
of the house which Vishwanathbhat was asked to build at 
Wai. It is to be marked that Vaidyas of Wai and Kolatkar of 
Pandewadi had taken with them many families of Wai side 
‘to Berar who rose to a high position in the Bhosle admini- 
stration, 


(३३) 


पत्रांक २६ ] श्रीसांब्रा ` ` मार्गसीषे शुध १०।१६७२ 
नोवेंबर ३७,१७५० 
राजश्रियाविराजित राजमान्य राजश्री लक्ष्मणपंत स्वामी गो. 
सेवक महादजीराम दामले कृतानेक सां नमस्कार विनाति, येथील क्षेम 
ता. मागंसीर सुध ददामीपर्यंत सुखरूप असो विशेष, येथील मजकूर तर काल दोन. 
प्रहरी दिवसात श्रीमंत रामराजे आईसादेबांचे दर्शन करून पोशक देऊन -मोरचेल 
करून दोन घटिकापर्येत येणे प्राँ होते, मग पूर्वस्तलास पूर्ववत्‌ प्रों आतां असेत. - 
राघोबा अद्यापि आला नाहीं. याचा विचार काय तो लिहून पाठवणे, वरकड मजकूर 
तर अद्यापि श्रीमत व निजा(म)ळी एसि गंगेवर आहेत यानंतर तुम्ही लि कीं, 
साइत्याचा मजकूर तुम्ही त्थि कीं, मोहरीस लिहून पा आहे, म्हणून लि, तर 
धातुपोषण लिगा तर हेंच तुम्हांस उचित आहे. रजेश्री चिमणाजीपंतास सांगणें 
कीं, उधारपाधार वसूल करीत जार्णे, येवेलेस आपण वसुलास जावे म्हणजे काय ऐसें 
म्हणतील तर उर्दाम करावा तेव्हां त्यांचे माथा प्रकार वसुलाचा आहे तर वसूल करणें 
आणि उधार कोणास माल एकंदर न दीजे हे विनंति. 
रा चिमाजी बिठल जोसी स्वामीस नमस्कार लि परिसोन उधार वसूळ 
करावयास अंतराय न कीजे, माणूस उत्तम चांगलें मिळालें तर ठेवणें, उधार कापड 
कोणास न देणें हे विनंति, 
Mabadaji Ram Damle from Satara writes to Laxman 
Ballal Joshi the behaviour of Ramraja with Rani Tarabai. 
Nanasaheb and Nizam were near the'river Godavari at this time, 


पत्रांक ३७ ] मार्गशीर्ष छा १०।१६७२ 
नवंबर २७,१७५५ 
श्रीमवाणी शंकर प्रो, 

राजेश्री बाळंभट (व) विश्वनाथभट वैद्य यांचे सेवेशी, .. 
कृष्णाजी ना जोशी नमस्कार, उपर आमचा आयैवज तुम्हांकडे. वेदमूर्ती विणायेक 
दिक्षितका रुपये २००० अक्षरी दोन हजार रुपये, रा दाकराजी ना पोतदार, दिए 
श्रीमंत राजेश्री पंतप्रधान, यांत दीजे, मारगेस्वर श्रुध १० दशमी मोमे+हे विनंती. 

+ पुढील ' हे विनंति? शब्द कृष्णाजी नाईकाचे दिसतात, 

Krishnaji Naik Joshi asks Balambhat and Vishwanathbhat 
Vaidya to pay out of his money to Shankaraji Naik Potdar, 
the agent of Pant Paradhan, for Vinayek Dixit, Rs, 2000, 


(३४) 


पत्रांक ३८ ] श्री+शंकर प्रसंन १० मोहरम 
मार्गेतीष शुध १२।१६७२ 
| नोर्वेबर २९,१७५० 
श्रीमंत राजश्री पंतसर्चा व स्वामीचे सेवेसी. 
सेवक भवानीशंकर मोरेश्वर राजाज्ञा कृतानेक नमस्कार. विनंती उपरी 
बदल देणें वेतनांत रा विश्वनाथभट वेद्य यांस रुपये ४१६॥ च्यारशे साडेसोला 
रुपये देविले असत. ऐवज सालमजङूर हाता चेत्रमास पैकी प्रविष्ट करून पावलियाचें 
कबज घेतले पाहिजे, छ १० मोहरम सुहूर सन इहीदे खमसेन मया आलफ, बहुत 
काय लिहिणे + लोम असो दीजे हे विनंती पर, बार बार 
+ पुढील मजकूर लेखकाच्या हातचा. 
Bhawani Shankar Moreshwar Rajadnya writes to Pant 


Shachiv to Pay Rs. 416 Annas 8 to Vishwanathbhat Vaidya 
as the instalment of Chaitra, and get a receipt for the same, 


पत्राक ३९ ] श्री २२ मोहरम 
मार्गेसीष वद्य ९१६७२ 
डिसेंबर २१,१७५० : 


| शिका 
पत्रावर दुह्देरी श्री चरणी 
अष्टकोनी यिका तत्पर नाराय 
व मोतेब णजी कोकाटे 
निरंतर 


राजश्री बाळंभटबावा व राजश्री विश्वनाथ बावा वेद्य गोसाती यासी, 


दा अखंडितलब्रमी आलंकृत राजमान्य श्रो नारायेणजा कोकाटे हवालदार व 
कारकून किले मनमोहनगड दंडवत व सां नमस्कार. विनंती येयील कुशल जाणून 
स्वकीये कुशल लेखन केलें पाहिजे, विशेष आपण राजश्री राम चंद्रपतासमागमे 
श्रोमंत राजश्री पेताचे व आपले पत्र पाठविले तें पावें, लिदिळें की, गडबडेचा प्रसंग 
जाला आहे, याकरितां जागियाची सोय करून द्यावी म्हणून ल्या, त्यावरून रा राम चंद्र- 
पंतासमागमें येऊ गडकरी देऊन माची व पाथरवाड़ी दाखविली, उदकाची अनुकूलता 


(३५) 


विषेश नाही. त्याहीमध्ये आपले विचारें येथेच यावेसे जालें, तरी लक्ष प्रकारें यावे. 
सविस्तर वृत राजश्री रामचंद्रपंत सांगतील, त्यावरून कळेल, बहुत काये लिहिणे. कृपा 
लोभ असो दिल्हा पाहिजे. छ, २२ माहे मोहरम हे विनंतीपर, सारांश गोष्टी; कोणेविसी 
यथानशक्त राहिल्यास आळस होणार नाहीं. कृपा असो दीजे हे विनंती. 


क्य 
सुद्‌ ` 


There was a disturbance in Maharashtra owing to the 
rebelious attitude of Damaji Gaikawad, The Vaidyas were 
searching for a quiet place like Manamohangad called . 9150 
Kelanja in Bhor State, for leaving disturbed portion, such as 
Wai or Satara for the time being. 


पत्रांक ४० ] श्री प्रमोद पौष १६७२ 
डिसेबर १७५० 
राजश्री विस्वनाथम(ट) स्वामीस 
विनंति उपरी राजश्री बाबूजी नाईक निरोप घेऊन जेजुरास आले 
सनापर्तास निरोप जाला, त्याजकडील हरबाजी नाइक ठेविले व दाभाडिया- 
कडील मल्हारपंत ठेविले, ते समई राजश्री बाळंभट यांनीं त्यांस पुसिले, त्यात 
उत्तर दिल्हे कीं, आम्हांकडे पाठवणे, तर तुम्हांस पाठवणे, ते व आपण बा जाऊन 
कितेक बोलणें चालणे आहे त्यात आपला व त्यांचा योग तेये होईल, त्यास त्यांचें 
आनमोदन बसें प्रकारे घेऊन त्यांचें पत्र आम्हांस द्यावे की, तुमचे [बरजादास 
पाठऊन देगें, धंदा करतील, किंवा येस पत्र न देत तर चिरंजीवास पाठवणे. त्यांचे 
आपण चालऊ, तुमची त्यांची जैसी बोली होईल तैसा सिधांत करणे. येविसीची येश- 
कोर्ती आपली आहे. जनांत हासे आमचें झालें आहे, ती उजागरी करणार आपण आहेत 
व उदाजी पवार यांजकडील टीकबोली करून खंडोपंताबा प्त्रे देऊन रवाना 
करणें व खर्चास व येक वस्त्र देवणें हे विनंति. 
The date of the letter and the name of the writer is 
uncertain, The matter discussed is important, Vishwanathbhat 
is consulted by the writer, 


६] 


es 


(३६) 


पत्रांक ४१ ] न श्री ५ सफर 
प्रमोद पौष शुध ७१६७२ 
पत्रावर दुहेरी अष्टकोनी - डिसेबर २४, १७५० 
सिक्का व मोर्तब मुधोजी श्री 
भोसले यांचा, शाहु राज 
प्रसादेन रघूजी 


सुयशोधरः त 
त्सूनोस्तु मुधोना 
ख़ त्वेषा मुद्रा वि 
राजते भद्रं, 
राजश्री विस्वनाथमट वैद्य गोसावी यांसि. 
दा अखंडित लक्षुमी अलंकृत राजमान्य ्रो मुधोजी भोसले दंडवत. विनंति 
उपरी येथील कुशळ जाणून स्वकीये कुशल लिहीत गेळें पाहिजे विशेष, आम्ही तुम्हां- 
कडे संक्रमणाचें तील शकेरायुक्त थैल्या व लाखोटे प्रथकाकारें पाठविले व राजश्री 
स्वामीचे तील व पत्र, वाडियांतील थेली व पत्र पाठविलें आहे, हें घेऊन राजश्रीस - 
पोइचऊन पावळियाचें उत्तर पाठवर्णे व लोकांचे कागद व थेलिया पाठविल्या आहेत, 
त्या ज्यांच्या त्यांस देऊन उत्तरें सत्वर खाना करणें, अनमान सहसा येकंदर न करणें, 
जाणिजे छ, ५ सफर + बहुत काये लिहिगे. हे विनंति. 
/ मोतो 


तेव ` 
RY 


काळेकृत नागपूरचा इतिहास, पान ५५१ 
मधील शिक्क्यांतील मजकूर वर दिला आहे. 
Mudhoji Bhosle sends in small bags of sugarcoated 
sessamum of Makar Sankrant to be handed over to Ramraje 
and also to other persons through Vishwanathbhat Vaidya, 


पत्रांक ४२ ] श्री ११ सफर इहिदे खमसैन 
पोष्य शुध १४) १६७२ 
डिसँचर २०, १७५० 
आज्ञापत्र राजश्री पंतप्रतिनिधी ता मोकदमानी मोजे खोडद ता तारगाऊ 
~ » ७ 
सुहुर सन इहिंदे खमसैन मया व अलफ, मोजे मजकूर राजश्री बाळंभट व राजश्री 


(३७) 


विश्वनाथभद वेद्य यांजकडे इनाम आहे, त्याप्रमाणें मोजे मजकुराचा वसुल मार 
निलिकडे सुधा मत देत जागे छ ११ सफुर निदश समक्ष, | 
सुरू सुद 
८ बार 
शिक्का व मोतेब शिक्का 
अष्टकोनी, दुहेरी | 
श्री आई आदि पु- 
र्ष त्रा राजाराम 
छत्रपती स्वामी कृपा- 
नीधी तस्य श्री निवा- 
स गगाधर प्रात 
निधी, | | 
This is an order issued by Jagajiwan alias Dadoba Prati- 
nidhi to the Mokadam of Khodad that as the village is an 
Inam to Vaidya brothers, they should receive the revenue of 
the village without interruption, | 


(३) लेखना 


वधिरयम्‌ 


पत्रांक ४३ ] श्री+शंकर मार्गशीर्ष १६७२. 
डिसेबर १७५० 
राजश्रिया विराजित राजमान्य राजश्री विश्वनाथभटजी स्वामीचे सेवेसी, 


सेवक कृष्णाजी गोविंद कृतानेक सिरसा नमस्कार, विनंति येथील कुशल 
जाणोन कुशल लेखन करीत असावे, विशेष, स्वामीनी पत्र पाठविलें (तै पाव ळें ) पत्रार्थ 
अक्षरशाह्या कळो आला, श्रीमंत राजश्री पंतप्रतिनिधि यांचा मजकूर लिहिला, तो 
कळो आला. या प्रांतीर्चे वतमान तर (यजमा )नाचा व येवनाचा हर्घामर्ष आरंभिला, 
परंतु आपले कृपेकरून उभयेतांचे सख्य उत्तम प्रकारें जाहाले, त्याचें वर्षमान 
आपणांस परस्पर कळलेच असेल, प्रस्तुत श्रीमंत सेनासह वर्तमान नागपुरास आहेत, 
राजश्री ८ > > > श्रीचे यात्रेस तुळजापुरास > > रायाजीबावा 
यांचें सख्य करून »< » गिरीचे महाली ठाणी श्रीमंतांची होती. < ल 
देववून बंदोबस्त करून दिल्हा, पुढें > १८ समाधानपर्णे राहावें, यैसा विचार 
> ?८ नंतर राजश्री राणोजी बावा भोसले सप्तऋषीहन आल्यानंतर राजश्री 
. संताजी बावा भोसले यांचें सज्य करून मारानिलेचे हस्तकी दिल्हे. त्यांत कृत्य 
% रोज वराड प्रांती उपद्रव न » वा यैसा > जाहाला. त्याहास 
जामीन त्यांची मातुश्री व रायाजीबावा राहिले आहेत. ईं वर्तमान कळावे. दुसरें, 


(३८) 


[oN 


वरकड वकिली व सिकेनिस्ती व पोतदारीचे > > आणिखी, कितेक वृत साद्यंत 
राजश्री (नारोपंत) आपनांस लिहितील, त्यावरून कळों येइल, ५ >» लेविसाँ 
किमपि चिता न करावी. आपल्या > नाचा विचार व दरबारी व राजकी वर्तमान 
व घडेल तें सविस्तर लेहून पाठवणे, म्हणजे % १८ > लेले पाहिजे. तुम्ही 
१८ % % बहुत काय लिहिणे, > > १८ नारोपंताच्या पत्रावरून अर्थ 
कलो येईल. द्वे विनंति. 

Krishnaji Govind, the Mukhatyar of Tai Kolatkar writes 
to Vaidya brothers the following information :—~ 


(1) The Nizam and Raghuji have settled their differe- 
nces and became good friends, (2) Raghuji arrived at 
Nagpur and after giving the possession of some villages of 
his ownership to Rayaji, his enmity was brought to an end 
(3) Ranoji returned from Satara and agreed to stop giving 
trouble to Santaji Bhosle in Berar, His mother and Rayaji 
stood security for his future conduct, 


[+1 


पत्रांक ४४] श्रा माघ १६७२ 
त फेब्रुआरी १७५१ 
श्रीमंत राजेश्री बालंभट बावा व राजेश्री विश्वनाथ बावा स्वामीचे सेवेसी, 
विनंती सेवक बिढळ जिवाजी इतानेक साष्टांग नमस्कार, विनंती उपरी 

येथील कुषल लेखनआञज्ञा केळी पाहिजे, विषेश, सामान रवाना केलें, मध वजन ||" 

दाहा मण, नारळ सुमार ५०० पाचसे, पानें सुमार १०००० दाढ हजार, वासे ३०० 

तीनसे, कारवी भारे ५० पनास, मेढी १० दाहा, येणेप्रमाणे रवानगी केली आगे आरे- 

प्रमाण गोपालगडास गेली, तथून जयगडास जाऊ. तथून विजयदुगास 
जाऊन येतो आगि आठा दिवसी सेवेसी येतों. स्वामीस कळावे म्हणऊन लिहिले असे, 
बहुत काये लिहिणे हे विशापना- 

Vithal Jiwaji Thorat sends articles from Konkan to 

Vaidyas at Wai, for the marriage of Anubai and the thread 

ceremoney of Baburao, The quantity of honey sent is 10 


Maunds, which may be for yearly expense. 


पत्रांक ४५ ] श्री प्रमोद, पोष शके १६७२ 
| जानेवारी सन १७९१ 

राजश्री रामचंद्रपंत स्वामीस. हु 
विनंति उपरी, तुम्ही पत्र राजश्री सिवाजीपंत यांच्या माणसांबरोबर पाठविलें 
तें पावर्ले व सखलादा दोन गज सात पाठविल्या त्यां पावल्या, श्रीमंत राजश्री पंत 
सचीव यांनीं पा सुपेपैकी च्यार वेठ्ये एक माही, सालाबादप्रों देविले आहेत. 
त्यांची सनद पाठविली आहे तरी राजश्री सिवरामपंत यास त्यांचें पत्र सुपे यास घेऊन 
संताजी सिदा यास पाठऊन वेठ्ये जलदानें येत तें केलें पाहिजे. आम्ही पुणेयास 
येणार त्यास, अद्यापि पाय बरा जाहला नाहीं, दो चो रोजांत कांहीं बरा जाहला 
म्हणजे येतों, मातुश्री आईसाहेब सातारियास निघोन येणार, त्यांस बरोबर कोण 
कोण येतात, कर्धी निघणार तें लिहिले पाहिजे. बहुत काय लिहिणे. लोम असो दीजे, हे 


AN 


नांत, 


~ 


The writer probably from Wai asks Ramchandrapant 
Karkare who was at Poona, the information, when Rani 
Tarabai comes to Satara from Poona, & who are to accompany 
her, This is probably after the ascendeney of Ramraja to 
the throne of Chhatrapati, 


पत्रांक ४६ ] श्री -१४ सफर 
पोष वद्य २१६७२ 
जानेवारी २,१७९१ 
वेदमूर्ती राजश्री विस्वेनाथभटजी वैद्य स्वामीचे 


, सेविसी सेवक बाबुराव मोरेस्वर सां नमस्कार विनंती उपरी, येथील कुशल 
ता पांश वद २ मुकाम चेरद्वापूर जाणऊन स्वकीये कुशल लेखन केलें पाहिजे, विशेसु 
स्वामीचे रुपये सातसे पन्नास आम्ही घेतले होते. त्यांस हुंडी वेंकाजी शामजी 
उमदी वर रा ७०० साताऱ्याची पाठविली आहे व राजश्री महांदेवभटजी 
पटवर्धन यांचे ऐवजांत खा पन्नास ५० पाठविले आहेत. त्यापासून घेऊन येकूने 
साडेसातशे रुपये घेऊन पावलियाचें उत्तर पाठविलें पाहिजे. आपन पदरचे असूं कृपा 
लोम असूं दीजे, बहुत काय लिहिन, हे विनंति, रो छ, १४ माहे सफर पौरा वद्‌ २ 
शके १६७२ प्रमोदनाम सवसरे, 


(४०) 


Baburao Moreshwar requests Vishwanathbhat to receive 
Rs, 700, sent by a cheque throngh Venkaji Shamji Umadi 
and Rs. 50 from Mahadeobhat Patwardhan and acknowledge 
payment of Rs, 750. 


-पत्रांक ४७] श्री प्रमोद पोष व. ५1१६७२ 
। जानेवारी ५,१७५१ 
वेदमुहूती राजश्री विश्वनाथभट वैद्य स्वामिचे सेवेसी. 
पोष कृष्णाजी वामन सा नमस्कार, विनंती येथील कुघल ता पौश वद्य 
पंचमी मंदवारपर्यत कुषछ असो विशेष, आपण पत्र पा पावलें. तुपाविसी लिग त्या- 
वरून आठेचालसी वजनें 4३) सव्वा आठ मण रवाना केळे आसे. बाकी तूप राहिले 
तेहि लवकर न्यावयासी पाठविलें पाहिजे, भात आपण थोडेच ध्यावयासी सांगितलें, 
त्यावरून वीस शा चें भात दाहा पायली प्रा घेतले आहे. आम्ही पालीस प्रस्तुत 
आहों. माघारे कोळे यास जाऊ, आगि लेहून पाठऊं, तेव्हां उंटे अगर बेल पाठविले 
पाहिजेत. हाळीं भात ध्यावें तरी आढ पायळी धारण जाली, आणि मिलतही नाही, 
ऐस आहे. वरकड आम्हीं मामला करून घेतला आहे. भरवसा तुमचा धरिला आहे. 
सूचना लि। आसे. दिले पा, गरज लागली तरी चिटी करून पाठऊं, उत्तर पाठवीन, 
कृपा असो दिजे हे विनंती, 


The letter gives the rate of rice as Io payalis per rupee, 


पत्रांक ४८ ] श्री २१ सफर 
पोप वद्य ८। १६७२ 
_ जानेवारी ८, १७५१ 


राजश्रियाविराजित राजमान्य राजश्री बाळंभट वेद्य व तया राजश्री 
विश्वनाथभट वैद्य छानी गोसावी यांसि. 

पो कृष्णाजी ्यंवक्क नमस्कार विनंती. उपर येथील कुशल ता, छ, २१ 
सफर जागऊन स्वकीये कुशल लेखन करीत गेलें पाहिजे. विशेष, तेथून इकडे राजश्री 
रंगोपंत आले, त्यांनीं तेथील साविस्तर वृत्त सांगितळें, त्यावरून कललें, येसी यात 


(४१) 


आपणांस कलावें म्हणोन स्मरणार्थ ल्याहार्वे छागलें कीं, लष्करांत सांगोठीयावर 
असतां स्वामीच्याच चित्तानुरूप जाळे कीं, येवज बोलीप्रमाणें तुम्ही सरकारांत द्यावा. 
तुम्हांकडे निशाही करार केल्या, त्या तुम्हांकडे घ्याव्या, त्याप्रमाणेंच येते समई 
साताराही करारी करून आपणांकडे सरकारच्या येवजाची निशा करार केल्या, बोली- 
प्रा आम्हांकडून तो अंतर पडिले नाही. आम्ही इकडे आलियावर तुम्ही बोलीप्रमाणें 
येवज घ्यावें. त्यास हुंडी देतां ते फिरते. दोन तीन हुंडिया फिरल्या, रो गोपाळ शंकर 
याची निशा तुम्हांकडे जाली, म्हणोन आम्हांस दिसतें आणि तुम्ही लिहितां कीं, निशा 
झाली नाहीं, तरी त्याच्या पत्र लेहून घेतळें आहे, तेंही ठेवून चेतलें, तें पत्र 
आपल्यापाशी कैसीयास ठेविलें १ पत्र माघारे द्यावें होतें, म्हणजे निशा त्यांजकडीछ 
आणवितों, तैसेच रास्तियांस वेवज तुम्हां देखत .जितका करार देविला तो न 
देतां त्यांस येवज बहुत दिल्हा. तेव्हां त्यांजकडेही तुम्ही सालमारी यैवज 
ध्यावयाची बोली केलीच असेल; येस असतां तुम्ही इकडे येवज आम्ही आणविला 
तो यावा, त्यास तोही येतां दिसत नाही, अथवा दरमाहासही येवज देत 
नाहींस. तेव्हां पूर्वील वचनोक्त तुम्हांकड्न फिरली काँ काय ! जरी आपण पूर्वी करार 
येकीकडे ठेऊन दुसराच मनसबा आरामेला, तरी पुढें विचार काय केला ! तेथें खाबंद 
आहेत व आपण आहेत, तुमच्या आमच्या वचनोक्तीचे करार चालेना, तेव्हां आम्हां- 
कडून विपर्यास जाला, किंवा तेथील कारभाराच्या अन्वये जाला! तेव्हां आम्हांकडे 
यांचा दोश आहे कीं का, --श्री २ (पुरवणी )-- हा अर्थ चित्तांत 
आणावा, तुम्ही आम्हांस लिहून पाठविले कीं, दहा इजारांचें खत येजमान न देत, तेव्हां 
आम्ही १जातखत द्यावे कीं केसा अर्थ १ सरकारचा कारभार या प्रांतें आलियावर 
भोरपकर येऊन बेसले आहेत काँ, किल्यास येऊन बेगमी करावी, या प्रांतीचे 
किलाचे गवगवे पडले आहेत यांस येवज पाहिजे, त्याचा उपाये काय?! तुम्ही येवज 
द्यावासा करार होता. तो अर्थ येरीतीचा झाला, राजश्री मोरोपंतापारी येवज करार 
केला. तेव्हां त्यांचे द्रोही होऊन येवज केला, तो बोलीप्रमाणें खर्च न करितां मनास 
येईल तेसा पैका खर्च केला आगि त्याच्या कामानिमित्त आम्ही श्रीमंत पेशवे यांज- 
कडे जावें..आम्ही त्यांजपासून पैका घेतला थाजकरितां आम्ही त्याचे लढे गुंते वारावयास 
पेशव्यामागे जावें आणि पैका आला तो तुम्ही खर्चे करावा, दरमहाचा व गड 
किल्याचे बेगर्माचा येवज कजेदारांस याळ आणि आम्ही कारभारी म्हणोन आम्हांवर 
कजेदारांच्या वराताकरिता. रत्नपारखी यांची वरात केली, पुढेंही काय काय वराता 
करणार! यास यैवज आम्हांकडे कोणता ध्यानांत आणिला आहे! पूर्वील राज्यमार 
होता कीं, गड किल्यास कोण पुसतो! गडास काव्या लावणें यैसे पार्थीवच म्हणत 
होतें. आतांचा कारभार तेसाच आहे कीं काय? पर्वतवासीयाचें आतां मनोधारण 


१ स्वतःच्या जबाबदारीवर केलेला करार, 


(४२) 


रक्षून त्याची बेगमी करून न दिल्ही तर पुढें गत काय £ गडकरी हातचे गेले म्हणजे 
बरें कीं काय ! तेर्थेच मनसबे केसे जाळे आहेत, हैं स्वामीस ठावकेंच असेल. येजमान 
व तुम्ही तेथील अन्वये म्हणत असाल की, तुम्ही वावगा गवगवा गड किल्याचा 
कासीयास मनास आणिता १ पूर्ववत प्रा स्थलोस्यलीं असिल्या पदार्थात संपादून घेतील 
हूँ बरेच. परंतु आतांचा प्रसंग पाहिल्याप्रमाणे नाहीं. परचक्र नाहीं, स्वचक्र आहे. तेंच 
कठिण आहे. या जिल्याचे रूप आहे ते किल्यामुळें आदे, किल्ल्याची अनस्था जालि- 
यानें पुढें बरें नाहीं, श्रीमंत राजश्री बाजीराव अमात्य यांजकडे इकडे जिल्हाकिले 
नाहींत कीं भाहेत! हें चित्तांत आणावे. त्याजमुळे दरबारी त्यांचा अगत्यवाद आहे 
तोही जागतच आहेत. तरी याउपर आम्ही ल्याहावेस नाहीं. गडकिल्याच्या समजा- 
विशीस व दरमाहास येवज तुमच्या विचा च योजिला, तो तुम्ही कारभार मोडिला, 
पुढें याचा विचार काय? तो पुती ध्यानांत आणून उत्तरें लेहून पाठवणे, जर आपल्या 
वचनाप्रमाणे चालावेसे “श्री ३ (पुरवणी) आसिलं तरी दरमहास 
थेवज राजश्री गोपाळबाबाकडे लागेल तो देगें. व आम्ही येवज आणविला होता तो 
पाठवणें असिला तरी लेहून पाठवून देणें, माणसें पाठऊन आणऊन राजश्री गोपाल 
शंकराकडील निशा जाळी नसली तरी त्याचा कागद घेतला आहे, तो इकडे पाठवणे, 
म्हणजे तें पत्र त्यांजकडे देऊन त्याची निशा करून घेऊ, सुरळीत बोलीपर चालो 
द्यावे. नाहीं तर आमचा दुराग्रह नाहीं, चित्तास येईल तें कीजे, दाहा इजारांचें खत 
येजमान तेथे देत नसिले तरी हिशेबी जमाखचें आहे. रुपये सरकारांत जमा आहेत, 
खासगत खर्चास कोण्ही घेतले नाहींत, हें आपणांसही ठावके आदे, याजकरितां नसत्या 
दिकती चित्तांत न आणितां येथोचित बोलीप्रों साफ चालो द्यावें किंवा आम्हांस 


oes 


तऱही काये तें साफच लिहिले पाहिजे, तुमचा विचार तुम्हांकडूनच फिरला, आम्हावरी 
शब्द नाहीं. यानंतर तुम्ही खासगत आपला मजकूर नागलीचा लिहिला तर नागली 
पावतील, दाणे जमा होतात. गुंता नाहीं व लग्नसाहित्य वाईत करवावे, म्हणोन 
लिहीले, तरी गडकरी आतां वेठेबेगार करितात येस नाहीं वासे पाठवावयास अनुकूल 
पडत नाहीं, किरकोळ वेठबेगार थोडीबहुत व बुरूड काम यैसे मनात आणून फाल्गुन 
मासी लग्ननिश्रयें पाठवून देऊं. मावल प्राते रयेतेवर सबै कसाले सोसतात, यैसे नाही. 
रो मोरोपंताऊडील वेठबेगार येत नाहीं व अथवा सुपे वगेरे देशचे मादाळ, तेथील 
प्रात आहे. नाही दें टावकीच आहे, येका मावळावर सरकारचें कार्य व आणखीही 
सर्वाचे कार्य. गडकिल्याची वेठ बेसली आहे. त्यांस आपल्या लिहिल्यावरोन थोडी- 
बहुत योजना करून देऊं, भारी मजकूर, घरें बांधाययाचें व वासे आणवायाचे योजना 
आणखी तरबूद करवावी, कळले पाहिजे. यजमानाचा मजकूर या प्रांत यावयाचा होता. 
तरी तुम्ही कोण्ही तरी कारमारी समागर्मे येतेस गडकिल्याच्या बोली तुमचें मर्ते 
करितों, म्हणजे सर्वास सुख कलते. ते गोष्ट अनुकूल नाहीं. याउपर रा मोरोपताचा 
उपसर्ग दाटीचा लागला, तिकडे लष्करांत गंगातीरास श्रीमंतासमागमें जार्णे लागेल, 


(४३) 


> is N ~ OY, ७, ७, 
इकडे राजश्री बापूसमीप कोण्ही पाठवून, इकडील तहरह गडाकिल्यांची बंदोबस्ती 
करवावी, जो केला कारभार सेवटास जाऊन द्यावा, हा तुमचा संकल्प, तेथे आमचे 
येकट्याचें काये चालणार ! होणार तैसें ईश्वर अनुकूल करूं. बहुत काय लिहिणें, हे विनंती, 


(पान४) 


विनंती उपरी पत्रे तुम्हांस लि आहेत तीं राजश्री पंतास दोन क्षण आवकाश 
करून सविस्तर वाचून अक्षरशः दाखविणे, व तुम्ही व रो सदाशीव व गोपालबा 
येसें वाचून पाहाणे, बहुत काय लिहिगे हे विनंती, तुमची दोन पत्रे माघारी पा असेत 
हे विनंती, 

This lengthy letter is written‘ to Vaidya brothers by 
Krishnaji Tryambak Lohokare, ‘the Sachiva’s officer at 
Rajgad fort. It refers to the understanding arrived at 
between the Peshwa and Sachiv at Sangola about the pay- 
ment of money by the Peshwa to Sachiv, There is also 
a reference of his help to Vaidyas for the preparation of rhe 
marriage of Anubai, the daughter of Balambhat which was 
to take place in Phalgun 1672 with the son of Bhikajipant 
Raste of Wal, 


पत्रांक ४९ ] श्री सा इहिदे खमसेन 
माघ वद्य १२।१६७२ 
फेब्रुवारी ११,१७५ १ 
खासगी नि वेध 
खर्चे येन खच रा स्वारी मार तइवेल कोठी 
खरेदी द्राक्षे | माघ मास 
४० वद्य १२ ता ३० 
It seems the cultivation 06 grape fruit is more than 200 
years old in India. 


७] 


(४४) 


पत्रांक ९० ` श्री प्रमोद फाल्गुन वद्य २११६७२ 
। मार्च २,१७५१ 
श्रीमंत राजश्री बाळंभटजी व राजश्री विश्वनाथभटजी वेद्य स्वामीचे सेवेसी, 


पोष्य केसो कृष्ण कृतानेक सा. नमस्कार. विनंती उपरी, येथील कुशल जाणोन 
स्वकीय कुशल लेखन करीत असिले पाहिजे विशेष. राजश्री रघोजीबाबा भोसले 
याकडील वर्तमान तरी फलगुण सुध सप्तमाचें पत्र केदारजी मोहित यांचे सिवाजी 
मोहिते यांति आलें, तें फलगुण वद्य द्वितीयास आले, तेथें लिहिले जे, आविदाचा व 
बाबांचा स्नेह जाहाला, राजश्री जानोजी निंबाळकर यांच्या: भेटी जाहल्या. पुढे 
दुसरे दिवसी मुख्याची भेट होणार होती. देणेघेणे पडिले, काय किती, दें लिहिलें 
नाहीं, आकोलेदून पत्र जोगांचे आले होतें. त्यांत लिहिलं जे, वास छक्षपावेतों 
बोली सना साहेब सुमा यांजकडील आली होती, मोगलाकडील.तीसपावेतों होती, 
ऐसें वर्तमान आहे. यानंतरी आम्ही प्रातःकाळी पाणयासि जावयासी येतों, राजश्री 
मुधोजी भोसले यासि न्यावे हा विचार राजश्री बराणजी मोहिते यांचे विच्यारे 

बं भटर्जांचे मते आहें. बहुत काय लिहेणें हे विनती. 
राजश्री रामचंद्रपंत स्वार्मास सां नमस्कार, विनंती चिरंजीव राजश्री 


७) ७) & ° 


रोपंत पंचमी करून निघोन येतील, कळलें पाहिजे, हे विनंती. 


Keso Krishna Shembekar writes to Vaidya brothers the 
contents of the letter received by Shiwaji Mobhite, from 
Kedarji Mohite, A treaty Was being framed between Nizam 
and Raghuji Bhosle in which Raghuji proposed to pay 20 
lacs, But Nizam demanded 30 lacs, Janoji Nimbalkar had 
an interview with the Nizam, Jog also, writes from Akole 
the same news, 


पत्राक ५१] । श्री छ. २६ रबिलाखर इहिदे खमसेन 
फाल्गुन वद्य १३।१६७२ 
| मार्च १४,१७५१ 
अजम सेखनसरूला किलेदार व कारून किले मनमोहनगड. 
मोहर, 
इजतशार अजी चिमणाजी नारायेण सचीव दुवाव नमस्कार, सा इहिदे खम- 
सेनमयावअलफ. राजश्री विश्वनाथभट वेद्य मोजे कोरळं येथें राहावयास सहकुटुंब 


(४५) 


आले आहेत. त्यांस गडकरी पाठऊन मौजे मजकुरीं येक घर रिकामें करून देवणें, 
जाणीजे, छ, २६ माहे रबिलाखर पा हुजूर, 


~ फः व्य 
श्री न पत्रा न्स 
॥ 1 [पु हि त कु 
शंकराजी शिक्का \ अ मोतेब 
नारायण द माति 


» सुरू सुद 

Chimnaji Narayan Sachiv has used the stamp of 
Shankaraji Narayan, He hasasked the clerk and officer of 
the fort of Manamohangad, Sekh Nasarulla, to secure a 
convenient house at Korale for Vishwanathbhat Vaidya who 
was going there to stay with his family, for safety, 


पत्रांक ५२ ] श्री 

श्रीमंत तीथस्वरूप पंतप्रधान राजश्री भाऊसाहेब स्वामी वडिलांचे सेवेसी. 
आपत्ये समान बालके विस्दनाथ कृष्ण व जनादन कृष्ण जोशी श्रीहन 
श्रीचरणावर मस्तक ठेऊन सिरसाष्टांग नमस्कार, विनंति, येथील कुशल ता श्रावण वद्य 
पंचमीपर्यंत आपले आर्सावादेकरून समस्त सुखरूप असों, तीर्थरूप नाईक केलासवासास 
प्रयाण करते समई मजला आज्ञा केली, तुम्हांस श्रीमंत पंतप्रधान यांचे वोर्टीत 
घातलें. मायबाप, धनी, देव, छत्र, तुम्हांस ते आहेत, चिरँजीवाप्रमार्णे चालविर्ताल, 
तुम्हांस चिता काय आहे! त्यांच्या पुरन्येकरून आपण कासिवाख करून गायत्री- 
पुरङरणा सोमयाग, श्रीकोदिहोम, आवांतर कितेक धर्म जाले, ते त्यांचे, त्यांच्या द्रव्याचे, 
त्यांच्या अनाचे, सेवर्टी परलोकद्दी उत्तम जाद्दाला, ते भसे पुन्यवान्‌ प्राक्तनवान्‌ 
समय आहेत. तुमचे उमयता बाळकांचे चालवणे, तें किती ! आम्हांस सर्व प्रकारें छत्र 
आपण आहेत, वरशास रुपये दाहा हजार आठसे येत असतात, त्यांस तीथिस्वरूप 
नानाजी कृष्ण यांनां लिहिले, अकरा हाजारांचा रोखा करून घेतला, उत्तम जहाले, 
परंतु अवंदाचे वर्शी तीर्थेस्वरूप केलासवासवास जावयास आणि धमे खर्च बहुत होण्यास, 
वृतबंध माझ व श्रीकोटिहदोम, संतारखर्च, 'उत्तरकार्यास व इमारतीस मिळून खर्च 
रुपये पंचवीस हजार जाद्दाले, त्यास आपणांकडील यैवज वरशास येतो, तेणेकरून 


(४६) 


es 


सर्वे चालतें, अवघा चहूंकडून स्वे गोष्टीचें अनकुळ जाहाले; परंतु स्वामी सवे दयेश; 
आमचें छत्र अततां आमची उपेक्षा करणार नाहीत. जेणेकरून आमचा खर्च चाले, 
ते गोष्टी केली पाहिजे, वरिसश्राध जालियावर पुढें मजला आज्ञा काय ते केली पाहिजे, . 
उभयता स्वामींच्या चरणापासी हेत लागला आहे. हैं सेवेसी विनेतिपत्र लिहिळे 
आहे. याचें आसीवांदपत्र आलें म्हणजे त्याप्रमाणें वर्तनूक करून, पूर्वापासून वडील 
अनाचे आहेत, हा अभिमान धरून आपले पदरचे जाणून चालविणार समर्थ सबै 
प्रकारे आहेत. मजविशाई येक पत्र वेदशात्रसंपन बाळकृष्ण दिक्षित पाटणकर 
यांस पाठविलें पाहिजे. स्वकीये परकीय धर्मन्यायाखेरीज याजवर जाजती करतील तर 
यांचा सांभाळ तुम्ही करणें, व गोविद नाईक यांचा कोगे रीतीने सांभाळ करीत 
असतात, ई वर्तमान आम्हांस लिहिणे, पत्राचे उत्तर लिहिणे ( स) आज्ञा केली 
पाहिजे, बहुत काये लिणे, कृपालोम बालकावर केली पाहिजे, हे विज्ञापना, 

This letter is writren by Kakubals sons, Vishwanath 
and Janardan from Kashi, after the death of their father 
Krishnaji Naik, communicating what their father said, to 
them, at the time of his death, They were assured of the 
kind treatment, Peshwa would give them, In this, they 
. have prayed the addressee to increase the annual Tankha by 
stating the difficult circumstances through which they were 
to pass rheir lives, 


पत्रांक ५३ ] श्री 

चिरंजीव विजई सर्वकाळ सर्वेश्वर्यसपन्न राजमान्य राजेश्री नानापंत प्रधान 
यांसी प्रती काकबाइ अनेक आसीवांद, उपरी तुम्हीं पत्र पाठाविले ते पावले, लिहिला 
अभिप्राये कलों आला. राजेश्री नाईक केलासबासी यांचा व आपला स्नेह विशेष 
होता म्हणून लिदिळे, तरी ते समथच होते, आणि आपणही सर्व प्रकारें समर्थच आहेत, 
तेथें परस्पर लोम विशेष असेल त्यांत कांही अंतर नाही, परु कांही आम्हांवर लोम 
असिला तरि बरेंच आहे. विशेष तुम्ही लिहिळें कीं, नाइकांच्या पुत्रांचा उत्तम पुरुषार्थ 
होईल ते करणें आम्हांस आगत्य आहे म्हणून लिहिलेत, त्यास त्यांचे पुत्र दोघे जण, 
येक धर्मपुत्र आणि येऊ स्वबीज. त्याजकरितां कोण्हाचा उत्तम लोकिक करणार हूँ 
आपणांस कलत नाई 1 तो दोघे समान मानिले आहेत. आपल्या चित्तांत 


अभिप्राय असेळ तें प्रत्योत्तर पाठविणे, घमकायीस विरुधता होईल तें न करें, तुम्हांस 


(४७) 


फोगेविशी आटक नाहीं. ईश्वरे सत्रे सामर्थ दिल्हे आहे. त्यां प्रकारे धर्मास आविरुध 
तें केळे पाहिजे. आम्ही मत्युलोकी मांगे राहून पुत्रांच्या वितविषयाविशी कलह करावा 
हा कांहीं पुरुषार्थ नाहीं. आम्हांस तुम्ही सर्व विषई घेमेपुत्र आहां. सुज्ञाप्रती बहुत 
काये लिहिणें. कृपा लोभ असो देणें. हे आसीवाद 

This letter 15 addressed to Peshwa Nanasaheb by Kakubai; 
the widow of Krishnaji Naik Joshi, She: says, Peshwa and 
Krishnaji Tatya were competent statesman and had gocd 
friendly relations, She wished to know whether the‘ two 
sons of hers, Narayan alias Nanaji and Vishwanathowere 
considered by the Peshwa like her on the same standing, 
though she considered one of them Dharmaputra and the other 
Bijaputra, 


/ 


पत्रांक ५४ ] श्रीशंकर _ भाद्रपद शुध ११६७१ 
| सपटंबर १, १७४९ 
तीर्थरूप राजश्री कृष्णाजी नाईक तात्या वडिलांचे सेवेसी. 

त बालके बाबूजी (व) आबाजी जोशी सा नमस्कार, विनंती उपरी, श्रीमध्ये 
आमचे घर जोगाबा होतें, तें बडिलांस विकत दिल्हे. किंमत रा १०००० दाहा . 
हजार, वडिलीं सुखरूप त्या घरांत राहावें, आम्हांस व चिरंजीव गोविदजी 
यांत घराविसी समंध नाहीं. शके १६७१ सुक्कनाम सवछरे, भाद्रपद सुध १ 
प्रतीपदा सही, | 

Babuaji and Abaji Naik Joshi admit in this letter that 
their house in Benaras was sold to Krishnaji Naik on receipt 
of Rs. 10,000 as price and hence they, including Govindji 
had no connection with it henceforth, 


पत्रांक ५५] श्रीशंकर भाद्रपद शुध १।१६७१ 
सप्टंबर १,१७४९ 

तीयेूूप राजश्री कृष्णाजी नाईक तात्या वडिलांचे सेवेसी. 
बालके बाबूजी व आबाजी जोशी सां नमस्कार विनंति उपरी. तीर्थरूप 


re [a 


ब मातोश्री यांणी केलासवास करते समई त्यांजपासीं वित विभाग तीन 


(४८) 


केले, येक विभाग चिरंजीव गोविंदर्जास तेथेंच होता, त्याचे हवाले तीर्थरूपांनीच 
केला, आमचे दोन विभागांचा ऐवज वडिलांचे हवाले केला, शा ६५५१० पासष्ट 
हजार पांचशे दाहा केला होता, तो येवज सप्तरुसीस चिरंजीव नानापासून घेतला. 
वडिलांस कबज लिहून दिल्हे. बहुत काये लिहिणे. हे विनतीपर शके १६७१ सुकुनाम 


NAN 3 


सवछरे, भाद्रपद सुध १ प्रतीपदा, ईं लिहिलें. सही 


Babuji and Abaji Naik Joshi admit in this letter the 
fact that their parents (father and mother) at the time 
of their death divided, whatever property they had, into 
three parts and handed over themselves one part to Govindji, 
their younger brother, who was at Benares and the two 
other parts belonging to them ६० Krishnarao Tatya., The sum 
of their shares ammounted to Rs, 65,510, which they recei- 
ved at Satara from Nanaji (Narayan), Krishnarao Tatya’s 
son, They gave a receipt to Krishnarao ‘Tatya, acknowledg- 
ing the payment, on Ist September 1749. The transaction 
of partition is very fair and befitting the members of the 
Joshi family, It seems the writers’ mother was Satti, as she 
took part in partition with Krishnarao along with her 


property, 


प्रजापति संवत्सर शके १६७३ 
इ, सन १७५१।५२ 


पत्रांक १ ] | श्री छ, २ जमादिलावल 
चेत्र णुघ २।१६७३ 
माचे १९,१७५१ 

वो राजश्री विश्वनाथभट वेद्य स्वामी गोसावी यांसी, 


सेवक बाळाजी बाजीराव प्रधान नमस्कार, सा इहिदे खमसैन मया व 
अलफ, साताराचे मुकामीं कजाचे ऐवजाविषीं तुम्हांस मांगितलें, तुम्ही कूल केळे होतें. 
त्यास सांप्रत प्रयोजन येवजाचें आहे. याबद्दल राजश्री नारायेणराव वेंकटेश 
याजकडील राजश्री बाजी मढ्दार कारकून पाठविले आहेत, तर दूते पांच द्वाजार रुपये 
याजवळ देणें. खत पाठवून दिल्हे जाईल, जाणिजे, छ २ जमादिलावल अनमान सहसा 
न करणे, जरूर जाणून लिहीले असे, बहुत काये लिहीणे. 


Nanasaheb Peshwa asks Vishwanathbhat to pay Rs.5000 
to Narayan Venkatesh Joshi alias Ghorpade of Ichalkaranji 
as debt; as settled at Satara, with Baji Malhar, Narayanrao’s 
clerk, The conveyance deed given by Narayanrao was on receipt 
of money, 


पत्रांक २] श्री छ, ५ जावल 
चेत्र झु, ७।१७७३ 
माचे २२,१७५१ 
राजश्री कासी भास्कर गोसावी यासि, | 
दा अखंडित लक्षुमी आलंकृत राजमान्ये स्ना राणो्जा भोसले दंडवत. उपरी 
येथील जाणून स्वकीये कुशल बृत्त लिहीत जागें, यानंतर चिरंजीव राजेश्री रघोजी 


(२) 


भोसले यांणी तुम्हांकडून वीस हजार रुपये विद्यमाने राजश्री विश्वनाथभट वैद्य वं 
राजश्री रत्नाकर विट्ठल यांचे नांवे देवरांत देविले होती. तो येवज सदरहूप्रों 
विश्वनाथभट यांजकडू(न) घेतले. तुम्ही त्यास देणे, छ, ५ माहे जमादिलावल बहुत 
काये लिहीगें. 

> 

/ मोतेब १ 

य 

This 1९६९४ is written by Ranoji Bhosle to Kashi Bhaskar 

Kolatkar, informing that he received from Vishwanathbhat, 


the money Raghuji promised to pay through him, There are 
a stamp and Mortab of Ranoji on the letter, 


पत्रांक ३ ] श्री प्रजापति वैशाख दुघ १०।१६७३ 
स्का एप्रिल २४,१७५१ 
श्रीमंत राजश्री विश्वनाथभरजो वैद्य मुकाम सातारा स्वार्माचे सेवेसि, 

- सेवक अंताजी कृष्ण जोग कृतानेक सां नमस्कार विनेति उपरी, येथील 
क्षेम तागायेत वेशाख शुध १० दशमी मुकाम चंद्रकोना, प्रांत बरदान. यथास्थित 
असो, जाणोन . स्वकुसल लेखन केळे पा. यानंतर स्वामीचे मुदल पांच हजार , आम्हीं 
देणें, त्याजबाबद रुपये राजश्री कुष्णभटजी रायेकर यांची हुंडी ओ . हून सहा 
हजार रुपये तुमचे जोगची पा आहे. घेऊन पावलीयाचें उत्तर पा पाहिजे, सदरहू रा 
तीर्थेस्वरूप राजश्री विसाजी बळाळ जोग यांचे रुजूनें घेऊन उत्तर पाठविले 
पाहिजे. शके १६७३ लोम कीजे हे विनंति. 

. This letter is written by Antaji Krishna Jog to Vishwanath- 

bhat from Chandrakona of Bardwan district, He sent him 
his bebt through Krishnambhat Rayekar of Kashi, He was 
closely related to Visaji Ballal Jog 


:(३) 


पत्रांक ४ ] ` श्रीकरहाटेश्वर जेष्ट शुद्ध ५।१६७३ 
मे १८, १७५१ 


वेदमूर्ति राजमान्य राजश्रा बाळंभट तथा राजश्री विश्वनाथभट वेद्य स्वामी 
गोसावि यांसि. 


आश्रित कृष्णंभड काळे कृतानेक नमस्कार, विनती उपरी येथील क्षेम, तरी जेड 
शुद्द पंचमीपर्यंत समस्त सुखरूप असो. यानंतर राजश्री रामचंद्रपंत व गंगाभागीरथी- 
समान मातुश्री सखूबाई आली त्यांहीं साकल्य वर्तमान सांगितलें व त्यांजवळ पत्र 
पाठविलें तँ पावलें, त्यावरी राजश्री राम्रचंद्रपंत यांही सांगितलें कीं, तुम्ही व वेदसूर्ति 
बाळंभट दातार उभयता मिळोन श्रीची सेवा करगे, त्यावरी आम्ही उभयता मिळोन 
यथाज्चाने शेवा करीत आहो, आपली मनकामना जी असेल ती श्री सिद्धी पाववील, श्रीचे 
'नेवेद्याची व आमची बेगमी केली आहे. राजश्री रामचंद्रपंत यांही केली, तेच विदित 
कितालि, बहुत काय लिहिणें, तरी राजश्री रामचंद्रपंत मुखवचना साकल्य वतमान 
विदित होईल. कृपालोम असो दीजे, हे आशीवांद, तुम्हांकारणें श्रीचा प्रसाद नारळ १ 
एक पाठावेला आहे, तो घेणे, आशिर्वाद 


इहेव उभयतांस बाळंभट दातार यांचे आशिर्वाद. तुम्हांकारणें श्रीचा प्रसाद 
नारळ १ येक पाठविला आहे,' तो घेगे, लिखिताथ परिसोन लोम असो दीजे, 
आशिवोद, 


Krishnambhat Kale of Nandiwade family writes to Vaidya . 
brothers that Ramchandrapant Karkare and Sakhubai, 
the wife of Bhaskarbhat arrived safely. As they were in 
need of the grace of God, Karhateshwar. to’ get over 
some difficulties, they asked. Ramchandrapant to request 
Krishnambhat and Balambhat Datar of Nandiwade, to serve 
the God in the best possible way so as to give them 
their desired object, It seems Sakhubai’s parents were the 
inhabitants of Nandiwade near Jaygad 


८] 


(४) 


पत्रांक ५ ] श्री छट रजबै 
जेष्ट शु, १०।१६७३ 
मे २३,१७५१ 
शिक्का व मोतेब 
पञ्मदलसम 
>्श्री ० 
श्री भवानी इां- 


कर प्रसन्न श्रीराजा 
शाहु चरणि दढभा- 
घ भवानी झांकरं 
सुत हेबतराव 
अज सुभा पा वाई मोकदमानी मोजे धावडी संमत हवेली सुरू इसने 
खमसेन मया आलफ, मोजे मजंकूरच्या डोंगरी राजश्री विश्वनाथभट वैद्य दांची 
माणसें काठ्या तोडावयास येतील त्यांस तोडू देणें, अडथळा न करणें. छ, रजब 


हि 


This is an order to the Mokadam of Dhawadi, issued by 
Pant Rajadnya to allow the men of Vishwanathbhat to 
cut sticks from the forest of the village, The stamp and 
Mortab of Rajadnya are on the paper, The names entered 
in the stamp were the forefathers. of the Wai Panta 
Rajadnya family. 


पत्रांऊ ६ ] आषाढ व. १०।१६७३ 
| जुले ७,१७५१ 
राजश्रियाविराजित राजमान्य राजश्री बालंभट व ता राजश्री विश्वनाथभट 

वैद्य स्वार्माचे सेवेसी. 
पोष्य माहादाजी नारायेण कृतानेक साष्टांग नमस्कार विनंति. येथील 
कुशल आषाढ वद्य दद्यमीपावेर्तो आपले इपेंकरून सुखरूप असो विशेष. बहुत दिवस 
तुम्दांकडील वर्तमान कळत नाही, तर सविस्तर कुपलार्थ लिहिला पाहिजे. आम्हां- 
कडील वर्यनान तर आपले कृ्वेकरून कुषळ असो. यानंतर परगणे बाळापूर व 


(५) 


आकोलें व दहीयाडं व अलजपूर व पेढ नादगाव हे मामलत आपण व आनखी 
येक दोन गहस्त मिलोन केली, त्याप्त लक्ष रुपये प्रस्तुत अखेर श्रावण द्यावे व लक्ष 
रुपये दसरा-दिवाळीस द्यावे, दरम्याने राजश्री रघोजी करांडे आहेत. मामछत 
निमाऊन द्यावी, त्यास प्रस्तुत श्रावणअखेरची रवानगी तों आपण करितों, पुढें 
दस्तर्‍्यादिवालीचे वायदीयास आपण कृपा करून लिहितील तर कांहीं चिठी तुम्हावर 
लिहू. चिठी कोठपावेतों ल्याहावी हा तादात (१) लिहोन पाठविला पाहिजे, 
त्यासारिखी चिठी केली जाईल. याचें. उत्तर येईल तेसी वर्तणूक (क) रूं, वरकड 
दरबारचें व आपर्छै सविस्तर वर्तमान लिहीले पाहिजे, यैवज महंत बनसोपुरीस द्यावा 


~ दी [oC oS 


लागतो. सुज्ञाप्राति + बहुत काये लिहीगें, कृपा लोभ दीजे हे विनंति, 


+ पुढील अक्षर लेखकाचे, 

Mahadaji Narayan ( probably’) Ponkse writes to Vaidya 
brothers that they have secured the Mamlats of Paraganas 
Balapur Akole, .Dahiyade, Alajpur and Peth Nandagaon for 
Rs. 2 lacs with the intervention of Raghuji Karande, The first 
instalment of one Jac tobe paid at the end of coming Shrawan 
and the second of one lac at Dasara or Dipawali, He wants 
to know what ammount he would be ready to pay for him, It 
was to be paid to Mahant Bansipuri Gosavi, 


पत्राक्र ७ ] श्री श्रावण शुद्ध १।१६७३, शुक्रवार 
जुळे १२,१७५१ 


पो सेवक योपाल अनंत दोनी कर जोडून सिरां नमस्कार विनंति उपरी. 
येथील कुशल ता श्रावण सुध प्रतीपदा सुकुरवार जाणऊन स्वकीये लेखन केळे पाहिजे, 
विशेष तुम्हांकडेत काळोजी जासूद पाठविला आहे. त्याबरोबर सकल वर्तमान 


OS 


लिहिलें आहे. त्यावरून कलो येईल, इली कालोजी बराबरी हुंडी खा तीनसेची 
पाठावेली आहे. त्याचे तपसील रो कृष्णाजी मोरेस्वर याबाबत २०० व म्हसांग- 
पैका, येक १०० येकून तीनसेची हुंडी पाठविली आहे. मौजे राह्दाटगांदीचे सो 
सातसेची हुंडी केटी होती त्यास साउकार टके साडेतीनते भरणा केला त्यापैकीं 
राइले ते पांडिये मजकूर देत नाहीं. गेरहाजीर जाह्वाले, सालमजकुरी सन ११६० 
या सालात तुलजोचे नांवें दाखला* रा नवसे घातले, त्याऐकी हुंडी सातसेची केली, 
त्यास हुंडी फिरोन आली. याकरितां तट पडिला, त्यात पांडिये तो पलोन गेले, कबिला 


(६) 


तमाम बोरगांवास गेला. जरारे* पाडियाचे लेक दोघे जणे येथे आहेत. महादजो 
पेत प्रतिद्धपणें भेटत नादी, या सालात खो अडीच इजार मागतात. त्यास जागा 
नाहीं म्हणऊन निघोन पलोन गेले. सन ११६० या सालाचा विचार पत्री लिहितां 
पुरवत नाहीं. जर तुम्ही या प्रांतास याळ तरी तुमचे गांव तुम्हांकडेस होतील. म्हण- 
ऊन लोकांत उमेद आहे. काय तुमचें येणे होतें कीं नाहीं हें कलत नाहीं, गा 
रामाजी गिरधर रो देत नाही. म्हणतो कीं, रा श्रीमंती मना केळे ऐसा जाचसाल 
करितो. कोणी मातीत नाहीं, सकल वर्तमान गोपाळजी सांगतां कलां येईल. 
श्री २ 
पुरवणी श्रीमंत राजश्री विस्वना थभटजी दादा स्वामीचे सेवेसी. 
प्राथना रा कृष्णाजी गोविंद याचे मोकाम उमरावतीवरी चेत्रमासीं होते. 
त्यास राहाटगांबींचे वर्तमान रो. नारोपंत फालगुणमासीं राहाटगांवी होत त्या 
समई १दाखला टके आठावीससेपावेतों घातला, आणि आसाम्य लिद्दोन घेतल्या, 
यावर त्याची सनद आली त्यास कोणीं सांगितलें कीं, खा गेले नाही. दाखला घातला 
आहे. त्यावरूनी आम्हीही खटखट केली, दोन दिवस जासूद मार्गे लाविला, त्यावरी 
पांडिये मजकुरात पुसिलें, त्यास त्यांगीं सांगितलें कीं, शो येक हजार दिले, मग निदान 
सेवट नवसे ठरावले, परत मनास आणिता या कृष्णाजीपरती भागयचा विभाग 
आम्हांस दिला. म्हणों लागले, जे तुमचे वैद्यबावा येतील ते समई सा रा श्रीमंत 
देववितील तरी देऊं. परत हा समयो आमचा आहे. याकरितां स्वामीस वतमान कलावें 
याकरितां लिहिले आहे. स्वाम येऊ वेल येऊन आम्हांस घेऊन जावें, वाटेचे बहुत भय 
वाटतें. पदरी पेसा नाहीं, परंत “ सिर सलामत तरी पगाड्य पच्यास ' दवा विचार 
बनोन आला आहे. स्वामीच उत्तर आलें म्हणजे निघोन स्वामीपासीं येऊं. सात वरस 
सांभाल केला, पु्ेदी तुम्हीच कराल, रा रामाजी गिरधर याचे लेक नागपुरास 
गेला आहे. ज्या समई तुमर्चे येण होईल त्या समई त्यापासून खो घेतले जातील, 
बहुत काय लिहिणे. कृपा लोम आसो देणें. हे विनंति, 


१ नोंद. २ सडा, फार्टिंग, 

Gopal Anant Gadre writes to Vaidya brothers the details 
of the money collected from different persons such as Kri- 
shnaji Govind, Krishnaji Moreshwar, Tuljopant and Ramaji 
Girdhar and from Villages such as Rahatgaon Mhasang. The 
०४९7) ' सिरसलानत तरी पगड्या पच्यास ? is worth remembering, It 
071९315 * आपण वाचला तर वाटल त निळू शकल, 


(७) 


पत्रांक ८] . श्री श्रावण व. ११।१६७३ 
आगष्ट ६,१७५१ 


राजश्रियाविराजित राजमान्य राजश्री विश्वनाथबावा स्वार्माचे सेवेसी, 


पो माधवराव सिवदेव सां नमस्कार विनंति, उपरी येथील कुशल 
तागाईत श्रावण वदे ११ परियेंत सुखरूप असों विशेष, आम्ही आपली आज्ञा घेऊन 
आलों त्यास येथील वर्तमान तर श्रीमंत राजश्री पंतप्रधान यांजकंडील तर मर्जी 
१कुबलच आहे. ३ अविंधाची गडबड बरच दिसत आहे. पुढें जें होईल तें खरें, 
आमचे श्रीमंत तो भोरास गेले आहेत. धाकटे येथे आहेत. उभयेतांत चित सुध 
` नाहीं, आम्हांवर थोरलीयांची क्रूर द्विस्ट दिसत आहे. सविस्तर वतमान राजश्री 
कृष्णाजीपंत सांगतील, त्याजवरून कलेल, पत्री तपसीळ कोठवर ल्याहावा! राजश्री 
येमाजीपंताकडाल मजकूर आपण सांगितला होता, त्यास राजश्री रामचंद्रपतहि 
येथें आले नाहींत व राजश्री आनंदराव चिटनिस ३देहुडाकडील आम्हां भेटला 
नाहीं, याचमुळे तो मजकूर कांहींच कलला नाहीं, परांडे सरकारची मामलत आद्याच 
तशीच आहे. येकदोन लढे त्यांचे आहेत. ते उलगडले तर आम्ही करूं. दोचो 
रोजांनीं काये तो निश्चय करूं, मामला केला तर यैवजाची चिठी आपणांस लिहून, 
चिटी पाठवावी. बहुत काये लिहिणे, कृपा असो दीजे, हे विनंति. 


१ कठिण; २ निजामाची; २ जनानखाना, 

Madhavrao Shivdeo writes to Vishwanathbhat that it 
is hard to please Peshwa. The Nizam is troubling him, Pant 
Sachiv is at 9107, There is nothing more to communicate but . 
Yamajipant. Mutalik, Anandrao Chitnis of the queen’s depart- 
ment are not seen, and there is no definite decision about 
granting the Mamlat. He informs Vishwanathbhat that if 
the Mamlat is secured, he will have to pay him money. The 
matters stated in this letter are unintelligible but important, 


पत्रांक ९ ] श्री 
भाद्रपद युध ३।१६७३ 
आगष्ट १३,१७५ 
चिरंजाव राजभी बाळंभट देद्य यांति केसो बहिरव वैद्य आसिर्वाद उपरी 
येथील कुशल ता भाद्रपद सुध त्रितीयापावेतों येथास्थित आसे विशेष, चिरंजीव राजश्री 


(८) 


बापूभट वैद्य यास दोन हजार रुये आम्हांकइन व येक हजार सो धोंडोपंत 
जोगळेकर यांजकडून यैसे तीन हजार तुम्ही आपले येवजपैकी देविले, त्यास घोडो पेत 
लष्करास गेला, त्याजकरितां आम्हीं आपल्याकडून तीन हजार रुपये तुमचे ऐवजपैकीं 
दिल्हे, कललें पाहिजे. आमचें खत व जो येवज आम्हांकडे जाहला असेल ते लिहून 


पाठवणे. बहुत काये लिहिणें हे आछिवांद, चोंडोपंताची चिटी ठेविली आहे. त्यांणी 
हजार रुये दिले तर घेतो. हे आस्वाद. 


Keso Bahirav Vaidya, elder relative of Balambhat, in- 
forms him that he paid Rs, 3,000 to Bapubhat Vaidya 
(of Tandulwadikar branch ). Dhondopant Jogalekar had gone 
to Laskar and hence Kesopant paid for him Rs. 1000 in 
addition, 


पत्रांक १० ] भी ठे नाक 
भाद्रपद झु] ६।१६७३ 
आगष्ट १६,१७५१ 


a 


चिरंजीव राजश्री बाळंभट व विश्वनाथभड वैद्य यांति 


केसो बहिरव वैद्य कृतानेक आशीरवाद उपरी येथील कुशल ता छ ५ 
सवालपावेतों मुकाम पुणे, समस्त सुखरूप असो विशेष, राजश्री रामाजी मल्हार 
यांजकडे तुमचा येवज आदे. त्यास त्याजकडील रा बालाजापत बापट यास 
पुसिले, त्यांगीं जबाब दिला कीं, जर मुदल घेतील तर निकाल करून देऊं, जर ब्याज 
दिशेबासुद्धां घ्यावयाचे अशिलें तर आपार्जीपतांनीं चवाणास रुपये दिले आहेत, ते 
देतील, साउकारीत त्यागी लोकांचें फारच कर्ज करून चवाणास पेका दिल्हा आहे. 
याजकरितां जैसा पैका उगवेल तेसा घ्यावा, हें आमच्या विचारास आलें आहे. रा 
बालाजी पंतास आम्ही सांघीतलें त्याजवरून येगेंप्रां करार जाहला आहे. जर याज- 
प्रमाण विल्द्रेस लावावें, येस आसीले तर खत पाठवून देगें, जे व्याजांत साधेल तें साधू, 
निम रुपयाप्रा व्याज आहे. त्यापैकी ज॑ साधतां साधेल तँ करून, जाब लवकर 
पाठवणे, बहुत काये लिहिणे. रा धोंडोपंत जोगळेकर यांणी सांगितलें आहे, ज्यास 
येवज देवाळ त्यास देऊं, हे काम दिरंगावर टाकायचे नाही, बहुत काय लिहिणे, 
दे आरिर्वाद. 


(९) 


Keso Bahirav informs Vaidya brothers that itis learnt 
from Balajipant Bapat that Ramaji Malhar Barve is willing to 
pay their debt, if the interest on the sum is forgone and if 
interest is required, the money with interest can be recover: 
ed from Chavan to whom Apajipant Barve has advanced money 
as a creditor, Kesopant asks them to send the conveyance deed 
early if the proposal is accepted, Dhondopant Joglekar is 
going to return money which is due from him, to anybody. 
according to his direction, 


पत्रांक ११ ] श्री छ ८ सवाल 
भाद्रपद शुध ९।१६७३ 
आगष्ट १९, १७५ १ 
यावर रघूजीचा शिक्का 
व मोर्तब आहेत. 


राजश्री बाळंभट व राजश्री विश्वनाथभट वेद्य गोसावी यांति. 


अखंडित लक्ष्मी आलंकृत राजमान्य स्नो रघोजी भोसले सेनासाहेब सुभा 
दंडवत विनंति उपरी, येथील कुशळ जाणून स्वकीये कुशळ लेखन करीत गेलें पाहिजे. 
विशेष तीर्थखरूप राजश्री राणाजीबावा यांची खानगी सत्वर करून आम्हांकडे 
लोकर येत ते करावें, म्हणोन पेशजी तुम्हांस सांगितर्ले असोन अद्याप त्यांचे येणें होत 
नाहीं. येतीयास येविसी तुम्हां दोनच्यार वेळां लिहिलें असोन तुम्ही त्यांचे रवान- 
गीचा विचार केला नाहीं, तरी याउपरी हैं पत्र पावतेक्षणी राजश्री स्वामीचा निरोप 
देवऊन सत्वर आम्द्वांकडे खाना करणें, येविसी विलंब सहसा लागों न द्यावा. राजश्री 
ल गुजर यासी ही सत्वर रवाना करावें, रा छ ८ सवाल बहुत काये लिहिणे 

ति. 


ha 


मोतंब 


सिका र बद” 


Raghuji Bhosle writes to Vaidya brothers to send as 
early as possible Ronoji Bhosle his uncle and also Sidhoji 
Gujar, Raghuji left Poona in September 1750 with Peshwa’s 


(१०) 


permission, Sidhojt's son, Vyanktesh: was married with Raghti- 
jt's daughter and Mudhoji's daughter Thakabai was married 
with Navaloji Gujar, Such were the family relations of 
Bhosle and Gujar families, Ranoji and Sidhoji were both at 
Satara with Ramraje and they were called back by Raghuji. 


पत्रांक १२] श्रीमहाबलेश्वर प्रसन्न भाद्रपद वद्य १२।१६७३ 
ण: | | सपटंबर ५,१७५ १ 

श्रीमत्सकलगुणपरिपूर्ण गोग्राह्मणप्रतिपालक राजश्री बालंभटदादा व तथा. - 
राजश्री विश्वनाथभटबाबा याप्रती | 

स्नेइपूर्वक बापूभट्ट दीक्षित कृतानेक नमस्कार, उपरी आपले कृपेकरून 
भाद्रपद वद्य १२ पर्यत क्षेत्री सुखरूप अते विशेष, यंदां दरबारीर्चे वर्तमान येक प्रकार 
जाइलें आहे. ऐशायासी ब्रम्हस्वानें तो बहुत श्रम पावलों आहो. त्यै सर्व वर्तमान 
विदित आहे. सबै भरोसा आपला आहे. याउपरी जो यत्न कलेळ तो करून येक वेळ 
ऋणमुक्त केलियानें स्नानसंध्या करून क्षेत्री श्रीसानिध्य अभिष्ट चिंतून सुखरूप राहो 
ऐसे करणार आपण समथ आहेत. आपल्यावांचून दुसरा आम्हांत. सांप्रत आश्रय 
कोणाचाही नाही, सवै भरोसा आपला आहे. क्षेत्री कुटुंब आपलेच आहे, ऐसे चित्तांत 
आणून चालवीत गेलें पाहिजे. कृपा वधमान असो दाजे, हे नमस्कार, _ 

The writer, Bapubhat Dixit of Mahabaleshwar tequests 
Vaidya brothers to make him free from debt; ३० as to pass 
days in this holy place wishing them happiness in future. 


पत्रांक १३ ] श्री भाद्रपद वद्य १२।१६७३ 
सपटंबर ६,१७५ १ 


चिरंजीव विजयी मव राजमान्य राजश्री बाळंभट व बिश्वनाथभट वेद्य यासि ' 
केसो बहिरव वेद्य अनेक आसिर्वाद उपरी. येथील कुशल ता भाद्रपद वथ त्रयोदणी- 
पावेतो मुग पुणे सुखरूप आसो विशेष, तुम्ही पत्र पाठविलें ते पावलें. पावोन बहुत 
समाधान जाइल, थेसें निरंतर पत्र पाठवीत असावें, यानंतर चिरंजीव राजश्री केसो 


-(११) 


माहादेव कानडे हे धंद्यानिमित्य तुम्हांकडे आले आहेत, तर तुमच्या विचारे येकाधी 
कमावीस चांगली असली तर - मनात आणून याता सांधातलां पाइ, रसद पडल. 
ती हे तरतूद करतील, बहूत काये लिहिणे, हे आसिवोद. 
सोमाग्यवती बञ्रचुडेमंडित सरस्वती व उमा यांसी आतिर्वाद, मातुश्री 
सङुवाइवाहनास नमस्कार, ४ 
_ चिरंजीव राजश्री बापूभटास व गोविदपंतास आतिर्वाद. आपलें वर्तमान 
हमेश्या लिहित असावें. बहुत काये लिहिगे, हे आसिर्वाद. 

Keso Bahirav requests Vaidya brothers to secure some 
suitable Kamavisi for Keso Mahadeo Kanade, He was prepared 
to pay Rasad for it, Kesopant being elder gives good blessings 
to Bhaskarbhat’s wife and also good wishes to the wives of 
the Vaidya brothers. 


पत्रांक १४ ] श्री प्रजापति आश्विन झु, १।१६७३ 
सपटबर ९,१७५ १ 
राजश्री गोपालंपत रघाडे व राजश्री हरबाजी नाईक जोशी स्वामी 
गोतावी याति 
सेवक केसो कृष्ण नमस्कार विनंति, राजश्री बिश्वनाथभट वैद्य यांसी रु. 
५००० पांच हजार ता अप्पाजी रघुनाथ दि रा विढळराव सिवदेव देणें, आमचे- 
यैवर्जी बोलीपेकी देणें. मिती आश्विन सुध १ हे विनंति, शके १६७३ प्रजापति संवत्सरे 
Keso Krishna Shembekar asked Gopalpant‘Laghate and 
Harbaji Naik Joshi to pay Rs. 5 thousands to Vishwanath- 
bhat Vaidya through Appaji Raghunath, the agent of Vithal- 
rao Shiwadeo as promised, Peshwa had granted to Laghate 
in Inam the village Loni Turf Chambhargonde in. Chaitra, 
Shak 1673, March 1751, 


पत्रांक १५ ] श्री कार्तिक वद्य ५१६७३ 
आक्टोबर २१,१७५१ 

श्रीमंत राजेश्री बाळंभटवावा तथा राजश्री विस्वनाथवावा स्वामीचे सोसी. 

सेवक राघो बळाळ भोंगळे मु रामक्षेत्र कृतानेऊ साष्टांग नमस्कार विनंति, 
यथील क्षेम कार्तिक वद्य पंचेमी जाणोन स्वकुदाल लेखन आजा केली पाहिजे, विसेष 


९] 


(१२) 


स्वामीपासोन राजभी नारोपंत याहात पत्र आठे त्यावून वर्तमान कलों आलें. बहुत 
समाधान जाहलें, येसेच पत्रीं सांभाळ केला पाहिजे, दुसरें, येथील वर्तमान राजेश्री 
नारोपंत आले आहेत ते सोस निविदन करतां कला येईल, देसपांडेपनाचा धंदा तो 
गुदस्ता मार्गेसीर मासी चंद्रपूरचे सुकामींच जप्तच केला; व फडनिविस्तीचें वेतन 
बलाये कारकून २ सुधा पांचसे रुपये केले हे वर्तमान स्वामीचे सो पेसजीच लिहिलें 
आहे. त्यावऱ्हून सो कलो आढे असेल, आतां येथ दो वषीचा कागदपत्रांचा गुंता 
राहिला आहे म्हणोन या अंटकेकारतां राइनें जालें, त्यास फागचेत्रपावेतों कागदपत्रांचा 
गुंता वारून जेस्ट मासी स्वामीचे दर्शनास येतों, देसपांडेपनाचा कागदपत्र आहे तोही 
येतां समयी समागम घेऊन येऊन. श्रीमंतां . कडून येकदोन पत्र आपनांस 
बलावयाची आलां होती आनि स्वामीजीनेंही राधी नारोपतास लिहिलें होतें कीं 
त्या प्रांतात आपन येतों, ई वर्तमान आयेकून बहुत संतोश जाइला जे, आपले चरन 
या प्रांतास येतात म्हणोन चितास बहुत इरश जाहला जे, सर्व मनोदये सिधीस पाव- 
तील, त्यांस स्वामीचे येन न जाहलें यामुळें येथ दोन दिवस प्रसंग घेऊन येथ असो.+ 
राजश्री वाख्रुदेवजीची वरात दोनशा रुपयांची स्वामींनीं पाठविली, त्यात पनास 
रुपये पावले, बाकी देणें तो आमल निघोन गेला, कोणावरी कवाम येणें तेंही . 
उगवत नाहीं. जोरा असिला तरी वसूल येईल; नाहीं तरी पेसा उगवत नाहीं 
स्वामीस कलावें, म्हणून लिहिले असे, वरकड वर्तमान राजश्री नारोपंत सांगतां कलो 
येइल, बहुत काये लिहिगें. कृपालोम असो दीजे, हे विज्ञापना. 


. श्रीमंत राजश्री बिस्वनाथभटजी स्वामीचे सोत. सेवक आज्ञाधारक बाबू 
क... १२, र्यी टु ० जिल 
गोपिनाय चरनावरी मस्तक साष्टांग नमस्कार, पत्रावरून वर्तमान कलों येईल, हे 
विज्ञास, 


ने पुढाल अक्षर भांगलं याच, 


19210 Ballal Bhogle writes to Vaidya brothers that Naro 
Anant Gadre on arrival, stated their well-being. His service 
of Deshpandepan of Chandrapur came to an end. The remu- 
neration of Phadanvisi was reduced to Rs, 500, Bhogle was 
prepared to go Satara in Jeshtha after submitting accounts 
of 2 years, Raghuji wanted Vishwanathbhat in Berar but he 
did not ४०, 


(१३) 


(७१ 


पत्रांक १६] श्री पोपद्युध,६।१६७२३ 
| | डिसेंबर १२,१७५१ 
राजश्रियाविराजित राजमान्य राजश्री बाळंभट वैद्य व तथा राजश्री विस्वनाथ- 
भट वैद्य स्वामी गोसावी यासि. | 
पो कृष्णाजी $यंबक नमस्कार विनंति उंपरी येथील कुशल पौश सुध सष्टी- 
'पर्यत मा राजगड जाणऊन स्वकीये कुशल लिहीत असिलें पाहिजे. विशेष आपण 
पत्र पाठविले तें पावलें, लिहीले वर्तमान सर्वे कळलें, आपण नागलीचा मजकूर लिहिला, 
तरी जेथें सांगाल तेथे नागली देऊं, घर बांधावयाचा मजकूर लिहिला कीं, मोहरीस 
घर बांधावे लागतें, साहित्य वेठे देवणें, . त्यास इकडे मनुश्य येतात, घर बांधावे हा 
सिधांत जालाच आसिला, तरी आपल्याकडील कोण मोहरीस घर बांधावयास येईल? 
भिंती सिध करणें लागेल तेव्हां काय साहित्य घेणे तें घेऊं, कळले पाहिजे, राजश्री 
रामचंद्रपंत यांजबराबर माणसें दोविलीं तरी त्यांचें लिहिलें आम्हांकडे आले म्हणजे 
देऊं, दाहा हजार रो पाठावले, त्याचें खत पाठवणें म्हणोन लिहिलें, तरी येविसी 
येजमानास सांगोन खतें धार्वासँ राजश्री सदासिवपंतास लिहिलें आहे. खत 
देतील, न देतच तेव्हां दुसरें पत्र लिहिलें पाहिजे. तदनंतर उतर लेहून पाठऊन, यानंतर 
आपण लिहिलें कीं, राजश्री रामचंद्रपंताकडे पुणियांत पैका जमा जालियावर तुम्हांस 
पाहिजेता आसेल तो लेहून पाठवणे, पाठऊन देतील म्हणोन लिहिलें, तरी आम्ही 
परभारें त्यांजकडे काय म्हणोन मागावे! अपले पत्र असावें इकडे गडाकिळाची समजा- 
वीस, यैवज पाहिजे, गवगव पडिला आहे. भोरपकर आले आहेत. येवज पाहिजे याज- 
करितां हें पत्र लिहिलें आहे व रा नारायेणजी कोकाडे पाठविले आहेत, तरी रो 
पंधरा हजार पाहिजेत, उतर पाठवणे, माणसें पाठऊन देऊन पैका आणऊन. पहिलें पत्र 
पुणियाकडे दिल्हीं, त्या हुंडिया फिरल्या, तेसा बिचार न करितां प्रमाण हुंडी गा 
रामचंद्रापंताकडे देविली पाहिजे, अगर तेथूनच देणें आसिलें तर तैसेच ल्याहावें, 
मनुष्ये पाठऊन, येवज आणऊन पंधरा इजार रो अगत्यरूप पाहिजेत, पाठऊन द्यावें. 
निशा जाल्या न जाल्या हा सबै मजकूर लिहिला नाही तर कोणकोणाच्या निशा 
जाल्या व'कोणत्या न जाल्या हें सर्वे लिहिणे, + बहुत काये लिहिणे. लोम असो दीजे हे 
विनंति. 


+ पुढील मजकूर लेखकाच्या हातचा, 

Krishnaji Tryambak Lohokare, an officer of Rajgad Fort 
wrote this letter to Vaidya brothers, He informs them that 
ifa house isto be built at Mahuri Rs, 15000 will be necessary, 
He was ready to help Ramchandrapant Karkare if he be sent 
for this erection, He was going to write the result of his 


(१४) 


correspondence with Sadashiv Raghunath Ghanekar about 10 
thousands, To arrive ata compromise for the possession of 
forts Rs, 15000 will have to be paid to Bhorapkars, 


पत्राक १७] श्री पोष व. ७।१७७३ 


डिसेंबर २७,१७५१ 
राजश्री बालंभट व तथा विस्वनाथभट वेद्य गोसावि यासि 

दा अखंडित लक्ष्मी अलंकृत राजमान्य क्रो हैबतराव पिसाळ पाटील कसबे 
बावघण दंडवत विनंति. येथील कुशल जाणऊन स्वकीये कुशल लिहित गेलें पाहिजे, 
विशेष. दया करून पत्र पाठविलें, पावोन परम समाधान जाहलें. येसेच सदेव पत्रद्वारै 
सांभाळ करीत असावे, यानंतर पत्नी सनदेच्या शेताचा मजकूर लिहिला त्यास आपण 
गांवी नव्हतो. रो रघोजीबावासमाग्में गेलो होतों, त्यात पेरावे सातारियास 
आले, त्यासमागमे आलों, आपलें पत्र आलियाउपरी सोनजीपा यास बोलाऊन 
मजकूर पुसिला, त्यास त्यांनीं वर्तमान सांगितलें काँ, पेशव्याचे फौजेचे आणि 
गायकवाड यांचें झुंज जाळं आणि गायकवाड यास वेढा घातला, ते समई तमाम 
कहीर्ने मुलकांत धामधूम मांडिली, ते समई आपण जाऊन श्रीमंत रो नाना पुरंदरे 
यांति जाऊन मेटलों, आगि कोल मागितला. कोल घेऊन रखवालीस राऊत मागितले. 
त्यांनी जाच दिल्हा की, तुमचा गांव खाजगीचा आहे. त्यास येथे रा येसवंतराव येर्थे. 

' नाहीत; परंतु महाराजस्वामींची पागा आहे. पागेचे रखवाली नेणें. त्यावरून पागे ने 
पंचवीस स्वार आणिले. त्यास दाणा-वेरण पाहिजे, सनदें( त ) जितके होतें तितकियाचो 
वैरणदाणा जो जाला तो त्यांनी चारिळा आणि आम्हांपासी नगद हजार रुपये दो 
महिनिया चारायला घेतला. येगेंप्रों हकीकत सांगितली, तरी हूँ साल दंगियाचे 
याजमुळे येसी गत जाली. पुढें तुमची सेतै आजीपरियेंत पडिली, 'तुमचे सरीक न 
करऊन मग आम्ही नगदी कोल देऊन लावणी मात्र केली आहे. जेस आपलीया 
विचारें करणं असतील तेसीं लाविलीं पाहिजेत. आम्ही आपले पदरीचे आहो. कललें 
पाहिजे. कृपा लोम अमूं दीजे हे विनंति. 

Haibatrao Pisal Patil of Baodhan gives in detail to Vaidya 
brothers the circumstances that led to the destruction of the 
crops in their Inam lands at Baodhan when they were at 
Satara and he was with Peshwa fighting against Gaikawad 
and suffered 3 great loss. However he was prepared to give a 
Kabulayat to them for cultivating their lands, 


Ce डी 


(१५) 


पत्रांक १८] श्री . नकल छ, १९ सफर 
पोष वद्य ७। झा. १६७३ 
डिसेबर २७,१७५१ 


श्रीमंत माहाराज मातुश्री आईसाहेब यांणी मोकदमानी को बावधन सा 
हवेली प्रां बाई सु इसने खमसेन मया व आलफ कसबेमारी राजश्री बाळंभट वेद्य 
यांजकडे इनाम जमीन बिघे तीस आहेत, पेसजीपासूनच चालत आहेत त्वाप्रों 
हाली करार करून जमीन सदरहू दिल्ही असे, तरी मारनिलेकडे जमिनीचा गला 
सुरळीत देणें व साल गुदस्त सेतचा गला राहिला असेल तो देगें. सुदामत चाळत 
आलें असेल त्याप्रों चालो देणे. जाणीजे, छ १९ माहे सफर लेखनावधि. 


This is an order of queen Tarabai after the ascendency of 
Ramraje to the throne; to the Mokadam of Baodhan that 
30 bighas of land in the village are being enjoyed by Balam- 
bhat Vaidya as Inam for many years. The previous Inam 
Sanad was confirmed by the queen Tarabai, as Ramraje was 
not doing any bussiness of the office, 


पत्रांक १९ ] श्री छ. २६ सफर 
पोष वद्य १३।१६७३ 
जानेवारी ३,१७५२ 
राजश्री विस्वनाथभट वेद्य गो यासि. 
श्रो बभुतगीर गोसावी आहिवीदन उपरी. तुम्हांकडून आमचा येवज येणें. 
२९; तय PT ५0. ~ 4 1. 
त्याजपेकौ रा खंडोजी जाधवराऊ यांसि रा २०० दोनते, यांजकडील कुसाजी 
जामदार येईल, त्याजपासी चिटी पावतांच देणे, मिती पोश वध्ये १३ रुपये तु ना देगें. 
छ. २६ सफर. 
Babhutgir Gosavi asks Vishwanathbhat to pay Rs. 200 


to Khandoji Jadhavrao who will send his Jamdar Kusaji to 
receive the same, 


(१६) 


पत्रांक २० ] श्री फाल्गुन शुद्ध १३।१६७३ 
3 - फेबुआरी १६,१७५२ 
भीमंत राजश्री बालंभट व ता राजश्री विस्वनाथभट वैद्य स्वामीचे सेवेसी, 
सेवक नारो अनंत गद्रे कृतानेक साष्टांग नमस्कार विनंती उपरी. येथील क्षेम 
ता फाल्गुन सुध त्रयोदसी मुकाम पातूर जाणून खाकिये लेखन करावयासी आइा 
केली पाहिजे. विशेष. स्वामीकडील कागदपत्र बहुत दिवप्त येऊन सांभाळ होत नाहीं. 
याजकरितां चित उदास आहे. तर येते नसावें. विषश या प्रांतीच वर्तमान तर कर्यात 
भुगांब आपणांकडे होतें, त्यास प्रस्तुत श्रमिंतांनी तुम्हांकडून दूर करून खालसा ठोवेले 
आणि सालाचा वसून फिरोन माघारा ध्यावा म्हणून रा जान महमद यासि श्रीमंतांनी 
लिहिलें आहे. त्यास आम्ही पातुराहुन आज स्वार होऊन भुगांवास जातों. . तेथ 
गेलियावरी जो अर्थ असेळ तो लिहोन पाठऊन कर्यात भुगांव वैरा गांवखेडीं तमान 
गेलीं, याउपरी आम्हांस आज्ञा कराल त्याप्रमाणें वर्तणूक करून, रा कासिनाथ भास्कर 
याजकडील वर्तमान रा नरसीपंत- सांगतील त्यावरून कलो येईल, बहुत काये लिहिगें, 
लोम असो दाजि हे विनंतिपर 

राजश्री रामचंद्रपंत स्वामीस साष्टांग नमस्कर, विनाति उपरी. इकडील वर्तमान 
राजश्री वैद्यबावास लिहिलं आहे, त्यावरून कलों येईल, पत्राचें उत्तर आले म्हणजे 
आम्ही स्वार होऊन येऊन. बहुत काये लिहिणे. लोभ असो दीजे हे विनंतीपर, 

चिरंजीव राजश्री लक्ष्मणपंतास आसीवांद, उपरी आपणांकडील वतमान 
बरचेवरी लिहीत जाणें, बहुत काये लिहिणे हे आसीर्वाद, 

Naro Anant Gadre writes from Patur to Vaidya brothers 
that Raghuji removed your ownership over the Karyat 
Bhugao and merged it into his villages, He also ordered Jan 
Mahamad to recover the revenue collected by Vaidyas of 
the attached villages. Naropant went to Bhugao to see if 
the order of Raghuji is being cxecuted, 


nn 


पत्रांक २१ ] श्री फाल्गुन वद्य ३।१६७३ 
फेब्ुआरी २१,१७५२ 

वेदशास्त्रसंपन्न राजश्री विश्वनाथभट वेद्य स्वामी गोसावी यासि. 
पो विनायक दिक्षित ?८ 2% > कृतानेऊ सां नमस्कार विनंति उपरी, येथील 
कुशल जाणून स्तकीये कुशळ लेखन करीत असावें, विशेष पत्र पाठविले तें 


(१७) 


पावोन वर्षमान विदित जाहाले, श्रीमंतांनी वरात पूर्वी आपल्यावर दिली आहे 
म्हणून लिहिलें, त्याप्त ज्या मामलतीवर वरात त्याचा विचार आपणांस विदीतच आहे. 
संपूर्ण प्रांत दोनी सेन्यांमुळे हेराण, रसद दिली त्यासच जागा नाहीं. बहूत काये 
लिहिणं हे विनंति, फाल्गुन वद्य ३ प्रजापति संवछरे . 
This letter is written by Vinayak Dixit to Vishwanath 
bhat about the money which the Peshwa sent by a hundi 
and informing him of the poor ‘condition of the country 
whose Mamlat he was offered for enjoyment. 


(१ 


पत्रांक २२ ] श्री फाल्गुन वद्य ६।१६७३ 
फेन्रुआरी २४,१७५२ 


वेदमूर्ति रो बाळंभड व बिश्वनाथभद वेद्य स्वामीचे सो. 


श्रो सबाजी कदम सां दंडवत विनंति उपरी, तुम्हांकइन रो बनसिपुरी 
महंत यांनीं रु. दोवेले. १०००, पेकी बरा १० जातां बाको रा ९९० नऊसे नवद 
भरू( न) पावलों, बी गोपाळ आनदराऊ छ, मिति फाळगून वध्ये ६ सोमवार, 
हे विनंति, 


Sabaji Kadam gives a receipt of Rs, 1000 to Vaidya 
brothets for having obtained the sum on behalf of Bansipuri 
Gosavi from them, 


अंगिरानाम संवत्सर शके १६७४ 
इ, सन १७५२॥५३ 


। 


पत्रांक १ ] श्री सल्लास खमसेन 
` अंग्रिरा शके १६७४ 
सन १७५२ 


श्रियासइ चिरेजीव विजई भव राजश्री साबाजी भासले यांसी प्रति रघोजी 
भोसले सेनासाहेबसुमा आसिरवाद उपरी, वेदमूर्ति राजश्री बाइंभट बिन 
नारायणभड गाडगील दि राजश्री विसाजी रघुनाथ वकील यांसी मोजे 
डुमरी चिखल्या मामले रामटेक पां देवगड यासी मोजे मजकूर *मुदामतपासून 
आहे. तरी मोजे मजकुरास ताकीद करून मोकासा, माल, सायर, जकात, कुलयाच, 
कुलकानू वसूल, वेदमूर्तीकडे वसूल देवें, सा सलास ख़मसेन मा अलफ जाणिजे, 

१ पूर्वीपासून. 

Raghuji Bhosle informs Sabaji Bhosle, his son, that 
the village, Dumari Chikhalya in Ramtek District, has 
been granted to Vishwanathbhat Vaidya, long ago, His 
present 3200६ ( दिमत ) Balambhat bin Narayanbhat Gadgil 
should therefore get the same revenue from the village, as 
before, ८, g. the Mokasa, Mal, Sayar, Jakat, Kulbab and 
Kulkanu revenue, In 1749 Sadashivbhat Chipalunkar and 
Parshuramabhat Bhabhe were Vaidyas’ 32९115 ( दिमत ), ( वे. द., 
खंड ४, पत्रांक ४० पहा, ) 


पत्रांक २] श्री अंगिरा छ, १७ जाखर 
वेशाख वद्य ४१६७४ 

एप्रिल २१,१७५२ 

राजश्री सिदोजी इंगले हवालदार व कारकून किले राजगड गोसावी यांसि, 

पद अर्खेडित लक्ष्मी अलेक्कत राजमान्य स्नो कृष्णाजी त्र्यंबक 
असिर्वाद व नमस्कार, सुमा इसने खमसैन मया अलफ मोजे महुरी जा ता गुंजण 


(२) 


मावळ येथील पाटील व कुळें परागंदा जालीं आहेत, म्हणून विदित जालें, त्यावरून 
हैं पत्र सादर केळे असे; तरी मौजे मारच्या पाटिलाचा व कुळांचा दिलासा करून गांव- 
ची लावणी करवर्णे, राजश्री बाळंभट व विश्वनाथभट बैद्य यांजकडील कारकून 
रामचंद्रपंत अणविले आहेत, ते अळियावरी तुम्हांस लेहून तुमचाही कारकून आणून 
सालमजकूरचा वसूल कोणाकडे काय जाला आहे, ये गोष्टीची चौकशी करून ज्याकडे 
येवज जाजती गेला असेल, त्याकडून अणऊन तहरदप्रमाणें जिकडील तिकडे देविला 
जाईल, तर तुम्ही मोजे मारची लावणी करणें व मोजे जांबळी ता मार हा यांव 
वेद्याकडे आहे, तर त्यात वावया उपसर्ग न करणें. मोहरी बुग येथें गांवकरी यासि 
कोलकरार देऊन लावणी जलदीनें करगे. पुढें लावणी होणार नाहीं. हिशेब करणें तै 
आठा-चो दिवसां होईल, तूर्त लावणी करणें, दिसगत न लावणें. जांबलीस वेठ- 
बेगारीचा उपसर्ग न लावणें, छ, १७ जाखर बहुत काये लिहिणे. लोम असो दीजे, दे 
आसीर्वाद, | 


Krishnaji Tryambak Lohokare. informed Sidoji Ingale, 
Hawaldar and clerk of Fort Rajagad, that he should, in con: 
sultation of Ramchandrapant Karkare, the Diwanji of Vaidyas, 
settle the estimate of the revenue of their Inam villages 
Mahuri Budruk and Jambali,in the presence of the villagers 
and see that the cultivators begin ito cultivate their. lands 
soon. 


पत्रांक ३ ] श्री+शंकर ज्येष्ट वद्य २११६७४ 
मे १९,१७५२ 


तीर्थस्वरूप राजश्री बालंभटबावा वडिलांचे सेवेसी. 


अपत्ये विस्वनाथभट वैद्य झृतानेक साष्टांग नमस्कार विनंती, ता जेष्ट वद्य 
द्वितीयापावेतों सुखरूप असो विशेष, आपणांकर्डाल पत्र महादाजी पंताच्या पुत्राबा 
आलें, त्यावरून वतमान कला आलें. घरीं व दरबारी बहुत सा(व)धपणं असावे, 
लोकां ( क ) डील येवज वसूल करगे म्हणऊन पेशजी लिहिळे होते, त्यास यैवज काये 
जमा केला असेल तो लेहून पाठवावा, बाकी राहिल्या यैवजाचा तगादा करून यैवज 
जमा करून ठेवणें. यास गुंता न करणे. येथे मामलत करावयाची आहे, त्यास दैवज 
देवावा लागेल, तरी आधी बैवज वसूल करून ठेवर्णे, सरकारचे काम तूर्य होत नाही. 
राजश्री अं म्हणत आहेत कीं, राजश्री पंतप्रधान यांचें व मातुश्रीचे 

१० 


(३) 


सौरस्य होऊन आम्हांस पत्र आलें म्हणिजे यैवज पावता होईल. येगैप्रों वर्तमान आहे. 
सदू मान्या व जखापा कोंबडा यांस पाठविलें पाहिजे व +राजेश्री नारो अनंत 
गद्रे कोकणांतून आले. असिले तर पाठविणे, तुम्ही पुणेयासीं गेला म्हणून लिहिलेत 
त्यास काय मजवूर केलात तो लिहिणे, घरीं बहुत सावधपणे राहाणें, आम्हांविसी 
कांहीं चिंता न करणें, अमसोल धडाभर पाठवणे, बहुत काये लिहिणे हे विनंती, 
चिरंजीव मुलांस आशीर्वाद, लिद्दीत जाणें हे आशीवाँद, राजेश्री रामचंद्रपंत व 
रह यांस आसीर्वाद, बहुत सावधपण वर्तणूक करणें, सविस्तर वर्तमान लिहिणे, 
विनंती , 


+ पुढील अक्षर लेखकाचे स्वतःचें 


Vishwanathbhat Vaidya asks Balambhat to recover 
money from the debtors. It was required to secure some 
Mamlat, Raghuji was not ready to pay off Vaidya’s money, 
unless it Was seen that Queen Tarabai and Pant Pradhan 
Nanasaheb have joined hands. At.this time, writer wanted 
Naropant Gadre and Sidu Mane and Jakhappa Kobada in 


Berar, Gadre was to return from Konkan, 
9. > ी 


पत्रांक ४ ] श्री ख्येष्ट वा ३३१६७४ 
मे २०,१७५२ 
कजेरोखा सके १६७४ अंगिरानाम संवछरे जेष्ट वद्य ३ ते दिवसी खत लिविते 
धनकोनाम राजश्री सिवभट साडे यांसी रिणकोनाम तुळाजी नाईक भोई'भोकरे 
सन ११६१ कारणे रोखा लेहून दिल्हा यैसाजे, तुम्हांपासून घेतलें कर्जे मा शा ५० 
पनास, यासी व्याज दरमाहा दरसदे रुपये २ दोनप्रों देत जाऊं. यासे वायेदा पंधरा 
दिवसां देऊं. वायेद्यास न देऊं तर दरमाहा दरसदे रा ४ प्रों देऊं, हा रोखा सही 
बी दगडी ज्यंबक, ; 
नि दांडी 
This is a conveyance deed given by a palanquin carrier 
Tulaji Naik Bhoi Bhokare, Shivbhat Sathe for Rs. 50, rate of 
interest being Rs, 2. Bhokare’s signature is according to his 
profession 0994 (दांडी ) of palanquin, Shivbhat dealt with 
small sums 8150. | 


(४) 


पत्रांक ५ ] श्री+शंकर अधिक आपाढ झुघं ८। १६७४ 
जून ८,१७५२ 


तीर्थस्वरूप राजश्री बालंभटबावा वेद्य वडिलांचे सेवेसी, 


अपत्ये विस्वनाथभट वैद्य कृतानेक सास्टांग नमस्कार. विनंति ता आधिक 
आपाढ शुध ८ मरा नागपूर सुखरूप असों विशेष. वडिलांकडील पत्र येऊन वर्तमान 
कलो येत नाही, तरी सविस्तर लेहून पाठाविळें पाहिजे. राजश्री नारोपंत गद्रे व 
लक्षुमण व जखापा कोबडा व गोविंद्सेट वाइकोल व सदू मान्या यैसे 
पाठऊन देणें, संगत उतमसी पाहून इती पाठविला पाहिजे, दरबारचें वर्तमान 
सविस्तर लेहून पाठवावे. घराचें काम कितेक जाळे है लेहून पाठविलें पाहिजे. दर 
(बारी) व घरी बहुत सावधपणे असावें, छोकांकडील येणें तो वसूल निकडीने 
करावा, म्हणऊन पेशजी येकदोन वेला लेहून पाठाविलें होते, त्यास येवज वसूल काये 
जाला हें लेहून पाठविलें पाहिजे, राजश्री पत सचिव यांजकडील हिसेब जाला किंवा 
नाहीं ! केला नसिला तरी अधी हिशेब आगत्यरूप करून घेतला पाहिजे, बहुत 
सावधपणे वर्तणूक करणें, आम्ही श्रावण माती येऊं, कांही चिता न करणें. रा नारोपंत 
व जखापा यांजबरोबर हथी (हत्ती) पाठवणें, + हे विनंति, राजश्री रामचंद्रपंतास 
नमस्कार, ल्मा परिसिजे, इकडे लोकांकडे येवज येणें, त्याचे हिसेब खतें पाठवणें 
लोकांकडील यैवज वसूल बहूत जलदीने करणें, घरीं बहूत सावधपणे वर्तणूक 
रणे, हे विनंति. 


आपत्ये नारो सिवदेव सा नमस्कार, 


सेवेसी बिहुळ जिवाजी सां नमस्कार, घरचे वर्तमान समाचार घेत आसावें, 
हे विज्ञापना, 


+ पुढील मजकूर लेखकाच्या हातचा आहे. 


Vishwanathbhat writes from Nagpur to Balambhat to 
send early Naropant Gadre, Jakhappa, Govindset Vaikol, 


Sadu Manya andalso the elephant, He was to leave Berar 
in Shrawan. 


(५) 


पत्रांक ६ ] श्री छ, १४ साचान 
अधिक आषाढ वद्य १।१६७४ 
जूत १६, १७५२ 
० श्री आईआदी ~ 
पुरुष श्रीराजाराम 
छत्रपती स्वामी कृपा 
नीधी तस्य जगजी 
वन परशराम 
प्रतिनिधि 
आज्ञापत्र राजश्री पंतप्रतिनाघे ता मोकदमानी मोजे चोर ता उंबरज सुरु 
सलास खमसैन मया व अलफ, मोजे भजकुराकडे राजश्री बांलंभट वैद्य यांचे कर्ज 
येणे, त्यास अद्यापि भाग वारिला नाहीं म्हणून, हुजूर विदित जाहलें, तरी हे गोष्ट 
कामाची नाही. हल्लीं देखत आज्ञापत्र मारनिलेचें कजे व्याजसुधां भाग वारून देणें, 
यांचा कर्जाचा फिरोन बोभाट येऊं न देणें. जाणिजे छ १४ शाबान निदेश समक्ष, 


मोर्तब 
लेखना व 
घीरियम 
शिक्का व मोर्तब 
अष्टकोनी दुरेघी 
This is an order from Pant Pratinidhi to Mokadam of 
Chor Tarf Umaraj that the debt he owes to Balambhat 
Vaidya should be paid with interest without any more delay. 
The complaint reached the ears of Chhatrapati, 


_ याचाच 


LN 


पत्रांक ७ ] श्री छ ७ रमजान 
आषाढ शुद्ध ९१६७४ , 
जुळे ८,१७५२ 
यादी नारोपंत जोग यास दिल्हे शा, 
८००० छ, ६ शाबान हुंडी रा नारो बल्लाळ जोग याति रा दिल्हे 
राजश्री बाळंमटदादाकडे वाईत देविले, येथे घेतले, 
१५८९ छ. ८ द्याचानी दिल्हे रोख सा. 
१३८९ हवाले गडकरी वेकाजी नाईक याजक्रडील, 


(६) 


२०० चिटी सराफी मिती अधिक झा १० 
१५८९ 
१४०० किता छ, शाबानी | 
९०० अंताजीपंत जोग याजकडील हवाला दिल्हा, रोख कजवा 
स्था कजेपैकीं | 
५०० रा सदाशिव हरीबाबत खा च्यारसे व देशमा मा 
इयामजी फुलाजी सा १०० येकून खा ५०० मा 
इयामजी फुलाजी 
१४०० 
५०० छ, ७ रोज रमजान रा कृष्णाजी गोंविद यांजकडील वकिलीचा 


यैवजची हुंडी रा रामाजी नाईक काळे याजबा देविले मा 
बावुराव रो 


This is a list of sums and persons from whom money was 
paid to Naro Ballal Jog. The transaction is worth considering. 
The persons mentioned are well known and had money 
dealings with Vaidyas, 


पत्रांक८] . श्री आपाढ वच ११ मंदवार १६७४ 
जुले २५,१७५२ 


NN च 


वेदमूर्ति राजश्री विश्वनाथभड वैद्य स्वामीचे सेवेसी, 


विद्यार्थी विदोबा नाईक व घोंडोबा नाईक रास्ते कृतानेक नमस्कार 
विनंती उपरी, येथील कुशळ जाणोन स्वकीये कुशल लेखन करीत जाणें विशेष, तुम्ही 
गोलिया ता दाहापांच पत्रे घरास आपल्या पाठविली, परंतु येकही पत्र न (लि) हिले- 
वरून आपूर्वे वायलें, तरी निरंतर पत्र पाठऊन साकल्यार्थ लेहून आनंदर्वात गेलें 
पाहिजे, इकडील नवल विशेष तरी पूर्ववतूच आहे. अधिकोतर लिइनतै नाहीं, 
चिरंजीज राजश्री काशीराव यास पत्र लिहिलें आहे तेही प्रविष्ट करावे. घरची सर्व 
सुखरूप आहेत. तुम्ही येणार कधी हूँ लिहिणे, नवल विशेष लिहीत जाणें वरा 
दताजो सगे यास पत्र लिहिळे आहे व राजश्री भगवंतराव पिसाल यात लिहिले 


(७) 


आहे, तें पावते करणें. रा मिती आषाढ वद्य येकादशी मंदवासर बहुत काये लिहिणे, 
लोभ असो दीजे हे विनंती. म्हेस उत्तम चांगली येक दुसरी आपल्या + + ब 
राबर पाठवणे. शिवभट साडे याकडे + + रुपयाचा तगादा करून पाठवीन, 
पत्र लि आहे. हे विनंति, 


Vithoba and Dhondoba Naik Raste write a Jetter to 
Vishwanathbhat for having sent letters to Kashirao Raste 
Dattaji Sage and Bhagwantrao Pisal for money. They also 
demanded money from’ Shivbhat Sathe, 


पत्रांक ९ ] | ` श्री+शंकर छ, २५ रमजान 
आषाढ वद्य ११।१६७४ 
| जुळे २६,१७५२ 

राजश्री रघोजी भोसले सेनासाहेबसुभा गोसावी याति 


सकल गुणालंकरग अखंडित लक्ष्मी आलंकृत राजमान्य स्ना बाळंभट वैद्य 
कृतानेक आत्तिवांद, विनंति येर्थाल क्षेम जाणून स्वकिये कुशळ लेखन करावयासि आज्ञा 
केली पाहिजे. यानंतर तुम्हांकडील वर्तमान बहुत दिंवस कलत नाहीं, यैस नसावें. 
सदैव पत्र पाठऊन संतोषवीत अतिलें पाहिजे. यानंतर दरचारच वर्तमान तरी, राजश्री 
पंतप्रतिनिधि सातारियासि आले आहेत व राजश्री यमाजी सिवदेवही आले 
आहेत व राजश्री अंताजीपंत व पुराणिक किले परळी येथें होते, तेही सातारा 
ले आहेत. राजश्री मल्हारजी होळकर व, गारदीखान यसे दक्षणेचा सुभा$ 
करून मालवेयांत आले. आहत, म्हणोन वर्तमान आहे, त्यावरून राजश्री पंतप्रधान 
ही थेउरावर गेले आहेत, फौजी दहापंधरा हजार बरोबर आहे. मजळ दरमजल 
पुढे जाणार. कळावें म्हणोन लिहिळे आसे. सरकारच्या ऐवजाविसी मातुश्री आई 
साहेब आम्हांत रा विसी तगादा फार केला आहे. त्यास सरकारचा यैवज कांहीं 
पाठवावा. वरकड सविस्तर वृत चिरंजीव राजश्री विश्वनाथभड यांचे पत्नी लिहिलें 
आहे. त्यावरून विदित होईल. रा छ. २५ माहे रमजान, बहुत काये लिहिणे + 
हे विनंति, 


+ पुढील मजकूर लेखकाच्या हातचा. 
१ प्रांताविकार, 


(८) 


The letter is written by Balambhat Vaidya to Raghuji 
Bhosle giving a few details of Maratha Politics from 
Satara during 1752 such as (1) Pratinidhi and Yamaji 
Shivdeo came to Satara, (2) Antajipant Mutalik and Puranik 
of Parali came to Satara, (3) Malharji Holkar and 
Gardikhan after finishing their invasion in South reached 
Malva and Pant Pradhan Nanasaheb with 10 or 15 thousand 
army was at Theur intending to go to Malva. (4) The Queen 
Tarabai wrote to Vishwanathbhat to recover money from 
Raghuji Bhosle. 


पत्रांक१०] .  : श्री आषाढ वद्य ११।१६७४ 
| जुळे २६,१७५२ 
वो राजश्री सिवभट साढे स्वामी गोसावी यांसी, सेवक विठोबा नाईक 
व धोडोबा नाइक रास्ते नमस्कार विनंति उपर, तुम्हांकडे आमचें कजे येर्णे त्यास 
बहुत दिवस झाले, अद्याप रुपये पाठवीत नाही. तर रुपये व्याज सुधां पाठवून देणे. 
रा १ बेमवलग तुम्हांकडे झाले आहेत, पस्ट समजोन रुपये पाठवून देणें, मिती शके 
१६७४ आंगिरा सवछरे आषाढ वद्य ११ हे विनंति ळ 


१ अपरिमेत, असंख्य. | 
Vithoba and Dhondoba Naik Raste demand their money 


paid as debt, from Shivbhat Sathe, .The amount due with 
interest had become a large sum, 


पत्राक ११ ] श्री छ, २७ रमजान 
आपाढ वद्य १४।१६७४ 

जुले २८,१७५२ 

श्रीमंत महाराज मातुश्री आईसाहेब यांगीं राजश्री विसाजी रघुनाथ यांसी 


मी, 


आसा कली एसाज॑, तुम्हात राजश्रा रघूजा भासल याजकड रा कल, त्यास तुम्हा 


(५) 


जाऊन तिकडेच बैसलां. याजवरून काये म्हणावें! हलीं आज्ञापत्र सादर केळे असे. तरी 
मारनिलेकडील$ पोख्ता येवज घेऊन अविलम्बे हुजूर येणे. जाणिजे छ, २७ रमजान खा 
सलास खमसेन मया अलफ, बहुत काये लिहिणे, 
मोतेब 
सुद 
सुरू सुद बार 


१ मोठा. 
Tarabai tried to bring Raghuji Bhosle to her help, but he 
did not come, She was in great need of money which Vishwa- 
nathbhat was to demand and recover from Raghuji. 


पत्रांक १२] श्री आगेरा श्रावण शुध १५) १६७४ 
आगष्ट १३,१७५२ 
पौष भाद्रपद झुध ६ गुरुवार 


राजश्रियाविराजित राजमान्य राजश्री विश्वनाथभट वैद्य स्वामीचे सेवेसी. 


महादाजी नाराप्रेण कृतानेक साष्टांग नमस्कार विनंति उपरी, येथील क्षेम ता 
श्रावण युध पूर्गि(मा) मा छाखणवाडा लस्कर जाणून स्वकीये लेखन करीत आस्िलें 
पाहिजे. विशेष जासुदाचा पत्र पाठविलें तें पावलें, पत्री सताविसा गांवचा मजकूर 
लिहिलात जे, श्रीमंत राजश्री पंतप्रधान यांजकडून तिसाला गांवचा करार करून 
घेतला आहे जे, दर ताल रुपये २५००० पंचवीस हजार व दरबार खर्च दोन अडीच 
हजार येकून साडेसत्ताविसा इजारांस करार करून ठेविले आहे. तुमचें पत्र आलें 
म्हणजे सनदा घेऊन पाठवितो. त्यावरून हें पत्र आपणांस पाठविलें आहे. तर करारच्या 
सनदा पाठऊन देणे, दरबार खर्चाची बाबत येक साला आहे त्यामध्ये आपले विचारें 
जसें होईल त्याप्रा करून घेऊन, सनदा घेऊन पाठवणे, आमचे चिरंजीव मोरो थांचे 
नांवें मसुदा करावा, राजश्री कृष्णाजी गोविंद यांचे पुत्र दोधांचें नांवें न होय तर 
आमचेच चिरंजीवाचें नांवे करूत घेणें, यांत कांहीं १ तथा न ठेवणे, रुपयेयाची वाईदे 
करून निशा करून देणें. फिरोन आम्हांस ल्याहावयाची आगत्य न टेवितां काम सत्वर 
करून सनदा पाठवणे व मौजे नरवेल पा मळकापूर हा गांव राजश्री अपाजीराम 
याकडून घेतला भसिला तरी सनदा पा, सूज्ञाप्रति बहुत काव लिहिणे, कृपा कीजे, 
हे विनेती. 


(१०) 


ह्या % % माहालची कमाविसी राजश्री सिवाजीपंत (व) आपण केली, 
दोनं लक्ष सत्तर रसद कज दिल्हे. स्वामीत कळावे. कृपा कीजे दे विनंति, . . 


१ संदेह. 


Mahadaji Narayan writes from Lakhanwada to Vishwa 
nathbhat at Satara that he has secured the Mamlat of 
27 villages from Pant Pradhan for Rs, 27500, he should 
therefore send the Sanads. He wanted the orders for the 
Mamlat wich should be issued in the names of Moropant, 
his son and Krishnaji Govind’s son jointly or in the name 
of his son only. He desired that eventhough the village 
Naravel, Pargane Malakapur was taken from Appajitam, its 
Sanad should be sent. 


पत्रांक १३] श्री रावणं वैद्य २१६७४. 
आगष्ट १६,१७५२ 


राजश्रियाविराजित राजमान्य राजश्री विश्वनाथभट वैद्य स्वामीचे सेवेसी, 


पोष्य केसो कृष्ण सेंबेकर कृतानेक सा नमस्कार विनंति उपरी, येथौठं 
कुशल ता श्रावण वद्य ३ त्रितिया मुकाम पुणे जाँगौन स्वकीये कुशल लेखनं करीतं 
असिलें पाहिजे. विशेष गुदस्ता रोजगार, घार परगणा “ला होता. त्यांस पेकां टका 
कांहीं उगवला, कांहीं बाकी राहिली. पुढेहि तेच माम पयत आहे. स्वामींचा गुंतां 
होता तो थांडाबहुत दिल्हा होता, बाकी राहिला आहे तो देऊ, कंललें पाहिजे, 
यानंतरीं पा पणज माहागांव प्रा वराड येथें आमचें कजे, जमीनदार गांवगनां 
मिलोन बत्तीस हजार रुपये मुदल आहेत; रोख जमीदार पाटील यांचे आदत, हिसेब 
रुजू आहे. जहागीरदार मुगलाकडील आहेत. त्यांचे मोइरनिसी साक्षी रोखियावरी 
आहेत, त्यास राजश्री रघोजी करंडे यांगीं पूर्वी आमचे श्वाधीन परगणा देवढी कडे 
दिल्हा, तेव्हां आपल कर्ज होतं त्याची निशा आम्हांपासूनच करून घेतली, त्यामुळें 
कजे आम्हीं सावकाराचे काढून दिलें, त्यांस फिरोन परगणा त्यांजंकडे जाहाला. तेव्हां 
श्रीमत्‌ राजश्री रघोजीबावा यांणी करंडे यांती आज्ञा केली कीं, जमीदाराकडे कर्ज 
आहेत (तें) देवणे, त्यावरून करंडे यांगी मान्य केलें आगि सांगितले जे, ठाणें देवें, 
कजे आम्हीच निशा करून घेतली आहे, फिरोन देऊं, चिंता न कीजे, त्यांस दोनं 
११] 


(११) 


वरसै चिरंजीव राजश्री लश्षुमणपंत त्यांजमागें फिरले; परंतु माग लागला नाहीं, 
गुदस्ता श्रीमंतांनी आज्ञा केली कीं, पेस्तर सालीं येणें, यावरून चिरंजीव छश्नुमण 
कृष्ण सातारा आला. त्यास इंश्वरकृपा जे, स्वामी त्या प्रांती गेले आहेत. आमचें 
कजे परभारे परगणेयांत येणें आहेत. मुदल तीसबतीस हजार आहे. त्या स्वामींनीं 
येजमानास चतुर्थांश देऊन बाकीची निशा करून घ्यावी, रोखापत्र हिसेब, आज्ञा 
होईल तरी, आम्ही आगर चिरंजीव रश्लुमणपंत पाठऊन देऊं. निदान तिजाईमध्ये 
दरबारखर्च सुधां स्वामीचे विद्यमानें पडल, तरी करून स्वामींनी आपली निशा करून 
ध्यावी. स्वामींनीं उपराला करून कार्य करून घ्यावे. म्हणजे आम्ही कर्जापासून मुक्त 
होऊन तुमचे उपकारी जन्मपर्यंत 

( पुरवणी पान २) 
असा. याकरिता सेवेसी मुजरद जासूद पाठविला आहे. राजश्री च्यबकजी 
राजे भोसले यांतीहि पत्र लिहिले आहे. स्वामींनी ऐसी युक्ती करावी जे, 
करंडे यासी नालबंदी देणें. त्यांत ऐवज कर्ज भरोन द्यावे, येजमानाची 
चतुथीश देऊन बाकीचा हवाला स्वामींचा होय ऐसे करावें, मग स्वामी 
आम्हांस देतील, [ ते ]व्हां कजोपासून आम्ही मुक्त होऊं. परंतु ज्या रीतीनें कार्यभाग 
होईल तिकडून करावें, स्वामी जो हें करून कार्यभाग करतील तो आम्हांस मान्य 
आहे, आम्ही स्वामीचे आशेखेरीज नाहीं, परंतु श्रीमन्‌ राजश्री सेनासादेबसुभा 
यांसी नजर देऊन कार्य करावें ऐसा निच्ययें असेल तरी पत्राचे उतर पाठवर्णे, आम्ही 
दर्शनास येऊं, श्रीमत्‌ राजश्री पंतप्रधान यांचें साहित्यपत्र व मातुश्री 
आई साहेब यांचें पत्र जें पाहिजे ते घेऊन येऊं आगर विनापत्र म्हणाल तरी येऊं, परंतु संव 
मरोसा आपला आढे. या समई कार्य न होये तरी पुढें आंतर पडेल, येजमानाचे पदरचे 
काँही जात नाहीं, परमारें रयेतकडे पैका येगे. वचन मात्र बोलिले पाहिजे. तेंहि फुकट 
न बोलावें एसे आहे. स्वामीचे विद्यमाने पांचसात हजार द्रव्य मिळेल ऐसे येजमानांस 
आहे आगि आम्हावरी स्वामींचे उपकार बहुत होतील. याकरितां स्तरामीकडे पत्र 
पाठविलें आहे. येजमानांसदि विनंति लिहिली आहे. तरी येजमानाचें उतर व स्वामीच 
उतर आली म्हणजे आम्ही आगर चिरंजीव छश्चमणपंत ऐसे येऊ, कागदपत्र व 
हिसेब जमीदार सांगतील तें मान्य भदे, वरकड इकडील वतमान तरी राजश्री बाळं" 
भटजीकडून लक्षुमणयंत श्रीमंत पंतप्रधान याजकड आला होता, कार्यभाग 
जाद्वाला नादीं, कल्ले पाहिजे. समस्त सुखी आहेत. बहुत काय लिहीगें हे 
विनंति ० ० ० ० ० राजश्री व्यंवकजी राजे यांचे द्वातून कामकाज घेऊन त्यांचें 
समाधान करावे. जिकडील प्रसंग बने तिकड करून कजाचा गुंता वारावा. है विनंति. 
राजश्री रघोजी करंडे यांसी सामदाम जेते जाणाल तेस सांगोन, चतुर्थावश हाच 
घेईल. आधिकउणें तरी उतमच आहे. निञ्चापत्र भरवसा जाणोन उतर पाठवावे. त्या- 
प्राँ येऊं. दे विनं।ति, 


(१२) 


This is a letter by Keso Krishna Shembekar, to Vishwa- 
nathbhat discussing the same matter written to .Raghuji 
in the next letter, Keso Krishna is also prepared to say 
to him, for recovering, his money that he may make 
use of unfair means, such as bribing Raghuji Bhosle, 
Tryambakji Raje Bhosle Wavikar, and even Kararde.. Mr, 
Shembekar was ready to secure letters from Nanasaheb 
Psehwa and queen Tarabai, addressed to Raghuji in the sanie 
matter, The sum of 32000 was to be recovered independently, 
from the cultivators of the villages, He wanted Sanads of 
the Mamlat villages, 


१ 


पत्रांक १४ ] श्री श्रावण वद्य २ १६७४ 
आगष्ट १६,१७५२ 


श्रीमत राजश्री रघोजीबावा भोसले सनासाहेबसुभा साहेबाचे सेवेसी, . 


आज्ञाधारक केसो कृष्ण कृतानेक आतिर्वाद विज्ञापना ऐसाजे, साहेबी आज्ञा- 

पत्र पाठऊन सेवकांचा सामाल न केला, सातारियाचे मुकामीं साहेबी आज्ञा केली 
होती जे, तुम्ही आम्हांपासी येणें, तुम्हांस रोजगार सांगोन चाल्ऊं. त्यास साहेबी 
जाते समई आज्ञा केली नाहीं, याकरितां सेवेसी येणें न जाहालें, याउपरी कृपा 
करून साहेबी आज्ञापत्र पाठविलें, तरी सेवेसी येऊं, यानंतरी पा पणज्ञ व माहागांव 
देवढाकडून दूर करून राजश्री रघोजी करंडे यांजकडे दिल्हा, तेव्हा आज्ञा केली 
कीं, घुमचे गुजारतीचे कजे आहे तें देवितो म्हणोन आज्ञा करून राजश्री रघोजी 
रड यासी स्वुरू सातारियाचे मुकार्मी आज्ञा केली, त्यागी आज्ञेप्रमाणे जामीदारास 
व गावगना पाटिळास ताकीद दिल्ही, त्यावरून आमचा भाऊ लक्षुमण कृष्ण याणें 
परगणा करंडे यांचे श्वाधीन करून कज मागा लागलें, त्यास करंडे यांणी फिरोन 
ताकीद ताडावर कला, त्यास काय काइ जाहाल नाहा, त्याउपरा गुद्रता ।चरजाव 
लक्ष्मण कृष्ण साहबापार्सी नागपूरचे मुकामीं आला होता. त्यास साहेबी आज्ञा 
कला का, पस्तर साला यणे, कज परगणेयाच दावता, त्यास साहेब धणा आहेत. 
खा बत्तास हजार परगणेयांत परमारें जमीदाराकडे येणे आहे. साहेबी निकडीची 
आशा काल्यान आम्हा क्जोपासून दूर होऊं. साइवाचा आज्ञापत्र जमादारा्त दोन- 
तान वला 1दल्ट्वा, परतु त्यागी मान्य करून भाग वारून दिल्हा नाहा, याकारंता 
हाला संवस [नातप पाठावल आह व राज्श्रा विध्वनाथभरट वद्य विनात 


(१३) 


करितीळ त्याप्रों आठा करून आज्ञा उतर पाठविळें पाहिजे.+ बहुत काय लिहिणे. 
हवें विज्ञापना, । 


+ पुढील अक्षर लेखकार्चे स्वतःचे, 

Keso {Krishna Shembekar writes fom Poona to Raghuji 
Bhosle, putting in mind of his interview with him at Satara 
about the Mamlat of Panaji and Mahagaon for realising bis 
debt paid by him to Raghuji Karande, The debt was nearly 
32 thousand Rs. The way suggested and settled by both was 
not in the end effective to recover the money. Keso Krishna 
also wrote another letter in this connection to Vishwanath- 
Ehat Vaidya, on the same day, He was at this time at Nagpur, 
The Mamlat of Panaji and Mahagaon had been given to 
Raghuji Karande by Raghuji, The revenue was to go to 
the expenses of his queens. Keso Krishna’s brother Laxman 
was sent to Nagpur to Raghuji to recover the money from 
Karande, 


पत्रांक १५ ] भ्रीगजानन प्रसन छ, २५ सवाल 
श्रावण वद्य ११।१६७४ 
आगष्ट २४,१७५२ 


AN AR 


श्रीमत्‌ राजश्री बाळंभटवावा विश्वनाथवावा स्वामीचे सेवेसी, 


विनंति सेवक चितो बिठछ कृतानेक सां नमस्कार विनंति, येथील क्षेम ता 
छ, २५ माहे सवालपावेतों समस्त सुखरूप असो, प्रा चंद्रफूर मु लस्करांत 
पावलों, राजश्री जानोजी भोसळे यांची भेटी घेतली, राजश्री लुळजोपेताचीदी 
भेटी घेतली. कागदपत्रही दिल्हे. आम्हीं चंद्रपूरची दफ( तर )दार्राची ताकीद 
यागितली, त्यास ते म्हणेतात कीं, आम्हां श्रीमैतां हौं सरंजाम,दिल्द्वा आहे. ते समईँची 
सन(द) तुमची दाखवा म्हणतात. त्यांत आम्ही उत्तर केळे की, गुदस्तची बादाची 
सनद आहे. त्यास ते मानीत नादीं, येसा म्हणेतात. त्यास भज काय ते आशा केली 
पाहिजे. घोडियाविसी राजश्री विसाजी गोविंद यांसी तुम्ही पत्रै दिल्ही आहेत. 
त्यात (त्या )चे येर्थे काँही कारभार चालत नाही, येये जानोजीवावाचे पंताजी 


(१४) 


आहे, त्यागे आमच्या ताकिदी मना केल्या आहेत. हल्ली जानोजीबावाजवळ कार-. 
भारी, पंताज्ञो जाहाला आहेत. तुळजोपंताची कांही चालत नाही. राजश्री 
तुळजोपंताकडे घोडियाची बोलीचाली करीत होता. त्यास ते म्हणेतात की, 

आम्ही वैद्यांचा घोडीं ठेवीत नाई, डीगचे सिलेदार होऊन राहाल तर हाली करून 
देऊन, ऐसें म्हणतात. त्यास लस्करांत येकदोन दिवस राहून बोलीचाली मनास 
आणिली, त्यास तुळजोपंताचा कारमार लबाडी फारसी दिसोन आली. लस्करांत 
एकदोन दिवस हेराण होऊन नागपुरास गेलों. पैसा मिळत नाई. घरांत कांही अर्थ 
नाहीं, लोकांचें देगें फार आहे. याजउपरी आम्हांस कोगेचा आसरा नाहीं, सव माय- 
बाप आपण होइजे सोकल ते चालवणे, आतां मज काय आज्ञा कतेव्य ते केळी पाहिजे, 
मी स्वार्माच्या पायाची जोडी केली आहे. येनदा बहुत हायेराण आहें. बहुत काय 
लिहिणे. हे विज्ञापना, 


Chinto Vithal Phadke writes to Vaidya brothers from 
the Camp in Paragana Chandrapur that he met‘ Janoji 
Bhosle and Tuljoram, His request for granting the Daftar 
dari was denied for want of fresh order, Visaji Govind has 
no hand in administration, He is known .to be an unre- 
liable person, : 


[प 


पत्रांक १६ ] श्री भाद्रपद सुद ७ १६७४ ` 
सपटंबर १५,१७५२ 


तीर्थस्वरूप राजश्री काका स्वामी वडिलाचे सेवेसी. 


आपत्वे रामचंद्र व बावुराव चरणावर मस्तक ठेऊन सां नमस्कार, 
विज्ञापना ता मा शुध ७ पावेतो वडिलांचे आसिवांद. समस्त सुखरूप आसों विशेष, 
राजपत्र व कागद पाठवणे म्हणोन आज्ञा त्यावरून दळबाजी बरोबर कागदपत्र देऊन 
रवाना केला होता. त्यास प्र( ज)न्य लागला. नीरा भरली, याजकरितां चार दिवस 
मिरजेयांत होता. काल सायेकाळीं फिरोन बाईस आला. याजऊरितां हाली सदू 
पवार याजबरोबर कागदपत्र देऊन रवाना केला आहे. तेथे पोहांचलियानंतर यास 
निरोप घ्यावा. घोडियाजवळ आणखी माणूस नाहीं, याजऊरितां लिहिलें आहे. 
राजपत्रे सबै पाठवावी तर प्रजन्य लागतो. यास्तव मुख्य पत्रे मात्र पाठविली आहेत. 
भातगाब येयील मुख्य पत्र राजश्री रामचंद्रपंती जाते समई नेलें व द्वातरोखा 


(१५) 


तुळाजी. आंग्रे. यास होता तोही नेला आहे. वरकड ताकिदीही सर्वे पाठविल्या 
आहेत. नाइकजी भोइडे यांचें खत पाठवावें म्हणून लिहिलें, त्यावरून पाठविणार 
आहे. व असृतराव खोपडे यांचे घरीं जाऊन माजघरीयांत केळंजेकरी . बसाविलें 
आहेत व जेधे यांचे घरीं गडकरी बसाविले आहेत. दर्याजी नाइक जेधे पुणयास 
गेले आहेत; भाग वारून दिल्हा तर ध्यावा, वरकड वतेमान येथास्थित आसे. राज- 
पत्राची वगेरे कागदपत्राची यादी आलाहिदा आहे. हे विज्ञापना, आपत्ये लक्ष्मणाने 
चरणावर मस्तक ठेऊन साशंग नमस्कार, 


This letter is written to Vishwanathbhat by Rambhat, 
Balambhat’s elder son, and Baburao, Vishwanathbhat’s son, 
They have explained why they delayed in sending the papers 
and how they tried to recover the money from Khopade 
and Jedhe, Laxman appears to be an issue of Balambhat and 

to have not survived for rhany years, The letter is an example 
of the English date which was changed to 14th September 
instead of 3rd September from this year i, ९. 1752 by the 
Parliamentary Act, This change is named as Gregaran System, 
The old system was a Jullias System. 


aN 


पत्रांक १७] | श्री भाद्रपद वद्य १३) १६७४ 
व. आक्टो. ५, १७५२ 
गोविंद बलाळ व नारो आनंत तेरेदेसाई ता सेतवडे शके १६७४ 
अंगिरा संवत्सरे भाद्रपद वा १३ चिटी बापूभट वैद्य याजवर शो ४०० 
व्याज दर १॥ प्रमाण, 


This account shows dealings of Govind Ballal and Naro 
Anant Tere Desai of Tarf Saitawade with Vaidya brothers, 


(१६) 


पत्रांक १८ ] श्री छ, २६ जिलकाद 
भाद्रपद वद्य १३।१६७४ 
| आक्टो, ५,१७५२ 
रामराम. 
राजेश्री विश्वनाथबावा १मोकासी साहेबाचे सेवेसी 
आज्ञाधारक पिराजी बाबर का खुपे सुमा सन हजार ११६२ कारणें वाइदे 
रोखा लेहून दिधला ऐसाजे, साहेबांचे कर्ज राजश्री जिवाजी व फिरंगोजी पा 
बोतरे मोकदम मोजे पारगांव मालोचे याजकडे आहे, त्यास वाइदा फलगुणे मासी 
जिवाजी पा व फिरंगोजी पा बोतरे या उभयेतांस आणणें, मुदतीस फलगुणे माती 
इजीर करूं, न करूं तर याचे निसबतीचा जबा( ब) करूं, हें लिहिले सही. छ, २६ 
जिलका( द). हि “७ 
निशान 


9 


बी महिपत रघुनाथ बाघ कुलकरणी मोजे मजकूर काराटी पा सुपे 
गोही टी 
सथवोजी दिघे मोजे काराटी. 


१ मोकासा घेगारे असा अथे नसून हे इनामदारच, २ साक्ष, 

Piraji Babar, Vaidya’s servant wrote a letter to Vishwas 
nathbhat Vaidya, Inamdar, that he stood a guarantee to 
the presence of Jiwaji and Phirangoji Botare Patil of Para- 
8201 Maloche, before him on the appointed day, The year 
given is just like Sursan but it is Phasali, and not Sur. 


कु 


पत्रांक १९] श्री छ. २७ जिलकाद 
भाद्रपद वद्य १४११६७४ 

आक्टो, ६, १७५२ 

अखंडित लक्ष्मी अलंकृत राजमान्य राजश्री गोविंद सामराज गोसादी यास 

सेवक चिमणाजी नारायण सचिव नमस्कार सुरू सल्लास खमसैन मया 
अलफ, राजश्री बाळंभट व राजश्री विश्वनाथभट बैद्य मोजे धोम प्रांत वाई 


(१७) 


येथे राहिले आहेत. त्यास हे तुम्हांत एकदोन माणसें गडकरी मागतील, तरी यांजकडे 
पाठवून कामकाज सांगतील तें करवणें, वरचेवरी यांचा परामर्ष करीत जागें, छ, २१ 
जिल्काद, 

। Chimnaji Narayan Sachiv asked Govind Samraj to give 
to Vaidya brothers who were staying at Dhom, one or two 
labourers of the fort to work and look to their conveniences 
often, 


पत्रांक २० ] श्रीलक्ष्मीकांत छ, २९ जिलकाद 
आश्विन झुर्धे १।१६७४ 
| आक्टो, ८, १७५२ 

यावर रघूजीची मुद्रा व मोर्तेब 

दुरेघी अष्टकोनी आहे. 
राजश्री हरी रघुनाथ गोसावी यासी. 

दा अखंडितलक्ष्मी अलंकृत राजमान्य क्षो रघोजी भोसले सेनासाइबसुभा 
दण्डवत सुरू सलास खमसेन मया अलफ, तुम्दांकडील बावती सरदेशमुखीचे येवज- 
पेकी राजश्री विसाजी रघुनाथ वकील यांशी रद कजोबद्दळ येवज देविला असे. 


बी रो. 
८००० पा आशी १४०१प्रा विरू ६०० पा आरवी 
येकूण रुपये १०००० दहा हजार दोबैले असत. देणें जाणिजे, छ, २९ मादे 
जिलकाद +बहुत काये छिदि. 
मोतं य 
सुद 


+ पुढील मजकूर रघूजीचे हातचा. 

Hari Raghunath Jog was in the enjoyment of the reve 
nue of Paraganas Ashti, Virur and Aravi. Raghuji Bhosle 
asked him to pay the amals of Babati and Sardeshmukhi 
of these, to Visaji Raghunath Vaidya, in payment of debt 
due to him, The amals amounted to IO thousands, 


sre 


(१८) 


पत्रक .२१.] ध्री. आगिरा आश्विन झुघ १।१६७४ 
__ _ आक्टोबर ८,१७५२ 
यादी पत्रे राजश्री विश्वनाथभड वेद्य याति येर्णप्रा देविली पाहिजेत. 
१ दीश्षिताकडे यैवज सन सलास खमतैनांत आश्विन शुघ १ देविला होता 
रा ३५६ तो न पावला सदरहू यैवज व्याजसुधां रा ४८५॥ देवविले पाहिजेत. 
मोजे काऱ्हाटी पा सुपे येथील यैवज सरळरस्कराकडील कमाविसदार 
चौथाई नेतात, त्यांस ताकीद कीं, मानिलेकडील गांव इनाम आहे येथें उपद्रव न 
देणें आणि चोताला वसूल शा ८४४ आउठसे चवेचालिस नेले आहेत, ते माघारे देणें, 
म्हणौन ताकीद देविली पाहिजे आणि १उरूबुरू कादारोस ताकीद करावी, 
१ मोजे खोडद ता तारगांव प्रां कराड हा गांव वेद्यांकडे आहे त्यास पत्र 
कीं, * सुदामतप्रो। चालत आला आहे त्याप्रों वेद्यांकडे वसूल सुरलित देणें, म्हणोन पत्र, 
रा दादोपंत वाघ यांसी पत्र की, कराडदेखीं वैद्यांचे कजे येणे आहे, 
त्यास वेद्यांचे शा व्याजसुधा ज्यांकडे असतील त्यांकइन झाडियानिर्सी शा उगऊन 
देणें म्हणोन पत्र, 
१ कसबे बावधन येये इनाम जमीन बिघे ३० तीस आहे त्यांत तेथील जमीन 
२युघामतप्रमाणें चालत आली आहे, त्याप्रों वैद्यांकडे चाले तें करणे म्हणोन बावधन- 
च्या कमाविसदारास ताकीद. - 


१ प्रत्यक्ष, २ बिनधोक, # निंबाजी ना निंबाळकर, 

This isa list of 5 orders which Vaidyas wanted to be 
issued by the Chhatrapati to the following ‘persons for the 
payment. of their money :——(1) Mr, Dixit to pay Rs, 
485-8-0, (2) Sarlaskar should not trouble Vaidya to 
collect the Chouthai of their Inam village Karhati and to 
return them Rs, 844, which they have taken away as 
previous four years’ revenue, The order should be served 
on the Kamavisdar also. (3) Kamavisdar of the village 
Khodad to pay Vaidyas regularly its revenue as it hasbeen 
theirs for long, (4) Dadopant Wagh should be asked to see. 
that the persons to whom they have advanced money as debt, 
237 back the sum with interest without any balance. (5) 
Kamavisdar of Baodhan should see that .Vaidyas should 
enjoy the Inam Land of 30 bighas as before without any 
obstruction 

१२] | त छ 


(१९) 
पत्रांक २२ ] श्री ` आशिन शुद्ध ११।१६७४ 


आक्टोबर १८,१७ 

हिसेच राजश्री त्रिबक बाबाजी RRR 
ना नातू सुमा सलात खमसेन मया 
आलफ ता आस्वीन सु ११ 
५०० प्रजापती सवच्छरे पोष्य वद्य ३ 
३४ी= ब्याज झा ता आंगिणा 

. आस्वीन सा ११ 

मरा माहे दर न प्रां 
८८२४ येन माहा 
४१५ अधिक माद्दा 


कन्नन 


९८९ 
५३४॥ ये, देय 
| थै व्याज दर | 
प्रजापती संवत्सरे फाल्गुन वद्य १००. xl 


७. देणें बापूजी गणेश जोग बा लम 
आपा चेत्र वद्य १, देणें म्हणोन चिठी 


ता मु माहे 
५८२६ यैन माद्दा 
५१५ आधक 
`` ६८११ हे 
. आंगेरा श्रावण वद्य ९. देणे २७५ शना 


कृष्णभट काळे नाँदिवडेकर, रोख 
घेऊन चिटी दिली ता मा माहे १४१८ 
आंगिरा श्रावण वद्य १, देणें नारो ५० नीशा 
आनंत गद्रे आदा कृष्णाजी 

अनंत गद्रे तायु माहे १४२६ 

आंगिण आसीन छा ११ देणें लक्ष्मण ६५० 

बलाळजोसीमा ` 


४७५ A 


(२०) 


बाकी अस्वीन सा १२ | - _ येनांत वजा. 
यन मुदल २५ | ब्याज सा २६५+ 
बानी" ता पोष्य सा १५ वजा. 10 


` मरा माहे २५१८: 


२५|॥-॥९ २६।॥~ `... ` 
वजा बारावा सा सलांस 
शा २४ ।- बाकी रुपये २४॥ . 
रपये ४९]. 


Thisis an extract of the account of Tryambak Babaji 
Naik Natu entered in the ledger of Vaidyas, This is the 
only old reference to Natu in the daftar, 


पत्रांक २३ ] भ्रीमवानीशँकर आश्विन शुध १५ रविवार १६७४ 
आक्टोबर २२,१७५२ 


श्रियासह चिरंजीव राजश्री बाळंभट वैद्य यांशि, नारायणभट वैद्य आसिर्वाद 
उपरी, येथीळ कुशल जाणउन आश्विन शुद्ध पौर्णिमा रविवारपावेतों स्वकुडुंब सुखरूप 
असा विशेष, रामजी चबाण थांजबराबर पत्र पाठविले, तेर्थे चिरंजीव रामाची शरीर- 
प्रकृत कांहींच ल्या नाहीं. तुमचे लिहीणाराच्या बुद्धि भ्रांत आहेत. रोगद्दान्य औषध 
पाठवावे, की पुष्टिकारक पाठवावें ई कांहींच दारी [र ] प्रकृतीविना न कलें, अजमासें 
मंइर दोन तोळे पाठविलें आ [हवे]. घेऊन वेलेस येक तोला मध व अधमासा मंडूर 
देणें. दुवेल दिवस चवीस देणे, पथ्य पूर्ण बरा ते करवे, ज्येष्ठ माती. औषध दीड 
मासाचें दिले होतें, त्यास पांच महिन्यांनी पत्र पाठविलें तोही मनुष्य दुसस पाठविला, 
तुम्ही श्रीमंत, तुम्हांस काय बोल लावावा! छ ग डि व खण पाठविला तो पावला; हे 
आतिवोद, | 2० 

Narayanbhat Vaidya probably of Narvan branch writes 
to Balambhat Vaidya about the way, in which the medicine, 
he prescribed and sent for his son Ramchandra (७130), should 
beadministered and also blames him for hisindifference, The 
Narwan Vaidyas write on letters "after Shrikar, Bhavan 
Shankar, 


विग झ्या 


(२१) 


पत्राक २४] . श्री आश्विन वद्य २१६७४ 
हु आक्टोबर २४,१७५२ 


वेदमूर्ति राजश्री बाळंभट वैद्य व रा विश्वनाथभट बैद्य स्वामीचे सेवेसी, 


पो बापू गणेश जोशी कृतानेक साष्टांग नमस्कार विनाति, येथील कुशल ताए 
आश्विन वद्य २ जाणून आपला संतोष लि गेलें पा विशेष, चिरजीव रामचंद्र 
औषध घ्यावयास कोकणांत आला, त्यास तुम्ही खचौस देविले शा राधोबा ना 
पटवर्धेन यांजकडील रा २५, व बालाजी थोरात यांजकडून रा २५, बचंभट 
पटवर्धन शा ५ व बराबर रा ५, येकूण साठ रा जमा. त्यास खर्च जाहाले, त्याची 
यादी रामजीजवल पाठविली, त्यावरून कलेल, सिल्क शा सा राहिले ते रामजी 
जवल दिले. यानंतर वेदमूर्ति रा नारंभट वैद्य हे म्हणतात कॉ, खातियास रा पंनात- 
पंचावन. त्यापैकीं त्यास पावले वीस, बाकी पस्तीस राहिले, ते आम्हांजवळ मागतात, 
याजकरितां तुम्हांस लि आहे. तर त्यास पत्र पाठविर्णे की, आम्ही तुमचे बाकी 
राहिले ते येर्थे देऊं, यैसे त्यास पत्र लि पाठविलें पा, अनमान सदसा न करणें, ते 
आम्हांस ख्याविसी आडवितात याजकरितां ला आहे. तर त्यास पत्र लिहीणे कीं, 
आम्हांजवळ ने मागत तें करणें, कृपालोम असो दीजे. केरसुण्या वगेरे सामान मार्गशीष 
मार्सी पाठवितो, कळलें पा है विनंति. तानसेट यास शा.तीन देणे, अनमान न करें, 
सोमाग्यवती वजरचुडेमंडित गंगाबाईस आसिरवाद, खादीच्या पासोड्या दोन 
पाठविल्या पाहिजेत. येर्थे मिळत नाहीं, याजकरितां ल्मा आदे, अगत्य पाठविले पा, हे 
भासिरवाद, 


शो धाइ दामला याचे सां नमस्कार विनंति. मीठ एक पायली पा आहे. है 
घेऊन उत्तर पा पाहिजे, नारळ सुमार २ दोन पा आद्वेत. हे विनंति, 


“ह्या सखूबाईस व सोभाग्यवती वजचुडेमंडित उमावाईस आसिरवाद, लोम 
असो दीजे. 


% ५ 


Ramchandrabhat alias Rambhat Vaidya was ill and 

hence sent to Konkan for change and medicine, The account 
"01 the money given with him for expenses’is given by Bapuji 
: Ganesh Jog in this letter to Vaidya brotherse | 


(२२) | 
पत्रांक २५] श्री आश्विन वद्य ९।१६७४ 
आक्टो, २७,१७५२ 


श्रीमंत राजश्री बालंभटबावा व तया राजश्री विश्वना यबावा स्वामीचे सेवेसी. 


आज्ञाधारक संकराजी कानो साष्टांग नमस्कार विनंति उपरी, येथील कुशल 
जाणोन स्वकीर्ये कुशळ ल्याहावयासी आज्ञा केली पाहिजे, विशेष आम्हांकडील वर्तमान 
ता आस्विन वधी पंचमी झा नागपूर येथें स्वामीचे कृपंकरून सुखरूप आसो. 
यानंतर येथीळ सरंजाम तमाम निघाला आणि घेतल्या पेशास तोष्ट लागले, भुगांव 
ब इसापूर व पोतदारी व चांद्याची वरात यैसे. तमाम गेले, येथे आम्हांस 
बसावयास जाया नाहीं ऐसें जाले, तमाम मुछेदी पाठीस लागले, लोक मस्करी करूं 
लागले जे, श्रीमंतांचा व वैद्यांचा इतका स्नेह होता आगि कैसे जालें! येगें रीतीचा 
धंदा जाला. आम्ही आज साहा वरते येर्थे या मुलुकांत आहों आणि येंदो द्वाड 
गत अठवली, त्याणें बोईको या मुलुकांत आणिली, दोनसें रुपये कर्ज जाळे आणि 
पिरोन देशास जावेतो सरेजाम आणावयाचा नादी, पागेबराबरीं आज्ञा होईल तरी 
घेऊन येतों, नाही तर मरण जालें, यैसा विचार आहे. राजश्री हुळजो पंता- 
कडीलद्दी रुपया उगवत नाहीं. वोडीखाळें फार पडिला आहे. त्यास आमी आस्विन 
वधी सतमीस निघोन उंदेरीस राजश्री तुछजोप॑ताकडे गेलों. रुपया तो मिळणार 
नाहीं; परंतु पंचवीस रुपये कर्ज खाऊन कसाला करून पाहातो. आपली आशा येईल 
तेव्हां खार होऊन देशास येतों. वरकड वर्तमान राजश्री नानांनी लिहिलें आहे, 
त्यावरून विदित होईल, बहुत काये लिहिणे, चाँद्याची हुंडी पांचा हजायंची 
पाठविली, त्याचें उत्तर आलें नाहीं, वसूल कांही आळा नाही. पावळा न पोंवेला हद्दी 
नकळे, बहुत काये लिंहिणें हे विज्ञापना, 


Shankaraji Kano, Vaidyas’ clerk in Berar writes that 
Raghuji confiscated their Inam villages, Potadari and Saranjam, 
He describes his own condition inthese circumstances, He 
lost his honour and felt degraded, People were’ struck to see 
how the Bhosle inclined to go against the Vaidyas, Shankaraji 
also in this light tried to recover money from Tuljopant, a 
Bhosle’s Sardar, but could not get any thing, 


(२३) 


पत्रांक २६ ] श्री आश्विन वद्य ७१६७४ 
आक्टोबर २९,१७५२ 


श्रीमत्‌ राजश्री बिस्वनाथभट बैद्य स्वार्माचे सेवेसी ` 


पोष्य केसो कृष्ण संबेकर कृतानेक साष्टांग नमस्कार विनंति, ता आश्विन 

वद्य ७ सप्तमीपावेतों मुकाम सुरंजी अंजणगांव आपले दयेकरून वतमान यथा- 
स्थित आसे, विशेष, स्वामींनीं शा करितां पेशजी जासूद पाठविला होता, त्याजबरोबरीं 
पत्रे लिहोन दिलीं ते पाँचर्छीच असतील, त्यास स्त्रामींनी आम्हांस मामळत करून 
दिली आणि निघोन पुणेयास गेले, तेव्हां मागें आम्हांकइन आकोट दूर जाहाले, 
पंधरा हजारपैकी दाहा हजार करार केले, बाकी पांच हजार राहिले, ते आको टावरी 
करार करून श्रीमंतांनी पत्र आपल्यास दिल्हे कीं, पांच हजार राहिले ते आकोट 
येथील चुकोती होईल, तेव्हां नेमून देऊं. केसोपंताकडे तगादा पांचा इजारा तगादा 
न करणे, म्हणून पत्र लिहोन दिल्हे, त्याची नकल आपणाकडे पाठविली होती. ते 
पावलीच असेल. बाकी दाहा हजार राहिले ते आपण राजश्री सदाशिव हरीस 
देविले, ते देऊन कबज लिहोन घेतली, त्याचीहि नकल आपणांकडे पाठविली आहे. 
तरी श्रीमत्‌ बावुरावही तेथे आहेत. आकोटावरी पांच हजार रायाची वरात 
घेतली पाहिजे, वरकड वतमान तरी प्रांत वराड यंदां पाऊसामुळें बुडाला, बाडी 
जाहाली, पणज परगणा तो अगदी बुडाला, सुरंजी परगणा तीन तक्षिमा बुडाला, 
येक तक्षीम पीक जाहाले, रवीचा तो दाणा कोणीं पेरिला नाहीं, गुदस्ता चुकोती 
बमोजीब रा तो घेऊन चुकले, तीत हजार रसद व श्रीमत्‌ मुधोजीबावा येक 
- हजार व घासीराम वरात तीनसे व फूट मुकासे सालमजुरीं नवे दोन गांव दिल्हे 
व मुशारा व व्याज सिंदी येकूग बेचाळीस ते चाळीस होतात आणि परगणेयांची 
हकीकत तो या रीतीची आहे. लोकांचे कर्ज काढून दिली ते केसी उगवती, हें संकट 
पडले आहे, परगणेयांत तो जागा नादी, सर्व भरवसा आपला आहे. आकोडावरी 
जीव आहे, तरी स्वामीनी तेथें ऐवज घेऊन आमचा रोखा निघे तो अर्थ केला पाहिजे, 
मामलत स्वामींच्या मरवसेयावरी केली, परंतु इस्वरानें पाणी नेलें, पणजेचें कांदी 
कजे उगवेल म्हणून कभ केळे तै उपराटे जाहाले. त्यास आम्ही निघोन येत होतो 
परंतु श्रीमत्‌ कृष्णाजी गोविंद व रघोजी करांडे समस्त मंडळी आकोर्टी जमा 
जाहाली. घासदाणे याची चुकोती होणार म्हणून राहिलो, आपणांस कलावें म्हणून 
लिगा आहे. बहुत काय लिद्वीणें, कोप न करावा. आपल्यालेरीज नाही, सर्व 

आश्रा स्वार्मीचा आदे. सेवेसी श्रत होय हे विनंति. 


Keso Krishna Shembekar writes to Vishwanatbhat how 
the Mamlat of Akot which he obtained by his influenc 
was not evjoyed by him owing to the queer nature of Bhosle, 


(२४) 


He paid the money settled, to Sadashiv Hari as directed by 
him and got the receipt, In Berar there was famine on account 
of want of rain, There was no sowing of Rabi crops. 
Rs, 30,000 for this year’s Rasad was paid to Raghuji. and 
one thousand to Mudhoji and one more thousand for other 
expenses. This money borrowed as debt has yet to be repaid, 
He therefore requests Vishwanathbhat to do his best to 
relieve him from this calamity, Krishnaji Govind and Raghuji 
Karande and other concerned persons had gathered together 
at Akot to receive the Ghasdana amount, 


पत्रांक २७] श्री अश्विन वद्य १२।१७७४ 
नवंबर ३,१७५२ 


श्रीमंत राजश्री विस्वेनाथभटजीषावा स्वार्माचे सेवेसी. 


सेवक पोस्यांकित मनाजी टभेकार मा नागपूर चा मस्तक ठेऊन सिर 
सा नमस्कार विनंति, येथील कुशल ता आस्वीन वद्य १२ द्वादसीपरियेत तुमचे कृपें- 
करून श्वस्थ क्षेम असो, स्वामींनीं लेखन करून अज्ञा केली पाहिजे, विसेष आपनां- 
कडील वर्तमान बहुत दिवस कलत नाहीं, त्यास येथे रामजी जासूद यान्हें वर्तमान 
सांगितलें, त्यावरून कळूं आलें, येथील वतमान तर उमेता श्रीमंतांच्या मेरी विजया 
दसमीस जाल्या, परंतु उभैतांचे रहसें अद्याप नाहीं, नागपुरीहून श्रीमंत अप्पासाहेब 
' व्‌ रघोजी करांडे. येस रुसवा करून ब्याहाड्ञास गेले, त्यानंतर श्रीमंतबाबा 
यांची रदबदळ लागली असे, परंतु त्रिवर्ग ब्राह्मनांना कामांतून काढावयाचा आक्षेप 
आपाचा फार असे, येस वतमान आहे. येथील वसुलाचा मजकूर तरी रा सुभेदार 
यांसि नित्य तगादा करीत असो. परंतु सुभेदाराचे वोढीमुर्ले शो वसुळांतः येत 
नाहीं, पांचसातसे खो वसूल जाळे, ते आपले वोढींत घातले. राजे चुन्हानसाहेबांनीं 
वारता करून देल्या होत्या, त्यांनीच आमलास मना केल्या, तेही फार वोढाँत 
आहेत. त्यास आता आपन सुबेदार व राज्यास लिहून पाठवर्गे, त्याजमुरळं 
कांही वसुळांत येईल, बहुत काये लिंहिणें. कृपा लोभ असो दीजे, 


Manaji Tembhekar of Nagpur whois very rarely mentis 
oned in other papers, writes to, Vishwanathbhat the relations 


(२५) 


between the members of the Bhosle royal family and Raghuji 
Karande, They, he says, were against the brahmins and 
wanted to get rid of three of them, It is also made clear 
by him how cificult it is, to recover money from the 
subhedar (Krishnaji Govind) and Buranshah Raje owing to 
want of money Mudhoji and Karande went to Vyahad, 


पत्रांक २८] श्री छ, १ मोहरम 
कार्तिक शुद्ध २१६७४ 
नवंबर ८, १७५२ 
| : श्री माह्दाल 
करांडे यांचा शिका दुरेघी शिक्क्यांतील क्षीमी चरेनीं 
अष्टकोनी व मोर्तब मजकूर तत्पर रघूजी 
षट्कोनी आहे. करंडे निरंतर 


राजश्री विश्वेनाथभटजी वैद्य गोसावी यासी 


दा अखंडितलक्ष्मी आलंक्कत राजमान्य स्ना रघोजी करंडे पागा दिया राजश्री 
सेनासाहेबसुभा दंडवत विनंति उपरी.' येथील कुशल जाणून स्वकीये लेखन करणे, 
विशेष, तुम्हीं पत्र पाठविलें, पावोन लिगा वर्तमान कर्छो आलें. तेर्थे पा आकोटचे 
रुपयाविसीं लिहिले, तरी आमचे पंचेवीस हजार व व्याज व माद्दाल मजकूरचा खर्च 
जाऊन बाकी राइल तो पेसा जिकडे देवितील तिकडेस देविछा जाईल, खाना छ. १ 
माहे मोइरम + बहुत काय लिहिणे. कृपा लोम असो दाजे दे विनंती, 


+ पुढील मजकूर लेखकाचे, 

Raghuji Karande, in charge of a Paga of Raghuji Bhosle 
writes to Vishwanathbhat how the revenue of Paragans Akot 
will be distributed, Karande was to receive Rs. 25,000, 
Vishwanathbhat expected to get some amount from this 
revenue, | 


(२६) 


पत्रांक २९ ] श्री ` कार्तिक झुद्ध ४१६७४ 
नवंबर १०,१७६२ 


श्रीमंत राजश्री विस्वनाथबाबा स्वामीचे सेवेसी. . 


सेवक रंगो भाहादेव कृतानेक सां नमस्कार विनंती, येथील कुशल ता 
कार्तिक शुध ४ मा नागपूर, स्वामीचे कृपावलोकन यथास्थित असे विशेष, पेश(जी) 
आनंद्राम कासीद याजबो हुंडिया पाठविल्या, त्याचें उतर पावल्याच आलें. त्या 
आलीकडे वर्तमान, पत्र येऊन कळळे नाहीं, तरी सविस्तर भाशापत्रलेखन संतोषविले 
पाहिजे, विशेष, आपली आज्ञा जे, कामकाज सावधतेर्ने करणे, त्यास आश्ेप्रमाणे जेथ- 
वर सावधता करणें तेथवर करीतच आहों. दुसरें, राजश्री सुभेदार यांचे कानावर 
'घाटून त्यांचे आशेने जे करणे तें करितों, येदां सुभेदार पांचसाहा लाख रुपायांस.. 
गुंतले आहेत, येवज करून घेतला आहे, परंतु पार लागतां लागेल तें पाहावें, दुसरे, 
रा बगाजी पत थांस लोकांचे हिशेब घेणें हा जिमा करून दिल्हा आहे. राजश्री- 
बाबूराव कांही फोजेनिसी स्वार होऊन वराडांत गेले, पुढे श्रीमंत पंतप्रथान आज्ञा 
करितील तिकडे जातील, भागानगराकडे मोगलांच्या फोजा फिरंगी गारदी आदत, 
त्यांजवर जावें, येसी पत्रे येथे यजमानास व रायात आलीं आहेत. मोगढांसी फार 
विरुध होते, दोन च्यार जुँज जालीं. आलीकडे पत्रे आलीं जे, सख जाला, वीस 
लक्ष्यांच्या जाहागीर घेतल्या, येसें आहे. राजश्री राव येथून गेले, तेव्हां गांवाविसी 
रोज विनंति करीत असतां कोडालीपाबेतों जाऊन विनंती केली, न होय तेव्हां मागे 
आलो, दुसरे दिवसां कांहीं कायें नागपुरी राहिळे, याकरितां रावजी भाले, पेठेत 
रा आपार्जापंत यांचे घरीं राहिले, कोणकोणाच्या घरीं जावे लागत होतें, तेथे 
जाऊन कामकाज उरकेली, आणि आठा दिवसी मागती गेले. तेव्हां येथे आणखी 
रोज उठोन दोन प्रहर तीन प्रहर रात्रो उगेच बेसोन उठोन येऊं. तेव्हां काये चितांत 
आणिलें आगि धामंताजवळ विनंती करून, देणें गांवचे करून घेतले, आणि आमचे 
स्वार्घान केळे, उपरांत सनदा करून घेतल्या, आणि गांवांस तोरणें बांधली, गांवकरी आणून 
मनास आणितां रा धाबाशास्त्रींनी इजार-आकरासे रुपये घेऊन गेले, पुढे जत करून 
येवज घ्यावा, तरी येंदां *नजरपटी व पंचविसाची २मोकद्‌ मपट्टी म्हणोन रयेतीवर 
घेतली, ती व 3 चपटी रामटेक ची येशा तीन पट्या मिळोन रुपये सात साडेसातशे 
*दिवाणाँत देण'चा + फिटले नाही. ते वसूल होईल त्यापैकी हे रुपये जाऊन सेपन्नास 
दोनसे द्वातास येतील; परंतु गांव जाला येसे जालें, सेवेसी कळावे. दुसरे, या तिनी 
पट्या आदळी तुमान व देशपांडियेपण येते पांचसाहाते तेर्थे पडतात, कांही 
दिल्हे, बाकी देणें घेतात, बहुत रदबदल जाली, येंदां रसदा सुभेदार यांणी दिल्या, 
थेवज लाविला देखील, मोऊासे सर्वात घेतलीबाबत आम्हांसही पडिली, येस आहे 

१३] 


(२७) 


सेवेसी सर्वे कळावे, वकिळीची बाकी बहुत तटंली, आद्याप दूर नाही. परंतु मनाही 
नाही, ताकीद मागितली तरी कशास पाहिजे! कोणी उजूर करील, त्यास आम्हांस 
सांगणें, येसे राव म्हणाले, या प्रकारें उत्तर करीत, इलीं रावजी गेले. बळवंतराव- 
जीस येथें ठेविले, यजमान आहेत. ताकिदीविमीं म्हणतच आह, करून देतील, तरी 
घेऊं. तोंवर जैसे होत आहे तेते करून. थोडके बहुतानें वसूल घेत आहों, सेवेसी 
कळावे, येवज जमा प्रस्तुद, 


^ 


(२ पुरवणी श्रीमंत राजश्री वेद्यबाश्वा स्वार्माचे सेवेसी 


कांही नाहीं, गुंतला आहे, त्यास. वसूल करितों. याउपर देवघेव करीत नाहीं, दिल्हा वसूल 
घेत आहों व वकिली वगेरे जो वसूल करणें, तो करितों, दोनच्यार प्यादे आणखी 
ठेविले आहेत. देशाकडील वतमान बरेंच आहे. पत्रे पेशजी जीं आलीं तीं सेवेसी 
पाठविली, आपल्याकडील आली तीं सर्व काळोजी जासूद आला होता, तो घेऊन 
गेला, राजश्री माहादेव नाईक दामले येर्थे आले होते. आजवर होते. आज स्वार 
होऊन देशास राजश्री नानाजी'रुष्ण जोसी व गणेदापंत दामले पुणियाहून पंत- 
प्रधान यांजकडून आले होते. ते, व गणोबा नाईक कोलटकर व आणिखी कोणी 
होते, सर्वे समागमे जावया प्रस्तान करून सिताबर्डीवर जाऊन राहिले, रा माहादेव 
नाईक व सदाशिव नाईक सहस्रवुधे, विसोबा नाईक सहस्रवुधे येते तिघे 
मिळोन आठ हजार रुपये राजश्री भिकंभटजीच्या हुंड्यावरून दिल्हे. सेवेसी कळावे. 
येयील यैवजाची वसूलबाकी *गुंतारंता येवज जमा केसं कावे हें सर्वे माहादेव 
नाईकांस पाहून ६आडसटा घेऊन देणें म्हणोन वाईचे पत्र होतें, त्याप्रमाणें यांणी 
मनास आणिलें. आडसटा येक करून दिल्हा. आपणांस कळावे, सारांश स्वामीचें येणे 
सत्वर झालें म्हणजे उत्तम. भेटीनंतर सविस्तरं निवदेनीं कळो येईल, रावजी गेल्या- 
वर यजञमानांस कोण काय सांगतात हें न कळे. वरच्या वर जासूद पाठवून आम्हांस 
बोलावून कांही देणें येसं म्हणतात. त्यास उत्तरें केली कां, जो यैवज होता तो, श्रीस 
हुंडी. खर्चांबइल केली. पांचच्यार हजार *वोढा करून यैवज रवाना केला, तेवढाच 
वसूल घेऊन “फारक केला म्हणजे फार, यैसे म्हटलें आगि चिठी लिहून द्यावी तरी 
घणीयाची आज्ञा नाहीं यैसे आहे. त्यात आग्रह येसा आहे जे, दोन महिन्यांनी 
आम्हांकडे आले, येसी तु (मी) चिठी देणें. येका महिनाभरा आम्ही देऊं, रा 
शामराव पुलाजी यांत दिसतात, आम्ही त्यास म्हणतों, परंतु आम्हांस टावके 

नाही यैसे म्हणतात. परंतु तर्क दिसतो जे, त्यांची सर्व १खोवणी, याप्रमाणे वर्तमान 
` आहे, काय होईल पाहावें. आपके पुण्य समर्थ, तरी गुंतणार नाहीं, यैसे असोन जो 
बिचार, गा सुभेदार आहेत त्यांचे विचारें करूं. सारा कारमार वोढीचाच, > पंत जो 
बागवेल तो बरा. सेवेसी विदित होय. + बहुत काय लिहिणे, कृपा लोम असो द्यावा. 
हे विज्ञापना, 


(२८) 


राजश्री रामचंद्रपंतदादा स्वामीचे सेवेसी, सां नमस्कार विनंती, पत्रावरून 
सबै वृत्त कळो येईल, भेटीचा योग सत्वर घडोन येईल तो सुदीन, भेटीनंतर सर्वे 
निवेदन होईल. सदैव येणारा समवेत पत्रद्वारे परामधे करीत जावें, पदरचे आहो; 


RN ० 


कृपा लोम असो दीजे है विनंती, 


१ नजर म्हणून घ्यावयाची रक्कम वसूल करण्यासाठीं बसविलेला कर, 
२ हो पट्टी रघूजी भोसले मोकदमी देण्यासाठी रा, २५ घेत असे. ३ सरकारी काम- 
गारासाठीं होणारा खर्च भागविण्यासाठी बसविलेला कर, गोतावी लोकांच्या. टोळीचा 
खर्च किंवा नेभित्तिक गोष्ट घडली असतां तिच्या खर्चासाठी बसविलेला कर, 
४ सरकारांत ( भरणे ), ५ अडथळा, अडचण, ६ अजमास, अंदाज, बेत, अडचण, 
७ खटपट, भ्रम, ८ कर्जफेड, ९ पाठबळ. 

+ पुढील अक्षर लेखकाचें स्वतःचें, | 

This lengthy letter is written by Rango Mahadeo, a 
-Vaidyas’ clerk in Berar, to Vishwanathbhat giving'what work he 
was doing in respect of the recovery of money. He also wrote 
the movements and doings of certain important personages; 
such as-Bagajipant, Bapurao Koner, Pant Pradhan Nanasaheb, 
and Mogals accepting the treaty of 20 lacs, Baba Shashtri,. 
Mahadeo Naik Damle, Nanaji Krishna Joshi, Ganeshpant 
Damle, Ganoba Kolatkar, Sadashiv and Visoba Naik Sahasta 
budhe, Bhikambhat Vaidya, and Shamrao Phulaji. Rapghuji was 
1620021108 नजरपट्टी, मोकदमपट्टी 274 खच॑पट्टी from villages in the 
enjoyment of Vaidyas, 


पत्रांक ३० ] श्री . छ, ४ मोहरम 
कार्तिक शुद्ध ५।१६७४ 
नवंबर ११,१७५२ 
श्रीमंत महाराज मातुश्री आईसाहेब यांणी राजश्री विश्वन्तथभट 
वेद्य यासी आशा केली येसिजे, तुम्ही बाईस आलां म्हणून हुजूर विदित जाइळें, तरी 
देखत आझापत्र हुजूर दशनास येणें, दिरंग न करणें, जाणिजे, रा छ. ४ माहे मोद्दरम 
सुरू सल्लास खमसेन मया व अलफ बहुत काये लिहीणं, 
मोतंब 
सुद 
बारसुद सुर सुदवार 


(२९) 


The queen Tarabai on knowing Vishwanathbhats 
arrival at Wai, sends an urgent call for him, It seems she 
wanted to consult him on‘ some serious matter, 


पत्रांक ३१ ] श्री कार्तिक झुद्ध १५।१६७४ 
नवंबर २८,१७५२ 


पुरवणी राजश्री विश्वनाथभटजी स्वामीचे सेवेसी. 


विनोति उपरी. श्रीमंत राजश्री सुघोजी भोसले यांचा मुकाम कार्तिक शुध १५ 
उमरावतीचा आहे. तेथून कूच करून मुलतापीकडे जाणार आहेत. नागपुराकडे 
आपला गुंता आहे. त्यास येथून तेथें कोणीं पाठवावा, त्याच्याने काम होणार नाहीं, 
याजकरितां तेथूनच कोणी कारकून १ इतबारी पाठविला पाहिजे, अनमान न करावा, 
बहुत काय लिहिणे, हे विनंती, 


१ प्रामाणिक, भरवशाचा, 


It is a supplementary letter to Vishwanathbhat, The 
writer gives the whereabouts of Mudhoji Bhosle and requests 
Vishwanathbhat to send some reliable person from Wai to 
Nagpur to recover money, 


पत्रांक २२] श्री . कार्तिक वध १२।१६७४ 

डिसेंबर २,१७५२ 

राजभ्रियाविराजित राजमान्य राजश्री विश्वनायमटबावा वेद्य स्वामी 
गोसावी यासि. 


पो सिवराम तुकदेध व घाँडो अनंत सा नमस्कार विनंति उपरी, येथील 
कुशल जाणोन स्वकीये कुशळ लेखन केळे पाहिजे, विशेष. आपण वन्हाडातून आळे 
तेव्हां कन्हारीस स्वामीचे दर्शन झार्ले. ते समई आपण आम्हांस सांगितलें कीं, राजश्री 
नन्होजी जाचक यास कर्ज धावयास आपण मान्य केलें, खत लेहून घेतलें, राजश्री 
बाजी विढळ फडके यांची उगवणी घादून खत राजश्री विसाजी अनंत जोग 


(३०) 


याजवळ त्यांणी दिल्हे आहे. ऐशाय बाजीपंताऊइन येवज न्यावयास माणसे येतील, 
तीं आम्हांकडे पाठवणें म्हणून सांगितलें, त्यात चिरंजीव विसाजी पत कोकणांत जाते 
समई कर्जरोखा आम्हांजवळ येथें ठेविला आहे. येशास इली लष्करांतून बाजी विडल 
यांणी रो सटवोजी नलगे यास यैवज देविला- येविसीं तुम्हांस बाजीपतांनां पत्र 
पाठविलें आहे, तें व नरोजी जाचक याचें पत्र येती दोनी पत्रे, पैकियांस माणसें आलीं 
आहेत त्याजबोच पाठविलीं आहेत. कर्जरोखाही याच माणसाबराबरी पाठविला आहे. 
त्यास पहिला तुमचा त्यांचा करार जाला आहेव हर्ठी बाजीपंताचें तुम्हांस पत्र आहे, त्या- 
प्रमाणें यैवज यास द्यावा, पहिला तुम्हीं त्याजपासी मान्य केळे असेल त्याप्रमाणें 
सटवोजो नलंग यास रा २००० दोन हजार देविले आहेत, ते द्यावे. पैका न्यावयास 
नरोजीबाबाकडील कान्होजी जासूद व सटवोजी नलगे यांकडील भला माणूस 
याचो पत्रें पाठविली आहेत. बहुत काय लिहिणे, कृपा असो दीजे+ 
विनंति, 


+पुढीळ अक्षरें लेखकाची स्वतःच्या हातची आहेत. 

On his return from Berar, Vishwanathbhat told the 
writers at Karhati that he promised Naroji Jachak to pay ५८०८, 
Jachak gave in writing a document which Baji Vithal Phadake 
signed as a Witness, This paper was kept in the custody of 
Visaji Anant Jog, who while going to Konkan gave it to the 
writers, On receiving these documents from the writers 
Vishwanthbhat was to pay Rs, 2000 to persons sent by 
Satwoji Nalange and Naroji Jachak, 


पत्रांक २३२ ] श्रीशंकर मार्गशीष शुध ७१६७४ 
डिसेंबर १३,१७५२ 


RAN ५ 


वो राजश्री बाळंभट व विश्वनाथमट वईद्य स्वामीचे सेवेसी. 


सो विनाजी केशव दामले झ्तानेक साष्टांग नमस्कार विनंती उपरी. 
येथील क्षेम ता मार्गसीर सुध सप्तमीपावेतों वडिलांचे आसीर्वादिकरून मो भालकी 
येर्थे समस्त सुखरूप आसो विशेष. आपण गेलिया ता पत्र येऊन परामुश करीत नाहीं, 
तरी ऐसे न करणे, आलिया माणसाचराबर पत्र पाठऊन परामृद्य करित असावें, यानंतर 


(३१) 


कुशाजी पाठविला तो येथे आला, कागदपत्र आम्हीं पाहिले आणि राजमान्य राजश्री 
रघोजी भोसले सेनासाहेबसुभा यांचा कागद होता, तो त्यांस दिला, त्याचा जाच 
आपणांकडेस पाठविला आहे. वरकड कागद होते ते माघारा पाठविले आहेत. नवाब 
यांचा सला जाहला, औरंगाबाजेकडे समागमे जातां श्रीमत पेसबे माघारा पुणेयास 
+ + केली आहे. आपणांस कलावें म्हणून लिहिले आहे. बहुत काये लिहिगे, कृपा 
लोभ करीत आसिर्ले पाहिजे. हे विज्ञापना, 
ह्या राजश्री रामचंद्र गोपाळ व मोरो रामचंद्र यांस विनाजी केशव 
दामले याचे साष्टांग नमस्कार, ला परिसोन लोम करीत अतावें, सूचनार्थ लिहिलें 
आहे. कृपा करावी हे विनंती. 
मोर्तब 
सुद्‌ 
Vinaji Keshav Damle writes to‘ Vaidya brothers from 
Bhalki that the letter sent for Raghuji, was handed over to 


him, The imfortant news he worte was that Nabab and 
Peshwa established former friendly relations between them. 


पत्रांक ३४ ] श्रीम शंकर मार्गशर्ष वद्य ३। १६७४ शनिवार 
डितेबर २३,१७५२ 


राजश्रियाविराजित राजमान्ये राजश्री नारोपंत कमाविसदार कर्योत भुगांव 
गोतावि याति, 


सेवक विस्वनाथभट बैद्य नमस्कार विनंति उपरी. येथील क्षेम ता मार्गशीध 

वच्च त्रितिया मंदवरपावेतों मा उंदेरी येथे, जाणौन स्वकीये लेखन करीत जार्णे विशेष, 
तुम्हांस दोनच्यार पत्रे पाठविली कीं, धोडी घेऊन सत्वर येर्ण, त्यास अद्याप येत नाहीं. 
हालीं पत्र लिहिळे आहे व का भुगांव व टंकाडी व का मवाड व मोजे इसापूर 
येथील ताकिदी व प्रांत देवगडचे पोतदारीच्या पेसजीप्रमाणें ताकेदी पाठविल्या 
आहेत. घेऊन जेथीळ सनदा तेर्थे लाऊन आमल सुरू करणें, व ज्यान महंमद यासही 
ताकीद पाठाविळी आहे, ई त्यास देऊन गांवात व ताकिदी व पोतदाराच्या 
माहालेनद्दाळ ताकि(दी) घेऊन आमल चालता करणे, इसापुरात संकराजापंतास 
पाउऊन तेर्थे सनदा लाऊन आमल चालता करणे. तेथें सकरार्जापंतात ठेऊन 
तुम्ही पेसजी लिदिल्याप्रमाणें घोडीं घेऊन सत्वर येणें, दिवसगत न लावणें, येते 


(१२) 


समई कांही बंगाल्याकडील जिनस रेसीम व सोवलीं येसे सस्ते किफईतवार येस 
मिळाले तर कांही घेऊन येण, व रामटेकचे फडनिसीची ताकीद व नागपूर प्रांतची 
वकिली व दसरदारीची ताकिदी पाठविल्या आहेत. येणेंप्रमाणें आसाम्या चालत्या 
करणे, तेथील बाकीसाकी कामकाज संकराजी कान्हो यांचे स्वाधीन करून तुम्ही 
पत्रददीनी स्वार होऊन येगें, व कुलबिणी दोन घेऊन येणें, घोडी घेऊन येणें. 
पत्र पावतांच निघोन येणें, येते समई मवाडाहून म्दसी आणविल्या आहेत व 
कुलबिणी व सूतताणे, कांही खाया, त्या राहाटगांवचे महादाजी पाज्यास हिशेब 
व कांहीं रुपये बराबर घेऊन येणे, + तुम्हीं सत्वर येणें, बहुत काये लिहिणे, हे 
विनंति. 


ताकिदी सुमार पैस्ता काळोजी जासूद 
१७ छ, १४ वदी मागँखर 
गुरूवार 


Vishwanathbhat writes to Naro Anant Gadre from 
Underi to say whether the orders regarding the recovery of 
money from villages Bhugaon, Tekadi, Mawad and Jsapur 
and also the Potadari Amal of Deogad, were served and the 
work begun, He desired that he should use the service of . 
Shankaraji Kano to do the work. He asked him to buy silk 
and holy cloth from Bengal if found cheap there. This 
letter shows how Maratha trade and life expanded by contact 
with distant fands like Bengal. 


र 


पत्रांक ३५ ] श्री मार्गशीष वद्य ९१६७४ 
डिसेबर २९,१७५२ 
श्रीमंत राजश्री विश्वनाथबादा स्वामीचे सेवेसी. 


सेवक रंगो महादेव तिरसाष्टांग नमस्कार विनंति, येथील कुशल ताः मार्ग- 
सापे वद्य ९ मुक्काम नागपूर, स्वामीचे कृपावलोकनें येथास्थित आसे, विशेष, कृपा 
करून आनंदराम जासूद याजबो पत्रें पाठविली तीं पावोन संतोष जाला, पत्री 
आशा जे, ज्याज्यांस पत्रे पाठविली आहेत, हीं लखोटें करून पावती करणे, आणि 
लिहिल्याप्रमाणे काम करून प्रत्योत्तरें घेऊन पाठवणे. त्यांस आश्ञाप्रमाणं पत्रे सर्वात 
पाठविली, जीं उत्तरें आली तीं घेऊन पाठविली भाइेत. त्यावरून कळेल, स्वार प्यादे- 
याविसी व दस्तकाविसी त्यांस देस्तकें राजश्री राधोपंताजवल घेऊन दिल्हीं; 


(१३) 


स्वार प्यादे राजश्री बळवंत रावजींनीं नेमून दिल्हे; परंतु त्यांनी व राजश्रौ सुभेदार 
यांनीं तजवीज केली जे, येथीळ स्वार प्यादे पाठवणे तर निभावणें कठिण. दुसरे, 
बोमाट कार्याचा नाही, तेथेंच सिबैदी सेपनास *पुरबी ठेऊन आणावें हैं उत्तम, येसी 
विचारणा केली, आणि राजश्री राधोपेताजवछ रामटेकचे प्यादे वीस, रा 
नारो रघुनाथ यांजकडून रावर्जींनी देविले ते व कांही राघोपंत घेऊन येतील व 
दस्तकें व संस्थानें यांची पत्रे, येसी घेऊन दोचो रोजांत मानुळें येतील, कलावें, इकडील 
संविस्तरे बृत्त राधोपत सांगतां कलेल, आम्हांजवळून श्रीमंती ती हजार रुपये घेतले. 
त्याविसी दोन महिने टाळाटाळी केली, निदान जिवराव मोहिते यांजकडे कजे होते 
दोन हजार. त्याचे ब्याज दोनसे येस व आठसे दुसरेकडील, येतें त्यागी वळू (न) 
घेतले, आणि आम्हांवर वरात त्यात तीन हजारांची करून दिली, ते कषूल करीत 
नसतां कांद्दी जबरदस्ती जाली, कामकाज जप्त करितों, सावकारीकरितां धगी- 
यास काय वोढा पडला आणि तुम्ही न द्याल तरी कायोस येणार नाही, तुमचे गांव व 
वकिलीच्या तारिदी देतों, येते कित्येक प्रकारें खरें लकटलों, शामराव फुलाजी 
वगैरे म्हणोन घेतले, दै वर्तमान भेटीनंतर कितेक कळेल व राधोपंत निवेदन करील 
त्यावरून कलेल, दोन वेळ गांव घेतला. मागती त्यात दिल्हा, मतलबी दरबार, खरे 
कांदी नाही. आज करणें तें उदईक नाही, दें रीत आहे. कामकाज आलणी पडलें 
आहे, उगेच ३भामेमाम आहे. कलले पा, दुसरे चिताजी नाईकांचा सोवलां 
रवाना केलीं आहेत. त्यांच्या यादी आलाहिदा होत्या, त्याही पावल्या आहेत. तेर्थे 
आशेप्रां आलियावर घेऊन निवेस ठेवितो. राजश्री बलबंतराव येथें द्दोते या चौ 
रोजांत पेशजी गेले. पत्रे येथेच त्यास पावली, त्यांची प्रत्योत्तरें आहेत. त्यावरून 
कलेल, त्यांची सनम आलियाइर तीही ४निवेस ठेवितो. मातुश्रीबाइचा कागद 
पावला. हुंडी केली होती ती आरेप्रों आमान्य झाली, (परं)ठु यैवजद्दी नव्हता. येवज 
याउपरी येगे तो वसूल घेऊन जमा करितों. राजकी वर्तमान तरी मोगलांसी सदू नाही. 
राजश्री रावजी महिना दीड महिना पुढें गेळें, आहेत तेही बराडाँत आहत, श्रीमंत. 
वद्य प्रतिपदेस गेले, राजश्री आणा काल-परवां गेले, वोढीच्या प्रसंगाने येथे कितेका- 
जवळून, कामकाजाच्या घालमेली करून बैवज घेऊन फसविळे, येतें वर्तमान आहे. 
श्रीमंतास कागद होता व रावजीचा, येते कागद राजश्री आणा यांनीं आपल्या जातूदा- 
बा पाठविले. त्यास पावतील. यजश्री सुभेदार यांनी ल्या आहे, त्यावरून कळेल, 
हुंडीविसीं जासूद माघारा आला आहे. म्हणत होता जे, शा तेथें घेऊन ळटकी चिरी 
दिल्ही. तेथें जाऊन दुपट सा घेणें, त्यावरून माघारे पाठविला, कललें पा, या दो रोजांत 
राघोपंत निघतील, आलियावर सर्व वर्तमान कलेल. बहुत काये लिहावे, हे विज्ञापना, 
राजभी सिवभटजी स बंगालियाच्या येवजाची ताकीद दिल्ही आहे, ती पाठविली आहे, 


१ पूर्वी, २ तयार करून, ३ म्रमिए, घोटाळा, ४ काळजीने, 


(३४) 


This letter is written by Rango Mahadeo to Vishwas 
nathbhat from Nagpur, giving the account of the result of 
the work assigned to him and about the recovery of money, 
from persons whose payment was due, The debtors were 
important persons like Jiwarao Mohite, and Shamji Phulaji, 
Healso informed that Mogals had not come to terms yet. He 
criticised the mismanagement in the administration of 
Bhosle. He wrote a letter to Shiwabhat Sathe to pay the 
money, out of the sum, brought by him from Bengal. 


पत्रांक ३६ ] श्री+शंकर मार्गशीर्षे वद्य ११।१६७४ 
डिसेबर ३१,१७५२ 

राजशियाविराजित राजश्री कृष्णाजीपंत सुभेदार खामी गोसावी यासि, 
सेवक बिश्वनाथभट वैद्य नमस्कार विनंति उपरी, आमचे यैवजपैकी 
राजश्री निळा रघुनाथ याति स्ये ६३०० सा हजार तीनसे सये देणें. मिती मार्गशीर 


वद्य ११ येकादसी शके १६७४ भावनाम सवछरे सदरहू शा पावलियाचें कबज घेणे, 
बहुत काये लिहणे. +हे विनंति, | 


+ पुढील अक्षर लेखकाचे खतःचं आहे. 

Vishwanathbhat writes to Krishnaji Govind Gore, 
Subhedar of Berar, to pay Rs. 6300 to Nilo Raghunath 
Vaishampayan, who was the same person who wrote a fetter 
to Vaidyas about the capture of Chandakhan at Trichanapalli. 


पत्रांक ३७ ] श्री छ, २६ सफर 

अंगिरा मार्गदार्षि वय १३।१६७४ 

जानेवारी २,१७५ ३ 

देणें कजे राजश्री बाळंभट व विश्वनाथभड वेद्य सा सलास खमसैन मया 
आलफ दिसेब करार, रुपये 


४५७४४||. 
१४] 


( ३५) 


यासी यैवज र्ये 
२७००० साल मार बीड आबड 
२०००० जालनापूर साळ मजकूर 
७७००० 


येर्णप्रमाणे येवज देऊन पुढें येवज लागेल तो तुम्हीं ध्यावा. दरमाहा व खर्च 
येवज पाहिजे करार ५०००० रुये, सदरहू पन्नास हजार झा नवें कजे सरकारांत ध्यावे, 
छ २६ सफर मा वाडीनाजिक किले विचित्रगड. 

Pant Sachiv wanted a debt of Rs,45,744-8 from Vaidya 
brothers, For this, he gave a security of his revenue of Beed 
Ambad and Jalnapur, A new contract was made for the 
payment of Rs, 50,000 over and above the previous sum, for 
expenses usually to be made every month, and occasionally. 


CIN 


पत्रांक ३८ ] श्री मंदवार 
पोष शुद्ध २।१६७४ 
जानेवारी ६,१७५ ३ 


राजश्रियाविरांजित राजमान्य राजश्री बाळंभट व विश्वनाथभट वेद्य 
स्वामीचे रेवेसी. 


पा महादाजी जिवाजी इतानेक साष्टांग नमस्कार विनंति उपरी, श्रीमंत 
राजश्री पंतसचीव यांणी श्रीचे देवालयाचे इमारतीकडे तुम्हांकइ्डन येवज देविल, 
त्यापैकी रा ५०० पाचसे आम्ही मरून पावलों, मि शके १६७४ अंगिरा नाम सवत्तर 
पौष शुध द्वितीया मंदवार, बहुत काय लिहिणे. कृपा होम असो दीजे, छ ३० माहे 
सफर हे विज्ञापना, सुमा सलास खमसैन मया अलफ हे विज्ञापना. 

This isa receipt of Rs, 5000 given to Vaidya brothers 
by Mahadaji JiwajiSathe, the engineer, who was appointed by 
Pant Sachiv to build the temple at Ambawade, Pant Sachiv 
borrowed money from Vaidyas to build the temple 
and Vaidyas had to pay the money to the engineer by 
instalments, 


(३६) 


1. 


पत्रांक ३९ ] श्री पौष १६७४ 
जानेवारी १७५३ 
राजमान्य राजश्री बाळंभटबाबा व रा. विश्वनाथभट वेद्य खामी गोसावी 
यांसे, र 
सेवक गणेश कृष्ण दामले नमस्कार विनंती, क्षेम जाणून खकुशछ लिद्दित 
गेलें पाहिजे. विशेष राजश्री बाळाजी थोरात यांनीं च्यारसे रुपये तुमचे देणें आहेत. 
तर ते ४०० तुमच्या नांवें जमा आम्हीं करून ठेविले आहेत, चिठी करून उतरून 
घेणे, सदरहू रुपयांचे कबज पाठवून दिल्हे पाहिजे, याजनंतर दरबार वतमान यथा- 
स्थित असे. करवीरवासीयांजकडे पुणीयाचे ग्रहस्तांचें सूत्र लागळें आहे, ऐसे 
वर्तमान असे, बहुत काय लिहिणे, सदरहू च्यारसे रुपयांचें कबज पाठवून दिल्हे पाहिजे, 
बहुत काय लिद्विणें दे विनंती, a 
हेच माहादाजीराम दामळे सा नमस्कार, विनंती उपरी लिग परिसोन लोभ 

करीत गेला पाहिजे, दे विनंती, 

Ganesh Krishna Damle writes to Vaidya brothers that 
the sum of Rs, 400, due from Balaji Thorat to you, has 
been credited to your account and hence its receipt may 
be sent, पि 2150 informs that a Poona man, probably Sada- 
shivrao Bhau, is likely to be a premier of Kolhapur State, 


[aN 


पत्रांक ४० ] श्री पोष यद्ध ११।१६७४ 
जानेवारी १५,१७५३ 
चिरंजीव राजमान्य राजश्री बाळंभट (व) घिश्वनाथभट वैद्य यांसी, 
केसो बहिरब आशिर्वाद. उपर येथील कुशल ता पीष्य शुध येकादसीपावेतों येथा- 
स्थित आसे. विशेष, नोवरे मुळीविसीं लिहिले होतें. त्याजवरून राजश्री भास्कर हरी 
पटवर्धन यांची मूल नोवरी साता वरसांची आहे. त्यांचेंदवे माणूस सालगुदस्ता 
तुम्हांकडे आळे होते. तें मनांत आणिल्यास तुमचे राश-नक्चत्र व सूत्र उचाचें, यैसे 
आणावळे आहे, दोघांचे लिहून पाठवणे. बहुत काये लिहिणे हे. आसिवीद, गाईविसी 
लिहिलें, त्याजवरून गाई पाठविली आहे, घेणें, हे आतिवाद. 
Keso Babirav Vaidya writes to Vaidya brothers to send 
the horoscopes in order to see if the girl of Bhaskar. Hari 


Patwardhan of 7 years can be approved of, for Rambhat, 
Balambhat’s son. 


बा 


(३७) 


क्ट 


पत्रांक ४१ ] श्री पौष शुद्ध १४।१६७४ 
जानेवारी १८,१७५२ 
श्रीमंत महाराज मातुश्री आईसाहेब यांनीं राजश्री अजबसिंग भोसले, 
इंवांलंदारे व कारकून किले पांडवगड यासी आज्ञा केली येसीजे, राजश्री 
भिकाजी बल्लाळ हे हुजूर कायोचे जाणोन यांजबरी कृपाळू होऊन यांची आसामी 
सभासदात घालून किले मजकुरास पाठविले असेत. यांस किलीयावरी घेऊन 
याचे हाते सेवा घेणें, यांस तेनात सालिना, देखील चाकर *मोइनप्रों होन पा, ७०० 
सातसे *रास करार केले असेत. शा पैवस्तापासून अवजावाटा दंडकप्रों वजा करून 
उरलें वेतन दरबार सिरस्ता "सा देत जाणें, चाकर मोईनप्रों, हजीर करतील त्या 
दिवसापासून चाकराचा हक शिरस्ता *सां पार्वात जाणें. यांसी जमीन, नवा सरंजामंपैकीं, 
तैनाती, माफीक, दुमाले करून सेवा किला घेणे, यासी "जमान किले मजकुरी घेणे, 
जागिजे छ १२ माहे रबिळावल सु सलास खमसेन मया अलफ, लेखनालंकार, 

ष्टी 

सुद्‌ 


१ ठराव, २ संख्या, ३ दविशेबाचा उलगडा, ४ सांगोन, ५ जामीन 


The Queen Tarabai writes to Ajabsing Bhosle, Havaldar 
and clerk of Pandavgad that Bhikaji Ballal ( Vaidya) has 
been appointed to work at the fort under him and he will be 
paid Rs. 700 as remuneration according to the rules of the 
State. 


पत्रांक ४२ ] श्री पौष वद्य ७ १६७४ गुरुवार 
जानेवारी २५,१७५२ 

सेवसी केसो कुष्ण सेवेकर यांचा सां नमस्कार, विनंति आम्ही गुरुवारी 
सायकाळां निघोन शनर्वारी खामीपासी वाईस येतो. सातारियांतीळ वतमान तरी 
बावूजी नाईक यांसी तीन जखमा डागल्या, पनाससाठी खारानिसी आले, ते हुजु- 
रांत सामील जाहली, तेव्हां येऊं दिल्हे, वरकड आवाजी ना ईक व हस्ती देखील 


धरून नेला. आवाजी नाईक उघडा नागवा लोकांनीं केलियावरी यम्राजी- 
पंतांची गांटी पडली, त्यांगीं आपले अंगावरील वें घातली, येस आहे. राजश्री 


(३८) 


महादाजी नारायेण वऱ्हाडांतून आले. त्यांचे घरी लस कन्येचे आहे. जोगाचे 
घरी दिल्ही, वऱ्हाड प्रांतचे सरदेशमुखीचे मामलतीविसीं स्वार्मीस शब्द लाविला. 
आम्ही येऊ तों न जागें, येका (द) दिवस शहरांत नजिक मुक्काम करणें, हे विनेति, 

Keso Krishna Shembekar writes to Vishwanathbhat that 
he intends to see him next Saturday. He communicates to 
him the Satara news that Babuji Naik got three wounds and 
then joined the Huzur army with 50 soldiers, His brother 
Abaji Naik and an elephant were taken away. Abaji was 
made naked. When Yamajipant came, he gave him clothes 
to wear, (5९८0. 0, 6. 213). This battle took place at 
Chinchaner neat Tandulwadi, 


छ, १७ रावळ 

पोष वद्य ५।१६७४ 
जानेवारी २३,१७५३ 
कजरोखा शके १६७४ आंगेरा नाम संवत्सरे पौष वद्य ५ पंचमी ते दिवशीं 

खत लिखिते धनको नाम राजश्री बाळंभट व विश्वनाथभट वेद्य यांस रिणकोनाम 
माहादाजी नाईक निंबाळकर कारणें रोखा लिहून दिल्हा येसाजे, तुम्हांपासून 
आत्मकार्य १पर्वत संमधें घेतले रुपये ४००० चार हजार, यांसि ब्याज दरमाहे दरसदे 
सो २ दुहोतराप्रमाणें वारून देऊं, हा रोखा लेहून दिल्हा सही, सदरहू रो हापासून 


पत्रांक ४३ ] श्री 


सा माइन्या दऊ 


विद्यमान गोविंद कृष्ण दि मार 
तेरी १७ माहे रावल. 

सदू खेरीज पत्रे, 

रा दिनकर महादेव यांचें पत्र 
कों, तुम्ही पत्र पा तें पावले, रा 
महादाजी ना निवाळकर यांजकडे 
कजे येणें त्याचा हिशेब पा आहे. त्यांस 
ताकीद करून पैका देवावा, म्हणोन 
लिहिले, तें कळों आलें, त्यास मार- 


[as 


निल्द्रेस तुमचा मजकूर फार निकर्डीचा 


मा 


शिक्का असे, 

वरात नांवें रा निंबाजीपंत मुजुम- 
दार व चिमणाजीपंत शेखदार 
ठाण नात्यापुर्ते प्रा दृहीगांव यांजवर 
माहादाजी ना यांनी वरात लिहिली 
को, सा सन ११६९ राजश्री दिनकर 
महादेव यांच्या कजोपेकी सन ११७० 
या सालांत प्रा मार च्या येवजी यांस 
रो एक इजार देणें आणि त्यांजपासून 


(३५) 


सांगितला. त्यास त्यांनीं सर्व कर्जदारी- रू पावलियाचें कबज घेणें रा छ, ७ 
यांस येकोत्रा सरळे व्याज करून 'हते- ` माहे शाबान वर मोर्तब असे. (पत्र १ 
बंदीप्रों पैका द्यावयाचा करार केला, . 
त्याप्रों तुमची मोडतोड करावी तर 
- तुम्हांस सांगितल्याविना कसे करावें, 
याजकरितां तूर्त हजार सायांची चिठी 
घेऊन पा आहे. आंजणडोहास पा. 
पैका आणवर्णे, बाकी राहिला यैवज क 
मारनिल्हे मुलकगिरीहून आल्यावर तोड- 'हिशेब बंद १ 
मोड करून देणें ते देतील, तुमच्या 
कायोस आम्हांकडून अंतर होणार नाही. 
येसें पत्र १ 

एकूण पांच पत्र रा, बाळाजीपंत आठवले यांजपासी पुणेयास पा दिल्ही 
जेष्ठ वा ६ नंदनसवछरे 

सदरहू आपाजीपंत आठवले यावा पा. 


दिनकर महादेव यांचे पत्र रा 
निंबाजापंत मुजुमदार व चितामण- 
पेत शेखदार यांस पत्र १ 


१ ओझें, बोजा, देवघेव, व्यापार, 

This is a copy of the deed of debt passed ७7 Mahadaji 
Naik Nimbalkar of Rs, 4000, with Vaidya brothers, the 
interest being Rs. 2 per cent per mensem, The sum was to be 
paid in 6 months, Below this copy, it is stated, the copies of 
the letters written by Dinkar Mahadeo about the repayment 
of the debt are sent to Balujipant Athawale in Shaka 1647 
that is after 20 years, 


पत्रांक ४४ ] श्री छ, ९ भोमवार-राखर 
माघ झुद्ध १० १६६७४ 
` फेब्रुआरी १३, १७५३ 

राजमान्य राजश्री बाळंभट व विस्वनाथभट वैद्य स्वामी गोसावी यांत. 
सेवक माहादाजीराम दामले कृतानेक साष्टांग नमस्कार विनंती उपरी, 
आपण पत्र पाठविळे तें पावलें ल्या वर्तमान कळी आठे, आपण छलि कीं, त्रिवर्ग 
वराडांतून आले. त्यांचे मालाची चउकसी करणें म्हणून छि, त्यास ते त्रिवगेही 
आपणांकडे उदईक येणार व आम्हीही येतों, आपणांस कळावे म्हणून लि असे, याज- 
नंतर दरबारचें वर्तमान तर राजश्री बाबूजी नाईक यांचें युध बहुत जाहाले. जखमा 


(४०) 


तीन लागल्या असेत. रा आबाजी नाईक तव श्रीमंत प्रतिनिधींच्या छस्करांत 
जुंजामध्ये, त्याच्या हातांत लागलें, ते प्रस्तुत त्यांच्या लस्करांत असेत, याजनंतर सवि- 
स्तर वर्तमान तर आपण परस्परे ऐकिले असेल. याजनंतर रा माहादाजी नारायेण 
पांक्षे वराडांतून मुलीच्या लग्नास आले आहेत. जोगाबराबर दारीरसमंध योजिला आहे. 
आपणांस कळावे म्हणून लिगा आहे. राजश्री राधोपंत राजवाडे यांनीं पत्र आप- 
णांत लिगा आहे तें पत्र.अवलोकम करून त्याचा प्रतिउत्तर पाठविलें पाहिजे, बहुत काय 
लिहिणे. रा केसोपेत व इयाम % ?८ यांनीं पत्र लि आहेत. तर माहादाजी व 


४० १० "० ९ ही 


आम्द्वाद्दा यता, बहुत काय लाहण इ विनती, ५ 


This letter of Mahadajiram Damle contains the same 
news as given by Keso Krishna Shembekar to Vaidya brothers 
in his letter dated January 25,17. It is to be found out 
who wete the three persons that returned from Berar. The 
fight mentioned was between Babuji Naik and Jagjiwanram 
alias Dadoba Pratinidhi, 


पत्रांक ४५ ] श्री अंगिरा फाल्गुन १६७४ 
माचे १७५३ 
राजमान्य राजश्री बाळंभट व गा विस्वनाथभट वैद्य 


स्वामी गासावा यासी, 


सेवक माहादाजी राम दामले कृतानेक,सास्टांग नमस्कार, विनंती उपरी 
आपण सजुगरे पाठवणे म्हणून सांगितलें, त्यास रा राघोपंत राजवाडे यांस पुसिल, 
त्यां(नी) निघती उतर केलें जे, आम्हांपासून वेद्यबावाँनी रुपये मजुरा हिसेबांत 
घेतल, तव्हां आम्ही सजुगरे खर्चे केले, आतां आम्हीं सजुगरे कोठून द्यावे येस म्हण- 
तात, आपणांस कळावें, म्हणून लिगा असे, याजनेतर खिळे किंमत खा ४ च्यार सुमार 
खिळे ९५ पैक्री पेसजी पाठावले ५१ बाकी हाली पाठावळे ४४, येकून पंच्याणव 
वजन पके पांच सर दर १।. सवासेर प्रों ६॥ याजनंतर राजश्री पंतप्रधान कडे 
गावावर आले आहेत. येथून रा दिनकर माहादेव व रा सदासिव रघुनाथ 
घाणकर रा माहादाजी ना निंबाळकर येसे त्रिवर्ग आज स्वार होऊन पंत- 
प्रधान याजकडे रवाना जाहाल. पंतप्रधान व पंतप्रातानाथि यांच्या भेटी जाहल्या. 
सातारा यादें येसा विचार आहे, आपणांत कळावे म्हणून लि असे, बहुत काय 
लिहिणे, कृपा निरंतर असिली पाहिजे, हे विनंती. 


(४१) 


Mahadaji Ram Damle writes to Vaidya brothers why 
Raghopant Rajwade did not keep for them Sajagura corn 1. ८. 
Bajari. Peshwa, Dinkar Mahadeo and Sadashiv Raghunath 
Ghanekar and Mahadaji Naik Nimbalkar met together at 
Kadegaon and it seems they discussed how the mother Tarabai 
and Peshwe would establish friendly relations. Pratinidhi 
also met Peshwa, Dinkar Mahadeo was the Karbhari of 
Tarabai, (see ?, 2, 6, 213 to 216 letters, ) 


पत्रांक ४६ ] दा, १६७४ 

| | स. १७५३ 

( पहिलें पान सांपडलें नाहीं, ) 
२ 

प्रमाणें निघोन येणे, घोडियांची व उंटेयांची निगादास्त उत्तम प्रकारें करणें, 
राजश्री. जानोजी भोसले याचा अद्याप तहरह जाहला नाहीं. वरकड सावेस्तर 
वर्तमान मागाहून लिहून पाठऊं. श्रीमंत राजश्री पंतसचीव यांणीं चारा दे ( (शें) रुये 
याच्या चिट्या केल्या आहेत त्याप्रों येवज देगें. बहुत काये लिहिगें, मातुश्री सकूबाई 
यांसि पत्र लिहिले आहे. तरी त्यांस सांगणे कीं, चिर॑जावार्चे लग्न करण आहे. 
लग्न जाहले म्हणजे श्री द्वारकेस रवानगी करून देऊं म्हणोन सांगणें. घोडिया घरीं 
आहेत, त्यास घोडियांनी हत्याणें केलीं असिली तरी बरच जाहार्ले, बरोबर घोडिया 
घेऊन येणें, घोडे न आणणें, घोडिया येथे काढऊं, तरी घोडी घेऊन येणे, बहुत काये 
लिहिणे, हे आसिवाद. 

The letter, from the two lines at the end, seems to be 
written by Vaidyas, The addressee cannot be determined. 
The referrence to the differences between Janoji and Raghuji 
will be useful to fix the date. Vaidya is very careful to 
have the mares covered by horses of good kind. The 
pilgrimage of Sakhubai is also referred, 


rss 


श्रीमुख संवत्सर शके १६७५ 
इ, सन १७५३-५४ 


पत्रांक १ ] श्री+रामचंद्र चेत्र: १६७५ 
एप्रिल १७५३ 
राजश्रियाविराजित राजमान्य राजश्री बाळंभट वैद्य स्वामी गोसावी यासि, 
पोष्य चिमणाजी नारायेण सचीव नमस्कार विनंति उपरी. येथील कुशळ 
जाणोन लेखन करीत गेले पाहिजे, विशेष, तुम्हीं पत्र पाठावलें तें पावोन वर्तमान 
विदित जाहालें, तरी वासे बाकी राहिले, तेहि मागाहून रवानगी करवितों. तुम्ही 
लिहिलें कीं, जांभळीचें गवत व पानभारे व चुडवेडे किले राजगडकरी हे 
तगादा ?८ > कारितात तरी नाना पत्र किलेमारास पाठविलें आहे. तगादा करणार 
नाहीं व ग(व)त ३००० तान हजार जांभळीच्या पाटलाबा दिल्हे आहे. आणखीही 
गवत लागेल तें देऊं. राजश्री विश्वनाथभट यांजकडील वर्तमान तुम्हांस अढळलें 
असेल तें लिहोन पाठवणें आगि तुम्द्वांकडीलही वर्तमान सविस्तर वरचेवरी लिहीत 
जाणें. + बहुत काये लिहिणे. लोम असो दीजे, हे विनंति, 


+ पुढील अक्षर स्ताचिवांचें, 

Chimnaji Narayan Pant Sachiv writes this letter to 
Balambhat, regarding the supply of grass of Jambhali forest 
and other things to him, The fort officer of Rejgad was 
warned by him not to obstruct the, Vaidya’s men, from cutting 
the grass. It is to be marked that Pant Sachiv takes care even 
of the household conveniences of Vaidyas, 


पत्रांक २ ] भी चेत्र शुद्ध १०।१६७५ 
एप्रिल १३,१७५३ 

श्रीमंत राजश्री बाटंभवबादा व तथा राजश्री विस्वनाथबाबा स्वामीचे सेवेसी, 
विनंति सेवक संकराजी कानो सिरसाशंग नमस्कार विनंति उपरी, येथील 


कुशळ जाणोन स्वकीये कुशल लेखन करावया आज्ञा केली पाहिजे, विशेष, भाम्हां- 
१५] 


(२) 


कडील वर्तमान ता चईत्र सुध दशमी मरा नागपूर स्वामांचे आसीवर्दिकरून 
सुखरूप असो. यानंतर आपण पत्रें राजश्री गोविदपंत व रा मल्हारपंता- 
बराबरा पाठाविलीं ताँ पावली, लिहिलें वर्तमान कळों आलें. राहाटगांवचें वर्तमान 
दोनचार वेळां लिहिलें, पत्रें पावलीं कीं नाहीं, हैं नकळे. त्यास तो गांव जबरदस्ता 
खाले आहे. सिरागिरे याकडे आहे. सेतै गांवांत. याचाच घरें, धोडी अगदीं गांवांत. 
१सवेसी त्यांचीच आहे, याकरिता राजश्री आपा बोलिलें जें, गांव चालणार नाहीं, तो 
त्याहीमध्ये सनदेत सिरागिरे येस लिहिलं नाहीं, तुम्ही खांद्यावरी धोतर घाळून 
आसलेत, तुम्हांसी कोण मानितो ! आणि स्वामींनींही आम्हांस सांगितले नाहीं, जें 
तुम्ही गांवास जाणें, येते सांगितलें नाही. आपापासी नेऊन सनदा द्या, येसी आज्ञा 
. केली, त्यावरून आम्हीं आपापासी सनदा दिल्या, त्यांनी संकराजी गोविंद 
यापासी दिल्या, ज्याच्या नांवाच्या सनदा तो कमाविसदार येईल, त्यापासीं देणें. येसें 
वर्तमान गांवचे वतमान जाहाले, रा गोपाल अनंत यांनीं आपाकडे जावें. ते 
परमारें नागपुरास आले. तें वतमान. पत्रीं कोठवरी ल्याहावं £ भेटीनंतर. विस्तारे 
निवेदन होईल, णा जयराम्रभट यांणी तिसा हजारांच्या हुंडिया निमलेहून केल्या, 
त्या हुंडियांपैकी रुपये पांच हजार स्वामीस देविले, येसं आण शपथ वाहून आम्हांसी 
` त्यासी बहुत कटकट जाहाली, ते सवीसी ठाऊक आहे. तेव्हां इतका निर्वाद्दा केला 
आणि आपण बंगालियास राजश्री आपाबराबरीं गेले. त्यास आपणांकडे हुंडी केवढी-. 
याची गेली ते लिगा, रा माहादाजी कृष्ण व हरी कृष्ण काणे यांणी आम्हांसी 
बहुत घसघस केली, ते ईश्वर जाणे, तेव्हा उमरखेडची चुकोती जाहाली, तेव्हां समये 
राखोन दोन हजारांची निशा करून घेतली, बाकी बसमत चुकेल तेव्हां तीन 
इजारांची निशा करून पाचाची हुंडी करून पाठावितो, येस. आपले मातापित्याचा 
शफत वाहून करार केला, त्यास हुंडी क्रि(ती) रुपयांची गेली, तें लिहिलें पाहिजे, 
वरकड, ( पुढील बंद मिळाला नाही. ) 


"१ शणि एण — 


१ मालमत्ता, गुल्दोरें,. | 

Shankarji Kano writes this Jetter to Vaidya brothers, 
from Nagpur, infoming that Rahatgaon was under the strong 
control of Sirgire who had his property houses and horses 
in the village, Hence Shankaraji thought that it was difficult 
to manage it, Jayrambhat sert hundis of 30 thousands from 
Nirmal. and went to Bengal with Appa. Vaidyas, he said on 
oath, were .to receive only Rs, 2000, including the revenue 
01 Vasamat village also, 


(३) 


पत्रांक हे | श्री चेत्र वद्य ९१६७५ 


श्रीमंत राजश्री बाळंभट व ता राजश्री विश्वनाथभट वैद्य स्वामीचे सेवेसी- 


सेवक नारो अनंत गद्रे कृतानेऊ साष्टांग नमस्कार विनंति, येर्थाल क्षेम तां 
चत्र वद्य नवमी मा पातुर जाणून स्वकीयें लेखन करावयासी आज्ञा केली पाहिजे 
विशेष, आपणांकडील कागदपत्र येऊन बहुत दिवस वर्तमान कळत नव्हतें. त्यास इल्लीं 
पुजाजी जासूद याजबा पत्र पाठविलें तें पावोन संतोष जाहाला. या प्रांतीचें वतमान 
तर श्रीमंत राजश्री वातासाहेब यांचा मुक्काम नागपुरी आहे. फोजेत तमाम 
, निरोप दिल्हा. दोन हजार स्वार प्रस्तुत नागपुरी आहेत. रा सिवभड साढे नागपुरास 
आले, सा लक्ष या हुंड्या घेऊन बा आले, या प्रांतें लोकांकडे पेका येणे, त्याजपेकी 
येगप्रा आळा, राजश्री हंसपुरी.गोसांवी यानीं राजश्री सिवाजी दादाजी यांज- 
कड़े देविले शा २५००० पंचर्वास हजार .मिा चेत्र सुध पंचमी, पा नांदगांव काजी” 
पेकी रुपये येक इजार व राजश्री बाजी विठल यांजकडील हा येवज विसाजी 
अनंत जोग खा साडे दाहासे, राजश्री कृष्णाजी गोविंद यांजकडील था तेतीससे 
साठ घेतले आणि कृणाजी मारेशवर यास हिल्हे. बा यैवज खा कापड आदा 
जप्ापा कोंबडा दा पांच हजार पेरी आणिखी कृष्णाजी गोविंद यांजकडे येवज 
येणे आहे, तो द्यावयासी ते सिध आहेत, आम्हीच घेत नाही. रामाजी गिरधर 
जकडील यैवज येत नाहीं. त्याजकडे तगादा बहुत केला, परंतु पैसा येत नाही. रा 
कृष्णाजी गोविंद आल्जपूरचे सुमे यांचा बंदोबस्त करावयासि जाणार आहत; 
त्यांजबा आम्ही जाऊं, कटकट करून पाहो. सिक्राने सी व वकिलीचा येवज रा 
कृष्णाजी मारश्वर यांनीं श्रीमंतास सांगोन सररकारांत ठेविला आणि आपले 
कर्जाचे येवां त्यांनीं घेतला. सिकेनिसीचा येवजपैकी चार हजार रा कृष्णाजी 
गोदिद यांस दिल्हे. वकिलीपेकीं दोन इजार सा तुम्हांस नेमिले आहेत; परंतु अद्याप 
वसूल जाहाला नाहीं. मोजे राहाटगांवची जंमाचंदी कुल-रा १५०० पंघरासे राजश्री 
कृष्णाजी गोविद यांनीं करार केले, त्यांजपैकी सेखजी जजापा को बड़ा यांजकडे रा 
वसूल सातसे, बाकी आठसे राहिले, त्यापैकी च्यारते खा आठा पंधरा रोजांत वसूल होतालि, 
फडनिसीचे वर्तमान तर ह्या कालपर्यंत पैसा येक पावला नाहीं, दोनसें रा तुमचे यैवज- 
पैकीं कृष्णाजी गोविद याजपासून घेऊन खादले, येणेप्रा वर्तमान आमचें आहे. ह्वा 
कालपर्यंत आपले आगमनाचा मार्ग लक्षिला, त्यांस अद्याप या प्रांतांत याव यासी दोन महिने 
लागतील देस दिसते. त्यांत आम्ह [स जे आज्ञा करगे असेल ते करावी, त्याप्रमाणे वर्त* 
णूक करून, त्यात पदरचा पसा खाऊन येथे राहावे, येसे येथील वर्तमान, आहे. 
स्वामीस कळावे म्हणून लिदिले आहे, ज्याप्रमाणें आज्ञा होईल त्याप्रों वर्तणूक करून, 
उत्तर पाठावेले पाहिजे, बहुत काये लिहिगे, लोम असो दीजे हे विनंति, . . 


(४) 


Naro Anant Gadre writes to Vaidya brothers the 
account of his work regarding the recovery of money and other 
political news, from Patur, Raghuji had come to Nagpur and 
disbanded whole of the army excepting 2000 horsemen. 
Shivbhat Sathe had come to Nagpur with hundis of 6 lacs. 


The following persons of this province paid the money 
due’ from them, (1) Hansapuri Gosavi paid 25 thousand 
rupees to Shivaji Dadaji. (2) Baji Vithal paid 10} thou 
sands through Visaji Anant Jog (3) Rs, 1000 were received 
for Nandagaon Kaji. (4) Krishnaji Govind paid Rs. 3360 
which were given to Krishnaji Moreshwar. (2) The money to 
be received from Jakhappa and Krishnaji Govind is ready for 
payment, (6) Money from Ramaji Girdhar is hard for 
recovery. (7) Naropant intends to accompany Krishnaji 
Govind for this money when he goes to recover his money 
from his Illichpur Subha. (8) Money recovetd for Sikenisi 
and ambassadarship by Krishnaji Moreshwar was wholly paid 
to Raghuji and he paid Rs, 4000 of Sikenisi ro Krishnaji 
Moreswar and has kept Rs, 2000 of ambassadarship for 
Vishwanathbhat. (9) Of the revenue of Rahatgaon the 
money from Jakhappa will be shortly recoverd by Krishnaji 
Govind and paid, 


पत्रांक ४] श्री भौमवार वैशाख सुध ५॥ १६७५ 


सेवेसी गणेश मुकुंद सा दंडवत, विनंति येथील कुशल ता वैशाख सुध 
पंचमी सोमवार जाणून स्वकोग्रे लिहिगे विशेष. राजश्री स्वामी काल मंदवार 
बुघास गेले असत, रविवारी तेथून श्री अवध येथें गेले असत, उदयेक येतील, लग्नाचा 
मजकूर राजश्री देवजी सिके यांनी केला होता, त्यास राजश्री विढोबा नाईक वाकडे 
याजवळून राजश्री स्वामीनी देवजी सिके यांत सांगितले 'कीं, येनदाचे चतुर्मास 


~ 


(५) 


गेलियावर करून, येसी बोली जाली, तुम्हांस कळावें म्हणोन लिहिलें आसे. राजश्री 
रघोजीबावा यांचें व मोंगळांचें जुँज झार्ले म्हणोन वर्तमान मागा होतें, परंतु तै 
लटके, बोधणास सुखरूप आहेत म्हणोन येथें वतमान अले, येथून तुमचा मुकामाचे 
तो कांद्दी बोली नाहीं. तुम्ही उभयेतांतून येकजणही येर्थे नाहीं. काये म्हणोन राहिले 
हूँ न कळे, तर तुम्ही सत्वर येणें. बहूत कावे लिहिणें हे विज्ञापना, 

Ganesh Mukund, a Maratha Sardar, writes to Vaidya 
brothers the halts of Raghuji Bhosle at Budha, Satara and 
Aundha. Raghuji postponed his intended marriage to Kartik pro- 
bably with Deoji Shirke’s daughter, The news of fight between 
Nizam and Raghuji was false as he was staying at this time 
at Bodhan, The writer wanted to know when Vaidya brothers 
intended to visit Berar, The date entered in the letter seems 
. not correct, | 


पत्रांक ९] श्री छ, ११ रजब 
॥७ 
वशाख शुद्ध १२॥ १६७५ 
में १५,१७५३ 
श्रीमंत राजेश्री बाटंमभटबावा तथा राजश्री विस्वनांथबावा स्वामीचे 
सेवेसी, 


विनंती सेवक राघो बलाळ भोगले मा रामटेक कृतानेक साशंग नमस्कार 
विनंती, विनवावयाकार्ने यैसाजे, येथील क्षेम ता छ, ११ माहे रजबपावेतो स्वामीचे 
कृपादृष्शीकरून देसपांडेपनाचे व फडनिसीच वर्तमान येथास्थित असे. यानंतर 
स्वामीकडील वतमान बहुत दिवस कलत नव्हते. यावर स्वामीजीनें गोपालजी- 
बराबरी पत्र पाठविलें त्यावरून बहुत समाधान जालें, पत्री आज्ञा कीं, हुंडी करून 
येवज पाठाविनें. त्यात मोजे अरोळी व तुमान दोही गांवचा आकार साडे सोलासे 
रुपये होतो व *रुसुम खालसापैकी मेटीसुधां सवाचारसे व २ सायरेजकातीपिकी, 
येवज सवादोनते; येकून रुपये तेवीसते जमा जाहला. मोकास्याकडील१रसुम रुपये अडी- 
चसे यावे, त्यांरेकी वसूळ टेकाडी वजा कपरूनास वसूल जाइले असेत, बाकी दोनसे 
यावे त्यांत कोन्ही देत नाहींत. मौजे गोडगौडी सिघमट ढकार व रा रघुनाथ- 
मट वगैरा कितीयेक ३ धोमायेती आहेत. भड व गोसावी व पंडे वगेरा मिकसुक 
ब्राझन देत नाहींत व देसमुखासद्दी देत नाहींत, तेविसशांपेका झडती पांचसे रुपये 


(६) 


पेसकशी सरकारांत दिल्हे आनि साले रुपये स्वामीकडे पावले, पहिले मु 
नागपुरी च्यारसे, हाीं सेखजीवराबरी दोनसे, येकून साते व पेसकशीचे 
रुपयांचे व्याज व बट्टा वगैरे रुपये दोनसे रुपये वसूल होत तोंपावेतो. पडले, व वाडा 
बांधावयाची आज्ञा केली त्यास वाडा तयार जाहला. त्यास खचे ग्रहप्रवेश देखील 
सवाच्यारसे लागले, व महाळ मजकूरचा खर्चे कारकून व प्यादे असामी ५ नेमनुके- 
मध्ये होते, त्यांस आकरा लागोन वसूल “केले, येकून रुपये साडेनवसे होतात 
सायेरीजकातीचे काम ज्या चौकीवर प्यादा ठेविला आहे, त्यास दोन रुपये देन 
लागतात; आनि तेथ दीढ रुपया उत्पन्न होत नाहींत. प्यादा न ठेवावा तरी 
अमल बुडतो, बाबत देसमुखाचें निमे घेन लागते. या प्रकारचें काम आहे. फार 
तपसील पत्री लिहिला म्हणोन स्वामींनीं रागास न यावें, साल्मजकुरी मोजे आरोळी 
व तुमान व इमरीचिखल्या येथील लावनीसंचनी उतम प्रकारें केली असे. 
दोन गांव पाटीलकीचे करावें लागतात. त्याची सनद्‌ पाठविली पाहिजे. देशमुखानें 
अमीनीचें दफ्तर म्हणोन बसविले; आपलेच बसविलें; वर्‍हाड (एक) टाच अम्ही केला, . 
परंतु दाखला दुसरा जाहला. त्याची दफ्तर उठवावयाची सनद आली पाहिजे, 
अमीनीचें दफ्त (राचें) कांहीं प्रयोजन नाहीं, येसी ताकीद आली पाहिजे. हें मोठे कार्य 
आहे. त्या दफ्तरावरीं देशमुखाने कारकून आपला ठेविला. दुसरा कारकून सरकारचा, 
येसें अमीनी नांव ठेविलें, आमच्या कारभारांत खतरा करतो, त्याचें पारपत्य केले 
पाहिजे, रयेत लोक आमच्याकडे आहेत. परंतु सरकारांतून बळ देशमुखाकडे आहे. 
यादोजीपंत त्यांचाच आहे. तेथें उपाय, स्वामी या प्रांतात येतील तेव्हां होइल. 
पोतदारीचा अमल मिळत नाहीं, फडनिसाच्या ५ फारखतावणीचा येक रुपया दर 
गांवीं येसी सनद होती ती यादोजी चालो देत नाहीं, त्याची सनद ताकीद पाठविली 
पाहिजे. वरकड वर्तमान गोपाळजी सांगतां कळों येईल, सुगांद व टेकाडीचं 
वर्तमान गोपाळजी सांगतां कळों येईल, गोपाळजीस रुपये ५ पांच दिल्हे असेत, 
कृष्णा आमच्या घरास पाठविला, तो अद्यापि आला नाहीं. त्याची रवानगी केली 
पाहिजे, आपणांजवळ कोणी पोटागीचें मनुष्य नाही, तरी गोपाळजीस अगर 
कोणास पाठविलें पाहिजे, सायेरचे कमाविसीवरी माणसें दाहा लागतात व कारकून 
पांच, येकून पंधरा असामी ठेविले आहेत. जें उत्पन्न होतं तें त्यांस लागतें. इजारा 
द्यावयाची आहा केली पाहिजे. इजारा द्यावा. तरी जमीदारी काम; नवा कारभार; _ 
कितेक बेपारी; नायकाची घिमायती करीत होते. त्यांस आजि दोन महिने ताकीद 

नायकाची आणिली, तेव्हां देशपांडियाचा अमळ येस कळों लागलें, याजकरितां ९ इजारा 
द्यावयाचे अनमान करतों. परंतु खर्चे पडतो, याहीउपरी आज्ञा येईल तेगेंप्रमाणे 
वर्तणूक करीन, लिहिल्याप्रमाणे वाचून ताकीदपत्रे सादर जालीं पाहिजे. वरकड 
वर्तमान गोपाळ सांगतां कळों येईल. बहुत काये लिहिणे, कृपालोम असो द्यावे हे 
विज्ञापना. 


| (७) 


श्रीमंत राजश्री यावा स्वामीचे सेवेसी, आज्ञाधारक बाबू गोपिनाथ चरनावरी 
मस्तक ठेवून साष्टांग नमस्कार, वरकड साकल्या ब्रत पत्रावरोन कलोन येईल. हे 
विज्ञापना, 


१ नक्त नेमणूक, इक, २ जंगम मालावरील जकात, रे संथ, मड. ४ धोका, 
घोटाळा, ५ कर्णफेडीचा कागद, सोडचिठ्ठी. ६ मक्ता, खंड, 
+ पुढील मजकूर लेखक भोगले यांच्या हातचा असे. 

Ragho Ballal Bhogale writes to Vaidya brothers how the 
revenue of their villages such as काजी, Tuman, Tekadi, Gode 
Goudi, was being recovered, He writes that a house was 
built at Ramtek, He has given a detailed account, He was 
enjoying on behalf of Vidyas the Deshpandepan and Phadnisi 
of Ramtek 


पत्रांक ६ ] श्री+रामचंद्र छ, १८ रजब सलास खमसैन 
वैशाख वद्य ५।१६७५ 

| मे २२,१७५३ 
राजाश्रियाविराजित राजमान्य राजश्री विस्वनाथभट वेद्य स्वामी | 
गोसावी यासि, 


पो चिमणाजी नारायेण सचीव नमस्कार विनंती उपरी. तुम्ही का 
भोरच्या मा आलां होतां त्या समई तुम्हांस येवजाकरितां हाठकिलें, परंतु मान्य 
केलं नाहीं, त्याहीमधें लम जालियावरी यैवजाची तवूद करून देतों, म्हणून मान्य 
केल, यस असतां येवज दिल्हा नाही, यावरून अपूर्व आहे. बोलिल्याप्रमाणें कार्य 
करावें, इं उचित आहे. यानंतर रास्तियाचा मजकूर तरी स्वदेशीचे गांव लासुर्डी 
वगेरे मागतात; परंतु देतां ' पूर्व नाहीं. पा सुपे येथील कोथुळ व प्रो कर्ड कडेव- 
ळात यथील येक गांव यैसे दोनपेकी येक देतों, परंतु घेऊन येवज देत नाहींत, 
अनमान करितात तरी तुम्ही त्यास च्यार गोष्टी सांगोन सदरहू दोन्ही गांवपैकीं येक 
गाव धेऊन पंचवास हजार रा देत ते गोष्टी कीजे, सदरहू येवजास पेस्तर सालीचा 
येवजपेकी प्रा कर्डे कडेवलीत येथील देऊं, येवजास मोबदला करणार नाहीं, तरी 
यवज दत ता अथ करणें, तथापि त्यास न फुर्वेच,तरी तुम्ही सदरहू पंचवीस हजार 
रुपये दऊन नोमल्याप्रमाणें येवज पेस्तर सालीं पावता करूं; तरी आनुमान न करितां 
ला प्रा यवज देणे, सुमासराम खमसंन मया आलफ छ, १८ रजब बहुत काय 
डाइण, ।लाइल्याप्रमाण येवज देणे, अनमान सहसा न करणें, रास्ते यांचा मजकूर 


(८) 


आहे तो तुम्हांस ठावकाच आहे. यानंतर आमचें आगत्य तुम्ही धरीतच आहां, लिह्वावे 
ऐसे नाही, येविशई घाँडो केशव सांगेल ते यैकोन कार्य करून देणें, + बहुत काय 
लिहिणे, लोम असो दीजे हे विनंति, 


१ पुरेसा, + पुढील मजकूर सचीवांच्या द्वातचा. 


Vishwanthbhat agreed to pay Pant Sachiv the sum of ru- 
pees he wanted after the marriage ceremony at his house was 
over. The promise was not fulfilled, Pant Sachiv,being in need 
requested him to pay the money anyhow through Raste 
on the revenue of Kothul in Paragana Supe or of that of 
one in Pargana Karde Kadevalit by his influence, This letter 
shows,how Pant Sachiv was dependant and confident in 
Vaidyas for supply of money when in great need. 


७५ 


पत्रांक ७ ] भी | जेछ १६७५ 
हे जून १७५३ 


राजश्रियौवरीजत राजमान्य राजश्री विश्वनाथमट वद्य स्वामीचे सेवेसी, 


पो बावुराव दत्तो कृतानेक नमस्कार विनंति उपरी, येथील कुशल जाणून 
खर्कायै कुदाल लेखन करीत गेल पाहिजे. विशेष, आपण राजश्री नागोजी नाईक 
जेथे देशमुख यांजकडे पैका देविला, त्यात रा द्याजी नाईक व रामाजी नाईक 
. व रा अंताजीपेत आपणांकडे दिसेवास आले आहेत, हिसेब व मनास आणून यांची 
मुक्तता केली पाहिजे. आम्हांकडे देवज यांजकडील पावला नाहीं. हे आपणांकडे सोड- 
तोड मागावयास आले आहेत, तरी त्यांचा दिसेब करून सोडतोड देऊन निर्गम करून 
घ्यावा. यांचा मजकूर आहे, तो आपणांस कळतच आहे. तरी याजवर कृपाळू होऊन 
यांजकडील येवज आपणांस पावोन यांची मुक्तता होय, तो अर्थ केला पाहिजे, बहुत 
कावे लिहिण, लोम असो दीजे, हे विनंतिपर, 


The writer is by surname Mahashabde महाशब्दे, related to 
Sachiv, He requests Vishwanathbhat to make Nagoji Naik 
Jedhe Deshmukh of Bhor State, free from debt by giving him 
some remission or making some compromise, Dayaji Naik and 


Ramaji Naik ‘and Antajipant had gone to him to settle the 
account. 


(९) 
पत्रांक ८ ] श्री आश्विन झुद १६६७४ 
1 आक्टो, ८,१७५२ 
त 


आषाढ शुद्ध ११६७५ 
जुले २,१७५३ 
यादी यैवज राजश्री पंतप्रधान यांजकडे येणें सा आर्बी खमसेन मया 
८६०६॥- अलफ बा हिसेब मुदत माफिक रुपये ५०००० पैकीं व्याज 
मिति अंगिरा 
माघ वद्य १४ 


५०९॥- बाबुराव हरी दीक्षित येवज बेलापूर वगेरे येवजपैकी चिठी 
मिति अंगिरा दिली होती, तो येवज न पावला. मोबादला यैवज पावला, 
आश्विन छा १ त्याचें व्याज मुदत माफिक सदरहू हिसेब राजश्री बाबा फडाने- 

बीस यांजकडे आहे. 

१५३ सरकारांत 

३५६ चिठी बाबुराव हरी दीक्षित यांजकडे दिली होती 
ती चिठी फिरोन आली ती राजश्री दिनकरपंत 
याजपासीं आहे. 


९११६ ५०९] | 
सदरहू यैवजाचें खत राजश्री पंतप्रधान यांचे करून ध्यावें, पैकीं श्रामुख 
संवत्सरे आषाढ शुध १ ब्याज दर १ प्रा खत घेतलें, 
६०६ के 
१५३॥ किा खा ५०९ पा 


८७६० 
बाकी दाक्षिताकडे यैवज येणें आसे, त्याचा निकाल करून घेणें. 
This is a derailed account of money paid by Vaidyas, . 
to Peshwe between 8-10-52 and 2-7-1753. Dinkarpant 
mentioned seems to be Dinkar Mahadeo, Tarabats Karbhari. 
It appears from another list that Vaidyas had to pay every 
year 50 thousand Rs, to Pant Pradhan, 


१६] 


(१०) 


पत्रांक ९ ] श्री छ, २ रमजांन 
आषाढ शुद्ध ४१६७५ 
जुळे ४,१७५ ३ 


'राजमान्य राजश्री होनाजीराम गोसावी यापि. 
सेवक चिमणाणी नारायेण सचीव नमस्कार. सुगा सन अबी खमसेन मया 


आलफ, राजश्री बाळंभट वैद्य तेथ राहतील त्यास का सिरबलीं गंज आहे. 
त्यापैकी गवत पुछे सुमार ५०० पां (च) शे दररोज देगें, व फाटी व किरोली 


साहित्य जें लागेल तें करणें छ, २ रमजान पा हुजूर, मोते ब 
८ पत्रो 
पत्रा 
। वाघिरयं ) 
KC 


Honaji Ram of Shirwal was asked by Sachiv to look 
to the conveniences of Balambhat Vaidya who was staying 
at. Shirwal such as supply of daily want of grass and 
firewood and other necessary articles, 


a 


पत्रांक १० ] - श्री छ, १९ रमजान आनो खमसैन 
आपाढ वद्य ६॥ १६७५ 
जुळे २१,१७५३ 


राजश्री सिदोजी इंगळे हवालदार व कारकून किले राजगड गो. 


एद. अखंडितलक्ष्मी अलंकृत राजमान्य स्नो कृष्णाजी ञ्यंबक्र असीरवाद व 
नमस्कार सा अबो खमसेन मया आलफ, मोजे जांबळी व महुरी था ता गुजण 
मावळ हे दोन्ही गांव राजश्री बाळंभट व विश्वनाथभट वैद्य यांजकडे आहेत. 
त्यांस तुम्ही दोन्ही गांवांवर गोडपटीचा व खचपटीचा येवज घालून बसुलाचा 
तगादा केला आहे. त्यावरून लिहिळे असे. तरी सदरहू दोन्ही गांवांस गोडपडीचा 
(व) खचेपटीचा तगादा न करणें, कांहीं वसूल घेतला तरी फिरोन भावाय गांवा- 
कडे देणें, येविशई फिरोन बोभाट येऊं न देणं + छ. १९ रमजान बहुत काये लिहिणे 
लोम असो दीजे हा आर्सावांद, 


+ पुढोल मजकूर लेखकाचे हातचा, 


(११) 


Krishnaji Tryambak Lohokare, the officer of the fort 
of Rajagad, writes to the Hawaldar of the fort, Sidhoji Ingale 
and the clerks that the cart 12% ( गाडेपट्टी) an4 ९५९15९ ६४ ( खच- 

पट्टी) were levied on the people of Jambhali and Maburi, the 
inam villages of Vaidyas. This act was considered by him as 
unjust, He therefore asked them not to do so and if any. tax 
was already recovered, it should be returned, Ingale is a 
Maratha officer, Hence Mr, Lohokare gives him आशीवोद and 
to the clerks, being brahmins, नमस्कार, 


पत्रांक ११ ] श्री+शंकर . बुधवार श्रावण झुध २१६७५ 
आगष्ट १,१७५ ३ 


भिया चिरंजीव भिकू व .रामा व बाबू यांसि, प्रति बाळंभट 

विश्वनाथभट वेद्य कृतानेक आशीवाद, उपरी येथील क्षेम ता श्रावण शुध 
द्वितीया बुधवारपावेतों मुक्काम पुणे सुखरूप असो. यानंतर तुम्ही पत्र पाठविलें 
तें प्रविष्ट होऊन लिहिला अभिप्राय कळो आला, सप्तमी जाइलियानंतर येथील 
कामकाज उरकून येतों, तुम्हीं घरीं बहुत सावधपणे राहणे, रात्रीस चिरशुटे व 
मोराजी बाळू व सत्या वगेरे माणसें आहेत. त्यांस मागील दारीं व पुढील दारी 
निजवीत जागें, बहुत खबरदारीनें राहाणे, कळलें पाहिजे, बहुत: काय .लिहिणें 
+ हा आशीवाद, 


+ पुढील अक्षर वेद्यांच स्वतःचें आहे 
Vaidya brothers were both out of Waiand wrote tnis 


letter to their younger sons how to take care of their houses 
and property, in their absence 


पत्राक १२] श्री रविवार श्रीमुख नाम 
| श्रावण छुघ १४1१६७५ 
आगष्ट १२,१७५३ 
यादी क्रिया राजश्री बाळंभटबावा श्रावण शुध १४ रविवार 
८ प्रथम दिवसी मा सिवापूर- 
३ गोवरिया, ३ सेला, २ चंदन 


on नल 


< 


(१२) 


त्रितीय दिवप्ती सेला १ आंगवस्रे 
साहित्य, | 
च मडर्की १॥६-४-- विंजग 1६ 
१८-॥ छत्र्या १ रु, .॥ 


This paper determines the day of Balambhat’s death 
९ मृत्युतिंथे ). 


(२ 


पत्रांक १२] श्री श्रावग १६७५ ` 
आगष्ट १७५३ 


श्रीमत्‌ राजमान्य राजश्री विश्वनाथभट वेद्य स्वामीचे सेवेसी. 


सेवक आवाजी सुंदर दंडवत, विनंति, येथील कुशल श्रीकृपें असे. विशेष, 
राजश्री बाळंभट यांचें वर्तमान येकोन श्रम जाहाला, तो पत्री काये ल्याहावा ! आम्हांस 
आश्रय होता. बरे, रुणानबंद प्रमाण, होर्णारास येत्न नाहीं. आवतारादिकाची > > % 
याचो आहे, आपण > > ?८ विवेकी आहेत. रमाचे > >९ व परिद्वाराचा < > 
आम्हांस आपणाविना कोणी आहे, येस नाहीं. बहुत काय लिहिणे लोम असो दीजे, 
आजी साह्वामास >> होऊन श्रमी केले आहे. दिवसेदिवस चढ होतो उपाये नाहीं. 
ईश्वरी इच्छा प्रमाण आहे. सवि (स्तर) रा बापूजी गणेश सांगता विदित होईल 
हे विनंति. 

Abaji Sundar, a Maratha writer, sends this condolatory 
letter to Vishwanathbhat for the death of Balambhat, which 
took place ०० 12-8-1753. ; 


a च 


पत्रांक १४ ] भी भाद्रपद दुघ १।१६७५ 
आगष्ट २९,१७५३ 


वेदशाससंपत्र राजश्री विस्वना थभटजी वैद्य स्वामीचे सेवेसी, 


पोष्य गोविंद अनंत गोखले कृतानेऊ सां नमस्कार, विनंति, येथील क्षेम ता 
माद्रपद शुध १ पर्यंत स्वामीचे कृपेकरून सुखरूप जागोन खकीय सानंद लिहि(न), ती 


(१३) 


NAN A 


आजं केली पाहिजे, विशेष वो बाळंभडजीचे वर्तमान येकोन परम क्षेदे जाहाला, 
तुम्हांस तों दुःखाचे .पर्वत जाद्वाले ; परंतु मर्त्यलोक, ईश्वरी क्रुतीस उपाय नाहीं. तुम्ही 
तो विवेकी पुरुप, विवेक करून श्रमाचें परिमार्जन करावें. वरकड कांही यैवज जमा 
जाद्वाला, तरी राजश्री माहादोवा नाईक दामले यांस पत्र पाठवणे जे, यैवज देतील 
तो घण. येत्ती चिठी पाठवणे, नाइ तर काय त उत्तर पाटवणं, तदनुसार वर्तणूक 
करून. विशेष काये लिहिणे कृपा कीजे, हे विनंति. 

This: condolatory letter is written by Govind Anant 
Gokhale to Vishwanathbhat, for the death of Balambhat, 
It seems Vishwanathbhat had to receive some sum from 
Govindrao which he advised to pay to Mahadoba Naik Damle 
at his Pedhi, 


L$ 


पत्रांक १५ ] श्री भाद्रपद शुध ७। १६७५ 
सपटंबर ४, १७५३ 


श्रीमंत राजश्री विश्वनायभट वैद्य स्वामीचे सेवेसी. 


पो माहादाजी जिवाजी कृतानेक नमस्कार, विनंति येथील कुशल जाणून 
स्वकीये कुशल लेखनआज्ञा केली पाहिजे, विशेष, श्रीचे कारखानीयाच्या येवजी 
दोनते रा आपणाकडे, येंगें, त्यास आपणांस षुणियास असतां पत्र गणेश बढाल 
याजबराबर पा होतें. तेव्हां सांगितले जें, वाईत गेलियावर तेथे पैका देऊं, त्यास बाइस - 
येते समई राजश्री बाळंभटबावात देवाज्ञा जाली, इश्वरे खोटें कमे केले, बरें, मृत्य- 
लोकांत उपाये नाहीं. निरोपाय गोष्ट जाली प्रेत्न काय १ आपण विवेकेंकरून शोकार्चे 
परिमा जैन करावें. अनकूल पडिले, तरी यैवज देविला पाहिजे. येसजी चिरगुरीयाचे 
इवालीयापैकीं दाहा रा आपणांकडे येगें 'ते द्यावे. श्रावणमासची मुदत . आहे. 


NAS 


बहुत काये लिदीगें, लोम आसा दिल्हा पाहिजे. हे विज्ञाति. 
यादी नागोजी तुपा भाद्रपद सुगा ७ रोख रो 
१०० सा २०० पैकी | 
५ येस चिरगुटापेकी खा १० पैकी 


१०५ 


(१४) 


रां नागोजी ना जेधे याजवर रुपये १००, सदरहू चिठी फिरोन 
आली, हाली सिवराम तुकदेव प्रा सुपे याजवर दिली, आस्विन 
सुगा १ झा देणें म्हणोन, 

This is also a condolatory letter from Mahadaji Jiwaj, 
Sathe, for Balambhat’s death, He was building the Nagoba 
temple at Ambawade at the request of Pant Sachiv, Vish- 
wanathbhat had to give him Rs. 200 which he had pro- 
mised to‘ pay on bis arrival at Wai, The sum was paid at 
his urgent demand, The account is given below the letter, 


पत्राक १६ ] भ्रीन-शंकर भाद्रपद शुध ९१६७५ 
i सपटबर ६, १७५३ 
चिरंजीव विजईभव राजश्री भिकंभट व रामचंद्र ब बावुराऊ याप्रती 
विस्वनाथभट वैद्य आसवाद उपरी, येथील क्षेम भाद्रपद सुध नवमी मा कराटी 
जाणून स्वकीय लेखन करणें, विषदा. मोजे बरबड़े येथील देवळाचे कामास राजश्री 
राघोबा नाईक व परशराम नाईक यांजकडून जानगवडा यासी रुपये ५०० 
पांचतें देवणे, अनमान न करणें, यासिवाये नरवणचे देवलास रुपये ७५ पाऊणसे 
तुम्ही देणे आम्ही उदईक येथून निघोन पुढें जातों. तुम्ही घरीं बहुत सावधपणें राहणें, 
बहुत काये लिहिगें,+ हे आसिवांद, | 
` राजश्री रामचंद्रपंतास नमस्कार विनंति उपरी, जानगवड्यासी पावणेसासे 
शा देविले आहेत. त्याप्रमाणें देववगें आणि वरबड़ेयाचे देवला आगिखी पका 
लागेल, त्यास राजश्री कृष्णाजी अनंत याचें पत्र येईल त्याप्रमाणे पैका देववर्णे, घरीं 
बहुत सावधपणे राहाणं, बहुत काये लिही, धरीं च्यार माणसे चांगलीं कामाची पादोन 
ठेवणें. रात्रो वाडेयांत निजवीत जाणें, माणपें चांगलीं कामाची पाहोन ठेवणे, + बहुत 
काये लिहीणे हे विनंति, 

+ पुढील मजकूर लेखकाच्या हातचा आहे. 

Bhikambhat, Rambhat and Baburao were asked by Vishwa- 
nathbhat to write to Raghoba Darave and Parashuram Naik 
Joshi to pay Rs, 500 to John Gawada to build the temple at 
Warawade and pay themselves Rs. 75 for building the temple 


(१५) 


at Narawan, He advised them and Ramchandrapant Karkare to 
be cautions about the safety. of the house and other pro- 
perty and engage good and reliable servants as guards to 
keep watch on the Wada during night, 


पत्रांक १७] श्री भाद्रपद घुध १०१६७५ 
| सपटंबर ७, १७५३ 
तीर्थरूप मातुश्री बाई व सोमाग्यादि संपन्न वज्रचुडे मंडित मातुश्री 
काकू वडिलांचे सेवेसी. 
अपत्ये भिकूने दोनी कर जोडून सिरसां नमस्कार, येथील क्षेम ता भाद्रपद 
श्रु, १० मा पेडण > > मणा > > कळावे. आपणांकडील वर्तमान सविस्तर लिहून 


SONOS 


पाठवणे, बहुत कार्य लाहण ह विज्ञात, 


आपतये घाँडभट वैद्य सां नमस्कार, दया कीजे हे विनंति, चि. सों आतूस 
आसिवाद. 


टपडिह पाना शाल तपधी आडिपसाक्ष काळिप्र बावा ओपे तासाचे कान्वी- 
पुनवसाह्वीचे कावेदे कान्वी हिसेनवयुम पुनवीम लाखे. 


Bhikambhat writes this letter from Paithan to his 
mother, Saraswatibai and Vishwanathbhat’s wife, Umabai, 
requesting them to write their well-being. S. Anubai was his 
sister, The last 2 lines are not understood, being written in 
secret language of prose or poetry, 


पत्रांक १८ ] श्रीकरहाटश्वर भाद्रपद झुव ११॥ १६७५ 
सपटंचर ८,१७५३ 

वेदमूर्ती राजमान्य राजश्री विश्वनाथभर वैद्य गोसावी याशि, 
आश्रित कृष्णंभट काळें कृतानेक नमस्कार, विनंति उपरी. येथील वर्तमान 
भाद्रपद शुद्ध एकादद्यीपर्यत यथास्थित असे. यानंतर तुम्हाकडील वर्तमान चिरंजीव 


(१६) 


घरास आले, त्यांहीं सांगितले को, बालंभटास आतिसाराची व्यथां फार जांहाली 
आनिखी वाईस गेले म्हृणून सांगितलें, त्यावरी मागाहून ब्राह्मण आले, त्यांही 
विपरीत सांगितला. तें ऐकून मनास खेद जाहाला > > > कळों येईल, बहुत काय 
लिहिणे. असो दीजे. हे विनंति. 

After knowing the news of Balambhat’s death from his 
son and Brahmins who came from Wai, Krishnambhat Kale 
of Nandiwade writes this condolatory letter to Vishwanath- 


bhat. 


_ मम ऊपपननननक+ नम 


[$ 


पत्रांक १९] श्री माद्रपद वद्य १।१६७५ 
सपटंबर १३,१७५३ 
तीर्थस्वरूप विश्वनाथभट वैद्य काका वंडिलाप्रति, 

अपत्य धोडभट चैद्य वस्ती छावगन साष्टांग नमस्कार, विनंति उपरी, आपण 
राजश्री मादशेटी रोडिज याकरवीं आम्हांस रुपये १५० दीडशे देविलेत, ते भाद्रपद 
वद्य प्रतिपदेस चिदीप्रमाणें रुपये भरोन पावले, बहुत काय लिह्दिणें हे विनंती, 

This is a receipt of Rs, 150 given by Dhondbhat Vaidya 
to Vishwanathbhat who was his uncle, received the sum 
through Madsheti Redij, a:new man of Vishwanathbhat’s 
acquaintance doing money tranSaCtiONS. 


पत्रांक २० ] श्री छ. २७ जिलकाद 
भाद्रपद वद्य १३।१६७५ 
सपटंबर २५,१७५३ 
राजेश्री विसाजी रघुनाथ वकील गोसावी यासि. 
विनंति उपरी. तुम्ही आम्हांस खचास पंचवीस हजार रुपये धावयाचे करार 
केले आहेत, ते आधीं देरे. ते दिल्हियावरी तुम्हांस खचास पाचसे रुपये देऊं. रा 
छ, २७ माहे जिलकाद होती. कितेक बसले होते (अपूर्ण ) 
The letter refers to, Vishwanathbhat’s paying first Rs. 
25000 and then Rs, 500 will be paid for his own expenses, 
(incomplete) 


(१७) 


पत्राक २१ ] श्री कार्तिक शुध १४१६७५ 
नवंबर ९,१७५ ३ 
खाशे 


०भश्री ~ 
राजा शाहु चर- 
अष्टकोनी णीं ततर माधो- 


लिका जी शंकर नि- 
रंतर, 
राजश्री नाना खामीचे सेवेती 
दा श्री सकलगुगालंकरण अखंडित छक्षुमी अलंकृत राजमान्य सेवक. 


अजबासँग भोसले इवालदार व कारकून किले पांडवगड कृतानेक दंडवत 
१ आ. साष्टांय नमस्कार विनंति, आपले करकरून कार्तिक सुध चतुर्दसीपत 
वर्तमान येथास्थित आले. विनंति ऐसीजे. क्लिमारचें वर्तमान साङल्यें वेदमूर्ती 
राजश्री डिस्वनाथबावा देय यास सांगणें, तें सांगितलेंच आहे. ते आम्हांविस्ती 
आउगांस्त विनंति करतील ती चितावर घरून किलेमारची बेजमी केली पाहिजे, 
आम्ही सबै प्रकारे आपले पदरचे असों, आम्ही आपळे आञ्चेदितरिक नाहीं. बहुत 
ल्याहाबै तर सब प्रकारे आमचे आगत्य आपणांत आहे. कृपाद्रादि केली पाहिजे हे 
विनंति 
मोर्तेब 
सुद 


१ आशीर्वाद, 

The letter is written by Ajabsing Bhosle Hawaldar 
and clerk of the fort of Pandavgad to probably Nana 
Purandare. He stated all what was wanted, to Vishwanath- 
bhat and requested him to get the wants fulfilled, The letter 
contains the Stamp and Mortab, Hence it is selected the 
matter in stamp is not properly understood. Mudhoji Shankar 
should be the name of Ajabsing. 


१७] 


(१८) 


पाक २२] श्री+शंकर भ्रीमुखनाम 

कार्तिक वद्य ५।१६७५ 

नवंबर १५,१७५ ३ 

चिरजीव विजई भव राजश्री भिकंभट व लक्ुमणपंत जोशी याति 

विश्वनाथभट वेद्य अनेक आसिवोद. उपरी येथील कुशल ता कार्तिक वद्य ५ मुकाम 

पुणे समस्त सुखरूप असोन स्वकीय कुशल लिहीत जागें, यानंतर आम्ही आज 

येथून निघोन वाघोली येथे जातो. यानंतर तेथें कुणबिणी आहेत. त्यास देवी- 

कुणबीण पोरे सुधां वेदमूर्ती राजश्री गोबिदभट दात्ये आभिद्दोत्री यांती देविली 
आहे, ती देणें. + बहुत काये लिहिणे हे आसेवांद 


+ पुढील अक्षर लेखकाचे स्वतःचे आहे. 


Vishwanathhhat writes from Poona to Bhikambhat and 
Laxmanpant Joshi, that he would itoday leave Poona 
and make afhaltat Wagholi. One of the maid servants 
named Devi Kunbin along with her children was given by 
Vishwanatbhat to Govindbhat Datye Agnihotri, This Datye 
is mentioned in many other letters, dealing in money 
matters with Vaidya and other influential and moneyed 
men. 


पत्रांक २३ ] श्री छ, २४ मोहरम 
कार्तिक वद्य १०।१६७% 
नवंबर २०, १७५२३ 


मो जिवाजी कुरणे याति हेबतराव मवानीदाकर सुभेदार प्रा वाई सुमा 
आबो खमसैन मया व अलफ, राजश्री घोडोबा नाईक रास्ते यांति कुसगावच्य 
डॉगरपैकीं सालाबाद गवत त्यांची माणसें येऊन काढीत असतात, त्याजप्रा साल 
मजकुरी देविले आसे. तरी सालाबादप्रमाणे रान दाखऊन देर्ण, छ, २४ मोहरम + 
मोब सुद. 


+ पुदील अक्षर हैबतराव देसपांडे यांचे स्वतःचे आहे. 


(१९१ 


Haibatrao Bhawani Shankar Deshpande, Subhedar of Wai 
ordered Jiwaji Kurane to allow the men of Dhondoba Naik 
Raste to take away the grass from the forest of Kusgaon, 
Taluka Wai, as usual, Haibatrao’'s descendents are still 
living at Wai, 
पत्रांक २४ ] श्री 

कार्तिक वध ३०।१६७५ 
- नवंबर २४,१७५३ 
हिशेब राजश्री नप्होजी जाचक सुमा आची खमसैन मया अलफ सो. 

२००० अंगिरा सवछरे कार्तिक वद्य १२ ता महंमद मुजफूर, 

४२३॥ व्याज शा ता श्रीमुख सवछरे कार्तिकअखेर मु माहे १२४३ दरसदे 

सा १॥ प्रो शा, 


२४२२॥ 
The account of money advanced to Narhoji Jachak 
during the years 1752 and 1753. 


पत्रांक २५ ] श्री छ, २ सफर 
मार्ग, शुद्ध ४१६७५ 

नवंबर २८, १७५३ 

राजश्रियाविराजित राजमान्य राजश्री विश्वनाथभट वैद्य स्वामी गोसावी यांसी. 

पो बालाजी बाजिराव प्रधान नमस्कार. विनंति उपरी, येथील कुशल जाणून 
स्वकोये कुशल लिह्दीत जागें, विशेष, चिरंजीव राजश्री माधवराव यांचें लग्न मार्गशीष 
शुध दरामीस, शररीरसंबंव राजश्री आप्पाजी नरहर यांचे कन्येचा निश्चय केला असे. 
तरी तुम्ही सहकुटुंब लम उत्साहास येणे, रा छ, २ सफर बहुत काये लिहिणें हे विनंति. 
This letter mentions that the Peshwa Madhavrao’s marriage 

was first fixed with the daughter of Appaji Narhar Joshi, 
The girl was rejected at the last moment, on knowing the मूळ 
Nakshatra in her horoscope and then, Ramabai, the daughter of 
Shivaji Ballal Joshi, was selected, The marriage ceremony took 
Place 07 मार्गशीषे शु० १४ ०4 ००६ ०० दरामी. Shiwaji Ballal of 
Garade’s descendents are at present at Badhawani ( Indore 


State), 


माक 


(२०) 


2 छ, ४ सफर 
फांक २६ ] श्रीलदमीकांत मार्गे शु. ५।१६७५ 
- | नवंबर ३०,१७९३ 
राजश्री विसाजी रघुनाथ देद्य गोसावी यांसी. | 
स्नो रघोजी भोसले सेनासाहेबसुभा दंडवत, विनंती उपरी. तपोनिध 
राजश्री हेसपुरी बाबा गोसावी यांजकडे रुपये ६०००० साठ हजार रद कर्ज देविले 
आतेत देगें. सुमा आबी खमतैन मया आलफ छ, ४ माहे सफर बहुत काय लिहिणे 
हे विनंतिपर, 
मोर्त 
सुद 
Visaji Raghunath Vaidya was asked by Raghuji Bhosle 
to pay Rs, 60,000 to Taponidhi Hansapuri Gosavi, in pay- 
ment of his debt, The details of payments are given in the 
accompanying paper. This money was received by Vishwanath- 


bhat from Shivbhat Sathe a few days ago, 


पत्रांक २७ ] श्री छ, १३ सफर आरो खमसेन 
मार्गसीष शुद्ध १४। १६७५ 
डिसेंबर ९,१७५ ३ 

हा सचिवाचा शिका 


शंकराजी थी 
नारायणाचा ` शंकराजी शिक्मयाँतीछ मजकूर 
आहे, चिमणाजीचा नारायण 
नाही, 
दस्तक सरकार राजश्री पत सचीव ता कमाविदादारांनी व चौकी- 


दारांनी व रद्ददारांनी व बाजे लोकांनी, जकाती माहालानिहाय सा आरो खमसैन 
मया अलफ, राजश्री विश्वनायभट बैद्य यांचं खासगत तांदूळ, साडे तिसेरी मा 
मा, खड़ी १० दाह्याति माहाळीहून मरून कसबे वाईस घेऊन येतील, त्यांत 
गी कोण्ही मुजाहिम व होगें. जकातीच्या हातिलाचा तगादा न छावर्णे, जाणिजे, 
छ, १३ सफर पा हुजूर बार सुरू सुद मोर्तेच 

/ पत्रा 

/ वघिरयं 
५ भाति , 
Td 


(२१) 


This is a permit to Vishwanathbhat Vaidya to take 10 
Khandis of rice to Wai, by Pant Sachiv, It isto be marked 
thar Chimnaji Narayan used the stamp of Shankaraji Nara- 
yan, This letter shows that Vaidya family was living at this 
time at Wai. 


पत्राक २८ ] श्री 
मार्गसीष वद्य १३।१६७५ 
डिसेबर २२,१७५२ 
यादी येवज रा सिऊभड साढे याजकडील वसूल, 
ही र्ये. हे 
२५००० ~ 
२५००० 
५००० माहादेव ना दामले - 
५००० बुऱ्हा(ण)शा राजे 


मजि 


६०००० 


Rs, 25,000 are entered in the letter dated 25-9-1753 
and other items are given in the list dated 4-1-1755. In it 
the balance due from Sathe is given Rs, 3300. 


पत्रांक २९] धरीन शंकर 
मार्गतीर्ष वद्य १३११६७५ 
दिजे, २२, ड्‌, १७५३ 


चिरंजीव विजई मव राजश्री भिकंभ व राम्रभट व बावुराव बैद्य यांप्रती 
दिस्दनाथभट बैद्य आतिवांद उपरी, येथील क्षेम ता मार्गर्सापे वद्य १३ मुकाम 
एस्कर नजिक कारंजे प्रां वराड जाणोन सकी लिहीणे. वशेष तुम्हांदर राजश्री 
हंसपुरो गोसावी महंत यांति हुंडी पंचदीत हजार रा दिली आहे त्यास सदरहू 


(२२) 


यैवजाची हुंडी घेऊन झा देणे. याजखेरीज गोसावीबाबास दाहापंधरा इजार ' 
गरज लागेल तरी चिठी लिहून घेणें आणि येवज देणें, 
~ ° 
४००० . राघोबा नाईक गोडसे 
१४००० उभयेता दामळे 
Ne 

५००० बेहिरवभट बापट 

५००० परशराम नाईक जोसी 

१००१ माहादाजी आनंद गडबाले 


२५००० 

येकून पंचवीस हजार सा येणेंप्रों देवणे + बहुत काये लिहीणे हे आसिर्वाद्‌, + 

हो राजश्री रामचंद्रपंतास नमस्कार. विनंति उपरी हुंडी राजश्री हसपुरी* 
बावाची पंचवीस हजार रुपये केली आहे. तरी हुंडी घेणें आणि रये देणें, याखेरीज यांसी 
पंघरा हजार शा गरज लागली तरी चिठी लिहून घेणें आणि बैवज देगें, यादी लिहून 
पाठविली आहे, याप्रमाणें सराफांकइन यैवज देवणें. + चार रोज आधिक उणे लागत 
ऐसें आहिले तर फेरमाबदला करून देणें, हे विनंति, + 

+ मधील अक्षर लेखकाचे स्वतःचें, 

Vishwanathbhat writes from Karanje to Bhikambhat, 
Rambhat and Baburao that they should cash the Hundis 
sent and pay the amount stated in the letter to Hansapuri 


Gosavi, If he wants 15 thousands more, he may be paid, on 
receipt of a Chit, 


पत्रांक ३० ] श्री 
मार्गसीर्ष वद्य १३।१६७१ 
डिसेबर २२,१७८ रे 

राजश्री विश्वनाथभट वैद्य स्वार्माचे सेवेसी. 
सेवक गोपाळराम सां नमस्कार, विनंति उपरी राजश्री दाजीपंतीं तुमची 
निद्या आम्हांकइन रुपये ४४००० चवेचालीस हजाराची करविली होती ; त्यास सदरहू 
रुपयाची निशा आज झनवार ता मंगलवारपावेतों निशा करून द्यावी. निशा नव्हे 
तरी तुम्ही आम्ही दाजीपंताऊडे जातें, यात आंतर पडणार नाहीं, तुम्ही कजे सर- 
कारांत दिलें, १ त्यापैकी दरमाद्दा्त रुपये २५००० पंचर्वास आमचे विद्यमानें 


(२३) 


द्यावेसा करार केला आहे, त्याचें खत घेऊन देऊन, दरमाहास लागतील तसें घेऊं. 
मिती मार्गसीप वद्य त्रयोदसी हे विनंति. . 

This letter is addressed to Vishwanachbhat by Gopalram 
who stood guarantee to Rs. 44000 to be paid by him to Daj 
pant, Vaidya gave Rs, 25000 to Peshwa, as debt when 
Gopalram intervened, 


पत्रांक ३१ ] श्रीशंकर श्रीमुख , 
मार्गशीष वद्य १३।१६७५ 
डिसेंबर २२,१७५३ 


चिरंजीव विजई भव राजश्री भिकंभट व रामभट व बाउुराङ वैद्य आनेक 
आसिरवादं. उपरी येथील क्षेम जाणोन स्वकीये लिहीगें विशेष, तुम्हावर हुंडी केली, 
राजश्री हंसपुरी बावा महंत गोसावी यांती रा २५००० अक्षरी पंचवीस हजार 
देविले आहेत, तरी हुंडी पावलिया रोजा ४५४ च्यार च्यार उपरी देगें, पावलियाचें 
कबज घेणें, मिती शके १६७५ श्रीमुखनाम सवत्परे मार्गसीपे वद्य १२ त्रयोदशी मंद- 
वार बहुत काये लिहिगें, दे आलिरवाद, 

हुंडी सही मा विसाजी बलाळ जोग माघ सुध ३ मंदवासरे, 

लिखित हसपुरी गोसावी सदरहू हुंडीचे रुपये मा विसाजी बल्लाळ जोग 
आपले १ लहणें रुपये पंचवीस हजार भरून पावलों, 


१ ज्याजवळ त्याचे पैसे नसतात अशा व्यापान्यावर जेव्हां एखादा व्यापारी हुंडी 
देतो , तेगा तो त्यांजकडे हुंडीची रोख रक्कम अथवा ज्याकडे त्याचे पैसे असतील त्या 
ब्यापाऱ्यावर दिलले तितक्या रकमेची दशनी हुंडी पाठवितो. ही रोख किंवा हुंडी 
८ हहृणे ? होय, 

Vishwanathbhat writes to Bhikambhat, Rambhat and 
Baburao to pay to Hanspuribava Gosavi Rs.25000 of the 
Hundi sent to them, The receipt of the money given by 
Hansapuri is at the end of the letter, The hundi is ® Lahane’? 
and paid by Visaji Ballal Jog. 


(२४) 


पत्रांक २२] श्री-शंकर मार्गशीर्ष वद्य १४।१६७५ 
डिसेंबर २३,१७५ हे 

चिरंजीव विजई भव राजश्री भिकेभट व रामभट व बावुराव यासे प्रती 
विस्वनाथभट वेद्य आनेक आसिवाद उपरी. येथील क्षेम तागाईत मागसीषे वद्य १४ 
चतु्देसी मा. टस्करनाजिक कारंजे प्रांत बराड जाणोन स्वकीये लेखन करणें. 
विशेष तुम्दांकडील वर्तमान कलत नवते, त्यास राजश्री हरीपंत दि रामचंद्र 
कोनेर याजबरोबर पत्र पाठविलें तें पावलें. लिहीलें वर्तमान कलो आलें, यानंतर 
लोकांकडे येवज येणें आहे त्यास तगादे करून यैवज वसूल करणें, राजश्री. बाबुराव 
हरी, गोविंदराव हरी यांजकडे आमचा येवज येणें होता, त्यास सालगुदस्ता फालगून 
अखेर दिसेब केला आहे, तो करारच आहे. तरी तो हिसेब पाहोन, यांची खतेंपत्े 
असतील तीं यांचीं यांसी देणें, हजार शा यांणी गु माहे मारीं दिल्हे आहेत, त्यात 
` त्यांची हुंडगावळ दरसदे शा ४ प्रों वजा करून बाकी येवज राहेल तो कर्जात वसूल 
देऊन यांची बाकी जे निघेल, ती देणें, आम्हांकडील वर्तमान येस्थास्थित आसे. तुम्ही 
आपणांकडील वर्तमान वरचेवर लिहोन पाठवीत जाणें, बहुत काये लिदवीणें + यांचा 
दिशेव पेसजी केला आहे, त्याप्रमाणें करून बाकी काये राहाते ती लिइ, येथें देऊं, 
है आसिवाद, + मि श्रीमुख पोष्य सा २ सेवेसी मोरो रामचंद्र सां नमस्कार, 

हया राजश्री राम्रचंद्रपंतास नमस्कार विनंति, तुम्हीं पत्र पाठविले तें पावरले लि 
वर्तमान कलो आलें. यानंतर राजश्री बाबुराव व गोविंदराव हरी यांजकडे येवज येणें 
होता, त्यास यांणी गुदस्ता हजार झा दिल्हे होते. त्यास यांचा हिसेब पाहोन जो 
यैवज यांचा निघेल तो यांसी देणे, वरकड दरबारचें व घरचे वर्तमान वरचेवर लिद्दीत 
जाणें. लोकांकडे येवज येणें आहे, त्यांस ताकीद करून वसूल करणें + बहुत काये 
लिद्दीगें हे बिनंति, + 

अपत्ये मोरयानें चरणावर मस्तक ठेऊन सां नमस्कार, विज्ञाति यैत्ती जे, 
वडिलांचे आतिवांदेंकरून हा कालपरयेंत सुखरूप अते. वडिलीं पेत्तजी पत्र पाठविर्क 
त पावल. यसच इरघडा आसवाद पत्र पाठऊन॑ सांभाळ करावा इ विज्ञात 


+ पुढील अक्षर विश्वनाथमटांचे. 


This letter is addressed by Vishwanathbhat to grown 
up children of his family Bhikambhat &c. from camp near 
Karanje in Berar, about the management ofhousehold affairs, 
and recovery of money from debtors. They were asked to settle 
the account of Baburao Hari and Govindrao Hari, with great 
care. The children were not so grown up as to do these matters 
properly. Hence the writer specially asked Ramchandrapant 
Karkare to carry out his orders. 


(२५) 


पत्रांक ३२] श्री+शंकर पौष झुय २।१६७५ 
डिसेंबर २७,१७५३ 

चिरंजीव राजश्री भिकंभमट व रामभट व बावुराव वेद्य यांप्रती विस्वनाथ- 
भट वेद्य आनेक आततिवांद. उपरी येथील क्षेम तागाईत पोष्य शुध ३ त्रितिया मा 
टस्करनजिक कारंजे प्रां वराड जाणोन स्वकीये लेखन करणें, विशेष तुम्हां- 
कडील वर्तमान कलत नाहीं, तरी येतें न करगे. सविस्तर वर्तमान वरचेवर लिहित. 
जागे, यानंतर लोकाकडे येवज येगे आहे त्यांस तगादे करून येवज वसूल करणें, राजश्री 
हेसपु्णी गोसावी यांसी हुंडी शा २५००० पंचवीस हजार रुपयांची तुम्हांवर केली 
आहे त्यांस येवज येणेंप्रमाणें देवणे बी. 

१०००० केसो कृष्ण संबेकर यांजकडून देवणे. 

२५०० रामाजी कृष्ण सेवेकर 
१२५०० किरकोळ लोकांकडून देवणे, 


२५००० 


येकून पंचवीस हजार सा येगेप्रमागे देणें व लोकांकडील यैवज वसूल करणे, 
बाकी यैवज राहेल त्यांचे खत करून घेणे, घरचे वर्तमान वरचेवर लिहून पाठवीत 
जागें, घरीं सावधपणे राहाणे. आम्हांकडील वतमान तरी श्रीमंत राजश्री रघोजी- 
बावा भोसले सेनासाहेबसुभा यांसी बरें वाटत नाहीं. याजकरितां फौजा माहूर प्रांत 
रवाना करून आपण नागपुरास जावें हा विचार आहे. यांजबरोबर आम्ही नागपुरास 
जातों. तेथें गेलयावर निरोप घेऊन घरास येऊं. चिरंजिवाचे लग्न करणें आहे त्यासी 
'पणियांत नवरिया मुली आहेत, त्यांस येथें कोणास पाठऊन मुली नेमस्त करून 
लिहून पाठवणे, म्हणजे येऊं. तुम्हीं घरीं सावघपणें राहाणे. घरीं दाणावेरणीची बेगमी . 
करून ठेवर्णे, आपणांकडील व दरबारचें वर्तमान सविस्तर लिहून पाठवणें, राजश्री 
अंताजी विष्णु दा बराणजी मोहिते यांची हुंडी छतीससे शा तुम्हावर केली 
आहे, तरी सदरहू रा देणें. वरकड या प्रांती गावसीव आहेत त्यांस ताकिदी घेतल्या 
आहेत. तुम्हांस कळावें म्हणोन लिहीलं आहे. बहुत काये लिहीणे, + हे आसिवांद, 


हा राजश्री रामचंद्रपंत यांसी माहादाजी कृष्ण काणे यांचे नमस्कार, 
विनंति. मातुश्री घरीं आहेत, त्यांत सांगणें कीं, आम्ही सुखरूप आहे. चिरर्जाव 
जिऊदवाही महिनीयानें घरास येईल, म्हणोन सांगणें हे विनंति. 

ह्या राजश्री रामचंद्रपंत यांसी नमस्कार विनंति उपरी, लिगा, परिसोन छाप्रो 


पो क > 


कामकाज करून उत्तर पाठवणे, घरा सावधपणे राहाणे + इ विनत. 


+ पुढील मजकूर विश्वनाथमरांच्या हातचा. 
१८] 


(२६) 


‘This letter gives important details of the banking ००८२ 
rations and the perparation of social functions like marriages, 
The children of the family have to carry out these sugges- 
tions with the help of the head clerk Ramchandrapant 
Karkare, written by Vishwanathbhat from camp Karanje. 


पत्रांक ३४] श्रीशंकर पोष झुद्य ३ दाके १६७५ 
डिसेंबर २७,१७५३ 


चिरंजीव वीजईभवं राजश्री भिकंभट व रामभट वैद्य याप्रती. विश्व" 
नाथभट वैद्य अनेक आसीवीद उपरी. क्षेम तागाईत पोष्य सुध ३ त्रितीया मु छष्कर- 
नजिक कारंजे प्रां वराड जाणून स्वकीये कुशळ लेखन करणें. विशेष आतां तुम्हां- 
वर हुंडी केळी येथे राखळे, राजश्री अंताजी विष्णू दि राजश्री बन्हाणजीबाबा 
मोहिते यांजपासून घेतले रुपये ३६०० अक्षरी छत्तीससे याची निमे अठरासे याची 
दुणी करून हुंडी पावल्या रोजा ४५४ चारचार उपरी नामें धणी जोग ठाव- 
ठिकाणा चौकस करून धणी याचें कबज घेऊन रा पेठ चाल देणें शके १६७५ 


८० १० “४ 


श्रीमुखनाम संवत्छरे पोष्य सुध ३ त्रितीया बहुत काये लिहिणे + हे आशीर्वाद, 


हो राजश्री रामचंद्रपंत यांसि नमस्कार विनंति उपरी. सदरहू रुपये देऊन पावालि-, 
याचें कबज घेर्गे + हे विनंती, 


ल्खतम अनंता विष्णू दिमत बरानजी मोहिते मा सदासिव नाईक 
लिमये या दये सुकनजी कासिदास तसलमात गोपाळ नाईक भनगे. सदरहू 
हुंडीचे र्ये भरून पावला, 

This is 3 receipt for Rs. 36000 given by Antaji Vishnu, 
the agent of Barhanji Mobite, The language of a Hundi of 
Dhani Jog kind is typically stated here. Vishwanathbhat was 
in Berar and sent 9 Hundi to Bhikambhat and Rambhat 
Vaidya, his cousins, to pay the sum to the agent of Mohite, 
This amount is shown in Shivbhat Sathe’s account of 


23-12-1735. 


(२७) 


पत्रांक ३५ ] श्री श्रीमुख 
| पौष वद्य ११६७५ 
जानेवारी ९,१७५४ 


मरणा राजश्री हंसपुरी गोसावी बा हवाला राजश्री. रघोजी भोसले 
सेनासाहेब सुमा आवा खमसेन मया आलफ, 


रो ६०००० 
भादा स्थि 
१०००० केसो अप्पाजी मार्गेसीर सुध १० 
५००० गा कृष्णाजी गावद्‌ 
५००० गु कृष्णाजी मोरेश्वर 
१०००० 
२००० आदा सिवाजी दादाजी आदा नरहर बलाल मिती मार्गसीर 
वद्य ११. 
१५२७६ चिटी कृष्णाजी गोविद मिती पोष्य वद्य १ 
७७२८ चिटी माह्दादाज नारायेण पांक्षे मिती मार्गसीर वद्य १३ 
२५००० हुंडी वाई तांबे भिकंभट व रामभट वैद्य यांजवर दिली. 
मिती मार्गसीर वद्य १३ 


a लललत, 


६०००० 


Thls amount of 60 thousand rupees was paid to Hansa- 
puri by Raghoji Bhosle through the persons mentioned in the 
letter, who are well known, In this, Mahadaji Narayan is 
clearly stated as Ponkshe, 


पत्रांक ३६ ] श्री पौष वद्य २।१६७५ 
जानेवारी १०,१७५४ 
राजश्रियाविराजेत राजश्री चिंतामण केशव स्वामी गोसावी यासि, 
सेवक सिवभड साडे नमस्कार विनंति उपरी, राजश्री विश्वनाथभट वैय 
यास आमचे ऐवजपैकी र्ये ३८८५ आठतीसशें पंच्याती रुपये येका महिन्याने 
देगें. बहुत काये लिहिणे, मिती पोष वद्य द्वितीय + हे आतिवांद. 


————— फल -पापापाचकट 


+ पुढील मजकूर शिवमभटांच्या हातचा. 


(२८) 


Shivbhat Sathe writes to Chintaman Keshav to pay 
Rs. 3885 to Vishwanathbhat after one month, out of his 
money with him, From the accounts and letters, it is clear 
that Vishwanathbhat had intimate relations with Shivbhat 
Sathe and dealt with him in great money transactions, ( Vide 
letter dated December 18,1754. ) 


पत्रांक ३७ ] श्री फाल्गुन सुध १।१६७५ 
फेब्रवारी २३,१७५४ 
राजाभ्रिया विराजित राजमान्य राजश्री विस्वनाथभ वेद्य स्वामी गोसावी 
यांसी, । 
सेवक गणेशाः कृष्ण दामले नमस्कार विनंती उपरी, येथील वर्तमान ता 
फालयुन सुध प्रातिपदापावेतों समस्त सुखरूप असो विशेष, पत्र पाठविलें ते पावोन 
लिहिलें वर्तमान कलो आलें, नारोपंत गोखले यांसी मजकूर लिहिला, त्याती 
नारोपंत आपणांकडे येत नाहीं. एकदोन निरोप पाठविले, दोन माणसेंद्दी गेलीं, 
त्यांजवळ घेतों कीं नाहीं सांगत नाही, बहुत करून जखापाबरोबर लिहून पाठावे= 
तोल, त्यांसी बहुत काये लिहिणे हे विनंती. 

इंच पत्र(त्री) नानाचे सां नमस्कार, विनंती उपरी, श्रीमंतांकडील कतचा 
जखाबाबरोचरी पाठऊन देणें. बुधली महादाजी पांक्षे ह्यांकडील सुधां भोया- 
बरोबरी पाठाविली असेत व आंबसोले व > खतपकील जखापा कोबडे याबराबरीं 
पाठऊन देऊं. कलेळे पाहिजे. बहुत कावे लिहिणें हे विनंती. 

Ganesh Krishna Damle writes to Vishwanathbhat that 
Naro Anant Gokhale is not willing to go to him, though 
Jakbappa was specially sent to him, He wanted snuff and 
Ambasole, which Jakhappa Kobde.was to take to him, The 
n2m€ * मद्दादाजी पोक्षि ' is clearly mentioned in this letter, His 
father’s name was Narayan, 


(२९) 


पत्रांक २८] वट 'श्रीमुख 
फाल्गुन झुघ १३।१६७५ 
माचे ७,१७५४ 

(चिंचवडच्या देवांच्या दसतरांतील रा. पुरंदरे यांनीं दिलेलें पत्र ) 

श्रीमंत राजश्री नानासाहेब वडिलाचे सेवेसी, 

पोष्यांतरगत राघो बावाजी कृतानेक सा नमस्कार विनंति उपरी, येथील 
क्षेम ता फाल्गुन झा १३ पर्येत स्वामीचे कृपेकरून येथास्थित अले, खानंदवेमव- 
लेखनासी आज्ञा केळी पाहिजे, यानंतर कृपा करून दोन पत्रे, येक पत्र सुदाम सेटी- 
बराबर, येक पत्र सरकारचे जासुदाचराबर हाली पा, तें पाऊन परम संतोष झाला. 
यैसँच पत्रद्वारा सांमाल करून कुशल वृत लिहीत असावें, पूर्वीचे पत्रावरून उगवणीचे 
खताचें व्याज तपस्वी कइन श्रीमंत रा दिवानजी यांनीं श्रीमंतांचे नांवें घेतली 
होती. सांप्रत सरकारचे चित्तांत बच्हाणजीचे नांवें व आपलें पत्र आलें, त्यावरून सांप्रत 
हिसेब तागाईत श्रावण शुध पोर्णिमिपर्यंत साडेवीस महिनयांचें ब्याज रुये १६४००० 
एक लाख चोसष्ट हजार रुपयांची वरात श्रीमंत पंतप्रधान यांचे नांवें की, पटणे व 
बगाले येथील यैवज श्रीमंत . रा दादाकइन आम्हांस देविला आहे, त्यायैवजीं रो 
केशोभट करवे यांच कर्ज आम्हांस देणें आहे, त्यांसी सदारहू यैवज देऊन कबज 
घेतलें आहे. येसी वरात श्रीमंतांचे नावें व केसोभटाचे नावें पत्र कॉ, सदरहू येवज 
श्रीमंतांऊइन देविला आहे. जरी तुम्हांस येवज न पावला तर आपण दुवोत्रा ब्याजा- 
नसी देऊं. येसी दोन पत्रे ्रीमंत रा मुधोजी भो यांचे नावें लिहोन घेत(ले)डीं, याच 
जासुदाबराबर पाठवावी, त्यासी जासुदांनीं सांगितलें कीं, श्रीमंत राजश्री नानासाहेब 
हुताशनीकरतां पुण्यास जाणार, ते गेले व भाऊसाहेब नासिकाकडे जाणार 
आहेत. आपण आज्ञा लिहीली कां, पनास हजार झा याचें खत आम्हांपासीं आहे तें व 
हैं, दोन्ही पत्रे पाठऊन देणें, जरी तुम्ही सत्वर आलेस तर बराबर घेऊन येगे, यैसी- 
यासी जासुदांस विचारले तो जासूद म्हणाले कीं, आम्ही पुण्यास नानासाहेबाकडे 
जाऊं, त्यांस आपला निस्न्यये श्रीत्रिबकेस्वरास जावयाचा पूर्वी येकत होतों. सांप्रत 
भाऊसाहेब तिकडे गेले, तेव्हां आपणही जिंबकास गेले असतील, त्यांचे विचारें- 
करून पनास हजारांचे खताची व (एकल) क्ष चौसष्टी हजारांची वरात > ची व 
केशोभद करू्यांचे नांवे. अशी तीन पत्रें जासुदांबराबर पाठविले - पाजे, 
पावतील न पावतील याजकरितां तिन्ही परतरे आपल्याजवळ ठेऊन घेतलीं, जमा- 
खचाची परवानगी तो राजश्री जिबकराऊ मामा यांचे नांवें आपण घेतलेच आहे. 
आम्ही येथून दोनचौ रोजांत दिबाणजीचा निरोप घेऊन सेवेसी येतों. पत्रेद्ी 
बराबर घेऊन येतों, जरी करितां चार दिवस आदि( क) लागले तर मुजरद विस्वा- 
सूक माणसाबराचर पत्रे ब खत सेदेसी पाठऊन देतो. विदित जालं पाहिजे, आम्हांसी 
रा सदादोवपंत लम्नाझरितां घेऊन आले, न यावें तर सुटता दिसते. या आर्थेकरून 


(२०) 


आलो, लग्न जालें, साप्रत भलकापुरावर मुकाम आहे. लस्करास नालबंदी देऊन 
खर्चोची दहवुधी करून पुढें जावे. रा मल्हारपंताची मार्गप्रतीक्षा आजवर होती, 
सांप्रत तेही आले, येसीयासी त्याचा पूर्वील मार्ग सबै विदितच आहे. येथें आल्यावर 
याचा निर्गम होऊन पुढें यांनीं जावें हें त्यांनीं टाकून आपल्या स्वाथोकरितां 
नानाप्रकारचे विक्षेप (पा)डिळे आहेत. मलकापूर परगणा गतवरतीपासून 
आंताजी विठल यांचे पुत्राकडे दिला होता, तो मामलाही हरी दामोदर यांचे 
पेत्यांत नवता. सांप्रत आंताजञीपंत वारले त्यांचे पुत्र दिनकरराव यांनीं 
सदासिवर्पतासी बाजिदी केली कीं, धंदा आपल्या नलगे, हरप्रकारे आमचा गला 
उग 3९ % > त्याजवरून दिवानजीनी इकडे आल्यावर मळकापूरची कमाविस 
माधोराव सोमनाथ यास सांगितली आगे बाजी विठ्ठल यांचें कजं मामलत 
समंथें निघेल तें त्यांनीं यावें, यासिवाये पच्चावन हजार रुथे रसद द्यावी. सबै 
मामला मिळोन आवधा त्रेतालिस हजारांचा, त्याजवर रसद जुनदा कमाविसदाराचें देगें 
व संरबरीचे खची मिलोन ऐसी हजार रुपै ठरविले, ते त्याजपासून ध्यावे, येसी- 
यासी मढ्हारपंत आल्यावर दुराग्रही पडले .आहेत की, मलकापूर जरी 
माधोरावासी सांगणें तर दीडलक्ष र्ये हरी दामोदर यांनीं दिले, त्याची वांटणी 
फक्त मळकापुरावर सत्यागव इजार र्ये पडतात ते धावे. नाहीं तर मामला त्यास 
सांगूं नये, येशा नाना प्रकारच्या वेगीती घेऊन, रयेतीस वेगले, फीजेस वेगले फितवे 
द्यावयास लागले आहेत. सारांश यास तो इरप्रक्रारै २९» > नात जाणें जरूर, याज- 
करितां दुरुत्तरे ?८ > कारमार जेता निर्गमेल तेसा निर्गमून मजल दरमजल जातात 
व कूच करून पयोष्णीवर मुकाम आहे. येकदोन दिवसांत सर्व गुंता वारून 
दिवाणजी मजल दरमजल जातील आणि आम्ही माघारे फिरोन सेवेसी येतों, 
दर्शनांतीं सविस्तर विनंति करीन, पुढें सर्वे प्रकारें या सरदार्रीचे व सदासिव- 
पंताचं स्वरूप राहे ते करणार, आपणांवेगळें कोण्ही नाहीं. चंद्रपूरकर कमा- 
वित्तदार नरसो मल्हार यांनींदी सर्व्वे ८ ?८ % 2९% उलटे कजिये करावयासी 
सिघ जाले भाद्देत. सवे रसद तीन लक्ष रुये दिल्हे, त्यांत मामळतीचा वसूलही त्यांज- 
कडे पडिला आहे. ते घाळून साडेपांच लक्ष सये, मन मानेळ तेस हिसेच करून 
काहाडितात, जर त्यांची समजुती सरकत्याची आपल्या आपल्यांत येथें जाली तर 
होईल. नादीं तर इँद्दी सर्वे प्रकरण आपल्याकडेच पाठऊन देतील, मग आपण जें 
येथास्थित दिसेळ तेस करोन दिल्हे पा. बराउचे मामलतीचा फजिता मलारराम 
यांनीं केला, तैसा चंद्रपूरचा ही त्यांनीं मांडिला आहे. सूचनार्थ लिगा आसे, आमचें 
खत, आम्ही पूर्वी सरकारांत जनाचे करावयाची जलदी जाली तरी कृपा करून 
आमची खताचा जिमा आपण आपला करून पनास हजारांचा जमाखचे आपल्या नांवे 
सरकारांत करून घेतला पाहिजे, आपल्या नांवाच्या करितां कांदी पेंच चितांत आला तर 
करब्याँचे नांवे जमाखर्च करविला पाहिजे, विशेष विस्तारं ढिद्दार्ब येसें नाई. 


(३१) 


इपालोम आसो दीजे हे विज्ञति, पत्रार्थ सर्वे ध्यातास आणून पत्र वेगले ठेवावें, 
हवे विनंति. - 

This lettet is written by Raghobawaji to probably 
Nanasaheb Peshwe, It refers to the acquirement of the Mam- 
lat of Berar, and Chandrapur in payment of a lac of rupees, 
Though the letter is lengthy it makes a mention of impor- 
tant persons such as Nanasaheb Peshwe, Sadashiv Hari 
( Mudhoji's Diwan ), Keshavbhat Karve, Mudhoji Bhosle, 
Baji Vithal, and Trimbakrao Mama, The letter was found 
in the Chinchwad Deo's Daftar and handed over to me by 


Mr, Purandare, Because it refers to Nagpurkar Bhosle’s 
territory, 


नस 


पत्रांक ३९ ] श्री श. १६७५ 
सन १७५३ 
बाळंभटाच्या मरणापूर्वीर्चे 
वेदमूर्ती राजमान्य राजश्री बालंभटबावा व तथा राजश्री विस्वनाथभट- 
दादा स्वामी गोतावी यासि. 
सेवक बालाजी गणेश पुण्याहून सां नमस्कार विनंति उपरी, येथील क्षेम 
जागान स्वकाय लखन करावयास। आजा कला पाहिजे विशेष, रा हरापत करदाकर 
जबराबर पत्र गहस्तांस कामकाजाचा पाठावेला ता आम्हांस पोचली. ज्याची त्यास 
दिल्हा, कोणी घरी भेटले, कोगी न भेटले. यास्त(व ) उत्तरें नं पाठविली. राजश्री 
रामाजी मल्हार कटोरास आहेत. बालाजीपंत बापटाजवळ दिल्हा, तीं पत्र 
शारानेलेकडेस कटारास पाठविली, उत्तर आलें म्हणजे स्त्रामीकडे पाठऊन देतों, 
येतं बालाजीपंत बोलिले, राजश्री केसोपंत बैद्य मां कवडी पागा श्रीमंतांची आहे 
ये गेले आहेत. आले म्हणजे उत्तर घेऊन पाठवितो. वरकड ही उत्तरें पत्राची पाठऊन 
दता, शेवाचाकरी दोवकास सांगितली पाहिजे, मी स्वामीच्या अन्नाचा येथें स्थापित 
आइ, स्वामाच अन यशाची आइ मा कुदुचाखराज नाह, बचा कुणब[ण॒ यथ 
पटान आली होतो. रामजो चव्हाण आटा तेव्ह्यां लाग लागला, ती कुण( बीग) 
दरबारी दाखल जाली तव्हा श्रीनत राजत्र। [त्रवकराव यांजकडे जाऊन कण बंणि 
घऊन आला. राजत्रा कसांपत वद्य यांजऊड नेली. ते स्वानीकड़े रामजा चच्हाण 
घऊन आला आइ, येथे रा १ येऊ खर्चास दिला आहे. राजश्री रामाजी नाईक 
यांजकडे, रा आपण गुदस्ता ठेविले त्यारेकी रा १०५० साडे दाद्दसे दिल्हे. 


(३२) 


ता 
५० गुजराथी सुतार, १००० रा खंडो मल्हार तोरणेकर येसे साडे दाहासे 


१०५० 
दिल्हे, बाकी राहिल त्याची हुंडी करावी, शा देतील, वरकड वतैमान.सविस्तर लिहून 
पाठवितो, बहुत ल्याहावें तर स्वामी सूज्ञ आहेत, कृपालोम असो दिल्ही पाहिजे, हे 
विनंति १०००००, 

ह्या राजश्री रामचंद्रपंत दादांस सां नमस्कार, 

सौ उभयता बाईस नमस्कार. कृपालोम करीत जावे. दे विनंति, 

The letter is written by Balaji Ganesh from Poona to 
Vaidya brothers, He received letters from them with Hari- 
pant Karandikar which he handed over to those concerned, . 
Ramaji Malhar Barve was living a Kator, Hence he sent his 
letter with Balajipant Bapat, Keso Bahirao Vaidya had gone 
६० £३४३५६ ( कवडी) Paga where the peshwa had kept his horses, 
The answers from Barve aud Vaidya will be sent if received, 
Bachi Kunbin was caught at Poona, who was with Trimbakrao 
Mama, She was sent to Vaidya brothers with Ramaji Chavan, 
Ramaji Naik paid Rs, 1050 out of the debt he was 10 repay. 
The letter is of the time when Balambhat was alive, 


पत्रांक ४० ] श्री श्रीमुख 
फाल्गुन वद्य ३०।१६७% 

मार्च २३,१७५४ 

हिसेब राजश्री पंतप्रधान सा आबी खमसेन मया अलफ बा 


ब्याज पेसजीपैकी चिटी राजश्री विनाइक दिक्षित नि बावुराव हरी येवज 
बेलापूर वगैरे, चिटी छ ६ जिल्कादची येणें माघ सुध १ प्रञ्यापति सवठरे, 
rn खा ५८२८॥ 
_- शा दिक्षित मा केसो हिरव वेद्य आंगिरा आस्वीन सुम १ ५८२८॥ 
~¬ ९ व्याज दरमाहे दरसदे झा (प्रो बिनसूट शा ता मु माहे 
आधिक सुधा माहे ९ येकून रो ५२४॥+ 
व्याज झा आस्वीन सुध १ आंगिरा ता श्रीमुख सवछरेअखेर ५२।६ 
मु माहे १० दर १ प्राँ चिनसूट 
An account of Nanasaheb Peshwe with Vaidyas, ५७७ 


भावनाम॑ संवत्सर शके १६७६ 


इ, सन १७५४-५५ 


तीचे, 


पत्रांक १] श्री | चेत्र शुद्ध १।१६७६ 
माचें २४,१७५४ 
यादी वस्तमाव नि राघोबा ना करकरे चेत्र झु, १ 


सौ. उमाबाई किता दागिने मोत्येजडित व सोनें वगेरे. 


४ मोहरा २ मास बाळ्या* जोड 
६ पुतळी सफासी १ घोस बाळ्या\ जोड 
२ बुगडी जोड १ चिंचपेटी मोत्याची 
२० मणी लहान १ गलसरी मोत्यें जाडेत मणी 
३ मोत्ये नाखरची' १ खुंटबाळ्या जोड 
२ दाण्याची मोत्यें = 
१ थोर ४१ `. 
१ लहान किता रूपे दागिने 
स्पा २ जोडवी“ जोड २ 
२ | २ बिरोधाँ जोड २ 
१ साधें ना 
विश १. 
३ १ चालीन रूपं 
सरकार ५ 
३४३ फुतळी ताटे --- 
` ८५ मोहरा ४६ 
४२८ 
«द 
४७४ 


(२) 


मिऊबाई सरस्वतीबाई 
२ मुदा १ मूद 
८ मोहरा १ आगठी गमनामाची 
४ होन १ मास बाळ्या जोड 
१ बुगड्या जोड १ मणगटी जोड 
१ खुंट बाळ्या जोड १ विरोद्या जोड 
१ कोथिंबीर चाळ्या १ मोती नाखचें* 
२ मोत्यें नाकची* १ कुटुक बा भोकरें 
१ विरोद्या जोड १ बुगडी जोड 
२ जोडवी “जोड ३ पवित्रं 
“ण १ जोडवी ४ पाईची जोड 
२२ १ राखडी लाहान 
३ जोडवी जोड 
३ विरोद्या जोड 
१ साखली रूपें लाहान 
१ जानवी मानेसरी3 
२१ 
फणी इतिदंत ४ 
सरकार दि विढळ जिवाजी 
किता ` पांघरुण 
१ पोते तांदूळ कसदे* १ पासोडी पटकी 
प्रतीचे ३ १ रजई छीट 
१ खोड चंदन १ रजई अस्तर लाळ 
१ दाणे पोतं १ रजई ओरंगडं 
३ पंचपात्र १ न्याहाली छीट 
२ पितळी ना 
१ निकलीं ष्‌ 
—— १ रजई सेलारी 
३ or 
अणण ६ 
६ पक 
१२ 


१ नाकांत घालण्याचा एक किंवा दोन मोत्यांचा दागिना. 
२ वाळ्यांचे प्रकार--घोसबाब्या, कोर्थिबीर बाळ्या, मास बाळ्या, खुंट बाळ्या, 
३ हासळी. ४ कसदार, सरस, सडलेले, ट 


(३) 


२ चंत्रू पितळी . 

२ पीतांबर-पांढरा १ हिखा १ 
१ कमल 

१ संपुष्ट 


१८ 
१ हंडा पितली 


१९ 

This isa list of ornaments golden, silvery or studded 
with pearls, belonging to S. Umabai ( Vishwanathbhat’s 
wife ), Shrimati Saraswatibai ( Balambhat’s wife ), Bhiubai 
( Laxman Ballal Joshi's mother, Vaidya brothers’ sister) 
Other articles and dresses of Vishwanathbhat are also given, 
Some ornaments are unknown at present, The manner of 
writing should be marked. The name of a woman having 


a husband is always preceded by 5, , while that of a widow 
is not, 


पत्रांक २ ] श्री : 
श्रीमुखनाम माघ सा १ ते १६७५ भावनाम 
ब 
वंशाख सुध ३, १६७६ 
जानेवारी २४ १७६४ ते एप्रिल २५, १७५४ 
भीमुख कार्तिक वद्य ८ १६७५ ते भावनाम 
वेशाख शुध ३, १६७६ 
नोवेंबर १८।१७५३ ते एप्रिल २५,१७५४ 
फेरिस्त खतें दि राजश्री विश्वनाथभट वैद्य सुमा आबी खमसैन मया 
अलफ ता 
५००० काशिनाथ भास्कर २ 
४००० पेशजीचें कर्ज येणें आहे त्याचा बाइदे रोखा १ मिती श्रीमुख 
संवत्छरे माघ सु १. 
५००० इली कजे दिल्हे बा खत दरसदे १ प्रमाण मि वेशा 
सा ९ माव नाम संवत्छरे. 


या 


९००० पैकी नांवे बाळाजी महादेव ४००० कमी, 


(४) 


४००० बाळाजी महादेव याचा कागद कीं, काशिनाथ भास्कर याज 
बा. सदरहू रुपये आम्हांकडे आले, आश्विन मासी देऊ, जेस्ट झा १ 
पासून व्याज रा १ प्रा देऊं, म्हणोन कागद घेतला आसे. 

६२६४. गणेश माहादेव गद्रे व कानो महादेव गद्रे दि मालोजी 
भोसले मिती. 

५०० श्रीमुख संवत्छरे फाल्गुन वा १० सोमवार खत १ ब्याज 
दरसदे शा २ प्रां 
५३२५ राके १६७६ मावनाम संवत्छरे वेशाख शा ५ दरसदे 
रुपये २ प्रमाणें 


, हन. 


५८२५ 


md 


४३९॥ कित्ता खत नते ६२६४॥ 


६२६४) 
४००० हंसपुरी गोसावी खत १ मिती फालगून वध १० श्रीमुख संवत्छरे 
व्याज दरसदे झा १ प्रा. 
५० गोविद नारायण दि हणमंतराव मोहिते, यांची चिठी सदरहू 
खा देऊं म्हणून मिती श्रीमुख संवत्छरे फालगुन झा ७ 
४२५ खंडोजी सेट्ये कदम को बाहे खत मिती श्रीमुख संवत्छरे 
फाल्गुन वद्य १ व्याज दरसदे रा १ प्राँ दोन महिनेयान झाडा 
करून देऊं. 
७५० वयाजी नलवडे वाईकर खत मिती श्रीमुख संवत्छरे कार्तिक वद्य 
ब्याज दरसद्दे खा १ प्रों, पैकी आदेसुद ७५० गेरादा २५० 
` १०५०० आनंदराव वाघ दि रघोजीवाबा भोसले 
१०००० खत १ मिती श्रीमुख संवत्छरे मार्गसीप झुघ १ व्याज दर 
सदे रुपये २ दुद्योत्रा प्रां 
५०० मिती माव संवत्छरे चेत्र वद्य रे व्याज दर २ 


१०५०० 
६०००० रघोजी भोसले खत १ मिती श्रीमुख संवत्ठरे मार्गतीर शुध रे 
छ, १ सफर व्याज दरपदे रूवे २ प्रमाणें 
याजछेरीज कागद सदरहू यैवजाचा पेस्तर बराडांत लाऊन 
देऊं म्हणोन 


(५) 


दांकराजी वामन व हिराजी दिवाकर देदपांडे प्रां उंबारडी 
प्रा देवगड खत १ व्याज एका महिनेयानंतर दरसद सार 
प्रमाणें देऊं, म्हणोन १ 
६०० श्रीमुख संवत्छरे कार्तिक वद्य १३ खत १ राघो बलाळ भोगले 
लग्नास दिल्हे उसने, एका वरान देऊं. 
१०० बाळाजी चिमणाजी दि मुधोजी भोसले मिती श्रीमुख संवत्छरे 
पोष्य सुध १ दरसदे २ 
७५ कृष्णाजी ठाकूर मोझरी तब्ढेगंवकर मिती श्रीमुख माघ द्या ५, 
सदरहू खा देऊं म्हणोन, 
१००० मोजे राहाटगांव प्रा नांदगांव पेठ खत १ व्याज दरसदे खा १ प्राँ, 
खरीपाचे हंगामी देऊं, माहादाजी पांडे छ. १ रजब वेशाख ३ 
४००० बावुराव गणेश देवस्थळी खत मिती भावनाम संवत्छरे वैशाख 
सुध ३ व्याज दरसदे रा १। प्रो, 
This is a list of conveyance deeds of debts given by 
various persons, doing great money transactions, to Vishwa- 


nathbhat Vaidya sinceI18-11-1753 to April 1754. The second 
paper is missing. 


पत्राक ३] भ्रीलक्ष्मीकांत ; ३ रजब 
वैशाख शुध ५1१६७६ 

एप्रिल २७,१७५४ 

राजश्री कमाविसदार मोजे डंद्री पा माहूर गांव दि दीपचंद आदले गो. 


दा अखंडितलक्ष्मी अलंकृत राजमान्य राजश्री स्ना रघूजी भोसले 
सनापाइवसुभा सा आबा खमसन मया अलफ राजश्रा [वसाजा रघुनाथ वकाल 
यात सातारियासी रवाना कळ आदत, तरा तुम्हा आपल स्वार व माणस समागम 
देऊन पेढणास पोचाऊन देणें आणि पावलियाचें कबज पाठऊन देगें, रा छ, ३ 
माहे रजब, बहुत काये लिहिणे. 

Raghuji Bhosle writes to Kamavisdar of Undri, which 
village belongs to Dipchand Adhale, to give soldiers and men 
to Visaji Raghunath Ambassadar, who is sent to Satara, as 
far as Paithan, 


(६) 


पत्रांक ४1 श्री छ, ५ रजब 
बैशाख शुद्ध ७१६७६ 
एप्रिल २९,१७५४ 


` अजस्वारी राजश्री विसाजी रघुनाथ वैद्य ता मोकदमानी मोजे कोरले प्रा 
कुन्हे प्रां वऱ्हाड सुमा आनो खमसैन मया अलफ. तुम्हांकडे आमचा यैवज येणें आहे, 
त्यास सदरहू यैवज राजश्री माहादाजी नारायेण पोंक्षे यांजकडे देविला आहे. तरी 
मारानिळेकडे येवज देऊन पावलियाचे कबज घेऊन पाठऊन देगे. या कामास कुसाजी 
येवले पाठविलें. त्यास शा १५ पंधरा देगें, जाणिजे छ, ५ माहे रजब मोर्तब सुद, 


: Vishwanathbhat writes to the Mokadam of Korale, in 
Paragana Kurhe of Berar province to pay Mahadaji Narayan 
Ponkshe the money he owes to him, 


पत्रांक ५] ` श्री आधिन झुध १५। १६७५ 
आक्टोबर १२,१७५३ 
ते 
ज्येष्ठ घु. ५।१६७६ 
मे. २६,१७५४ 


श्रीमंत महाराजांसी 


श्रीमंत श्रोमाद्दामेरू अखंडित रमासानुकुल सदायेशवंत राजमान्ये राजश्री 
विस्वेनायवावा स्वामी गोसावी यासि 


सेवक सदासेवक आज्ञाधारक रघुनाथ मानकर मुकाम रामटेक दोन्ही कर 
जोइन चरणावरी मस्तक ठेऊन विनंति, येथील क्षेम हा ता छ, १५ सुध 
आर्स्वांन ता छ. ५ सुध जेश्पावेतों स्वामीचे कृपेनें कुशल जानऊन साहेर्ची क्षेम कुशळ 
लिहत भाजा केली पाहिजे, विशु, आपन समागमे देशास गेले, तेव्हां 
काढाव्यचे मुकामी आपली बिदा केली. त्या समई आज्ञा केली जे, तुम्ही व राजश्री. 
राघोपत मिळून आपलें कामकाज करात जानें, त्याचप्रमाने आपन व पंत मिळून 
कामकाज रामंडेकचें करीत आसू. कोन्हे गोष्टीची दुजाई करीत नादीं, पहिलेद्दी येक 
विनंतीपत्र आपन लिहिले होते ते सो पोहचले. आपल दुसरें, येथील ही इस्तमाळतीचें 
कामकाज सन आचे 'सालाचे चालीस लावले आते, नापिकार्चे सवच रयेत लोक 
येकरास बहुत आजुरदा जाले. त्यांस रा जानीतावाही या सालास दोन हजार रुपये 


(७) 


गुंदस्ताचे जमाबेदीस बाद देले, तेन्हकरून थोडीबहुत रयेतीची समजावीस केली. परंतु 
पीक होत नाहीं याकरितां रयेतीचा बल बहुत पातळ आहे. दुसरे, विनंतीपत्र 
लिहले आहे तै त्याद्यास प्रविष्ट करून देने. तुमचे आमिवोर्देकरून जये जाला, आनि 
सप्तरसीस जाऊन भेटी करून दिल्द्या, दै वर्तमान आयेकोन आपनास 
बहुत संतोश जाला, आने तुम्हांस येश दिल्हे तरी तुम्ही पुनेछोक आसा. 
सदईव येशाचीं गाठोडी तुमचे पदरीं आसे. जें कार्य चिती धराल तें कराल, आमचे- 
विशई बावास जे विनंती सांगायाची असल ते सांगने, दुसरे, गा राघोपतास 
लिहिन जें, याहाचा परामोश करीत जानें, नवी हवेली राघोपंताही तयार केली. 
आपले कामकाजाविशई बहुत सावधपर्ने आहेत, कोन्हेविशई गाफली करीत नाहीत, 
दुसरे, कोढाळीचे मुकार्मी बावासाहेबी नेगी सांगितलें जें, केळवदा- 
पेकी दोन इजार रुपये देशमुखाचे उगऊन देने. त्यास त्यांही अद्याप कांहीं त्या रुपयांचा 
निकाल केला नाहीं. याजकरितां ताकीदपत्र पाठविले पाहिजे, आपन सेवक पदरचे 
आसू, सदव पत्रदवारें परामोश करीत जानें, बहुत काये लिहिनें हे विनंति, 


सोत पो चरनरज आवलीया* राय कुरनीसर करून विनती, 


१ साधु, विदेही, २ सलाम, प्राणिपात, 


The letter is written by Raghunath Mankar of Ramtek 
to Vishwanathbhat, He states what he did according to 
the ‘instructions given to him by him when he left 
him at Kondhali. He was advised to do the work in con- 
junction with Raghopant Bhogale without any hitch. He 
received letters also from Vishwanathbhat as to how he 
should behave with him, The writer was. fully satisfied with 
Vaidya’s successful attitude at Satara. He suggested that 
Raghuji Baba should be asked to help him for recovering Rs, 
2000 from Negi. The language and peculiar words used 
by him to show greatness of Vaidya, is worth considering. 
Janibhai gave remission of revenue of Rs, 2000, to the 
cultivators of Ramtek, 


पत्रांक ६] श्रीशंकर ` जेठ १६७६ 
मे १७५४ 

राजश्री जानीमाई गोसावी यासि ३-- 
दा भखंडितलक्ष्मी अळकृत राजमान्य शां विसाजी रघुनाथ वकील 


(८) 


आवाद उपरी, येथीळ कुशल जाणोन स्वर्कार्ये कुशळ लेखन करीत गेलें पाहिजे 
विशेष, तुम्हांकडील बहुत दिवस कागदपत्र येऊन वर्तमान कलत नाहीं. तरी येसे न 
करणे. सदेव आलिया माणसाबरोबरी सुखसमाचार लिहीत जाणें. यानंतर मामले 
नागपूर प्रांत देवगड येथे श्रीमंतांनी पोतदारीच्या सनदा व रूम्नपद्टीची वरात 
पेठवरी दिली आहे. त्यांच्या वसुलास रो गोविंद केशव पाठविले आहत. तरी याचे 
पदरीं रुपये घालून पावलियारचें कबज घेतले पाहिजे, व मारनिलेयाति खचास रुपये 
अडीचसे दिले आहेत ते देऊन पावलियाचें कबज घेणें, रा नारोपंत तेथे पोतदारीच 
वसुलाबद्दल द्या मागतील, ते देऊन वसूल करून आम्हांकडे पाठवून देणें, प्रांत 
छतीसगड प्रांतास आम्ही राजश्री बालाजीराम व सदाशिव गोपाल यांची श्रीमं- 
तानी, रवानगी केळी आहे. तरी यांसी दाबदार करून देऊन इमेदास पोचाऊन पावालि- 


Do 


याचें उत्तर आम्हांकडीस पाठऊन दिलें पाहिजे. येविसी बहुत काये लिहिणे, हे विनंति, 


-Vishwanathbhat writes to Janibhai what has been done 
by Raghuji Bawa and himself for the recovery of Potadari 
and marriage tax, Raghuji had sent Govind Keshav for doing 
the work at peth Nagpur, and Balajiram and Sadashiv Gopal 
in Prant Chhattisgad, Janibhai was asked to help these men. 


पत्रांक ७] रोद्रनाम जेष्ट १६६२ ते भावनाम ज्येष्ट १६७६ 
मे १७४० ते मे १७५४ 
शा इदिदे आर्वेन ता आवा खमसेन अखेर साल 
$ तेरीज येकंदर बा बोटखत खरेदी रुपें नि वार 
१६२ चिरंजीव मुलें हि 
३८ राममट वैद्य, ८८ बावू, १ अनी व लक्ष्मण, 
३५ बालकृष्ण 
Re 
१६२ 
२१६ नो सी. गोपिकाबाई 
२५ नि सो, खारूवाई 003 
६ श्रावणपाट्या रा सातारा राजवाडे यांचे घरीं 
१३ सो, जनाकीबाई बेच 


६२ 


८ 
२४ 
२३ 
२५ 

२॥ 
२५ 


५९२। 
२४२७८ 


३०१९८ 
६५ 
७५ 


३१५९॥।= 
२५ 


३१८४८ 


(९) 


वस्ता स्वारी नागपूर या विश्वनाथभट वैद्य पैकी, 
१ कडें १ ता उमाबाई, १ साखळी ता सिती १, 
२ वाकी जोड १ याः १ वाक ता सिती, १ वाक 
ता रत्नी ~—_— 
२ 


च 

TE ] 
येसी कुणबीण वस्ता 
खरेदी वर्जी पवळीयांची ता सो. उमाबाई १ 
करंडा णा कृष्णा १ 
खरेदी डबा १ ता उमाबाई 
इलकाती १ 
खरेदी चोफुला १ गा रास्ते 


तेरैज * 


नि सरस्वतीबाई वाक्या व झुणझुणें या जोड २, 
नि सौ, उमाबाई | 


२९ वाकी साधा जोड १, घागच्या सुधा 
४६ गुजरिया जोड १ 


अवण ७ 


७५ 


खरेदी वाट्या हे येकून हा 


This is the second page of accounts of Vaidyas, regarding 
the purchase of silver for ornaments in which the names of 
children, women and female servants of the Vaidya family 
are mentioned, during 14 years, The first page is missing, 


२० ] 


(१०) 


पत्रांक ८ ] श्री छ, २० साबानं 
जेठ वद्य ७१६७६ 
जूत १२,१७५४ 


राजश्रियाविराजित राजमान्य राजश्री विश्वनाथभर वेद्य स्वामीच सेवेसी 


पो सदाशिव रघुनाथ घाणेकर सां नमस्कार विज्ञापना सा खमस खमसेन 

मया अलफ, श्रीमंत राजश्री पंत सचीव स्वामीनी आपणांपासून कजे रा ६०००० 
साठ हजार घेतलें, मिति ज्ये वद्य सप्तमी शके १६७६ भाव नाम संवछरे, त्यापैकीं आम्ही 
सरकत तुम्हांसी केली आणि वीस हजार शा आम्हीं दिल्हे व तुम्ही चालीस इजार, 
यो साठ हजार झा यांसी सरकारांतून येवज तुम्दांकड दिल्हा, सनदा बीतपसील, 

५००० साहोत्रा 

१०००० जालनापूर 
५००० बाँड आंबड 


२०००७ 


यो वीस हजारांच्या वरात! दिल्ह्या, तीन तक्षिमीप्रमाणे यैवज विभागें तुम्हां 
आम्ही घ्यावा, बाकी येवज चालीस हजार पेस्तर सालाकारणें राहिला. त्यास जो यवेज 
सरकारांतून येईल, तो सदरहूप्रों। यथाविभागें तुम्हीं आम्हीं ध्यावा, . येगेप्रां करार आसे 
सदरहू साठ हजार तुम्ही व बीस हजार आम्ही श्रीमंताकडे कजे दिल्हे. याचा येवज 
श्रीमताकइन हाली वीस हजार, सदरहू वरातांपेकी व पेस्तर जे उगवतील त्यापकी, येक 
तक्षिम आम्हीं व दोन'तक्षिमा तुम्ही येणेंप्रों द्यावें; म्हणून स्वामीचा आमचा करार 
आस, सेवसी श्रुत हाय हे बञ्ञापना, भिता शक १६७६ भाव नाम सवठर ज वद्य ७ 
छ, २० साबान आवळ साल, हे विज्ञापना, 


Vishwanathbhat Vaidya and Sadashiv Raghunath Ghane- 
kar together agreed to pay a debt 60 of thousands to Shri- 
mant 54८1४, The conditions of the fulfilment of agreement 
are stated in this by Mr, Ghanekar. Thereis also another 
letter written by Mr. Vishwanathbhat to Mr, Ghanekar, 
having the same contents, Mr, Ghanekat was to pay ३ of the 
Portion of capital and to receive in return है of the capital 
and interest, if received. Vishwanathbhat was to pay उँ of the 
capital 1. ८. 40,000, but received security, of 20 thousands 
It was Sahotra and the revenues of Jalnapur and Beed Ambad, 


(११) 


ह 


पत्रांक ९ ] | श्री | आषाढ झुध ५।१६७६ 
जूत २५,१७५४ 
` राजश्रियाविराजित राजमान्य राजश्री रामचंद्रपंत स्वामी यांसि, 


पो सदाशिव रघुनाथ सां नमस्कार विनंती उपरी. येथील कुशल जाणऊनं 
स्वकीये लेखन करीत आसिठे पाहिजे विशेष. राजश्री विश्वनाथबावा यांणी सरका- 
रांत दोन हजार रुपये हतीवाळ्यास व परभू गुजर यास देविले ते दिल्हे. ऐसीयास 
बाबाची व आमची करारी जाहलो ती आपणांस कळलीच असेल. त्यांस आम्ही 
सरकारांत रुपये किती ध्यावे व बाबांनीं किती द्यावे याचा अर्थ मनास आणून लिहिला 
पाहिजे, राजश्री आपाजीराव गाडर्गाळ यांचे रुपये आम्हीं हजार देणें होते, ते एक 
हृजार त्र्याणव रुपये राजश्री बाबांकडे दिल्हे. त्याचें खत तुम्हांकड गाडगीळ यांणीं 
दिल्हे आहे, तें व आपणांकडे आमची जुनीं खतें असतील तीं; पाठवून द्यावे. राजश्री 
बावाँची आमची बोली जाइली कशी १ साठ हजार भरणा भ्रीमंतांकडे बाबांनी केला, 
त्याजमध्यें वीस हजार रा आम्हांस श्रीमंतानां रद कर्जात देविले व मोरो नारायण 
यांजकडे पंधरा हजार देविले, वरकड किले दाहा व श्रीमंत पंधरा, त्यांजपैकीं आम्हांकडे 
रुपये बाबांनी द्यावे किती! आम्हांस पावले किती! अथवा आम्हांकडे कांही तुमचे 
फिरतात कीं काये! पन्नास हजार शा दरमहात बावांनीं द्यावेसा करार, त्यास _ 
ऐवज बीडअंबड चाळीस, दाहा हजार जाळने, एकूण पन्नास, त्याजपैकी 
दत्तीस तूर्त दिल्हे दोन हजार, ते आम्हांञइन देविले ते दिल्हे. सदरहू साठ हजार 
नवें कजे थ्रीमेतांनीं घेतले, यास ऐवज बिनऐवर्जी चाळीस व ऐवजीं वीस. त्यास 
बागती जालने दाहा व बीडअंबडपैकी पांच व सावो पांच, एकूण वीस. 
सालगुदस्ताचें कजे रुपये तुम्हांकडील शेचाळीत हजार श्रीमंतांना देणें, त्यास ऐवज 
लाऊन दिल्हा, निघोज हजार व खासगी हजार बापुकडील व फौजदार सिरवळ 
पांच हजार व सुभा मावळे दाहा व सुपे तीन व मोरो नारायण पेघरा हजार 
तनिशें व बॉडअंबड अकरा हजार, याजप्रमाणें निशा त्यांत तुमच्या निशा जाइल्या 
कोणत्या १ नाही कोणत्या ! तुम्हांस बावांनीं कसें समजावले १ तुम्ही कसें समजलां ! 
त्यांची आमची चोली तिजाई सरकतीची आहे. त्यास ते म्हणत होते निमे. त्यांचा 
मजकूर तुम्ही कसा समजला! तें विस्तारे लिहावे, म्हणजे त्याजप्रमाणें तुमच्या 
आमच्या जमाखर्चात ताल पडेल, फौजदाराकडीळ पांचपैकी तीन हजारांची निद्या 
आमची त्यांगी केलो. सुभेदाराची ही जाल्याचमध्ये आहे. सुपे, निघोज व खासगी 
गांव येथील पाचा हजारांची निद्रा श्रीमंतांनी बाजी बावाजी कडून बावांचे रुबरूच 
करीवली, असें वर्तमान आहे. त्यास सेचाळीसाच्ये निरेपेकी अठरा इजारांची निशा 
जाद्दाटी, बाकी राहिली. त्याचा विचार काप केटा! तो लिहिनें, श्रीमंताकडे पंघरा 
हजार रुपये देगें, त्यांज्यैकी सतावीसशे तो तुम्ही दिल्हेच होते. आम्हांकडून बेवीसशे व 


(१२) 


सातारीयास दिल्हे. रत्नपारखी यांस घ्यावयास पांचरा, एकून सत्तावीसशं, यांज- 
खेरीज कांहीं दिल्हे कीं काय ! निशा करून घेऊन ऐवजही झाडून तुम्हीं करारप्रमाणें 
दिल्हाच असेल, परंतु उगेच लिहिलें. असा लिहिला अर्थ मन घालून समजोन वाचून 
राजश्री बावांस माहितागेरी पुसोन कारकुनीनें तपसीले, लिहोन पाठविलें पाहिजे. 
खते बहीरजी सिदा दि सोनजी जोरकर पाठविला आदे, याजवळ जरूर 
द्यावी, देखील गाडगीळ कडील, हजार रुपयांचे खत घेमाजीपंत खंडेराव जाधव- 
कडील कारकून यास स्या, बाबांस सांगितले होतं की, येकसे दीजे, ते दिल्हे नसिले तर 
न देगें, दिल्हे असिलें तर माघारें घेणें, येथें त्यास आम्ही दिल्हे. हातास सा तुमच्या 
न येत तर पावती तरी घेऊन पाठविजे. श्रीमंत राजश्री पंतांचे नांवें की, सदार्शाव- 
पंताचे विद्यमाने तुम्हांकडे आपली ,असामी आहे, याचे शा १०० एकशत पावले 
ऐसे कबज घेऊन पाठविलें पाहिजे. कृपा कीजे हे विनेती, कागद वाचून फाइनच 
टाकावा हे विनंती 


This lengthy 1९:९४ is written by Sadashiv Raghunath 
Ghanekar to Ramchandrapant Karkare about the partnership 
he had with Vishwanathbhat for the debt of Rs, 60000, they 
agreed to pay to Pant Sachiv, The terms of the partnership 
and the documents made, were explained in detail to hin as 
he was the head man2¢ ( दिवाण 07 दिमत ) of Vaidyas and 
kept the accounts, Mr, Karkare had gone with Vishwa- 
nathbhat to Kashi in 1756, This letter seems to be written 
either in 1754 or 1755. 


पत्रांक १० ] श्र भौमवार आपाढ झु. ६।१६७६ 
जून २६,१७५४ 


राजश्रियाविराजित राजश्री विश्वनाथभट बावा स्वामीचे सेवेसी 


पोष्य सदासिव रघुनाथ साष्टांग नमस्कार विनंती उपरी, येथील कुशळ 
जाणऊन स्वकीय कुदाल लेखन करीत आतिलें पाहिजे विशेष, अम्ही भोराहून श्रीमं- 
तांची आज्ञा घेऊन स्वार होऊन मोमवारी आषाढ शुध दा्टीस पुर्णीयास दाखल जाइलो. 
ध्षीमतांची भेटी जाहली. गुदस्तपेश्चां सालमजकुरी कृपा बरीच आहे. श्रीमंत राजश्री 
भाऊसाहेब श्रीगंगास्तानास गेळे, आठा दिवसी येणार येसं वर्तमान आहे. दिल्ली 
कडील वर्तमान तुम्हांस कळलेच असेल, पेशर्जीचे पातदाहा कद करून नवे पातशहा 
बसादिले, आपण भोराहुन वाईस गेल्यावरी पत्रें येकदोन आरडी तीं भोरांत पावली 
त्या आलीकडे पत्र येऊन वर्तमान कलत नाहीं. तरी लिहून पाठविनेंश भोरामध्ये 


(९३) 


स्वार्मांनी श्रीमंतांकडील कर्जाचा हितेब करून येवज लाऊन घेतला, सेचालीस इजा- 
रांत, व सालमजकुरी दिल्हे साठ, पैकी बिनयेवर्जी चालीस, येवर्जी वीस, पनास हजार 
दरमाहास, त्यांतील आम्हांकडे स्वामींनीं धावे किती व आम्ही स्वामीचें द्यावे काये! 
सरकत तिजाई कॉ निमे! याचा तपसीळ राजश्री रामचंद्रपतास लिदिला आहे. त्याचा 
अथ मनास आणून आज्ञा कतैब्य ते करावी, किल्याचे रो दाहा इजार देणें, त्याज- _ 
पेकी साहा हजार आगण दिल्हे व अबरसिंग व जेधे यांजकडे कांही देविले, त्यात 
अंबरसिंग जमान, जेधे तो कळतच आहे. व याजकरितां किल्याचा येवज ठेऊं नये. 
जरूर दिल्यास पाहिजे, जेध्याऊडील पैवज पंधरामध्ये श्रामंताकडे धरावे; म्हणजे 
त्याची उगवावथाची तरतूद होईल, परंतु किळाचे येकंदर न धरावे, राजश्री बाबूराया कडे 
देवावे अथवा येथे आम्हांकडे द्यावे, त्यास पावते करू. ्रीनागनाथाचे इमाररतास पंघरा 
हजार भ्रीमंतांकडील, पैकी आम्हांकडे देवावे. आम्ही पावते करूं, हजार रा सरकारांत 
गेल्यानें श्रीस त्वरेने पावते होणार नाहीं, आपण जाणतच आहेत. कागदाचा अर्थ 
पुरता ध्यानांत आणून जाब पाठवावा, त्याजप्रमाणें जमाखचं करू, श्रीमंतांनी दर 
माहास झा तुम्हांपासून आणविले व राजश्री रामचंद्रपंत सुमेदारास कर्जाचे येवर्जी 
पंधरा देविले, त्याचा विचार स्वामींनीं कसा केला! दरमद्दास व सुमेदारास रुपये देणें 
आहेत कीं काये! तें तथ्य लिहावे. जो जाबसाल उलगडला नसेल, आमचे कागदं तो 
फिरोन लिहावा, माणूस मागती पाठवूं, आपण कधीं येणार ते लिददिनें, द्वे विज्ञापना, 

This letter is written by Sadashiv Raghunath to Vishwa- 
nathbhat detailing the money dealings amongst them as 
regards the debt they paid to Pant Sachiv and other persons, 
This letter is useful to determine the date as it gives the 
definite time of other important incidents that happened at 
that aime, The visit of Sadashivrao Bhau, and the arrest of 
the Present Delhi Patshaha and the installation of a new one 
are some of them, 


पत्रांक ११] श्री आषाढ झु, ७। १६७६ 
जून २७,१७५४ 

राजश्रियाविराजित राजमान्य राजश्री विश्वनाथभट वैद्य स्वामी गोसावी यांसि, 

पो आपाजी राम गाडगाळ कृतानेक साष्टांग नमस्कार विनंति उपरी, 
येथील वर्तमान तागायेत आपाढ सुध ७ पावेतो वर्तमान यथास्थित असे विशेष, 
इकडील वर्तमान तर श्रीमंत राजश्री भाऊसाहेब नासिक-बिवकास गेठे वरा 
दादाकडील वर्तमान तरी जाडापासूत तीस लाख रुपये घेऊन सलुख केला आणि 


(१४) 


हस्तनापुरात्त गेले, सावेभोम छटून फस्त फेला आगि नवा पातशाहा बेसविला, 
इतके करावयासि कारण रा. हिंगणे यांजकडून जालें, त्याजवरून यैसे वर्तमान 
तिकडील जालें. येथील श्रीमंतास बहुत खुशाली आहे. आमचे घरून नारो 
` विश्वनाथ यानें बाईहून पत्र पाठविलें की, मल्हार नाईक व गणोबा नाईक 
रास्ते जागा नांगरून बाग करितात म्हणोन लिहिलें, रामचंद्र जोसी यांचे 
घराचे पाठीमागें व आमच्या मिंताडाचे मध्ये भेदान आहे तें नांगरून बाग 
करितात म्हणोन लिहिलें, त्यात आम्हीं त्यास पत्र ल्याहारवे तरी आम्ही काही 
त्यांचें खातरेत नाहीं. यास्तव कांहीं नारोबानं साँगितर्ले तें कांही येकत नाहींत, 
तरी तुम्ही त्यांत +++++ सांगऊन पाहणें, ++ ++ पचवीस हजार रा खचे 
करून ++ + कितेक लोकांनीही घरें बांधिली, त्यास माळावर १ जवून बसविली. 
गावही नव्हे, तेथें जरकरता सेपनास घर जालें तर वस्ती करावयास योग्य, नाहीं तरी 
दाहापांच घरांनी निभाव तेथें होतो येस नाहीं, च्यार चोहीकडे बागा केल्यानें उत्तम 
नाहीं. भेदान जागा, पंचवीस इमारती व्हायची जाया आहे, यास्त (व) तुम्ही त्यास 
बरे प्रकारें उमजोन सांगून पाहाणें, ऐकतील तर उत्तम, न आईकत तरी तसेंच आम्हांस 
सांगून पाठवर्णे, येथें श्रीमंतांच्या कानावर घालूं. येथील श्रीमंतह्ठी कदाचित्‌ अमान्य 
केले तरी आम्हीच आपलीं मनुष्ये तेथून पुणीयास आणावीं लागतील, मग सुखरूप 
साऱ्याच जागां त्यांच्या बागाच होतील. या पत्राचे प्रत्योत्तर पाठवावे, त्यासारिखी 
वर्तणूक करूं, बहुत काय लिग, कृपा असो दीजे हे विनंती, 


१ वाईट, खराब, 


Appaji Ram Gadgil wtites to Vishwanathhhat the news 
that Sadashivrao Bhau went to Trimbak and Nasik, Raghu- 
nathrao Dada received Rs, 60 lacs from Jat and went to 
Delhi where he deposed the Patshaha and after destroying 
the throne, a new Patshaha was installed, He also informed 
him that Rastes were converting the land near their house 
into gardens, 


N 


पत्रांक १२ ] श्री आपाढ १६७६ 
जुळ १७५४ 


राजत्रियाविराजित राजमान्य राजश्री विश्वनाथभट वेद्य स्वामी गो. 


पो आपाजीराम गाडगीळ कृतानेक सां नमस्कार विनंति उपरी, येथील 
कुशल जाणून स्वकीर्ये कुशल लेखन करीत आसिठे पाहिजे विशेष. श्रीमंत राजश्री . 


(१५) 


पंत सचीव यांणी तुम्हांकडन आम्हांस देविले रा १००० येक हजारे ते सदरहू 
येक हजार राजश्री पत सचीव यांसि देविले असेत, देऊन कबज घेणें, . सदरहू 
आकोरी देणे,+ बहुत काये लिहिणे हे विनंति, 

+ पुढील मजकूर लेखकाच्या दातचा« 

Really it isa peculiar transaction that Pant Sachiv 
asked Vishwanathbhat to pay Rs. 1000 to Appaji Ram 
Gadgil, But Gadgil before receiving the money wrote to 
Vishwanathbhat to pay the amount to Pant Sachiv and 
get a receipt of the same, It seems Gadgil had to pay the 
money to Pant Sachiv, 


क 


पत्रांक १३] भी पो आषाढ वद्य ६१६७६ 
| जुले १०, १७५४ 

पो आषाढ वद्य ६ मा पुर्ण, 

वेदशाख्रेसपन राजेश्री विश्वनाथ वैद्य बाबा स्वामाचे सेवेसी. 

सेवक शामजी फुलाजी कृतानेक सा नमस्कार निनंति उपर, येथील क्षेम 
जाणून स्वकीय कुशल लिगा जागें. विशष बहुत दिवस जाछे, पत्रें पाठऊन सनाथ न 
कलें, हे अपूर्वं आहे. आतां आलिया मनुदयाबरोबर पत्रद्वारै परामुश केला पाहिजे 
उपर सालमजकूर सा मामलीयेत केली, येक लक्ष रुपयांची निशा केली, व सागर येथील 
वीस हजार रा रसद दिधली, येकून येक लक्ष वीस हजार सा दीधले, वडिलांस कलावें 
आपलें कजे आम्हांकडे येणें त्यांजपैकी बी 


५२०० राजेश्री शंगोपंत याजकडे सा आले, 
७०६। किता सिपी 


५९०६। 


येकून पांच इजार नवसे साह सा चार आणे वसूल पावला, बाकी मुदलपैकी 

शा अकरासे व व्याजाचा हिसेब अधिक आहे तोही पंधराविसा रोजांमन्नै रो रंगोपंत 
याचे पदरीं घादून कबज घेतो. रुपये आम्ही सर्व दिले कॉ, नवे सालची रसद भरना 
केला, याजकरितां रुपये रसदेचे भरनियांत घातले, आतां आझाढ मासी रसदा 
घेऊन तुमचा दिसोब तमाम वारून देतों, बाडी मामलितीचें कर्ज गतवरसीचें तमाम 
फडशा केलें, आपनांस कळावे, आपनही सत्वर आलें पाहिजे. राजेश्री बगोजीपंत 


(१६) 


बहुत कृपा करित आहेत, आपनास. कलावे.+ बहुत काये लिहिणे. दे विनंति. सविस्तर 
वर्तमान रा रंगोपंताच्या पत्रावरून कळूं येईल दे विनंति, 

+ पुढील मजकूर लेखकाच्या हातचा. 

Shamji Phulaji writes to Vishwanathbhat the account 
of his money obtained and spent for securing Mamlat of 6 
villages. He had to pay the debt of Vishwanathbhat which 
he agreed to pay off in the month of Ashadh, He was an in- 
fluential person at the court of Mudhoji, Janojs brother, 


पत्रांक १४ ] श्री+श्ैकर छ, २४ रमजान 
आघाढ वद्य ११।१६७६ 
जुले १६,१७५४ 

राजश्री नागोजी राऊ पाटणकर गोसावी यांसि. 

दा अखंडितलक्ष्मी आलंकृत राजमान्य स्नो विश्वनाथभट वैद्य आसिर्वाद. 
येथील कुशल जाणून स्वकीय कुशल लेखन केलें पाहिजे, यानंतर तुम्दांकडे आमचे 
रो येगें, यास बहुत दिवस जाहाले, अद्याप माग वारीत नाहीं, हे गोस्ट कार्याची नाही, 
तर देखतपत्र ब्याजसुधां रो आपालिया कारकुनाबरोभर पाठऊन देऊन आपलें खत 
आहे तें घेऊन जाणें. दिसगत न लावणें, रा छ २४ मादे रमजान बहुत काय लिहीर्णे, 
या कामास थार दि राजश्री पंतप्रधान पा. यास रुपये १० दादा देणें, बहुत 
काये लिहीणे. हे आसिवोद, 

+ पुढील अक्षर लेखकार्चे स्वतःचे आहे, 

याच मितीचीं व मजकुराची पत्रे १ श्रीनिवास नारायेण देशपांडे पाली; 
२ मल्हार त्रिंबक मसूरकर; ३ स्वरूपजी प्रतापजी व दुर्गोजी माद्याडक 
( तारळ्याचे इनामदार ) यांस पाठविलेली आहेत, तीं छापली नाहीत, 

This letter is addressed by Vishwanathbhat Vaidya to 
Nagojirao Patankar Jedhe deshmukh of. Bhor state, for the 
demand of money given to him as debt. It is worded just 
like the one addressed by him to Mahadik brothers (Inamdar 
of Tarale ) on the same day. Though these letters are not 
written by Pant Pradhan, Vishwanathbhat is indirectly 
helped by him, by probably providing his soldiers sent for 
the recovery of these debts. 


(१७) 


पत्रांक १५ ] श्रीराम १६७५ 
१७५२ 

श्रीराम प्रस 

न राजा शाहू 


शिक्का व मोर्तब 


0 शिका चरणीं तत्पर ना 
वाटोळा व दुरेधी 


गोजीराव पा 
टणकर 


राजश्री विश्वनाथभट व राजश्री बाळंभट वैद्य गोसावी यांसि, 


दा अखंडितलक्ष्मी आलंकृत राजमान्ये आं नागोभाऊ पाटणकर 
दंडवत विनंति उपरी, येथील कुशल जाणून स्वकीय लिहीणे. यानंतर आपण पत्र 
पाठविलें ते पावर, तेथे लिदिलें कीं, पैका पाठवणे. येसीयासी आपणांपार्सी पंधरा 
दिवसांचा नेम केला, परंतु सातारा सावकार जितका होता त्यांसहिते शोध केला, परंतु 
पैका नाही. सातारीयाच्या सावकारांचा विचार आपणांसही विदित आहे. गोसावि- 
यांकडेह्दी प्रेत्न केला, परंतु नाहीं. याजकरितां पैका राहिला तरी इतकी दिवस जैसी 
मेहरबानी केली तेसीच आणखी येक भाहिना केली पाहिजे, प्रेत्त फारसा केला, 
परंतु कोठेंद्दी पैका नाहीं. पैका मिळता तरी आम्ही येकंदर न ठेवितो. तरी 
येका महिनीयानें कोठें तरी प्रेत्न येत्न करून पैका पाठवून देतों. तरी मेहरबानी 
करून येक महिना राहिलें पाहिजे. बहुत काय लिहिणे. लोम असो दीजे, दे 
विनंति, 

मोतंब 
सुद 

Nagojirao Patankar writes to Vaidya brothers the diffi- 
culty of paying off his debtas the money lenders of Satara and 
even Gosavis are not willing to lend money. He requests 
them, therefore to give time of one month to arrange for 
payment, There is a stamp and Mortab 815000 the writer on 
the paper, Balambhar died in 1753. The date of the letter 
cannot be 1754 ) ॥ 


२१] 48 7 


(१८) 


र न संवत १८१० 
पत्रांक १६ ] आषाढ वद्य १२॥ १६७६ 
जुले १७,१७५४ 

श्रीमंत राजश्री विस्वेनाथबावा वेद स्तामाचे सेवसी, 

पोसे भिकाजा बगदेव महिनमाळ* सां नमस्कार विनंती उपरी, आपन गा 
यादो महादेव यांति ताइका चिमनासाव* वगेरे गांव येथील वकीलीचा रोजगार 
सांगितला, त्यास जामिनीचे विसई आज्ञा केली, तर आपन मानिलेस हजर करून 
देऊन. हजर न करून तर आपन याहाचे कामकाजाचा जो > भरून, बहुत काये 
लिहिनें हे विनेति 

ता छ १२ वदी आखाड सा १८१० वो. 


NA 


१ महिन्यांचे बोळीनें ठेविलेला चाकर, २ एक वऱ्हाडातील गांव, 
Bhikaji Bagdeo Mabinmal stood a guarantee for the 
honest work of Yado Mahadeo who was engaged by Vishwa- 
nathbhat Vaidya to recover the dues of ambassadarship of 
Chimnasao and other villages, | 


पत्रक १७] श्री । छ. २ सवाल 
श्रावण शुध ३।१६७६ 
जुले २३, १७५४ 


चिरंजीव राजश्री गणेशपंत तात्या गद्रे यांसि प्रति बावुराव नारायेण 
कृतानेक आंसिवांद उपरी, येथील कुशल ता छ २ माहे सवालपावेतों वर्तमान यथा- 
स्थित असे. विशेष सांप्रत तुम्हांकडून पत्र येऊन कुदालार्थ कलत नाहीं. तर येस नसावे, 
सदैव येणाराबा पत्र पाठऊन संतोषबीत जावें. इकडीछ मज़कूर तर कोकणांत 
फोजा गेल्या आहेत. तमाम मुळूक टटितात. येसे आहे. रत्नागिरीचा सुभा राजश्री 
सदांशिवभड दात्ये यांते सांगोन पाठविले आहेत. इकट्टनच खालीं गेलें, सुवर्ण दुर्ग 
व तलाघोसाढा वगेरे किले यांनी घेतले, कलावें, वेताची संबली देवपूजेत पाहिजे 
त्यास दोन संबल्या चांगल्या लांब दीड वीत व उंच येक बीत याप्रों पाठऊन द्याव्या. 
आमचे शरीरी समाधान नाहीं त्यास देवीओप्रधी उपाय करीत आद्वो, अद्याप गूण 
पडत नाही, को[क_णांत सिपाई पाठाविळे आहेत. आठाचो रोजा येतील, कळावें 
बहुत काय लिहीर्गे. लोम आसो दीजे, दे आसिवाद, सदरहू ला प्राँ संबल्या तीन 
पाठऊन द्याव्या. है आसिवांद, 


(१९) 


` आपत्ये विष्णूचे सिर सा नमस्कार, विज्ञापना ऐसो जे, तॉर्थस्वरूप रा दादाचे 
शरीरां वायूच्या उपद्रव जाहाला, त्यास देवीओषधी उपाय करांत आहां, परंतु आद्याप 
गूण पडत नाहीं. कलाव, आपण बहुत सावधपणें आसावें, तिकडे दंगा जाहाला आहे, 
यास्तव लिहीळें आहे, कळावे, येकादा शालग्राम चांगलासा मिला [ला] तरी येत्न करून 
किल्यास घेऊन यावें, बहुत काय लिहू. कृपा करावी हे विज्ञापना, 


The Gadre persons mentioned in this letter belong to 
their native place Gadre Lawagan in Konkan near Vaidya 
Lawagan, on the side of Shastri River i,e, Jayagad Khadi, 
Baburao Narayan Gadre writes to Ganesh Krishna Gadre, his 
uncle's son that armies have gone in Konkan and plundering 
the people. Sadashivpant Datye was appointed as Subhedar of 
Ratnagiri district, He captured Suwarnadurga and Tale Gho- 
sale, Baburao was not keeping good health. He asked Ganesh- 
pant to supply him three cane-woven 00205 (संबल्या) in which 
he kept the images of gods to be worshipped daily, 


पत्रांक १८ ] श्रीशंकर हुंडी 
श्रावण झुध १०।१६७६ 
| | जुले २९,१७५४ 
वेदशास्त्रसंपन्न राजमान्य राजश्री वासुदेव दिक्षित पाटणकर स्तामाचे सेवेसी. 
पो विश्वनाथभट वैद्य कृतानेक साष्टांग नमस्कार विनंति उपरी, येर्थाल कुशल 
जाणून स्वकीयें कुशल लेखन केलें पाहिजे. यानंतर तुम्हांवर आम्ही आपले येवजी चिठी 
केली आहे. येथें राखले वेदमूर्ति राजश्री सिवभट खरे मा वेदमूर्ति राजश्री आपाभट 
शारंगपाणी खरे यापासून घेतले रुपये १०००० आक्षेरे दाहा हजार, याचे निमे 
पनाससे, याची दुणी करून नामें वेदमूर्त राजश्री बापूभट खरे शारंगपाणी जोग, 
टावठिकाणा चौकस करून चिठी पावलिया रोजा ४॥४॥ उपर रुपये हालीं सिका 
दीजे. मिती श्रावण सुध १० शके १६७६ भावनाम संवत्छरे,+ बहुत काये लिहिगें हे 
विनंति दस्तक खासा खुद. ' 
यादी चिठ्या वासुदेव दिक्षित यांजवर श्रा सा १० राखले सखाराम 
ना भिडे व भिकाजी ना मराठे देणे. जोग सखाराम ना भिडे, हुंडी पा 
रोजा ८४॥४॥ उपर १३०००, १२०००, १५०००, १००००, 


Ne 


५०००० 


(२०) 


This is a Hundi written by Vishwanathbhat Vaidya 
and sent to Vasudeo Dixit Patankar to pay Rs, 10 thousands 
to Shiwabhat Khare Bapubhat Khare (Sharangpani), It seems 
he was asked by different Hundis to pay in all ५० thousands 
to Sakharam Naik Bhide and Bhikaji Naik Marathe on the 
same day. This is a Hundi ० 108 (जोग) kind, typically 
writhen, 


पत्रांक १९ ] भीमशंकर श्रावण शा ११।१६७६ . 
जुले ३०,१७५४ 
चिरंजीव राजश्री बालाजी ना व कुष्णाजी ना भाव्ये यांसी विस्वनाथ- 
भट वैद्य आसिवांद उपरी, आमचे यैवर्जी राजश्री सिवाजी नारायण भाव्ये यांसि 
रुपये ५०० पांचसे देविले आहेत तरी देणें. पावडीयाचें कबज घेणे, तेगेप्रो सदरहू 


रुपये राजश्री कृष्णाजी ना रास्ते त्यास देणें. मि श्रा छा ११ भावनाम सवछरे 
+ है आशिर्वाद, 


+ पुढील अक्षर विश्वनाथमटांचें आहे. 

Bhave family seems to be related with Vaidyas, Vishwas 
nathbhat addresses Balaji and Krishnaji as Chiranjiv and 
give them Ashirwad,. These Bhave brothers were Inamdars 
of Adur in Kolaba district, 


पत्रांक २० ] , श्री श्रावण वा १) १६७६ 
आगष्ट ४३१७५४ 


प्रियासह चिरंजीव विजयी भव राजश्री विश्वनाथभड बइद्य या प्रति राघो 
माहादेव पटवर्धन आसीवीद उपरी, तुम्ही चिटी केलीत, राजश्री कृष्णाजी गोविंद 
गोरे इंदलकर रुये ४७५ पावणे पाचसे, याचा तपशील, रा आपाजी दादाजी 
दामले र. १५५ व आम्हांकडील ३२०, एकूण पावणे पांचसे देविले, त्यात राजश्री 
बाळाजीपंत गोरे इंदलकर व धनासिंग व सदवोजी वाघमारे यांचे पदरीं 


(२१) 


सदरहूप्रों रुपये घाळून कबज घेतलें असे. सदरहू पावणे पांचशे रुपयेपेकी येणेंप्रों 
दिले, तपसील, - ९ 
१०५ आपाजी दादाजी दामले यांसी चिठी १५५, पैकी त्यागी दिले, | 
५० बापोजो विश्वनाथ कोलटकर यांगीं आपाजी ना दामले यांचे 
चिठीपेक्री दिले रुपये, 
३२० खुद्द आम्ही दिले, 


४७५ 


येणेंप्रमाणें दिले आहेत. सदरहूप्रों जमाखर्च करणे नांवनिसीवार, बहुत 
काय लिहिणे, हे आसीवोद, मिती शके १६७६ श्रावण वद्य १. 

This letter is written by Ragho Mahadeo Patwardhan 
to Vishwanathbhat confirms the letter written by Appaji 
Dadaji Damle, Krishnaji Govind Gore was also called Indalkar 
( इंदलकर ) being, it seems, an inhabitant 0 इंदल, 


पत्रांक २१ ] भावनाम श्रावण वद्य १।१६७६ 
- आगष्ट ४,१७५४ 


श्रीमंत राजश्री विस्वनाथभट स्वामीचे सेवेसी, 


विनंती सेवक आपाजी दादाजी दामले कृतानेक साष्टांग नमस्कार विनंती, 
आपण राजश्री कृष्णाजी गोविंद गोरे यांत चिटी रा १५५ येकसे पंचावन याची 
चिटी केली, त्यास आम्हांजवळ भर(ती) नवती, त्यास आम्हीं मुद(ल) दिले रा १०५ 
येकसे पाच व राजश्री बापाजी ना यांही दिलें ५०, आपणांस कळावे म्हणून लि 
आहे. राजश्री राघोबा नाईक यांही आपणांस तपसीलवार ल्पा आहे. परंतु सुचना 
मात्र ला आहे. पुढें आस्वीन मासीं आम्ही भेटीस येऊं, तेव्हां आपला हिसेब वारू, 
आणि आपलें खत काढून घेऊं, रा बालाजीपंत गोरे व जासूद यांचे गुजारतीनें दिले, 
बहुत काये लिहिणे, कृपालोम आप्तो दीजे, हे विज्ञापना, शके १६७६ भावनाम 
सवछरे, श्रावण वद्य प्रतीपदेस दिले हे विनंती, 


Appaji Dadaji Damle informed Vishwanathbhat that he 
was unable to pay the whole amount of Rs, 155 to Krishnaji 
Govind Gore according to his letter (चि). He himself 


(२२) 


paid only Rs, 105. and Bapaji Naik paid Rs, 50. This 
letter contains the surname of Krishnaji Govind distinctly 


written as Gore (गारे), He was the manager of Bhaskarram 
Kolatkar’s wife, Taibai 


पत्राक २२ ] श्री छ १५ सवाल 
श्रावण वद्य २१६७६ 
आगष्ट ५, १७५४ 


शिक्का ्श्री~ 
अष्टकोनी दुरेघी रघुविर सुतस्ये 
मोतंब षट्कोनी . ये जित शत्रोबोलिय 
दुरेधी सि जानोजी भोसले 
नाम्रो माति मुद्रा 
यशस्करि 


राजश्री विश्वनाथ वैद्य गोसावी यासी. 


दा अखंडित लक्ष्मी आलंकृत राजमान्ये क्रों जानोजी भोसले दण्डवत 
उपरी, येयील कुशल जाणून स्वीये कुशल लेखन करें, विशेष, राजश्री राणोजी 
बावा भोसले यांच्या येवजाविसीं पेशजी तीर्थरूप राजभी बावासाहेवीं तुम्ह 

सांगणें तें सांगितळें आहे. तरी तुम्ही त्यांत येवज प्रस्तुत खर्चोत देणें, येतद्विषयी 
अनमान न करण, आम्दा वराड प्राउत बदावस्त करावयास आला, असो, सांप्रत 
येथील बंदोबस्त य प्राताचा करून तुम्हांकड यवज पाद्दाचता करून, वरकड वतमान 
` येथास्थत अस. रा छ, १५ मादे सवाल, बहुत काय ळी देणें, मोते 
सुद 

Janoji Bhosle writes to Vishwanathbhat to pay to 
Ranojibaba Bhosle the money necessary for his expenses as 
ordered by Raghuii Bhosle, Ranoji was the uncle of Raghuji, 
Janoji was going to Berar to keep the administration in good 
order, On his return he was to repay Vaidya’s money. When 
Janoji was not Sena Saheb Subha, and even for some years 
after the assumption of Subhaship, he used his father’s 
stamp. 


(२३) 


पत्राक २३ ] श्रीशंकर . श्रावण वद्य १०।१६७६ 
आगष्ट १३, १७५४ 


लिहिलें पत्र राजभ्री विस्वेनाथपंत वेदे स्वामी गो यांति, भिकाजी 
बिढल भुत मा रामटेक सां नमस्कार विनंति, आपणांस तुम्ही रा मोहनसिंग” 
बावा ताटकयावरा मुजुमू दऊन पाठावळ, त्यास दान हजार वतन अत, त्वापका 
हजार रुपये १००० „ तुम्हांस देऊन. आने आवांतरतून मिळेल, त्यांजपेकी चवथा 
हिसा आपन घेऊन, हे विनंति, 

ता छ, १० वदी श्रावण, सां १८१० बा. 

Bhikaji Vithal Bhute of Ramtek writes to Vishwanathe 
bhat Vaidya that he is willing to recover the revenue of the 
Talukas of Mohansing, .if he.is appointed Mujumdar and 
paid Rs, 2000 as his remuneration. He is also ready to give 
him Rs, one thousand out of the two and one-fourth of other 
emoluments if acquird, This Bhute is a new man, not yet 
found in other papers, 


पत्रांक २४ ] श्री | श्रावण वद्य १३।१६७६ 
i आगष्ट १६,१७५४ 

राजश्री रधोजीबावा भोसले गोसावी यांसी, 

गद भ्रीतकलगुणालंकरण अखंडितलद्षमी अलंकृत राजमान्ये र्ना 
गुणाजी सिरके रामराम विनंति उपरी, येथील कुशल जाणऊन स्वकीय लेखन 
करावयासी आज्ञा केली पाहिजे, यानंतर आम्हांकडलि वर्तमान तर श्रावण वदे त्रयोदसी- 
पावेतों समस्त सुखरूप असो, विषेसी बहुता दिवसी दया करून पत्र पाठविले तें पावलें. 
तेय लिहिलें होते जें, मेर्टातत येण तर शरीरी समाधान नाद्व, कलल पाहिजे. यानंतर 
तांदूळ 4- चार पायली व कोबडी सुमार ५ पांच पाठविली आहेत, तीं घेतली 
पाहिजे, बहुत काय लिहिणे. कृपा लोभ असो दीजे. + हे विनंति. 

+ पुढील लेखकाचे अक्षर, 

Mr. Shirke has written this letter when Raghuji was 
ill, He sent for Raghuji rice and hens, Raghuji died on 
14-2-1755. 


(२४) 


पत्राक २५ ] श्री ` भाद्रपद १६७५ 
आगष्ट १७५३ 


अपत्ये विश्वनाथाचे साष्टांग नमस्कार विनंती उपरी. मोजे खोडद येथील 
पाटील पलाले होते, त्यास कोळ* देऊन आणिले, त्यांचा करारनामा पाठविला आहे, त्या- 
प्रों कोल लिहोन सिकारून पाठवणे, आणि बालोजी इबल व केसरकर यांचा 
गुदस्ताप्रा रुपये देऊन त्यांचा रोख़ापत्र येकंदर न होय तें करणें, वरकड यांसी कोणा 
येकाचा उपद्रव लागो न देणें. बहुत काये लिहिणे, तुम्ही आपगांकडील सविस्तर लिहिणे, 
आम्ही येशून पुढें गेलो, तुम्हांस कळावे. हे विनेति, सुभानजीत रोजमारा येक 
महिना देगें, 


१ अभयपत्र, वचन, कबुलायत, 


Vishwanathbhat writes to Balambhat what is to be done 
with the cultivation of Rhodad village, He asked him to get 
a Kabulayat from the village according to the draft sent to 
him. He was at Khodad and left it for further tour, The 
whole letter is written by the writer himself during the 
life-time of Balambhat whowas no more after 1753. 


पत्रांक २६] | _ श्लीकशंकर माद्रपद शब ७१६७६ 
य आगष्ट २४,१७५४ 


वेदशाख्रसपन्न राजश्री वासुदेव दिक्षित व बाळङष्ण दिक्षित पाटणकर 
स्वामीचे सेवसी, | 
पौ विश्वनाथमट वैद्य कृतानेक नमत्कार विनंति उपरी. येथील कुशल जाणून 
श्वकीयें कुशल लेखन केळे पाहिजे, यानंतर तुम्हांवर पूर्वी हुंडी केली मिती श्रावण शुध 
१० दशमीची केली आहे. येथें राखिले, वो सिबभट खरे पासून घेतले शा १००००, 
अक्षरे दाहा हजार, याची निमे पांच हजार, याची दुणी करून चिटी पावलिया रोजा 
४॥-४॥ उपर नामें बापूभट खरे शारंगपाणी जोग, ठावठिकाणा चौकस करून 
घणीयाचें कबज घेऊन रुये इलीसिकयाचें घेणे, सदरहू हुंडी आलादिदा आहे, ते पावली- 
नसी उत्तर हेपट* घेऊन सदरद्‌ दाहा इजार र्ये देगें, लि मिती माद्रपद सुध ७ 
शके १६७६ भावनाम सवत्छरे+ बहुत काये लिहिणे. लोम असो दिल्हा पाहिजे, 
हे विनतीपर, 


(२५) 


लितित बालकृष्ण दिक्षित पाटणकर नमस्कार उपरी. हैं पत्र मार्गसीरश वदी 
५ पचमीस पावले, र्ये तुमचे ओरंगाबादेस पाठविले, तुम्दांसही लिहिलें आहे. या 
येढचे सा दिले नाही, कललें पाहिजे, " 

लिखित सिवभट खरे सदरहू पेठचे रुपये व हुंडणावळ ब्याजसुद्धां हिशेबाप्रा 
चौ रोज्या दिल्हे. मिती भाद्रपद सुध ८ शके १६७७ युवानाम सवंछरे, 

+ पुढील अक्षर विश्वनाथभरांचें, १ झटपट, 

१ राखले- हुंडी घेगाराची स्थिति किंवा योग्यता, अधिकार, 

२ धर्णीजोग - हुंडी विकत घेणाऱ्यास, ज्याच्या नांवची ती असेल त्यास, 
जिचे पैसे द्यावयाचे असतात त्यास यात ऑर्डर (0:3८: ) चेक म्हणतात. याच्या 
उलट शहाजोग - ज्याच्या हाती ती असेल त्यास बेअरर ( ३९०६९४ ) जोग - योग्य, 

३ उपरनामें - दुसऱ्या नांवानें, 

This letter is about 9 hundi sent by Vishwanathbhat 
to Dixit Patankar brothers for paying Rs. 10,000 to Shiwa- 
bhat Khare, The language of Jog sort of hundi is worth 
studying. This letter contains the hand-writing of Balkrishna 
Dixit and Shiwabhat Khare, ‘The, ४४० राखले, जोग, घणी and 
उपरनामें, have a peculiar meaning, 


पत्रक २७ ] श्री भाद्रपद १६७६ 
आगस्ट १७५४ 

तीर्थस्वरूप राजश्री विश्वनाथमड वईद्य मामा वडिलाचे सेवेसी. 
आपत्ये समान बाळाजी जिवाजी भाव्ये व कृष्णाजी जिवा ( जी ) भाव्ये 
कृतानेक साष्टांग नमस्कार विनती, येथील स्वकीये कुशल ल्याहावयासी आज्ञा केली 
पा विशेष, वडिली हुंडी वोमूर्ती रा सिवभट खरे यांजकडील रुपये ४००० च्यार 
हजार देविले, त्यास पूर्णिमेस आम्ही देतों, परंतु ते येकादशीस मागतात, त्यास आम्ही 
त्याजकडून न आले तरी रुये देऊन याजखेरीज आम्हांकडील रुये ५०० पाचसे देविले, परंतु 
दिसेब तूते जाला. त्याजमुळें शा भ्यावयाची अनकूल पडत नाहीं व रा केसोपंत 
बईद्य यांजकडून देविले, ते म्हणतात कीं, दसरा जाल्याखेरीज खा देत नाही. यैसे शाप 
सांगितलें, लक्ष्मण सिपी पाठविला आहे तरी पत्राचें उत्तर सत्वर पाठवावे. भटजी- 
कडील सो आल्याखेरीज पैसा देत नाहीं. विस्तार ल्याहावे तरी वडील आहेत. 
हुत काये छि हे विनती. केसोपंताकडील रुपये अडीच इजार, व आम्ही लावूं, रास्ते 
यांती न देणें म्हणून पत्र पाठवारें, खरे यांजकडील रुये च्यार हजार आले म्हणजे सदरहू 

र्ये देऊन, हे विनती. 
२२] 


(२६) 


रास्ते यांसी पत्र पाठवावे की, केसोपंत व कृष्णाजी जिवाजी यांजकडे 
रुये न मागणे. पत्राचे उत्तर पाठविले पा. माग लक्षितो 

Vishwanathbhat writes to Bhavye brothers by sending a 
hundi ( cheque ) to pay Rs. 4000 to Shivbhat Khare, They, 
in return, inform their difficulties of payment and the 
way they intend to follow. 


पत्रांक २८] श्री आश्विन शके १६७६ 
| हि सप्टंबर सन १७५४ 
यादी ताकिदी सरकारच्या घेतल्या, 


I »*७ ० N,N) 


पा भागपूर यादो रघुनाथ १ पा चिमूर 

पा मारूड का दार नारो रघुनाथ दि बिंबकजी राजे भोसले 

किले पवनी हुसेनखान १ पा कुही 

पा हिंगणे दादो बाबाजी कादार दि बि्रकजी राजे 

कुसाजी केशव पा सावनेर १ कयीत हढदगाव बाळाजी 

पा बोरी बाबूराव मुरार का- विश्वनाथ 

दार न र १ पा मिसी 
१ सिङ छ [दा गुणाजी पारा दि चिबकजी राजे 


कर्यात कारगाँव उ _ 
पा नंद्रधन गणेश दत्ताजी 

पा कळंबेश्वर रघूजी येशर्वत 
पा पाटणसांगबी अंताजो 
नारायेण 


१ तालका रघोजी करांडे दि पागा 

१ खंडोजी भोसले मोकासदार 
पांदुणे 

१ पा केळवद्‌ वेकाजी केशव 


NN ww ०७ 


१ प्रा भौवगड ¬ १ पा अमरावती पुजाजी शंकर 
^ ०३० 
१ व १ पा आबागड नारो रघुनाथ 
th EM १ पा ढाणेगांब मानाजी जाचक 
१ पा डॉगरमोदे दा रा सटवाजी १ पा वैरागड ता मोतीराम 
प“. १ पा ब्रह्मपुरी दामाजीराम 
श्पाधापळ १ पा पारडसिगे 
१ पा काटवळ हरबाजी नारायेण १ पा गिरड पातीखान कारमारी 
१ पा रामपाईली फत्तेखान रद्राजी पंत कादार सनद या 
मोझासदार , नरसो भिकाजी 


१ पा पांदुर्ण मोजे तारणे पा अब्रावती मोऊदम 


~ 


(२७) 


१ पा भुगाव हंसपुरी गोसादी १ ता सिवणी सिपोरे मजीदखान 
१ पाहासूल यशवंतराव मोहिते श्पा पेडवणी 
१ ता। मोकदम मोजे कलापरी १ पा मालेगांव दोनशाचे 

क आन्न लका न न 
॥ ER RST ना लिला १ पा नागर्भाड जीवनसा कादार 
१ पा म्हेसरे रामाजी मल्हार आवका सविवि 
१ पारसिवनी पा भिवगड १ क ts 
१ पा पेठखापे आत्ूजीपंत र नी सो गोतात 
१ ता आनंद्राव वाघ दिए पागा टवाजा [सर अ 
६ ता रघोजी करांडे दि पागा “घापछे व डांगरमावदे 
१ 


ता मानसिंग वांजाळ दि पागा १ ता आटोली कर्यात विरली 

It is to be seen from this list that Bhosle had to pay 
the remuneration of ambassadorship of so_ many villages to 
Vaidya and Vaidya came in contact with so many Paraganas 
and their officers, in Berar, 


छ, ९ जिल्हेज 
पत्रांक २९ ] श्री आश्विन झुध ११शके १६७६ 
सपटंबर २७ इ. स. १७५४ 
राजश्री कृष्णाजी नारायेण सुभेदार संस्थान चंद्रपूर गोसावी यांसि, 
दा अखंडितलक्ष्मी आलंकृत राजमान्य औं रघोजी भोसले सेनासाहेब सुभा 
दंडवत सा खमस खमसेन मया अलफ राजश्री विसाजी रघुनाथ वकील यांची बाकी 
संस्थान मजकूरचे वकिलीपेकीं राहिली म्हणून विदित जाहाले. तरी १देखतपत्र 
वकिलीची बारी झाडियानसी देऊ(न) पावलियाचे कबज घेणें, जाणिजे, छ, 
मादे जिल्हेज, 


१ पत्र पावतांक्षणी ० 

Raghuji Bhosle, Senasaheb Subha, on knowing that the 
money Was not paid to Vishwanathbhat for his ambassador- 
ship, ordered Krishnaji Narayan, Subhedar of Chandrapur 


State, to pay the same to him in full, without leaving any 
balance, 


There are also similar orders, issued to the following 
persons by Raghuji to pay the remuneration of ambassadors 
ship of Vishwanathbhat Vaidya, 


(२८) 


का. पा वणसिरपूर चिमणासाव आश्वीन शुद्ध ११॥१६७६. 
मानसिंग बंजाळ दि पाया आश्वीन वद्य ६।१६७६, 
ता मोकदम मोजे इसापूर पा हवेली चांदे आश्वीन वद्य ७१६७६. 


शामराव फुलाजी सुभेदार ता किलेमोवरगड वगेरे आश्वीन वरघाट वद्य 
६।१६७६ बरघाट. 


It seems there was a Kamavisdar by 71976 चिमणासाव 
and also it Was a name of a village 


पत्रांक ३० ] श्री छ, १७ जिल्हेज 
आश्विन वद्य ४।१६७६ 
आक्टोबर ५,१७५ ४ 


( पर्शियन भाषेतील पत्रांकाखालील मजकूर ही लेखकाची सही असावी) 
राजश्री विसाजी रघुनाथ साहेबांचे सेवेसी. 


अजी शइदी जमान सलाम दिगर सेख हुसन यांत श्रीमंत राजश्री 
बाबासाहेब यांकइन मारनिलेस नवकर्रचे* वस्रे ध्यावावी, साहेबांस रो ७५ 
पाउणसे देऊं, हे चिटी लेहून दिल्ही. सही तेरीव १७ माहे जिल्हेज सा खमस 
खमसेन मया व अलफ, 

१ नाकर, चाकर, ५ 

Sayyad Husen was to be employed as servant by 
Raghujibawa Bhosle. For this, Vishwanathbhat was pro- 
mised Rs, 75 by Sayyad Jaman, who, it seems, has made 
his signature on the [eft corner of the letter in Persian 
language. | 


(२९) 


पत्रांक ३१ ] श्री छ, २५ जिल्हेज 
आश्विन वद्य १२।१६७६ 
आकटो, १३, १७५४ 


॥ श्री॥ 
Pa विरचर 
साबाजीचा शिक्का व सोतेब स्तर 
अष्टकोनी दुरेघी गी तत्परसा 
बाजी भोसले 
निरंतर 


राजश्री गणेश दत्ताजी कादार पा नंद्रधन गोसावी यांसि, 


दा अखेडितलक्ष्मी अलंकृत राजमान्य श्रों साबाजी भोसले खा 
खमस खमतेन मया व आलफ, राजश्री विसाजी रघुनाथ वकील यांस १रयेत- 
निए दरसदे रुपया येक सुदामतपासून असे, तरी मारानिलेकडे सुदामतप्रमाणें 


देणें, जाणिजे, श्री 
मोर्तब 
छ, ३५ आहे जिल्हेज + बहुत काये लिहीणे, सुद 


+ पुढील निराळ्या वळणाचा मजकूर लेखकाच्या हातचा, 
१ रयतसंबंधीं, 


Sabaji Bhosle writes to Ganesh Dattaji Kamavisdar 
Paragane Nandardhan to pay Visaji Raghunath Vaidya one 
per cent of the revenue for his Potadari as usual. Similar 
letters were sent by him to the following persons, 


द १ का पा डोगरेमोदे दि रा सडवोजी भोसले आश्वीन वद्य १२।१६७६ 
र्‌ ॥ 0 


२ का पा आबागड नारो रघुनाथ आश्वीन वद्य १३ रोजी. 

३ का पा मालेगाव दोनशाचे, दत्ताजी सिदे आश्वीन वद्य १४ रोजी. 

४ मोकातदार प्रा रामपायेली दामो फत्तेखान आश्वीन वद्य १४ रोजी, 

५ का पा पाठण सांगदी अंताजी नारायेण मार्गी शुध ९।१६७६ 
राजा, 


(३०) 


All letters 1476 2 50309 404 Mortab of 5209, These 
letters are not printed, being of the same contents, & 115६ 
of orders issued by Raghuji to persons in ‘charge of the 
Paraganas is printed on a separate paper dated November 
10, 1754. 


पत्रांक ३२ ] श्रील्इममीकांत छ, २९ जिल्हेज 
कार्तिक शुध २।१६७६ 
आक्टोबर १७,१७५४ 


वेदशास्त्रसंपन्न राजश्री बाळकुष्णबाबा दिक्षीत स्वार्माचे सेवेसी. 


सेवक रघोजी भोसले सेनासाहेबसुभा दंडवत विनंती उपरी, येथील कुशल 
जाणोन स्वकीये कुशल लेखन केले पाहिजे, विशेष, बंगाल्याचे येवजी वेदमूर्ती राजश्री 
सिवभट साठे यांजकडे राजश्री विसाजी रघुनाथ वैद्य यांसी रदकजें णा ८७१६० 
सत्यासी इजार येकसे साठ रुपये देविले आहेत, त्यांस सदरहू येवज सिवभट साठे 
यांणी आपणांकडे जमा केला आहे. येसीयास वैद्यांना येवजावित्ती मागणी ++ 
आपणांकडे केली आहे, तरी मारनिले ज्यास रुपये देवितील त्यास दिले पाहिजे + + 
मादे जिल्हेज, सेवेसी ( श्रुत ) होय हे विज्ञापना, 


Shiwabhat Sathe brought from Bengal Rs, 87160 and 
kept the sum with Balkrishna Dixit Patankar of Paithan in 
order to pay the same to Visaji Raghunath Vaidya in pay- 
ment of his debt, Raghuji, therefore, asked Balkrishnababa 
Dixit to pay the amount to Mr, Vaidya or his agent, At the 
end, it seems, there are four lines of figures, representing 
secret language, 


क 


पत्रांक २३ ] श्री छ, १ मोहरम 
कार्तिक शुध ३।१६७६ शुक्रवार 
आक्टोबर १८,१७९४ 

राजात्रेयाविराजित राजमान्य राजश्री विश्वनाथभद वैद्य याप्रती, 


श्रीवाराणेशीहून बालकृष्ण दिक्षित पाटणकर नमस्कार विनंति उपरी, येथील 
क्षेम ता कार्तिक शुद्ध ३ गवार जागऊन स्वकीर्वे कुशल लिद्दीत गेळे पाहिजे, यानंतर 


(३१) 


दुमर्च रा गदाधरभट कुसरे पत्र घेऊन आले. रा सिवभट साढे यांसी लिहिलें 
कीं, रा विश्वनाथभट यांची वरात राजश्री रघोजी भोसले यांणी तुम्हांवर दिली 
आहे. गदाधरभट मकसुदावाजेस गेले. तेथून हुंडी सावकारांवर आगिली, परंतु 
हुंडी गदाधरभरटी आणिली नाही. परभारी सिवभट यांगीं पाठविली कीं, रा 
विश्वनाथभट वैद्य यांजपासुन वरात रा रघोजी भोसले यांचे मोहोरेनसी घेणे, रा 
पावलियाची कबज घेणें. आणि मा बालकृष्ण दिक्षितांचे मा दरमासी येकाचे देगें, 
त्यासी तुमची वरात आम्हांपार्सी आली नाहीं. व कबजद्दी दुमचे हातांचे आम्हांपासी 
नाहीं. मागून सिवभट यांणी लिहीले की, रा आवरंगाबादेस कबज वरात नसिळी 
तरी रा वासुदेव दीक्षिता जवली पाठवणे, त्यांती गदाधरभ टीं कागद सिवभटाचा 
पाहिला, केवल रा कबजे वराते खरीज हातास न येत, हैं आपण जाणतच आहेत. रा 
गदाधरभट कुसरे यांसी खचास नवते, मग आम्ही रा ३५० दसमासी देविले, ते 
नागपुरास गेले, त्यासी. बहुत दिवस जाले, त्यासी कासींत साता साहुकारांची 
दिवाळी निघार्ली, बाकी दोनच्यार राहिले, हे उगमगिता मग साहुकारांचे गीं पडोन 
आपली चिठी लिहून दिली. भाव येर्थे दसमासीये आवरंगाबादेस आटेचे, येसा माव 
करून खा ७३९०० पेकी वजा गदाधरभट कुसरे रा ३५० बाकी रो ७३५५०, 
तीर्थस्वरूप रा वासुदेव दिक्षितांकडे हुंडी करून मागेच पाठविली, आरेचे वरात 
व कबज व आमचें पत्र गदाधरभट कुसरे यांजबरोबरी तुमचे नांवाचें ते, येतं 
देऊन सा रा बासुदेव दिक्षिताजवली अमानत आहेत ते घेगें.. त्यांगी आस्विन 
झा १० तुमचे पत्रांत हेंच लिहीले होतें की, भाव बरोबरीचा असिला तरी अवरंगा- 
बादेस रो उतरून टाकणें, आम्ही आधींच रो पाठविले, वरात कबज पाठविली 
आसती तरी दरसदे बटा खा ५४८ देऊन हालीं करून ठेविले आते. येथें घडीघडीचा 
भाव आघिक्उणा होतो. तोटा कोणे द्यावा! कांही लिदितां बनत नाही. साहुकारी 
कासीत कठीण आहे, नबाबाचा लेक तोहि कासीऊडे येतो. दुसट आहे. कलले पाहिजे, 
बहुत काये लिहवीणें+ लोम आसो दीजे. तीर्थस्वरूप दादास लीदिळे तें त्याकडे पाठऊन 
रुपये घेणें, हे नमस्कार+ छ, २५ मोहरम, 


+ मधील अक्षर लेखकाचं स्वतःचे. 


This letter is written by Balkrishnabhat Dixit Patankar 
to Vishwanathbhat regarding the payment of money to be 
paid to him by Shiwabhat Sathe, Raghuji was to pay his debt 
anj he meant that it should be paid out of’ the money 
brought by Mr. Sathe from Bengal as Chauthai, 


(३२) 


पत्रांक ३४ ] श्री छ, ४ मोइरम 
कार्तिक शुद्ध ६१६७ 
आक्टोबर २१,१७५४ 
संवत १८११ 

राजश्री जियक कृष्ण व नरसो गणेश का दार पा जामगड गोसावी यांसि, 
दा अखंडितलक्ष्मी अलंकृत राजमान्य श्रा आनंदराव वाघ दिमत 

~ पद ७. छ क्‌ 

पाया रों सेनासाहेबसुभा दंडवत सा खमस मसेन भया भालफ, पा 


मजकूरची वकिली सन १८११ वा बाबत तफरीक करून थेवज राजश्री विश्वनाथ- 
बावा वैद्य यांजकडे देविळी असे, तरी पत्रदर्शनी दस्तक करून सदरहू येवज 
वैद्य बाबांकडे प्रविष्ट करणे, उजूर न करणी, जाणिजे रवाना छ, ४ माहे मोहरम, बहुत 
काय लिहिणे, दोनी सावंगी देखील पा मजकुराबराचर दस्तके करून दोनी सावंगी व 
पा मजकूर मिलोन माणूस दिया मशारनिळे यास पाठविलें आहे, याचे पदरीं शो ११५ 
येकसे पंधरा देश, माणसास बहुत रोज न ठेवणें, छ मजकूर, 


Raghujvs agent, Anandrao Wagh, Dimat Paga, writes to 
Tryambak Krishna and Narayan Ganesh Kamavisdar to sent 
Rs, 115 of the revenue of Paragana Jamagad and two Savan- 
gis to Vishwanathbhat Vaidya as the remuneration of his 
ambassadorship for Samwat 1811. 


पत्रांक २५] श्रीदेरंब प्रसन्न बुधवार कार्तिक शुध ८।१६७३ 
आक्टोबर १६,१७५१ 


स्नेहामिढासी बाळंभट व विश्वनायभट देय दारणार्थ विनंति, ता कार्तिक 
दुघ अष्टमी सोम्यवासरपर्यंत स्वार्माचे कृपेकरून वर्तमान यथास्थित असे विशेष, त्या 
. संस्थानचा विचाराच्यार सविस्तर राजश्री मोरो महादेव आम्हांजवळ सांगतच होते; 
परंतु तेथीळ कागदपत्र तिकडील श्रीमत्‌ राजश्री स्वामीस आला नाहीं, त्यास इलीं 
राजश्री *शडाक्षरी यांगी रा गोपाल विश्वनाथ याजबराबरी रा मोरो महादेव 
' यांत स्नेईॅंररून कित्येक अर्थ सांगोन त्यांगी आम्हांस येऊन सांगितला की, बिद्नूर 
म्हणजे धर्नसंस्थान श्रीनत्‌ राजश्री स्वामीस विदित करून जसे श्रीरंगपट्टणचं 
चालते, तसेच बिदनूर चितांत आणून तेथीळ चालवावे, म्हणजे मोठे श्रेयस्कर आहे, 
म्हणोन त्यांवरून आम्ही राजश्री स्वामीचे सेवेसी येकांती विदित करून, तें संस्थान 
आपर्ढै करावे, खंडणी येथून करून द्यावी, फौजांचा प्रतिवर्षी उपद्रव होतो. तो 


(३३) 


चुकवावा, म्हणोन वचन घेतले आहे. तरी ई पत्र पावतांचे बोलीचाळीस. वकील 
पाठऊन ध्यावा, सविस्तर गा मोरो महादेवे यांत सांगितलें आहे. तेही लिहितील, 
व रा गोपाल विश्वनाथ व वेदमूर्ती विश्वनाथभट पाठविले आहेत, हे मुखता 
विदित करितील. आम्ही या संस्थानी आहो. त्या संस्थानच्या साहित्यास चुकणार 
नाहीं, विदित जाद्दाठे पाहिजे. हे विनंति, 


The writer is not known, but he requests Vaidya brothers 
to treat the Deosthan ‘of Bidnur as holy as Shrirangpattan, 
This fact has been brought to the notice of Swami (Peshwa 
or Bhosles?) probably, and to make provision for its upkeep. 
Moro Mahadeo, Gopal Vishwanath and Vishwanathbhat 
were sent to get this done through Vaidya brothers. 


पत्रांक ३६ ] श्री -__ कार्तिक शुध १०) १६७६ 

` आक्टोबर २५,१७५४ 

राजश्री गोविद निमदेव यासी महंत हंसपुरी गोसावी आसीवैचन, उपरी 

रा जिवराव मोहिते बा मोकदमपरी रुपये ४०० आक्षरी च्यारसे; आमचे ऐवज- 

पेकी पावले, सदरहू यैवज कार्तीक वद्य १२ पावला, मिती कार्तिक झा १० शाके 
१६७६ भावनाम सवछरे सहदी 


This is a receipt passed by Hanspuri Gosavi ६० Govind 
Nimbadeo, to the effect that he received Rs 400 as the 


Mokdampatti, out of the debt due by the addressee, : 


पत्रांक ३७ ] श्री | २४ मोहरम 
कार्तिक वध ११।१६७६ 

नोवेंबर १०,१७५४ . 
यादी बकिलीच्या सनदा दिल्ह्या गा मयाराम व संभू छ, २४ मोहरम 
रदा हुदगी १ 


२३] 


(३४) 


२ पा कुही सनद १ कमाविसदार देवजी बाळ गा देविले 
१ कमाविसदार महिपतराव पा नेरी सनद १ 
३ मोकासदार रा सटवाजी सिंदे डॉगरमावदे व धांदले सनद १ -- 
सनद्‌ फिरली 
२ पा नागभीड जीवनसा कड्टू कादार सनद १ 
१ ता मोऊदम आबोली कादार विरली सनद १ 
२ कयात कारगाव रामाजी सदाशिव सनद १ | 
१ पा भिसी विष्णाजीपंत कादार दिए त्रिंबकजी राजे सनद १-- 
सनद फिरली 
२. पा हळदोगांब सनद १ कादार बाळाजी नारायेण 
` २ चिमूर सनद्‌ १ कादार अंताजी हरी 
१ कलाकदरी बोरगांब सनद १-- सनद फिरली 
१७ १० 
० जिवराव बावसो ताटकयाची सनद दिली. विठ्ठलपंताकडे या मुराद- 
खान छ. २७ मोहरम १ 
३ छ. २८ मोहरम देणें मुरादान प्यादा मसाला 


१ पा पारसिवनी गोविंदराव सिर्के मोकासी १ 
२ पा बोरी कादार बावुराव मुरार १ 
३ २ 


२ छ. २९ मोहरम पा भिवपूर रा करांडे याचा जासूद सरकारची सनद 
देऊन पाठविला, आलोमहमद १ कमाविसदार संताजी चव्हाण 

१ छ २० रोज मोदरम फकीर महमद देणें पा चिमूर येये हुदार केसो- 
राय यांजकडे 

° पा मारूड 


१ दस्तऐवजाची नोद, नक्तीचा किवा रोखीचा जमाखचें, 


This list contains the names of villages and their 
Vahiwatdars whom Raghuji had ordered to pay one percent 
of the revenue to Vishwanathbhat as remunetation for 
ambassadorship, in accordance with the terms of the Sanads 
granted, र 


(३५) 


पत्रांक २८] . श्रीकशंकर ` मार्गशीष शुद्य ९१६७६ 
| । नोर्वेबर २३,१७५४ 

राजश्रियाविरजित राजमान्य राजश्री रामचंद्रपत स्वामी गोसावी यांसी, 

सेवक विश्वनाथभट वैद्य नमस्कार विनंति उपरी, येथील कुशल जाणून 
स्वकीये लेखन करीत जागें, विशेष तुम्हांकडे दोनचार पत्रे पाठाविलीं, परंतु येकही पत्राचे 
उत्तर न आलें. त्यात चिरंजीवाख लिहिलें आहे. त्याप्रों लोकांकडील यैवज घेणं व 
घरीं गळेदागे यांची व वैरणीची बेगमी करून ठेवणे, जें कामकाज करणें तें बहुत 
सावधपणें करणें, रा हरीपंत चापेकर यांसी चिरंजीवांकइन र्या दीडशे देविले 
आहेत, तर त्यास सांगोन सदर खा देवत्रणें, बहुत काय लिहिणे, सदरहू हुंडीचें रुपयास 
दरदे शा २ दोन वजा करून बाकी येवज देणें, धामधुमीचा प्रसंग असिला तर घरीं 
बहुत सावधपणे राहणें + बहुत सावधपर्गे राहणे हवे विनंति. 

चिरंजीव राजश्री लक्ष्मणपंतास आलिर्वाद उपरी, चिरंजीवास लिहिलें आहे 
त्याप्रमाणें कामकाज करणें. घरीं खचवेच जो करणें तो बहुत सावधपणे करणें, तुम्ही 
पुणंयासि जाऊन पेसजी सांगितलें आहे त्याप्रों कामकाज करणें, हिसेब झापासून 
तयार करणें, बहुत काय लिहिणे, घरीं बहुत सावधपणे राहणें, धामधूम जाइली तर 
बहुत सावधपणे राहणे, आणि सविस्तर वर्तमान साताराचे व पंत प्रधान यांज- 
कडील व कोकणचे व रास्ते यांजकडील वतमान लिहिणे. बावधन व सोनगाव व 
खोडद येथील सेताचा वसूल घेणे, रा भगवंतराऊ पिसाळ याजकडील पेका घेणें, 
+बहुत सावधपणे राहार्णे हे आसीवांद, 


+ पुढील मजकूर लेखकाच्या हातचा आहे. 

Vishwanathbhat writes from Berar to Ramchandrapant 
Karkare and Laxmanpant Joshi how to manage the houses 
hold affairs in his absence, He also wanted information of 
Satara politics and expected some disturbance owing to 
the new administration of Ramraje 


पत्रांक ३९ ] श्री भावनाम रविवार 

मार्गसीर वद्य २१) १६७६ 

डिसे, १।१७५४ 

यादी-सरकारची वरात सिवभद साढे यावर बंगाल्याचे येवर्जी दिली ती 

त्याचे श्वाधीन केली, मिती मार्गसीर वद्य २ रविवार छ, १५ मादे सफर मा 
नागपूर सुमा खमस खमसेन मया आलफ, रा १३०८३० 


(३६) 


- This document gives the date when Shivbhat Sathe 
was asked to pay Rs, 130830, recovered by him from 
Bengal for Bhosle, ( Vide letter dated 17-10-1754.) 


ज 


पत्रांक ४० ] श्री मार्गसीषे वद्य ७। शके १६७६ 
डिसेंबर ६, १७५४ 


राजत्रियाविराजित राजश्री बाळाजीपंत दि या कृष्णाजीपंत सुभेदार 
स्वामी गोसावी यांसि, 


` सेवक विश्वनाथभट वैद्य सां नमस्कार विनंती उपरी, येथील कुशल जाणून 
स्वकीर्ये कुशल लेखन करीत जाणे विशेष, तुम्हांकडून आम्हांस गोडाजी यादव यांणी 
रुपये १७०० सतरासे देविले आहेत, त्यास राजश्री कृष्णाजीपंत व गोडाजी यांच्या 
चिठ्या पाठविल्या आहत, ह्या घेऊन सदरहू रुपये गाँद्सेट होनराव यांस देगें, 
पावलियाचें कबज घेणें, मिती मार्गसीर वद्य ७ शके १६७६ भाव संवत्सरे बहुत 
काये लिहिणे, 


_ Vishwanathbhat writes to Balajipant, the agent of 
Krishnajipant Subhedar, that he should cash the hundis 
( Chitis) and pay the money to Gondshet Honrao, 


पत्रांक ४१ ] श्रशिंकक . छ, २२ सफर 
मार्गसीषे वद्य ८1१६७६ 
डिसेबर ७ १७५४ 

` राजश्री विश्वनाथवावा गोसावी यांसि i 
-दा अखंडितलक्षुमी अलंकृत राजमान्य खा मुधोजी भोसले दंडवत, 
विनेति उपरी, येथील कुशल जाणोन स्वकीर्ये कुशळ लेखन करीत गेलें पाहिजे विशेष, पूर्वी 
आपणांकडे वेदमूर्ती राजश्री येशाभड पाठविले होते, त्यांस आपण मोजे चोरे येथील 
राखा पाठविला. येसीयास, त्या येवजावर आमची आपण समाजावीश केली. त्यास 
तो येवज आमच्या प्रस्तुत निकडीस कार्यास येत नाहीं, तो येवज प्रस्तुत , वसूल द्दोत 


| (२७) 


नाही, अम्ही तो निकडीसाठी गोसावी यांति येवज मागितला होता, तर आपण यैसे 
'न करावें, अम्हांस गरज फार आहे, यास्तव हाली गोविंद्जी भोसले पाठविले आहेत, 
तर आम्ही खत आपणांत दिल्हे आहे, त्याप्रमाणे येवज तूर्त अम्हांत मारनुलेबरोबर 
पाठावैला पाहिजे. अम्हांस सर्वस्व भरवसा आपला आहे, तरी. रिकामे न पाठवावे, 
अगत्यरूप कार्ये करून पाठविलें पाहिजे, अनमान सहसा न करावा. रा छ, २२ 
माहे सफर+ लिहिल्याप्रमागे कार्ये करून अगत्यरूप दिल्हे पाहिजे. बहुत काये लिदिगे 
हे विनाते 


+ पुढील अक्षर लेखकाचें, 

Mudhoji Bhosle, being in need of money, was given a: 
note by Vishwanathbhat to recover the money at Chore. with 
his man Vedamurti Yeshambhat ( propably) Joshi Upadhye, 
The recovery of the money was not possible at that tinie, 
when he was in need, Mudhoji, therefore, requested him to 
give money. from any other source, with Mr. Govindji 
Bhosle without fail, The stamp and Mortab on the letter are 
not clear, 

Mudhoji asked for money in March 1755 9150. The. 
letters are not printed being similar in language and subject. 


पत्रांक ४२ ] श्री पोष ह्या ४) १६७६ 
डिसेबर १७, १७५४ 
राजश्री रामचंद्रपंत. विनंति उपरी, श्रीमत्‌ राजश्री रघोजी भोसले सेनासाहेय- 
सुभा यांनी आम्हांपासून कमे घेतले शो २५००० पचवीत हजार, त्यास सदरहू येवज 
मावळे छोकांचे बेगमीबदळ राजश्री अंताजी विष्णु यांजकडे भ्रीमंतांनीं दोवेळे 
आहेत. तरी जे लोक खरे होऊन अंताजीपंतांची चिठी येईल त्याप्रमाणें शा देगें, 
आणि पावलियार्चे कबज घेणें, सदरहू येवज द्याल त्यास हुंडनावळ दरसदे रा वजा 
करून येवज देणें, चिठी पावलिया रोजा ८॥ ८॥ उपरी देणें, मिती शुध चतुर्थी शके 
१६७६ भावनाम संवछरे 
. Ramchandrapant Karkare wasiasked by Vishwanath- 
bhat to pay Rs, 25000 to Antaji Vishnu, an officer, doing 


recruting work for Raghuji Bhosle, in order to make provision 
of things for Mavale people. 


(३८) 


पत्रांक ४२] ` श्रीरघुीरप्रसन्न छ, ६ रावल 
पौष शुद्ध ७१६७६ 
| डिसेबर २१,१७५४ 

वेदसूहार्ति राजश्री विश्वनाथभट बैद गोसावी यांति, 
दा अखंडितलक्ष्मी. अलंकृत राजमान्ये रौं मुधोजी भोसळे दंडवत 
विनंति उपरी, येर्थाल कुशल जाणून स्वकीय कुशल लेखन केलें पाहिजे विशेष, 
माहादाजी केशव खरे यांजकडे रुपये १५० दौडसे देविले होते, त्यास मानिले 
येथें टस्करामध्यें आले नाही, आम्हांस त्याजकडून खा न पावले, याजकरितां जासूद पाठ- 
विला आहे. तरी यांजपासी सदरहू दीडसे रुपये दिले पाहिजे, अनमान न कीजे. जरूर 
दिले पाहिजे. तीर्थरूप राजश्री बावासाहेबांच्या सरीरी आरोग्यता जाहाली कीं 
काये तें लिद्विळें पाहिजे, रा छ ५ माहे रबिलोवल4- लिहिल्याप्रमाणे रुपये जासुदाचे 
पदरी घालणें, अनमान न करणें, तुम्हांस माइया गल्याची आण असे. बहुत काये 

लिहिणं लोभ असो देरे, हे विनंति, 


+ यापुढील मजकूर निराळ्या वळणाचा लेखकाच्या हातचा. 


Mudhoji Bhosle asks Vishwanathbhat to pay him Rs. 
150 withamessenger which he expected to get from Mudhoji 
Keshav, He enquired about the health of Raghuji, his father, 


पत्रांक ४४ ] श्री- शंकर पोष शुद्ध १५॥ १६७६ 
डिसेंबर २९,१७५४ 
पुरवणी चिरंजीव भिर्कभट व रामचंद्र व बावुराव वैद्य यांती आत्तिवांद 
उपरी, बंगालेयाचे वरातपैकीं ऐवज आला त्यांपैकी अवरंगाबादेहोन हुंडी राजश्री 
भिकाजी नाईक मराठे व बाबूजी नाईक भिडे यांचे दुकानची चालती 
साताराची हुंडी बा कालोजी जासूद खा ४०००० चालीस हजारांची पाठविली 
आहे, हे घेऊन येवज साताराद्दोन आणून घरी ठेवणें. पेशजी राजश्री अंताजी विष्णु 
याजचो मावले लोकांची हुंडी केली आहे, त्यात मागाहून तुम्हांस लिहोन पाठऊं, त्याप्रों 
त्यांस यैदज देवऊं, त्यास देणें. तूप जोड्या १० दाहा व कापड पाठऊन देतों, मुगटे 
सल्याचे व पुरुशाचे व पाकाणे पाठऊन देतो, पोचतील, घरी बहुत सावधपर्मे राहाणे 
बिती पौष सुध पूर्णिमा शके १६७६ भावनाम सवछरे. बहुत काये लिहिणे +हे 
आसिर्वाद्‌, राजश्री रामचंद्रपंतास नमस्कार विनंति उपरी, चालीस इजार खया हुंडी 
पाठविली आहे हे घेगें आगि येवज आणून घरी ठेवणे, वरकड चिरंजीवात लिए 
आहे त्याप्रों कामकाज करणें. बहुत कावे लिहीणे है विनंति. 


+ पुढील मजदूर लेखकाच्या हातचा, 


(३९) 


After receipt of money from Shivabhat Sathe, who 
recovered it from Bengal, Vishwanathbhat. sent a hundi of 
Rs, 40,000 to, Bhikambhat, Rambhat and Baburao and gave 
them instruction about the payment of money to Antaji 
Vishnu and the care to be teken of Ghee, cloth, and other 
articles, sent from Nagpur. 


पत्रांक ४५ ] शरी पौष वद्य १।१६७६ 
डिसेबर ३०,१७५४ 
दिसेब झाडा हुंडीवरात बंगाळपेकी आलेले रुपये जमा ७५००० 
ता 
१४५० गदाधरभट कुसरे 
११०० मा मकसुदाबावेस मा रा सिवभट साढे 
३५० मा श्रीवाराणसींत वि रा दिक्षित 


. १४५० ८ 
१०००० हुंडी दिली सिवभट खरे यांस 
६३५५० हुंडी रा रामाजी ना काळे 
५९९५३ यैन रा, ३५९७ हुंडगावळ व बटा 


७५००० ६२५५० 
This in an account of Hundis and Varats made, of the 
amount received from Bengal by Shivabhat whose account 
With Vaidya includes this figure of Rs, 75000, 


पत्रांक ४६ ] श्री छ, १६ रावल 
पोष वद्य २।१६७६ 
डिसेबर ३१,१७५४ 
राजश्री विश्वनाथभट वैद्य सरानी गोतावी याते 
पोष्य सिवमट साढे सा नमस्कार विनंति उपरी, गोद सेट होनराव यांति : 
रुपये २०००० वीत हजार देगें, निती पीष्य वद्य २ + दे विनंति 


+ पुढील अक्षर शिवभटाचे स्वतःचे आहे. 


(४०) 


‘°’ This sum of Rs, 20,000 was paid through Krishnaji 
Govind Subhedar. ‘The transaction of money with Gondshet 
Honrao is referred in the letter dated 6-15-54. 


a 


पत्राक ४७] श्री . | २० रावल 
पोष वद्य ६।१६७६ 
जानेवारी ४,१७५५ 

श्रीमंतयाविराजित राजमान्ये राजश्री विश्वनाथ बेद गोसावी यांसि, 


स्नो गाँद्सेट होनराव रामराम विनंती उपरी, आपल्यास मर्‍द्वाटे यांची 
देण्याची फारशी निकड लागली आदे, आपण तुम्दांपावेतों येत होतों; परंतु आम्हांस 
येऊं देत नाहींत. समागमे येऊन गवगवा करिताल, याजङरितां तुम्हांकडे राजश्री 
जिवाजी गोपाळ दि येसाजी बागूळ यांत पा आहे. यांस रुपये ७२०० सात 
हजार दोनशे देणे. बहुत काये लिहिणे हे विनंति. छ. २० रबिलावल, 

Gondshet Honrao, a Maratha writer, writes to Vishwa- 
nathbhat, why he did not come himself to ask for money 
which he had to pay to Marathe. 


नकल 
पत्रांक ४८ ] श्री छ २० माहे रावल 
पोष वद्य ७१६७६ 

जानेवारी ४1१७५ 


' कर्जरोखा दके १६७६ भावानाम सबछरे पोष्य वद्य ७ तदिनी खत लिखिते 
धनको नाम राजश्री विश्वनायमट वेद्य यांति रिगको नाम गुणाजी सिरके, ठम्ह 
पासून आत्मकायोकारणें घेतले मुदल शा १०० शंभर याति ब्याज दरमादे दरसदे 
रा २ प्रां देऊं. यासि मुदत फालगुनमासआणेर देऊं. आन उत्तर न होऊं देवू हा 
रोखा लिहिला सही, 

बीङ(ल)म शामजी ता छ २० मादे 
तुकदेव दि मानुले रोवळ 


गोड 
This conveyance deed is passed by Gunaji Shirke to 
Vishwanathbhat for Rs, 100 at the rate of 2 per cent per 


mensem, 


(४१) 


पत्रांक ४९] श्री छ २१ रावल 
पौष वद्य ८ १६७६ 
जानेवारी ६,१७५५ 


राजश्री विश्वनाथभट बावा वैद्य स्वामीचे सेवेसी. 


सेवक वासुदेव मोरेश्वर सां नमस्कार विनंति उपरी, राजश्री चिटकोपंत 
यांची चिटी बारासे साडेतेरा आम्हांकडे दिली. त्यास यांचे खचोची वोढ, याकरितां 
सातसे साडेतेरा आमचे जमा करणें, बाकी रुपये ५०० पाचसे यास देणें. छ २१ रावल 
पौष वद्य अष्टमी शके १६७६ भाव सवसरे हे विनंती. 


Vasudeo Moreshwar writes to Vishwanathbhat to pay 
Rs, 1213, annas eight to Chitkopant as he must be in need 
of money, He paid Rs, 713, annas eight in cash and asked 
Vishwanathbhat to credit the sum to his account in the 
account book, The remaining amount was paid by Vaidya, 


1 


पत्रांक ५०] श्री पौष वद्य ९१६७६ 
जानेवारी ७,१७५५ 


राजश्रियाविराजित राजमान्य राजेश्री विस्वनाथभट वईंद्य स्वामी गोसावी 
याते, य दी 


पो सिवभट खरे नमस्कार विनंती उपरी. येथील कुशळ जाणून स्वकीये 
कुशल लेखन करीत आसिले पाहिजे, विशेष तुम्हीं पत्र पाठविलें पावलें, लिहिलें वर्तमान 
कलो आछें, हुंडी व पेठेस साहा महिने जाहळे म्हणून लिहिलें, त्यासी हुंडी घेऊन 
अजुरदार पाठविला तो मार्गी गइपर जाहाला, तो पावला नाहीं, पेड घेऊन पाठविली, ते 
पावली. तेव्हां त्यांणीं रुपये देत नाहीं म्हणून नकारून३ दिली, साहा महिने जाहाले तर 
हे गोष्टीची आम्हांस काळजी किमपि नाही. तुम्हांस निकड असावी कीं, हुंडी फिरली 
तर ब्याज हुंडणावल घ्यावी लागेल. तुम्ही पत्रं पावविळीं आणि येवज उतरून घेतला, 
तन्दवं तुम्ही यैवज हुंडी केली असतां तेथे ठेविला नाहीं. पैसा, प्री बहुत विशदय 
करून पे, हुंडी व कबज देणें आणि रुपये दाहा हजार घेणें, म्हणून लिहिलें, त्यात्ती 
आपण सावकारी उदीम करितात, आपणांस सवे विदितच आहे. बहुता दिव्या गाठ 
पडली है आम्हांस फसविले, तर दया करून तुमचं आमचें रहस्थ राहे आगि आपले 

२४ | 


(४२) 


जागा समजोन बोलीप्रमार्ण ब्याज सुधा शो दाहा इजार व हुंडणावळ पडेल ती यैसी 
वोरा आपाभट खरे शारंगपाणी पाठविळे आहेत. त्यांची निशा करून पुगेयासी 
पावते करावे. रा कृष्णाजी नाईक भाव्ये यांसी पत्रे दिलीं होती ते *बद्रदेवाचे 
यात्रेस गेले आहेत, भेटले नाहीं. त्यांचीं पत्रे माघारी पाठविली आहेत. ब्याज 
सुधां हिशोब करून कांसीची हुंडी करून देणें आणि आमचे उदीमाचा जाच करावा 
लागेल, दया करून भटजी पाठविले आहेत. यांजपासी निशा करून देणें. रो दिले 
नाहीं तर पुढें दिढोत्राप्रमार्ण व्याजसुधां घ्यावे लागतील, कललें पाहिजे, नकारलीपेड 
पाठविली आहे, ते घेणें आणि याची निशा करून कबज घेणें, बहुत काये लिहिणे, 
कृपा लोम असो दीजे, द्दे विनंति. पोष वध ९, 


: १ अस्सल हुंडी हरवली गेल्यामुळें केलेली हुंडीची नक्कल, २ मृत.; 
३ न स्वीकारून, ४ बदरीकेदार. 
श्री 
हिशेव, विश्वनाथभट.वैद्य 
१०००० हुंडी मुदत श्रावण सुध १० शके ७६ भावा सवत्छरे ता माघ सुध 
१, येकून माहे ५ रोज २१ येकून व्याज दरसदे रो १ प्राँ येकूण 
५७०॥॥= व्याज हिशोबाप्रां. 


"१०५७० 
* सदरहूप्रों रुपये वर्षै दोन आज दूर पडले आहेत ते, येसे देवावे 


Shiwabhat Khare was to receive Rs, 20,000 from 
Vishwanathbhat, He writes to him in a strong and chastising 
language why he should be so negligent in paying the 
money early. The delay is inexcusable, This Khare, is the 
only person who has used cutting language in this letter 
expressing Vishwanathbhat’'s unbecoming behaviour for 
other's money, 


पत्रांक ५१ ] श्री ५ संवत १८११ 
| पाष वद्य १२।१६७६ 
जानेवारी ९,१७५ ५ 


राजेश्री विस्वनाथवावा बईद स्वामी गोसावी यांसि, 
सेवेसी आबाजी नागेश कमाविसदार करियात कुही सा नमस्कार विनंती 


(४३) 


उपरी, वकिली व सिकेनविसाबा* सन १८१० व सन १८११ मोस .. खा 
१६९ अंके येकसे येक्रोनाइतर, हे रुपये रोना ८ र्ये पनास व येका महिनिया 
११९ देऊं. सन १८११ याची पावनकाली आलेली आहे. जे जमाबंदाप्रों 
होईल त्याप्रों बाकी निघेल ते देऊं. बहुत काये लि हे विनंति. मिती पुस 
वद १२. क 


१ शिक्का मारण्याच्या अधिकाराबा, 


Abaji Nagesh writes to Vishwanathbhat about the pay- 
ment of money to be made for ambassadorship and Sikeniwist, 
He was a Kamavisdar of Karyat Kurshi, 


पत्रांक ५२ ] श्री . छ, २४ रावल 
पोष वा १२ शके १६७६ 
जानेवारी ९,१७५५ 


वेदमूर्ति राजश्री विश्वनाथभटजी वैदे गोसावी यांसि, 


दा अखंडितल्दमी आलंकृत राजमान्ये अं बाजी मालसी मोरे व संभाजी 
तावरे व ब्रम्हाजी महादेव काडे दंडवत विनंती उपरी. आमचे समजाविसीस सन 
११६२ पेकी तुम्हांकइन देविले मारं रो नारोजी नेधी यांनीं गा गोर्विद्सेद 
होनराव रुपये ८००० आठ इजार ते आपणांस पावले, सन हजार ११६४ सके १६७६ 
मावनाम संवत्छरे पुस वथे द्वादसी छ, २४ माहे रबिलावल बहुत काये लिहिणे 
दे विनंती, - 


बी खंडो गोविंद दि मानुले, 


Itisa receipt given by 3 men to Vishwanathbhat. for 
money received through Govindshet Honrao who is mentioned 
in the accounts of Shiwabhat 5३७८, 


(४४) 


पत्रांक ५३ ] श्री+शंकर छ, २६ जावल 
पोष वद्य १३।१६७६ 
जानेवारी १०, १७५ ५ 


चिरंजिव विज्याई भव राजमान्ये राजश्री भिकंभट व रामचंद्र व बावुराव 
यांसी विश्वनाथभट वैद्य आतिर्खाद्‌ उपरी, येथील कुर्शाल] जाणून स्वकीय ता छ, 
२६ माहे जावल्पावेतो मुकाम उमरावती-भवानीची येर्थे लस्करांत सुखरूप अस्तो 
` विशेष. श्रीमंत राजश्री मुधोजी भोसले यांसी गाविलग(डा)हून नागपुरास 
न्यावयाकरिता आलों, त्यास > ?९ > > स घेऊन नागपुरास जात असो. यानंतर 
कापड पाठविलें आहे. त्याच्या पट्याहि पाठविल्या आहेत. त्याबरहुकूम चोऊसीनें 
विकत ध्या. श्रीमंत उभयेतांच्या भेटी करून आम्ही नागपुरास येतों. + पेसजी 
हुंडिया दोन पाठविल्या आहेत. पोचल्या असतील, उत्तर पाठवणे, बहुत सावधपणे 
वर्तणूक करणें, आम्हांविसीं चिंता न करणें, हे आसिवोद, 


+ पुढील मजकूर विश्वनाथमटांच्या हातचा. 

Vishwanathbhat writes from Umaravati-Bhawanichi to 
Bhikambhat, Rambhat and Baburao that was engaged to take 
Mudhoji from Gavilgad to Nagpur for reconciliation of 
Mudhoji and Janoji, There are also other instructions regars 
ding household management to addressees, 


पत्रांक ५४ ] श्रीशंकर माघ शा १।१६७६ 
| जानेवारी १३,१७५५ 


राजश्री विस्वनाथबावा वेद स्वामीचे सेवेसी. 
सेवक माणको सकदेव नमस्कार विनंति उपर, रा मुकुंदपंत दि 


नामदारखान पन्ही याम रा २६० दोनसे साठ देणें- पेड चलनी देणें, मिति माघ 
सुध १ सके १६७६ मावनाम संवछरे हे विनंति. 


Manko Sakadeojrequests Vishwanathbhat to pay Rs, 260 
to Mukundpant, the Mukhtyar of Namdarkhan Panhi, 


(४५) 


पत्रांक ५५ ] श्री माघ शा ४ शके १६७६ 
जानेवारी १६,१७५५ 
राजभ्रियाविराजित राजमान्ये राजेश्री विसाजी रघुनाथ वैद्य स्वामीचे 
सेवेसी 
सेवक नरहर बलाळ रिसवूड सां नमस्कार विनंति उपरी, प्रा बडनेराबेबी 
यांती तुम्ही आम्ही मिलोन सराकतीनें कज रुपये २२९६१ दिल्हे आहे. हे 
रुपयाचे *तहातिलेस राऊत आमचे भेले आहेत. येवज वसूल येइल त्या ९बमोजीब 
निमे तुम्हांस देऊं, निमे आपण घेऊं, नफालक्रतान तुमचे आमचे सामेलांत असे, 
बहुत काय लिहणे हे विनंति, मिति माघ छा ४ मावनाम संवछरे, ` 


१ वसुलीत, २ प्रमाणे, बरहुकुम, 


Narhar Ballal Risbud hada partnership with Vishwas= 
nathbhat for paying Rs, 2296, upon the revenue of Vadner 
Bibi Prant, He agreed to collect revenue and share one-half 


of the profits, 


पत्रांक ५६ ] श्ी+शंकर माघ झा ८।१६७६ 
त जानेवारी २०,१७५५ 
पां फालगून शा २ | 
चिर॑जाव विजई मव राजश्री भिकंभट व रामभट'व बाबूराव वेद्य मा वाई 
यांसि, प्रति विश्वनाथभट वेद्य अनेक आशीर्वाद उपरी, येथील क्षेम तागाइत माघ 
था ८ मुक्काम नागपूर जाणून श्वकीयं लिहिणे, यानंतर तुम्हांकडील वतमान कळत 
नाहीं तरी यैसे न करणें, सविस्तर वरचेवर लिहून पाठविणे. आम्हांकडील मार तरी 
श्रीमंत राजश्री रघोजीबावा भोसले यांस बरें वाटत नव्हते. हाली ईस्वरकर्पेकरून 
आरोग्यता जाहली आहे. त्या प्रांतें लोकांकडे येवज येणे आहे, त्यास कोणाकडीळ ऐवज 
काये आला ते लिहून पाठविणे, बाकी येवज येणें राहिला आहे त्यांस वरचेवर तगादे 
करून येवज वसूल करणें, श्रीमंत राजश्री पंतसर्चाव यांजकडे येवज येणें, त्यात 
ऐवज काये आला, बाकी यैवज येगे राहिला, त्यास त्यांचे खत करून घेणें, राजश्री 
केसो कृष्ण संबेकर व गोविंदपंत गोखळे व बहिरवभट बापट वगेरे यांजकडे 
आहे, त्यास त्यांजकडील येवज झाडियानिसी वसूल करणें, वरकड दाणावेरणीची 
बेगमी करून सावधपणे राहणें, आम्हांकडीळ वर्तमान तरी मुक्काममजकुरी सुखरूप 
असो. तुम्ही आएगांऊडील वर्तमान सविस्तर लिदिणें, बहुत काये ढिद्दिणँ, सविस्तर 
वर्तमान लिदविणें हे आसीर्वाद, 


(४६) 


हो राजश्री रामचंद्रपंत यांति नमस्कार विनंती उपरी. लिफ्रौं कामकाज 
करून सविस्तर लिहून पाठविगें,-- दे विनंती. 


+ पुढील मजकूर लेखकाने स्वतः लिहिलेला आहे. 

Vishwanathbhat writes to Bhikambhat, Rambhat and 
Baburao the news that Raghuji was ill, {but he has been now 
improving. Instructions about the household management 
are also given as usual to the addressees, 


पत्रांक ५७] श्री छ. १६ रारवर 
र माघ वद्य १।१६७६ 
जानेवारी २९,१७५५ 
आश्ञापत्र राजश्री पंतप्रधान ता मोकदम मोजे चोपडज व मावडी व 
वाकी देहाय प्रांत सुपे सा खमस खमसैन मया व आलफ, मोजे मजकूर पेशजीपासून 
हुजुरून राजश्री मानसिंग कडू रुस्तुमराऊ समसेरबाहदर यांजकडे मोकासा आहे, 
त्याप्रमाणें करार आसे. तरी तुम्ही यांसी रुजू होऊन मोकासबाचेचा अमल सुदामत- 
प्रमाणें सुरळीत देणें. दुसरेकडे वसूल न देगें, जागिजे छ, १६ माहे राबिछाखर, 


Pant Pradhan Nanasaheb issues an order to the Moka- 
dams of the ivillages of Chopadaj, Mavadi and Vaki to pay 
the Mokasa Amal to Mansing 7४०५, रुस्तुमराव 15 a title granted 
to Kadu family, They are Deshmukh of Maval prant, 


नकल 
छ, १६ रारवर 

माघ वा ३।१६७६ 
जानेवारी २०,१७५५ 


fam) 


पत्रांक ५८ ] 


कर्ज रोखा शके १६७६ भावानाम सवतसरे माघ वद्य त्रितीया तदिनी. खत 
~ ~ ० a ० ० — ~ 
लेहून दिल्हे, घनकोनाम रा विस्वनाथजी वेद्य यांसी, ऋणकोनाम कानोजी सिरके 


(४७) 


सुगा खमस खमसैन मया व आलफ, . आम्ही तुम्हांपासून आपल्या आत्मकार्येलागीं* 
परवतसमंधे* घेतले मुदळ शो १०० इंभर घेतले, याति ब्याज दरमाहे दरसदे 
दुद्दोत्राप्रमाणें देऊं. याति मुदत येक महिनियानें ब्याज व मुदल येसें देऊं. यास्ति आंतर 
होणार नाहीं, हा कागद लेहून दिला सही रुजू, 
तेरीख छ १६ माहे रार. 
नि कटार 

साक्षी | 
बी जानो गिरमाजी दि खंडेराव 
'बावा मोहिते. 


` १ स्वतःच्या व्यापार धद्यासंबंधीं. १ परवत -- देणें घेणें, देवघेव. | 
This is debt deed granted by Kanoji Sirke to Vishwa- 


nathbhat Vaidya for Rs, 100, borrowed at the rate of 2 0. ८, 
p.m. for a period of 1 month, 


पत्रांक ५९ ] श्रीशंकर ` नकल 
माघ १६७६ 

केब्रुवारी १७५५ 

राजश्रियाविराजित राजमान्य राजेश्री शामजी फुलाजी स्वामी गोसावी यांसि. 


सेवक विश्वनाथभट वैद्य नमस्कार विनंति उपरी, येथील कुशळ लेखन 
करीत असिलें पाहिजे. विशेष तुम्हीं पत्र पाठविलें तें पावलें, लिहिलें वर्तमान कलों 
आलें. यानंतर गांदसेट वाइकोल यांस रुये पाचसे दिले म्हणून लिहिलें, तें कललें, 
वरकड र्ये त्यांचे पदरीं घालून रवाना करणें. तूप जोडिया दाहा गोसे टी बरोबर 


पाठऊन देणें, तूप जोडियाबराबर जासूद देऊन टाकळीस पोचत्या करणे, लवकर मा 
रवाना करगे, - 


यादी सिकेनिसी व वकीली यांति ताकीदपत्रे, 


१ प्रां देवगड १ कृष्णाजी मोरेश्वर 
१ प्रा जादे -. _- ` . .१ कृष्णाजी नारायण. 


(४६) 


ह्यो राजश्री रामचंद्रपंत यांति नमस्कार विनंती उपरी, लिफ्रौं कामकाज 
करून सविस्तर लिहून पाठविगें,+ हे विनंती. 


+ पुढील मजकूर लेखकाने स्वतः लिहिलेला आहे. 

Vishwanathbhat writes to Bhikambhat, Rambhat and 
Baburao the news that Raghuji was ill, {but he has been now 
improving. Instructions about the household management 
are also given as usual to the addressees, 


पत्रांक ५७ ] | भी ; छ, १६ रारवर 
हु ; माघ वद्य १।१६७६ 
जानेवारी २९,१७५५ 


आज्ञापत्र राजश्री पंतप्रधान ता मोकदम मोजे चोपडज व मावडी व 
वाकी देद्वाय प्रात रुपे सा खमस खमसैन मया व आलफ, मोजे मजकूर पेशजीपासून 
हुजुरून राजश्री मानसिंग कडू रुस्तुमराऊ समसेरबाहदर यांजकडे मोकासा आहे. 
त्याप्रमाणें करार आसि. तरी तुम्ही यांसी रुज़ होऊन मोकासबाबेचा अमल सुदामत- 
प्रमाणें सुरळीत देगें. दुप्तरेकडे वसूल न देणे, जागिजे छ. १६ माहे राबिलाखर, 


Pant Pradhan Nanasaheb issues an order to the Moka- 
dams of the ivillages of Chopadaj, Mavadi and Vaki to pay 
the Mokasa Amal to Mansing Kad, रुस्तुमराव 15 a title granted 
to Kadu family, They are Deshmukh of Marval prant, 


नकल 
पत्रांक ५८] . श्री ' छ, १६ यारवर 
- माघ वा ३।१६७६ 

जानेवारी ३०,१७५५ 


कर्ज रोखा शके १६७६ भावानाम सवतसरे माघ वद्य त्रितीया तदिनी. खत 
~ ~ क ^ ० ०१, पा ७० 
लेहून दिल्हे, घनकोनाम गा विस्वनाथजी वैद्य यांसी, ऊणकोनाम कानोजी सिरके 


(४७) 


सा खमस खमसैन मया व आलफ. . आम्ही तुम्हांपासून आपल्या आत्मकायेलागीं* 
परवतसमंधे $ घेतले मुदळ रो १०० रांभर घेतले, यासि व्याज दरमाहे दरसदे 
दुद्देत्राप्रमाणें देऊं, यांति मुदत येक महिनियानें व्याज व मुदल यैसे देऊं, यासि आंतर 
होणार नाहीं. हा कागद लेहून दिला सही रुजु: 
तेरीख छ १६ माहे रार, 
नि कटार 

साक्षी ट 
बा जानो गिरमाजी दि खंडेराव 
बावा मोहिते -. ` 


` १ स्वतःच्या व्यापार धद्यासंबंधी, १ परवत -- देणें घेणे, देवघेव. 


This is debt deed granted by Kanoji Sirke to Vishwa 
nathbhat Vaidya for Rs, 100, borrowed at the rate of 2p.e. 
pe m. for a period of 1 month, हा न 


पत्रांक ५९ ] श्रीशंकर ` नकल 
| भाघ १६७६ 

पेब्रुवारी १७५५ 

राजश्रियाविराजित राजमान्य राजेश्री शामजी फुलाजी सामी गोसावी यांति. 

सेवक विश्वनाथमट वैद्य नमस्कार विनंति उपरी. येयील कुशल लेखन 

करीत असिलें पाहिजे, विशेष तुम्हीं पत्र पाठविळे तें पावलें, लिइिलें वर्तमान कलो 
आलें. यानंतर गोंदसेट वाइकोल यांस स्ये पाचसे दिले म्हणून लिहिले, तें कललं, 
वरकड स्ये त्यांचे पदरीं घाळून रवाना करगे. तूप जोडिया दाहा गोंदसे टी बरोबर 


पाठऊन देणें. तूप जोडियाचराबर जासूद देऊन टाकळी पोचत्या करणे, लवकर मा 
रवाना कर्ण, - 


यादी सिकेनिसी व वकीली यांति ताकीदपत्रै, 


१ प्रां देवगड १ कृष्णाजी मोरेश्वर 
१ प्रा जादे - - . .१ रुष्णाजी नारायण. 


(४८) 


१्प्रा बराड १ बिबाजी वांजांळ 
१ बगोजी यादव १ जानीभाई 
- १ शामजी फुलाजी 
१ कृष्णाजी गोविद 
६ ३ 
~—तेरीज 
१० 


येणेप्रा सिकेनीस व वकिली दरसदे शा १ येकप्रमाणें, 


This letter by Vishwanathbhat is a copy and mentions 
the arrangement of sending Ghee to Wai. Shamji Phulaji was 
asked to send it with Gondashet Waikol, Below this letter 
isa list of places and personages for which orders were 
issued, for paying the Sikenisi and Vakili at the rate of 
one p, ८, 


पत्रांक ६० ] पो फालगुन वद्य १४ शी+शंकर फाल्गून शु] १६७६ 
शनिवार फेब्रु. १५,१७५५ 


भियासइ चिरंजीव विजई मव राजश्री भिर्कभड वैद्य व रामचंद्र व बावुराव 
बैद्य सा दाई यांसी बिस्वनाथभट वैद्य विनंति उपरी. येथील क्षेम ता फालगून 
चतुर्थी + मंदवासतरपावेतों मुकाम नागपूर येथें सुखरूप आसो. यानंतर येथील 
वतं(मान) तरी श्रीमत्‌ राजश्री रघोजीबाबा भोसले यास काळ सुध ३ सुक्रवारी 
पाहांटेस साहा घटका रात्रीस देवाज्ञा जाहाली, समागमे साहा,बायक। गेल्या, फार ईश्वरे 
अनुचित केळे, ईश्वरगतीस उपाय नाही. कळळें पाहिजे, यानंतर बहुत दिवस तुम्हां- 
कडील कांहीं पत्र येऊन वतमान कलत नाहीं. तर हरघडी येणारा मनुझ्यासमागमे 
सविस्तर लिहीत जागें विशेष. मार्गे राजश्री अंताजी विष्णु यांची हुंडी मावले 
लोकांपऐेकी केली आहे त्यास येकंदर पैसा न देणें, कांही दिल्हा आतिला तर फिराऊन 
घेणें ५ > जिवाजीपंत यास सांगणे कीं, याउपर लोकांचे (प्रयोजन नाई, ग्रेकदर 
लोक घेऊं नये, वरकडही कोण्हास पैसा न देरे, मागाहून लिहून पाठऊं, त्याप्रों वर्तणूक 


(४९) 


करणें. काळोजी जासुदाबा आवरंगाबादेहून चाळली हुंडी चालीस इजारांची 
पाठविली आहे ती पावळीच असेल, तो येवज घरीं आणून नीट निधेनें ठेवणें. घरीं 
बंहुत सावधपणे राहणे, आम्हांविसीं चिता न करणें, आम्ही छवकर्रीच घरास येऊं. 
वाराजध्री गोविद्भट दात्ये याकडे आमचे रुपये पंधराशे होते, त्यास सदरहू रुपये 
येथे आम्ही + + मुदळ व व्याज सुधां घेतले, त्यांस त्यांचे राजश्री भासकर नाईक 
गोडसे यांणी त्यास लिहिले कीं, पंधरासेपेकां येर्थे आम्हांजवळून रुपये साडे सातसे 
घेतळे म्हणोन लिहिलें, तरी तुम्ही रा आग्निहोज्री यांचे येवज साडे सातसे रुपये 
घेतले असिले तर रा राघोबा नाईक यांस मिती सुधां मजुरा देणे, गोडसे याकडील 
खासगत येवज वारून घेतला असिलात तर सदरहू येवज रोख देणें. राजश्री > % 
वरवडेकर यावा माघ सुध ७ मां रोजीं पाठविले ते पावळे, ल्ग वर्तमान कला आलें, 
राजश्री सिवभट खरे यांचे हुंडीचा मार लिहिला तर त्यास पुण्यांत येवज 2९% % स 
राजश्री रामचंद्रपंतास पा ?८ > म्हणून लिहिलें, त्यास त्यांणीं येवज घेतला तर देणें. 
नाहीं तर ध्रीमध्यें त्यास पाहिजे तरी वोराजश्री दिक्षितावर श्री मध्य हुंडी छे? % अपूर्ण 
पो फाल्गून वद्य १४ 


« 


+ पुढील मजकूर विश्वनाथभटांच्या हातचा, . १ व्याज, 


The death of Raghuji Bhosle is reported in this letter 
and 6 wives went With him as Sati, by Vishwanathbhat who 
was at Nagpur, Instructions about transactions of money 
with Antaji Vishnu, Govindbhat Datye, Godse and others 
and about household management are also given by bim, to 
Bhikambhat and Baburao, 


पत्रांक ६१] श्री .फालगुन वद्य ७।१६७६ 
माच ५,१७५५ 
यादी पत्रे तीर्थरूपास फालगुन वद्य ७ खमस ( खमसैन ), 
१ तुपाच्या जोडया दाहा व कापडाची वोझीं ३ चो पट्या पाठबिलेत, त्यास 
मार्गी येतां जालनापूर येथे गणेश संभाजी यांनीं येक जोडी तुपाची 


जङातीबदलळ ठेविली, बाकी तुपाच्या जोड्या नऊ येथे आल्या, त्यास येक 
२५] , 


ककी 


० 


क्क 


~ 


(५०) 


जोडी मोजून पाहिली, त्यास नऊ मण पासरी तूप वजा भरलें. कापड पटयां 
बा पावलें. अद्याप कोणास सिमगेयाच्या गडबडीमुळे घ्यावयास बनलें 
नाही, आतां गडबड वारलियावर देऊ. वरकड मागी जकातीस शा पा 
ते दिल्दे, 


येशवंतराऊ यांजबराबर सणर्गे पाठविली तीं पावली, त्यांची यादी 
आलादिदा पा आहे. त्यावरून कलल. 


आपण हुंड्या केल्या, त्याप्रा सिरस्त्याप्रों दिल्हे. रा बळवंतराऊ यांत ही 
र्ये लि पां दिल्हे. अंताजी विष्णू यास शा दिल्हे नाही 


राजश्री पंतप्रधान यांच्या ताकिदी काराटीविसी रा सदासिव 
रघुनाथ यां( नी ) घेतल्या, गांवांस पाठविल्या, राजश्री आनंद्राऊ व 
सदाशिवपंत, पेशवे यांचा निरोप घेऊन भोरास आले 


राजश्री पंतसचीव यांजकडील वर्तमान तर भोरास पूर्ववतप्रो आहेत. 
सदाशिवपंत व आनंद्राऊ भोरास इताशनीकरतां आले आहेत. 
बीडआंबडवि सरळस्कर यांजकडे प्रधानपंतांचे आरेने लागले( लीं) 
निञ्यापत्र करून घेतलीं, आमचे रुये वरातेप्रों येतील, आम्हीही भोरास 
जाणार आहो. जाळनापूरचें वतमान अद्यावत्‌ येथास्थित कलत नाही, 
बिल्द्ै छागलें नाहीं, आजपर्यंत श्रीमंत कांहीं घालमेलीची गोष्ट बोलत 
नादी. करार निभावेल यैसे दिसते. पुढें काय होईल तें पहावें. 


काळोजी जासूद याजयो चालीस हजार दायाच्या हुंड्या पा, त्या 
पावल्या, त्यांचा मार पेशजी जासूद मार याजबो पा आहे. 


गोरविदराम घांडेकर यानें सातशे छा देतां म्हणोन करार केला होता, 
त्यास तो येवज सदाशिव रघुनाथ यांजकडे देविला होता, त्यास तो 
ऐवजाकरता माणसे उभयतांकडे पा होतीं. त्यास गोर्विदराम यांस बरे 
वाटत नव्हते. त्यांनीं लगा की, तीनसे रा सदासिवपंताऊडे दिल्हे, चारसे 
राहिले ते वाईस पाठवितो. सदासिवपंतीं ल्या कीं, येक पैसा पावला 
नाही. याचा मार कळत नाहं, तेही झा येतील, 


राजकीय वर्तमान तर पेशवे नगारावर आहेत. जिंबकेश्वरात जावून 
कर्णाटक प्रांतें १आबदाब गेले व त्यागी गोकाकचा किला घेतला. पुढें 
बेलगांव शादापूर 'येथपर्यत गेले, पुढें जात आहेत. रा स्वामी व 
आईसाहेब साताऱ्यास पूर्ववत्‌ आहेत, वरकड वर्तमान येथास्थित 
अते. 


(५१) 


श्रीयानेहन रास्ते आठे. व गोविंद्राम वगेरे एइस्त सुखरूप आळ, 
भिकाजी ना आपले परिवार सुद्धां नासिकी रादिले आहेत. लवकरच 
येतील, 


कृष्णाजी ना रास्ते व मल्हारराऊ रास्ते वाईस आहेत. मल्हारराऊ 
यांस बरें वाटत नहोतें, त्यास बरें जाहाले. 
सौसंपन्न मातुश्री उमाबाई यांस बरें वाटत नहोतें, त्यांस आरोग्य जाहाले. 


आपणांस कळावें याजकरितां लि आहे. वरकड वर्तमान येयास्थित 
आसे. 


ग 


~ 


छ 


नक 


कोकणचे वर्तमान तर दिवसेंदिवस उपद्रव बहुतच होत आहेत. पुढें काय 
होईल ते पहावें, 
आपणांकडील व ते प्रांतीचें वर्तमान लिहिलं पाहिजे, 


० 


१ अत्रू, 


This list of.the substance of letters sent as answers to 
Vishwanathbhat, seems to be written by his son Baburao as it 
is addressed to Tirtharup. It is a model of training, received 
by the male young members of the family, Baburao has 
given 4 good summary and was particular in giving answers to 
all points mentioned in his father’s letters, In giving 
political news, he has mentioned important matters, viz, 
I Disturbance in Konkan and 2 Peshwa’s movements from 


Nagpur to Tryambakeshwar, and Karnatak, and 3 Capture of 
Gokak fort, 


पत्रांक ६२ ] भी छ, २४ ज्मावल 


फालगून वद्य ११।१६७६ 
मार्च ८,१७५५ 


श्रीमंत राजश्री दिश्वनाथवादा स्वामी वडिलांचे सेवेसी. 


विनंति सेवक आज्ञाधारक राघो बलाल भोगले मुकाम मामले रामटेक झतानेक 
साशंग नमस्कार विनंति, येथील छेम ता छ २४ जमादिलावलपावेतों वडिलांच्या 


(५२) 


आसिवारदेकरून देसपांडियेपण *बमये फडनिसी वर्तमान येयास्थित आते. 

यानंतर वडिलांकडील मागें येक पत्र आलें, हली जिवाजी जासुदाबराबर आसिवाद- 

पत्र प्रविष्ट जाद्दाले, त्यावरून बहुत संतोष जाहाला, आपगांकडील वसुलाविसीं लिहीले 

तरी झाडियानिसी पैसा वसूल करून राजश्री रंगोपंताजवल देऊन* हुजती घेतल्या ' 
आहेत. मोजे टेकाडी व अरोलीतुमान येथील वतेमान उतम असे. अबंदा या 

प्रांत पीकपाणी उतम जाहाले. पंधरा रुपया पकी खंडी गहू वगेरे धारण आहे. स्वामींचे 

या प्रांतास येणें होईल तो सुदीन असे. बहुत काय लिहीणे हे विज्ञापना, जिवाजी 

जासुदास रुपये ५ पाच देविले होते. लिगा प्रां पांच रो दिल्हे. सेवेसी निवेदन द्वोये हे 

विज्ञापना, 


राजश्री रामचंद्रपंतस्वार्मीचे सेवेसी. सां नमस्कार विनंति, कृपा लोम आसो 
दीजे हे विनंति, 
स्वामीचे सो. सेवक आशाधारक . सगझांहा व. बाबूजी गोपिनाथ सां 


नमस्कार विनंति उपरी, पत्रावरून श्रुत होईल दे विज्ञापना, तीथ माघ वद्य १० रोज 
श्रीरामक्षेत्र. 


१ सहित. २ पोत्यास ऐवज जमा जाइल्याची पावती. 


This letter is written by Ragho Ballal ‘Bhogale to 
Vishwanathbhat giving information about crop prospects of 
the district and money collection, 


पत्रांक ६३ ] ध्री रविवार फाल्गून वद्य १२।१६७६ 
मार्च ९,१७५५ 


राजाश्रियाविराजित राजमान्य राजश्री भिकंभट व बावुराव स्वामीचे सेवेसी, 


पो नारो बाळ जोग कृतानेक नमस्कार विनंति उपरी, येथील कुशल जाणोन 
श्वकीयें कुशळ लेखन करीत असिलें पाहिजे विशेष, तुम्हावरी चिटी केली रुपये २०००० 
अंडे वीस हजार, यांपैकी तुम्हांस लढणे, राजश्री गोविंद अनंत गोखले यांजवरी चिटी 
हो ५००० पाच हजारांची पाठविली आहे. हा यैवज घेऊन पावलियार्चे उत्तर 
पाठविळें पाहिजे. सदरहू ऐव जपैकी बाकी, आम्हांकडे तुमची रुपये पंधरा हजार रादिले. 
हेदि मागाहून आाठापंधय दिवसांआलीकडे उवरून देऊं. तुम्हांत येवजाची गरज, 
ज़रूर असेळ तरी या पत्राचे उतर पाठवणें, जे क्षणी पत्र पावेल ते क्षणी उतरून देऊं, 


(५३) 


पुर्णयासी जमा करून ठेवा म्हणाल तरी ठेऊं. परंतु आजीची सातारेयाची 'घडती 
द्ररसदे शा १) सवाप्रों वजा करून जमा करून ठेऊ, शा आटीचें व्याज आठ आणे- 
प्रों देऊं. यामध्यें-तुम्द्ांत अनकूल पडेल तेस उतर पाठवणे, त्याप्रों वर्तणूक करूं, हाली 
लहणी तुम्ह्यंत पाचा हजारांची पाठविली आहे. या ऐवजाचीहि तुम्दांत गरज नसेल 
तरी लहणी माघारी आम्हांकडे पाठवर्णे, घडती वजा लिहिल्याप्रां वजा करून आटेचे 
रा तुमचे जमे करूं, कळले पाहिजे. बहुत काये लिहीर्गे. कृपा लोम असो दीजे, दे 
विनंति. मिति, फालगून वदी द्वादसी रविवार. वेदमूर्ति राजश्री आपाभट घरे 
शारंगपाणी यांचा मजकूर तुम्ही लिहीला होता, ऐशास मारनिले श्रीन्रिबकेश्वराचे 
यातून आद्यापि आले नाहीं. आलियाउपरी त्यांचा मजकूर नेमस्त करून लिहून 

प्राठवितों, हे विनंति. | 


राजश्री रामचंद्रपंत दाजी स्वामीस सां नमस्कार विनंति उपरी, लि! पारिसिजे, 
पत्रांचे उत्तर सत्वर पाठऊन देणें, त्याप्रों वर्तणूक करूं; कललें पाहिजे. कृपा लोम कीजे 
हे विनंति, किरकोली चिठीचपाटी आम्हांस गव* असली तरी तुम्हांवरी करावी कीं 
नाई, तें ल्याहवें हे विनंति, 


१ उतार, तूट, कमजास्तपणा २ जरूर, प्रसंग, वेळ. 


Naro Ballal Jog writes to Bhikambhat and Baburao 
about the Lahane (लहणे ) hundi dealing, he made, of Rs. 20,000 
with them. This sort of hundi ( लहणे ) is peculiar money 
Payment or Cheque account, It has been explained in one of 
the previous letters, The money was to Ee paid to Appabhat 
Khare Sharangapani, 


पत्रांक ६४ ] छा 
_ फाल्गुन वद्य १३।१६७६ 
माच १०,१७५५ 

वेदमूर्ती राजश्री दिश्वनाथमट वैद्यबावा मो वाई स्वामींचे सेवेसी. 


चरणरज बहिरजी गायेकवाड देशमुख ता बिरवाडी रामराम विज्ञापना, 
छ न च बांचे चट च ~ >. 
ता छ, २७ जावल्पर्यत साहेबांचे कृपेकरून वर्तमान येयास्यित आसे, यानंतर 


(५४) 


आपण कर्जाकरतां शिपाई पाठविले, त्यास आम्ही घरी नवतों, पुणेयासि होतो; तेथे 
घरीहून येकदोन पत्रे गेलीं, याजकरितां निकडीनें घरीं आलों, येऊन च्यार दिवस जाले, 
_यैसीयासि आम्ही साहेबांचे देणेदार, वाजिबी देणें मुदतीसच ध्यावे. परंतु हलाखी 
करितां सेवेसी आंतर पंडले, आसो, परंतु आठा दिवसी, दोनसे रये देऊन सझुज्यात- 
खान याची रवानगी करितों, आणि चेत्र मासी आम्ही साहेबांचे सेवेसी येऊन 
सारे देणें आहे तें हिसेबसुधां देऊन, कतबा आए, साहेबी फिकीर न करावी, आणि 
सिपाइँद्दी क्षणक्षण न पाठवावे. आम्ही वतनदार आहों; पैतेयासि खोट पडा देणार 
नाही. आणि आमचा जीव वांचणें हंद्दी स्वार्मीचे हातानें वांचेल, असें आहे. तूते 
'अगोदर दोघे आले होते, ते पाठविले आहेत. सावारी पैसेयासि घरी वरातदार आस्तावे 
ऐसे काये आहे! येक जण ठेऊन घेतला आहे. त्याजबराबर लि प्रो र्ये पाठवितो. 
सेवेसी श्रुत होये हे विशोपना, 


Bahirji Gaikawad, Deshmukh of Birwadi, was a debtor 
to Vishwanathbhat Vaidya who had sent sepoys to recover 
money from him. He agrees to pay the money but wants 
postponement till Chaitra. His submissive language is 
worth noting. It seems Vishwanathbhat had given loans 
to many Vatandars of Bhor state who were proud of their 
position as Vatandars, 


पत्रांक ६५ ] श्रीराम+प्रसन भावनाम 


शके १६७६।७७ 
सन १७५४।५५ 
यादी जमे यैवज शिवाजी केशव 


२५,००,००० हुंसपुरी वावा. 


> ्प्णाजिंमा वसूल बाकी 
हंसपुरी बावा 
१०,००,००० १०,००,००० 6 


रामाजी ना 


३,००,००० २,५०१००० ५०,००० 


कृष्णाजी नारायेण 
१,१२,००० 
चिमणासाव 
६५,००० 
कृष्णाजी गोविद 
१,००,००० 
सिवभट 
४,००,००० 
शिवाजी दादाजी 
१,००, ००० 
हरीपंत 
१,००,००० 
विस्वनाथ बैद्य 
१,००,००० 
ब्यंबकजी राजे 
२७,००० 
गिरमाजी खंडेराव 
५०,००० 


बगूजी पेत, 


नारो मुकुंद ५०,००० 


कामी 


२४,०५,००० 
शामजी फुलाजी 


१,०० १००० 


CT 


२५,०५ ,००० 


गायकवाड 


३०,००० 
oo 


२५,३५९,००० 


(५५) 


१,००,००० 


५२,००० 
१,०१०,००० 


२,७५,००० 


४०,००० 


१८,९४,०० ० 


° 


१८,९१४,००० 


३०,०३० 


१९,२९४,००० 


१३,००० 


4 ३ १००० 


१,२ ५ १००० 
१ 20,9०० 
१,००,००० 


५०,००० 


५० १००० 


१०,००० 


५ ११ २,००० 


१,००,००० 


उ 


६,११,००० 


Dr 


६ १ ११ १००० 


(५६) 


येकून देणे 


५,००,००० हुजरात 
२५,००,००० नि सिवाजी पंत 
३०,०० 


1015 not known why this sum was collected, Shiwaji 
Keshav must be. Talkure, an important person, amongst 
Raghuji's advisers, The amount is 30 lacs, The persons 
from whom the money is collected, are mostly moneyed 
political advisers and Savakars, .They had occasions to deal 
with Raghuji as creditors, Ramaji Naik might be Kale, the 
` well-known money lender of C. ? 


युवानाम संवत्सर शके १६७७ 
इ, सन १७५५-५६ 


पत्रांक १ ] श्री चेत्र शुष ५।१६७७ 
मार्च १८, १७५५ 
यादी कागद सिवभट यांसी लिहोन दिल्हे, 
रोखा शके १६७६ मावनाम कबज रा वरात येवज बंगाला 
सवछरे येवज हुंडी अवरंगाबादेपैकी | याजवरी रा १३०८३० पैकी पावले 
रु, २५००० पंचवीछ इजार यांती व्याज | मिती चैत्र शुध ५ युवानाम सवछरे 
दरसदे रु, |° अर्धा सा, रा २५००० पंचवीस हजार. 


These are two documents, the one is 9 hundi of Rs. 
25000 received from Aurangabad and the other’ is a receipt 
of Rs, 25000 given to Sathe which he gave out of the sum 
of Rs, 1,30,830, received by him from Bengal as Chauthai, 


पत्रांक २] श्री छ, १६ जाकर 
चेत्र वद्य २ १६७७ 
मार्च ३०,१७५५ 

वेदमूर्ति राजश्री बिस्वनाथभट वेद्य--स्वामी गोसावी यासि. 
पोष्य बाळाजी बाजीराव प्रधान विनंती उपरी येथील कुशल 
जाणून स्वकीय लिहिणे. विशेष, तुमचा ऐवज कर्जाचा सरकारांत आहे त्यांपेरी तुम्हांस. 
राजश्री सिवाजी भिकाजी यांजकडे प्रांत बराड येथील बाबती सरदेशमुखीया 
सालगुाचा आषाढ मासचा ऐवज रुपये ९२५०० साडे ब्याणव हजार रुपये येणे ते 
श्रावण सुप प्रतिपदेचे मितीनें देविले असे, तरी श्रावण सुध प्रातिपदेचे मितीनें व्याजसुर्घा 
साडेब्याणव हजार रुपये घेणे, रा छ १६ जमादिलाखर बहुत काय लिव हे विनंती. ` 
Nanasaheb Peshwe arranges to pay to Vishwanathbhat 
the Babati and Sardeshmukhi of Varad, for repayment of his 

debt with interest of Rs, 92,500. 

२६] 


(२) 


पत्रांक २] श्री चैत्र वद्य ५।१६७७ 
एप्रिल १, १७५५ 


° श्री च“ 


रव श्री रघुवीरच 
बटकीनी मो झिक्यांतील मजकूर रजतित्पर र 
हि रवमाजीजाच 
क निरतर 

राजश्री विस्वनाथभटजी गोसावी यांस, 

दा अखंडितल्द्रमी आलंकृत राजमान्य भ्रों रखमाजी जाचक दि पाग 
राजश्री सेनासाहेव सुभा दंडवत विनंति उपरा. येयील कुशल ता। चईत्र वद्य पंचमी 
मा कटक खस्तिक्षेम आसो विशेष. आपली आज्ञा घेऊन वेदमूर्ति राजश्री सिवभट 
याजबराबरी किलेमजकुरात दाखल जाइलों. सरकारच्या१दरखासा किलेयाच्या 
अजम फतेखान यासी दाखविल्या, त्यानंतर दोन रोज आपले २तल(ब)ची 3रदबल 
घातली होती, आमची तलब देणें, आम्ही किला देतो. इतकेयांत मागाहून खान 
मजकुराचा सांडणीस्वार आला. त्यानें श्रीमंत बावासाददेब केलातवाती जाहाले, 
म्हणोन वर्तमान आणिले, त्या दिवत्तापासून *बेचदल जाहाले. वाजबी हिसेची गोष्टी 
सांगत नाही. मनास येईल तो पेला मागतो, वेदमूर्ति राजश्री भटजींनी व अजम 
मिरजासाले यांणी आपला मला माणूस पाठऊन सरकारच्या सनदा आहेत, त्या- 
प्रमाणें तुम्ही व आम्हीं वर्तणूक करावी. त्याणी गोष्टी मान्य न केली, इतकें वर्तमान 
आइकोन गडजाती* बेबदल जाहाले. पैसा मुलकी "बाद जाहाला. हैं वर्तमान सविस्तर 
वेदनूर्तीनी लिहिठें आहे व राजश्री दिर्ना[ना]थजीपंत यांचे सांगीतल्यावरून श्रुत 
होईल. वरकड आम्ही आपला +चयाण ल्याहावा तरी इस्तकबीलपातूत जागतच 
आहा व हिकडील उभारणीहि आपण केली त्याप्रमाणें आमिमान घरून श्रीमताच पत्र 
बेदमूर्तीत पाठऊन ऊर्जीत होय तें केलं पाहिजे, हे विनंति [ मोर्तब सुद ] 


१ यादो. २ तनखा, पगार. ३ वाटाघाट., चर्चा, ४ बंडखोर, ५ रद, 
६ वर्णन, विस्तार, 

5511720130 Sathe’s appointment to Cuttack is mentioned 
in this letter by Rakhmaji Jachak, 3 Sardar of Raghuji, for 
the information of Vishwanathbhat Vaidya. Rakhmaji was one 
of the officers of Orissa, when Shivabhat assumed charge of 
Subhedari of that district, Mukund Pandit was also his 
companion, Dinanathjipant was an agent of Hansapuri, 


(३) 


पत्रांक ४ ] श्रीमंगलमूर्ति चेत्र वद्य ७ शके १६७७ 
एप्रिल ३,१७५५ 

~ श्री ० 

६06 श्रीरघुवीर 

जिका कप हि चरणीं तत्पर 

गत व शिक्का आनंदराव 

८ वाघ निरं- 

। तर 

कजरोखा शके १६७७ युवनाम संवसरे चैत्र वध सप्तमी ते दिनों धनका 
नाम रा विश्वनाथबावा वैद्य यांसि उधारनिकोनाम आनंदराव वाघ दिमत 
पागा रो सेनासाहेबसुभा, कारणें लिहोन दिले येस जे, आपणापासून कजे 
घेतले मुद्रल रुपये ५००० पांच हजार, यांसि ब्याज दरमहा दरसदे रुपये दुबोत्रेप्रमाणें 
व्याजव मुद्दल कार्तिक मार्सी देऊं. यासि आंतर होणार नाही. हें लिदिलें, छ. २० माहे 
जाखर सा खमतखमस्तीन मया व आलफ, बी नारो कृष्ण दिमत मानुले. + हे 
लिहिलें सद्दी, + ( मोर्तब सुद ) 

पांच हजार रुपयांस १ मनोती, हुंडणावळ, बटा वगेरे दरसदे रुपये ५ पांचप्रमाणें 
२५० आडीचशें हे रुपये वाईदियास देऊं. है लिहिले, सही. 

+ मधील अक्षर लेखकाचे स्वतःचे. १ व्याजाखेरीज घेतलेला मोबदला. 

This is a conveyance deed passed by Anandrao Wagh 
through his agent Naro Krishna for Rs, 5,000 to Vishwanath= 
bhat Vaidya, He had to pay for manoti, charge of Hundi and 
bad coin at $% to Vaidya Rs, 250. 


पत्रांक ५ ] श्री छ २४ जाकर 
चेत्र वध ११।१६७७ 
एप्रिळ ७, १७५५ 

पुग वेदमूर्ति राजश्री विस्वनाथभट वेद्य स्वामी गोप्तावी यांति. 


विनंती उपरी. तुम्हांत राजश्री सिवाजी भिकाजी यांजकडून साडेब्याणव 
हजार रुपये सालगु।चा आपाढ मासचा ऐवज देविला आहे, तर तुमचा गुमस्ता 
राजश्री जानोजी भोसले यांजवळ असेळ त्यास लेहून पाठवून सदरहू ऐवज व्याज- 
सुधा वसूल करून घेणें, राजश्री जिबकजाराजे भोसले व रघोजी करांडे पटण्या- 


(४) 


बयाच्या इवाल्या स्यार लक्ष रुपये येणे, तो ऐवज केशवभट कर्वे वगेरे साहुकार यांत 
देविला आहे. त्यास तुम्दांकडील कारकून तेथें असेल त्यास लेहून पाठवून च्यार लक्ष 
रुपये साहुकाराच पदरीं पडे तें करणे, रा छ २४ जमादिलाकर द्दे विनंती 


This lettr is written by Pant Pradhan Nanasaheb to 
Vishwanathbhat, showing how he should get his money from 
Shiwaji Bhikaji, referred to in letter dated 30-355. The 
addressee is requested to recover 4 lacs from Trimbakji 
Raje and Kaghuji Karande and pay the same to Keshavbhat 
Karve and other money lenders, 


पत्रांक ६ ] भी+रामचंद्र | छ ३० जाखर 
| वैशाख शुध २।१६७७ 
एप्रिल १३।४।१७५५ 


यादी राजश्री विस्वनायभट वेद्य यांजकडे निशा येगेप्रमाणे करून देणें 


पेस्तर सालचे येवजी करार बोली वि लक्ष्मणपंत दि मार छ ३० जारां 
द्विती ~ च a 
वैशाख शुध द्वितीयेत मा का भोर सा खमस खमसेन मया अलफ शो. 


१५००० भावले 
१५००० कर्डकडेवलीत 
३००० सुप 
३००० इंदापूर 
१८००० जालनापूर व वीडआंबड 


५४००० 


येकूण चौपन हजार आणि सरकारांत *बिनयैवजी कर्ज ध्यावे, पनास हजार 
५०००० शो. 


सदरदूप्रमाणें बोली करार आसे. "रास 


+ “ रामचंद्र ? वेगळ्या वळणाचा, सचिवांच्या दतचा. 
१ हातावरील, २ मुद्दल 


(५) 


The terms of the debt given to Vishwanathbhat Vaidya 
by Pant Sachiv are given in this letter, Vaidya had to pay 
Rs, 50,000 to Chhatrapati without any mortgage property 
for Sachiv, | 


पत्रांक ७ ] श्री ० यी छ १ रजब 
वैशाख झुध २1१६७७ 
एप्रिळ १४, १७५५ 

वेदमूर्ति राजश्री भिकंभट वैद्य यांस, | शि 

प्रती मातुश्री लक्ष्मीबाई आसिवाँद, उपरी चिरंजीव राजश्री पंतांनीं तुम्हांकडून 
खात्तगत बेगमीचा ऐवज देविला त्यापैकी इफ्ता वैशाख मास गु % % % पाटणा 
जमा रुये १००, »८ 9८ > शके १६७७ युवानाम सवछरे वैशाख शुध दितीया सुमाखमस . 
खमसैन मयाअळफ रा छ १ माहे रजब बहुत काये छिंहिणें, हा आतिवांद. 


Matoshri Laxmibai ( wife of Naro Shankar Sachiv), 
gives a receipt to Bhikambhat Vaidya, of Rs. 100 as monthly 
allowance given to her for buying private supplies. 


(a नानक 


पत्रांक ८ ] श्री हि छ १ रजब 
वशाख शुध २ व ३।१६७७ 
" न एप्रिल १४, १७५५ 
१ तबलक रोजकीर्दी खा रा विसाजी रघुनाथ बैद्य सा खमत खमसैन 
मयाअळफ माहे रजब झा छ १ ता रोज पो मुकाम नागपूर स्था 
उर्फ वेशाखमास 


१ कागदपत्राच्या पुडक्यास गुंडाळलेला कागद, 
This is a covering of papers of daily accounts of 
Vishwanathbhat showing that hewas at Nagpur at this time, 


(६) 


पत्रांक ९ ] भी वेशाख सुध ५।१६७७ 
एप्रिल १६,१७५५ 


राजश्रियाविराजित राजमान्य राजश्री विश्वनाथबावा वैद्य यांप्रती, 


त क्षेद्रामिलाषी सदासिव दिक्षित नमस्कार विनंती, उपरी येथील कुशल ता 
वेशाख सुध पंचमी जाणोन स्वकीयें कुशळ लेखन करीत आसिलें पाहिजे, विशेष 
तुम्दांकडील बहुत दिवस पत्र येऊन वर्तमान कलत नाहीं, तरी ऐसें नसावे. सदेव 
आपल्याकडील साकल्यार्थ लिहीत आतिलें पाहिजे, राजश्री बावाँस देवाज्चा जाद्दाली, हैं 
वर्तमान तुम्ही आम्हांस कांहींच लिहीले नाही. ईश्वरै मोठी आनुचित गोष्टी केली, 
तरी तुम्ही तेथें प्रसंगीं आहां. राजश्री बावामाघें नुन्य न पडे तो आर्थ केला पाहिजे. 
ज्याप्रमाणे राजश्री बाबांनीं मुलाचा व फोजेचा बंदोबस्त केला, त्याप्रमाणें पूर्ववत्‌ 
चाले तो आर्थ केला पाहिजे. राजश्री येजमानास श्रीमंत मातुश्री आईसाहेबाँ 
समाधानाची पत्रे पूर्वी पाठाविलीं होतीं व हालींद्वि त्यांसी मातुश्री नीं पत्रे पाठविली 
आहेत. त्यांजवरून कलों येईल, राजश्री आपाजी भिवराव यांजपासी दुखोटियाचें 
बस्न व समाधानीचो पत्रे पाठविली आहेत, त्यांजवरूनी सर्वे कलो येईल, आम्हांस 
राजश्री बाबांनीं सरजाम इनामपत्रें करूनी वोशपरंपरेनें दिएदवीं आहेत, तरी येजमानास 
सांगोन सरंजामाविसीं ताकिदी दिल्या पाहिजेत, भावल्या लोकांबदळ राजश्री 
अंताजी विष्णु येथे आले, त्यांसी आजिपरियेंत आम्ही दो चौ हवाजारांसी खालीं 
आलों, आपणांस कळावे, याजबद्दल लिहीले आसे व यातिवाये राजश्री अंताजी- 
पंतहि दोन हाजारा रुपयांसी गुंतले आहेत. येकून पांच हाजार रुपयांसी आजिपरियंत 
मावले लोकांबद्दल गुंता जाहाला आहे. +तुमि आमचे स्नेद्वी तेथे प्रसंगी आद्वां, तरि 


७९. ७) की 


लिहिल्याप्रमाणे कार्य करणें, बहुत काय लिहिणे, लोम असो देणें हे नमस्कार, 


+ यांमधील मजकूर खाशाच्या हातचा असून बालबोधीत आहे. लेखन 


मुळांतील कायम ठेविलें आहे. 


Sadashiv Dixit Thakar refers in this Jetter the death 
of Raghuji Bhosle which took place on 14-2-55 and the 
regard of Tarabai towards him is also mentioned. The writer 
requests the adressee to get his Inam Saranjam letters 
granted by Raghujibawa renewed by Janoji, In satisfying 
Mavale soldiers, Antaji Vishnu and Sadashiv Dixit together 
spent Rs, 5000, 


(७) 


पत्रांक १० ] श्रीक रामचंद्र ` छै रजबं 
वेश्याख शुध ५।१६७७ 
एप्रिल १६, १७५५ 


राजन्रियाविराजित राजमान्य राजश्री भिकेभट वेद्य स्वामी गोसावी यांसि. 


पो चिमणाजी नारयेण सचीव नमस्कार विनंति उपरी, देणें तीर्थरूप 
मातुश्री बाया यांस दरमाहाच्या येवर्जी रुपये ९०० नऊसे देविले असत, तरी 
तुम्हांकडे येवज करार केला आहे, त्यायेवर्जी सदरहू नऊसे शा महाद्देवमट 
यांजपासी देऊन, पावाळियाचे कबज घेणें, रा उतम देणें. सा खमस खमसेन मया व 
आलफ, छ ३ रजब बहुत काये लिहिणे +सदरहू रुपये बिन बटा नऊसे देणे, मातुश्री 
रुपये द्यावे लागतात. तरी उतम बिनबरा देणं. लोम असो दीजे हे विनंति, + 


+ मधील अक्षर सचिवांचे स्वतःचे. | 23 

Chimnaji Narayan Sachiv asks Bhikambhat Vaidya t 
pay Rs. 900 to his mothers, the usual monthly allowance, 
out of the sum borrowed from him as debt. His father 
Naro Shankar had two wives viz, Laxmibai and Gopikabai, 
Vaidyas were asked by him to pay mothers, their monthly 
allowances, granted for their expences, 


पत्रांक ११] ` श्रौ शनिवार वैशाख द्या. ८।१६७७ 
एप्रिल १९,१७५५ 


राजश्रियावियाजेत राजमान्य राजश्री भिकंभट व बावुराव वैद्य स्वामी 
गोसावी यांसि, 

पो नारो बलाल जोग ङृतानेक नमस्कार विनंति उपरी, येथील कुशल 
जाणोन श्वकीर्ये कुशल लेखन करीत असिढै पाहिजे. विशेष तुम्हीं पत्र पाठविलें तें 
पावलें, लिहीळें कीं, राजश्री सदासिवपंत घाणेकर दिशा राजश्री पतसचीव, यांज- 
कड़े आमचा यैवज येणें, त्यापैकी तूर्त रा वीस हजार देवितों नीं म्हणोन रा बापोजी . 
दादाजी, पुणं यास मारनिळे पा आहे. त्यांगीं ऐवज काये दिल्हा तो लिहून पाठवणे, 
म्हणान तुम्ही लिहीले. ऐशास मारानेळें जवल तुमचें पत्र आम्हांस होतें कीं, सविस 
हजार खा देतील ते जमे करून घेणें. त्यावरून रुपये आरकटी २६००० सवीस 


५ 


(८) 


ईजार घेतले, तुमचे जने करून रसीद आलाद्दिदा लेहून दिली आहे, त्यावरून कलेल. 
हारी येथें येवजाची कोणास गरज नाही. आगि रा आरकटी कोणी न घेत कीं, 
नित्य बटा आरकटीचा. भाव घडीघडीचा. याजकरितां मग आम्ही सोला हजार रा 
आरकटी तीन महिनेयाचे मुदतीनें रा संकराजी नाईक भिडे यांकडे ठेविले, 
बाकी दाहा इजार राहिले ते दोन च्यार रोज घरीं ठेविले की, आरकटीच तुमचा 
येवज कोणाकडे ठेऊं तें न बने, (मग आजी रा बारा आणेयाचे बटेयानें विकून, . 
आटीचे करून विल्देस लाविले, स्वामीस कलावें, जरी बटेयाचै विचाराप्त आलें तरा 
उत्तम आहे, नाही तरी आरकटी पाऊण रुपयाच्या भावात दाहा इजार देऊं तुमचा 
यवज आम्द्वाकड बहुत जाद्दाला आहे, काइ गव पडळ त्याप्रा उतरून घेणं, बहुत 
काये लिहीणे. कृपा लोम असो दीजे हे विनंति, मिंति वेशाख शुध ८ शनवार. रा 
बापूजी दादाजी सवीस इजारा सिवाये साहा हजार आणीक देत होते; परंतु तुमचें 
पत्र नवतं. याजकरितां घेतले नाहीं कललें पाहिजे हे विनंति, 

राजश्री रामचंद्रपंत व लक्ष्मणपंत यांस सां नमस्कार, लि परिसिजे 
है विनांति, । 

Naro Ballal Jog writes to Vaidyas that they have not 
sent the whole amount of Sadashiv Raghunath, Only Rs, 
26,000 were received of Arkati kind, The rate of Arkati is 
always changing. The writer has shown ‘the difficulties of 
engaging Arakali amount, Sadashiv Raghunath was agent of 
Pant and his agent was Bapuji Dadaji Phatak, There are 
more letters writren by Naro Ballal Jog in this Connec~ 
tion to the addressees, ( Vide letters dated 11-5-55 and 
24-5-55). They are not printed, Naro Ballal was one of 
Raghujis’ trustworthy persons at the time of securing 7३ lacs, 
for the release of Chandakhan, 


पत्रांक १२] श्री वैशाख झुघ ८।१६७७ 
| एप्रिल १९,१७५५ 

चिरंजीव राजश्री भिकंभट बैद्य मो वाई. यांसी केसो बहिरव आसीद, 

उपरी वेथाल क्षेम ता बैशाख सुव अष्टमी जाणून स्वकीय लिएहिलें पाहिजे). विशेष तुम्ही 


च 


पत्र पाठविले तें पावले. लिहिलें वर्तमान सविस्तर कळलें, (त्यांत ) _ यांज- 


(९) . 
कडील रुपये वसूल करून पाठवर्गे म्हणोन लिहिलेत, त्यास मानिलेचा कागद राजश्री 
येसाजीपंतास घेऊन पाठविला आहे. हा वाइदेरोखा तुम्हांपाती असेळ (तरी) 
त्यांजकडे माणूस पाठऊन रुपये आणवर्णे. वरकड वतेमान तरी येथास्थित असे. 
तुळाजी आंगरे यांजकडील किले सु(दर्ण) दुर्ग व फत्येदुगे, कनकडुगे व गोवे 
ऐसे च्यारकिळे व बाणकोंड (व मंड-)णगड व पालगड यैसे किले घेतले. | 

a > > >. १ १८ X | 
चिरंजीव राजश्री रामा व बाबू यांत आशीर्वाद, राजश्री रामचंद्रपंत यांसी 
` नमस्कार, १ ; 


या लक्षुमणप॑तांस आशीर्वाद, 


झा बाळाजी नाईक भाव्ये तां. नमस्कार, लि परिप्तोन लोम असो दीजे हे 


विनंती, | 

Keso Bahirava Vaidya, on receipt of the letter of Bhikam- 
bhat Vaidya from Wai for the recovery of money from Yamaji: 
pant, Writes from Poona how the sum is to be rcovered, He 
also informs him of the names of forts taken from Tulaji 
Angare, Suwarnadurga was captured on 12-4-1755 and not 
On 22-4-1755 as given in Riyasad, 


पत्रांक १३ ] भी ` वैशाख, १६७७ 
१ एप्रिल, १७५५ 


सहसायु चिरंजीर विजईभव रा लक्ष्मणपंत जोशी याप्रती महादाजी 
गोपाळ पटवर्धन आनेक आसीरवाद उपरी. येथील कुशळ जाणोन आपले कुशल 


लिद्दीत गेले पाहिजे. विश्येप तुम्दीं पत्र पाठविर्ले तें पावले, लिहिले वर्तमान विदित - 


जालें, येतेच सवदा पत्र पाठऊन आमचा परामृश घेत जागें, यानंतर आमच्या गाँवा- 
कडून रा सदादिवभट वेलणकर आलेत, त्यागी सविस्तर सांगितर्छे की, समस्त 
मंडळी द्वा काळ परयेंत गांवी सुखरूप आहेत. तुमचे घरीचीं माणसे व आमचे घरची 
मनुष्ये समस्त सुखरूप आहेत, कांदी चिता न करगे. आम्ही वरचेवर समाचार घेत 
आइ, आगिखी राजकीय वर्तेमान तर राजेश्री रामाजी महादेव व इंग्रज आरमार 
सुधां द जाऊन बेतले आहेत. मोर्‍चे व आरमार यांचा * मारण्या २रसा 

२७ | 


- (१०) 


जाहाला आहेत. आठा चो रोजांनीं घेतील यैसे वतमान तहकीक आहे. पुढें ईश्वर इच्छेने 
दोईळ तै रें, रा मोरोपंत दामले आपले गांवीं सरंदेमा्धे सहङुटुंबानसी सुखे 
आहेत. तूते वर घाटी येत नाहीं यैसे वर्तमान आहे. रा आपाजी महादेव खांडेकर 
विज्ञयदु्गास सुखें आहेत. बाजीपंत कानिटकर व रा राघोबा नाईक दामले 
यांजकडून अलीकडे कांही कागदपत्र आला नाही, तुम्हांकडे कांही कागदपत्र आला 
तर सविस्तर लिद्दोन पाठवणे, आमचें स्मरण करून पेसजी ब हाली पत्रे पाठविलीं, तेरे - 
` करून आम्हांस परम समाधान जाहाले, येतंच सर्व काळ आमचे स्मरण अतो देत जागें, 
तेणेंकरून ईश्वर बरेंच करील, तुमचे व आमचे वडिलांचे पुरातन चालत आलें आहे. 
त्याप्रों तुम्ही चालविले म्हणजे उत्तमच आहे. तुम्ही आमची खबर घेतली म्हणून 
कांद्दी उपरोध मानावा येतें नाइ, फार ल्याहावे तर तुम्ही सूज्ञ आहां. बहुत काय 
लिहिणे. कृपालोम करीत गेले पा दवे आसीवीद, 


. . १. किल्याच्या तटावरील राखळेले उतरते भोंक, इला, २. नाश दोगे, 


Mahadaji Gopal Patwardhan of Makhajan writes this 
letter to Laxman Bllal Joshi of Burambad, at present living at 
Wai. It has importance that ir gives an information about the 
alliance of Manaii, English and Peshwa, On their behalf 
Ramaji Mahadeo Biwalkar opposed Tulaji at Ratnagiri and 
captured it, The remaining matter refers to the well-being 
of his friends near about Wai. This letter contains the 
account of the capture of the Konkan forts given, by, 
probably, Bhikambhat and Baburao in the incomplete letter 
dated 27th April, to Vishwanathbhat, 


` पत्रांक १४ ] श्री " छ, १४ रजब 
* वैशाख वद्य ११६७७ 
| एप्रिल २७,१७५५ 

तीर्थेस्वरूप राजश्री काका वडिलांचे सेवेसी, 
आएत्ये रामचंद्राने व बात्ून दोनी कर जोडून सिरसा नमस्कार, विज्ञापना 
ता छ. १४ रजब पावेतो. वडिलांचे आततिरवादेकरून समस्त सुखरूप आसो, यानतर 
वडिलांनी काळोजी जासूद याजबरोबर पत्र पा तें पावोन संतोष जाहाला, यानंतर 


(११) 


आम्हां वडिलांस कागदाविसीं दोन तीन पत्रे पाठवि लीं, परंतु ?८१८१८ पाठविलें नाहीं, तर 

आतां तरी कागद व १कमणा, व तौर  पाठविगें. आगि आम्हांकारणें घोड्या दोन 
'उत्तमशा, मुलांना बसूं देतशा, दोन उत्तम घेऊन आगत्य येते समई घेऊन येणें. न 
आणाल तर आमची शपथ आते, बहुत काये लिहिणे कृपा वर्षमान करीत जावें. 
कळावें हे विनंति, - 


१, धनुष्य, कमठा, 
विश्वनाथभरांचीं मुलांना पत्र, | 

टीपः विश्वनाथभट वेद्य यांनीं बाळंभटांची मुळें मिकंमट व रामभट व 
स्वतःचा मुळ्या बाबुराव यास लिहिलेली बरींच पत्रें आहेत. या सालांत तीं सवे 
छापण्यासाठी निवडली नाहीत. कारण त्यांतील बरेच. विषयांची प्रत्येक पत्रांत. पुनरुक्ति 
जाइलेली आहे. बाळंमट १७५३ मर्ध्ये वारल्यावर विश्वनाथमट वर्‍हाड-नागपुराकडे 
गेले असतांना हीं लिहिलेली आहेत. दोषे बंधु मरेपर्यंत विभक्त झालेले नव्हते. यामुळे 
बाळंमटांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या मुलांची काळजी घेणें विश्वनाथमटांकडेच आले 
होतें, त्यांच्या मुलांमुलींना व बायकोला आपल्या कुटुंबांतील ब्यक्ति समजून त्यांचें ते 
पालनपोषण करीत. बाळंभटांची मुलगी अनूबाई रास्त्याच्याकडे दिलेली होती. तिला 
अशी वागणूक देत कीं, तिच्या आईला ( सरस्वतीबाईला) आपणांस परकेपणाने 
वागविले असें वाटू दिले नाहीं, | 

त्या काळीं मुलांच्या शिश्चणासाठीं जरी स्वतंत्र शाळा नव्हत्या, तथापि तीं आपल्या 
दर्जाप्रमाणे कुटुंबाचा आब राखून राहतील अते राजकीय व सामाजेक ग्रहशिक्षण 
विश्वनाथमट चि. बाबूरावाबरोबर मिकेमट व राममट यांतही देत. तै कसें दिलें जाई 
दै त्यांची पत्रे वाचून कळण्याजोगें असल्यामुळे त्यांतील फक्त महत्त्वाचा भाग देण्याचा 
प्रयत्न केला आहे, केसो बहिरव हा मुलांचा चुलत चुलता होता. त्यानंही त्यांत पत्रांक 
नं. १२ चें पत्र लिहिलं आहे. कारकुनांनींही त्यांस पत्रें लिहिलीं आहेत. वैद्यांचे घरागे 
त्या वेळच्या श्रीमंत घराण्यांत वरच्या दर्जाचे गणले जात असे, यामुळें मुलांना वाडवडील 
ज्या इतमामानें वागळे, तो कायम ठेवण्यासाठी, योग्य राखण्यासाठी व चाल- 
विण्यासाठौं आपली जिंदगी, घरंदारें, जमीनजुमला, व राजदरबार व देवघेव, यांचें 
शिक्षण त्यांत देगें जरूर अते. वेद्य हे केवळ देवघेवीचा धंदा करीत नसत. त्यांचा राज- 
दरबारीं सल्लागार कोटीत समावेश होत अते. यामुळें राजकीय गोष्टींची त्यांना मादिती 
करून देणें जरूर अते. 

जुनी पत्रें वाचली तर आरंभी लेखक आपल्या मुक्कामाची माहिती देऊन 
कोटुंबिक ख्पालीखुशयालीबद्दळ उल्लेख करतो अते दिसून येईल, नंतर दरबारां- 
तीळ राजकीय गोष्टीचें निवेदन करून लेखक व लेख्य परस्परात कांही माहिती 
बिचारितात, मिडी 


(१२) 


या घराण्याची उपयुक्तता लक्षांत घेऊन, छत्रपतींनी यांस संपत्तीची अडचण 
पडूं नये म्हणून कांही इनाम गांवें व सरंजाम म्हणून जमिनी दिलेल्या हृत्या, केलेल्या 
सेवेचा मोबदला उपभोयतां यावा म्हणून केवळ इनाम गांवें व जमिनी त्याजकडे 
होत्या. त्यांचें संरक्षण व त्यांवर देखरेख ठेवण्याबद्दल बहुतेक पत्रात उल्लेख आहे. 
भोर संस्थानांत जांमळी व महुरी बुद्धक व पुणें ब रत्नागिरी जिल्ह्यांत अनुक्रमे 
कच्द्दाटी, व कासारी, अशीं इनाम गावें त्यांस दिलेलीं आहेत. महुरीवुद्रुक गांवी 
सागवानाचें कुरण आहे. त्यांतील लाकडाची तोड करून वाईचा वाडा व इतर इनाम 
गांवांतील घरें व देवालये यांची नवीन बांधणूक व दुरुस्त्या करण्यासाठीं तीं नेऊन 
* उपयोगांत आणावी, या मुलाना पत्रांतून सूचना आदत, सातारा जिल्ह्यांत व वऱ्हाड- 
नागपुराकडे त्यांस कांही सरंजामी गांवें होती, तीं सध्यां त्यांजकडे सरंजाम खालसा 
झाल्यामुळें चाळू नाहींत, 


मुलांच्या जन्मतिथी खालीं दिल्याप्रमाणे आहेत !-- 

भिकंभड :- कार्तिक शुद्ध २।१६६०; २,११,१७३८ 

रामभट :-- ज्येष्ठ शुद्ध २१६६४; . २५,५,१७४२ 

बाबुराव :-- मार्गसीर्ष शुद्ध १३।१६६७ २५,११,१७४५ 

कृष्णराव ऊर्फ तात्या : - मार्गेसी्ष वद्य १४।१६७२ १६,१२,१७५० 

यावरून त्यांचीं बर्षे लक्षांत येतील, ( खंड ३ मधील वंशावळ पहा. ) 

महुरीच्या रानांतीळ लांकर्डे वाईच्या व करहाटीच्या इमारतीसाठी न्यावयाची, 
महुरीस अमृतेश्वरच्या देवालयाचें बांधकाम चाळू होते त्यासाठी खाणींतून दगड 
काढणें, धोमच्या कृष्णेच्या कांठीं घाट बांधणें, वाहून धोमापर्यंत सडकेच्या बाजूस 
सावलीसाठी झाडे लावणें, कुष्णेच्या बाजू आंबराई करणें, घोमचा घाट बांधण्यासाठी. 
अमृतेश्वसवा चौथरा व दिपमाळ बांत्रून झाल्यावर तेथील पाथरवट कऱ्हाटीच्या 
कामासांठी तोडी पाडणेस नेणें व कऱ्हार्टांचे सुतार महुरीस नेऊन सोपा बांधणे, 
कप्हाटीचे कुंमार महुरीस नेऊन विटा पाडणे, कोकणांतील वरवड्याचें देऊळ शिवमठ 
साठ्यांनीं सांगितल्यावरून चालविलेलें बांधकाम पुरै करणें, यांसाठी त्यांनी ५००० रु, 
दिले होते. घराच्या संरक्षणासाठी मोरकराकइन रखवाढीसाठी रामोशी मागून घेग, 
घराचे मागील व पुढील दरवाज्यांवर हुशार रखवालदार ठेवणे, असठीं कामें करून 
घेण्यास त्यांत लिहिलें होते. याशिवाय सावकारी देवघेवीच कामही त्यांत सांगत 
असत. पैसा टक्का सावधपणे देणें, दरमहा दर शे. १ पेक्षां कमी व्याजाने उत्तनवार 
पैसे न देगें, खर्चरत्रेंच वावगा न करगे, हुंडीनें किंवा चिठ्यांनीं पैसे देणें किंवा घेणे, 
धार्मिक वृत्तीने दें कुटुंच वागत असल्यानें रोज ब्राह्मणमोजन घालण्याताठी घरीं 
-१००।१९० पात्ांपर्यत लागणारे सामानाची बेगमी वेळेवर करणें, रामजोशी वरवडे- 
कर यांस लग्नाताठी र. १००० द्यावयाचे, ते त्यांत कोऋणांवूनच मिळतील मशी 
तजवीज करणें, हीं कामें त्यांत करावों लागत, 


(१३) 


वैद्याचें एक दुकान कापडाचें होतें. त्यात विक्रीसाठी कापड वऱ्हाडांतून 
पाठाव्रेळे जाई, तसेंच तिकडून तूप पाठवीत, तें घरांत खर्चासाठी व दुकानासाठीही 
असेल, तें उंटावर बुधल्यांत येई, तिकडून जातिवंत म्हशीही इकडे पाठवीत. 
कापड, तूप व म्हशी पाठविल्यावर त्यांची ब्यवस्था कशी करावयाची हे विश्वनाथमट 
लिहून पाठवीत, वाई-धोम रत्याचे बाजुस किंवा बागेत लावलेल्या झाडांत पाणी 
घालण्यासाठी कातडी पखाली वऱ्हाडांतून आणीत, 


राजकीय इकीगतही पत्रांत विचारली जात अते. _कोऊणांत तुळोजी आंग्रे यानें व 
सिद्धीनीं काव गडयड चालविली आहे! रामराजे गादीवर आल्यामुळें दरबारचे कामांत 
काय फरक आहे! सदाशिव रघुनाथ घाणेकर यांचा रु. २०,००० चा हिशोब काय झाला! 
जानोजी मोसल्यात पंतप्रधानांनी तातडीने कां बोलावले आदे? याची चोकशी 
सचिवास भेटून करणें, सचिव गांव व मामलत देगार आहेत तें गांव उत्तम, सुपीक 
पाहून पतकरणें 


हीं सर्व कामें मुलांकडून. योग्य होण्यास कुटंबाचे कारमारी ऊर्फ दिवाणजी 
रामचंद्र गोपाळ करकरे व लक्ष्मण बलाळ जोशी यांत याच पत्रांत द्वाव मजकूर लिहिला 
जात अंसे. 


पत्रांक नं, १५ यांत एक रामभट व बाबुराव यांनीं लिहिलेलें पत्र आहे. 
आपल्या वयोमानास त वृत्तीत अनुसरून कागद तिरकामटे व घोड्यावर बसण्यास 
सवय होण्यासाठी मुकाट्याने बसू देतील अशीं लहान तट्टे २, वऱ्हाडांतून मागितली . 
* आहेत. - - 1 

नागपुराकडे जागे किंवा तिकडून परत येणें म्हणजे बरोबर ४०।५० माणसे 
तरी असत, त्यास उंट व घोड़ी यांची गरज लागे, हीं जनावरें नीट राहावी म्हणून 
त्यांच्या दाणावेरणीच्या बेगमीची व उत्पत्तीचीही विश्वनाथमट चोकशी करीत 
अतत. प्रदात घोड्यावरून होत असे, घोड्या माजात आल्या तर त्यांत चांगला वळू 
घोडा देवविण्यासाठी कोगत्या घोड्यांचा उपयोग करावा हेंही पत्रांत सुचविळें जाई. 
इतड़ी बारीक दृष्टि ठेवीत म्हणून यांचा संसार सुखकर व इतमामानें होत असे यांत 
शंका नाइ, बायकांचा प्रवासही घोड्यावरून होत असे. 


The letter is written by Ramchandra and Baburao to 
९३३ ( विश्वनाथभट) and contains the gemand of things such as 
papers and arrows, the like of which are befitting theiy 
ages and interesting to them, 


(१४) 


पत्रक १५ ] वैशाख वद्य ११६७७ 
र एप्रिल २७, १७५५ 


(४) 
(पहिले ३ बंद गहाळ ) 


आलिया नंतर जै होणें तें होईल, येते सांगोन श्रीमंतांचा निरोप घेऊन 
वाईस आले तों येवजाच्या वराता श्रीमंतांनी केल्या त्या माघाऱ्या फिरविल्या कीं, 
आपला करार जाहाला नाही. आम्ही बोलिल्या प्रो चालिस हजार रुपये याची निशा 
मावले वगेरे स्वदेशची करून ध्यावी. बाकी सोला राहिले तर परमुलकी नेमून द्यावे, 
चालित इजार घ्यावयास केले आदत. त्यास थोडे बहुत आज देऊं, थोडे बहुत पुर्ढे 
देऊ. त्यावरून त्यांणीं दाद्दापांच पत्रें पाठविली कीं, राजश्री लक्ष्मण बलाल यास 
पाठवार्वे, त्यास आम्हीं पाठविलें नाहीं, इलीं येक राऊत आला आहि की, मारनिले 
यास पाठवणे, आथवा देत नाहीं येस साफ सांगणें म्हणजे हा यैवज दुसरेयास 
देऊन कार्ये करू(न) घेऊं. तुम्हांस पुसावयासि कारण कीं पुढें बोळ लावाल, यांजकरितां 
पुसोन उतराई होतो, म्हणौन त्यागी साफ लिहिलें आहे. त्यात यैवज ध्यावा तर 
वडिलांची आज्ञा नाहीं, न धावा तर दरबार तुटत आगि पेसा गुंतला तो खुंटलियावर 
पडतो. ऐसा प्रसंग आइ. याजकरितां तीर्थश्वरूप राजश्री छक्ष्मणपंत यांत उदईक 
दितीयेत भोरास पाठवितो. तेथील रंग पाहोन चिंतानुरूप बनोन आले तर चालीस 
इजार रुपये धावयास करितों, तों आपणही येतील. मग आपले विचारें जें होणे तें 
होईल. येतिसी आपणास दोन चार पत्र पाठविली, परंतु पावली न पावली हें कलत 
नाहीं. तर याचा अर्थ चितांत आणून पुढें काय करावें तें लिहीले पाहिजे, वरकड अर्थ 
येथास्थित आते. राजश्री सदासिवपंत यांत पेशवे यांनीं पालखी दिल्ही. पालखी व 
वेतन दरमाहापेकी ध्यावें म्हणून क्षीमंतांस सनद घेतली आहे. लांचा आमचा 
करार गुदस्तां साठ इजारांचा होता त्याप्रों सालभारी नवें द्यावें याचा तिजाइचा 
भादे. वाउिलांत कलावे याजऊरितां लिदिळं आहे. राजरी वर्तमान तर, राजश्री पंतप्रधान 
पुणेयास आहेत. सातारेयाचे वर्तमान पूर्ववत्‌ प्रों आहे. राजश्री राघोपंत 
राजवाडे यांत पेशवे यांनीं बोलाऊन नेलें आहे, मनसचा काये हैँ कलत नाहीं, 
कर्णाटकची फोज आयाप फिरली नां, 


० (५) 
कोकण प्रांतींचें वर्तमान तर आंगरे यावर पेशावे यांची कमरबंदी जाहाली 
आहे. इंग्रज, फिरंगी व मानाजी आंगरे व पेशवे याचें आरमार घेऊन रामाजी 
= = ७ ०” € hoe जै ऊन ~ ीं 
माहादेऊ जलमार्ग येऊन जंजिरे, सुवर्णदुर्ग यात मोर्चे लाऊन आठवे दिवर्स 
७ ० a च्छ > घेतले 
ज्ेजिरा व कनकदुर्ग व फत्तेदुर्ग व गोवा येते चारी किळे घेतले, दुसरी तिसरे 


~ 


(१५) 


दिवसी बाणकोट व मंडणगड व पालगड दे किले घेतले, रसाळगड माइत आहे. 
तेथून आरमार आंजणवेलीवरून रत्नागिरी स गेले, आंजणवेलीवर एक दिवस 
. मारगिरी केली, परंतु मोचैबदी,केली नाही. पुढें रत्नागिरी गेले, मोर्चेबंदीस केली आहे. 
राजश्री दिनकरपंत व समसेरबहादर यांत खाना केलें. त्यां( पेकी) समशेर- 
बहादर मळकापुराइर आहे. दिनकरपंत रत्नागिरीस मोचेयांत आहेत. * जेर 
जाहाली म्हणोन वर्तमान आहे. खारेपाटणची गडी खंडोजी माणकर व सावंत 
कुडाळकर यांणी घेतली, ते तेथेंच आहेत, आंगरे यांचें आरमार पूर्णगडचे खाडीत 
आहे, सुबर्ण दुर्गास लोकांचे *कबिले बहुत सापडले, ज्यांचे काबेले सांपडले त्यांस 
निरोप दिल्हा, सल्याचा प्रसंग कांही होता दिसत नाहीं, पुढें काय होईल तें पहावे. 


९१.९ "२ 


बहुत काये लिहिणे, कृपा करावी हे विज्ञाति, 


१ हैराण, त्रस्त, २ परिवार, बायकामुले, 


Though first 3 pages are missing, the remaining two 
pages givean jmportant information on the following 
points :— 


(i) The hundis sent for sadashiv Raghunath, to 58995 
Kars were not accepted, Hence Bhikambhat was sending 
Laxman Ballal to Bhor to give him for the present, Rs, 40 
thousands, (2) Sadashiv Raghunath wis given an honour of 
using palanquin by Peshwe and was to receive the cash every 
month through Pant Sachiv, (3) Pant Pradhan was at Poona 
at this time. (4) The army sent to Karnatak did not return, 
(5) Peshwe was preparing to go to Konkan against. Tulaji, 
(6) English and Manaji Angre have formed an alliance and 
joined Peshwe, (7) Ramaji Mahadeo Biwalkar was sent with 
navy by sea to capture the 4 forts शट, सुवर्णदुर्ग, कनक- 
दुर्ग, फत्तेदुर्ग, 274 गोवा within 8 days and after 3 days 
more he will,succeed t0 (3८ बाणकोट, मंडणगड, पालगड, रसालगड, 
अंजनवेल व रत्नागिरी were also attacked, Dinkar Mahadeo has 
also joined Biwalkar at Ratnagiri and Sumsherbahadur was 
sent to Malkapur, Kharepatan Gadhi was taken by Khandoji 
Mankar, and Sawant Kudalkar and other sardars, (8) There 
were no signs of Tuloji coming to terms for peace, 


a A खिक-ण 


- (१६) 
पत्रांक १६ ] श्री | वैशाख वद्य, ४।१६७७ 
एाप्र्ल, २९,१७५५ 


राजश्रयाविराजित राजमान्य राजश्री रामाजी यादव फोजदार पा सिरवल 
स्वामी गोसावी यासे 


पो विस्वनाथभर वेय कृतानेक नमस्कार, विनंति श्रीमंत राजश्री पंतसचिव 
णीं ठुम्हांकइन पा मारपेकी शा ५००० पांच हजार खा आम्हांकडे देविले होते 
त्यापेकीं श्रीमंतांनी करार केले रा ३००० तीन हजार ते तुम्ही राजश्री सदासिव 
रघुनाथ यांजकडून देविले, ते भाद्रपद शुध प्रतिपदा भाव सवछरी सदरहू तीन 
हजार रो पावले आसेत. लिगा मि वो वद्य ४ युवानाम सवछरे बहुत काये 


लिहीणे. हे विनंति, सदरहू शा तीन इजार आमचे रद कजांचे येवर्जी देविले, ते पावले 
हे विनंति. 


Vishwanathbhat Vaidya has informed Ramaji Yadav 
Foujadar paragane Shirwal that the sum of Rs, 3000 out 
of २७.३ ६000 were’ received from yout through Sadashiv 
Raghunath Ghanekar on I9-8-1754. This transcation is 
mentioned in the letter of 25-6=1754. 


पत्रक १७] श्री वैशाख वद्य ४।१६७७ 
एप्रिल २९,१७५५ 
दा 

श्रीसबैउपमायोगगे यखेडितढक्षीमी सदाराजमान्ये राजश्री केसूजी हुद्दार 
प्रो कलंबेश्वर गो याद्दास, बगूजी यादव नमस्कार, येथील क्षेम जानोनू, स्वकीये 
कुसेल लिहिने. विसेसू. रा विश्वनाथ वेद्ये याद्दाचे पोतदारीचे तुम्ही दस्तक 
करून देला आहे. तरी त्याहार्चे प्यादेयाबरबरी जमान प्यादा देऊन पेसा वसूल 
करने, ` 

ते छ. ४ वदी कोख, 

Baguji Yadav asks Kesuji Huddar to collect the Potadari 
of Vishwanathbhat Vaidya, of his Paragana and pay the same 
to him. This Varhadi language is worth noting ८. 8, उपमायोगये, 
~ उपमायोग्य ; यखंडित-अंडित ; याहास-यास; याद्वाचे -- याचे, 2५] 


(१७) 


Yadav is Parasnis (see ?. 0, 21, 65). Baguji Pant was one 
of the persons who gave presents to Nanasaheb Peshwe on 
receiptof a letter from Raghoba Dada from - Delhi. that 
Azizuddin was seated as emperor in place of Gazuddin, 


य 


तळ 


* नकल १ 
पत्रांक १८] श्री वैशाख वद्य ५१६७७ 
“ | एप्रील ३०, १७५५ 
राजात्रेयाविराजित राजमान्य राजश्री सदासिवर्पत घाणेकर स्वामी गोसावी 
यांसि 
पो विस्वनाथभट बेच नमस्कार. विनंति उपरी श्रीमंत राजश्री पतसचिव 
च्या सरकारांत कजे सो ३६००० छतीस हजार सालमारी नवे दिल्हे, त्याचें खत 
श्रीमंतांनी आमचे नांवें दिल्हे आहे. तुमचा आमचा करार सरकतीचा की; दोन. 
तक्षिमा आम्ही द्यावे, येक तक्षीम तुम्हीं द्यावे, याप्रों करार, त्यात तंक्षिमेप्रों शो 
सरकारांत दिल्हे. दे शो भ्रौमतांनीं पेस्तर साली द्यावे, येसा करार केला आहे, त्यास . 
सरकारांतून यैवज सदहूपैकी जो येईल, त्यांपैकीं तिसरे तक्षिमेप्रों येईल वांटणी ते 
तुम्ही घ्यावी. दोन तक्षिमा आम्ह ध्याव्या, याप्रो तुमचा आमचा करार आते, यांत 
उभय पक्षी आंतर करूं नये, मिं शके १६७७ युवानाम सवछरे वा वद्य ५ पंचमी 
सदरहू येवज सरकारांत दिल्हा. याचें खत सरकारचें मिति मारचें आते. बहुत कार्य 
लिहीणे, सदरहू छतीस इजार पेकी आमचे तक्षिमेत शो २४००० चोवीस हजार 
बसले व तुमचे तक्षिमेस रा १२००० बारा इजार बसले, तेणेप्रों तश्चीमबा रा 
सरकारांत दिल्हे आसेत, दवे विनंति, हस्ताक्षर लक्ष्मण बळाळ दि मार, 


सदरहू प्राँ पत्र सदादिवपंताजवळ दिल्हे असे. 


Vishwanathbhat has written to Sadashivpant Ghanekar 
how Rs, 36000 is to be divided for interest among them 
and how the money returned to them is .to be divided, 


२८] 


(१८) 
प्रक १९]? श्री . वैशाख वद्य ५।१६७७ 
क .. एप्रिड ३०,१७५५ 
राजश्रियाविराजित राजमान्य राजश्री विस्वनाथभट वैद्य स्वामी गोसावी यांसि. 


पौ सदासिव रघुनाथ कृतानेक नमस्कार, विनंति उपरी श्रीमंत राजश्री पतसचिव 
याच्या सरकारांत कजे रा ३६००० छतीस इजार सालमजकूर नवें दिल्हे, त्याचें: 
खत श्रीमंतांचे नांवें तुमचे नांवें आहे. तुमचा आमचा करार सरकतीचा की, येक 
तक्षीम आम्ही धावे, दोन तक्षिमा तुम्ही द्यावे, या प्रों करार. त्यास तक्षिमेप्रों 
शा सरकारांत दिल्हे. दे शा श्रीमंतांनी पेस्तर सालीं द्यावे येसा करार केला आहे 

त्या्.सरकारांतून येवज सदरहूपेकी जो येईल त्यांपैकी तिसरे तक्षिमेप्रों येईल वाटणी 
ते आम्ही ध्यावी, दोन तक्षिमा तुम्ही ध्याव्या, (या) प्रों तुमचा आमचा करार आसे, 
यांत उभयपक्षी अंतर करूं नये, सदरहू येवज सरकारांत दिल्याचे खत सरकारचें मिती 
मजकूरर्चे आसे. सदरहू छतीस इजारपेकी आमचे तक्षिमेंत शा १२००० बारा हजार 
बसले व तुमचे तक्षिमेत रा २४००० चोवीस इजार, या प्रों सरकारांत दिल्द्दा असेत, 
शके सदरहू लिहील्याप्रा स्वामींनी व आम्ही [व]तोवे. कृपा लोम असो दीजे; हे 
विनंति शके १६७७ युवानाम सवछरे वो वद्य पचमी हे वितति, 


Sadashiv Raghunath Ghanekar and Vishwanathbhat were 
partners in paying new debt of Rs, 36000 to Pant Sachiv, 
In this ‘letter the writer describes how the partnership 
will be given ‘effect. Vishwanathbhat gave two-thirds and 
Ghanekar gave one-third of the sum, Letter Nos, 18/19 are 
copies of mutual contracts. | 


पत्रांक २०] श्रीसांचोजयती . 
वेद्याख वद्य १३।१६७७ 
मं ९,१७५ 


श्रीमंत राजश्री विश्वनाथभटजी वैद्य सार्माचे सो. 

पो सदासिव हरि नमस्कार विनंति उपरी, येथील कुशल जाणोन स्वकीये 
कुशल लेखन करीत आसिळे पाहिजे, विशेष श्रीमत्‌ राजश्री जानोजी भोसले सेना- 
साहेबसुमा यांगीं तुम्दांवरी आम्हांस री २०००० आंके वीस हजार देविले, ते 
नागपुर्री आम्हांस दिल्हे, ते मरोन पावलों. शके १६७७ युवानाम सवछरे वेशाख वथ 
श्रयोदसी + बहुत काय लिहे द्वे विनति, 


(११) 


साक्ष व्हि 
केसो कृष्ण संबेकर पत्रपमार्णे तुकोराम डिग(ण)कर 


| This is a receipt passed by Sadashiv Hari to Vishwanath- 
bhat for having received the sum of Rs, 20,000 which 
Janoji Bhosle was to give him, He was the first Diwan of 
Mudhoji and afterwards he joined Janoji, 
७ 


>. िव्मनअन»्कमन»»-»»नकन्नकक्‍काइक 


पत्रांक २१ ] युवानाम 
अधिक ज्ये शुद्ध २१६७७ 
मे १२,१७५५ 


या जमाखर्चाच्या एका पानांत शिवभटाचा संबंध थ्या लोकांशी विशेष 
खतां-पतरांनी भाला आहे त्यांची मादिती आहे. 


खते सिवभट साढे (१६७६ ) भाव सवछरे, 


११०१ भवानजी अटोळे पोष्य शुध ३ व्याज दर २ 
२५० गोविंदराव सिके मि पोष्य शा ७ दर २ | (1 
५०० दाजी मोहिते पोष्य शा नवमी दर २ 
४०० आबाजी जगन्नाथ पोष्य दुघ ७ दर २ 
१७०० बियाजी भोसले पौष्य शुध १ दर २ 
१००० बावुराव देवस्थली खत नाही. 
५०५१ १ 
२००० सदाशिव हरी खत १६७७ युवासवडरे जेष्ट अधिक शा २ 
न व्याज दर १ | 
२० स्वरूपसिग जमातदार 
७५ बेरागी 
१०॥ गोपजी पाचपांडे 
३००० वकिली प्रांत देवगड वगेरे 
वा नरहर बलाछ सुभेदार आदमासे जमा 
५०० मा राघो बुलाळ मामले रामटेक अदमाते रुपये 


(२०) 


३६८ बाबुराव मजमदार ७५८ पैकी आनंदराव वाघ ३०० 
बाकी ४५८ पेकी हवाला मजीद्खान ९० बाकी ३६८ 


ar 


३३३००॥ 
त ~ 
तेरीज 
५९०९५ 
३३३००) 
५०५१ 


९७४४६॥. | 
४ शंकराजी चिटणीस व्याजपैकी 
--२००. पा चंद्रपूरपेकी 


९७६५०॥ 
१०० मोजे गुमथळे अदमास बाकी 

९७७५०॥ 

१०००० बाळकृष्णभट पटवर्थन आधेक जेष्ट शुध ३ 
शके १६७७ युवानाम सवछरे मुदत कार्तिकमास 
व्याज बिनसुट शा १॥ 

५००० केसो कृष्ण संबेकर मि जेष्ट अधिक शुध ५ 

शके १६७७ युवा सवछरे व्याज दर १॥ मुदत 
माघअणेर. 


११२७५०] 


- The account can be explained this way, At the end 
of Shaka 1675 (श्रीमुष), the money due from Shivbhat was 
Rs, 59095 and in 1676 (भाव) ४04 1677 (युवा), together money 
paid for him to persons mentioned.in this letter was 33300-8 
So the amount due from him at the beginning of Shaka 
Dhata 1678 was Rs, 112750-8. : 


name) 


(२१) | 


पत्रांक २२ ] श्री छ ८ माहे साबान मंगलवार 
अ० जेड़ शुघ ९१६७७ 
मे २०, १७५५ 


श्रीमंत राजश्री जानोजी भोसले सेनापाहेबसुभा गोतावी. यांसि- 


क्षोआमिलासी विसाजी रघुनाथ वकीळ रामराम विनंती. येथील कुशल 
जामोन स्वकीये कुशल लेखन करावयास आज्ञा केली पाहिजे, विशेष, आपली आज्ञा 
घेऊन स्वार. जाइलों ते आज मंगळवारी साईकाळीं मुकाम तळेगांवास आलो. 
आपगास कळावे, यानंतरी आमचे मागाहून धोडजी खेडकर दि 'हुडाभाडा 
प्रां वराड, हे मुकाम मजकुरास आले. ते तेथून नागपुराहून कुगबीण येक घेऊन 
आले. ते कुणबिगीचा थांग सरकारचे जासुदांनी लाविला, तो म्हणों लागला की, 
विकत घेतली, लस्करांत घेतली, येस्ता म्हणत होता, टैयास आम्ही म्हटलें कीं, 
सरकारचे खरीदपत्र दाखीव. त्यास त्याजवळ पत्र नाही, त्यावरून त्यास 
सरकारचे जासुदाबराबर आपणाकडे पाठाविला आहे. आपण मनास आणून 
आम्हांस लेहून पाठवावे. जरी त्याची खरी आतिली तर आम्हांस. पत्र पाठवावें. त्याचें 
स्वाधीन करून देऊं, आपणांस कळावे. आम्ही मजल दरमजल पुढें जात. असो, रा 
छ ८ माहे साचान बहुत काय लिहिगें, 


१ जञ्चात वगेरेचा मक्तेदार. 


३ ४॥॥९॥५॥ २।॥ १ 
९०॥४८४९८५ ८२८१ 
०॥।०॥।०॥। ०१० ॥१ 
६०।।४५८४०॥॥२॥। १ 
५६॥।२॥।३॥। २॥२॥ १ 
५६०॥ २॥।२॥२॥॥१॥॥ १ 
८०१८०॥४॥४॥॥ १॥॥ १८० 
३०॥।॥४॥९॥ -५॥२॥॥१ 
७३०००॥४॥१॥१५०१ र 
९८]॥४४९८५८२८१ 


शत 


क 
es छा 


६७९ १॥९॥ २॥२४० 
०॥०॥०॥-०॥॥ ०१ 


त क 


(२२) 


६७८॥०४॥१॥ ११ 
६०॥४८८०४०॥२॥१ 


न्न न वि >>> 


६१७॥ शा न १॥॥-० 
५६॥३॥३॥३॥ २॥१ 


५६०॥।२॥ २॥। २॥।१॥।१ 

Vishwanathbhat sends 2 fetter to Janoji Bhosle: about 
a maid servant who was found at Talegaon in the possession 
of Dhondaji Khedkar who said she was bought in Laskar, The 
writer left the final decision to the addressee, There are 
some lines at the end written probably in numerical 
language. It is printed for study of that language, 

A letter of the same contents was written by Vishwae 
nathbhat to Narhar Ballal Risbud Subhedar, - 


पत्रांक २३ ] श्रीनकल , १० साबान 
अ, जेठ, शुघ ११।१६७७ 
मे २२,१७५५ 

राजश्री विसाजी रघुनाथ वकील गोसावी यांसि. 

दा अखंडितलदमी अलंकृत राजमान्य क्रो जानोजी भोसले सेनासाहेब 
सुभा दंडवत सा खमसखमतैन मया व अलफ प्रां अकोटचे येवजी राजश्री केसो 
` कृष्ण यांजकडे तुम्हां वरात/खा पंधरा इजारांची दिली. त्यात अकोट यांजकडे न 
जाले, याकरितां यांगीं दाहा इजार तुम्हांस दिल्हे. बाकी पांच हजार राहिले ते अको- 
टची चुकोती होईल तेव्हां नेमुन देऊं. त्याप्रों घेणे. मारनिळेचा पांचा हजारांचा रोखा 
घेतला आहे, तो फिरोन देगें, जाणिजे छ १० मादे ताबान बहुत काय लिदविगे, 

Visaji Raghunath was'to receive the revenue of Akot 
district in payment of debt, from Bhosle, Janoji arranged to 
pay Rs, 15000 through Keso Krishna Shembekar as he did 
not receive the required revenue from the Akot district, Mr 
Shembekar paid only 10 thousands, 


(९२) 


पंत्राक २४ ] श्री मंगळवार अधिक जेष्ठ वय ९१६७७ 
जून ३,१७५५ 

पो अधिक जे वच्च १० - 

बुधवार मु वाई 


राजश्रियाविराजित राजमान्य राजश्री भिकॅभट वेद्य व वाबूराव वद्य खाना 
ग्राततावा यात 


सेवक नारो बलाल जोग कृतानेक नमस्कार विनंति उपरी. येथील कुशल जाणोन 
स्वकीये कुशळ लेखन करीत असिले पाहिजे, विशेष अजुरदारासमागमे तुन्द्वातत लहण्या 
हुडिया रो तीन इजारांच्या पाठविल्या, त्या तुम्हीं माघाऱ्या आम्हांकडे पाठविल्या 
आणि पत्री बहुत पयायें शब्द लाऊन तुम्ही लिहिले. ऐशास तुम्ही चिठी येकूणतीसशे बेता- 
ली(स)ची केली तो जाब आम्हांस तीन हजारांच्या हुंड्या तुम्हांकडे पाठविल्या त्या उपरी 
आम्हांस पावला यांजकरितां तुम्हावरी चिठी खो च्यार इजारांची केळी, ऐसे असोन 
चिठियां माघाऱ्या आल्या, बरें थोर आहां, चाकरी तुमची करावी त्याचा फालादेश 
हाच की काये! तुम्ही पेतजी आम्हांत लिहिले होते की, सातारेयाच्या हुंडिया 
मिळाल्या तरी पाठविगें, म्हणोन आम्ही पाठवीत गेलों, सराफांच्याच पाठवाव्या 
तरी कांही हुंडावळ मागत, याजकरितां विकाऊ चिठिया पाठवीत गेलों, 
यामध्यें काही तुमचे नुकसान केलें नाही आणि आम्हांस बोल लाऊन लिहिले 
हं अपूवे भाइ, हाली तुम्हांवरी चऊ इजारांची हुंडी केली, त्यास लहणें हुंडिया 
पे्जी पाठविल्या होत्या, त्याच हाली नती हुंडी येक बंदी मुदत जेष्ठ अधिक 
पाठविल्या आहे, याचे सा घेणें मुदती वदी १४ आवधूत माहाजनी सातारे 
प्रा ३०००. रा १२००. 

येकून बेतालीसशांच्या पा आहेत. या घेऊन पावलीयाचें उत्तर पाठवणे. इत- 
किया उपरी हुँडया तुम्हांस पाठवीत नाहीं. कललें पाहिजे, आम्ही तुमचे पदरीचे, 
कृपा करून सांमाळ करावा, उचित आहे बहुत काये लिहीणे, कृपा लोम असो दिल्हा 
पाहिजे हे विनंति, मिति जेठ अधिक वदीये. | 

राजश्री रामचंद्रपंत व लदमणपंत स्वामीस सा नमस्कार, विनंति उपरी लि 
परिसीजे, लोभ असो दीजे, हे विनति, 

This letter to Bhikambhat by Naro Ballal Jog describes 
how Naro Ballal used the Lahani kind of hundis to pay off 
the various sums to Bhikambhat, His letter dated 1 9-4-55 
is printed and some others are omited. 


व 


(२४) 


पत्रांक २५ ] श्री जेष्ट शुद्ध ९।१६७७ 
जून १८,१७५५ 


वेद्शास्रसंपन राजमान्य राजश्री विश्वनाथभरजी स्वांमींचे सेवेसी, 


पो गेगाधरभट चिपळूणकर कृतानेक साष्टांग नमस्कार विनंति. उपरी 
येथील कुशल जेष्ट शुद्ध ९ मु पुणे येथें सुखरूप आसो विशेष. आपणांकडून पत्र 
` येऊन कांहीं समाचार कलत नाहीं, तरी आलिया माणसासमागर्म पत्र पाठऊन 
सांमाठ करीत गेलें पाहिजे. यानंतर इकडील वर्तमान तर वो राजेश्री 
घोडभट दाकिदी घेऊन येतात, त्यावरून सविस्तर वर्तमान कलों येईल. अकोल्या- 
हून (जे) आधिक शुद्ध ११ येकादसीचें पत्र आजच आलें. तेथें लिहिले कीं, 
श्रीमंताचें ढस्कर अद्याप वराडांत आलें नाही, तिकडील आणखी पत्रे आलीं म्हणजे 
कांये वर्तमान येईल तें लिहून पाठवितो. तुम्हांत कांही कामकाज जें लागेल तें आम्हां 
ल्याद्वावे. तुम्हांस चोकडा आम्ही पाहातो. मिळाल्यावर तुम्हांकडे पाठऊन देऊं. 
भसेलारीचा तलाश केला. परंतु उंच मिळत नाहीं. याकरितां पाठविली नाही, 
मागाहून कोणाचे कापड आलें म्हणजे पाठविता. धोडभदास तुम्ही म्हणाल कीं 
फार दिवप्त कां लांगळे! तर हें दरबार, फार खोल कामकाज लवकर होत नादी, 
यामुळें गुंता जाद्दाला, बहुत काय लिहिणे कृपा लोम असो दीजे हे जिनति, 


१ झालू, भारी किमतीचे गडे, 

Gangadharbhat Chiplunkar ‘informs Vishwanathbhat 
Vaidya that the army of Peshwa did not arrive in Berar, He 
offered his readiness to do his work of any kind, 


पत्रांक २६] श्र जे शुद्ध ९।१६७७ 
। जून १८,१७५५ 
राजश्रियाविराजित राजमान्य राजश्री बिश्वनाथभटजी बावा वैद्य स्वामींचे 
सेवेसी 
विनंती सेवक सदाशिव रघुनाथ घाणेकर कृतानेक सां नमस्कार विज्ञापना, 
तुम्हांपासून आम्ही आत्म कार्य पवरत समंधें घेतलें कजे मुदल रा २००० दोन इजार, 
यास व्याज झा. 4) निने प्रमाणें दरमाद्दा दरसदे जाइले मुदतीचा हिसेच करून देऊं. 
मिती शक्के १६७७ युवानाम संवत्ळरे जेश युद्ध नवमी बहुत काय लिदिग हे 
विज्ञापना. 


(९४) 


Sadashiv Raghunath Ghanekar took Rs, 2000 as debt 
from ,Vishwanathbhat for his own use, It .is wonder that 
he should be in need of money when he was a partner of 
Vishwanathbhat to pay the debt, to Pant Sachiv, of Bhor, 
of Rs 36,000, शि] ]] 


पत्रांक २७] श्री जेष्ट शा १०।१६७७ 
{ जून १९, १७५५ 
श्रीमंत राजश्री विस्वनाथभट वैद्य स्वामीचे सेवेसी. 


पोष्य केसो कष्ण सां नमस्कार विनंती उपरी येथील कुशल ता जेष्ट छुघ 

दशमी पावेतो मुकाम सुरंजी आंजनगाऊ सुखरूप असो. विशेष आपणास आम्हांकडे 
आकोटचे ऐवजी रा पंधरा हजार देविले, आणि आपण निघोन गेले, मागें रा 
रधोजो करांडे यांगी अकोटची घालमेल करून आम्हांकडून दूर करून आपणाकडे 
केले, आम्हांकडे खुरंजी मात्र करार राहिली, सुरंजीचे ऐवजी तुमचे रा दाहा इजार 
` करार केला, चाकी पांच हजार राहिले ते आकोटचे ऐवजीं त्यांगी करून घेतले, त्यांत 
श्रीमंत ज्ञानोजी बावा देशास येणार आहेत, तेव्हां आपण प्रसंग करून पांच इजार रा 
जाबाल करून ध्यावा. आम्हांरुडे दाहा हजार करार करून सनद दिली आहे, आपणास 
कळावे म्हणून लिगा आहे. सदरहू तुमचे पांच हजार शा आकोटावरी करार करून 
देतों म्हणून बाबूराव यांगीं करार केले आहे. + बहुत काय लिहिणे लोम अतो 
दीजे हे विनंती. 

+ फुडीपुढील अक्षर लेखकाचें स्वतःचें, 

Keso krishna Shembekar writes to Vishwanathbhat from 
Suranji Anjangaon how Janoji had arranged to pay him Rs, 
15000 for Akot revenue as stated in letter dated 22~9~1755. 
Raghuji Karande took the revenue of 60६, Suranji’s revenue 
was recovered by Mr, Shembekar and arranged to pay only 
Rs, 10,000, 


२९] 


(२६) 


पत्रांक २८ ] भी २४ रमजान॑ 
शनिवार ज्येष्ट वद्य ११।१६७७ 
` जुले ५, १७५५ 

श्रीमत वो रा बिखनाथभट बावा वैद्य साहेबांचे सेवेसी. 
दाचो जिवाजी वलद पासकोजी परभ किरस्ताव साष्टीकर व अंतोजी 
बलद पिल्लेजी परभ किरस्ताव सिरोडेकर, रामराम विनंति उपरी साहेबी आपणास . 


मोजे रील येथील नारायेणाचें देवालय व मोजे वरबडे येथें तिवरीचे बंदरावर तलीं 
बांघावयासी फर्मोविलें, त्यावरून कबूल कतया लेहून दिर्ह्वा अते. 


रील येथे देवालये येथील बेत तलीं बरवडे येथे 
२० लांची हात | २० लांब हात 
१४ रुंदी हात १२ रंद ददात 
१८ मुकसाल ७ उंच हात 
१० लांब | — 
८ रुंद ३९ 
— — | मर्धी बांध घालून गुरांत व माणसांत 
५२ १८ 'छगर्ते काम करावें. 


थाचा पाया यो चौत्रा 
उंची हात रै जीवरंखी हात ८ 


सदरहू दोन कामाचा मगता कुछ येन ९७५ पावणे दाहासे व पोसत २५ येकूण 

` दोही कामाचे येऊ हजार रुपये घेऊन चांगलें काम उ्याप्रों नरवणाप देवाचें केळे 
भाद्दे त्याप्रों करून रीलेख गा बालाजी खोत सांघेळ त्याप्रों व तळीस रा 
कृस्णाजी आनंत गद्रे खोत ठावगनकर यांचे विचारें चांगलें काम करून 
देऊन. ई लिदिठे सद्दी. सा सीतखमतैन मया व अलफ, शके १६७७ युवानाम 

- सवसरे ज्येष्ट वदी ११ मंदवार तेरीख छ २४ रमजान बीग चिमणाजी विस्वनाथ 
आउवेले 


This letter is given by two Christian contractors, 
binding themselves to finish the buildings of Narayan temple 
at Reel and 8 tank at Tivari harbour for Rs, 975. These 
places are in the Ratnagiri district, The places are not far of 
from Jayagad. 


(२७) 


पत्रांक २९] भी आषाढ शा १।१६७७ 

जुळे १०,१७५५ 

राजश्रियाविराजित राजमान्य राजश्री विस्वनाथभट वेद्य स्वामी गोसावी 
यांि— 


सेवक रामचंद्र कोनेर सां नमस्कार, विनंति उपरी येथील कुशल ता आषाढ 
झुध प्रतिपदा जाणोन क्षेमरूप असो. विशेष तुम्ही गेल्यावरी तीर्थरूपांकडील' पतर 
साकरखेडल्याचे मुकामीची आलीं, त्यावरून परम संतोष जाहाला, प्रस्तुत इकडील 
वर्तमान तरी, तुम्ही गेल्यादारभ्य अधिकोतर कांही जाहाले नाही, बिशेषात्कारें . 
वर्तमान जाहालियास साइल्य अर्थलेखन करूं, तुमच्या व येजमानाँ ( च्या) व तीर्थ- 
रूपांच्या भेटी जाहाल्यावरी आपगांकडील सविस्तर अर्थ साद्यंत लेहून पाठवणे, राजश्री 
बाळंभटमामा दरवारास गेले होते. सुखरूप आहेत. सिरके यांणी मायावाद फार 
लाविला आहे जें राजश्री पंत आलियावर त्यागी जर आज्ञा केली इमानपूर्वेक) तर 
मातबर कार्य जें, सांगतील तें करून देऊं, येविसीं बाईसाहेबांस त्यां (नां) 
पुलिलें, त्यागी मान्य केळे जे, पत दरमियान आलियावर दुसरा विचार धरणार 
नाइ, परंतु त्यांगाँ दोनतीनदां बेमानी केळी आहे. इतबार येत नाहीं. त्याही मधें 
पंत आल्यावर दुसरा विचार नाही. वरकड पुढें जो विचार होईल तो वरचेवर पत्रीं 
पाठवितो. आपणांकडील सविस्तर अर्थ वरचेवर दिनचर्या लिहित असिले पाहिजे, 
बहुत काये लिहिणे, लोम असो दीजे हे विनंती, 


सेवेसी हरी बल्लाळ सां नमस्कार, विनंती लिगा पा सदेव पत्र पाठवून संतो 


षवीत आसिलें पाहिजे. इकडील साकल्य अर्थ श्रीमंती लिहिले त्यावरून कळेल, + विशेष 
काये लिहिणं, कृपालोमाची वाधि कीजे, हे विनंती. 


Ramchandra alias Baburao Koner Kolatkar writes from 
Satara to Vishwanathbhat that there was nothing worth writing 
about the Satara Court, However he wants to know from him 
what happened when his father and Vishwanathbhat met 
Raghuji Bhosle, Shirke was not keeping‘his word about the 
return of Vaidya’s debt. Tarabai Saheb requested Kolatkar to 
wait till Vishwanathbhat’s return, 


(२८) 


पत्रांक ३० ] . श्रीमवानीशंकर आषाढ शुघ ७१६७७ 
सोम्यवार, (बुधवार,) जुले १६, १७५५ 


तीथेस्वरूप राजश्री विश्वनाथभट्ट काका वडिलांप्रति. 


अपत्यांनुरूप धाडभट्ट व सदाशिवभट वैद्य कृतानेक साष्टांग नमस्कार 
विनंती उपरि, वडिलांचे कृपंकरून आषाढ वद्य द्वितीया शुद्ध सप्तमी सोम्यवारपर्यंत 
सद्दकुटुंब सुखरूप असो विशेष, तुमचें पत्र जिवाजी किरिस्ताव याजबराबर आलं, तेथें 
लिहिलेत कीं, मौजे रीळ येथील लक्ष्मीनारायणाचे देवळाची लांबी रुंदी किती 
- आहे ती लिहोन पाठवणे, त्यास तो किरिस्ताव आम्हांत भेटला नाही. तुमचें पत्र पंधरा- 
विसा दिवशीं आम्हांत प्रविष्ट जाहाले, त्यावरून तेथें जाऊन गांवकरी यांचे गुजारतीनें 
देवळ मोजिलें, त्यास लांबी हात १९, रुंदी हात १३ व जीवरखी लांबी हात ७, रुंदी ७, 
` ब चौथरा व भिंतिभोग व जीवरखी मिळोन जुने दगड सात आठरेंपर्मंत आहेत. 
याप्रमाणें जुना बेत असे, मुख साळ जुनी नादीं, परंतु सात हात रुंदी व अकरा हात 
लांबी होय सारिखे स्थळ आहे. जीणोंद्धार करावा, हें उत्तम. आहे. देवळांत कांही 
* बाकी राहिली नाही व मौजे नरवण येथील श्रीचे देवळात खर्चवेच जाहाला आहे, 
त्याचीं वडिलांकडे येक दोंन पत्रें गेलीं, परंतु त्याचें उत्तर आलें नाहीं, दया करून 
उत्तर पाठवावे. बहुत काय ल्याद्वावँ, कृपा वर्धमान करीत अशिले पाहिजे, दे 
नमस्कार विनंती 


राजश्री रामचंद्रपंत व लक्ष्मणपंत व मोरोपंत यांत आशीवाद. घरांत . 
स्वीस अनुकर्मे नमस्कार व आशीवाद सांगणें, दे आशीवाद. राजश्री हरिपंत काणे 
कुळकणी मोजे रीळ दे म्हणतात की, श्रीचे देवळाचे काम आम्हांत सांगाळ तरी 
` आम्ही कामावरी राहे. त्यास तेही आपले कुटुंचांतगंत आदत, यांतच ठेवावे, इट- 
मित्राचे मनोरथ वडील चाल्वीतच आहेत. विशेष काय ल्याहार्वे, हे नमस्कार, 


Dhondabhat and Sadashivbhat, residents of Narawan, 
wrote to Vishwanathbhat the measurements of the Laxmi- 
Narayan temple which was to be rebuilt, They also 
suggest some improvementsof the temple of Narayan, Hari 
pant Kaneis mentioned as Kulkarni of Reel. They recommended 
him for supervision of the work of the building of Laxmi- 
Narayan temple at Reel, | 


(२९) 


पत्रांक ३१ ] श्री आषाढ वद्य १०] १६७७ 
- १ हि आगष्ट २,१७५५ 


राजेश्री विश्वनाथ वैद्य लामी गोतावी यांसि, 


सिवभट साठे कृतानेक साटांग नमस्कार, विनंती उपरी येथील वर्तमान 
अषाड वदी १०, गडमर्धी सुखरूप असो विशे(ष), पूवी यजमानाचे पत्री लिहिलें होतं 
की, विश्वनाथ वैद्य यांचे पत्री लिहिलें, ते विनंती करीतील, त्यावरून कळो येईल. 
तर सढुदीखा( न) जेथून नागपुराहून स्वार जाहले, तेथून सिवनीछपारे पावेतो 
परमश्रमी, इस्ती माघारा फिराऊन पाठवीत होते. तो परभारै महमदखान यांत पुतणे, 
तेथून भ्रीवाराणसी पावेतो आले. तेथून येथे आली, येथून पटणेया प्रांतों जाहागोर 
त्यांची आहे, तेथे जावयास उमेदवार जाइलेस, बाकी दें कोणाजवळ न सांगणें, 
यजमाना मात्र येङांतीं पुसोन ठीक करून ठेवणें, परंतु आपले कार्य जाहालियावरी - 
अपण व मिरजासाएे यैसे येकत्र होऊन त्यांची खतरजमा केली कीं, आपण हें कार्य 
करून देतों, त्याजत्रून)तो खुलासे करून मक(खु)दाबाजे गेला कीं, जातांना 
माझा भाग निमा आपला, येसें इमानप्रमाण वावी गेला छृष्णंभट राय(र)करही 
मकसुदाबाजेहू( न) आले. त्यांगींही सांगितळें की, याचा 'इतबार आला वदियास 
असे. त्यावरून कार्ये जाह्वेलिया आपण वचनास हरलो, आगि त्याणेंही इमा(न ) प्रमाण 
केले कीं, आपण श्रीमंतांची गुलामगिरी करूं नयेस केलें. त्या( स) तुम्ही यजमानांस 
पुसणे. येकांती कोणास कलालियावरी आपली फजीती आणि तुमचीही फजीती, 
येस न करणें. जाबसाल घेऊन उतर पाठवर्गे, हजार पांचते खास लागतील तरी 
देणें; परंतु म(ख )सुदामाजे हून येवज आलियावरी रामाजीस 
x x > x % = फाटलेली ओळ 
जीत चिटी देऊन पाठऊन, तेवां दै कार्ये करावें लागतें. कितेक प्रकारं यजमानास 
समजाऊन तो तरी पूर्वी श्रमी यजमानावर होता. परंतु त्यांत यजमानाची तरी 
(राख) मिरजा साले यांगी बिवकजीबावा याज[स ] जरच नामी दिली. तरी हे एक 
ओळ लिहली असे. हैं वाचून फाइन टाकणें, बाजीनकर फजीती तुमची आपटी असे. 
येविसी व पूर्वी यजमाना: स) पत्रे लिहि्टीं, कापड व येथे खचो(स ) दिले, ते बजिनस 
इस्ते पाठविली. यजमानाचे पत्री लगटून ते दाखऊन परवाणगी पाठऊ(न) देणें, 
कायात अंतराय होणार नाही. परं(तु) ते रा मागतील, कबजे घेतील, तरी पैका से 
ष्या, आपणास दे गोष्टीचा इतला नवता, “बीत. 


१०००० सदुदीखान (क)रार २३२५ किरकोळ भोई 
१००० रघोपत महिना 
५००० किता करार १२५ २ चितेवान महिना 


(३०) 


करार 
इस्तीचे येणेप्रों तन- 
५००० मागता पा खामिरजासा(ले)— 
३०००० मिरजासाले दसरि- याजवळ असे 


या पासून (महणतो तरी 
आ अडीच इजार रा 
अते येकून रा. 


हे या(दा)स्ती प्रां यजमाना पुमोन परवागिगी पाठवणे. नाहीं तरी येवज 
आलियावरी त श्रीमेत(त) रा घेऊ लागतील, कचज आपणांजवल मागतील, अज्ञसित्राय 
देणार नाहीं, अणी अपणा(स) इतलाच नाहीं तरी 3परिछिन परवाणगी अथवा जैसे 
आज्ञा येईल तेते करून, परंतु यजमाना वे साहेयान सावराता असते दे विनंति, 
कितेक लोकांऊडीळ अपला येवज येतो. यजमाना सांगोन वसूल करून धरणे, कजिया 
तुमचा व माहा(दा )जी पंताचा, दे वि(नं )ति, 
रा निळोपंत व तुम्ही व माहा(दा)जी पत्रे देऊन उतरे पाठवीत जाग, दे 
विनति. 


१ मरतसा. २ राज्याच्या किंवा सरदागच्या पदरीं असलेल्या चित्त्यांची निगा 
राखणारा अधिकारी. ३ खात्रीने, निश्चित. वदियात >वैद्यात, ` * 

The whole [लला is written by Shiwabhat 54016 him- 
self, In it the movements of SadrudiKhan are given from 
Nagpur to Parane, He asked Vishwanathbhat to speak to 
Janoji Bhosle the intention of Khan,’ Janoji, after being friendly 
with Mirjasale, wasadvised to go to Murshidabad. Krishnam- 
bhat Rayerkar had just returned from Murshidabad and repen* 
ted for being unfaithful towards Janoji, Shiwabhat was giving 
a hint to Vishwanathbhat, as to how he should behave with 
Janoji at this critical time, 


ओरिसा प्रांताचे सुभेदार ब रिवभट साठे 
टीप३- या सालांत शिवभट साढे यांचा संबंध अप्तलेले जमाखर्च व पत्रे 
बरीच आलेडीं आहेत. या पुरुपा वें मदृत्व जाणून साडे घराण्याच्या कुलवृत्तांतांत रा, 
शेकरराव जोशी (वत्स) इतिद्वातसंशोवङ, यांनी बरीच माहिती शिवभटाबद्दल 
संकलित करून दिली आहे. तर्तेच काळेळुत ' नागपूर प्रांताचा इतिहास? बांतदी 


> 


याच्यावहुछ माहिती निरनिरळ्या प्रतंगानें दिडी आहे. वेद्यदफ्तरांतही बैद्यारशी 


(३१) 


दैववैवांचे व इतर राजकीय व्यवहाराचे बरेच जमाखर्च व पत्रे सांपडत आहेत, याँ 
सर्वांचा विचार करतां रघूजी (पहिला) व जानोजी भोसले यांचे का्कोदीत हा 
शिवमट बंगालच्या चौथाईची नबाबाकडून वसूल करण्याची महत्त्वाची कामगिरी 
करीत द्वोता, ओरिसा प्रांतावर जे सुभेदार होते त्यांची वाचकां मादिती होगे जरूर 
आहे म्हणून ती खाली देण्यांत येत आहे दु 


दिल्लीचा मोगल बादशहा महमद्शाहा असतांना बंगालचा सुभेदार जाफर- 
खान उर्फ मुशिदकुढीखान होता. द्दा अवरंगजेबाचा एक कर्तबगार अधिकारी 
द्वोता, यानेच जमिनीची नवीन जमाबंदीची व्यवस्था दक्षिणत सुरू करून राज्याच उत्पन 
वाढविले होते. महमदशाहाची कारकीदू १७१९ ते १७४७ पर्यंत होती. ' जाफर- 
खान? हा अवरंगजेबाने त्यात दिलेला किताब आहे. त्याचें नांव मुशिदकुली- 
घान असून या नांवावरूनच मुशिदाबाद्‌ हें शहर वसले आहे. यानें या सुभ्याचें 
उत्पन्न १॥ कोट केलें. या सुभ्यांत बंगाल, बिहार व ओरिसा हे प्रांत येतात. 
ओरिसाची राजधानी कटक शहर आहे. या सुभेदाराने आपली मुलगी सुजाउद्दीन 
यातत दिली होती. त्याला सरफराज म्हणून मुलगा झाला होता. सुजाउद्दीन यास 
जाफरखानाने ' नायब नाजीम ' म्हणून ओरिसाच्या सुमेदाराचा (सद्दाय्यकारी 
( असिस्टंट) नेमला हता, पण आपल्या मागें बंगालची सुभेदारी यास ( नातवाप्त ) 
मिळावी अशी त्याने दिल्लीस बादशहाकडे खटपट चालविली होती, पण ती आपल्यास 
मिळावी अत्ता सुजाउद्दीन चाही प्रयत्न चाळू होता. तो त्याचा प्रयत्न सफल होऊन 
तोच बंगालचा सुभेदार सासरा वारल्यावर झाला व तें काम पाहूं लागला, सुजाउद्दीन 
हलक्या वृत्तीचा व परप्रययनेयत्ुद्धीचा असल्यामुळे-त्याचे सलागार सांगतील त्याप्रमाणं 
तो वागत असे. मुख्य सल्लागार ५ जण होते त्यांत अलीवर्दी खानही होता. सुजानें 
ओरिसा प्रांतावर दुतऱ्या बायकोचा मुलगा महमद टाकी यास नेमून अलीवर्दी- 
खानास बिहार प्रांताचा सुभेदार केले, आपल्या प्रांताचा वसूल फत्तेचंद ऊर्फ 
६ जगत्‌ शेट? यांच्या दुकानाच्या पेढीनार्फत बादशहास पोहोचवू लागल्यामुळे 
त्याचें नांव प्रातिद्वीत आलें, त्याच्या हाताखालीं *आलमचंद ? यास देऊन पुढें 
बंगालचा ' नायब दिवाण? त्यात केले. । 


टाकीखान ओरिसांतच वारल्यामुळें, त्याच्या जागी आपला दुसरा जांवई ' 
भशिद्कुडीखान यात ' नायब दिवाण ' नमिले, मीरहदीब म्हणून एक इराणी 
प्रामाणिक, स्वामिमक मुसलमान यस्थ द्दा एक त्याचा विश्वासू अधिकारी होता, 
बंगालवरैल खाऱ्यांत द्दा मराठ्यांच्या फार उपयोगी पडल्यामुळे फार प्रतिद्धीस आला. 

सुजाउद्दीन १७३९ मध्ये मरण पावल्यावर त्याचा मुळगा सरफराज खान यानें 
बादशट्दाकडे खटपट करून बेगालची सुभेदारी मिळविली. दे अलीवर्दीसानास न 
आवडून त्याने चिनकिलिचखान निजामुट्मुट्ककडे वशिला लावून सुभेदारीची 


(३२) 


सनद आपणांस मिळविली. त्यासाठीं तो सरफरा जखानाशीं गाढिया येथे लढला व॑ 
त्यास ठार केलें, पुढे ओरिस्ताचा नायब मुशिँद्कुढी खान याच्या मागें लागून त्यास 
त्यानें ओरिसांरून हांडून लावलें, तो मच्डलीपट्टणात पळून गेला, अशा तर्‍हेने 
ओरिसा प्रांत त्याने आपल्या ताब्यांत आणला. 

बंगाल्यावरील रघू जीच्या पहिल्या स्वारीच्या वेळेस ओरिसा प्रांत, अलीवदी- 
खान बंगालचा सुभेदार असल्यामुळें, त्याच्या ताब्यांत होता. सरफराजखानानें 
आपला मेहुणा मुशिदकुलीखान, ओरिसाचा नायब दिवाण, नेमला होता. 
याचाच प्रामाणिक सरदार मीरहबीब होता, अलीवर्दीच्या कपटी स्वभावाचा त्यात 
वीट आल्यामुळे त्यानें पूर्वी अलीवर्दीच्या विरुद्ध जाऊन त्याच्याशी लढाई करण्यासाठीं 
रघूजी भोसले याची मदत मागितली" होती. १७५१।५२ पर्यत त्याला त्रस्त 
करण्याचे कामी हा भोसल्याप्त फार उपयोगी पडला होता. भास्कररामाच्या प्रयत्नानें 
मीरहग्रीय मराठ्यांच्या सेन्यांत सामील झाला होता. त्यांनें मराठ्यांचे कांहीं सेन्य घेऊन 
सादादाबाद ठरले होतं. बंगालच्या तिसऱ्या सारीत भास्कररामात आपला सेनापति 
मुस्ताफाखान व त्याचा कारभारी जानकोराम यांच्या साहाय्यानें ता. २१॥ २४४ 
रोजी अलीवर्दींने ठार केले व त्याचेचरोचर आणखी २२ लोक कापले, या कृष्णकृत्याचा 
सूड रघूजीत उगवावयाची फार तळमळ लागली होती. पण इतर ब्यवश्षायामुळे त्यात 
लवकर फुरसत मिळाली नाही. 

सन १७४८ मर्ध्ये अलीवर्दीनें ओरिसा प्रांतावर मुस्ताफाखानास सुभेदार 
नमले, पण या वेळीं सुभेदार व इतर अफगाण सरदार मराठ्यांस मदत करून अली- 
बदींच्या विरुद्ध बंड करण्याच्या तयारीत आहेत ही बातमी रघूजीत लागतांच तो 
जानोजी व सरदार तुळजोराम व मीरहबीब यांत घेऊन ओरिसा प्रांतावर 
स्वारी करण्यास गेला, त्याने तो प्रांत काबीज करून बंगाडय़ावर स्वारी केली, पण 
देवगड प्रांतांत बंडाळी सुरू झाल्याचें रघूजीत कळतांच तो जानोजीत ओरितांत : 
ठेवून तिकडे गेला, पण जानोजी ओरिसावर मीरहबीबची नेमणूक करून तो 
नागपुराऊडे गेला. पुढें मीरहबीब यास ओरिसांत अलीबदींनें फार त्रास दिल्या- 
मुळें रधूजीने पुनः जानोजीत ओरिसा प्रांतावर १७४८ मर्ध्ये पाठवून २ वर्षीत 
_ तिकडील बंडाळी मोडली व अलौवदीँत बंगाळ्यांत जाऊन जिकीरीस आगळे, शेवटी 
त्याने मोसल्याथी १७५१ मर्षये तद केटा, व ओरिसा प्रांत रघ्रूजीस देऊन 
सुदणेरेण्या नदी ही उभयतांची सरहद्द ठरविली, तसेच त्यानें बंगालची व बिहारची 
चोयाई १२ लाख देण्याचें कूल केळे, १७४८ मध्ये जानोजीत कटकचा सुभेदार 
नेमल्यावर मीरहवीवर्चे त्याचे जमळें नादी, प्रांताच्या दिश्योयावरून त्याचे वाकडे 
आलं आर्ते कोणी म्हणतात. तो कैदेतून सुटून पळून जात असतां पहारेकऱ्यांची त्याची 
झटापट होऊन तो पडला असेही म्हणतात. अशा रीतीनें मीरहवीव मेल्यावर रघूजीनें 
मिझञामस्लद्दीन यांत सुभेदार नेमिले. रघूजी व अळीवरदीखान यांचा १७५१ चा 


(३३) 

तह यानेच घडवून आणला. सुभेदार नेमल्यावर आपण चार लक्ष जास्त वसूल करून देऊं * 
असें त्यानें कबूल केलें होतं. जास्त पैसे तर दिले नाहीतच, पण त्याने पूर्वीपेक्षा कमीच 
वसूल केला, म्हणून त्यात सुमेदारीवरून काढावें लागलें, ही गोष्ट १७५५ मध्यें रघूजी 
मरण्याच्या सुमारा" झाली. नंतर शिवभद साढे यांत १७१६ मध्ये सुभेदार करण्यांत 
आलें, द्वा पहिला मराठा ब्राह्मण सुभेदार होय. तो पहिल्या रघू जीचा व जानोजीचा 
एक प्रमुख सरदार व मुत्सद्दी होता. या सुभेदाराच्या हाताखालीं प्रसिद्ध सरदार जाचक ` 
घराण्यापैकी रखमाजी व मुकुंद पंडित हे रघूजीनें अधिकारी दिले होते. मानाजी, 
दारकोजी, हेइतराउ व पद्योजी हीं जाचकांचीं नांवें इतर बेच-दसरांतीऊ 
कागदांत येऊन गेलीं आहेत. दे अधिकारी ओरिसखांत नेमण्यांत आठे होते. 

रखमाजीचा बाप नर्‍्होजी दा कटकजवळील बाराभाटी किल्यावर 
` पहिला किलेदार होता. शिवभट कडक प्रांतावर अधिकारी अपर्णे, इंग्रजांस 
सोईचे नव्हते. बंगाल्यांतून मद्रासरडे जाण्यात ओरिसा प्रांतांतून जावें 
लागे. शिवभटानें आपल्या सुभेदारीत बंगालच्या १२ छक्षांच्या चोथाईचा 
इंग्रजांमार्फत सारखा तगादा नबाबाच्या मार्गे लावलेला होता. शिवभट १७६४ 
पर्यंत सुमेदार होता. १७३१ मर्ध्ये इंग्रजांनी बंगालचा नवाब मिरजाफर यास काढून 
मिरकासरीम यात नबाच केळे. तो नांवालाच नबाब होता. खरा कारभार इंग्रजांनींच 
चालविला होता. दिवमडानें बंगाब्यावर खारी केल्यामुळें त्यात हुसकण्याचा 
इंग्रजांचा सारखा प्रयत्न चाळू होता. मराठे व मिरकासीम नवाब यांमध्ये वितुष्ट 
आणण्यासाठी निरनिराळया तऱ्हेने इंग्रजांनी प्रयत्न केले, शेवटी मिरकासीम आपलें 
ऐकेना म्हणून १७६३ मध्यें त्यांच्यार्शी युद्ध करून त्यांनी पुनः मिरजाफरास नबाव 
केले, चोथाईचा पेता भोसल्यांस नवाबाकडून इंग्रज मिळूं यावयाचा नव्हता, म्हणून 
त्यांनी बादशहाकइन बंगाल व बिहारची दिवाणीची सनद मिळवून ठेविली होती, 
शिवमटानें आपला भाऊ भास्करराव यात विश्वासाचा माणूस म्हणून बलसोर 
येथ फौजदार नेमून ठेवलें होते, हे एक महत्त्वाचें बंदर आहे. मराठे, भोसले, 
इंग्रज व नबाइ यांचें या वेळीं केवळ शिशचारी वर्तन चाललें होते. कोण कोणास कसें 
व केव्हां फतवितो इकडे सवाचे प्रयत्न चालले होते. भोसल्याना चौथाई मिळेना, 
म्हणून जानो जीने आपरा पुतण्या मुधोजीचा मुल्या खंडोजी उर्फ चिमणावापू 
यांत ओरिसाची सुभेदारी १७६४ मध्यै दिली, त्याच्याबरोबर भवानी काळू, 
कसलेला योद्धा, वेळ पडल्यास लढाई करून चो थाई वसूल करावी, म्हणून दिला होता; 
पण सर्वे केली इं्रजांच्या द्वातांत असल्यामुळें त्यांनीच चोथाईचा निकाल लावून 
दिला नाइ, व ओरिसा ( ओडेता ) आपल्याइडे कसा येइल इकडे प्रयत्न चालविले. 
ओरिसात लागून बंगालचा मेदिनीपूर परगणा इंग्रजांच्या ताब्यांत होता. तेथील 
लष्कर घ्यावें अत शिवभटावें म्हणणे होते, तसेच चोथाईची रकम न 

३० 


(२४) 


* मिळाल्यास आपणास बंगालवर स्वारी करावी लागेल, असे त्यानें इंग्रजांत कळात 
होते. या मागण्यामुळें इंत्रज्ञ त्याचा द्वेष करूं लागले आणि त्याचे हाताखालील अधिकारी 
रखमाजी जाचक यास गोड गोड पत्रें लिहून व घड्याळासारण्या जिन्नसा बक्षीस 
देऊन आपलेंते करून घेतले, त्यानें व त्याच्या शत्रूंनी व इंग्रजांनी जानोजीचं . 
मन त्याचेविषयाँ कलुषित केले होतें, यामुळे जञानोजीनें शिवभटाची सुभेदारी 
१७६४ मर्थ्यं काहून घेतली. त्यानंतर बंगालमध्ये व ओरिसामध्ये तो तसाच 
राहून दंगाधोपा करीत होता. त्याची कारकीर्द लोकांस सुखावह झाल्यामुळें 
तिकडील बरेच जमीनदारांचं त्यांस पाठबळ मिळालें होते. इतकेंच नव्हे तर 
कळकत्तेकर इंग्रज व नबाब यांनी त्यास तिकडे मुकाटयाने राहूं दिले. शिवभटास 
काढल्यावर जञानोजीनें भवानी काळू यास सुभेदारी दिली. त्यास इंग्रजांनीं 
आपले लष्कर देऊन बलसोर- येथून शिवभटास घालवून देण्यास मदत केली, 
ओरिसांत चिमणाबापू सुमेदारीवर होता, त्यानें भवानी काळुत मदत करून 
शिवभटास केद करून बाराभादी किल्यात ठेविलें. 

शिवभटानं आपल्या सुमेदारीच्या कारकीर्दीत ओरिसाची नवीन जमाबंदी 
करून त्याचें १८ लक्ष उत्पन्न केलें, सुकंद पंडित ह्वा त्याचबरोबर . होता तो: 
पळून गेला, जाचकाप्रमाणे इंग्रजांस सामील झाला नाहीं. पुढें भवानी काळूनें 
इंग्रज गव्दनेरात पत्र लिहून व वकील पाठवून चौथाइची रक्कम मागितली, कांहीं तरी 
शुष्क कारणें देऊन इंग्रजांनीं भोसल्यास ती अजिबात मिळूं दिली नाही. 


१७६४ ते १७६८ पर्यत भवानी काळू सुभेदार होता. नंतर तो नागपुरास 
परत आला. 

१७६८ ते १७७१ पर्वत गणेश संभाजी खांडेकर दा ओरिसाचा सुभेदार 
होता. याचा भाऊ गोपाळ हा सातारच्या फडणीस घराण्याचा पूर्वज आहे. 
' १७७१ ते १७७३ पर्यंत बापूजी नाईक हे ओरिसाचे सुभेदार दोते, १७७३ 
ते १७७५ पर्यत महादाजी हरी खाडिलकर सुभेदार झाला, याचें नांत वैद्य 
यांच्या शक्रे १७०३ ते १७७५ च्या खतावर्णीत असून त्याला त्यांचें देगें ३, ३५११ 
होते. ई घराणें मूळ नगर जिल्ह्यांतील अकोळनेर गांवर्चे होतें असे दिसतें. 

' १७७९ ते १७७८ पर्यत कोण सुमेदार झाले कळत नादीं, १७७८ ते १७९२ 
पर्वत राजाराम मुकुंद हा सुमेदारीवर होता. हा शिवभद साढे यांचा दिवाण फार 
दिवस होता. १७९२ ते १७९७ पर्यंत त्याचा मुलगा सदाशिव राजाराम द्दा सुभेदार 
झाला, त्याचा दिवाण ब्यंकाजी विठ्ठळ फडणीस म्हणून होता. 

ओरिसा प्रांतावरील सुभेदार कोग कोण होऊन गेळे व भोसल्यांच्या ताब्यांत 
बंगालच्या नबाचाकइन हा प्रांत आल्यावर चौथाईची वसुली सन १८०४ पर्यंत 
मराठ्यांनी कशी केली ही माहिती वर देण्यांत आली आहे. आतां दिवभढ साढे 


(१५) . 


१७५६ मध्ये ओरिसाचा सुभेदार होण्यापूवी वैद्याच्या हिशोबावरून व पत्रब्यवद्दारा- . 
वरून त्याच्याबद्दल काय म्हणतां येईल, त्याची संक्षिप्त माहिती देण्यांत येत आहे. 


कान्होजी भोसल्यानंतर पहिल्या रघूजीत वऱ्हाड नागपुराकडे छत्रपर्तानीं 
पाठवितांना त्यांचेबरोबर दक्षिणेतील जीं कर्तबगार माणसे दिलीं त्यांपैकीच हा साढे 
होता. सन १७९४।५५।५६ सालच्या वैद्यांच्या कागदावरून असं दिसतं कीं, हा 
साडे कोकगस्थ रत्नागिरी तालक्यांतील वरवडे अथवा रीळ गांवचा रहिवासी 
असावा. वैद्यांचा व यांचा देवघेवीचा निकट संबंध तर होताच पण नात्याचाही 
संबंध असावा असें दिसतें. त्यानें तेथे श्रीआदित्येक्षराचें देवालय वैद्यांकडून बांधविले 
व त्यासाठीं त्यांच्यापाशी रु. ५००० देऊन ठेवल्याचा उल्लेख आहे. त्यानें 
लिहिलेल्या पत्रांत देवालय किती बांधून झालें थाची चोकशी केली आहे. हिशोबाच्या 
कागदांतद्दी या रकमेचा उलेख आहे. 


सन १७४३ मध्यें रघूजीची बंगालवरील पहिली स्वारी झाल्यावर छत्रपतींनी 
पेशव्यांना व त्याला साताऱ्यास बोलावून त्यांचा तंटा प्रांत वाटून मिटविला. त्यांत 
रघूजीकडे बंगालची चौथाई, मूशिँदाबाद, लखनो व पडण्याची सरदेशमुखीही 
दिली व पेशव्यास अजमीर, अग्रा, प्रयाग व माळवा हा भाग दिला होता. याबद्दलचा 
मसुदा छापला आहे. (वे, द. खंड ४-२६ पहा). शिवभटाची वैद्य घराण्याशी . 
हजारों रुपयांची देवघेव असे. ती हुंड्या, वराता, चिठ्या व नक्त रक्कम इतकया प्रकारांनी 
झालेली आहे, दवी देवघेव करतांना खालील माणसांशी त्याचे, किरकोळ रकमेपासून . 
शेकडो, इजारों, लक्ष ब कोटी रकमेपर्यंत ब्यवद्दार झालेले आहेत. हीं नांवें दिशोबांत 
आलेली आहेत. १ वैद्यबंधू, पुतणे व मुलगें २ रघूजी भोसले व त्याचे मुलगे 
३ कायगांदये बाळइष्ण व वासुदेव दीक्षित पाटणकर ४ बंगालच्या नबाबाचा 
सरदार मिरजासाले ५ हिरोजी भोसले दि सोलापुरकर ६ बापूभट वैद्य 
७ भवानी व चिटकोपंत मुनशी ८ येशवंतराव वाघ ९ काशी भास्कर. ” 
कोल्हटकर, १० बावुराव गणेश देवस्थळी ११ देवगडचा गोंडराजा बुऱ्हाण 
शहाराजे १२ चिंतामण केशव १३ गोद्रोड होनराव १४ गंगाधरभट 
चिपळुणकर १५ शंकराजी ना अनगळ १६ नरखीभट १७ महादाजी केशव 
१८ गोदिंभद दात्ये १९ गदाधरभट कुसरे २० महादाजी ना दामले २१ 
बावुराव अनंत गद्रे. २२ रामाजी ना काळे ( सावकार) २३ बाव्दकृष्णमट 
पटवधन (माखजनचे) २४ रहिमानखान. मोरो मल्हार पतकी हे नानाजी 
ना जोशी ( सातारकर) यांचे कारकून, कटक येर्थे असतांना त्यांनी सन १७६० 
ते १७६४ सालांचा जमाखर्च जोशाकडे ऑग २।१७६४ रोजीं पाठविला 
त्यांतही आणखी नादे सांपडतील, दिवभटाला रघूजीने १७६४ सालीं कादून 
टाकल्यावर बाराभाडी किल्लयांत केद करून ठेविलें होत, त्यासंबंधीचा उल्लेख 


(३६) 


पतकी यांनीं पाठविलेल्या जमाखर्चात आहे. यांत फार उपयुक्त माहिती आहे. एका 
हिशोबाच्या कागदांत शेवटीं खालील महत्त्वाचा उल्लेख आहे. “बाकी खतें, मागील 
दोन, येगें न होती तीं दिल्हीं व फाजील देणें, द्वितिबी व्याज त्यांचें आमचे धरिलें नाही, 
रुचरू फडशा केला. मिती रु. २६२५ सुध ११. छ 
बंगालच्या चोथाईच्या वसुलांतील ३०,००० रु. शिवभटाने ओरंगायादेहून 
हुंड्या करून पाठविले, त्याचा तपशील पोष वद्य ११६७६, सन ३०।१२। १७५४ च्या 
हिशोबांत दिला आहे. 
माघ वद्य १ १६७६ चे हिशोबांत ही हुंडी “ अनामत? म्हणून लिहिली असून 

६ ३७००० ची ओरंगाबाची हुंडी शिवभट साढेयांपेक्री, सदरहू रुपये बाईखातें 
यास जमा केले आहेत? असा उलेख आहे यावरून. वैद्यांचा व शिवभटाचा देव- 
घेवीचा किती निकट संबंध होता हं दिसून येतें. वरवड्यास आदित्येश्वरा चं देवालय 
बांधण्यात त्यानें वैद्यांजवळ रु. ५०.०० दिले होते. यावरून तो तेथील रहिवासी असावा 
असे अनुमान काढलें तर चूक होणार नाहीं. इंग्रजांनीं यास सुभेदारीवरून काढण्याच्या 
ज्या शकली लढविल्या, त्यांस तोंड देऊन काम करणारा हा पुरुष होता. या हिकमती . 
कछाव्या म्हणून संबळपुरास आपला भाऊ भास्करपंत फौजदार नेमून ठेवला 
होता. १७६४ मध्यें शिवभटास जानोजीने कामावरून काढल्यावर पुढें तो 
कोठें गेला व कर्धी वारला याबदल माहिती देणारी पत्रे सांपडलीं नाहींत. काळे 
यांनी लिहिलेल्या नागपूर प्रांताच्या इतिहासांत तिकडील रोसिडेन्सी दफतरांतील 
कागदांवरून-थोडी बहुत १।२ वर्षांची पुढील माहिती दिली आहे. त्या वेळीं पर प्रांतांत 
जाऊन दाश्चिणेंतील लोकांनीं आपली कर्तेबगारी कशी दाखविली हं दाखविण्यास 
दिवभटाचं उदाहरण चांगळें आहे. 


` ही टीप युवानाम संवत्सर (१७५५-५६ ) मध्ये देण्याचे कारण शिवभट 
साढे या कर्तबगार पुरुषासंबंधाचे कागद, विद्येषतः दिशोबाचे, मिळाले व त्या- 
बरून संद्योधकास त्याच्या व्यवहाराचा बराच उलगडा होण्याजोगा आहे. मला 
त्याबद्दळ फार विचार करतां आला नाहीं, यामुळें मी त्याबद्दल ठाम मत देऊन 
कांही लिहूं दाकळो नाहीं, शिव भटांच्या हस्ताश्चराचीं पत्रे सांपडली, तीं छापली 
आहेत. या सालानंतरही दिवभटाचा संबंध अतगारे हिशोब व पत्रें सांपडतील, 
व तते ते महत्त्वाचे असल्पास त्या सालचे कागद छापताना त्याबद्दल माहिती देतां 
येईळ., यापुढील कागद ज्यांचेकडून छापले जातील, त्यांना ई काम करावें टागेल, 
' ही टीप माझे कल्पनेपेक्षां जास्त लांबलचक झाळी आइ, पण जी माहिती दिली आहे 
ती संऊलित देण्याचा प्रयत्न केला आहे. 


(३७) 


पत्रांक ३२ ] श्री छ, २४ सवाल 

आषाढ वध ११।१६७७ 

-आगष्ट १, १७५५ 

अखंडितल्क्ष्मी आलंकृत राजमान्य राजश्री माधवराऊ सिवदेव सुभेदार प्रां 
वलित गोतावी यांसि 

सेवक बाळाजी बाजिराऊ प्रधान नमस्कार सुहुर सनसातखमसन मया 

आलफ, मोजे भातोडी प्रा मजकूर येथे चोरी राजश्री विश्वनाथभट वेद्य यांची 

जाहाली. त्याबद्दल तेथील कुणची वगेरे तुम्हांकडे आले आहेत, त्यावरून मोजे मजकूरचे 

. पाटाल हुजूर आला आइ, तरा तुम्हाकड गावकरी गेले आहत, त साइन दग वया 
कामाबद्दल सरकारचा जासूद पाठाविला आहे, त्यास हुजूर पाठवणे, गांवकरी यांसे 
तगादा न करण, जागज छ, २४ सवाल आज्ञा प्रमाण, 

This letter by Nanasaheb Peshwe to Madhavrao Shiwa- 
deo Subhedar of Bhatodi shows that the Peshwa himself 
‘inquired about the theft of Vishwanathbhat’s property, while 
he was going to Nagpur and asked the Subhedar of Bhatodi 
to release the villagers who were arrested.in this connection, 
He was convinced by the statement made by the Patil of 
the place that they were innocent, The word ५ आज्ञा प्रमाण? 
is always written by a clerk and not by the Pant Pradhan, 


पत्रांक २३] श्री श्रावण शा ११।६६७७ 
आगष्ट १८,१७५५ 

श्रीमंत राजश्री विस्वनाथभट वैद्य स्वामीचे सेवेसी. 
सेरक नारो अनंत गद्रे कृतानेक साष्टांग! नमस्कार. विनंति उपरी येथील 
क्षेम ता श्रावण सुध येकादसी मुकाम लस्कर नजिक लाखणवाडा जाणून स्वकीये 
लखन करावयासी आज्ञा केली पाहिजे, विशेष रामाजी परशराम व सदाशिव 
विश्वनाथ सहस्रवुधे यांजवो। हुंड्या व पत्रे पाठविली तै पावली, पावोन संतोश 
जाहाला. पर्ची लिइठें जे, मारनिलेच्या हुंड्या साडेतीन हजार खा केल्या आहेत, 
त्याप्रा रा आकोळे अथवा टाकळीत देणें म्हणून लिलें. त्यावरून गंगाधरभद 
चिपळोणकर याजचा येवज गोडाजीपंत दि खासनीस यांजकडे नव हजार 
सो येणें त्यांपेकी साडेतीन हजार सो श्रावण वद्य प्रतिपदेस दिल्‍्दे आणि पेगजी कुसा जी 


(३८) 


चुबलकर यांसी देविले तीत इजार येकून साडे सा हजार रा नव हजार पैकी देविले, 
स्वामीस कलावें म्हणून ला आहे. राजश्री माहादाजी नारायेण यांजजवल पचवीस 
इजार झा *वरात बालापूर वगेरा यैवर्जी दिल्ही होती तो येवज आला नाही, राजश्री 
बाबुराव कोनेरयास बहुता प्रकारें म्हटलें. परंतु त्याच्या चितास न आलें, तुम्ही 
नागपुरा होतेत तेव्हां वराता करून घेतल्यात होतात, त्यांपैकीं बालकुष्णभट यांनां 
दाहा हजार झा कबूल केले, केसो कृष्ण यांजकडे पंधरा हजार रा होते, त्यांपैकीं ते 
म्हणत आहेत जे, दाहा हजार शायैवज आपणाकडे आहे. पांच इजार शा यैवज नार्ही, 
राजश्री रघोजी करांडे यांजकडे आकोडचे येवर्जी दाहा हजार रा वरातआहे, परंतु 
त्यांनीं प्रा मजकूरची *रसद दिल्ही आहे. तो येवज पावोन बाकी राहिली तर देऊं 
म्हणून रघोजी करांडे म्हणतात कलावें, म्हणून लिहीले आहे वरकड वर्तमान 
येथास्थित असे. मोजे लाखणवाडा मोकास आपण घेतला आहे तो प्रस्तुत उज्याड 
आहे. आगि रहदारीचा गांव आहे, त्यास याचा मोबदला मोजे खिरपूर पा 
बाळापूर हा गांव श्रीमंत पुणे. यांसी आलियावरी करून घेतला पाहिजे. दरबारचें 
वर्तमान पेशजी लिगा आहे, त्याप्रों येथास्थित असे, राजश्री सिवभट साढे यांचें पत्र 
आठे आहेत बजिनस पाठाविळें आहेत. पोचेल, आम्हींहि त्यांस पत्र पाठविले आहे. 
पेशजी बाळापूरचें कापड खरेदी करणें म्हणून स्वामींनीं लिहिलें होते, त्यास कापड 
माहाग आहे. हजार पांचते रा आशेप्रा घेतो. लोकांकडील येवज येणे, त्यांत वरचेवरी 
तगादे करीत आहो. पा बडनेरबिबी येथील नव हजार रो आले. ते बालाजी 
माहादेव केळकर यांसी दिल्हे, कलले पाहिजे, आलिया माणसांबो आपणाकडील _ 
व राजकी सविस्तर वर्तमान लिहिले पाहिजे, बहुत काये लिद्दीणँ, लोम असो दीजे 
हवे विनति, 

राजश्री रामचंद्रपंत व ळञ्चुमणपंत व मोरोपंत स्वामीस साष्टांग नमस्कार, 
विनंति आलिया माणताबा पत्रीं सांभाळ करीत आसिळं पाहिजे, बहुत काये लिहीणे 
लोम असो दाजि हे विनंति. 

चिरंजीव गोपालास आसिर्वाद, उपरी आपणांकर्डील व कोकणचे सविस्तर 
वृत्त लिहीत जागें, चिरंजीव रामचंद्रपंत कोठें आहेत तें लिहीणे, तुम्ही लिहीत जागें 
बहुत काये लिहीणे हे, आलिवोद. 


१ मामलेदार इत्यादिकांकडून यावयाचा जो पैसा, त्या विषई सरकारातून जी 
चिटी करतात ती, हुंडी, चेक, किंवा बिल, 
२ कमाविसदारारने आपल्या मुलखाच्या वसुलाचा जो मरणा आगाऊ केलेला 
असतो तो; मुडखाच्या वसुळाचा कमाविसदारार्ने जो मक्ता घेतळेळा असतो त्याबद्दल 
आगाऊ मरावी ळागणारी रकम, 


(३९) 


Naro Anant Gadre informs Vishwanathbhat from Lakhan- 
wada ( Berar ), how he disposed off hundis and letters sent to 
him, The persons with whom he had to deal with were 
Ramaji Parasharam Ghare, Sadashiv Vishwanath Sahastrae 
budhe Gangadharbhat Chiplankar, Kusaji Chumbalkar; 
Mahadaji Narayan, Baburao Koner, Balkrishnabhat Patankar, 
Keso Krishna Shembekar, Raghuji Karande, Shiwabhat Sathe 
and Balaji Mahadeo Kelkar, The receipt of Ghare and Saha- 
_ srabudhe of having received Rs, 3,500 is received by him on 

228-1750. It is not printed. 


पत्रांक ३४ ] श्रा युवानाभ 
श्रावणं वद्य १।१६७७ 
आगष्ट २२,१७५५ 

हिसेच राजश्री पंतप्रधान वि विश्वनाथभट बेच 


८७६० येन श्रीमुख सवछरे आषाढ शा १ 
१०२१ व्याज दर १ प्रा बिनसूट बा खत इ ता माव सवछरे जेष्ठ अखेर 
मा माहे १२ या सा १०५१ वजा पचतिसावा हिसा रा ३० 


बाकी १०२१ 
९७८१ 
१३७७॥ व्याज झा ता युवा भा. वद्य १ मु माहे 
१३॥ येन माहे 
१ अधिक माहे 
१४॥ 


~ खा १४१८ पैकी वजा पंचतिसावा हिस्सा 
रा ४०॥ बाकी, 


१११५८॥॥ 


(४०) 


`. ४९२] येवज दिक्षिताऊडील. 
३९६ येन | 
१३६) व्याज 

>>> ४९२] 


११६५१ 
This is an account of Pant Pradhan Nanasaheb in the 


ledger of Vishwanathbhat Vaidya, It is to ‘be considered 
whether it was the custom to deduct one thirty fifth of the 
interest, as the charge or tax of Government, In other accounts 
usually one-twelveth of interest was remitted to the deFtor. 
The sum of Rs, 8,760 is found in the account of Shivbhat 
- Sathe in Vaidya’s ledger. | 


पत्रांक ३५ ] श्री माद्रपद शुघ ५॥१६७७. 
सपटंचर १०, १७५५ 
तीर्थरूप राजश्री दादा वडिलाचे सेवेत 
अपत्ये मोरयानें चरणांवर मस्तक ठेऊन सिरसा नमस्कार, विज्ञापना येती 
जे येथील वर्तमान ता माद्रपद दुघ पंचमी मा पुणे सुखरूप जाणोन स्वकीये कुशल 
लेखन करावयासि आज्ञा केली पाहिजे. विशेष वडिलांचा निरोप घेऊन श्वार जाहाला, 
ते पुणियासि सुखरूप पावलो. वडिलांस कलावें म्हणोन लिहीले आसे. येर्थे रा 
गोविदपंत यांजपासी नारो माहादेव पनछकर यांचा शोष घेतला; परंतु ते कांही 
_ येर्थे आले नाहींत व मारो नारायण करकरोहि येथें नाहींत. वरकड वर्तेमान तरी 
येथास्थित आसे. श्रीमंत राजश्री विस्वना थवावाच्या व राजश्री पंतप्रधान 
यांच्या भेटी जाद्वाल्या, बहुत सन्मान केला. क्रितेक बोलणें चाळे जाहाले. राजश्री 
जानोजीयादा भोसले पेडणास आले, म्हणोन पर्त्रे आली होतीं. त्यास राजश्री 
वेद्यवावादि सामोरे पुढें जागार आहेत. चौ दिवी जातीळ, येक मजछ पुढें जाऊन 
` मेटी ध्यावी आगि त्याघ घेऊन पुणियासी यादें येतें वर्तमान आहे. शरीरमावनेचे 
वर्तमान तरी आपले आसिर्वादेकरून रक्त राहिले, परंतु कांही 'आवस आहे, वैरे 
मासतें. वरकड वर्तमान येयास्यित आसे. बहुत काये लिहिणे हे विज्ञति, 


१ अवरप, 


(४१) | 


Moropant Karkare writes to his father from Poona the 
news that Vishwanathbhat met Pant Pradhan Nanasaheb and 
after being received with respect, had a free talk on various 
subjects, Janoji Bhosle had come to Paithan and Vishwanath= 
bhat proceeded, it is heard, to see him and. bring him to 
Poona, | i 


पत्रांक ३६ ] श्र माद्र. शु. ९१६७७ 
| सपटंबर १०,१७५५ 
राजश्रियाविराजित राजमान्य राजश्री रामचंद्रपंत स्वामी गोसावी यांती, . 


सेवक विश्वनाथभट वैद्य कृतानेक नमस्कार, विनंती उपरी श्रीमंत राजश्री 

पंतप्रधान यांचें खत तेथे रुमालांत गेले म्हणून लिहिलेत, त्यात खत येयं आलें 
नाही. वाईतच आहे, येर्थे कोणाचींच खते आणलीं नाहींत. त्यास खत व हिसेब 
श्रीमंतांचा जरूर पत्रदशनीं पाठऊन देगें व राजश्री सदाशिव रघुनाथ यांचा 
खासगत खाते व सरकार 'निसबत उतरून पाठवर्णे, जरूर जाणोन लिहिले आहे. 
तर पत्रदशर्नी पाठवणे, राजश्री जानोजी भोसले व मुधोजीबावा आमदानगरा- 
वर आले, म्हणोन वर्तमान आहे. आम्ही यका भजलीवर पुढें जाणार, तर हिशेब पत्र- 
दनी पाठविणे, जासूद येक क्षण न खोळंबणें, राजश्री गोविंद ना दिघे यांचे 
चिठौचे रुपये येथे दिल्हे, कळूं पाहिजे. राजश्री गोविदराउ चिटनीस यांचा 
हिशेब पेशजीचा आहे तो साकसुरत मनात आणून इस्त बीळ तागायेत पाठऊन 
देणे, त्यांची खतें काय आहेत ती रकमेची रकमेत दाखला लिदिंगें, तीथश्वरूप राजश्री 
केसोपंतबावा यांची खते पेशजीची आहेत तीं पाठवर्णे. ऋष्णाजी ना भावे 
यांची खते पाठवणे, बहुत काय लिहिणं हे विनंती, 


सेवेसी लक्ष्मण बळाळ पां नमस्कार, विनंती आमचा सेला व पागोटे 
पाठऊन देणें. येथून सेला व पागोटे गोपालाचें आणिले होतं तें पाठविठे आहे. हे 
परटीत टाकून घुवोन आणून ठेवर्णे, वरकड वर्तमान राजश्री मोरोपंती लिहिलें 
आइ, त्यावरून कळेल. हे दिज्ञाति. 


१ संघर्धीचा, बद्दलचा. 
३१] 


(४२) 


Vishwanathbhat writes to Ramchandrapant Karkare to 
send the deeds belonging to Pant Pradhan, the extracts of 
accounts of Sadashiv Raghunath Ghanekar, Govinda Naik 
Dighe, Govindrao Chitnis Krishnaji Naik Bhave, and Kesopant 
Vaidya to Poona early with special messenger, Laxman Ballal 
wanted from Wait his shela and turban. 


पत्रांक २७] श्री मंगलवार भाद्रपद शुध११।१६७७ 
सपटंबर १६, १७५५ 


राजाश्रियाविराजित राजमान्य राजश्री नारोपंत गद्रे स्वामी गोसावी यांसी, 


पोष्य विस्दनाथभट वेद्य कृतानेऊ नमस्कार. विनति उपरी येयील कुशल 
++ माद्रपद शुध येकादसी मु जेजूरी सुखरूप जाणोन स्वकीये कुशल लेखन 
करीत असिलें पाहिजे, विशेष. श्रीमत्‌ राजश्री जानोजीबावा भोसले सेनासाहेब 
सुमा यांच्या व आमच्या भेटी काळ सोमवारी त्रितीये प्रहरी जाहल्या, पुढे मजल दर 
मजल पुणे याति जात आहों [ पुढे कोरी जागा असून मजकूर लिहीलेला नाही. ] 

Vishwanathbhat writes from Jejuri to Naropant Gadre 
that he met Janoji Bhosle on Isth i, ९. yesterday ( Monday, ) 


पत्रांक ३८ ] श्री भाद्रपद वद्य ३३१६७७ 
सपटंबर २३,१७५५ 


सदश्रायु चिरंजीव बिजईमत्र राजश्री रामचंद्र बलाळ व बाबूराव विस्वनाथ 
बेच या प्रती जनादेनमट वैद्य अनेक आसिखाद. विनंती उपरी येथील कुषळ ता 
भाद्रपद वच्च त्रितीया पावेतो सुखरूप असो. विशेष आपला निरोप घेऊन मोजे 
छावगणास आलो. देवळीं जाऊन गांवकरी आणून श्रीस प्रसाद छावविले, त्यावरून 
देवीने आगविणतीवरी' ब * आवसरी सांगितलें कीं, “ खूप आपना कार्यो जाऊन 
तुमचे नाश करितों व रितिक उपद्रव होतात. ? त्यास आम्ही पुसिलें की, कार्यी जावयासी 
कारण काय १ त्यावरी देवीने सांगितलें कीं, ' तुम्ही माझें स्मरण करीत येकंदर नादीं. त्या- 
मुळें नाश होतात, जेव्हां रा भास्करभद वरघारी गेले, तेव्हां बोलिले कीं, आम्हांत 
इश्वरे सवासेर दिल्हा म्हणजे तुझें स्मरण करू. वेस बोलिले होते, त्या आढीऊडेस मार्से 
स्मरण न करितां चालीवरी नजर देऊन मनस्वी देवधर्म करिता(त) आणि बरें करून 


(४३) 


घेता(त, ) त्यामुळें अश्च गोष्टी होतात व माझी देवळें बांधावी यैसे देव आवसरी व 
आगबिणतीवरी सांगितले आहे. सवे तीन गांवचे गांवकरी म्हणतात. देव सांगतो 
त्याप्रमाणें कधूल वैद्यांही' केल्यास देव बरें करील व देवही आवसरीं व प्रसादी 
सांगतो, है कषूल केलेंयांनी सर्व गोष्टी अनुकूल मी करीन. येस्ता देवाचे आड देवळें 
बांधावयाचा आहे. याखेरीज मौजे मोभार येथील खोतीचा कजिया रानड्यांस व 
देवरुखे यांत कजिया लागला, .तेव्हांची 3मानणुक काले कलसास मानणुक रुप तोळा 
१ व वस्त्र १ व नारळर येणेप्रमाणे आहे. यात पडमोड नारळ १ व मोजे नांदीवडे 
येथील कार्यावी काळे यांचे निसबतीनें आहे, येस आपले गांवचे देवांनी स्पंगितलळें 
आहे. आणखी दोहो चोहो जागा देवास पुतिलें. त्यागीही याजप्रमाणें सांगितलें आहे, 
येथें कांही वारावार करावयाची ती करवितो. गांवच्या देवाचा धीर भरंवसा मागत होतो, 
त्यास देव म्हणतो कीं, मार्झी देवळें बांधावयासी काम लावणें. म्हणजे सवे गोष्टी, उपद्रव 
दूर होतील, त्यास आम्ही, तूं देवा सांगतोत, यास साक्ष, आम्हा साहा महिनेयांचे दुःखी 
४अनुपती होतात त्या दूर करून दे, म्हणजे तुझी देवळें बांधव, देव आवसरी म्हणतो 
कीं, येन्हंच काम लावणें. त्याखेरीज देव "सुदामत ६ढाल्यात येत नाही बैसा विचार 
आहे व वोमूर्त रा परशरामभट वेद्य म्हगतात कीं, देव म्हणतो तें कषूल . 
केल्यास बरें होईल येसे आहे. यांजकरितां आपणाकडेस लिहून सडवोजी बराबरी. 
माणस देऊन पाठविला आहे. या पत्राचें प्रतीउत्तर पाठवावे, त्याज सारिखी बर्थ 
गांवच्या देवाचा धीर भरवसा घेऊन भेटीस येऊं, बहुत काय लिहिणें हे आसिखाद, 


हेच रामजी चब्हाण याचे रामराम, विनंती सविस्तर पत्री लिगा आहे, त्यावरून 
विदित होईल. तुम्ही तेर्थे मगतभावें पंचाक्षरी यांजकडील तूते गुणमान न करवणें. येथें 
गांवचा देव म्हणतो सव गोष्टी तुमच्या बऱ्या करीन, देवळें बांघावयाचा दवेत फार 
आहे. हे विनंती 


१ देवास फूल, तांदूळ, सुपारी वगेरे लाऊन मागितलेला कोल. २ अंगास 
आलेला भगत, देवकऋषी. ३ नवस. ४ विपत्ति, दारिद्य, ५ बिनधोक, सरळ. 
सुखतंताषाने, बिनत्रासानें, ६ बारण्यास 


The Vaidya family were suffering often with bodily and 
mental illness, Janardhanbhat Vaidya went to Lawagan, and 
the Village God was entreated with usual practice to say why . 
the trouble to Vaidyas Was continued and how it would be 
stopped, The letter is worth-reading as it 18 an instance of 
blind faith or casting of evil spirits, and contains technical 
words of that faith, हि 


(४४) 


पत्रांक १९] भाद्रपद्‌ वद्य ११।१६७७ 
आक्टोबर १, १७५५ 


श्रीमंत राजश्री विश्वनाथबावा स्वामीचे सेवेसी. 


सेवक विठ्ठळ हरी फडणीस किले नागपूर सा नमस्कार, विनंति येथील 
कुशल ता भाद्रपद वद्य येकादसी पावेतो स्वार्माचे कृपेकरून किले मजकुरीँ सुखरूप 
असो विशेष, स्वामीकडून बहुत दिवस आज्ञापत्र येऊन परामषे होत नाहीं, याजवरून 
चित उदास आहे. तरी वडिली येतें न करावे. सदैव आलिया *वार्तिकाबा आति- 
वोदपत्र पाठऊन सांमाछीत जावें. आम्दांस वडील तुम्ही आणि दरबारी मुरबीद्दी 
तुम्दीच असा, जो परामषे कराल तो थोडका आहे. आम्ही स्वामीच्या कुटुंबांतील 
स्वजातही असो. सवं अभिमान तुम्हांतच अते. तेथें विस्तार काये लिहिगें! प्रा 
बोरीची फडनिसीचे लिहिण्याची वेतन साल दीडते साये करून सनद घेऊन आम्हां" 
"कडे दिल्ह्ीत, तेर्थे चाकरीवरी आम्ही आपला माऊ चिरंजीव सिवाजी हरी पा. 
त्याचे द्दाताखार्छ एक लिहिणारद्दी दिल्हा. त्याचेंच पोट भरत नाही; परंतु स्वामी या 
-प्रांतास येती आणि पोख्ती बेगमी करून घेऊं, यैसी उमेद राखोन बततर्ला असो. 
येतें असोन रा नारोपंत व रा केसोपंत स्वामीकडील येथे आहेत हे संमर रुये 
मागतात. त्यास यांसी कोठून द्यावे! आपला आमचा कांद्दी करार नाही, *रबरू 
स्वामींनीं सनद दिल्ह्वी ते समई पुसेळें, तेव्हां आपण उत्तर केळे जें, तुम्ही आमचे 
लेकरादाखल आपत असा, दे आसामी तुम्हांत दिल्हे. आपणास येक पेता घेणें नाही, येते 
उत्तर असोन हे माग्रतात, तरी यांसी काय लिहावयाचे अत्तेळ तें लिहून पाठवावे, दुसरे, 
` बोरीची सनद रत्ना महाडीक देऊन आले आहेत. त्यास पुढेंद्दी त्याचे नांवे ताकीद 
घेऊन पाठविणार आपण समर्थ आहेत. सेवेसी श्रुत होये कृपा निरंतर असो देगें, हे 
विनंतिपर, 


१ जासूद) दूत, द्‌ 

Vithal Hari Phadnis writes from Nagpur to Vishwa- 
nathbhat that he, being a relative and interested in his 
welfare, secured the Phadnisi of Bori district for a yearly 
remunerationof Rs, 150. per year, He had sent bis younger 
brother, Sivaji Hari to do the work and provided a clerk to assist 
him, The remuneration being very scanty, required more money 
which he expected to get, on Vishwanathbhat’s arrival in 
Berar, Naropant Gadre and Keso Hari Sawarkar are willing 
to do the work for Rs, 100, But this was unjust when there 


(४५) 


was no talk like this when the Phadnisi was offered to him, 
Vithal Hari says that Ratna Mahadik has got the Sanad of 
Bori and may get orders in his name to enjoy it, 


पत्रांक ४० ] श्री + + शंकर आश्रिन श्वा १।१६७७ 
आक्टोबर ६, १७५५ 
चिरंजीव राजश्री लक्षुम्रणपपंव जोसी मु पुणे याप्रति विस्वनाथभट 
बैद्य गा नागपूर जाणून स्वकीये लेखन करणें. विशेष आम्ही पुणेयाहोन निघोन 
आलो. ते आश्वीन झुष प्रतिपदेस श्रीमंतांची भेट जाहाली. बहुमान उत्तम प्रकारे 
जाद्वाला, तुम्हांस कळावे म्हणून लिहिले आहे, तुम्ही आपणाकडील व श्रीमंताकडील क. 
वरकड प्रांतीचे वर्तमान सविस्तर लिद्दोन पाठवणे, पेसजी तुम्हांत कामकाज पुणें 
बगेरा सांगितळे आहे त्याप्रमाणें करणें, पेसजी हिसेबाविती सांगितले आहे त्या प्रो. 
तुम्ही व राजश्री रामचंद्रपंत बसोन झा पासून आजपर्यंत हिसेब तयार करून 
ठेवर्णे, येवि्ती अनमान न करणें, तांदूळ व जोनले व इरजिनस गला घेणे, तांदूळ 
कोकणातून नांदिवडे वगैरा जागाबजागा१खा करून आणवर्णे, घरीं खचेवेच . 
करणें तो बहुत सावधपणे करीत जागें. राजश्री पंतसचीव यांजकडील कराराप्रमार्णे 
येवज निशा करून घेगे आगि त्यास धावयासी यैवज केला आहे तो , कराराप्रमाणे 
देणे, पुढें कोणास कवाम देगें जाहाळें तर गाहाणा सिवाय कोणायेकास न ` देणें 
लिहिल्याप्रमाणे कामकाज करणे, बहुत काय लिहिणे. हे आशीवाद, 


१।नरानराळ्या ठिकाणा, 
The contents of this letter are almost the same as those 
in the letter dated 16-9-55 


nn 


पत्रांक ४१ ] श्री २९ जिल्हेज सूरसन ११६५ 
आश्वीन शुध १। १६७७ 
आक्टोबर ६,१७५५ 


श्रीमंत राजत्री विश्वनाथभट वेदे मोकासी ताहेबाचे सेवेसी 
° 1द्‌ अजैदास सेरीकर मोकदम मोजे क्राउद्याटी प्रा सुपे सुमातनसुहूर ११६५ 


(४६) 


बा ता छ २९ जिल्देज मोजे मजकूरचें वर्तमान आपले कृपेकरून येयास्थित असे. 
यानंतरे रो सिवरामपंत सुभेदार यांनी बेळ व लाखोटा सुपीयाहून पा, तो 
आपल्याकडे पाठविला आहे, तरी घेऊन पावलीयाचें . उत्तर दिल्हे पाहिजे, सर- 
छस्करच्या आमलाचा केसा काये तह केला, तो साकलेवार लेहून पाठवर्णे, त्या- 
सारखी वर्तणूक करू, सेवेसी श्रुत अर्जदास, 


‘This leter is written by the Mokadam of Karhati inam to 
Vishwanathbhat, informing that the letter brought by Shiva- 
rampant Karmarkar from Supe was sent to him. He inquired 
of the result of the inquiry about. the rights of Sarlaskar 
over the inams given to him, The letter is selected to show 
that the word: Suhur to give the date of the letter does not 
refer to Arabi Shak, It is Phasali, The calculation of the 
Late with the help of the chronological Tables (शकावली) 
is interesting, 


पत्रांक ४२ ] न श्री+शंकर अश्वीन शा ४।१६७७ 
५ - आक्टोबर ९, (७५५ 


तीर्थस्वरूप मातुश्री सखूबाई वडिलांचे सेवेसी, 


अपत्ये विश्वनाथ भट वैद्य सा नमस्कार, विनंति उपरी येयील क्षेम > ता 
आश्वीन सा चतुर्दशी मुकाम % > सुखरूप जाणोन स्वकीये कुशल लिहीत असावे. 
विशेष आपण पत्र पार्ठावर्ळे, तेर्थे लिहिलें की, ' कल्यागत आहे यात्रा जाणार आहे, 
त्याजबरोबर राधाबाई गाडगीळ जाणार आहे, त्यांचेबरोबर श्री द्वारकेस जाणार, 
म्हणोन लिहिलें, २८ > मासी अस्त आहे, याजकरितां राधाबाई राहिली आहेत व 
आश्वीन माती चिरंजीव राजश्री बाबूराव याचे लग्न करावें वैते आहे, तरी बिजया 
ददामी जाइलियावर आम्ही बाईस येऊन माघमासी चिरंजीवाचें लग्न करूं आगि 
तुमची यात्रेत्त रवानगी करून देऊं. बहुत काये लिहिणे तूते यात्रेत जावयाचा 9९९१९ 
अत्ता आहे. अस्त आसल्यावर यात्रेत जाऊं नये, येसं आदे. 9९% % भिउबाई यांत 
आणावयासी % % रामजी चव्हाण पाठवून सी, नमदेसद्दी ५ % लास आणवणें, 
+ बहुत काय लिहीणे होम असो दिल्हा पा. ई विनेंति( हे विनंति पत्र बरेंच फाटले आहे.) 


+ पुढीळ अक्षर लेखकार्चे स्वतःचे, 


(४७) 
The letter is writren by Vishwanathbhat to Sakhubai - 
(the widow of Bhaskarbhat), as she was preparing to go 
to Dwarka, the holy place of pilgrimage, He requested her 
to cancel the present programme of going to it with Radhabai 
Gadgil as in Ashwin the planet Shukra was set and it was 
intended to perform the marriage of Baburao in the month 
of Magh, He proposed to make the preparation of her pilgri- 
mage after marriage, The letter expresses the keen desire of 
Vishwanathbhat for his elder brother's wifes presence af 
the ceremony. Bhiubai was his sister married with Joshi of 
‘ Burumbad in’ Konkan, Baburao’s Ist martiage took place 
with Krishnaji Hari Sathe’s girl on 3-3-1756 and the 2nd 
marriage on 26-3-1758 


पत्रांक ४३] श्री अश्वीन वध १।१६७७ 


| आक्टोबर २१, १७५५ 
पिंपळपानी दुरेघी 
नाना सो यांचा शिक्का, 


राजश्री मानाजी पवार गोसावी यासि. 


दा अखंडितलक्ष्मी आलंकृत राजमान्य आओ बालाजी बाजिराव प्रधान 
आसीर्वाद खा सीत खमसेन मया व अलफ, राजश्री विश्वनाथभट वैद्य यांचे कर्ज 
तुम्हांकडे आहे. त्यास बहुत दिवस जालें, अद्याप देत नाहीं म्हणोन विदित जालें. 
त्यास मारनिळेचें कजे तुम्हांकडे असोन देत नाहीं हे काये ! हाली ई पत्र लिहिलें अते, 
तर खताप्रों वाजवी दिसेब होईल त्याप्रों ब्याजसुधां देश, + जाणीजे छ १४ मोइरम 
बहुत काये लिहिणे, 


० श्री 
शिक्यांतील राजा जरि 
मजकूर . पति इ निधान मोतैय सो 
बाळाजी बाजि 
राव प्रधान 


+ पुढील मजकूर नानासाददेब यांच्या हातचा, 


(४८) 


: The Peshwa writes to Manaji Pawar to repay the debt 
vorrowed from Vishwanathbhat, with interest, It is wonder 
that the payment is delayed even by the Peshwa, But he 
helps Vaidya to recover money from other persons by sending 
urgent letters to them for payment. The following persons 
were also amongst those who delayed payment like Pawar, 

` १ राघो आनंदराव वाघ २ निळो बिद्वल देशपांडे ३ हेबतराव 
सोमवंशी. 


पत्राक ४४] | . श्रीतशंकर अश्वीन वद्य ९।१६७७ 
" आक्टो, २९, १७५५ 


` वेदशात्र संपन्न राजश्री बालक्ष्ण दिक्षित पाटणकर स्वामीचे सेवेसी, 


विद्यार्थी बिस्वनाथभट वैद्य कृतानेक साष्टांग नमस्कार. विनति उपरी येथील 
कुषल ता आश्विन वद्य नवमी ९ मुकाम नागपूर जाणून स्वर्काये लेखन करा- 
वयासी आज्ञा केली पाहिजे. विषश वेदमूर्ति राजश्री गदाधरभट कुसरे यांजबा 
पत्र पाठाविळें ते पावलें. पत्री लिहीलं जे, वेदमूर्ति राजश्री सिवभट साढे यांजकडील 
थेवज वरात श्रीमंत राजश्री रघोजी भोसलेवा येवज बंगारूपिकी रुपये ७३९०० 
श्याइत्तर हजार नवसे आपले मारफतीर्ने सावकाराकडे जमे आहेत. त्यास वरात व 
कबज व पत्र आपले पाठविलें आदे, हीं पत्रे पाठवणे म्हणजे ज्यास रा देवाल त्यास 
देऊं, म्हणून लिद्दीलेत, त्यावरून कलो आले, त्यास सदरहू येवज पैर गदाधरभट 
यांसी रा ३५० साडे तीनसे दिल्हे म्हणून लिहीळे तें कले, चाकी येवज रुपये 
७३५५० व्याहात्तर हजार साडे पांचसे राहिळे, यापैकीं पेशजी राजश्री सिवभट घर 
यासी शा १०००० दाद्दा हजार देविले आहेत तें देणें बाकी शा ६३५५० त्रेसष्ट- 
हजार साडे पांचसे झा राजश्री रामाजी नाईक काले यांत श्रीवारणासीमध्य खा 
देगे आगे सदरहू लिद्दील्या प्रो कब्जे घेग, सदरहू येवज आम्ही येर्थे घेऊन, हे पत्र 
स्वामीस लिहीले आहे. तुम्ही लिहील्याप्रा वरात व कचज व तुमर्चे पत्र येते तीन कागद 
व हाडी चालतें पत्र येकून च्यार पत्रें पाठविली आदत, है घेणे, आगि लिद्वील्याप्रों 
येवज देणें, बहूत काये लिहीणे +लोम असो दिल्हा पाहिजे. दे विनंति. पेघजी 
तुम्हास लिहीले आहे, त्यास हाली गदाधरभट आले, त्याजबा स्वामीचे पत्र आले, 
त्याप्रों येवज देविला आहे, त्याप्रां देणे. हे विनंति, 

+ पुढोल अक्षर लेखकाचे स्वतःचे. 


(४५) 


Shiwabhat Sathe brought money from Bengal to be 
paid to Raghuji out of the Chouthai and kept the amount 
with Balkrishna Dixit Patankar of Toke, This letter 15 
written to him by Vishwanathbhat to distribute the money 
amongst the money lenders who paid debt to Raghuji in 
accordance with Raghuji's letter, The amount was Rs. 73,900. 


पत्रांक ४५ ] श्री कार्तिक ३० शके १६७७ 
डिसेंबर ३, १७५५ 
हितेच राजश्री ब्यंकटराऊ गंगाधर सा सीत खमतैन .मया आलफ शा ता 
कार्तिक अखेर 
रुपये 
३७०८॥- ` येन क्रोधन सवछरे आषाढ झा ३ 


९२६०॥. व्याज दर २ प्रों झा ता कार्तिक अखेर युवानाम सवछरे ता 
मुदत वर्षे १० माहे ५ बा. 


१२९६९]. 

The account of Vyankatrao Gangadhar Hanumante is 
taken from Vaidya’s ledger. The rate of interest is exhorbitant, 
The interest calculated amounts to more than the principal. 


पत्रांक ४६ ] श्री पोष छा १६७७ 
| जानेवारी १६५६ 

राजश्रियाविराजित राजमान्य राजश्री विश्वनाथबावा वेद्य स्वामीचे तेवेती 
सेवक शंकराजी वासुदेव व दिनाजी जगनाथ दि राजश्री महंत 
हंसपुरीबादा कृतानेर हाँ नमस्कार, विनंती उपरी येयीळ कुशळ जाणून स्वकांये 


लेखन करीत जाणे. विदेश बहुत दिवत जाद्दाले आपणाकडून पत्र येऊन परामुश करीत 
१२] 


(५०) 


नाही, है आपणास विद्वित नव्हे, हरघडी येनारा समागमे पत्र पाठवून परामृश करीत 
जाणे. आपलें वतमान आपले कृपकरून आनदरूप असो इकडोन श्रीमंत सेना- 
साहेबसुभा या समागमे तपोनिधी रा महंतबावा गेले, त्याजकडील आलीकडे 
वर्तमान कळत नाहीं. आपणाकडे वर्तमान वरचेवर येत अतेळ तरी लिहून पाठवर्णे, 
आम्हांकर्डाळ दोन च्यार जोड्या गेल्या आहेत. आद्याप आल्या नाहीत. राजश्री सिवभद- 
बावा साढे यांजपार्ती नागपुरी खुशाल आइ, कळावे. बहुत काय लिहिणे. लोम 
अंसो दीजे हे विनंती. 

Shankaraji Wasudeo and, Dinaji Jagannath, the mukhs 
tyars of Hansapuri write to Vishwanathbhat that Hansapuri- 
bawa accompanied Raghuji, to the scene of action, Both the 
writers were living at Nagpur with Shivbhat Sathe, who had 
latterly come from Bengal. 


पत्राक ४७ | | श्री २९ रावल 
| पोष शु, १॥ १६७७ 
जानेवारी २, १७' 


श्रीमंत राजश्री विश्वनाथबावा मोकाती साहेबांचे सेवेसी. 


गाद अजेदास सेरीकर मोकादम मोजे काऱ्हाटी प्रा खुपे खा सीत खमसैन 
मया अलफ. गा ता छ २९ माहे रविळवल मोजे मञकूरचें वर्तमान, आपण रोखा 
सादर केला कीं, साल्मजकूरचे ऐवजीं पाचसे रुपये देणे, त्यासी गावचा हालहवाल कीं, 
तुम्दी सनद श्रीमंतांची, सरलष्करात ताझीद पाठविली कीं, इलीाळचा येवज न 
घेणें व पेशजीचा येवज माघारा देणें. त्यावरून त्यांनीं मानाजी चव्हाण याती 
उत्तर केळे की, आपण आपल्या खावंदास कागद लेहूँ. (या)दाचे आजे प्रों वर्तणूक 
करूं, आम्हांत खावदांची आज्ञा प्रा आदे. येसे वर्तमान जाळे, तरी आम्ही रयत दुई- 
खालीं पडली. आम्हांत येके सोईनें पैका ष्या, तो देऊं. परंतु तुमची व त्यांची दोन्ही- 
ही सनदा आम्हा मान आहे. नर्वे खत करावयास सामर्थ्ये नाही. तुम्ही ते खावदच 
आहा. परतु जे गोष्टीने गांव पेचांतून निघे तें करावे, येके विल्देत लागल्याखेरीज 
आम्हांस पेका देवत नाहीं. गुदस्तीची खंडणी रो सिवरामपंत सुभेदार यांजकडे जाऊन 
करणे म्हणोन लिहिले, तरी ते कांही खंडणी करीत नाहींत. साहेबांडडे आपण खंड- 
णीस आलो, ते सरलष्करचा येवज व चाकारमान्याचा येवज आम्हांत मजुरा न पडेल 
म्हणोन खंडणी न जाडी, आपण पाणियास गेळे. आपग खातद आहेत. पडिर्ळे पान 
मजुरा देऊन जीवन. माफिक खंडणी केळी (तर) या गावांवरी वस्ती राहील, श्रीमंतांची 


(५१) 


श्वारीनें गांव खराब जाला, तो सेवेसी छिइता पुरवत नाही, मानाजी चव्हाण याने 
नित्य उठोन गांवामर्धे आटाआट मांडिली आगि आम्ही तो येस पेचांत पडिले आहे. 
जेव्हां साहेब पेचनिदृत्ति कारतील तेव्हां आप डोईनें चालतें. सेवेसी येऊं तो परियंत 
मानाजी चव्हाणात. तइकूप चिटी पा पाहिजे. जरी अजे ध्यानास न ये तरी गांवा- 
वरील वस्ती मोडेल, सेवेसी कळावे म्हणान लिहिलें अते. सेवेसी अर्जदास, 
Mukadam of Karhati writes to Vishwanathbhat by an 
application that though it was settled that the villagers 
should pay Rs, 500 as this year’s revenue, the’ Peshwa 
ordered the Sarlaskar not to recover any revenue of this year 
and if ‘any revenue was already collected, it should. 96 
returned Manaji Chavan when demanded the revenue from 
the villagers, he was told that it was Shahu Chatrapati’s 
order that they need not pay any revenue this year. The 
people are greatly troubled by the present arrangement of the . 
two owners who issue contrary orders. Hence Shiwaram Tukdeo 
did not settle the amount of last year’s revenue, Manaji 
Chavan requires prohibitjon from any revenue collection, 


rm 


पत्रांक ४८ ] श्री पोष शु. ३।१६७७ 
जानेवारी ४, १७५६ 
राजश्रियाविराजित राजमान्य राजश्री विश्वनाथबावा स्वामीचे सेवेति, 


सेवक सिवभट साढे कृतानेक नमस्कार विनंति -उपरी येथील कुशल ता 
पौष शुध त्रितीचा मुकाम नागपूर, यथास्थित अतो विशेष. तुम्हांकडून बहुत दिवस 
पत्र येऊन सांभाळ द्वोत नाही, तरी येतं नसावें, सदेव पत्र पाठवीत अलिलें पाहिजे. 
विशेष आम्ही बंगालियाहून मार्गसीरष व त्रयोदणीस नागपुरात. आलों, यानंतरी 
या सालची मामत व सादुलाखान याती समागमे घेऊन आलो. थ्रीमंतास हस्ती 
व जवाहीर व सिरपाव घेऊन आलों. त्यात आपली वरात एक लक्ष तीत हजाराची 
थामंत कलासवासी यांही देविली होती, त्यांपैी पूर्वी आपणास भरणा पावला आहे. 
चाकी राहिली ते. कटकाहून खजिना येणार आहे तेही घडवेल, चिंता न करावी, 
धीमंत या प्रांतें आले, तरी आपण हिकडे यावें. त्यास दिशगत लागली तरी आम्ही 
तिकडे येऊन आपणही श्रीमंतापार्ती यावें, भेटीनंतर सविस्तर वर्तमान निवेदन 


(५२) 


होईल, वरकड वर्तमान राजश्री राधोपंत यांहीं लिहिलें आहे, त्यावरून कलो येईल, 
+आपण कितेक गोष्टीचा भरवत्ता आपला धरिला होता. त्यास आपण यजमानाया 
सत्वर बाईस गेलेत, हैं अनुचित केळे, येक वरीस त्या उभयेतां समागमेंच असा- 
वयाचे होते. श्रीमंत केलासवासो यांची म(म)ता तुमचे ठाई बहुत होते. 
तुमचे चित सा(पे)क्ष असेल तर. बहुत ल्याद्दाव येसं नाही, पत्र पावतां(च) श्रीमंता- 
जवळ यावें, अपणद्दी जलद येतों, 


+ पुढील सर्वे मजकूर शिवभडाच्या द्वातचा आहे 
Shivabhat Sathe writes to Vishwanathbhat Vaidya from 
- Nagpur, giving an account of his work in Bengal and the loan 
which he had to pay to the addressee, Shrimant in the letter 
refers to Janoji Bhosle, who was at this time with the Peshwa’s 
swari in the south, Shivbhat returned from Bengal to Nagpur 
on 25-12-1755, 


पत्रांक ४९ ] श्रीवरद पौष शु. १२।१६७७ 
जानेवारी १३,१७५६ 
श्रीमंत राजश्री विस्वनाथबावा स्वामीचे सेवेसी, 


सेवक रंगो महादेव सां नमस्कार विनंति. येथील क्षेम ता पोष श्ञा १२ या 
नागपूर, येया( स्थि)त जाणऊन स्तानंदलेखन लिद्दावया आज्ञा केली पाहिजे, विशेष 
पेशजी काळोजी जासुदाचा येथील सर्व सविस्तर वर्तमान व यैवज काये आला, 
राहिला, पुढे येणें, वसूल घेणें तें वृत सात तपसिळवार लिंदिलें आहे, त्यावरून 
विदित होईल. सांगत आपलीं पत्रें आलीं तीद्वि पावर्ली, तेथेडि आज्ञा आहे, ते्णेप्रा 
वर्तणूक करूं. राजश्री सिवभट साढे बंगालीयाहून येये आले, मार्गसीर्ष वद्य १३ 
मंगलवारी मेटी जाल्या. राजश्री रामाजी नाईक काले यांचे बागांत तिगस्ता 
राहिले होते, तेथेंच रादिले. सद्रहेलाखानचा आले आहेत. मामलेत सारीच उगवली 
आदे. हुंड्या आणल्या आहेत, परंतु येजमानाची व खानमजकुराच्या भेटीनंतर 
देवज पटेल, येसे म्हणतात, आम्हीं आपल्या येवजाकरितां आठच्यार रोज बहुत 
येरजारा केल्या. त्यास उत्तर देत कीं, यैवज सारा आणिला माहे, भेटी जाल्यावर 
च्यांचा त्यांस देऊं, ये(से) म्हणतात. आम्ही त्याजवल प्रत्योत्तर, आपण पत्नीं (सां) गितले 
खें, जासूद खाना करितों, त्यास काये तें लिहून धावे, त्यावरून पत्र लिहून दिल्हे, 


(५३) 


ते पत्र रवाना करीत होते, त्यास जासूद तयार नव्हते. जातूद तयार केले, तो. आपली ` 
पत्रे बराडांत आलीं, तीं राजश्री नारोपंत नाना यांगी आम्हांजवल पा, तीं पावली, 
राजश्री सिवभदजीत पत्र होते तें त्यांत दिल्हे. त्या पत्रावरून वर्तमान सर्वे कलले, 
भटजीनें दुसरें पत्र पत्राचे उत्तर लिहून दिल्हे. येती दोन्हीं पत्रें घेऊन सेवसी पा 
आहेत. त्यावरून सर्वे कलेल. भडजींती सांगीतर्ले की, दन जाल्यावर सै होईल. 
थेवज मिलेल. चिता नाहीं, कितेक बोलणें आहे. त्यात येजमानाचो जावें, आम्ही 
येतों, तेथें कितेक बोलणें होईल. तुमच्या कार्यास आंतर करणार नाहीं, यैसे म्हणतात. 
सेवेसी वर्तमान कलाव, येथ जे कामकाज आहे तें आशेप्रा करितो. वकीलाच्या वसुलास 
वरचेवर माणसे पा आहे व आसाम्पा येर्थे आहेत. त्यांत तगादे करून वसूल घेतच 
आहें. वसूल घेऊन येवज जमे करून वरचेवर लिहून पाठवितो, पेशजी याद लिहून 
पा आहे. त्यांत लिहीले दोते. आलीकडे वकिलीपेी व कजोपैझी येवज जो येकंदर व 
गांवगनांचा येता वसूल आला आहे, त्यास आपली आज्ञा जे, राजश्री नाना 
लिहीतीळ तेणेंप्रों। करणें. त्याप्रों त्यांगीं दोनच्यार द्वाजारांच्या चिठ्या केल्या. त्याप्रों 
यैवज दिल्हा. कळलें पा. वरकड येवज हुंड्या कराव्या तर सुधामत नाही. आपण 
चिठी करतील तेणेप्रा यैवज आसेल तो देऊं, वरकड वरचेवर वसूल करीतच आहे. 
चांदे व वण येथील ताकिदा पावल्या. त्या वरचेवर त्यांजकडे पा आहेत. वसूल 
येईल तो घेतो, जमाबंदीचा उजुर करितात. आम्ही निकड क(रीत)च आहों. 
होईल तें वर्तमान लिहून पाठवितो. कळलें (पा)हिजे. राजश्री शामजी फुलाजीकडील 
यैवज कर्धी घेगे तो वायेदा कलला पा. मूळतापी रा व जगोजी फुलाजीकडे माणसें 
पा. त्यांगीं आपणांस देगें, म्हणोन सांगीतले नाहीं. वायेदाहि जाला नाही. येतं लि, 
रा. शामजीपंत देशच आहेत. राजश्री सुभेदाराकडीळ यैवज क्षी मागें १ 
वायेदा कलला पा. आम्ही मागितले, त्यांत देतों म्हणतात. (अपूर्ण ) 

“ २३०8० Mahadeo, Vaidya’s clerk in Berar writes from 
Nagpur, what Shivbhat Sathe didafter his return from Bengal, 
to Vishwanathbhat, He said that Vaidya would receive 
their amount after Sadruhelakhan’s visit to Janojibawa and the 
money would be distributed to all moneylenders by him, 
Shiwabhat wrote to Vishwanathbhat that he should be with 
the Peshwa, The writer informs the addressee what he did 
about the recovery of money of ambassadorship, and the 
debt paid to other persons such as :— Shamaji phulaji Jagoji 
Phulaji anj Subhedar Krishnaji Govind, The letter is 
incomplete. 


(५४) 


पत्रांक ५०] ` श्री पोष वय ३३१६७७ 
जानेवारी २०,१७५६ 


[$ 


श्रीमंत राजश्री विस्वनाथभरबाया स्वामीचे सेवेसी. 


Le 


घोष्यवर्ग कृष्णंभड पटवर्धन सां. नमस्कार विनंति येथील कुशल ता पोष 
वद्य हे पावेतो वर्तमान येथास्थित जाणून स्वकीय कुशल लेखनाज्ञा केली . पाहिजे, 
विशेष जानोजी घाटगे यांनीं रा दिनक रपं ताच्या घरी जाऊन लग्नाचा मजकूर मनास 
आणावयासी आपण आज्ञा केली आहे, म्हणोन सांगितलें, त्यावरून त्यांचे घरीं जाऊन 
वर्तमान मनास आणिले, त्यास त्यांचे लस्करांतून त्यांचें पत्र आलें कीं, आम्ही माघ 
वद्य निरोप घेतों, उपरांत जो लग्नाचा निश्चय करणें तो करूं. या प्रकारचें वमान 
आहे. त्यांकइन लस्करांतून बाळाजीपंत आले आहेत. तुम्हांकडे येतील, ते सर्व वर्ते- 
मान सांगतां विदित होईल, बहुत कार्ये लिहिणे. लोम असो दीजे हे विनती, 
जोनाजी मजकूर यास खर्चोस रु. १ येक दिला आहे. कळलें पाहिजे हे विनंति. 

ह्या राजश्री लइमणपंतस्वामीस नमस्कार विनंति लोम करीत जावे दे विनेति, 


Krishnambhat Patwardhan writes to Vishwanathbhat 
that Janoji Ghatge had gone to Dinkarpant and spoke about 
the marriage of probably Baburao, But Dinkarpant had gone 
to the battlefield and would decide :the question after his 
return in Magh, | 


पत्रांक ५१ ] श्र | १९ रविलाखर 
| पौष वद्य ५।१६७७ 
` जानेवारी २२।१७९६ - 


राजश्रियाविराजित राजमान्य राजश्री विश्वतायभट वेद्यावा स्वार्मीचे 
सेवेसी. 


पा सदाशिव रघुनाथ ता नमस्कार विनंति उपरी येथील कुषळ ता छ, 
१९ राखरपर्यत मुक्काम सातारा वर्तमान येयास्थित असे, विशेष तुम्ही मिवजी 
जासूद याजबार. राजश्री दिनकरपंत यांत पत्र लस्करांत लिदिले होत, त्यात मिवजी 
आम्हांत वाटेस भेटला. पत्राचा अर्थ पाद्वातां नवरीचा मात्र होता. त्यास राजश्री 
दिनकरपंत यांणी आम्दांत सांगितळे जे, वैद्यबावासी आम्दांत शरीरसंचेब कर्तव्य 
आहे. निरोप बागलकोटचे मुकामी मागत होतों, परंतु देईनात, हाली मुरारराव 


$ 


(५५) 


यांजकडील जावसाल जाहाला म्हणजे माघ मासा येऊन छलग्मकार्य करावें हा भाव 
आहे. व त्यांणींही आपल्याजवळ याप्रमार्गेच सांगावयास सांगितळे, यावरून लिहिले 
अते. वरकड वर्तमान मेटीनंतर कळेल, द्निकरपंतांनीं निश्चयात्मक आपणांत 
विनंति करावयास सांगितली की, लग्न माघमासीं करणार. शरीरसंबंध बावार्साच करूं, 
ऐसें यांनीं जरूर सांगितलें आहे. गोपालपंतद्दी पुण्यास आले असतील किंवा 
येतील, हे विज्ञापना, 

. Sadashivy Raghunath Ghanekar writes to Vishwanath: 
bhat from Satara, that he read the contents of his letter 
addressed to Dinkarpant about the marriage of his daughter 
with Baburao (his son). The letter of Vaidya refers to 
the treaty with Murarrao which delayed his return to Wai and 
he wished consequtenly that the inteneded marriage should 
be postponed to Magh month. 


पत्रांक ५२ ] श्री+रामचंद्र - ७ राखर 
माघ शुध ८।१६७७ 
र जानेवारी २०,१७५६ 
राजश्रियाविराजित राजमान्य राजश्री बालंभट व राजध्री विश्वनाथभट वेद्य 
स्वामी गोसावी यांस: 
पो चिमणाजी नारायण सचीव नमस्कार विनंति उपरी, येथील कुशल 
जाणून स्वकीये कुशल लेखन केले पाहिजे. विशेष, नागोजी सजोराव जेथे देशमुख 
ता भोर यांजकडे तुमचा येवज आहे. याचद्दल तुम्ही यात निकड केली आहे, म्हणोन 
वर्तमान विदित जालें. येती यास यांचे घरी लग्न समीप उरलें आहे. याबा ईं पत्र 
तुम्दांतत लिदिळें असे. तरी पंधरा दिवस तकूच करणें, तोगर्यत वरातदार पाठऊन उपसर्ग 
येकंदर न करणें ये विशई अनमान न कीजे, पुढें आमचेही घरीं लग्न आहे. वे होऊन 
इकडे येणें होय. तोपावेतों तकूब असो देणें. येक महिना उपद्रव न कीजे, छ ७ 


Lo ie 


राबिलाखर, घहुत काय लिहिणे, + लोम आसो दीजे हे विनंति. 


+ पुढील अक्षर सचिवांचे 

Chimnaji Narayan ‘Sachiv requests Vaidya brothers to 
postpone the demand of hisdebt from Sarjerao Jedhe, as he 
is engaged in the performance of marriage at his house, and | 
also in his own house, The date is uncertain 


(५६) 


पत्रांक ५३ ] ` श्री माघ १६७७ 
फेब्रुवारी १७५६ 
राजभ्रियाविराजित राजश्री विश्वनाथभटबावा वेद्य स्वामीचे सेवेसी. 


पोष्य केसो गणेश इतानेऊ पाष्टांग नमस्कार विनेती, येथील कुशल जाणून 
स्वकीये कुशल लेखन करावया आज्ञा केली पाहिजे. विशेष स्वामीने, पत्र पाठविले, पावोन . 
समाधान जाहाले. चिरंजितार्चे लग्न फालगुण शुध द्वितीयेस योजिले, राजश्री कृष्णाजी: 
पंत साढे यांची वधू नेमस्त केळी आहे, तर सहपरिवार येऊन मंडप शोभिवंत केला 
पाहिजे व सौमाग्यवती चिरंजीव उमाबाई स घोडे पाठविलें आहे, पाठऊन द्यावी, म्हणून 
आज्ञा बहुत उत्तम, आरेप्रों उमाबाईंची रवानगी दोन रोजा करितों, आम्दीदि 
आवशमेव लयास पुणियास येतों. पूर्वीच्या करारास विपर्यास काये म्हणून केला! हँ 
उत्तम दिसत नादी, थोर लोकांचा करार येके जागा येकेवेल जाहला. श्रीमंतांत धुत 
त्यांनी केळे, सेवेमुळे च्यार दिवस त्यास गुंता पडिला, म्हणून जाइाल्या,वचनास अंतर 
येणेकरून लौकिक बरा सहसा नव्हे. आम्हांसद्दी येविसी आपण लिदहिल्यावरून 
, बहुत भ्रम वाटले, जोड पाहातां बहुतच उत्तम. राजश्री दिनकरपंती आम्हांस आपणांस 
सांगाव याविसी सांगितले, त्याप्रों येतां स्वामीस श्रुत केळेचं बरें, आण उताविली 
करून वचनास अंतर उत्तम नव्हे. थोरयोराच्या गोष्टी, आम्ही सामान्य ग्रइस्त; परंतु 
दुमच्या पदरचे म्णून जरूर लि्वाते लागले, योजिली गोष्टी सइसा उत्तम नव्हे. उत्तर 


पाठवावे. लोम असो दीजे दे विनंति. 


Keso Ganesh, after receiving the invitation of the 
marriage of Baburao with the girl of krishnaji Hari Sathe 
in Phalgun, chastises Vishwanathbhat for having broken his 
promise to accept Dinkarpant’s girl for Baburao. 


पत्रांक ५४ ] शरी माघ १६७७ 
पेब्रुवारी १७९६ 

राजश्री विश्वनायवावा गोसावी यांति. 
दा अखंडितळ्मी अलंकृत राजमान्य श्ना बन्हानजी मोहिते दंडवत. 
विनंति उपरी. येथील कुशेल जाणून स्वद्रीये कुशेल लिहीत गेलें पाहिजे, विश्य तुम्ही, 
पत्र पाठविळे तें पावले, लिट्विलें वतमान कळों आले. लग्नात वाईत आलै आहा. 
दरबारी सादित्याविसीं राजश्री बाबांनीं ठिदविले आहे. त्यास तुमचा आमचा रनेद्वे 


(५७) 


नूतन नाही. सादित्यावि्ीं आपण लेहून पाठवावे, आपले कार्यात अंतर पडणार नाही, 
बहुत काये लिहिगे, लोम असो दीजे, दे विनंति. 


+ पुढील अक्षर मोहित्यांचे स्वतःचें. 

This letter of Barhanjibawa Mobite was written to 
' Vishwanathbhat, when he had been at Wai for Baburao’s 
marriage, He was requested by Janoji to assist him in his 
political questions that will be discussed in the Satara 
Darbar, There is also a letter written by Sadashiv Dixit 
Thakur of the same. contents and ‘handwriting. It is not 
printed, The marriage was to take place on 3-3-1755, at 
Poona Sadashiv Dixit had intimate relations with Bhosle, 
Mobite and Vaidya families, 


पत्रांक ५५ ] श्री. माघ शके १६७७ 
फैल्रवारी सन १७५६ 


यादी वस्ता बाबूराव यांचे बायकोत करविल्या गा छश्रमण "सोनार या 
सीत खमसैन मया आलफ माघ, 


३० मोहरा ३० या वजन झा भार सुरती रा भार २८ मासे ५।» 


~ उतार शा भार मासे ” 
मंगळसूत्र व नय व « पंखे ० ३ 

बाळ्या जोड २ व कुडुक २ १]. 

पंखे जोड १ “१०:८४ ६॥॥* 
राखडी १ १. ६॥॥« 

गोडे जोड १ - रै २. 

कारलं २ ३५१ 
हातसर मणी ८ २ १॥० 

दोर FS ५।१ 


३१३] 


पाटल्या 


६ शार 


fo क 


२५ ` ३६॥॥ 


३ ~ दरमारी ११॥ मासे प्रा 
भार सुरती खा भार ३ बाकी 
मासे २। वजा येकंदर वजना- 
स कमी पाऊण सोमापता 
किरकोळीस 


a 


* २८ 
__ बाकी येणें मासे २॥- 
१८ सरी १ मोहरा १८ उतार मों मार बाकी येणें मासे 


१७ ६]. 


४॥१ 


२५ पटा १ मोहरा २५ उतार भार मोहरा २४, मासे १०॥. बाकी येणें 


युंजा ४३ 


२४ गोट ४ मोइरा २४ उतार मों मार २३ मासे १०१ बाकी येणें मासा 


गः 
१८ मोइरा १८ वजन शा मार सुरती 
जमो ११२१० भार ५ माते 
७ ६. ७१ 


आ a का अल 


१८ १६ १२॥१ 
*<उतार 


सा मार 
बाजूबंद मणी बोराचे २ 
जवे,हातचे ८ 
१६ 
बाकी मासे १०॥ 
५० वाढी जोड २ मोहरा उतार मा मार 


१॥१ 


(५९) 


भारि मासे 
वाकी नागमोडी २४ १०॥ 
- बाकी येणे 
२ फुतलीस फासे मोइरा २ 
फुतली वज्ञन 
४५ 4८१॥॥॥. 
बाकी ° 


२७ मोह माळ 
२५ येन मों 
२ फासे. 


२७ 
उतार मो मार 


१ चाद ३तिसफुलास मोत्यास सरी 
१ पदकास साखळीस टिकेस 


का ही 


१९६ 
१ किरकोळी थाळ्यास मो सूत. 


mm ० 


१९७ 
१ कानांतीळ दागिना, २ चंद्रकोर, ३ डोक्यांतील फूल, 


This is a list of ornaments that were prepared for 
Baburao’s marriage that took place in Phalgun with Sathe’s 


daughter on 3 3-1756, Mohar is supposed tobe weighed 
102 Masas and one Gunj 


(६०) 


पत्रांक ५६ ] | -श्रीः माघ शुध ६।१६७७ 
६।२।१७५६ 


तीर्थस्वरूप राजश्री मोरजोशीकाका वडिलांचे शेवेशी, 


अपत्ये बापूचे कृतानेक नमस्कार विनंती, येथील क्षेम ता माघ वद्य ६ पावेतो 
मा वाइ समस्त सुखरूप अतो विशेष. तुमची मूल नवरी, म्हणून राजश्री विश्वनाथ- 
भड वद्य यांनीं येथें आइकिळें, त्यास ते येथे काळ पंचमीस आमचे घरी येऊन 
आम्हांस पुशिले की, मूल उत्तम आहे कीं काय, त्यास आम्ही सांगितलें कीं, यथा- . 
स्तित उत्तम आहे. त्यानंतर त्यांनीं सांगितलें मला काँ, तुम्ही कागद त्यांत लिहून था, 
आम्ही माणूस पाठवितो. त्यावरून मां पत्र लिहिलें, हे ईश्वरसूत्र असोन घडलं तर 
मूल उत्तम. त्यांचा कुळशील उत्तम. कांहीं संवशय नाही. तुमचेही यांप्रोच त्यांत 
सांगीतले, त्यांनीं सवै मान्य केले, परंतु त्यांचा अभिप्राय आहे कीं, कृष्णातीरी येथें 
लग कराव. तुम्हीही येथेच यावे असे आहे. तर तुमचा विचारें करून मनाचा उल्हास 
येर्थे येऊन करावे, असें असेल तर पत्राचे उत्तर तशासारिखिंच मला पत्र लिहावे. 
त्याप्रों त्यांस मी सांगेन, मातुश्री बाईचेही मनास आलें. तुमचेद्वीच मनांत मात्र याव, 
` विशेष, येथे यावयाचा विचार तर, त्यांचा आग्रइ फार आहे कीं, ते आपले भिक्षुक 
आहेत. हजार पांचश्यांत येथेच लग्न करावें, त्याप्रमाणेंच त्याचे मानत आहे. विशेष 
काय लिहिणे. हे विनंती 


सोभाग्यादि संपन्न वज़ञचुडेमोडेत आकायाईस साशंग नमस्कार, पत्राचा अभिप्राय 
मनांत आणून मला उत्तर पाठवावे. मातुश्रीचे व येसूबाइचे व माझे चित्तात आलें 
तुमचे उभयतांचे चित्तास येऊन ईश्वरसूत्र घडलें तर बहुत उत्तम, दवे विनंति, 


चिरंजीव बाळास व सुलीत आशिर्वाद, 


सबद पत्र बाल्बाधात आहे नकल करताना मुळातील लखन कायम 

ठेविलें आहे. 
Bapu writes this letter from Wai to Mor Joshi who hada 
daughter to be married. Vishwanathbhat’s son, Baburao, was 
also to be married and hence Vishwanathbhat asked Bap" his 
opinion about the selection of the girl of Mor Joshi who was very 
‘favourable for the proposal. Vishwanathbhat wished to perform 
the marriage at Wai, it being a holy place on the bank of the 
river Krishna, and the,ceremony will not cost at.Wai more than 
Rs. 1000 at the most, .Bapu seems to Ee by surname 


(६१) 


Joshi and closely related with Mor Joshi who was living out 
of Wai. Bapu’s mother approved of this proposal. The letter 
is selected to find out the relation of Bapu, with, Mor Joshi 
and the women mentioned in the letter. - 


पत्रांक ५७] ध्री माघ वच ९।१६७७ 
२४।२।१७१६ 
चैत्र शा. ७ 


राजाश्रियाविराजित राजमान्य राजश्री विस्वनाथबावा वैद्य स्वामीचे 
शेवेसी, $ 


पोष सिवभड साढे कृतानेक नमस्कार, विनंति उपरी येथील कुशल तागाईत 
माघ वद्य ९ नवमी मुकाम नागपूर जाणून स्वकीये लेखन केलें पाहिजे विशेष, - 
स्वामीने कृपायुक्त पत्र पाठविलें. पावोन सविस्तर अर्थावलोकने परम समाधान जालें 
येसेच सदैव पत्रद्वारै सांभाळ केला पाहिजे, विशेष, पत्री लिहिले कीं, सविस्तर वर्तेमान 
लिहवीर्गे, येसियात आमचे १अप्तमुरबी आपण असेत. तुमची आज्ञा घेऊन 
स्वार जालो, ते मजल दर मजल कटकास पावलों, मांगें श्रीमंत केलासवात्ती 
जालें, इं वर्तमान प्रांतींच्या लोकांनी श्रवण केल्यानंतर, तमाम राजेरजवाडे 
*ख़ंडाइत ३ बेबदल जाले. तेव्हां सिबंदी ठेऊन प्रथम अबागडचा जमीदार यास 
तंबी पोहाचाऊन ठाणें घेतळें व अणखी दोन-च्यार जागे सोडविले. फिरोन कटकास 
आलों तों फत्तेखान किले बाराभार्टीत होते. त्यांनी बेबदल गोष्ट. सांगितली, तेव्हां 
किलेयास मोर्चे लाऊन, सतांविसा दिवसा किला घेतऴा, चालीस पनास माणूस 
कामात आलें.' पुढें मकसुदाबादेत जावें तों राजश्री दुळभराम याचे विद्यमाने 
सिदी मुरज्जान व कढीराम बादेलिये समागमे स्वार व प्यादे घेऊन संस्थान 
ढेकानाळ बादले वगेरे दोन च्यार जागे बेचद्ल केले, पूर्वी आम्हीही नबाबास 
अर्जी लिहीली द्वोती त्याचें उतर उतमच आले होतें आणि या कामाचा तों फितुराचा 
मजकूर दिसोन आला, तेब्द्दां फिरोन अर्जी या वर्तेमानाची अभिप्रायेयुक्त लिद्दीली, ई 
बर्तमान दुलभरामासही कलले, तोंपर्यंत आम्ही मुरज्यान वगेरेयांची बातमी 
राखोन त्यांत सिरपाइ व *इरतकजालीचे परवाने जात होते ते घरिले व बातमीच्या 
जोरानें पंचवीस तीस कोत धाऊन गेलो, मुज्यांन मजकुराती लडाई जाडी, अजम 
मिजोसाले यांचादि फितूर होता. मारानिले समागमे लडाईत न जाले; परंतु भीमंत 


(६२) 


कैलासवासी यांचे पुण्याने फत्ते करून टटून घेतले, उभयतास मृत्युसदनास पाठविले. 
संवस्थान उेकानाळ येयील ठाणें काबीज केलें, तेथें स्वार व प्यादे व येक भला 
माणूस ठेऊ[न].तेथील बंदोबस्त केला. किले बाराभाटीचा बंदोबस्त करून स्वार 
होऊन मकखुराबादेस चाललो, द वर्तमान इलभराम यांणी श्रवण करून तो 
रो खंडो केशव यांचे पुत्र अनंद्राव, यांस पांच मजली सामोरा पाठविलें, बहुत 
सन्मान करून ५मिनंत केली, तेव्हां झुज्यान यांचा मजकुराची धतकसीर माफ 
केली, अनंतर मकखुदाबादेत गेलो. तेर्थे गेलियानंतर अजम नवाबाँना कितेक 
गोष्टी गरमनरम सांगीतल्या, परंतु श्रीमंत केळासवासी यांच्या पुण्याने सर्व उतमच 
प्रकार जाला, ०बुदामतप्रमाणे करारमदार बंदोबस्त करून पेसा घेतला, तेथेद्दि 
मिजांसाले आले होते, यांजवर नबावाची नामेहेरबानगी जाली, निदान यांत मारावें 
येतें जालें. तेव्हां कितेक प्रकारे वाचऊन काढलें. त्यास बोडसा प्रांत रवाना केलें, 
नवाबांनीं कितेक प्रकारें गौर केला, श्रीमंत चौघाजणांस बल्ने व सिरपाव व जवाहीर 
व हस्ती दिले, व आम्हांसह्ि सिरपाव “लिळत सिरपेच व हती व चोऊडा वगेरे 
देऊन बिदा केले, समागमे अजम सदरुह्लाखान व रो धरणीधर महता येते 
दिले असेत, जे कितेक मजकूर श्रीमंतासी करारमदार करून घेऊन येणें, त्यां- 
सइवर्तमान मा मजकुरास आलों, तो श्रीमंत दूर लांबले, यास्तव येथें रादिलों, तों 
आपके पत्र आलें, परम समाधान जाळे, रायेयावा मजकूर लिहीला, तर मकसुदाबादे- 
हून मिर्जासाले यांस वोडशांत पाठविले होतें, त्यांत सुरबी नवाब शामतजंग 
है मृत्यु पावले, त्याजवरून मिजी मजकूर इरकोठें निघोन जावे, या विचारें 
पिपलीच्या ग्रेखें सातरा आठरा कोत मजला गेले, तेव्हां रा रखमाजी जाचक. 
वगेरे यांत आम्ही फिरते स्वारीचे कामावर ठेविलें होतें. यांनी जाऊन त्यांस घेऊन 
आले, तेहि मुकाम मजकुरात येणार भसेत, आळियानंतर सालगु(द)स्ताची बाकी 
त्याजकडे असे, व साल मजकूरचा पैसा यांची निर्गत करून ध्यावी लागते, साल मजकूरचे 
मकसुदाबादेच्या भामलतीचा विचार तर बशर्ते जाबसाल जाळी आहे. यास्तव 
उमयतां मले माणूस समागसें आळे असेत, यांचा व श्रीमंताचा जाबसाल जालियावर 
येवज हातास येईल. * अनंतर स्वामीचे कार्य आधीं केळे जाईल, अनमान होणार 
नादीं. पुढे येकतियार श्रीमंतांचा असे, वरातेचा येवजपेकी शो सतर इजार तुम्हांत 
पावले, याचा हिसेब भेटीनंतर कळेल. भेटीची अपेक्षा बहुत असे, मेटी होईल तो 
सुदीन +या नारोपतांचे पत्री पुडील विचार लिहीलात, यजमानांची मेटी घेऊन 
निरोप घ्या, हे कायमचे अते. तीर्थयात्रा करावी. त्या आपला हेत असे कॉ, 
कैलातवासी यांचे गया करावी आणि परिभ्रमण करावें कीं, आम्हां लोकांचें पालन 
इण करावया योग्य तेच होते. आतां खुशमती रोजगार, तरी मार्गेदिं केला नादीं, 
आगि पुढें करणार नाहीं. परशराम क्षेत्री आसतो. त्या कोठवर ल्याहार्वे, जे दिवसी 
मेटीचा लाम होईल तो दिवस लक्षां दिवसांचा. तरी आपण यार्वे, यजमान गेलिया" 


(६३) 


सारकी निमित्यवादेस राहिलेत, यजमानासमागर्म न गेलेत, हा वायस न कलो आला. 
तरी तपसिलवारें ल्यादवें, खा लिट्वीलेंत की, पंचवीस हजार वजा करून द्यावे, तरी 
आपण दिले ते वजा करून द्यावया" दिले नवते बरें, आतां आपण लिद्दीतात कीं, 
वजा करणें तरी आपले आहेसिवाय पूर्वीदि नवतो आणि आतांही नाहीं. बहुत काये 
लिहीणे हे विनति. या(ल) तेवां नारापंतास समागमे घेऊ(न) येणे. हे विनेति, 


+ पुढील अक्षर लेखकाच्या हातचं. - 


१ नातेवाईक शहाणे. २ शत्रधारी, खड्गधारी, ३ बंडखोर, ४ जोर, धीर. 
५ विनेति, ६ अपराध, गुन्हा, चूक, अन्याय, ७ पूर्वी. ८ सन्मानाचा पोषाख, 
९ पाठापोठ, र केद त 

Shivbhat 58006 writes from Nagpur to Vishwanathbhat, 
the account of his doings and the Maratha activities in Bengal, 
preceding the battle of Plassey and after the death of Raghuji 
Bhosle, He says that Vishwanathbhat was his prudent relative, 
He went to Kattak with his advice, He exerted his very best 
there and also at Murshibabad to maintain the Maratha 
prestige, The princes of the states when heard the news of 
Raghuji's death became all rowdy. The landlords of Abagad 
and two more forts were taken to task and the forts were 
captured by the soldiers kept there for protection, Fattekhan 
was at Barabhati fort and was found .to be at arms, Shiv- 
bhat after fighting with him for 27 days captured the _fort, 
He then went to Murshidsbad, None of the Bhosales were with 
him. He formed friendship with the Nabab and recovered the 
Chouthai of 2 years as settled with him, Mirjasale, the Diwan 
of the Nawab was not on good terms with him, The letter is 
very important and requires careful reading, it being very 
lengthy and containing many important personages and places 
in Bengal, He was pressed by Vishwanathbhat to pay his 
money Rs, 25,000, But, this action, of Vishwanathbhat was 
not liked by him, and hence condemned, 


(६४) 


पत्रांक ५८] | श्री २७ जमादिला्वछ ` 
- | माघ व, ११।१६७७ 
२६,२,१७५६ 


. श्रीमंत धरममूरती माद्दामेरू अखडयेश्वर्य परिपूर्ण निराश्रियांसी जीवाआश्रय 
राजमानेयाविराजित राजश्री विस्वेनाथबावा बईद स्वामी राजाचे सो. 


सो आझांकीकत'रघूनाथ टैभिकर करद्वायें जोइन चेरनावरी मस्तक ठेऊन 
सिर सां. नमस्कार. विनंती उपर येथील क्षेम ता छ. २५ माहे जमादिलावल वडिलीचे 
आसीरवादे करून मुकाम मजकुरी कुसेल जानऊन वडिली आपळे कुसेल लिद्वावया 
लेखकांत आशा केली पाहिजे. विसेसु-तु( म्ही) गेलिया तागाइत कांद्दी आतीरवाद पत्र 
येऊन पोइयाचा सांभाळ न केला. तर आतां आलिया मनुशा समागमे आसीरवादपतरे करून 
(मज)कूर पाठवावा, वांछितास सदइव संतोषवीत आतेलें पाहिजे, आने आपन येथून स्वार 
होता वेळेस सांगून गेळे जें, वकिली पेडेची, आपना जवळ जमा करन तर आपन कलसी 
खुदा केला, तो रा मिवाजीपंत फौ यांचे मारफतीने येका भले मानसाचे दुकानी 
जमा केला, आनि रा रगोपंत यांहीं आपना जवळून खा पाऊनसे तुम्ही गेलियावर 
घेतले, आपन तुमचे पत्राचा उजूर केला; परंतु आपनास कलावे म्हनउन लिहिले, 
आपन चाकर आसू. आजे धारक आसू. आनी आपन पगडी घेत होतों; परंतु न घेतली 
जे, रंगोपंत गा मागू लागले आनि आज्ञा येईल तर रोजची 'आमद याद्दाचे 
स्वाधीन करून,- परंतु आपन जयेसी आज्ञापत्र लिहून पाठवितीळ ,तयेसी पततू करून 
आपन लेकर आपु. वडीलही सांभाळ करने. आनी आपन या प्रांतात येनार आसतील 
तर कांही 'करोट घेण्याची अइया होईल तर कांहीं दाना घेऊन, नादी तर शा अनामत 
नाहेत. रंगोपंतास देण्याची आइया होईल तर देऊं, नाहींतर कढसीखुदा रा जमा 
करून ठेवितो. बहुत काय लिहिने, पोश्यावर कुरपा लोम आसू देने, दे विनती, 


तक 


१ वसूल, उत्पन्न २ धान्य 


Raghunath Tembekar writes to Vishwanathbhat that 
he will be following his order to collect money of Nagpur 
peth for ambassadorship. Rango Mahadeo will be paid money 
if his permission to do so is received, The writer seems to 
bea. perfect Nagpuri man, His language is peculiar and 
seems to be a Brahmin of that district, ४ 


(६५) 


पत्रांक ५९ ] | श्री “फाल्गुन शुद्ध ११६७७ 
; , मार्च र, १७५६. 


राजश्रियाविराजित राजमान्य राजश्री विश्वनाथभमटजी स्वामीचे सेवेसी. 


सेवक नरहर बलाल सां नमस्कार. विनंति उपरी येथील कुशल जाणोन 
स्त्रञ्जीये लेखन केले पाहिजे. विशेष पत्र पाठविलें पावोन सविस्तर वर्तमान कला आले, 
पत्री लि कीं, वर्तमान लिहीत नाहीं तर जें माणूत जातें त्याजचा पत्र पाठवीत असे 
तो पावत नसेल. प्रस्तुत या प्रांतीचें वर्तमान येथास्तित अते. वराड प्रांती श्रीमंत 
रा बिंघाजीबावा यांणी घूम बहुत मांडिली आहे. तांत्र वाजरासंगमपरियंत आला 
होता. तेथून माघारा गेला, कळबुरगे याजकडे गेला, रा रायाजी भोसले यांणी 
धामधूम बहुतसी केली होती त्याचेंहि पारपत्य स्वामीचे कृ करून केलें. प्रस्तुत 
घरांतील कजिया आहे. बंगालियाचें वर्तमान तरी वो रा सिवभद साढे याणी 
सविस्तर लिगा आहे. त्यांजवरून कलेल, वकिली व कर्जे येगे व कितीक कामकाज यां 
प्रांती आपले आहे, त्याजवितीं चिंता न करणें. बहुतेक उरकले आहेत. सर्व प्रकारें 
मरवता सामीचा आहे. दुसरा अर्थे जाणत नाहीं. कृपा अखंड करीत आसावें. येवजाचां 
तपसील रा रंगोपती ढि आहे. त्याजवरून कलेल, बहुत काये लिद्दीणें, कृपा लोम 
आसो दीजे दे विनंति. , 


This letter refers to Shiwabhat Sathe’s detailed letter 
dated 24-2-55 of his doings in Bengal, It refers to the distur- 
bance created by Bimbaji and Rayaji in Berar, The: writerhas 
checked them and pacified the situation, He was doing properly 
the work of collecting remuneration for ambassadorship 
and also recovering the debt from persons who borrowed 
money from the addressee. The writer is Vithal Ballal 
Paranjape’s sister's son 1, €, भाचा. 


पत्रांक ६०] श्रीवरद फाल्गुन शुद ११६७७ 
माच २,१७५६ 


धीबंत राजश्री विश्वनाथ वाघा स्वामीचे सेवेसी 


सेवक रंगो महादेव तां नमस्कार विनंति. येयील कुशल ता फाल्गून था १ 
३४] 


. (६६) 


मत नागपुर्री स्वामीचे इपे करून सुखरूप आसे विशेष, कृपा करून जिवाजी जासूद 
व पिलाजी सिंदे याजबराबर पत्र पाठविले तें पावोन बहुत समाधान जालें, लिहीले 
- वर्तमान सविस्तर कलले, तेथें आज्ञा जे, पेशजी कालोजी जासुदासमागमें पत्रे ब 
ताकिदी पाठविल्या आहेत तेणेप्रों कामकाज करणें व इली पत्रै पा आहेत. याप्रों 
आणखी राजश्री खुभेदारांत व राजश्री सिवभट साडे यांत व राजश्री बुरानशा 
राजे व राजश्री नेगीस वगेरे पत्रै पा, त्यास पोइचाऊन उतरें घेऊन . पाठवणे, 
म्हणोन लिगप्रा यांचे जाब घेऊन दिल्हे. त्यावरून सर्वे वर्तमान कलेल, राजश्री 
बालंभटजींच्या वराता पाठविल्या, त्या देऊन काये तें लिगा पाठवणे, म्हणोन आशा. 
आरेप्रां ताकिदी राजश्री रामचंद्रपंत सरदेशमूख थांजवल दिल्ह्या, त्यागी 
घेतल्या, ब्राह्मणाच्या कायोस आंतर न करून, दो चौ महिन्याने रा देऊं, यैसे उतर ' 
दिल्हे, सध्यां कांही नाहीं. दस्तयैवज ध्यावा तरी राजश्री हरीपंत दादा येर्थे नाही. 
शहरात गेले ते आउां पनरां जोरां येतील, तेव्हां जो करारींचा जाब देणें, तो देतील, 
परंतु हे उतर देत नव्हेते, वराता मार्ग घेणें तरी उतम नव्हे, याकरितां लाविल्या, 
शहरीहून मारनुले आले म्हणजे यांचे *रोहपोह करून घेऊन सेवेसी विनंति लिहून 
पाठवीन. सविस्तर जिवाजी सांगतां कलेल. राजश्री रामचद्रपंतीं जाब लिगा आहेत, 
त्यावरेनहि कलेल, ये्जाचेविसी आपण आशा केली कीं, जो देवज जमा होईल तो 
राजश्री नारोपंत व राजश्री गोडाजीपंत दिश जोग दे चिट्या करून यैवज उतरोन 
घेतील, तरी देणे. त्यांस पांच सात हजार दिल्हे, आणखी वरचेवर जो थेवज आहे 
त्याप्रा लि पाठविला आहे, त्याप्रा चिठीया करितील. तेगेप्रा देऊं. येथे गुंतला तो 
सुरळीत आहे. तरी ठेऊ, नाहीतरी वसूल घेऊं, जमा करून, आळी चिठीत राये 
घेऊन देऊं. राजश्री राजे वुरानशाहा यांजकडे बैवज येणें त्याचा करार वायेदे केले 
होते जे, दरमाद्दा पांच हजार, तेगेप्रा साडेसतरा हजार वसूल जाले, बाकी साडे- 
पांच राहिले तेहि घेणे त्या् मागणें लाविलें कीं, हिसेब करून येवज बाकी व ब्याज 
देणें. त्याप्त रोखे नाही म्हणोन दिसेब करीत नाहीं, दिसेब करणे तेव्हां दुसरा रोखा 
करणें किंवा सह्या देणें तरी रोले पाहिजे, तरी बाकीचा पाग आखेर झाडा करून 
देतील. घेऊं. ब्याज वसूल घेणे, त्यास खते आली पा. तीं पाठवावी. तेसेच रा गोविंद 
निंबदेव यांचादि रोखा पा पाहिजे. *वर्षिकाविसी विनति केली जे, यंदा लम्रदि आदे 
आणि विनंति करतो, यैवज जमा होईल तो या प्रसंगीं धावे, हें उतम आहे. त्यात 
उतर-केळं की, आमचा प्रसंग कर्जावर दिवसेदिवस, या प्रकारी 3वोढा तुमचा घेतला. 
यैवज देऊन खरें आसलो तरी बरें, यादवीमध्ये देतों म्हणोन बोलावें तरी यैवज पेस्तरचा 
*तवजीचा, याकरितां लटिकें बोडण कायास ! आम्ही सर्व प्रकारें त्यांचे पदरचे. 
आम्हांस मरोता दुसरा नाही, जे प्रसंगी आज्ञा करितील ते प्रसंगीं देऊं, येवर्जी 
गोर झाली 


(६७) 


श्री हर 
२ पुरवणी भीम॑तांचे सेवेसी. 


म्हणजे देणे तें देऊं, राहिले तरी दुसरा आथे नाहीं. येते कितेक प्रकारे सामोपचारे 
योलोन जाच दिल्हे आगि निरोप दिल्हा. तेव्हा केसे मागावे! या उपरी रा 
विश्वनाथ वेंकटेश यांस जें लि तें लिद्ीलें पा, म्हणजे थांची वाट करून घेऊं. रा 
भवानीपंत यांतद्दी लिहीले पा. राजयाच्या चितीं कांहींसी गोष्ट बिंबली होती. त्यावर 
कारभारी यांणी लांबिवली. तरी कारमारी प्रस्तुद दोघे, यांत लि। जे, वार्षिक देवणें- . 
म्हणजे रोखा वरात “बहरक करून घेऊं, वरकड रा सुवेदाराजवल वरचेवर जें काम लागतें 
तं सांगोन माणसें पा आहे. वाकिलीचे वसुलाकरितां दोन दोन वेळा तमाम ताकिदा 
केल्या. कांही येवज सुरळीत जागाचा आला, वरकड दोन तीन मारी तालुके वगैरे 
जागा जाब आले, जमाबंदीवर येऊन निर्गत करितों, त्यांस रा सुभेदार म्हणत आद्देत 
जे, हे जमाबंदीवर तमाम भाग वारून देवितों. प्रसंगात आहों, वरचेवर विनंति करून 
जैसें होईल तैसे करून घेऊ, वरकड कर्जाचे जे तगादा करणें तोहि करितों, रामडेकची 
वगेरे वरचेवर माणसे पाठवीत आसे, वसूल येत आहे. राहिलादि घेतो. चंद्रपुर 
संकराजीपंत पा भाइ. त्यास गोवरीचे दीडते रा आले ते त्यांगी खर्चले, म्हणे 
आईकलें, उरलेद्दि काये, ते ते आले म्हणजे कळेल, गेले ते आद्याप येत नाही. माणसे 
दुसरी पा आहेत. ती आलियावर सेवेती लिहितो. राजश्री शामजी फुलाजी याज- 
कडील तालुकियांस माणसे पा. त्यास ते नाददीत म्हणोन उजूर करितात, जमाबंदीस 
तरी त्यांचे ताठकीयाची जमाबंदी होत नाहीं. मागती ताकिदी व सरकारची माणसं पा 
अहित. याचें उत्तर आलें म्हणजे लि। पाठवितो, राजश्री आनंद्राव वाघ याज- 
कडील व्याज्ञीबाबत रा कोनेरपंत यांचे वायदियाचे कराराप्रा वसूल घेणें, त्याची 
इकीकत पेशजी ल्थाच होती, त्यावर त्यांची समजावीस करून पहिल्या वायेधाची 
निर्गेत त्यागें केली, येगेंप्रा आपण जातेतमई आडीच इजार घेऊन आनंदराव यास 
देविले, ते वजा घेतले, बाकी दीड हजार राहिले त्याची निशा करून घेऊन मागती 
आजी गेला. मागें कोडालीहून आनंदराव याचा कबिला व चिरंजीव मानसिंग 
ब कारमारी आले. देवडीस वाडियांत बाईजवल इकीगत निवेदन केली जे, कोनेराने 
आम्हांसी बहुत बेअदबी केली, त्यास दूर करून दुसरा ठेवणार, त्यास सावकार रुपयां 
करिता आडवितात, त्यास ताकीद जे, याजपासून विचारें करून घेणें, कोनेराचे 
बायेदे देगें, येसी ताकीद करविली, त्यावर आम्हांत म्हणत होती कॉ, तुमची निशा 
करितों, मानसिंग वाघ यांचे नांवें रोखे वायदे करून घेणे आगि कोनेरपंताचें 
देणे, त्यार आम्ही तरी याप्रो कबूल न केले, सावकारी निशा देणें व वायेदियानें 
देणें; पए त्याची निशा घणीयाचे हातची, ती टाकून, आम्हां तुमची घेवत नाहीं, 
सावकारी देगें त्यादर दुसरे साडेच्यार इजार येणे. त्याची निशा दो इजारांची या 


(६८) 


गणेशभट खरे यांची महिन्याचे वायेदियानें घेतली, बाकी आडीच, त्याची रा 
यशवंरताव वाघ यांची घेतली, यास वा(य)दा दोन महिने. येसी निर्गत करून . 
घेऊन. त्यांत जाच दिले, कोनेरपंताचा वायेदा दिल्हा नाही. निशेचे झा येतील. 
दिसेब होईल. मग देऊं, म्हणोन ठेविले, त्यास गणेशभट्या खा माघ वद्य येका» 
दसीचे दिवसी वायेदा जाळा, घेतले, जमा केले, यशाबंतराव बाबत येणे ते वायेदि- 
यास फाग अखेर येतील, चोसे शा चा कारभारी याचा रोखा घेतला आहे. तेही आठां- 
पंघरां रोजीं घेऊं. हाजार व्याज म्हणोन होते, त्यापैकीं कारभारी यांचा रोखा चौशाचा 
जाहा(ला) वरकड साहासे, पहिळे अडीच इजार कोनेरपंतागें दिल्हे, ते अगोदर देगें 
लागलें, त्याचें व्याज मनोती म्हणोन वजा केळे, याऊरितांच वायेदा दिल्हा नार्ही, 
येणें प्रो वतमान, पुढें आनंदराव यांजकडे दुसरे पांच हजार येणे त्याचें काये करणें १ 
ते आज्ञा येईल तेसी वर्तणूक करूं, क्रितिकविर्सी आपण रा सुभेदारास लिहावं म्हणजे 
वरचेवर विनंति करून थेवज वसुलांत आणूं, रा गोपाळ रघुनाथ यांसही पत्र 
पाठविलें, राजश्री सुभेदाराऊडील देवज घेणे, याविसी पेशी पत्र होते, परंतु अद्याप 
घेतले नादीं, त्यांणा दिल्हे नाही, त्याची वाट केसी हे आशा लि पा, वराडांत देवितो, 
म्हणत होते, परंतु आद्याप पटले नाहींत. 


१ व्यवहार. २ दरसालचा वसूल, २ आग्रह, ताण, वजन, ४ सुगी, 
हंगाम, दता. ५ सरकारांत घ्यावयाचा वसूल, 
श्री 

३ श्रीमंतांचे घरेवेसी. 

_ रा. सखो गणेश मृत्य पावले. त्यांजकडीळ गुंता राहिला. त्योस आको गणेश 
यास पत्रें व माणसे पा; परंतु वकिली प्रत्योत्तर लिगा कीं, जमा (बं) दीत येतों, 
तेव्हां निगम करून, परंतु कर्जांचे कांही उत्तर नाही, त्यात येथे आल्यावर तें मनास 
आणून तगादा करितों, ,राजभ्री सिवभटजीस म्हणावें, त्यांस सध्या देणें तर नाही, 
सतर हजार दिल्हे म्हणतात, उरळे तेद्दी भेटीनंतर देऊं. कित्येक प्रकारे आत्मता 
बोलणे आहे. तेद साविस्तरें पत्रे ल्या आदेत, त्यावरून कलेल, येये देवडीस मातुश्री 
बाईच्या नांवं आपण पत्र येक लिहिले पा. सीविसी आज्ञा कामाकाजाची. पुर्सीस 
घडीघडी दादी, किरादी हुकू (म) बंदोबस्त आहे. रा सुमेदार म्हणतीळ आणि 
कोणीं वाडियांत निवेदिलें म्हणजे तटे, येतिवयाकरितां लिगा आहे. वरकड आज्ञा 
वरचेवर आहेत. त्यागो करीतच आसो. सविस्तर जबानी वर्तमान जासूद सांगतां 
कलेल, चहुत काय लिहावे कृपा लोम आसो धावा, दे विज्ञापना, - 


दशा राजश्री रामचंद्रपंतदादा स्वामीचे सेवेती, सा नमस्कार. लि परिसोन 
कुपेची. बृधी आसो द्यावी. परामप्रौत्त आविस्मर नसावे. आमचे घराकडील वर्तमान 


(६९) 


मनास आणून लिद्दिळे पा, पत्राचे सविस्तर मनास आणून प्रतयोत्तरें सबै येत येसी 
` कीजे, हे विनेति, 

Rango Mahadeo was one of the experienced clerks.of 
Vaidya, working in the ९, P, He was in the habit of writing 
a detailed account of the work done there, of the collection 
of Revenue and debt. The money dealings were with 
the following persons:—Krishnaji Govind Gore { Subhedar), 
Shivbhat Sathe, Shankaraji Keso, Buranshaha Raje, Negi, 
Ramchandra Koner, Govind Nimdeo, Vishwanath Vyankas 
tesh, Shamaji Phulaji, Anandrao Wagh, Manasing Wagh, 
Ganeshbhat Khare, Yeshwantrao Wagh, Gopal Raghunath, 
Sakho Ganesh, Ako Ganesh, There isa mention of Baburao's 
marriage, There is very little of historical matter, The 
letter is important, because it gives the idea of the extensive 
control of Vishwanathbhat over the district and the impor: 
tant persons with whom he had money transactions, 


हि न अ कक 


पत्नांक ६१ ] श्री + रामचंद्र फाल्गुन वद्य 1१६७७ 
| माचे १७५६ 
राजश्रिया विराजित राजमान्य राजश्री विश्वनाथभर वैद्य स्वामी गो. 


पो चिमणाजी नारायेण सचीव नमस्कार, विनंति उपरी, येथील कुशल 
जाणून स्वकीये कुशल लेखन करीत जाणें. विशेष, श्री नवमीचा उछाइ आहे, तरी - 
उछाहाकरिंतां येगे, + राजश्री भिकंमट व बाबुराव यांत घेऊन येणे, बहुत काये 
लिद्दिणें होम असो दीजे हे विनंति, 


+ पुढील मजकूर सचिवांच्या हातचा असे, 


This is an invitation to Vishwanathbhat for attending 
Ramnavami festival of Bhor, made by Chimanajipant Sachiv. 
The writer makesa spccial mention of Bhikambhat ang Baburao. 
This shows to his special intimacy with the Vaidya family. 


त 


(७०) 
बारामताकर व सातारकर जोशासंबधी पत्रे 


टीप :--शके १६७२ मधील पत्रांक ५३,५४, ५५ हीं पत्रे सातारचे कृष्णाजी- 
ना जोशी यांचे हथात वंशज रा० बाबुराव जोशी यांच्या जुन्या दफतरांतून व पत्रांक 
५२ हूँ पत्र पेशवे दफतरांतील थी. रा. आबजूराव जोशी बावडेकर यांजकडून 
मिळालें. हीं सर्व पत्रे वाचूनं त्यांतील मुख्य गोष्टी ठरविण्यास वेळ लागल्यामुळें तीं 
ज्या त्या सालांत छापतां आलां नाहींत, जेवढी माहिती मिळाली त्यावरून ही टीप 
आतां येथें देण्यांत येत आहे. या शतकांतील पत्रांक ३७ याचाही मला या कामीं 
उपयोग झाला आहे. या पांच पत्रांच्याखाली त्यांचा इंग्रजी सारांश दिला आहे. त्यांत 
पंत्रांतील मंजकुराचा थोडक्यांत खुलासा केला आहे. 

यांतील विचारणीय मुख्य गोष्टी खालीं दिल्या प्रा आहेत. 

१ कृष्णाजीतात्या जोशी यांच्या मृत्यूचें साल, 

२ पत्रांक न. ५२, व ५३ यांचा निश्चित काल, 

३ धर्मपुत्र व खबीजंपुत्र कृष्णाजी च्या मुलांपैकी कोण ! 

४ पेशवे व जोशी कुलांचे हाडवैर होते कीं काय! 


जोशी व पेशवे घराण्यांचा नात्याचा संबंध होताच. पण जोशी दे 
पेशब्यांशी व महाराजाशी मुख्य देवघेवीचा धंदा करीत, बाबूजीना बारामतीकर 
हे राजकारणांतही भाग घेत. जोशाँची कारणापुरती वंशावळ खालीं देत आहे. 


१ केळशीकर रुद्र जोशी 


२ डु 
३ सदाशिव कृष्णरावतात्या विश्वनाथ 
| -पाद्रेती | =काकूवाई = रखमा 
४ याघूजीना अधूराव गोविंद नारायण विश्वनाथ जनार्दन 
= कमला (> मिऊचाई =राधा | ऊ, नानाजी | =उमा, अल्पवयी मृत्यु 
बाळाजी विश्वनाथांची मुलगी) | = सगुणा 
ज. २३।५९।१६९५ कृष्णरावतात्य नारायण बळवंत 
ष्‌ मृ, ५।१०।१७५७ = सगाचाई 


(१) पत्रांक ५२ ई पत्रांऊ ५ ३शपूर्वी घेतळें आहे. कारण ई श्री, काकू बाईने 
स्वतः लिदिले नाही. विश्वनायाकइन लिद्वविळे आहे. या वेळी कृष्णाजी ना वारून 
वर्षसुद्ां झाडे नसल्यानें ती स्ततः पत्र लिहिण्याचे स्थितींत नप्तावी ब कदाचित्‌ 


(७१) 


जनादन फार लदान अत्तावा, विश्वनाथद्दी लहांन होता व त्याची मुंजद्दी झाली 
नव्हती, या वेळीं नानाजी काशीत नसावा 

कृष्णाजीना सन १७५० अलेर वारले अते धरलें तर है पत्र सन १७५२ च्या 
श्रावणांतीळ धरावें लागेल, म्हणजे त्याची मिति श्रावण वद्य ५। १६७४ येईल, पत्रांक ५३ 
चं पत्र पुढें श्री, काकूखाईनी स्वतः लवकरच लिहिलें असावें, त्यांत आपले दोनच 
पुत्र असें त्यांनी म्हटलें आहे. यावरून जनादेन लवकरच वारला अतावा.-कांही दिवस 
लोटल्यावर तिला पंतप्रधान नानासा यांत पत्र लिहिण्याची स्फूर्ति झाली असावी 
नारायण व विश्वनाथ हे पुढें बरेच दिवस जिवंत असल्याचें इतर कागदांवरून - 
म्हणतां येतें 

पत्र नं, ५४ व ५५ वरून कृष्णाजीनाए सपटंबर १, १७४९ ला जिवंत 
होते व नं, ३७ वरून नवंबर १७, १७५० लाही होते ई स्पष्ट दिसून येते. तेव्हां 
त्यांचा मुत्युकाळ सन १७५० नंतरचा धरावा लागणार आहे 

कृष्णाजीना फार धर्मशील व दानशूर होते, ते वारले, त्या सालीं खालील कृत्ये- 
करण्यांत आलीं? १ गावित्रीपुरश्चरण, २ सोमयाग, ३ श्रीकोटिहोम, ४ केलास- 
वासाच्या वेळचा धर्म-खचे, ५ विश्वनाथाचा ब्रतबंध, ६ वडिलांचे उत्तर कार्य, 
७ सतार खर्च, ८ इमारती बांधणें, ह्यांत कमीत कमी रु, २५, इजार तरी खर्च 
झाला असावा, 

पत्रांतील माहितीवरून मी कष्णाजीनाा यांच्या मृत्युकालासंबंची जीं अनुमाने 
काढलीं आहेत तीं निश्चित करण्यास सातारकर जोशी यांच्या येथील पत्रें व जमा- 
खर्च याशिवाय दुलरें साधन दिसत नाही, ते वारले, त्या सालीं केलेल्या कृद्यांची 
स्पष्ट नोंद जमाएर्चातच अप्तणार व ती कृत्ये क्षुलक नसून, तीं पार पाडण्यास हजारों 
२० खर्च झाले आहेत, ते काशीत वारले, 

२. पत्र नं, ५२ व ५३ यांचा निश्चित कालही कुष्णाजीनाइकांच्या 
मुत्यूसंबंधी अनुमानें काढण्यास जाँ पत्रे आधारभूत घेतली आहेत, त्यावरून ठरणार 
आहे. म्हणून यासाठीही सातारकर जोद्ांच्या दफतराचा उपयोग केल्याखेरीज 
गत्यंतर नाई, 

३. आतां पत्रांक ५३ मध्यै भी. काकूयाईनीं माझा एक धेमैपुत्र व दुसरा 
स्वर्बाजपुत्र असे म्हटलें आहे. ती पंतप्रधानांसदी .धर्मपुत्र म्हणते. व्यवहारांत 
धमपुत्र स्वचीजपुत्रापेडां कमी मानतात. तिने कोणता धर्मपुत्र व कोणता बौज- 
पुत्र हे पत्रांत दशविलें नाहीं, माझे पूर्वज छुष्णरावतात्या वैद्य यांनीं आपली मुलगी 
सगायाई दी विश्वनाथ रुष्ण यांचा मुल्या बळवंत यास दिली होती. लग्न 
१४।५।१७८० रोजी झारले, ती घमपुत्राच्या मुलात दिलेली नसावी. म्हणून नारायण 
उर्फ नानाजी कृष्ण दवा धमंपुत्र असावा, ओरसपुत्राशिवाय जे मानलेले पुत्र ते धर्म पुत्र 
असे म्हणण्यात हरकत नाहीं. हीं पत्रे नानासादेद यांच्या कार्कीदीतील आहेत. 


(७२) 


४. पेशवे व जोशी घराण्यांचे हाडवैर होतें कीं काय! हवा प्रश्न जरी या 
पत्रातून निघत नसला तरी असा आक्षेप घेगारांना यांतून चांगले उत्तर मिळत भद्दे, 
मा० काकुबाईनी छष्णरावतात्या वारल्यावर पंतप्रधान नानासाहेब व भाउर 
साहेब यांना जी पत्रे लिहिली आहेत त्यांवरून या घराण्यांचें परस्पर हाडवैर म्हणण्या 
पेक्षां विशेष प्रेम होतें अत म्हणावें लागेल, कृष्णरावतात्यांच्यामागें वार्षिक तनखा 
१० इजार होता तो नानाजीच्या अर्जोवरून पेशव्यांनी ११ हजार केला. नाना- . 
साहेब १७४० मध्ये पेशवेपदावर चढले, तेव्हां बाब्रूजीना ते पद आपणात 
मिळाबें म्हणून प्रयत्न करीत होते, यामुळे पेशव्यांचे वं जोशांचे वांकडे आले होतं 
असें सांगण्यांत येतें. पण यामुळे बाबूजी वें व त्यांचें फार तर वांकडे येईल, त्यामुळे 
हाडवैर आलें होतं असें. म्हणतां येणार नाही. या वेळी कृष्णाजी नाईक जिवंत 
- होते. बाळाजी विश्वनाथ यांची मुलगी मिऊबाई बाबूजी चा भाऊ आबूराव यात 
दिल्यामुळे दोन्ही घराण्यांचा फार प्रेमाचा अगोदरच संबंध आलेला होता. बाबूजी 
पुण्यास राहून छत्रपतीना वें पेशन्यांना त्रात देत असे म्हणून त्यांस पुण्यांतून 
काढून बारामतीत घालविले. पण त्यांस नामशेष न करतां राहण्यास जागा 
दिली व पैशाचीही तजबीज केली, दें हाडवेर कर्ते म्हणतां येईल! नानासो यांची 
आजी राधाबाई इजला, बाबूजी पैश्यासाठी उपास करीत आहित म्हणून कळलें 
तेव्हां तिने त्यांचा जीव वांचेल असे करण्याबद्दल अधिकाऱ्यांत कळविलें, है प्रेम 
नव्हे काय १- 

५, पत्रावरून सुचणाऱ्या कांद्दी स्मरणीय गोष्टी: 

(१) वडील व मातोश्री यांच्या नांवाचा निर्देश करतांना त्यांच्या पूर्वी 
बहुमानार्थी * तीर्थरूप ? व इतर वडिलधाऱ्या माणसापूर्वी * तीर्थस्वरूप? असे शब्द 
योजण्याचा प्रघात आहे. बात्रूजी व आवाजी ना जोशी यांच्या सपटंबर १।१७४९ 
च्या कुष्णाजीना या चुलत्या लिहिलेल्या पत्रांत हा निर्बंध पाळलेला दिसत नार्ही. 
ह्वा नियम उलेघिलेली पत्रे मधून मधून पाण्यांत येतात. पितृतुल्य मानलेल्या संबंधी 
माणसांचे ठिकाणी हँ उलंघन केलें जात असेल असें वाटतें. 

(२) बाळकृष्ण दिक्षित पाटणकर यांच्यावर जोशी घराण्याचा विशेष | 
लोम दिसतो असे पत्र नं. ५२ मधील भी, काकूबाईच्या उद्रारावरून दिसतें, 

(३) पत्र नं, ५२ मर्ध्ये (सदादिवराव) भाऊसाहेब यांत पंत" 
प्रधान म्हटले आहे. ते जरी चुलत-बंधु होते तरी ते कर्तेबगारीत व अधिकारांत 
नानासाहेब यांच्या तोडीचे होते. म्हणून त्यांस पंतप्रधान संबोधण्यांत गैर कांददीच 
म्हणतां येत नादी, 5 


शके १६७१ ते १६७७ च्या कागदांतील 
महत्त्वाच्या माणसांची सूची 
नांवाच्या पुढें व्यक्तीची त्रोटक माहिती देऊन नंतर ज्या शकांत 


त्याचा उल्लेख आळा आहे. तो कंसांत लिहून त्यांतील कागदांचा क्रमांक 
दिला आहे. 


अक्काबाई ( १६७७ ) ५६. 

अग्निहोत्री ( १६७६ ) ६० 

अजबसिग ऊफ माधेजी शंकर भोसले (हवालदार पांडवगड) (१६७४) ४१ . 

(१६७५) २१. 

अंताजी कृष्ण जोग (१६७३) ३, (१६७४) ७ 

अंताजी नारायण (१६७६) २८, ३१ 

अंतोजी पिलोजी परब (१६७७) २८ 
` अंताजो राम मछे ( मत्से ) कऱ्हाडे (१६७२) १० 

अंताजी विष्णु ( दी बऱ्हाणजी मोहिते) (१६७५) ३३, ३४ (१६७६) 

४२, ४४,६०, ६१ (१६७७) ९ 5 प 

अंताजी शिवदेव मुतालिक (१६७४) ९ 

अंताजी हरी (१६७१) ३ (१६७६) ३७ 

अनंतभट द्रविड ( वैद्यांचा नोकर) (१६७१) ४ 

सौ. अनुबाई रास्ते ( बाळंभट वंद्याची मुलगी) ( १६७५) १७, (१६७६) ७. 
अंबरसिग (१६७६) १०, 

अंबाजी महाडिक (रघोजीचे नातलग) (१६७२) ४ 

अमृतराव खोपडे (१६७४) १६ 

अलिमहमद॑ (१६७६) ३७ 

अलिवर्दीखान ( बंगालचा नबाब) (१६७७) ३१, 

अवधूत महाजनी (१६७७) २४, 

आको गणेश (१६७७) ६०, 

आंग्रे तुळाजी (सरखेल) (१६७४) १६ (१६७७) १२ 

आंग्रे मानाजी (बजारत माव) (१६७०) १५ 

आटोळे भवानजी (भोंसल्यांचा सरदार) (१६७७) २१ 

आठवले आबाजीपंत (१६०४) ४३ 


(२) 


आठवले चिमणाजी विश्वनाथ (१६७७) २८ 

आठवले बाळाजीपंत (१६७४) ४३ 

आनंदराव (१६७६) ६१ 

ऑनंदराम कासीद (१६७४) २९, ३५ 

आनंदराव खंडो (१६७७) ५७ 

आनंदराव चिटणीस (१६७३) ८ 

आनंदराव वाघ (१६७६) २; २८, ३४ (१६७७) ४, २१, ६० 

आपा (१६७५) २ 

आपाजी दादाजी दामले (१६७६) २१ 

आपाजी नरहर जोशी (१६७५) २५ 

आपाजी मल्हार बरवे ( रामाजीचा भाऊ) ( १६७३) १० 

आपाजी भिवराव (१६७७) ९ 

आपाजो महादेव खांडेकर (१६७७) १३ 

आपाजी रघुनाथ (विठल झिवदेवाचा दिमत) (१६७३) १४ 

आपाजीराम गाडगीळ (१६७६) ९, ११, १२ 

आपाभट खरे शारंगपाणी (१६७६) १८, ५०, ६३ 

आबाजीपंत आठवले (१६७४) ४३ 

आवाजी जगन्नाथ (१६७७) २१ 

आवाजी नाईक जोशी बारामतीकर (बाबाजी नाईक याचा धाकटा भाऊ) 
(१६७२) ५४, ५५, (१६७४) ४२, ४४ 

आवाजी नागेश (१६७६) ५१ , 

- आत्राजी सुंदर (मराठा) (१६७५) १३ 

आबूजीपंत (१६७६) २८ 

इंगळे सिदोजी (हवालदार राजगड) (१६७४) .२, (१६७५) १०, 

इंग्रज (१६७७) १३, १५ 

उदाजी पवार (धारच्या संभाजीचा मुलगा व मानाजीचा चुलत भाऊ ) 

(१६७२) ४० 
उमदी व्यंकाजी शामजी (१६७१) ५ (१६७२) ४६ 
सौ. उमाबाई बैद्य ( विश्वनाथ मटाची स्त्री) (१६७२) २, ५, 
(१६७३) १३, (१६७४) २४, (१६७५) १७ (१६७६) 

१, ७, ६१ (१६७७) ५३, 

कढीराम बादयीलये ( १६७७) ५७, 

कडु जीबनसा (१६७६ ) २८, ३७ 


(३) 


कडु मानसिंग (१६७६) ५७ 

कदम खंडोजी शेटे (१६७६) २ 

कदम सावाजी ( १६७३) २२ 

कमळाबाई ठाकरीण (१६७२ ) ३२ 

करकरे ( १६७३) ४, १६ 

करकरे मोरो नारायण ( १६७७ ) ३५, | | 

करकरे मोरो रामचंद्र ( रामचंद्र गोपाळचा मुलगा) (१६७४ ) ३३, 

(१६७७) २०, २२ 

करकरे राघोबा नाईक (१६७६) १ | 

करकरे रामचंद्र गोपाळ (वैद्यांचा कारभारी) (१६७२) २, ५, ३२, 
४५, ५० (१६७३) ४, ८, १६, २० (१६७४) २, 
(१६७५ ) १६, ३३, ३४, ३९ (१६७६) ९, १०, ३८ ४२, 
४४, ५६, ६२, ६३, ( १६७७ ) २४, ३०, ३३, २६, ४०, ६० 

करंदीकर हरीपंत ( १६७५) ३९ 

करमरकर शिवराम तुकदेव (वैद्याचा कारकून) (१६७२) २९ (१६७४) 
३२ (१६७५) १५ ( १६७७) ४१ 

कर्वे केशवभट (१६७५) ३८ (१६७७) ५ | 

करांडे रघूजी (भोसल्यादा सरदार ) ( १६७२) १८ ( १६७३) ६ 
(१६०४) १३, १४, २६, २७, २८, (१६७६) . २८, ३७, 
(१६७७) ५, २७, ३३ 

काकूबाई (कृष्णाजी नाईक जोशी सातारकर यांची पत्नी) (१६७२) ५३, 

काटे ब्रह्माजी महादेव (१६७६) ५२, | 

काणे बगाजीपंत (कलकत्त्यास पाठविलेला रघूजीकडील) (१६७२) २७ 

काणे महादाजी कृष्ण (१६७५) २, ३३ 

काणे हरी कृष्ण ( बावधनकर फडणीस ) (१६७५) २ ( १६७७) २०, 

कानडे केसो महादेव (१६०३) १२ | 


कानिटकर बाजीपंत (१६७७) १३ 
कान्हो महादेव गद्रे (१६७६) २ 


कान्होजी शंकराजी (१६७४) २५, ३४ 
कान्होजी शिरके (१६७६) ५८ 

काशीद आनंदराम (१६७४) २२, ३५ 

काशी राव गणपत रास्ते (वाईकर) (१६७४) ८ 


काशीराव भास्कर कोल्ह्टकर (१६७२) १५, १९, २० ३१ (१६७३) 
२, २० . ५. 


(४) 


काशिनाथ भास्कर (१६७६) २ 

काळे (१६७७) ३८ 

काळे कृष्णश (१६७३) ४ (१६७४) २२ (१६७५) १८ 

काळ रामाजी नाईक ( नागपूरचा सावकार) (१६७४) ७ (१६७५) ७, 
३९ (१६७६) ४५ ( १६७७) ४४, ४९ 

काळोजी जासूद (१६७३) ७ (१६७४) २९, ३४ (१६७६) ४४, 
६० ( १६७७) १४, ४९, ६० 

कुडाळकर सावंत (१६७७) १५ 

कुरणें जिवाजी ( कुसगांदकर) (१६७५) २३ 

कुसरे गदाधर भट (१६३६) ३३, ४५ (१६७७) ४४ 

कुसाजी केशव (१६७६) २८ 

कुसाजी चुंबळकर (१६७७) ३३ 

कुसाजी जामदार - (१६७३) १९ 

कुसाजी जासूद (१६७४) ३३ 

कुसाजी येवले (१६७६) ४ 

कृष्णा (१६७६) ७ 

कृष्णाजी अनंत गद्रे लावगनकर (नारोपंताचा भाऊ) (१६७४) २२ 
(१६७५) १६ (१६७७) २८ 

कृष्णभट काळे (काळेपहा) 

कृष्णाजी गोविद गोरे ( वऱ्हाडचा सुभेदार) (१६७२) २७, ३४, ३५, 
४३ (१६७४) ७, १२, २६, २७, ३६ (१६७६) ४० 

कृष्णाजी गोविद (१६७६) ५९. ६५ 

कृष्णाजी गोविद गोरे (ताई कोल्हटकरणीचा कारभारी) (१६७३) ७, ८ 
(१६७५) ३, ३५ 

कृष्णाजी गोविद गोरे (इंदलकर) (१६५६) २०, २१, 

कृष्णाजी नाईक जोशो (सातारकर केशव रुद्र केळशीकर यांचे पुत्र ) 
(१६३२) ३७, ५२, ५३, ५४, ५५ 

कृष्णाजी ठाकूर ( मोझरी तळेगांवकर ) ` (१६७६) २ 

कृष्णाजी नाईक जिवाजी भावे ( १६७६ ) १९, २७, ५० (१६७७) ३६, 

कृष्णाजी तानेव साठे (बुरंबाडकर ) (१६३२) ४ 

कृष्णाजी व्यंदक लोहोकरे (रायगड किल्ल्यावरीछ अंमलदार ) (१६७१) १ 

(१६७२) ३०, ४८ (१६७३) १६ (१६३४) २, (१६७५) १० 

कृष्णाजो नारायण पोंक्ले (१६०६) २९, ५९, ६५ 


(५) 


कृष्णंभट पटवर्धन (१६५७) ५० 

कृष्णाराम मोधी (१६७२) ४ व 

कृष्णाजी मोरेश्‍वर ( पेशव्यांचा बातमीदार) (१६७३) ७, (१६७५) 
३, ३५ (१६५६) ५९ न 6 

'कृष्णंभट रायरेकर (१६७३) ३, (१६७७) ३१ 

कृष्णाजी नाईक रास्ते (१६७६) १९, ६१ 

कृष्णाजो वामन खरे ( सावकार) (१६७२) १६, ४७, 

कृष्णाजी हरी साठे (बाबूराव वेदांचा सासरा) ( १६७७) ५३ 

केदारजी मोहिते ( बच्हाणजीचा भाऊ) (१६७२) ५० 

केसुजी हुद्दार (१६७७) १७ 

केसो आप्पाजी (१६७५) ३५ 

केशवभट कर्वे ( १६७५) ३८ ( १६७७) ५ . 

केसो कृष्ण शेंबेकर ( सावकार ) (१६७२) ५० (१६७३) १४ 
(१६७४) १३, १४, २६, ४२, ४४ (१६७५) ३३ (१६७६) ५६ 
(१६७७) २०, २१, २३, २७, ३३ 

केसो गणेश (१६७७) ५३ 

केसो भैरव वैद्य ( विएवनाथभट वेदांचा जवळचा वयोवृद्ध चुलत भाऊ ) 
( १६७१) १ ( १६७३) ९, १०, १३ ( १६७४) ४० (१६७५) 
३९, ४० (१६७६) २७, (१६७७) १२, ३६ 

केसो महादेव कानडे (१६७३) १३ 

केरा राय (१६७६) ३७ 

. केपोपंत वैद्य (१६७६) २७ 

केसो हरी सावरकर ( वैद्यांचा कारकून) (१६७९) ३२, ३४ (१६७७) ३९ 

केसरकर (१६७६) २५ 

केळकर बाळाजी महादेव (१६७७) ३३ 

केळकर महादाजी रामचंद्र (१६७२) १५ 

कोकरे सुलतानजो (१६७२) १६ 


कोकाटे नारायणजी ( मनमोहनगडचा किल्लेदार ) (१६७२) ३९ 
(१६७३) १६ 

कोन्हेरपत (१६७७) ६० 

कोंबडा जखापा (वंद्यांचा नोकर) (१६३२) ३१, ३४ (१६७४) ३ 


५, (१६७५) ३, ३७ 
रोएह्टकर काशी राव भास्कर (काशोराव भास्कर पहा) 


(६) 


कोल्हटकर गणोबा नाईक (१६७४) २९ 

कोल्हटकर बापूजी विश्‍वनाथ (१६७६) २० 

कोल्हटकर ताईबाई (भास्कर राम यांची पत्नी) (१६७२) १५. ३३,३४, 

कोल्हटकर रामचंद्र ऊर्फ बाबूराव कान्हेर (१६७७) २९, ३३ 

खंडोपंत (१६७२( ४० 

खंडो केशव (१६६३) ५७ 

खंडोजी गोगवले (१६७१) ५ (१६७२) ९ 

खंडो गोविद (१६७६) ५२ 

खंडोजी जाघवराव (सिंव खेडच्या बहादुरजीचा नातु व राघोजीचा पुत्र ) 
(१६७२) २२, २३ (१६७३) १९ 

खंडोजी भोसले (१६७६) २८ | 

खंडो मल्हार (१६७२) ७ 

खंडो मल्हार तोरणेकर (१६७५) ३९ 

खंडोजी माणकर (१६७७) १५ 

खंडेराव बाबा कृष्ण मोहिते (१६७६) ५८ 

खंडोजीशटे कदम (१६७६) २ 

खरे आप्पाभट शारंगपाणी (आपाभट पहा) 

खरे कृष्णाजी वामन (कृष्णाजी पहा) 

खरे गणेशमट (१६७७) ६० 

खरे बापूभट शारंगपाणो (१६७६) १८, २६ 

खरे महादाजी केशव (१६७६) ४२३ र 

खरे शिवभट (१६७६) १८, २६, २७, ४५ ५० ६० (१६७७) ४४ 

खांडेकर आप्पाजी महादेव (आपाजी पहा) 

खांडेकर गोविदराम (१६७६) ६१ 

खारूबाई (१६७६) ७ 

खेडकर धोंडजी (१६७७) २२ 

खोपडे अमृतराव ( १६७४) १६ 

गंगावरभट चिपळुणकर (१६७७) २५, ३३ 

गंगाधर नाईक वानवले (१६७२) ७ 

गंगावाई बैद्य (वाळभटाचो स्त्री (१६७२) ५ (१६७४) २४ 

गणेश कृष्ण गदे (१६७६) १७ 

गगेञ्च कृष्ण दामले (पेशव्यांचा वातमोदार) (१६७४) २९, ३९ (१६७५) ३३ 

गगोवा नाईक कोल्हटकर (कोल्हटकर पढ़ा ) 


(७) 


गणेशभट खरे (खरे पहा) 

गणेश दत्ताजी (१६७६) २८, ३१ 

गणेश बल्लाळ दामले (पेशव्यांचा बातमीदार) (१६७५) १५ 

गणेश महादेव गद्रे (१६७६) २ 

गणेश मुकूंद (१६७५) ४ 

गणोबा नाईक रास्ते (१६७६) ११ 

गणेश संभाजी (१६७६) ६१ 

गदाधर भट कुसरे ( कुसरे पहा) 

गद्रे कान्हो महादेव ( कान्हो पहा) 

गद्रे कृष्णाजी अनंत (कृष्णाजी पहा ) 

गद्रे गणेश कृष्ण (गणेश पहा ) 

गद्रे गणेश महादेव ( गणेश पहा ) 

गद्रे गोपाळ अनंत ( नारो अनंताचा भाऊ लावगनकर) ( १६७२) १८ 

१९, २७, ३१, ३२, ३४ (१६७३) ७, १५, २०, 
( १६७५) २ 

गद्रे नारो अनंत लावगनकर ( वंद्यांचा . कारकून) ( १६७२) ७, (५, 
१५, २७, ३१, ३२, ३३, ३४, ४३, ( १६७३) ७, १५, २० 
( १६७४ ) हे, ५, २२, २५, ३४ ( १६७५) ३, (१६७७ ) 
३३, ३७, ३९ 

गद्रे बाबूराव नारायण (१६७५६) १७ 

गद्रे विनायक अनंत (लावगनकर) (१६७२) २७ 

गाडगीळ आपाजी राम (आपाजी पहा) 

गाडगीळ बाळंभट नारायण (१६७४) १ 

गाडगीळ राघावाई ` (१६७७) ४२ 

गायकवाड (१६:७६) ६५ 

गायकवाड दमाजी (१६३३) १७ 

गायकवाड बहीरजी (१६७६) ६४ 

गार्दीखान (१६७४) ९ 

गिरमाजो खंडेराव (१६७६) ६५ 

गुजर सिधोजी (१६७३) ११ 

गुणाजी शिरके (१६७६) २४, २८, ४८ 

गोखळे गोविद अनंत (कजंदार) (१६७५) १४ (१६०६) ६३ 

गोखले गोविदपंत (१६७६) ५६ 


(८) 


गोखले नारो अनंत (१६७५) ३७ 

गोगवले खंडोजी (खंडोजी पहा) 

गोडबोले महादाजी आनंद (१६७५) २९ 

गोडसे भास्कर नाईक (१६७६) ६० 

गोडसे राघोबा नाईक (सावकार) (१६७५) २९ 
गोडाजी यादव (१६७६) ४० 

गोडाजीपंत (१६७७) ३३, ६० 

गोदसेट वायकोल (१६७६) ५९ 

गोदशेट होनराइ (१६७६) ४०, ४६, ४७ 
गोपजी पांचपांडे (१६७७) २१ 

गोपाळजी (१६७५) ५. 

गोपाळ (१६७७) ३३, ३६, ५१ 

गोपाळ अनंत गद्रे (गद्रे पहा) 
- गोपाळ आनंदराव (१६७३) २२ 

गोपाळ नाईक भनगे (१६७५) ३४ 

गोपाळ महादेव (१६७२) १५ 

गोपाळ रघुनाथ (१६७७) ६० 

गोपाळपंत लघाटे (१६७३) १४ 

गोपाळ विश्वनाथ (१६७६) ३५ 

गोपाळ शंकर (१६७२) ३०, ४८ 

गोपिकावाई (१६७६) ७ 

गोपिकाबाई सचिव (१६७७) १० . 

गोरे कृष्णाजी गोविद ( कृष्णाजी पहा ) 

गोरे बाळाजीपंत (१६७६ ) २०, २१ 

गोविदपंत (१६७७) २५ 

गोविद अनंत गोखले ( गोखले पहा ) 

गोविद कृष्ण ( निदाळकरांचा दिमत ) (१६७४) ४३ 
गोविंद केशब ( १६७६) ६ 

गोविइपंत गोखले ( गोखले पहा ) 

गोविदराव चिटणीस (१६७७ ) ३६ 

गोविदजी नाईक जोशी ( बाबूंजी नाईक जोइयाचा सर्वात घाकटा भाऊ ) 

( १६३२) ५२, ५४, ५५ 
गोविदभट दाते अग्निहोत्री (१६७५ ) २२ (१६७६) ६० 


(९) 
गोबिदट ७ - छु (१६७७) ३६ | 
गोविद र (१६७६) २ 
«गोविद निमदेर (१६७६) ३६ (१६७७) ६० 


भुक बस ते ठ तेरे देसाई ( कोळसरे येथील) (१६७४) १७ 
7 | 


दजी * (१६७६) ४१ 
गोविदर्णम खांडेकर (खांडेकर पहा ) 
गोविदभट लघाटे (१६७२) १० 


गोविदशेट वाकोल ( १६७४) ५ 

गोविदराव शिरके (१६७६) ३७ (१६७७) २१ 

गोविद सामराज ( मावळचा. सुभेदार वडगांवकर ) ( १६७२ ) ३० 
(१६७४) १९ 

गोविदराव हरी ( १६७५) ३२ ' 

गोसावी (१६७६) १५ 

गोसावी महंत गुलाबगीर ( १६७२) १६ 

गोसावी बभूतगीर (१६७३) ६, १९, २२ 

गोसावी हंसपुरी (१६७५) ३, २६, २९, ३१, ३३, ३५ (१६७६) 
२, २८ ३६, ६५, ( १६५७) ४६ 

घाटगे जानोजी (१६७७) ५० | 

घाणेकर सदाशिव रघुनाथ सावकार ( १६७१ ) २ ( १६७२) ७, ३०, 
( १६०३ ) १६ ( १६७४ ) ४५ ( १६७६ ) ८, ९, १०, ६१ 
( १६७७) ११, १६, १८, १९, २६, ३६, ५१ 

घारे रामाजी परशराम ( १६७७) ३३ 

घाशीराम (१६७४) २६ हि 

घोरपडे नारायण व्यंकटेश जोशी ( इचलकरंजीकर ) (१६७३) १ 

चव्हाण (१६७२) १० 

चव्हाण मानाजी (१६७७) ४७ 

चव्हाण रामजी (जासूव) (१६७२) २४ (१६७४) २३, २७ (१६७५) ३९ 
(१६७७) १८, ४२ 

चव्हाण संताजी (१६७६) ३७ 

चाफेकर हरीपंत (१६७६) ३८ 

बिटणिस आनंदराव (आनंदराव पहा) 

बिटकोपंत (१६७६) ४९ 

चितामण केशव (१६७५) २६ 


(१०) 


चितो विठ्ठल फडक (कारकून) (१६७४) १५ 
चिपळुणकर गंगाघरभट (गंगाधर पहा) | | 
चिमणाजी नारायण पंतसचिव (१६७२) १२, १३, १४; ३०, ३८, ३९, 
४१, ४५, ४८, ५१ (१६७४) ५, १९, २५, ३७, ३८ ४६ 
(१६७५) १, ६, ९ (१६७६) ८, ९, १२, ५६, ६७ (६६७७) 
- ६, ७, १०, ११, १६, १८, १९, ४०, ५२, ६१। 
चिमाजी विदुल जोशी (१६७२) ३६ 3 
चिमणाजी विश्‍वनाथ आठवले ( आठवले पहा ) 
चिमणाजीपंत शेखदार (१६७४) ४३ 
चिमणा साव (१६७६) २९, ६५ 
चिरगृटे येसजी (कामावरील गडी) (१६७५) १५ 
चुंबळकर कुसाजी ( कुसाजी पहा) 
छत्रपति ताराबाई (१६७२) ८, १२, २०, ३०, ३६, ४५ (१६७३) 
१८ (१६०४) २, ९, ११, १३, ३०, ४१ (1६०६) ६१ 
( १६७७) ९, २९. ise 
छत्रपति रामराजे (१६७२) ८, १२, १४, २६, ३६, ४१, ५२ 
( १६७३) ११ ( १६७४) ३, ९, ११, १२, २०, ४१ 
छत्रपति शाहु (१६७१) २ (१६७२) २० 
जखापा कोबडा (कोबडा पहा ) 
जगजीवन परशुराम (१६७४) ६,९, ४४, ४५ 
जगदाळा भिकाजी (१६७२) १२ 
जगोजी फुलाजी (१६७७) ४९ 
जनार्दन कृष्ण जोशी ( कृष्णाजी नाईक जोशी सातारकर यांचा मुलगा ) 
( १६७२) ५२ 
जनादनमट वद्य ( १६७७) ३८: 
जयराम भट ( १६०५) २ 
जाचक नरोजी ( रघोजी जानोजोचा सरदार व सल्लादार ) (१६७४) ३२ 
(१६७५) २४ 
जाचक मानाजी (१६७६) २८ 
जाचक रखमाजी (१६७७) ३, ५७ 
जाधव घेमाजीपंत खंडेराव ( १६७६) ९ 
जाघवराव खंडोजी ( खंडोजी पहा ) 
-जाघव मल्हारजो (१६७२) १२ 


(११) 


जाठ (१६७६ ) ११ 

जानकीबाई वैय ( १६७६) ७ 

जानगवडा कारागिर ( १६७५) १६ 

जानमहमद (१६७३) २० ( १६७४) ३४ 

जानीबावा ( भाई) ( १६७६) ५, ६, ५९ 

जानो गिरमाजो (१६७६) ५८ 

जानोजी घाटगे. (घाटगे पहा ) 

जानोजी जालके ( १६७१) २ 

जानोजी निबाळकर ( १६७२) ५० 

जानोजी भोंसले ( १६७४) १५, ४६ ( १६७६) २२, ५३, (१६७७) 
५, २०, २२, २३, २७, ३५, ३६, ३७, ४८, ४९, ५४ 

जामदार कुसाजी ( कुसाजी पहा ) | 

जासूद काळोजी (काळोजी पहा ) 

जासूद दुलभाजी (१६७४) १६ 

जासूद पुजाजी (१६७५) ३ 

जासूद भिवजी ( १६७७) ५१, ५८ 

जासूद शेखजी ( १६७२) ३३, ३४ ( १६७५) ५ 

जाळके जानोजी ( जानोजी पहा ) 

जाळके राघोजी ( १६७१) २: 

जिवनराम बावा मोहिते ( १६७६) २८ 

जिवराव बावसी ( १६७६) ३७ 

जिवनसा कडू (१६७६) २८, ३७ 

जिवाजीपंत (१६७६) ६० 

जिवाजी कुरणें (कुरणे पहा) 

जिवाजी गोपाळ (१६७६) ४७ 

जिवाजी जासूद ( १६७६) ६२ (१६७७) ६० 

जिवाजी नरहर ( जाधवाचे कारकून) (१६७२) २३ 

जिवाजी पासकोजी परब (१६७७) २८, ३० 

जिवाजी पाटील बोतरे (१६७४) १८ 

जिवराज मोहिते (रघोजीचे नातेवाईक ) (१६७४) ३५ (१६७६) ३६ 

जिदराव (शदे (१६७२) ९ 

जेषे (1६७६) १० | 

जेधे दर्याजो नाईक ( भोर संस्थानांतील वतनदार देशमुख) ( १६७४) १६ 


(१२) 


जेधे नागोजी नाईक देशमुख (१६०५ ) ७, १५, 

जेधे नागोजीराव पाटणकर ( १६७६) १४, १५, 

जेधे नागोजी सरजाराव देशमुख (१६७७) ५२ 

जोग ( १६७७) ६० 

जोग अंताजी कृष्ण (अंताजी पहा) 

जोग धोंडो अनंत (वैद्यांचा कारकून) (१६७४) ३२ 

जोग नारो बल्लाळ (१६७२) ५० (१६७४) ७,' ३२ (१६७६) ६३ 
(१६७७) ११, २४ | 

जोग बापूजी गणेश (१६७४) २२, २४ 

जोग विसाजी अनंत (धोंडो अनंताचा भाऊ) (१६७४) ३२ (१६०५) ३ 

जोग विसाजी वल्लाळ (१६७५) ३१ 

जोग हरी रघुनाथ (१६०४) २० 

जोगळेकर धोंडोपंत (१६७३) ९ 

जोरकर सोनजी (१६७६) ९ 

जोशी आपाजी नरहर (आपाजी पहा) 

जोशी आबाजी नाईक (आबाजी पहा) 

जोशी कृष्णाजी नाईक (कृष्णाजी पहा) 

जोशी गोविदजी नाईक (गोविदजी पहा) 

जोशी चिमाजी विठ्ठठ (चिमाजी पहा) 

जोशी जनार्दन कृष्ण (जनार्दन पहा) 

जोशी नानाजी कृष्ण (१६७१) ५ (१६७२) ५२, ५५ (१६७४) २९ 

जोशी परशुराम नाईक (१६७५) १६, २९ 

जोशी बापू ( १६७७) ५६ 

जोशी बाबूजी नाईक (बाबूजी नाईक पहा) 

जोशी भिऊबाई बल्लाळ ( १६७६) १ (१६७७) ४२ 

जोशी मोर (१६७७) ५६ न 

जोशी रामचंद्र (१६७६) ११ 

जोशी लक्ष्मण बल्लाळ (वैद्यांचा कारकूर व नातेवाईक ) (१६७२) ३६, 
(१६७३) २० (१६७४) १६, २२ (१६७५) २२ (१६७६) ३८ 
(१६७७) १३, १५, १८, २४, ३०, ३३, ३६, ४० 

जोशी विश्‍वनाथ कृष्ण (कृष्णाजी नाईक जोशी सातारकरांचा मुलगा ) 

(१६७२) ५२ 

जोशी दरबाजी नाईक (१६७३) १४ 


(१२) 


झुलाजी जगन्नाथ (भूगांवचा पाटील चिपडे देशमुख ) (१६७२) ३१.:३२ 
टेंभेकर मानाजी ( १६७४) २७ ३. 

टेंभेकर रघुनाथ (१६७७) ५८ 

ठकार सदाशिव दीक्षित (१६७५७) ९ 

ठकार सीदभट (१६७५) ५ 

ठाकरीण कमलाबाई ( कमलाबाई पहा ) 

ठाकूर कृष्णाजी मोझरी तळेगांवकर ( कृष्णाजी पहा ) 

डांबरे येसाजी . (१६७२) ७ 

डिंगणकर तुकाराम (१६७७) २९ 

डुबल बाळोजी (१६७६) २५ 


ताईबाई कोल्हटकर ( भास्करराम यांची पत्नी ) ( कोल्हटकर पहा ) 

तांबवेकर महादेव नाईक सावकार (१६७२) ६ शा 

तानशेट (१६७४) २४ 

ताराबाई छत्रपति ( छत्रपति पहा ) 

तावरे संभाजी (१६७६) ५२ 

तुळजोराम भगवंत ( रघोजीचा सरदार) (१६७३) ७ (१६७४) १५, २५ 

तुकोराम डिगणकर (१६७७) २० 

तुळाजी आंग्रे (ंग्रं पहा) 

तुळाजी नाईक भोई भोकरे (१६७४) ४ 

तेरेदेसाई गोविद बल्लाळ ( गोविद पहा ) 

तेरेदेसाई नारो अनंत ( कोळीसरें येथील) (१६७४) १७ 

तोरणेकर खंडो मल्हार (खंडो पहा) | 

त्र्यंबकजी बावा (१६७७) ३१ 

त्र्यंबक कृष्ण (१६७६) ३४ | 

त्र्यबक्रराव मामा पेठे ( सदाशिवरात्रभाऊचे सावत्र मामा) (१६७५) 
३८, २९ | 

भ्यंबक बाबाजी नाईक नातु ( १६७४) २२ 

त्र्यंबक मोरेश्‍वर (१६७२) १२ 

त्र्यंवकजी राजे वावीकर भोंसले (१६७४) १३ (१६७६) २८, ३७, ६५, 
(१६७७) ५ 

थत्ते महादोवा नाईक (१६७१) ५ 

थोरात बाळाजी (१६७४) २४, ३९ 

थोरात विठ्ठुल जिवाजी (१६७२) ७, ४४ 


(१४) 


-दगडो त्र्यंबक (१६७४) ४ 

दत्ताजी शिदे (१६७६) ३१ 

दत्ताजी सगे (१६७४) ८ 

दमाजी गायकवाड ( गायकवाड पहा ) 

दयाजी नाईक (१६७५) ७ . 

दये भुकणजी काशीदास (मारवाडी व्यापारी पेढीवर साक्षीदार) (१६७५) ३४ 

दर्याजी नाईक जेधे ( भोर संस्थानांतील वतनदार ) ( जेषे पहा ) 

दरवे राघोबा नाईक ( नांदोवडयाचा व्यापारी) (१६७५) १६ 

दातार बाळंभट (नांदीवडेकर) (१६७३) ४ 

दाते गोविदभट (गोविदभट पहा) 

दाते सदाशिव भट (१६७६) १७ 

दादो बाबाजी (१६७६) २८ 

दादोपंत वाघ (१६७४) २१ 

दामले आपाजी दादाजी (आपाजी पहा) 

दामले गणेशं कृष्ण (गणेश पहा) 

दामले गणेश बल्लाळ ( गणेश पहा ) 

दामले घोंडू (नांदिबडे) (१६७४) २४ 

दामले महादाजी राम (सावकार) (१६७२) ३६ (१६७४) २९, २९ 
४४, ४५ ( १६७५) १४, २८, 

दामले मोरोपंत (१६७७) १३ 

दामले राघोबा नाईक (१६७७) १३ 

दामले विताजी केशव (१६७४) २३ 

दामाजी राम (१६७६) २८ 

दामोदर रघुनाथ वंशंपायत (दिचनापल्लीस गेलेल्या निळो रघुनाथाचा भाळ) 
-(१६७२) ११ 

दिघे गोविद नाईक (गोविद पहा) 

दिघे सटवोजी (१६७४) १८ 

दिनकरपंत (१६३७) ५०, ५१, ५३ 

दिनकर महादेव (ताराबाईचा कारभारी) (१६७४) ४३, ४५ (१६७५) ८ 
(१६७७) १५ 

दिनानाथ जोपंत (१६७३) ३: 

दिनाजी जगन्नाव (१६७७) ४६ 

दीपचंद आदले (१६७६) ३ 


(१५) 


दीक्षित. (१६७६) ४५, ६० (१६७७) ३४ 

दीक्षित बापुभट (१६७३) १२ 

दीक्षित बाबूराव हरी (विनायक दोक्षितांचा संबंधो) (१६७४) २१ (१६७५) ८ 

दीक्षित विनायक (बाबूराव हरीचा संबंधो) (१६७२) ३७ (.१६७५) ४० 

दुलभाजी जासूद (जासूद पहा) 

दुलभराम (१६७७) ५७ 

दुर्गोजी महाडिक (१६७६) १४ 

देवजी बल्लाळ (१६७६) ३७ 

देवजी शिरके (१६७५) ४ 

देवरुखे (१६७७) ३८ 

देवस्थळी बाबूराव गणेश (१६७६) २ (१६७७) २१ 

देवो कुणबीण ( १६७५) २२ 

देशपांडे निळो विठ्ठल (१६७७) ४३ 

देशपांडे श्रीनिवास नारायण (१६७६) १४ 

देशपांडे हिराजी दिवाकर ( १६७६) २ ., 

देशपांडे हैबतराव भवानीशंकर राजाज्ञा (१६७५) २३ 

द्रविड अनंतभट (वैद्यांचा नोकर) ( अनंतभट पहा) | 

द्रविड श्रीनिवास व्यंकाजी (१६७१) ४ 

दिमत सदाशिव नाईक लिमये धनसिंग ( १६७६) २० 

धरणीधर मेहता (१६७७) ५७ 

धमाजीपंत खंडेराव जाधव (जाधव पहा) 

घोंडभट (१६०७) २५ 

धोंडो अनंत जोग (जोग पहः) 

धोंडजी खेडकर (खेडकर पहा) 

घोंडोपंत जोगळेकर (जोगळेकर पहा) 

धोंडू दामले नानिवडेकर (दामले पहा) 

घोंडोबा नाईक रास्ते (हरी विठ्ठलचे चिरंजीव) (१६७४) ८, १० 

( १६७५ ) २३ 

घोंडभट वंद्य (विश्वनाथ भटाचा पुतण्या) (१६७५) १७, १९ 
(१६७७) ३० 

नबाब अमिरवान ( १६७४) ३३ 

मदाब (१६७६) ३३ 

नरहरपंत (१६७२) ३२ 


(१६) 


-नरहर बल्लाळ रिसबुड (१६७५) ३५ ( १६७६ ) ५५ ( १६७७ ) 
२१, ५९ । # 

नरसो गणेश (१६७६) ३४ 

नरसो भिकाजी (१६७६ ) २८ 

नरसो मल्हार (१६७५ ) ३८ 

नरोजी जाचक (बारभाटीचा किल्लेदार ) ( जाचक पहा ) 

नमंदाबाई (१६७७) ४२ 

नलंगे सटवोजी ( १६७४) ३२ 

नलवडे बयाजी ( १६७६) २ 

नाईकजी भोईटे ( १६७४) १६ 

.नागोजी नाईक जेधे देशमूख .( जेधे पहा ) 

नागोजीराव पाटणकर जेधे (जंधे पहा) 

नागोजी सर्जाराव जेषे (जेधे पहा ) 

नातु त्र्यंबक बाबाजी (त्र्यंबक पहा ) 

नामदार खान पती ( १६७६) ५४ 

नानाजी कृष्ण जोशी (जोशी पहा )' 

नाना उफ त्र्यंबक सदाशिव पुरंदरे ( १६७३) १७ 

नानासाहेब पेशवे ( १६७२) १२, १५, २३, २५, २८, २९, ३६, 
३७, ४८, ५३ (१६७४) ३, ९, १२, १३, २९, ३१ ३३, ३९ 
४५ (१६७५) ८, २१, २५, ३८, ३९, ४० ( १६७६) १४, ` 
३८, ५७, ६१, 

नारोपंत (१६७६) ६ (१६७७) ४९, ५७, ६०, 

नारो अनंत गद्रे (गद्रे पहा ) 

नारो अनंत गोखले (गोखले पहा ) 

नारो अनंत तेरेदेसाई ( तेरे देसाई पहा ) 

नारो कृष्ण ( १६७७) ४ 

नारायणजी कोकाटे (कोकाटे पहा ) 

नारोजी नेगी ( १६७२) ३१, ३२ ( १६७६ ) ५२ ` 

नारो बल्लाळ जोग (जोग पदा) 

नारो महादेव पनलकर (१६७७) ३५ 

नारो मुकूंद ( १६७६ ) ६५ 

नारो रघुनाथ (१६७४) ३५ (१६७६) २८, ३१ 

नारो विश्वनाथ (१६७६) ११ 


(१७) 


नारायणभट वैद्य (१६७४) २३, २४ ठ 

नारायण व्यंकटेश जोशी घोरपडे (इचलकरंजीकर) (घोरपडे पहा) 

नारो शिवदेव विरकर (शाखा राजे बहादर) (१६७१) २ 

नारो शिवदेव (१६७४) ५ 

नारो हरी चिटणवीस (१६७२) १८ 

निजाम अलिखान . (१६७४) २९ 

निजाम गाजिउद्दीन (१६७२) ३६, ४३ 

निबाजी नाईक निबाळकर सरलब्कर (१६७४) २१ (१६७७) ४७ 

निबाळकर जानोजी (जानोजी पहा) 

निबाळकर निबाजी नाईक (१६७४) २१ (१६७७) ४७ 

निबाळकर महादाजी नाक (१६७४) ४३, ४५ 

निबाजीपंत मृजुमदार (१६७४) ४३ 

नेगी . ( १६७६) ५ (१६७७) ६० 

नेगी नारोजी (नारोजी पहा) 

निळोपंत (१६७७) ३१ 

निळो रघुनाथ वेशंपायन (त्रिचनापल्लीची बातमी कळविणाए)' (१६७२) 
११ (१६७४)३६ 

निळो विठ्ठल देशपांडे (देशपांडे पहा ) 

व्ह्रोजी जाचक (जाचक पहा ) 

पटवर्घन कृष्णंभट ( कृष्णंभट पहा ) 

पटवर्धन बचंभट ( १६७४) २४ 

पटवर्धन बाळकृष्ण भट ( १६७७) २१ 

पटवर्धन भास्कर हरी (हरभटाचा वडील मुलगा) (१६७४) ४० 

पटवर्धन महादेव भट ( १६७२) ४६ 

पटवर्धन महादाजी गोपाळ ( १६७७) १३ 

पटवर्धन रघुनाथ भट ( झिपरे पटवर्धन रघोजीचे सरदार व शिकनवीस ) 
(१६७२) ३४ ( १६७५) ५ 

पटवर्धन राघोबा नाईक ( १६७४) २४ 

पटवर्घन राघो महादेव . ( १६७६) २० 

पटवर्धन विनायक दीक्षित ( १६७३) २१ 

पंत प्रतिनिधी (१६७२) ४२, ४३ 

पंत प्रतिनिधी जगजीवनराम परशुराम ( जगजीवन पहा ) 

पतप्रधान नानासाहेब ( बाळाजी बाजीराव ) ( नानासाहेब पहा ) 


(१८) 


पंत राजाज्ञा भवानी शंकर मोरेश्‍वर ( १६७२ ) ३८ ( १६७३) ५ 

पंतससिव चिमणाजी न।रायण (चिमणाजी पहा) 

पनलकर नारो महादेव (नारो पहा) 

परभु गुजर (१६७६) ९ 

परशुराम नाईक जोशो (जोशी षहा) 

परशुरामभट वैद्य (१६७७) ३८ 

परांडे (१६७३) ८ 

पवार उदाजी (उदाजी पहा) 

पवार षानाजी (देवासच्या काळोजीचा मुलगा पाथेरकर) (१६७१) १ 
(१६७७) ४३ * 

पवार सदू (१६७४) १६, 

पांचपांडे गोपजी (गोपजी पहा) 

पाटणकर बाळकृष्ण दीक्षित (शेंदुर्णीकर) (१६७२) ५२: (१६७६) 
२६, ३२, ३३ (१६७७) ३३, ४४ 

पाटणकर वासुदेव दीक्षित (१६७६) १८, २६, ३३ 

पांडे (१६७३) ७ 

पांडे महादाजी (१६७६) २ 

पांढरे हेबतराव (१६७२) ४ 

पिराजी बावर (विद्यांचा नोकर) (१६७४) १८ 

पिलाजी शिदे (१६७७) ६० 

पिसाळ भगवंतराव (१६७४) ८ (१६७६) ३८ 

पिसाळ हेवतराव पाटील (१६७३) १७ 

पुजाजी जासूद ( जासूद पहा ) 

पुजाजी शंकर (१६७६) २८ | 

पुरंदरे त्र्यंबक सदाशिव ऊर्फ नाना ( नाना पहा ) 

पुराणिक (१६७४) ९ 

` पेठे त्र्यंबकराव मामा ( त्र्यंवकराव पहा ) 

पेशवे (पंतप्रधान पहा ) 

पोतदार व्यंकाजी नाईक (१६७१) ५ 

. पोतदार शंकराजो नाईक (१६०२) ३० 

पोंक्षे कृष्णाजी नारायण ( कृष्णाजी पहा ) 

पोक्षे महादाजी नारायण ( वेद्यांचा कारकून ) (१६७२) ३४ (१६७३) 
६ (१६७४) १२, ४२, ४४ (१६३५) ३५, ३७ (१६३६) ४ 


(१९) 


प्रतापराव सिलिमकर ( सचीवाचा मानकरी ) (१६७२) 

फकीर महंमद (१६७६) ३७ . 

* फगरे राघोपंत खंडर ( १६७२) ३ 

फडके चितो विठठल (चितो पहा ) 

फडके बाजी विठ्ठल (१६७४) ३२ 

फडणीस बावा ( १६७५) ८ 

फडणिस विठ्ठल हरी ( १६७७) ३९ 

फडणिस शिवाजी हरी ( १६७७) ३९ 

` फत्तेखान (१६७६) २८, ३१ (१६७७) ३, ५७ 

फाटक बापूजो दादाजी ( १६७१) २ (१६७७) ११ 

फिरंगी (१६७७ ) १५ 

फिरंगोजी पाटील बोतरे (१६७४) १८ 

बगाजीपंत (१६७६) १३, ६५ 

बगाजीपंत काणे ( काणे पहा ) 

बगूजी थादव (१६७६) ५९ (१६७७) १७ 

बचंभट पटवर्धन ( मारवजन) -( पटवर्धन पहा ) 

बची कुणबीण (१६७५) ३९ 

बन्सीपुरी बावा गोसावी ( रघुजीचा सावकार ) (१६७२) १, ४, ६ 
(१६७३) ६, २२ 

बभूतगीर गोसावी (सावकार ) (१६७३) १९ 

. बयाजी नलवडे वाईकर (१६७६ ) २ 

बयाबाई जनादंनपंत ( सचीवाची स्त्री, नारोशंकराची सून ) (१६७२) ३० 

बरवे आपाजी मल्हार ( आपाजी पहा ) 

बरवे रामाजी मल्हार ( १६७३) १० ( १६७५) ३९ 

बन्हाणजी मोहिते (केदारजीचा भाऊ) (१६७२) ५० (६६७५) ३३, 
३४, ३८ (१६७७) ५४ 

ब्रह्माजी महादेव काटे (काटे पहा ) 

बहीरजी शिदे ( १६७६) ९ 

बहौरवभट बापट ( १६७५ ) २९ ( १६७६) ५६ 

बळवंतराव _ (१६७६) ६१ 

बागूल येसाजी (१६७६) ४७ 

बाजीराव अमात्य ( १६७२) ४८ 

बाजीराव कानिटकर (कानिटकर पहा) 


(२०) 


बाजी दामोदर ( १६७२) २५ 

बाजी बावाजी ( १६७६) ९ 

बाजी मल्हार ( १६७३ ) १ 

बाजी मालसी मोरे ( १६७६) ५२ 

बाजी मोहिते ( १६७७) २१ 

बाजी विठ्ठल फडके ( १६७४ ) ३२ 

बाजी विदुल (१६७५ ) ३, ३८ 

बाजी हरी (१६७२) २६ 

बापट बहिरवमट ( बहिरवभट पहा.) 

बापट बाळाजीपंत (१६७३) १० ( १६७५ ) ३९- 

बापू ( १६७२ ) २०, ४८ 

बापाजी नाईक ( १६७६ ) २१ 

बापूजी गणेश (१६७५) १३ 

बापूजी गणेश जोग ( जोग पहा ) 

बापू जोशी ( जोशी पहा ) र 

बापूजी दादाजी फाटक ( सदाशिव रघुनाथ घाणेकरांचा मुखत्यार ) 
( फाटक पहा ) 

बापूभट दीक्षित ( दीक्षित पहा ) 

बापूजी विश्वनाथ कोल्हटकर (कोल्हटकर पहा) 

बापुभट वंद्य ( लावगनकर तांदूळ वाडीकर ) (१६७२) ७, ८ 
(१६७३) ९, १३ (१६७४) १७ 

बापूभट खरे शारंगपाणी (खरे पहा) 

बाबर पिराजी ( वंद्यांचा वसूली नोकर ) (पिराजी पहा) 

बावा फडणिस' (१६७५) ८ 

बावाशास्त्री (१६७४) २९ 

बाबुराव (१६७४) ७, २६ (१६७६) १० (१६७७) २७ 

बावूराव कान्हेरे (१६७४) २९ 

बावूराव गणेश देवस्थळी (देवस्थळी पहा) 

बाबू गोपिनाथ (१६७३) १५ (१६७५ ) ५ (१६५६) ६२ 

बाबुजी नाईक जोशी (बारामतीकर) (१६७२ ) ४०, ५४, ५५, (१६७४) 
४२, ४४ 

बातूराव दत्तो महादद्दे (१६७५) ७ 

बाबूराव नारायण गडे (गद्रे पहा) 


(२१) 


बाबूजी नाईक भिडे (१६७६) ४४ 

बाबूराव मुजुमदार (१६७७ ) २१ 

बाबूराव मुरार ( १६७६) २८, ३७ 

बाबूराव मोरेश्वर (१६७२) ४६ 

बाबूराव विश्वनाथ वंद्य ( १६७४) १६ ( १६७५) ११, १६, २९, 
३१, ३२, ३३ ( १६७६) ७, ४४, ५३, ५६, ६०, ६१, ६३ 
(१६७७) ११, १२, १४, २४, ३८, ४२, ५५, ६१ 

बाबूराव हरी दीक्षित (दीक्षित पहा ) 

घालु (१६७५) ११ 

बाळाजीपंत (१६७६) ४० (१६७७) ५० 

बाळंभट (१६७७) ६० 

बाळाजीपंत आठवले (आठवले पहा) 

बाळाजी खोत (१६७७ ) २८ 

बाळाजीपंत गोरे इंदलकर (गोरे पहा) 

बाळाजी चिमणाजी (१६७६) २ 

बाळाजी नाईक जिवाजी भावे (१६७६) १९, २७, ५० (१६७७) १२ 

बाळोजी डुबल (डुबल पहा ) 

बाळोजी बाजीराव पेशवे ( नानासाहेब पहा ) 

बाळापीषंत बापट (बापट पहा) 

बाळाजी थोरात (थोरात पहा) 

बाळाजी नारायण (१६७६) ३७ 

बाळंभट नारायण गाडगीळ ( गाडगीळ पहा ) 

बाळंभट दातार (दातार पहा) 

बाळकृष्णभट पटवर्धन (पटवर्घन पहा) 

बाळकृष्ण दीक्षित पाटणकर शेंदु्णीकर ( पाटणकर पहा ) 

बाळाजी महादेव (१६७६) २ 

बाळाजी महादेव केळकर (केळकर पहा) 

बाळमट मामा (१६७२) ७ (१६७७) २९. 

बाढाजीराम (१६७६) ६ 

, बाळाजी विश्‍वनाथ ( १६७६ ) २८ 

बाळकृष्ण (वंद्य) (१६७६) ७ 

बाळंबट वंच (१६५२) २१, ( १६७४) ९, १३ ( १६७५ ) १, २, 
३, ५, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १८ (१६७६) १५ 

(१६७७) ५२ 


(२२) 


बिबाजी वाजाळ (१६७६) ५९ 

बिबाजी भोंसले ( १६७७) २१, ५९ - 

बिवलकर रामाजी महादेव ( १६७७ ) १३, १५ 

बुन्हाणशा राजे ( गोंड राजे) (देवगडचा गोंड राजा) ( १६७२) ३१ 
( १६७४) २७ (१६७५) २८ ( १६७७ ) ६० 

` बोतरे जिवाजी पाटील ( जिवाजी पहा ) 

बोतरे फिरंगोजी पाटील (फिरंगोजी पहा) 

भगवंतराव पिसाळ (पिसाळ पहा ) 

भनगे गोपाळ नाईक (गोपाळ पहा) 

भवानजीपंत (१६०७) ६० 

भवानजी आटोळे (आटोळे पहा } 

भवानीबाई ( चिमणाजी नारायण सचिव यांची पत्नी ) (१६७२) १३, १४ 

भवानीशंकर मोरश्वरपंत राजाज्ञा (१६७२) ३८ (१६७३) ५: 

भालचंद्रपंत (जाधवांचे कारकून) (१६७२) २२, २३ 

भावे कृष्णाजी जिवाजी ( कृष्णाजी पहा ) 

भावे बाळाजी नाईक जिवाजी (बाळाजी पहा ) 

भावे माधव शिवदेव (१६७३) ८ 

भावे शिवाजी नारायण (१६७६) १९ 

भास्कर नाईक गोडसे (गोडसे पहा ) 

भास्करभट बैद्य (१६७७) ३८ 

भास्कर हरी पटवर्धन ( पटवर्घन पहा ) 

मि ऊब्राई बल्लाळ जोशी ( जोशी पहा ) 

भिक पाटील (१६७२) ३२ 

भिकाजी जगदाळा ( जगदाळा पहा ) 

भिकाजी बगदेव (१६७६ ) १६ 

भिकाजी बल्लाळ वैद्य (बाळंभट वैद्यांचा मुलगा ) (१६७४) २९, ४१ 
(१६७५) ११, १६, १७, २२, २९, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५ 
(१६७३) ४४, ५३, ५६, ६०, ६३ (१६७७) ७, १०, ११ 
१२, २४, ६१ 

भिकाजी नाईक मराठे (१६७६) १८, ४४ 

भिकाजी नाईक रास्ते (१६७१) १ ( १६७६) ६१ 

भिकाजी विठुठभूत ( १६७६) २३ 

भिडे बावूजी नाईक (बाबूजी पदा) 


(२२) 


भिडे शंकराजी नाक (१६७७) ११ 

भिडे सखाराम नाईक (१६७६) १८ 

भिवजी जासूद (जासूद पहा) 

भूत भिकाजी विठुल (भिकाजी पहा) 

भोइटे नाईकजी (नाईकजी पहा) 

भोकरे तुळाजी नाईक (तुळाजी पहा) 

भोगले राघो बल्लाळ (रामटेकचा वैद्यांचा कारकून) (१६७२) २ 
(१६७३) १५ (१६७४) ३५, (१६७५) ५ (१६७६) २, 
५, ६२, 

भोरपकर (१६७२) ४८ (१६७३) १६ 

भोसले (१६७२) १, २ ४, ६, ९, १६, १९, २१, २७, ३१, ३२, 

` ३३, ३४, ४१, ४३, ५० 

भोसले अजबसिंग (अजवसिंग पहा) 

भोंसले खंडोजी (खंडोजी पहा) 

भोंसले गोविदजी (गोविदजी पहा) 

भोंसले जानोजी (जानोजी पहा) 

भोंसले त्र्यंबकजी राजे (त्र्यंबकजी पहा) 

भोंसले बिबाजी ( बिबाजी पहा ) 

भोंसले मालोजी (१६७६) २ 

भोंसले मुधोजी ( सेना धुरंधर ) (१६७२) ४१, ५० (१६७४) २६, 
२७, ३१, (१६७५) २८, (१६७६) २, ४१, ४३, ५३, 
(१६७७) ३६ 

भोंसले रघूजी (सेनासाहेव सुभा) (१६७१) ५ (१६७२) १, ४, ६, ९, 
१६, १९, २१, २७, ३१, ३२, ३४, ४२, ५० (१६७३) २, ११, 
१७, (१६७४) १, ३, ९, ११, १२, १४, २०, २८, ३२ 
(१६७५) ३, ४, २१, २६, ३३ (१६७६ ) २, ३, ५, २२ 
२४, २९, ३०, ३२, ३३, ३४, ४२, ४३, ५६, ६० ( १६७७) 
३, ९, २९, ४४, ४६, ४८, ५७, 

भोंसले राणोजी ( रघूजीचा चुलता ) (१६७२) ४३ (१६७३) २, 
११, १७ (१६७६) २२ 

भोंसले रायाजी (रघुजीचा चुलत भाऊ) (१६७२) ४३, (१६३७) ५९, 

भोसरे सटवाजी (१६७६) २८, २१ 

भोसले संताजी (१६७२) ३३, ३४, ४३ 


_ (२४) 


भोसले साबाजी ( १६७४) १ (१६७६) ३१ 
मत्से अंताजी (अंताजी पहां) 
मजीदखान (१६७६) २८ (१६७७) २१ 
मनाजी टेभेकर (टेभेकर पहा ) 
मराठे भिकाजी नाईक . ( भिकाजी पहा) 
मया (ला) राम (१६७५) ३८ (१६७६) ३७ 
मल्हारपंत (१६७२) ४०, ( १६७५) २, ३८, 
मल्हार आनंदराव (१६७२) ७ 
मल्हारजी जाघव (जाधव पहा ) 
मल्हार त्र्यंवक मसूरकर (१६७६) १४ 
मल्हार नाईक रास्ते (१६७६) ११, ६१ 
मल्हारजी होळकर ( १६७४) ९ 
मसूरकर मल्हार त्र्यंबक (मल्हार पहा) 
महंत गुलाबगीर गोसावी ( गोसावी पहा ) 
महमदखान (१६७७) ३१ 
महमद मुझफूर (१६७५) २४ 
महाडिक अंबाजी (अंबाजी पहा ) 
महाडिक दुर्गोजी (दुर्गोजी पहा ) 
महाडिक रत्ना (१६७७) ३९ 
महादाजीपंत (१६७७) ३१ 
हादेव भट (३६७७) १० 
महादाजी अनंत गोडवोले (गोडबोले पहा ) 
महादाजी कृष्ण काणे (काणे पहा) 
महादाजी केशव खरे (सरे पहा) 
महादाजी गोपाळ पटवर्घन पटवर्धन पहा) 
महादाजी जिवाजी साठे (अंत्रवडचाचे देऊळ बांधणारा) (१६७२) ३० 
(१६७४) ३८ (१६७५) १५ 


महादोबा नाईक दामले (दामले पहा) 

महादाजी नारायण (१६७७) ३२३ 

महादाजी नारायण पोंक्षे (पोंक्षे पदा) 

महादाजी नाईक तांबवे (१६५२) (तांववेकर पहा) 


महादोवा नाईक यत्ते (थत्ते पहा 
महादाजी नाईक निवाळकर (निंबाळकर पहा) 


(९५) 


महादेवभट पटवर्धन . (पटवर्धन पहा) 
महादाजी पांडे (पांडे पहा) 

महादाजी राम दामले (दामले पहा) 
महादाजी रामचंद्र केळकर (केळकर पहा) 
महादेव नाईक सहस्त्रबुद्धे (१६७४) २९ 
महाशब्दे बाबूराव दत्तो (बाबूराव पहा) 
महिपतराव (१६७६) ३७ 

महिपती रघुनाथ वाघ (१६७४) १८ 
माणकर खंडोजी ( खंडोजी पहा ) 
माणको सकदेव ( १६७६) ५४ 
माधवराव पेशवे (१६७५) २५ 
माधवराव शिवदेव ( १६७७) ३२ 
माधव शिवदेव भावे (भावे पहा ) 
माधोराव सोमनाथ (१६७५) ३८ 
मानकर रघुनाथ (१६७६) ५ 
मानसिंग कडू (१६७६) ५७ 

मानसिंग वाचा (१६७७) ६० 

मान।सग वांजाळ ( १६७६ ) २८, २९ 
मानाजी आंग्रे ( आंग्रे पहा ) 

मानाजी चव्हाण ( चव्हाण पहा ) 
मानाजी जाचक (जाचक पहा ) 

मानाजी पवार ( देवासच्या काळोजीचा मुलगा पाथेरकर ) 
मानेसदू (१६७४) ३, ५ 

मालोजी भोसले (भोले पहा ) - 
मासाल रंगाणा (१६७१) ५ 
मिरजासाले (१६७७) ३, ३१, ५७ 
मुकूदपंत (१६७६) ५४ 

मुजुमदार निबाजीषंत ( निबाजीपंत पहा ) 
मुतालिक अंताजी शिवदेव ( अंताजी पहा ) 
मुतालिक यमाजी शिवदेव ( १६७४) ९, ४२ 
मुधोजी भोंसले ( भोसले पहा ) 
मुरादखान (१६७६) २० 

मुरारराव ( १६७७) ५१ 


(पवार पहा) 


(२६) 


मोतीराम (१६७६) २८ 

मोरया (१६७५) ३२ 

मोराजी (१६७५) ११ 

मोरे बाजो मालसी (बाजी पहा ) 

मोरोपंत ( १६७२) ३४ ४८, ५० 

मोर जोशी ( जोशी पहा ) 

मोरोपंत दामले . (दामले पहा ) 

मोरो नारायण (१६७६) ९ 

मोरो नारायण करकरे ( करकरे पहा ) 

मोरो महादेव (१६७४) १२ (१६७६) ३५ 

मोरो रामचंद्र (१६७५) ३२ 

मोरो रामचंद्र करकरे : (करकरे पहा) 

मोहनसिंग (१६७६) २३ 

मोहिते केदारजी (केदारजी पहा) 

मोहिते खंडेराव कृष्ण (खंडेराव पहा) 

मोहिते जिवराज (जिवराज पहा) 

मोहिते जिवनराम (जिवनराम पहा) 

मोहिते बन्हाणजी (बच्हाणजी पहा) 

मोहिते बाजी (बाजो पहा) 

मोहिते यशवंतराव (१६७६) २ 

मोहिते रंभाजी (छत्रपतीचा नातलग) (१६७१) २ 

मोहिते शिवाजी (१६७२) ५० 

मोहिते हणमंतराव (१६७६) २ 

यमाजीपंत शिवदेव (प्रतिनिधीचा मुतालिक) (१६७३) ८ (१६७४) 

९, (१६७७) १२ 

यशवंतराव (१६७६) ६१ 
यशवंतराव गुलाब (१६७१) २ 


यशवंतराव मोहिते (मोहिते पहा ) 

यशवंतराव वाघ (१६७७) ६० 

यशवंतराव वाबळे (कानहाटीकर पाटील) (१६७२) १६ 
यादोजोपंत (१६७५) ५ 
यादव गोडाजी (१६७६) ४० 


यादव बगोजी (१६७६) ५९ 
यादो महादेव (१६७६) १६ 


“(२७) 


यादो रघुनाथ (१६७६) २८ 
येशभट (१६७६) ४१ 

येशी कुणबीण (१६७६) ७ 
येसाजीपंत (१६७७) १२ 
येसजी चिरगुदे (चिरगुटे पहा) 
येसाजी डोबरे ((डोबरेपहा) 


येसाजी बागुल (बागूल पहा) 
येसूबाई (१६७२) ८ (१६०७) ५६ 
रखमाजी,जाचक (जाचक पहा) 


रंगाणा मासाल (मासाल पहा) 

रंगोपॅत (१६७६) १३, ६२ र 

रंगो महादेव (वैद्यांचे कारकून) (१६७२) ४८ (१६७४) २९, २५ 
(१६७७) ४९, ५८, ५९, ६० - ह 

राघोबा (१६७२) ३६ 

राघोबा नाईक ( १६७६) २१, ६० 

राघोपंत (१६७७) ३१, ४८ 

राघो आनंदराव वाघ (१६७७) ४३ 

राघोबा नाईक करकरे (करकरे पहा ) 

रघूजी करांडे ( भोंसल्याचा सरदार) (करांडे पहा ) 

राघोबा नाईक गोडसे ( गोडसे पहा ) 

राघोजी जाळके (जाळके पहा ) 

रघुनाथ टेभेकर (टेभेंकर पहा ) 

राघोबा नाईक दरवे (नांदीवडेकर व्यापारी) (दरवे पहा ) ` 

राघोबा नाईक दामले ( दामले पहा ) 

रघुनाथ भट झिप्रें पटवर्षन (पटवधन पहा ) 

राघोबा नाईक पटवर्धन मारवजने (पटवर्धन पहा) 

रघुनाथराव पेशवे (१६७६) ११ 

राघोपंत फगरे  ( फगरे पहा ) 

राघो बावाजी (१६५५) ३८ 

राघो बल्लाळ (१६७७) २१ 

राघो बल्लाळ भोगले ( भोगले पहा ) 

रघूजी बावा भोसले ( भोसले पहा ) 

राघो महादेव पटवर्षन ( पटवर्षन पहा ) 


(२८) 


रघुनाथ मानकर ( मानकर पहा ) 

राघोपंत राजवाडे (१६७४) ४४, ४५ (१६७७) १५ 

रघूजी यशवंत (१६७६) २८ 

रत्नपारखी सावकार . (१६७२) ४८ ( १६७६) ९ 

रत्ना महाडिक . (महाडिक पहा) 

रत्नाकर विठ्ठल ( सावकार सातारकर) (१६७३) २ 

रत्नी (१६७६) ७ 

रंभाजी मोहिते ( मोहिते पहा ) 

राजवाडे (१६७६) ७ 

राजवाडे राघोपंत ( राघोपंत पहा ) 

राजवाडे सदाशिव रघुनाथ (१६७२ ) ७ 

राणोजी भोंसले ( भोंसळे पहा) | 

राधाबाई गाडगीळ ( गाडगीळ पहा ) 

रानडे ( १६७७) ३८ 

रामचंद्र (१६७२) २७ 

रामचंद्रपंत गोपाळ करकरे ( वंद्यांचा कारभारी ) ( करकरे पहा ) 

रामचंद्रपंत (१६७५) २५ (१६०६) ६० ( १६७७) ११, १२ 

रामाजी (१६७७) ३१ 

रामाजी नाईक ( १६७६) ६५ 

रामाजी नाईक काळे ( काळे पहा ) 

रामाजी कृष्ण शेंबेकर (१६७५) ३३ 

रामचंद. कोन्हेर (१६७५) ३२ 

रामचंद्र ऊर्फ बाबुराव कोन्हेर कोल्हटकर (कोल्हटकर पहा ) _ 

रामाजी गिरवर (वैद्यांचा देणेकरी ) ( १६७२) १८, १९, ३३, ३४ 
(१६७३) ७ (१६७५) ३ 

रामजी चव्हाण (चव्हाण पहा) 

रामराजे छत्रपति ( छत्रपति पहा ) 

रामचंद्र जोशी ( जोशी पहा ) 

रामाजी दामोदर (१६७२) १६ 

रामाजी परशुराम घारे (घारे पहा) 

रामाजी मल्हार वरवे (मोसल्यांचा सावकार) (वरवे पहा) 

रामाजो मल्हार (१६७६) २८ 

रामाजी महादेव विवलकर ( जिवल्कर पटा ) 


(२९) 


रामाजी यादव फौजदार ( १६७७) १६ 

रामभट वैद्य ( बाळंभटाचा मुलगा) (१६७४) १६ ( १६७५) ११, 
१६, २९, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५ (१६७६ ) ७, ४४, ५३ 
५६, ६० (१६७७) १२, १४, ३८ 

रामचंद्र शिवदेव दिमत शिवाजी नारायण (१६७२) १६ 

रामाजी सदाशिव (१६७६) ३७ 

रामचंद्रपंत सरदेशमुख ( १६७७) ६० 

रायरकर कुऽणंभट ( कृष्णंभट पहा ) 

रायाजी भोंसले ( रघुजीचा चुलत भाऊ) (भोंसले पहा ) 

रास्ते (१६७२) ४८ (१६७६) ७, २७, ३८, ६१ 

रास्ते अनुबाई ( अनुबाई पहा ) 

रास्ते कांशीराम ( गणपतर'वाचा मुलगा ) ( काशी राव पहा ) 

रास्ते कृष्णाजी नाईक ( कृष्णाजी पहा ) 

रास्ते गणोबा नाईक ( गणोबा पहा ) 

रास्ते धोंडोबा नाईक ( हरबाचा पुत्र ) (घोंडोबा पहा) 

रास्ते भिकाजी नाईक (भिकाजी पहा) | 

रास्ते मल्हार नाईक (मल्हार पहा) 

रास्ते विठोबा नाईक ( हुरबावा पुत्र) ( १६७४) ८, १० 

रिसबुड नरहर बल्लाळ ( नरहर पहा ) 

रुद्राजीपंत ( १६७६) २८ 

लघाउे गोपाळपंत ( गोपाळपंत पहा ) 

लघाटे गोविदभट ( गोबिदभट पहा ) 

लक्ष्मणपंत ( १६७७) ६, ११, १२, ५० 

लक्ष्मण कृष्ण (१६७४) १३, (४ 


लक्ष्मण कृष्ण शेंबेकर (१६७५) १४ 
लक्ष्मण बल्लाळ जोशी ( जोशी पहा ) 
लक्ष्मण वैद्य ( १६७६) ७ 


लक्ष्मण शिपी (१६७६) २७ 

लक्ष्मण सोनार (१६७७) ५५ 

लक्ष्मीबाई नारो सचिव (१६७७) ७, १०. 

लालाई तांबोळीण (१६५२) ४ 

लिमये सदाशिव नाईक (१६७१) ४ (१६७२) २, (१६७५) ३४ 
लोहोकरे कृष्णाजी त्र्यंबक ( कृष्णाजी पहा ) 


(२०) 


वडगांवकर गोविद सामराज (गोविद पहा ) 

' वरवडेकर ( १६७६) ६० 
वाकडे विठोबा नाक (१६७५) ४ 

वाघ आनंदराव ( आनंदराव पहा ) 

वाघ दादोपंत ( दादोपंत पहा ) 

बाघ महिमती रघुनाथ ( महिपती पहा ) 

वाघ मानसिंग (मानसिंग पहा ) 

वाघ यशवंतराव (यशवंतराव पहा ) 

वाघ राघो आनंदराव (राघो पहा ) 

वाघमारे सटवोजी ( १६७६) २० 

बांजाळ बिबाजी ( विबाजी पहा ) 

वांजाळ मानसिंग ( मानसिंग पहा ) 

वाबळे यशवंतराव (यशवंतराव पहा) 

बायकोल गोविदशेट ( गोविदशेट ) 

वायकोल गोदशेट (गोंदशेट पहा) 

वासुदेव दीक्षित पाटणकर ( पाटणकर पहा ) 
वासुदेव मोरेश्वर (१६७६) ४९ ` 
विचुरकर नारो शिवदेव (नारो पहा) 
विठ्ठलपंत ( १६७६ ) ३७ 

विठठल जिवाजी थोरात (थोरात पहा ) 

विदुल जिवाजी ( १६७४) ५ ( १६७६) १ 
विठोबानाईक रास्ते ( हरीविठ्ठलचे चिरंजीव) (रास्ते पहा) 
विठोबा नाईक वाकडे (वाकडे पहा) 
विठुलराव शिवदेव ( १६७३) १४ 

विठ्ठल हरी फडणिस - (फडणिस पहा) 

विनायक अनंत गद्रे ( लावगणकर) (गद्रे पहा ) 
विनाजी केशव दामले (दामले पहा) 

विनायक दीक्षित (दीक्षित पहा ) 

विनायक दीक्षित पटवर्धन (पटवर्धन पहा ) 
विसाजी अनंत जोग (जोग पहा) 

विश्वनाथ कृष्ण जोशी (जोशी पहा ) 
विसाजीवंत खासनिस (१६७२) ४ 

बिसाजी गोविद (१६७४) १५ 


(२१) 


विसाजी बल्लाळ जोग (जोग पहा ) 


विश्वनाथ रघुनाथ वैद्य (१६७२) १०, २५, ( १६७४) ३, ५, १२, 
१३, १४, १५, १६, १८, १९, २०, २१, २४, २५, २६, २७, 
२८, २९, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, २६, ३७, ३८, ३९, 
४०, ४३, ४४, ४५, (१६७५) १, २, ३, ५, ६, ७, १०, 
११, १३, १४, १५, १६; १८, १९, २०, २१, २२, २५, २६, 
२७, २९, ३०, ३२,.३३, ३४, ३६, ३७, ३९, (१६७६) २, 


३, ४४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, १ १, १२, 


३, १४, १५,१६, 


१८, १९, २०, २१, २२, २३, २५, २६, २७, २९, २०, ३१, 
३२, ३३, ३४, ३५, ३८, ४०, ४१, ४३, ४६, ४७, ४८, ४९, 
५०, ५१, ५२, ५३, ५४, ५५, ५६, ५८, ५९, ६०, ६२, ६४, 
६५ ,( १६७७) ४, १६, १८, २२, ३६, ३७, ४०, ४२, ४४, 


विइवनाथभट (१६७६) ३५ 

विश्वनाथ व्यंकटेश (१६७७) ६० 
विसोबा नाईक सहस्त्रबुद्धे ( १६७४) २९ 
विष्णू (१६७६) १७ 

विष्णाजोपंत ( १६७६) ३७ 

व्यंकाजी केशव ( १६७६) २८ 

व्यंकाजी शामजी उमदी (उमदी पहा ) 
वेलणकर सदाशिवभट (१६७७) १३ 

वैद्य उमाबाई ( उमाबाई पहा ) 

वेद्य केसो भरव ( केसो पहा) 


वैद्य गंगावाई (गंगाबाई पहा ) 
वैद्य जनार्दनपंत भट ( जनार्दन पहा ) 
वैद्य जानकीबाई ( जानकीवाई पहा ) 
वैद्य घोंडंभट ( घोडंभट पहा ) 
वैद्य नारायणभट ( नारायणभट पहा ) 
वैद्य परशरामभट ( परशरामभट पहा ) 


वेय बापूभट ( बापूभट पहा ) 

वैद्य बावूराव विश्‍वनाथ (बावूराव पहा ) 
वैद्य बाळकृष्ण ( बाळकृष्ण पहा ) 

वैद्य बाळंमट ( बाळंभट पहा ) 

वैद्य भास्करभट ( भास्करभट वहा ) 


(२२) 


वैद्य भिकाजी बल्लाळ ( भिकाजी पहा ) 

- वैद्य राममट (राममटपहा) 

वैद्य लक्ष्षण ( लक्ष्मण पहा ) 

वैद्य विश्‍वनाथभट ( विश्वताथभट पहा ) 

वैद्य सखूबाई ( भास्करभट वैद्यांची स्त्रो ) (१६७३) ४, १३ (१६७४) 
२४, ४६ (१६७७) ४२ | 

वैद्य सदाशिवभट (१६७७) ३० 

वैद्य सरस्वतीबाई ( बाळंभटाची रत्रो) (१६७२) २ ( १६७३) १३ 
(१६७५) १७ ( १६७६) १, ७ i 

वैशंपायन दामोदर रघुनाथ ( दामोदर पहा ) 

वेशंपायन निळो रघुनाथ (निळो पहा ) 

व्यंकाजी नाईक ( १६७४) ७ 

व्यंकटराव गंगाधर हणमंते (१६७७) ४५ 

व्यंकाजी नाईक पोतदार (पोतदार पहः ) 

व्यंकाजी शामजी उमदी (उमदी पहा) 

शंकराचाय करवीर (१६७१) २ 

शंक राजीपंत (१६७७) ६० 

शंकराजी कान्हो (वैद्यांचा भुगांव इनाम गांवचा वसुली कारकून) (१६७२) 
३२, (१६७४) २५, ३४ (१६७५) २, 

शंकराजी गोविर (१६७५) २ 

शंकराजी चिटणिस (१६७७) २१ 

शंकराजो नाईक पोतदार दिमत पेशवे नानासाहेत्र (पोतदार पददा ) 

शंकराजी नाईक भिडे (भिडे पहा ) 

शंकराजी वामन (१६७६) २ 

शंकराजी वासुदेव (१६७७) ४६ 

शामजी तुकदेव ( १६७६) ४८ 

शामजी फुलाजी ( १६७४) ७, २९, ३५, (१६७६) १३, २९, ५९, 
६५, ( १६७७) ४९, ६० 

शामदजंग (१६७७) ५७ 

शायदी जमान (१६७६) २० 

शाहू छत्रपति (छत्रपति पहा ) 

शिदे जिवराव (जिवराव पहा ) 

शिदे दत्ताजी ( दत्ताजी पहा ) 


(२३) 


शिदे पिलाजी ( पिलाजी पहा.) 

शिदे बहिरजी (बहिरजी पहा) 

शिदे सटवाजी ( १६७६ ) २८, ३५ 

शिदे संताजी ( १६७२) ४५ 

शिपी ( १६७६ ) १३ 

शिके ( १६७७) २९ । 

शिरके कान्होजी (कान्होजी पहा ) 

शिरके गुणाजी ( गुणाजी पहा ) 

शिरके गोविदराव ( गोविदराव पहा ) 

शिरके देवजी (देवजी पहा ) 

शिरगिरे बाबा ( १६७५) २ 

शिवभट (१६७६) ६५ 

शिवभट खरे ( खरे पहा) + i 

शिवभट साठे ( ओरिसाचा सुभेदार ) ( १६७४) ४, ८, १७, ३५ 
(१६७५) ३, २८, ३६ ( १६७६) ३२, ३३, ३९, ४५, ४६ 
( १६७७) १, ३, २१, ३१, ३३, ४४, ४६, ४८, ४९, ५७, 
५९, ६० 

शिवरामपंत (१६७२) ४५ 

शिवराम तुकदेव (१६७२) २९, (१६७७) ४७ 

शिवराम तुकदेव करमरकर (करमरकर पहा) 

शिवराम गदाधर (१६७२) २९ 

शिवाजीपंत (१६७४) १२ . 

शिवाजी केशव (१६७६) ६५ 

शिवाजी दादाजी ( १६७२). ३४, (१६७५) ३, ३५ (१६७६) ६५ 

शिवाजी नारायण ( १६७२) १६ 

शिवाजी नारायण भावे ( भावे पहा ) 

शिवाजी भिकाजी ` (१६७७) २, ५ 

शवाजी मोहिते (मोहिते पहा ) 

शिवाजी हरी फडणीस ( फडणीस पहा ) 

शिवापा (१६७२) ३४ 

शेखजी जासूद (जासूद पहा ) ` 

शेखदार चिमणाजीपंत . ( चिमणाजीपंत पहा ) 

शंख नसरुल्ला _(भोरमघील महिपतगडचा किल्लेदार ) (१६७२) ५१ 


(२०) 


शेख हुसेन (१६७२) १४ (१६७६) ३० 

शेंबेकर केसो कृष्ण (केसो पहा ) ; 

शेंबेकर रामाजी कृष्ण (सावकार ) . (रामाजी पहा) 

श्रोनागनाथ (१६७६) १० 

श्रीनिवास नारायण देशगांडे ( देशपांडे पहा) 

श्रीनिवास व्यंकाजी द्रविड (द्रविड पहा ) 

सखो गणेश (१६७७) ६० 

सखाराम नाईक भिडे ( भिडे पहा ) 

सखूबाई भास्कर वैद्य (वैद्य पहा ) 

सगशहा ( १६७६) ६२ 

सगे दत्ताजी (दत्ताजी पहा ) 

सचिव चिमणाजी नारायण ' (चिमणाजी पहा ) 

सटवोजी (१६७७) ३८ | 

` सटवोजी दिघे (दिघे पहा ) 

सटवोजी नलंगे (नलंगे पहा) 

सटवाजी भोंतले (भोसले पहा ) 

सटवाजी वाषमारे (वाघमारे पहा) 

सटवाजी शिंदे (शिंदे पहा) 

संताजी चव्हाण (चव्हाण पहा) 

संताजी शिदे ( शिदे पहा ) 

संताजी भोंसले ( भोंसले पहा ) 

सदाशिवपंत (रघुजीचा वकील) (१६७२) १८ (१६७५) ३८ 

सदाशिव गोपाळ (१६७३) ६ | 

सदाशिव दीक्षित ठकार (ठकार पहा) : 

सदाशिवभट दाते (दाते पहा) 

सदु पवार ( पवार पहा) 

सदाशिवराव भाऊ पेशवे (१६७२) -२६, ५२ (१६७५) ३८ 
(१६७६) १०, ११ 

सदु माने जासूद (माने पहा) 

सदाशिव रघुनाथ ( १६७७) १५ 

सदाशिव रघुनाथ घाणेकर ( घाणेकर पहा ) 

सदाशिव रघुनाथ राजवाडे. (राजवाडे पहा) 

सदाशिव नाईक लिमये (लिमये पहा) 


(२५) 


सदाशिव विश्वनाथ सहस्त्रबुद्धे (१६७७) ३३ 

सदाशिवभट वेलणकर ( वेलणकर पहा ) 

सदाशिवभट वंद्य (वैद्य पह) 

सदाशिव नाईक सहस्त्रबुद्धे (१६७४) २९ 

सदाशिव हरी ( मुधोजीचा दिवाण) ( १६७२) ३३, ३४ (१६७४) 
७, २६ (१६७७) २०, २१ 

सद्रुहिखान ( १६७७ ) ३१ 


संभाजी तावरे ( तावरे पहा:) 

संभू ( १६७६) ३७ 

समशेर बहादर (१६७७) १५ 

सरस्वतीबाई बैद्य (वेद्य पहा) , 
सहस्त्रबुद्धे महादेव नाईक ( महादेव पहा ) 

सहस्त्रबुद्धे विसोबा नाईक ( विसोबा पहा ) 

सहस्त्रबुद्धे सदाशिव नाईक ( सदाशिव पहा ) 

सहस्त्रबुद्धे सदाशिव विश्‍वनाथ (सदाशिव पहा ) 

साठे कृष्णाजी ज्ञानदेव ( कृष्णाजी पहा ) 

साठे कृष्णाजी हरी ( कृष्णाजी पहा ) 

साठे महादाजी जिवाजी ( महादाजी पहा ) 

साठे शिवभट ( शिवभट पहा ) 


सादुहलाखान (१६७७) ४८, ४९, ५७ 
साबाजी कदम - ( कदम पहा) 

साबाजी भोंसले (रघुजीचा पुत्र) (भोंसले षहा ) 
सावंत कुडाळकर (कुडाळकर पहा ) 
सावरकर केसो हरी (केसो पहा ) 

सीती (१६७६) ७ 

सीदी मुरदजहान (१६७७) ५७ 
सींदोजी इंगळे (इंगळे पहा) 

सीधोजो गुजर (गुजर पहा ) 

सीधभट ठकार (ठकार पहा) 

सीलीमकर प्रतापराव (प्रतापराव पहा ) 
सुजातखान (१६७६) ६४ 

सुदामशेटी (१६७५ ) ३८ 

सुभानजी (१६७६ ) २५ :: 
सुलतानजी कोकरे ( कोकरे पहा ) 
सेनापति (१६७२). ४० 

सोनजी जोरकर (जोरकर पहा) 


(२६) 


सोनजी पाटील ( १६७३) १७ 

सोमवंशी हैबतराव (१६७७) ४३ 

स्वरुपसिग (१६७७) २१ 

स्वरूपजी प्रतापजी ( १६७६) १४ 

: हणमंतराव मोहिते ( मोहिते पहा ) 

हणमंते व्यंकटराव गंगाधर ( व्यंकटराव पहा ) 

हत्तीवाला ( १६७६) 

हरबाजी नाईक (१६७२) ४० 

हरबाजी नाईक जोशी ( जोशी पहा ) 

हरबाजी नारायण (१६७६ )-२८ 

हरीपंत (१६७६४) ६५ 

हरीपंत करंदीकर ( करंदीकर पहा ) 

हरी कृष्ण काणे (काणे प्रहा) 
, हरीपत चाफेकर (चाफेकर पहा) 

हरीपंत दादा (१६७७) ६० 

हरी दामोदर ( पेशव्यांचा माणूस ) (१६७५) ३८ 

हरी बल्लाळ (१६७७) २९ 

हरी रघुनाथ जोग ( भोसल्यांचा सल्लागार) ( जोग पहा ) 
हंसपुरी बाबा गोसावी ( गोसावी पहा ) 

हिराजी दिवाकर देशपांडे ( देशपांडे पहा ) 

हुसेनखान ( १६७६) २८ 

हैबतराव पांढरे (पांढरे पहा ) 

हवतराव पिसाळ पाटील (पिसाळ पहा ) 

हेबतराव भवानोजंकर देशपांडे राजाज्ञा ( देशपांडे पहा ) 
हेग्तराव सोमवंशी ( सोमवंशी पहा ) 

होनाजी राम (१६७५५) ९ 

होळकर मल्हारजी ( मल्हारजो पहा ) 

इनाम, सनदापत्रे, आज्ञापत्रे, कर्जखते, पावत्या, करार, हुकूम ( १६७२) 

१७, २०, २५, २६, ४२ (१६७३) १, २, ५, २२ ( १६७४) 
६, ४३ ( १६७७) ४१, ४७ 
हिशोब, याया, खतावण्या, जमाघचें ( १६७४) ७, १७, २१, २२ 
(१६७६) १, २, ७, २८, ३६, ३७, ६१, ६५ 

खाजगी, घरगुती ( १६७४ ) २३, २४, ४० 

वैद्यांचे मुक्काम ( १६७२) २४, २५ | 

माहिती (१६७२) ५, ६, १०, १५, ४४, ४९ 

दस्तक (१६०५) २७ | 


शके १६७१ ते १६७७ च्या कागदांतील 
दे हि ट्र 
स्थळ सूचा 
ही देतांना नांवाच्या पुढें ज्या सालांत त्याचा उछेख आळा आहे 
तें कंसांत लिहून त्यांतील कागदाचा क्रमांक दिला आहे. 


अकोट (वर्‍हाड) (१६७४) २६, २८ ( १६७७) २३, २७ 

अकोला . (१६७७) २५, ३३ | 

अंजनवेल (१६७७) १५ न 

अटपाली (जि. सातारा) (१६७२( २९ 

अबागड (१६७७) ५७ 

अब्रावती (१६७६) २८ 

अमरावती (वऱ्हाड) (१६७२) १, (१६७३) ७, (१६७४) ३१, 
(१६७६) २८ - 

अरोली (वऱ्हाड) (१६७५) ५ 

अरोली तुमान (१६७६) ६२ , | 

अलजपुर (एलिचपूर वऱ्हाड ) (१६७३) ६ 

अहमदनगर (१६७७) ३६ ह छ 

आकोलें ( वऱ्हाड) (१६७२) ३४, ५० (१६७३) ६ 

आँजणडोह ( वऱ्हाड) (१६७४) ४३ 

आजी (१६७७) ६० 

आटोली (१६७६) २८ 

, भाबागड (१६७६) २८, ३१ 

आबोलो (१६७६) ३७ 

आलजपूर (१६७५) ३ 

आष्टी आमनेर (वर्‍हाड) (१६७२) ३४ 

इंदापूर (१६७७) ६ 

इसापूर ( वर्‍हाड ) (१६७४) २५, ३४ (१६७६) २९ 

उंदेरी (हुँद्राबाद) (१६६४) २५, ३४ (१६७६) ३ 

उंबारडी (१६७६) २ 40% 

उमरखेड (वर्‍हाड ) (१६७७) २ 

उमरावती भवानीची (१६७६) ५३ 

उंब्रज (ता, कऱ्हाड) (१६७४) ६ 


(२) 


एलिचपुर ( १६७२) १८, १९, ३३, ३४ ` 

औरंगाबाद (हैद्राबाद ) ( १६७४ ) ३३, (१६७६) २६, ३३, ४४, 
६०, ६१ (१६७७) १ 

- कटक (१६७७) ३,४८, ५७ ! 

कठोर (बरवे यांच इनाम ) (१६५५ ) २९ 

कडेगांव (ता. कराड जि. सातारा) (१७७२) २७ (१६७४) ४५ 

कनकदुर्ग ( १६७७) १२, १५ . ; 

` करडेकलेवलित (प्रा। करडे) (१६७५) ६ (१६७७) ६, ४२ 

करनाटक ( १६७६) ६१ 

कर्‍हाड ( जि. सातारा) (१६७४) २१ 

कऱ्हाटेरवर (कोंकण) (१६७३) ४ 

कलापरी (१६७६) २८ 

. कलाकदरी बोरगांव (१६७६) ३७ 

कलबुरगें ( १६७७) ५९ 

कवडी ( १६७५) ३९ 

कळंबेशवर (१६७६) २ (१६७७) १७ 

काटवळ ( १६७६) २८ 

कारगांव ( १६७६) २८. ३७ 

कारंजे (वऱ्हाड) (१६७५ ) २९, ३२, ३३, ३४ 

कान्हाटी (ता. बारामती) ( १६७२) २५, २६, (१६७४) १८ २१, 
३२ (१६७५) १६ (१६७६) ६१ (१६७७) ४१, ४७ 

काशी (१६७२) ५२, ५४ (१६७३) ३ (१६७६) ५०, ६०, ९१ 

कुऱ्हें (१६७६ ) ४ 

कुसगांव (ता. वाई) ( १६७५) २३ 

कुही (१६७६ )२८, ३७, ५१ 

केसोरी (१६७२) ३२ 

केळवद (१६७६) ५, २८ 

कोंकण (१६०६ ) १७, ३८, ६१ ( १६७७) १५ 

कोंडाली (१६७४) २९ (१६५६) ५ (१६७७) ७ 

कोठूर ( १६७५) ६ 

कोळें ( जि. सातारा) (१६७२ ) ४७ 

कोले (सं. भोर) (१६७२) ५२ (१६७६) ४ 

खांरेपाटणची गढी ( १६७७) १५ 


(२) 


खीरपुर ( १६७७ ) ३३ FE कक 3 - 
खोडद (ता. कराइ) (१३७२) २६, ४२ (११७४) - २१ 
' (१६७६) २५, ३८ | 

गया (१६७७ ) ५७ 

गाविलगड ( १६७६) ५३ 

गिरड पातीक्षान (१३७६) २८ 

गुंजण मावळ (तर्फ भोर ) (१६५१) ६; (१६७४) २ (१६७५) १० 

गुमथळे ( १६७७ ) २१ | " 

गोकाक (१६७६) ६१ ट 

गोंडापूर (निजाम ) ( १६७२) २२ 

गोडेगवडी ( १६७५ ) ५ 

गोपाळगड ( कोंकण ) ( १६७२ ) ४४ 

गोवरी (१६७७) ६० 

गोवा ( १६७७) १२. १५ 

चंत्रकोना ( प्र॥ बरद्वान ) ( १६७३) ३ 

चंद्रपूर ( वर्‍हाड) (१६७३) १५ ( १६७४) १५ ( १६७५) ३८ 
(१६७६) २९ (१६७७) २१, ६० 

चहरापुर ( १६७२) ४६ 

चांदा (वऱ्हाड) (१६७२) ३१, ३२, ३४ (१६७४) २५(१६७६) २९ 
(१६७७) ४९ 

चिमनासाब (१६७६ ) १६ 

. चिमूर (१६७६) २८, ३७. 

चोपडद (ता. बारामती )' (१६७२) २५, २६ ( १६७६ ) ५७ 

चोरे (सं, औन्ध ) (१६७४) ६ (१६७६) ४१ 

छत्तिसगड (१६७६) ६ 

जयगड (ता. रत्नागिरी ) (१६७२) ४४ 

जादे (१६७६) ५९ 

जांबळी (सं. भोर) (१६७४) २ (१६७५) १, १० 

जामगड ( १६७६) ३४ | 

जालनापूर ( हैदराबाद ) ( १६७४) ३७ (१६७६) ८, ९, ६१ 
(१६७७) ६ 0 

जेजुरी ( जि. पुणें ) ( १६७२) २४, ४० (१६७७) ३७ 

झरी (१६७२) २९ 


(४) 


टाकळी (१६७६ ) ५९ ( १६७७ ) ३३ 

` टेकाडी (वऱ्हाड) (१६७२) ३१, ३२ (१६७४) ३४ ( १६७५) ५ 
(१६७६ ) ६२ 

टोके (१६७२) २ 

ठाणेंगांव ( १६७६) २८ 

डीग ( १६७४) १५ 

डुमरी चिखले (वऱ्हाड ) (१६७४) १ ( (१६७५) ५ 

` डोंगरमोदे ( १६७६) २८, ३१, ३७ 

ढेकानाल ( १६७७) ५७ 

तळेगांव ( १६७७) २२ 

तळें घोसाळें (१६७६). १७ | 

तारगांव (ता. कऱ्हाड) . (१६७२) ४२ ( १६७४) २१ 

तारणे ( १६७६ ) २८ | 

तिवरी ( १६७७) २८ 

तुमान (वऱ्हाड) ( १६७५) ५ | 

तुळजापूर ( ता. सोलापुर) - (१६७२) ४३ 

त्र्यंबकेश्‍वर (ता. नाशीक) .. (१६७५) ३८. (१६७६) ११, ६१, ६३ 

थेऊर ( जि, पुणें ) (१६७४) ९ 

दहीगांव : (१६७४) ४३ 

दहीयाडें (वऱ्हाड) (१६७३) ६ 

दिल्ली (१६७६) १० 

देवगड (वऱ्हाड) (१६७४) १, ३४ (१६७६) २, ६, २८, ५९ 
(१६७७) २१ 

देवर (जि. सातारा) (१६७३) २ 

देह (जि.पुणे) (१६७२) २४ ` 

द्वारका (११७७) ४२. 

घांदलें (१६७६) २७ 

घापलें (१६७६) २८ - 

धार (संस्थात ) (१६७४) १३ 

घावडी (ता. वाई} (१६७४) ५ 

धोम ( ता, वाई) (१६७४) १९ 

नंदरघन (१६७६) २८, ३१ 

नरवण ( ता. रत्नागिरी) ( १६७५) १६ (१६७७) २८, ३० 


(५) 


नरवेल (वऱ्हाड) (१६७४) १२ 

नागपूर (मध्य प्रदेश) (१६७२) १८, ३१, ३३, ४३ ( १६७३) 
(१६७४) ५, १४, १५, २५, २७, २९) ३१, रे४, . ३५ 
( १६७५) २, ३, ५, ३३,. (१६७६ ) ६, ७, . ३३. .३९, 
५३, ४६, ६० ( १६७७) ८, २०, २२, ३१, ३३, ३९, ४०, 

४४, ४६. ४८, ४९, ५७, ६० 

नागभीड ( १६७६) २८, ३७. 

नातेपुते. ( १६७४) ४३ | 

नांदगांव पेठ (वऱ्हाड) ( १६७२) ३४. ( १६७३ ) ६ (१६७६) २ 

नांदगांब काजी (वर्‍हाड) (१६७५) २ | 

नांदिवडें ( १६७७) ३८, ४० 

नाशिक (१६७५) ३८, ( १६७६) ११, ६१ . 

निघोज . ( १६७६) ९ 

निर्मल ( हैद्राबाद ) (१६७५) २ 

नीरा (नदी) १३७४ १६ 

नेरी ( १६७६) ३७ ` 

नेरें (भोर ) ( १६७१) ३ 

पटणा (१६७७) ३१ हु 

पट्टण ( वऱ्हाड ) (१६७५) ५८ 

पंढरपूर (क्षेत्र ) (१६७२) २९ 

पणज (वऱ्हाड) ' (१६७४) १३, १४, .२६ 

पयोष्णि नदी ( वर्‍हाड ) (१६७५) .३८ 

परळी (ता. सातारा ) (१६७२) ६ ( १६७४) ९ 

पवनी (१६७६) २ 

पाटण सांगवी ( १६७६) २८ 

पांडवगड ( ता. वाई ) ( १६७४) ४१ ( १६७५) २१ 

पांड्रणें (१६७६) २८ 

पातुर ( वर्‍हाड) ( १६७२) ३५, (१६७३) २० (१६७५) ३ ` 

पारगांव मालूचें (ता. बारामती ) (१६७४) १८ 

पारशिगे (१६७६) २८ 

पारशिवनी (१६७६) २८, ३७ . 

पालगड ( १६७७) १२, १५ 

पाली (ता. सातारा ) (१६७२) ४७, (१६७६) १४ 


(६) 


पिपरी ( १६७२) २ 

` विपरें (१६७२) २४ 

“पिपी ( १६७७) ५७ 

पुणे (जिल्हा), (१६७१ ) १ (१६७२) ८, १३, १४, २१, २३, , 

२४, २७, ४५, ५०, (१६७३) १०, १३, १६, (१६७४) रे, 
१३, १६ २६, २९, ३३, ३९, ४३, (१६७५ ) ११, १५, २२, 
३३, ३८, ३९ (१६७६) १०, ११, ३८, ५०, ६०, ६३ ६४, 
(१६७७) ११, १५, २५, ३३, ३५, ३७, ४० ४७, ५१, ५३, 

पूर्णगड (१६७७) १५ 

पेठ ( १६७० ) ५८ 

पेठखापें (१६७६) २८ 

पेडवणी (१६७६) २८ 

पेठण (हँदराबाद ) (१६७५) १७, (१६७६) ३ (१६७७) ३५ 

फत्तेदुग (१६७७) १२, १५ टु 

बंगाल ( इलाखा) ( १६७४) ३४, ३५, ( १६७५) २, ३८, (१६७६) 
३२, ३९, ४४, ४५, (१६७७) १, ४४, ४८, ४९, ५९, 

बरद्वान (बंगाल) (१६७३) २ 

बद्रीकेदार (१६७६ ) ५० 

बागलकोट (१६७७) ५१ 

बाणकोट ( १६७७) १२, १५ 

बादलें (१६०७) ५७ 

बाराभाटी (१६७७) ५७ 

बावधन (ता, वाई) . (१६७२) २६ (१६७३) १७, १८ 
( १६७४) २१ (१६७६) ३८ 

बालापूर ( वऱ्हाड) (१६७२) ३४ ( १६७३) ६ ( १६७७) ३३ 

बीड आंबड ( १६७४) ३७ ( ३६७६ ) ८, ९, ६१ ( १६७७) ६ 

विदनूर ( १६७६) ३५ 

बिरवाडी ( १६७६ ) ६४ 

बुध ( ता. सातारा ) (१६७५) ४” . 

बेलापूर (ता. नगर) ( १६७५ ) ८, ४० 

बेळगांव शहापूर ( १६७६) ६१ 

बोधन ( १६७५) ४ 

बोरगांव ( वऱ्हाड ) ( १६७३) ७ (१६७६) २८ 


(७) 


बोरी ( १६७६) २८, ३७ ( १६७७) ३९ 

ब्रह्मपुरी ( १६७६) २८ 

भागपूर (१६७६ ) २८ 

भागानगर ( हैद्राबाद ) ( १७७४ ) २९ 

भातगांव ( कोंकण ) (१६७२) २६ ( १६७४) १६ 

भातोडी ( १६७७ ) ३२ 

भालको ( १६७४ ) ३३ 

भिवगड (१६७६) २८ 

भिवपूर ( १६७६) ३७ 

भिसी (१६७६) २८, ३७ 

भूगांव तफे ( वर्‍हाड ) (प्रांत नागपूर ) (१६७२) १७, ३१, ३२, ३३, 
(१४७३ ) २० ( १६७४) २५, ३४ (१६७५ ) ५ (१६७६) २८ 

भोर ( संस्थान) (१६७३) ८ (१६७५) ६ (१६७६) १०,. ६१ 
( १६७७) ६, १५, ५२ 

भोवरगड किल्ला (१६७६) २९ : 

मकसुदाबाद (१६७६) ३३, ४५, (१६७७) ३१, ५७ 

` मंडणगड (१६५७) १२, १५ ` 

मनमोहनगड (सं. भोर ) (१६७२) ३९ ५१. 

मलकापुर (वऱ्हाड) (१६७४) १२ (१६७५) ३८ ( १६७७ ) १५ 

मबाड (वर्‍हाड) (१६७२) ३४ (१६७४) ३४ 

महागांव ( वर्‍हाड ) (१६७४) १३, १४ 

महाबळेश्वर ( ता. वाई) . (१६७२) ६ 

माहुर (व-हाड) ( १६७५) ३३ 

महरी (१६७४) २ (१६७५) १० 

मारुड (१६७६) २८ 

मालेगांव (१६७६) २८ १ | 

मावडी ( ता. बारामती) (१:७२) २५, २६, ( १६७६) ५७ 

मावळ ( महाराष्ट्र ) (१६७९) ४८ ( १६७६) ९ ( १६७७) ६ 

माहूर ( १६७५ ) ३३ ( १६७६ ) ३ 

माहुली (१६७२) २४ 

- माळवा ( १६७४) ९ 

मिरज (१६७४) १६ 

मूलतापी ( १६७४ ) ३१ ( १६७७) ४९ 

मोभार (१६७७) ३८ 


(८) 


मोहरी बुद्रुक (भोर) (१६७१) ६. ( १६७२) ३६(१६०३) १६ 

म्हसांग ( बच्हाड ) ( १६७२) ३४, (१६७३), ७ 

म्हुसरें ( १६७६) २८ 

रतनपुर धमदे (कौसलदेश ) (१६७२) १६ 

रत्नागिरी `` ( १६७६) १७ ( १६७७) १३, १५ 

रसाळगड ( १६७७) १५ | 

राजगड ( किल्ला ) ( भोर ) (१६७१) १ (१६७३) १६ (१६७४) २ 
(१६७५) १, १०... ` 

रामटेक ( ता. देवगड वऱ्हाड ) ( १६७२ ) २, ३१, ३२ ( १६७४) 
१, २९, ३४, ३५ ( १६७५) ५ ( १७७६ ) ५, २३, ६२, 
( १६७७ ) २१, ६७ 

रामक्षेत्र (रामटेक) ( १६७३ ) १५ 

` रामपायरी दामो ( १६७६ ) २८, ३१ 

राहारगांव ( वर्‍हाड ) { १६७२) १८, २४ (१६७३) ७ 
( १६७४) ३४ ( १६७५ ) २, ३, ( १६७६) 

` रील ( १६७७) २८, ३० 

रोहिडखोरें (सं. भोर) (१६७२) १४ 

. लाखनवाडा ( वऱ्हाड) ( १६७२) ३४ ( १६७४ ) १२ ( १६७७) ३३ 

लावगन (ता. रत्नागिरी ) (१६७५) १९ (१६७७ ) ३८ 

लोणी (ता. बारामती) ( १६७२) २४ 

वडगांव (जयराम स्वामीचें ता, सातारा ) (१६७२) २९ 

वडवेर बीबी (१६७६) ५५ (१६७७) ३३ 

वणरिरपूर ( १६७६) २९ 

वण (१६७७) ४९ 

वरवडे ( ता. रत्नागिरी) ( १६७५) १६ ( १६७७) २८ 

वर्‍हाड ( प्रांत ) (१६७२) २७, ३४, ४३, (१६७४) १३, २६ २९, 
३२, ३५, ४२,४४, (१६७५ ) ५, २९, ३२, ३३, ३४, ३८ 
(१६७६) २, ४, २२, ५९, (१६७७) २, २२, ४९,५९, ६० 

वाई (जि. सातारा) (१६७२) २०, २६, ४८,- ( १६७३ ) ५, १८ 
( १६७४) ७, १६, १९, २९, ३०, ४२, ( १६७५) १५, १८, 
२३, ३५, ( १६५६ ) २, १०, ११, ५६, ६० ६१, ६४, 
( १६७७) १२,०१५, २४, ३६, ४२, ४८, ५४, ५६ 

वाकी (ता, बारामती ) (१६७२) २५, २६, (१६०६) ५० 


(९) 


वाजरा संगम (१६७७) ५९ 

वाराणशी - ( १६७६) ३३, ४५ (१६७७) ३१, ४४ 

विवित्रगड (सं. भोर) (१६७२) १४ [ १६७४ ) २७ 

विजयदुर्ग ( कोंकण) ( १६७२.) ४४ ( १६७७) १३ 

विरली (१६७६ ) २८, ३७ 

विसापूर (१६७२) ३२ 

वैरागड ( १६७६ ) २८ 

वोडसा ( १६७७) ५७ 

व्याहाड (वऱ्हाड) ( १६७४) २७ 

शिरवळ ( सं. भोर ) ( १६७२) १४ ` ( १६७५) ९ (१६७६ 
९ ( १६७७) १६ ` 

शिवणी छपरा ( १६७६) २८, ( १६७७ ) ३१ 

शिवापुर (सं. भोर ) ( १६७५) १२ 

श्रीअवध (सं. औन्ध) ( १६७५) ४ 

श्रो रंगपट्टुण (.१६६६ ) ३५ 

सरंद ( १६७७) १३ 

साखर खेडले ( १६७७) २९ 

सागर (१६७६) १३ 

सांगवी ( १६७६) २१ 

सांगोले ( नगर ) ( १६७२ ) २६, २९, ४८ 


सातारा ( महाराष्ट्र ) ( १६७१) ६ ( १६७२ ) ७, ८, १३, २९ 
३०, ४३, ४५, ४८, ५५ ( १६७३ ) १; ३, १७ ( १६७४ ) 
९, १३, १४, ४२, ४५ ( १६७६) ३, ५, ७, ९, १५, 
३८, ३४, ६१, ६३ (१६७७) १५, २४,. ५१ 
सावंगी (१६७६) ३४ 
सावनेर (१६७६) २८ 
सिहगड (जि. पुणें ) (१६७२) १४ - 
सोताबर्डी ( वर्‍हाड ) (१६७४) २९ 
सुपे (ता. बारामती ) (१६७२ ) २५, ४५, ४८ ( १६७४) १८, २१ 
( १६७५) ६, १५ ( १६७६) ९, ५७ (१६७७) ६, 
४१, ४७ 
सुरंगी अंजनगांव (वऱ्हाड) (१६७४) २६ (१६७७ ) २७ 
सुव्णंदुगं (१६७६) १७ (१६७७) १२, १५ 


(१०) 


सैतवडें ( कोंकण ) (१६७४) १७ 
सोनगांव (१६७६) ३८ 

हस्तिनापूर (१६७६) ११ 
हळदगांव (१६७६) २८, ३७ 
हासूल (.१६७६) २८ 

हिंगणे, (१६७६) ११, २८ 


